शिवाजी विद्यापीठ ऐतिहासिक ग्रंथमाला 


संपादक र 
डॉ. आप्पासाहेब पतार 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे 


खंड दुसरा 


शिवाजी विद्यापीठ ऐतिहासिक ग्रंथमाला :: पुष्प दुसरे 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे 


खंड दुसरा 


संपादक | 
डॉ. आप्पासाहेब पवार 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड- दुसरा 
प्रथमावृत्ती : १९७० 


पुनर्मुद्रण : २०१२ 


कुलसचिव, 
शिवाजी विद्यापीठ, 
कोल्हापूर - 


प्रकाशक : 
कुलसचिव, 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
फोन : ०२३१-२६०९०६३ 


मूल्य : रु.२३५/- 


मुद्रक : 

अधीक्षक, 

शिवाजी विद्यापीठ- मुद्रणालय, कोल्हापूर 
फोन : ०२३१-२६०९२८६ 


१) 


२) 


3) 
४) 
५) 
६) 
७) 


अनुक्रमणिका 


प्रस्तावना 

PREFACE 

SUMMARY 

ताराबाईकालीन कागदपत्रे: खंड र रा 
पुरवणी 

सूची 

शुद्धिपत्र 


पृष्ठ 
१-१२ 
१-3 

{-52 
१-३३० 
३३१-३३६ 
३३७-३६२ 
३६३-३६४ 


प्रस्तावना 


शिवाजी विद्यापीठाच्या ऐतिहासिक ग्रंयमाळेलुन प्रकाशित होणार्‍या ताराबाई 
कालीन कागदपत्रे या सावनग्रंयाचा हा द्वितीय खंड आहे. या मालेतुन प्रसिद्ध केले 
जात असलेले कागद कोणत्या प्रकारचे आहेत आणि ते कुठेकुठे उपलब्ध झाले 
त्याची हकीकत प्रथम खंडाच्या प्रस्तावनेत दिलेली आहे. तिची दविरुक्ती कंर- 
ण्याची आवश्यकता नाही. आता प्रसिद्ध होत असलेल्या काही महत्वाच्या कायदा- 
वाब येवे थोडे लिहिले तर चुकणार नाही. | 


मिळकतीचे विभागणी पत्र हा होय (क्र. १९). रापचंद्रपंतांच्या मृत्युनंतर त्याच्या 
एकंदर मिळकतीची विभागणी त्याचे पुत्र भगवंतराव, आप्पाजीराव आणि शिवराम 
या तिघोमध्ये झालों. आउापर्थन्त उपलब्ध झालेल्या ऐतिहासिक कागदपत्रांतुन 
ही माहिती मिळालेली नव्हती. हे विभागणीपत्र प्रथमच प्रसिद्ध होत आहे. आणि 
त्याते एका महत्वाच्या प्रश्‍ताची' सोडवणूक करण्याला मदत होत आहे. तो म्हणजे 
रामचंद्रपंत अमात्याची मुत्युतिथि हा होय. सरदेसाई म्हणतात की» सन १७३० 
T १७३३ च्या दरम्यान रामचंद्रपंत मृत्यु पावला (मराठी रियासत, ४ स्थिरबुद्धि 
राजाराम पृ. १५७, तळटीप). हे विधानं त्यानी राजवाडे खंड ८ ले. १५२ मधील 
भगवंतराव अमात्य याने संभाजी आंगरे याना कळविलेल्या हकीकतीवरून केले 
आहे. भगवंतराव म्हणतो, ' adder ( म्ह. रामचंद्रपंत ) श्री कुणकेश्वरी बहुत 
काल राहिले होते, त्यांचा प्रतिपाळ राजश्री कैलासवासी सरखेल ( म्ह. कान्होजी 
आंगरे) यानी करून नियत करून दिल्हा होता. त्याप्रमाणे किंबहुना तदाघिक्य तुम्ही 
अंतर केले नाही. प्रस्तुत तीर्थरुपास वैकुठवास जाहला. ' या हकोकतीचा अर्थ 
कान्होजी नंतरहि रामचंद्रपंत हयात होते आणि त्यांचा ' प्रतिपाछ” आंगरे घरा- 
ण्यानी केला हे गृहित घरून सरदेसाई लिहितात,'कान्होजी आंगरे ता.२०--६-१७२९ 
रोजी वारला. पश्चात्‌ सेखोजीस सरखेली मिळाली. सेखोजी ता. २८-८-१७३३ 
रोजी मरण पावला आणि संभाजी सरखेल झाला. तो ता. १२-१-१७४२ रोजी 
मरण WAST.’ यावरून म्हणता येते की, कान्होजीच्या पदचात्‌ व सेखोजीच्या 
` मृत्युपुर्वी संभाजी आरमाराच्या सरसुभेदारीवर असता म्हणजे सन, १७३० व १७३३ 
` च्या दरम्यान रामचंद्रपंत मृत्यु पावला. सदर पत्रांत संभाजीचा जो शिक्का दिला 
आहे त्यावरून संभाजी त्यावेळी पूर्णाविकारीच होता असे दिसते. म्हणूनच 
- सेखोजोच्या मृत्युपुर्वी ' चे हे पत्र का मानले गळे कळत नांही. आणि ते कांहाही 
असले तरी आता प्रसिद्ध होत असंलेल्या विभाजन पत्रावरून रांभचंद्रपंत इतकी 
वर्षे जगका नांही हे स्पष्टच होते. पंताच्य! मृत्युनंतर झालेल्या या बाटणीपत्राची 


य! खंडातील सर्वात महत्वाचा कागद म्हणजे रामचंद्रपंत अमात्य याच्या 


(२) 


ता, २५ मे १७२३ ही आहे. रामचंद्रपंताच्या मृत्युतिथिचा हा मुद्दा महत्वाचा 
असल्यामुळे त्याची आणखी थोडी चर्चा केली तर चुकणार नाही. करवीर दरबारच्या 
. ` दप्तरखान्यात कृष्णाजीराऊ भगवंत याचे ता, १५ मार्च १७५२ चे आज्ञापत्र आहे. 
त्यात रामचंद्रपंताच्या मृत्युनंतर लक्ष्मण भट ठकार या ब्राह्मणाला सत सवा 
अशरीन (मया अलफ) म्हणजे इ. स. १७२६-२७ त भूमिदान केल्याचा उल्लेख 
आहे. यावरून पंताच्या मृत्युनंतर काही वर्षानी भूमिदान झालेले दिसते. पंत 
* श्री कुणकेश्वरी ” राहिलेल्याचा जो उल्लेख आहे तोहि मानण्यास हरकत नाही. 
वृद्धापकाळी पंत कुणकेरबरी राहिले असावेत. राजवाडे खंड ३ ले. २४० चे पत्र 
ता. ९ आँक्टोबर १७१५ चे आहे. त्यात ' रामचंद्रपंत नीळकंठ हुकमतपन्हा ' असे 
म्हटले आहे. अमात्याची राजनीति म्हणून मानलेल्या कागदाची तारीख १९ डिसेंबर 
१७१५ ही आहे. मावळंकर सरदेसाई घराण्याचा इतिहास भाग १ मधील ले.१२५ 
वरून दिसते की ता. १ मार्च १७१६ रोजी भगवंतराव ' अमात्य हुकमतपन्हा ' 
होता. विमागणीपत्राची ता. २५ मे १७२३ ही आहे. पंताच्या मृत्युनंतर काही 
वर्षानी विभागणी झाली असावी. आज उपलब्ध असलेल्या कागदवरून पंताची 
मृत्युतिथि निश्चित सांगता येत नाही. इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसच्या चवथ्या 
अधिवेशनासाठी ^ Note on the date of Ramachandra Pant 
. Amatya’s death हा लेख मी लिहिला होता. त्यात मी म्हटले होते की, 
पंताचा मृत्यु इ, स. १७१५ च्या अखेर अथवा १७१६ च्या प्रारंभी झाला असावा. 
याबाबत निश्चित स्वरुपाचे विधान करता येईल असा पुरावा अद्यापि उपलब्ध 
नाही, हा मृत्यु कोठे झाला हेही कळत नाही. पण श्री कुणकेश्वरी झाला असल्यास 
TAU वू दावन पराशर पर्वतावर ( पन्हाळ्यावर ) आहे असे गिरिघरानी समर्थ 
ITA म्हटले आहे. गिरिधर म्हणतो : 


' रामचंद्र नीलकंठ शिवराज अमात्य, . 
अतिशय उत्सव करी नित्यनैमित्य, 
ज्याची वृंदावने लोक नित्य 
पराशर पर्वती पूजिताती. -११"५- 


गिरिघर ता. २५ एप्रिल १७२९ रोजी मृत्यु पावला. म्हणजे १७२९ च्या आधी 
काही वर्ष पंताचे वृंदावन वांबले गेले होते असे वरील वर्णनावरून वाटते. 


विभागणी पत्रात रामचंद्र पंताच्या मिळकतीचे जे वर्णन आलेले आहे ते 
अतिशय मह्त्वाचे आहे. रामचंद्रपंतासारख्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची त्याकाळी 
मिळकत काय असे याचा अंदाज या वर्णनावरून चांगला करता येतो. या 
मिळकतीचे वर्णन 'श्रीदेवा' पासून सुरू होते. त्यात ' रघुनाथपंचायतन मुर्ती 


(३) 


सोन्याच्या अलंकारसहीत मुर्ती सुमार अकरा ' अशी सुरुवात आहे. देवांच्या 
अलंकारांचे वर्णन आहे. नवग्रहांचे यंत्र, हणमंताचे यंत्र, शनेदवराचे यंत्र, * गोप 
सुवर्णे ' इत्यादि नमूद आहेत. देवांच्या या वर्णनात “मालवणी पंच्यायतन ताईचे 
व॒ वडिली ठेविले होते ते घेऊन nd’ असे म्हटले आहे. तदनंतर ' पुस्तके 
वडिलांचे वेळेची ' सांगितली आहेत. आणि ती सांगत असताना “खासा 
वडिलांची व मातुश्रीची पुस्तके ' असा उल्लेख आहे. थोर घराण्यातील स्त्रिया 
वाचू शकणाऱ्या होत्या असे दिसते. सोने, स्पे, जवाहीर, मोती इत्यादि वेगवेगळया 
अलंकारांची नोंद * याखेरीज वस्तभाव जवाहीर नगद कापड जडित वस्तभाव 
हत्यारे गेला वाटणीस रुजु न करिता परभारे ठेविले. त्याची तक्षिम येणे ' असेहि 
म्हटले आहे. “ २६ बल व ४५ म्हँसी व गाई अशी ७१ खिलारी गुरे होती. 
* केळासवासो पंत मृत्यु पावले त्यावेळेस जामदारखानियात जिक ' म्हणून वर्णन 
दिले आहे त्यात ' नकद होन नाणे ' या सदराखाली नाण्यांची नावे -दिली 
` आहेत. 'सितारामी, निश.णी, मूर्तीचे, शिवराई, सणगरी ' याशिवाय ' चिटी नाणे? 
या सदराखाली ' मोहर, पुतळया, Ta, सतळचा, इभराळचा, GER’ अशी 
wig अःहे. 'खासा पोषाख राजथी पंतांचा व मातुश्रीकडील बासने ” जी वणिली 
आहेत, त्यात * मंदळे तिवटे, चादरा, आष्ट गोली, AS, भिरमे उंच, ताडपत्री, 
Gout पासोडी, इजारा, झगे, घोत्र जोडे, चिलखते, टोप ' ही पंताची आणि 
* पाटाऊ, Wis जरी, सोड्या, लुगडी, चोळ्या जरी, कळस पाक, TS व 
ताडपत्री ' ही मातोश्रींची सनगे दिली आहेत. त्यानंतर वेगवेगळ्या तरवारी, 


पटे, गुदे, कठ्यार, जमदाडे वगेरे हत्यारांची नोंद आहे. त्यात ३ खंजीर, २ बिचवे, 
* वाघनकी ' आणि ' बंदुख ' हि आहे. १८ सुऱ्या पैकी ५ रुप्याच्या मुठीच्या व 
३ काचेच्या मुठीच्या आणि ७ सिंगाच्या मुठीच्या होत्या. ६ ' नाहावियाचे दागिने! 
होते- ४ नाचकणी, १ कात्रो, १ चिमटा. तीन ढाली होत्या. त्यापैकी एक गेंड्याच्या 
कातड्याची. sugara ' उरी छाभिना मखमाली ' होता. पडदे, wala 
होते. इनामगाव व वतनांचे उल्लेख आहे त्यात * अजरेचे देश कुलकर्ण ' नमूद 
आहे. भुदरगड आणि गगनगड येथील कोठारात शिल्लक असलेल्या धान्याची 
नोंद आहे त्यात. भात, नागली, सावे, वही, उडीद, हरभरे, वाटाणे, तीळ, 
चवाळथा, तुर, मसूरा, मोहरी, पावटे, सातु, इत्यादि धान्यांची नावे आहेत, 
ऐवजाचे वर्णन कडून झाल्यावर ' रायगडचा रायगडी, माहाडचे माहाडी, चिपळूणचे 
चिपळुणी ऐवज आहे' असेहि म्हटले आहे. पुढे ख,लो;ल प्रमाणे नोंद आहे ' वाटणी 
समई माहाराज राजश्री छत्रपति स्वामीस नजर केली मोत्याची जोडी थोर 
जवाहिर सोने रूपे. ले. ३१ त दिलेला कागद या वाटणी पत्राचाच एक भाग 
दिसतो. दुर्दैवाने तो agar स्थितीतच सापडला, म्हणून त्यापासून फारसा बोध 


(४) 


होत नाही. अश्या रीतीने तात्कालिन, सामाजिक व आधिक परिस्थितीवर प्रकाश 
झोत टाकणारा बहुमोल असा हा एतिहासिक कागद आहे. संशोधक याचा अधिक 
अभ्यास करतीलच, 


क्र. ३ च्या कागदात मालवण येथील सिंधुदुर्गाच्या स्थापनेचा इतिहास दिला 
आहे. ' १४ जमादिलावळ सन खमस सितैन (व अलफ) aidd बहुल २ ते 
दिवसी किला वांधावयास मुहूतँ करून चिरा भूमीमध्ये बैसविला आणि सिंघुदुग 
da नाव ठेविले ” असे म्हटले आहे. जंत्रीप्रमाणे १४ जमादिलावलला २३ नोव्हेंबर? 
१६६४ ही तारीख पडते आणि मार्गशीषं बहुल रला २५ नोव्हेंबर १६६४ ही 
तारीख येते. सरदेसाई यानी २५ नोव्हेंबर ही तारीख स्वीकारलेली आहे (शककर्ता 
शिवाजी पा. ९९) विदनुरावर स्वारी करण्यासाठी शिवाजी मालवणास आला 
तेव्हा त्या जागेची निश्चिती त्याने केली, हे सांगताना करीन्यात म्हटले आहे, 
* राजश्री स्वामी (शिवाजी ) fassia मोहीम करावया निमित्य आरमारच्या 


जमावानसी मौजे मजकूर (म्ह. मालवण) येथे आळे. या उपर दर्यामध्ये बेट नजिक 
दृष्टीस पडिले. तेव्हा या बेटीचे नाव काय म्हणून पुसिले, त्यावरी कृष्णा सावंत 
देसाई व भानजी प्रभू देसाई प्रांत मजकूर याणे सांगितले की या वेटाचे नाव तुरट 
यैसे सांगितले. त्यावरी राजश्री स्वामी बेटावरी येऊन जागा पाहिला ते स्थळ 
उत्तम विस्तीर्ण आटोपसारखे देखिला. त्या उपर राजश्री स्वामीनी आज्ञा केली 
की या जागा विलंद किला बांधोन वसवावा म्हणऊन' आज्ञा करून किला बांधा- 
वयास हुकूम केला आणि आरमारचे जमावानिसि राजश्री स्वाभीनी बसनुरावरी 
मोहीम केली. ” या मोहिमेची तारीख श्री. शं. ना. जोशी यानी तयार केलेल्या 
शिवकालीन शकावलीत दिली आहे ती अशो. : ' इ. १६६५ फेब्रु. ८- बसनू रच्या 
स्वारीसाठी शिवाजी राजे मालवण बंदरातून जहाजातुन निघाले ' ( शिवकालीन 
पत्र सारसंग्रह खं. ३ पू. १८६) संभाजीच्या काळात परिस्थिति किती कठीण 
झाली याचे वर्णन करताना करीन्यात म्हटले माहे. ' शामल तांत्र भारी फौजेनिसी 
प्रांत मजकूरी आला, त्यामुळे संपूर्ण प्रांत उष्वस जाहला. कुडाळ प्रांती संपूण 
घामधुमी जाहली. त्या उपरांतिक खेम सावंत सरदेसाई प्रांत मजकूर याणी महा- 
राज राजश्री स्वामीच्या राज्याची निष्ठा सोडून तांग्राचा अवलंब धरिला... मौजे 
मजकूरचे देव श्री नारायण व रामेश्‍वर येथे गोवध करून देवस्थान भ्रष्ट केली," 
पुढे राजारामाच्या कारकीर्दीची माहिती सांगताना म्हटले आहे की, ' उपरांतिक 

` सुभिक्ष प्रसंग होत चालला. महाराज राजश्री राजाराम चंदी प्रांती असता राजश्री 
रामचंद्र पंडित अमात्य विशाठगडी राहून संपूर्ण तांत्र कोकणध्रति प्रवेश केला होता 
त्यास दहशत लाऊन निशेष घालविला, ' 


> 


(५) 


या खंडातहि श्री महालक्ष्मीच्या देवस्थानासंबंधी काही कागद छापले आहेत. 
धामघुमीच्या काळात देवीची मूर्ती पूजाऱ्याच्या घरी ठेविली होती तिची ता. २७ 
सप्टेंबर १७१५ रोजी . पुनस्थापना करण्यात आली (ले. २१). ही हकीकत 
संभाजीने नरहरिभटास दिलेल्या ता. ८ नोव्हेंबर १७२३ च्या सनदेत दिली आहे 
ती अशी ' तुम्ही स्वामी संनीध किले पनाळाचे मुकामी विदित केले की श्री- 
वास्तव्य करवीर हे अनादि क्षेत्र, त्यास आवांतराचे योगास्तव बहुत दिवस पूर्वील 
देवालय सोडून पूजारी याचे घरी होती. त्यास पूर्वी राज्य विजापूर आदील करून 
स्वस्त होते. थोर थोर नामांकित ग्रहस्त होते, परंतु पूर्वस्थली श्री ची स्थापना कोणी 
केली नाही. सांप्रतकाळी देश उध्वस राज्य स्वस्त नसता श्री ने आपणास 
साक्षात्कारे प्रेरणा करून आपले स्थळी बसावे हे इच्छा जाली. हे वृत स्वामीस 
पूर्वी आपण विदित केले. त्यावरून स्वामीनी राजश्री सिदोजी हिंदुराव घोरपडे | 
ममलकतमदार यास श्री चे स्थापने विषयी आज्ञा केली. त्यावरून राव मानिले 
करविरास येऊन' मन्मथ नाम संवछरी आइवीन शुध विजया दशमी इंदुवासरी 
(२७ सप्टेंबर १७१५) श्री ची स्थापना पूर्वस्थली देवालयात सुमुहुतं Ber.’ : देवी 
संबंधाने सनदेत संभाजीने म्हटले आहे की, ' श्री म्हणजे अनादि स्थल पुराण प्रसिद्ध 
जागृत. येक काशी क्षेत्र की करवीर, यापेक्षा दुसरे स्थल विशेष आहे यैसे नाही.” 


ले, ९५ मध्ये महालक्ष्मीच्या पुजाअर्चबद्दल पुजाऱ्यात झालेल्या तंट्याचा 

निवाडा पेठणच्या ब्रम्हसभेने जो केला तो दिला आहे. त्या काळात सुद्धा गोष्टी 
कशा घडून येत याचा मासला या निर्णयपत्रात पहावयास मिळतो. त्यात म्हटले 
आहे की, ' शामभटी हवालदारास पैका देऊन खोटा कागद करून घेतला. माणसे 
लाऊन बळेच ब्राम्हणाच्या साक्षी घेतल्या ' ( पृ. १२० ). निवाडपत्रावरील साक्षी 
पाहिल्या असता त्या वेळच्या तेथील सर्व प्रतिष्ठित ब्राम्हणांच्या साक्षी या 
कागदावर आहेत असे वाटते. या साक्षीदारांच्या नावात * कुमारी ada’ असेहि 
एक नाव आहे. 


क्र, ११८ त. * पैठणच्या निवाडयाप्रमाणे राजाज्ञा होऊन बाबा भट आणि 
गोपाळ भट यानी दोन भाठवडे व शामभट याने एक आठवडा पुजा करावी असे 
ठरवून दिल्हे. तदनुरूप तुम्ही श्रीची पूजा करीत असता मध्ये पुजा सांग चालत 
नव्हती म्हणून विदित जाले. त्यावरून तुमचे. दोन आठवडे अमानत केळे होते. 
प्रस्तुत श्री ची पूजा सांग करून उंच वस्त्र भूषण येईल ते श्रीस योग्य करू म्हणून 
तुम्ही विनंती केली त्यावरून स्वामी तुम्हावरी कृपाळू होऊन तुमचे दोन आठवडे 
पूजा वृत्ती तुमचे दुमाला केली असे” असे संभाजीने बाबाभट. आणि गोपाळ भट 
याना दिलेल्या ता. २२ आवटोबर १७३३ च्या सनदेत म्हटले आहे. 


(६) 


क्र. ११३ त एक लक्षणीय माहिती मिळते, ती अशी: “शास्त्र संपन्न राजश्री 
सदाशिव भट उपाध्ये उपनाम मिराहुसेन मिरजुमले क. म. ( कसवा मजकुर 
म्हणजे कोल्हापूर ) याची जागा घेऊन त्यास दिल्हा. या वरून त्यावेळी तरी 
हिंदुमुसळमानांची वसती अगदी अलग अळग नसावी असे दिसते. 


“या खंडात काही महजर (निवाडभत्रे) दिली आहेत. ( क्र. १०७, १५८, 
१५९ आणि ७८ ) यातील पहिले तीन कोल्हापूरातील व चौथा कागल येथील 
आहे. महजरातून उपलब्ध होगारी माहिती एका वेगळ्या प्रकारची असते. बहुदा 
वतनात्रावतची हकीकत यात येते आणि वतन संपादताना घडलेल्या ऐतिहासीक 
गोष्टी अनुषंगाने म्हणून सांगण्यात येतात. म्हणून प्रत्यक्ष वतनाची गोष्ट खरी 
खोटी असली तरी, ऐतिहासिक वर्णनाचा उपयोग होऊ शकतोच. याशिवाय अन्य 
एक. फार मोठा उपयोग या सहजरांचा होतो. महजरासाठी जम विलेल्या राज 
लोकांच्या व गोतगंगेच्या साक्षी या महजरावर असतात त्या साक्षीदारांच्या 
- नावांचा अभयाश्च इतिहासाला उपयोगी पडणारा अव्रतो. आपणासमोर असलेत्या 
कागदांचीच गोष्ट च्या ना. ताराम्राई कालीन कागदपत्र खंड १ आणि आता 
दुसर्‍या खंडात प्रसिद्ध होत असलेल्या महजरांवर ज्यांच्या साक्षी आहेत त्यातील 


भद्रकाली कोपली ' असे जिचे वर्णन खंड १ (क्र. २) मध्ये आले आहे त्या 
महागूर महाप्रतापी ताराबाईवर पुढे संकट ओढवले आणि तिरा पदच्युत कंरण्यात 
` आळे. यासाठी एक मोठा कट रचला गेला असे दिसते, यावावत ताराबाईच 
म्हणने: * कालपरत्वे आमचा प्रसंग विस्कळित होऊन जिरजीव राजश्री संभाजी 
रःजे व राजसबाई याणी गिरजोजी यादव व अंताजी त्रिमळ व लोक खासकेळ 
गडकरी व तुळाजी facts यासी पुढे करून किले पताळा येथे चिरंजीव राजश्री 
संभाजी राजे यांसि राज्यपदास चैसविले, आम्हास संकटी घातले. ' ( राजवाडे 
ख. ८ पृ. १६९). या हकीकतीवरून असे दिसते की, तारावाई आणि. धःकटा 
शिवाजी याना दूर करून राजसबाई आणि संभाजी याता अधिकारारूढ करण्यात 
गिरजोजी यादव, अंताजी त्रिमळ माणि तुळाजी सितोळे हे मानकरी होते. मराठे- 
शाहीच्या इतिहासात रक्‍तहीन राजकीय क्रांति घडली ती एकच, आणि ती म्हणजे 
वर वर्णन केलेली, इ.स. १७१४ त घडलेली राजक्रांति होय. तिची अधिक माहिती 
उपलब्ध झाल्याशिवाय पुरी कल्पना येणार नाही, या क्रांतीचे सूत्रधार गिरजोजी 
यादव, अंताजी त्रिमल आणि तुळाजी' शितोळे यांच्याबद्दलचीहि माहिती मिळवावी 
लागेल. सुदैवेकरून खंड १ मध्ये आणि आता खंड २ मध्ये गिरजोजी यादवाबददळ 


(७,) 


पुष्कळच कागदपत्र लाभले आहेत. त्यांचा अभ्यास करता येईल. उरलेल्या 


दोघांचाहि उल्लेख या खंडातील महजरातुन येतो तेवढाच येथे स्पष्ट करावयाचा 
आहे. 


'खंड १ मधोल क्र. ३२२ ( ता. ५ आक्टोवर १७१६ ) चा एक अत्यंत 
महत्वाचा महजर आहे. तो पन्हाळा मुक्कामी झाला. सजलसीय कोअकोण होते 
त्यांची नावे दिली आहेत. अनेक ठिकाणचे लोक हजर होत असे दिसते. राजकीय 
लोकांची म्हणून जी नावे दिली आहेत त्यात तुळाजी सितोळेचे नाउ ar è 
तुळाजीचे वर्णन करताना ged आहे- ' तुलाजी सितोले, विश्वासराऊ नामजाद 
किले मजकूर (म्हणजे पनाछा) ' त्याचा शिक्का खालोल प्रमाणे आहे :- 


राजाराम च र 

णी तत्पर रामशि 

गसुत तुळाजीसि 

तोळे निरंतर 
म्हणजे हा तुळाजी राजारामाच्या काळापासून वरच्या हुद्यावर चढलेला होता 
आणि त्याला ' विश्वास राऊ हा किताबहि दिला गेला होता हे स्पष्टज्ञ.आहे. 
तुळाजीचा वाप रामशिग आणि खुद तुळाजी यांच्या कार्याची माहिती मिळाल्या- 
शिवाय तुळाजी येवढ्या पदास कसा पोचला हे सांगता येणार नाही. १७९१४ त 
ताराबाईला संकटी ' घाळणारा तुळाजी सितोळे १७२६ त पन्हाळ्याचा प्रमुख 
अधिकारी होता. राजक्रांतीनंतर ताराबाई आणि. धाकटा शिवाजी याना 
पन्हाळयावर ठेवण्यात आले. यास्तव तैयील देखरेखीसाठी तुळाजीला पन्हाळघालाच 
' नामजाद' केले असे दिसते. 


कटातील तिसरी प्रमुख व्यक्ति अंताजी fae. याच्या नावाचा उल्लेख 
आता प्रसिद्ध होत असलेल्या क्र. १०७, १५८ व १५९ मध्ये आढळतो. क्र. १०७ चा 
कागद इ. स. १७३२ चा आहे. त्यात अंताजीचे वर्णन ' अंताजी त्रिमल सरदेशपांडे 
क. हवेली प्रा. कोल्हापूर दि. देसकानी क. हवेली पृ. AIRT असे आहे. क्र. १५८ 
व १५९ हे कागद १७३६ चे आहेत. त्या कागदात त्याचे वर्णन “ सरदेस- 
कुलकर्णी क. हवेली ( म्ह. कोल्हापूर ) ' असे आहे. म्हृणजे . सरदेशपांडेपण 
आणि सरदेसकुलकर्णी हे दोन्ही अधिकार अंताजी त्रिमळकडे होते असे दिसते. 
स. १७१४ त तो एक बडा अधिकारी असणार यात शंका नाही' ' 


क्र. १०७ च्या महजरमध्ये आलेली इतर नावेहि महत्वाची आहेत. कोट 
कोल्हापूर येथे १७३२ त जे ' राजकी लोक ' होते त्यात कोंडाजी भोसले सुभेदार, 


(८) 


मुरारजी मोहिते सरनोबत. गुंडो वेंकाजी सवनिसं, तिमाजी सखो कारखानिस, 
कृष्णाजी नरसिंह फडणीस नि. सत्रनिसी, कृष्णाजी अनंत फडणीस नि. कारखानिसी, 
माणकोजी जाधव सरनाईक, गोपाळ माणकेस्मर .हृवाळदार, इत्यादि लोक होते. 
शहराचा सरहवालदार म्हणून खान अजम बहादुरखान होता. व्याच शिवका 
खालील प्रमाण होरा :- 

श्री शंभुछत्र 

पति चरणी सादर 

बहादुर खान को 

तवाळ निरंतर 
क्र. १५८ व १५९ या स. १७३६ च्या कागदात काही अन्यहि नावे जालो आहेत, 
त्यात ' येसवंतराऊ ase खंडे राऊ दाभाडे देसाई हवेली प.मजकूर' (म्ह. कोल्हापूर ) 
असे नाव अहि. याशिवाय वेंकोजी येलगिरी सराफ, खंडो भिकाजी सभासद, 
कोंडाजीचा मुलगा मल्हारराव भोषले हवालदार, केदारजी यादव सरनोवत, 


इत्यादि नावे आहेत. या अशा नावांचा अधिक अभ्यास केल्यावर पुष्कळच नवीन 
माहिती मिळू शकेल. . 
क्र. ७८ हा ता. २० डिसेंबर १७३० चा कागल येथे भरलेल्या मजालसीचा 
अपूर्णे असा कागद आहे. त्या मजालसीला हजर असलेल्या तेथील प्रमुख व्यर्वितची 
नावे त्यात »>ञाली आहेत. त्या नावात ' राजत्री आवाजी सर्जाराऊ घा गे 
जाहागिरदार व फौजदार ', मल्हार कळसो पेसवे, कोनेरी संगम मजुमदार, 
गोपाळ मल्हार कोटीनविस, राजश्री पिराजी सर्ज्याराऊ घाटगे, अनंत भिकाजी 
देसकुलकर्णी, नरहरी यादव हवले नाडगोंडा, इत्यादि नावे आहेत. i 


काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची माहिती या खंडात प्रसिद्ध होत असलेल्या 
_कागदपत्रातून नव्याने मिळते. चितो माहादेव न्यायाधिश यांची मजेशीर हकीकत 
त्याला दिलेल्या संभाजीच्या ता. ९ नोव्हेंबर १७३२ च्या सनदेत आहे. ती अशी 
( क्र. १२८ )- ' तुम्ही स्वामीचे नवाजीस (आश्रित) स्वामीच्या पायाविना आन्य 
दैवत माहित नाही. तुम्ही स्वामीचा राणीवास चौथा वाडा ( म्ह- जिजाबाई ) 
याचे पुत्र म्हणविल, याकरिता हाली स्वामी तुम्हावर कृपाळु होऊन' तुमची 
अष्टप्रधानामध्ये गणना करून तुम्हास न्यायाधिसीचा हुदा सांगितला मास... 
तुम्हास वेतन सालिना देखील चाकर हान प...५००० पाच हजार केले NAT.. 
तुमच्या gara जिल्हा पाहिजे याज करता सुभा प्र. पन्हाळा पे. ता. आळ व 
रूकडी दोनी माहाल दरोबस्त ब कोल्हापुर सुमाचे भाहाळ वरकड माहालाची 
चौथाई दिल्ही आहे. तरी. जिल्हा कबज करून फौज बाळगुन स्वामीची शवा करीत 
जाण... तुम्हास जमान राणीवास चौयावाडा घेतल असत- ! 


(९) 


श्रीकराचार्थ पंडितराऊ याच्या aga गौरवोद्गार हारीहराचार्य पंडीतराव॑ . 
याला संभाजीने दिलेल्या सनदेत (,क. १३८ ) पहावयास मिळतात ते असे: 
“ तुमचे पिते राजश्री श्रीकराचार्य पंडितराऊ याणी तीर्थरूप राजश्री कैलासवासी 
स्वामी संनिध राहोन बहुत श्रम केले, वेदशस्त्रसंपन्न कोणेक प्रसंग दरबारी 
शास्त्राचा पडिला तो याणि विद्यायोगे संपादिला. जे जे पंडित आले त्याची समशा 
पुरविली. .. सांप्रत निधन पावले. त्याचे पुत्र तुम्ही विद्यावंत . ..” 


जोशीराव घराण्याची तर नाम्ना मोठीच होती. वाळ जोशी विन दशरथ 
जोशी aver दिलेल्या सनदेत (क.१८१) प्रत्यक्ष छत्रपति म्हणतात: “ तुमचे वडील- 
वडीलापासुन तीर्थरूप राजश्री केलासवासी माहाराजाजवळी सेवा 'नेष्टेने करीत 
आले व तुम्हीही स्वामीची सेवा येकरूप निष्टेने करीत आहा. . स्वामीनी तुम्हास 
जो प्रश्‍न केला तो तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे स्वामीच्या प्रे्ययास आला व ठाणे 
सिराले ता. आळते येथील ठाणेसी स्वामीनी परीव घालून मुकाम केला होता 
ते समई स्वामीनो तुम्हास कुरूंदवाडचे सुकामी ठाणे कितेक दिवसात हस्तगत 
होईल म्हणून प्रश्न केला. त्यावरून तुम्ही सीधांत करून ज्या दिवसी ठाणे हास्तगत 
होईल म्हणून सांगीतले व faga दिल्हे होते त्याप्रमाणे ते दिवसी ठाणे 
हस्तगत जाहले ” 


कांही राजकीय घटनांचा उल्लेख ओझरता येतो तो अता :- 


B.S त रायगोंडा विन सातगौडा देसाई याळा संभाजीने दिलेल्या सनदेत 
म्हटले आहे: “ पूर्वी सामानगडाखाले उतरेकडील फौज अप्तमंतात मागे आल्या 


होत्या ते समई तुम्ही आपल्या जमावानसी किले मजकूरी येऊन बहुतच केली. या 
फौजास नतीजा लाविला ” 


क. ३२त ' पनालियास पादशहाचा परीघ पडिला होता ते समई तुम्ही बरी 
शर्ते करून किलियावरी सामा जवादा चढवून स्वामी सेवा बहुतच केली” असे 
शामजी रूद्र पानेसे याना संभाजीने दिलेल्या सनदेत म्हटले आहे. 


ऋ, ३६ त मौजे नांदणी प्रा. रायबाग बाबतच्या ता. १४-३-१७२५्‌ च्या 


उल्लेखात म्हटले आहे : “ मौजे मार हे पेशजी रा.चंद्रसेन जाधवराऊ याची फौज 
गाव मारावयास आली, ” 


क्र. ४७ ता. ४-१२-१७२६ च्या योव्याच्प्रा पत्रात म्हटले आहे की 
*“ बाजीरावाच्या सँन्यात दहा हजार घोडस्त्रार असून त्याला ताबाचे चार हजार 
घोडदळ येऊन मिळण्याची शक्‍यता आहे. " 


(१०) 


क्र, ५१ त ' उदाजी चव्हाण इगलीवर उतरला आहे. पलीकडील काटक 


जमा केले आणि मिरजेच्या मुलकास व प्रतिनिधीच्या मुलकास खंडणिया घेत 
आहे ' असे म्हटले आहे. 


ऋ. ५४ : “ १७२७ त चूल भागात पाऊस न॑ पडल्यामुळे पीक वाळून गले. 
याखेरिज गनिमाने ' तफरका बहूत पडून इलाखी जाहाली. रयतेस हरयेक वावे 


_ घामघुमी आजार लागोत aga नातुवानी येऊन मुलखावरी उठोन गळे ” असा 
उल्लेख आहे. 


क्र. १३२: “ १७३५ - मातुश्री गुणाबाई व gaus शिंदे याना सनद ¬ 
नवाब निज्यामन मुलुख' या प्रांतास येऊन बारवला नजिक मोकाम केला असता 
तुम्ही हुजुर येऊन ASA कामावर रूजू जाळा. ” असे म्हटले आहि. 


क्र. १८९ त उल्लेख आहे की, ' साबाजी क्षोरसागर नामजाद किले 
सामानगडात असता fanaa याणी वेढा किल्यास दिल्हा त्य! वेळेस याचे 
( म्हणजे वेंकटाद्री चोंडो, नाडगोंडा याचे ) वडील चवंडो वेंकटाद्री जमावनिसी 
येऊन कस्त मेहनत करून किल्याचे साहित्य केले. चाकरी करून दाखविली. ' 


ऋ.२०४ वरून इचलकरंजी आणि कापशी या दोहोत त्याकाळी (स.१७४६) 
किती वितुष्ट आले होते ते कळून येते. इचलकरंजीकर त्या पत्रात म्हणतात: 
' श्रीमंत राजश्री सेवापतीचा व आमचा दावा जबरदस्त ' (पु, २७७). 


ऋ, १७८ (ता. १७ जून १७४६) चा कागद अतिशय महत्वाचा आहे. 
त्यात कागलकर घराण्याची हकीकत येते. ती मुळातच वाचली पाहिजे. तुकोजी 
घाटगे सर्ज्याराव एका हल्यात मारला गेला. त्याला माती देण्याच्या गोष्टीवरून 
भाऊबंदकी कलह वाढला, त्या तंट्याचा निवाडा तारावाईने केला. त्याचा उल्लेख 
असा आहे, 'याबहूल पनाळेवर मातुश्री तारा आऊसाहेब थाजपर्यन्त खटला पडला. 
तेव्हा तेय इनसाव जाहली. ते समई राजश्री रामचंद्रपंत व हिंदुराव व चंद्रसेन 
जाधवराव व कुसो मल्हार व शाहाजी नाईक व सावाजी नाईक निवाळकर व 
गिरजोजो यादव येसाजी मोहिते तळबिडकर ब लष्करात इत्यादिक म्हराट 
होत ' (पृ. २३३-३४) 


"जे सेवक असावेत ते याच रीतीने ” अशी शाबासकी द्वारकोजी यादवाने 
मिळविली. ती कशी मिळविली याचे दिग्दर्शन त्याळा संभाजीने दिलेल्या ता. २८ 
सप्टेंबर १७४२ च्या सनदेत (क. १८०) होते. या सनदेत द्वारकोजीच्या सेवेची 
प्रशंसा करताना म्हटले आहे. “सांप्रत नवरात्र प्रसंगाची तळी स्वामीकडील 


(११) 


चौथावाडा ( महाराणी जिजाबाई ) याकडे होत आहे. त्याचे साहित्य मनास 
आणिता जे जे वस्तु पाहिजे ते घणियाचे आज्ञेप्रमाणे मेलऊन आणून स्वामीस 
आदा करून आश्रित व सोइरे व सरकारकून व सरदार व कारकून अठरा 
कारखाने यासि मेवे फळफळा आदिवरून वरच्ये साहित्य करून विध ययासांग 
संपादिला, कोण्हेविसी नहुन पडली नाही. स्वामीच्या चित्तात आले जे सेवक 
असावेत ते याच रीतीने. धणीयाचे मनोदये जाणोन वर्तणूक करून'सेवेचा मजूरा 
करून घेईल ऐसा असावा, द्वारकोजी भलताच चतुर असणार यात शंकाच नाही! 


_ ता, २४ जून १७३१ रोजी छत्रपति संभाजीने पिराजी घोरपडे याला 
दिलेल्या सनदेत म्हटले आहे की, “मामले मिरज येथील सरदेशमुखीचे वतन पूर्वी 
जेन व ब्राम्हणाचे होते. त्यास थोरळे माहाराज कैलासवासी ( म्ह. शिवाजी ) 
याच्या पायापासी अनराहुट केली यास्तव त्याचे वतन दुर केले ga’. 


जिवाजी खंडेराव चिटणीस यास ' संपुर्ण राज्यातील सरकारातून व सरदार 
व किलेकोट व जंजिरे येथील चिटणीस व कारखानिसी व जमिनिसी हे तीन धंदे 
वंशपरंपरेने कडून दिल्हे ” असे क्र. ९९ त म्हटले आहे. - 


पिराजी बागुल यास ता. ३-८-१७३२ रोजी दिलेल्या सनदेत स्ह्टले 
आहे की, * तुमचे पिते मानाजी बागुल यानी स्वामीच्या राज्यात श्रमसाहास 
कझन सेवा निष्ठेने केली. ते स्वामी कार्यावरी खर्चे जाहाले. ' 


परागंदा होऊन जाणाऱ्या लोकाना दिलासा देणारी पत्रे ( ऋ. ३७, ३८ ) 
आहेत. त्यात अक्षा उल्लेख आढळतो: ' तुम्ही guat पदरोचे सर्व प्रकारे तुमचे 
जित PST चालवावे हे अवश्यक तर तुम्ही कोणेविसो चितात शंका न धरिता 
दशनास येणे आणि इमाने इतबारे राहोन सेवा करणे. कबिलासह येणे, तुमचे 
चाळवावया अंतर होणार नाही. अभय as.’ ८ कोणेविसी चितात शंका न 


धरिता कविलासह वर्तमान आपल्या स्थळावर वसाहत करणे, तुमचे सर्वप्रकारे 
चालविले जाईल. ' 


“ इकडील स्वारी सिकारीचे धास्तीमुळे रयेत डावाडोल जाहली आहे ... 


यावरून' तुम्हास अभयेपत्र सादर केले आहे. कोणे गोष्टीचा वसवसा न धरिता 
बेसक होऊन गावी सुखरूप राहाणे. ' (क्र. ६७). 


कोल्हापूर नजीकचे उचगावास १७३० च्या सुमारास भलताच उपसगे 
पोचळा असे दिसते. “साल मजकुरी गावास उपसगे लागोन खराब जाहले. सिवार 
gan गेला, घरे कोपरे लुटून TA.’ असे (क्र. ७०)त म्हटले आहे. 


(१ २) 


"सन १७३५ त ' सोनार व पंचाल्याचे घर्माधिकारीपणाचे ' वतनाचा तंटा 
निर्माण झाला त्यावेळी गोत बसवून निवाडा झाला की सोतार व. पंचाल हे 
भाऊबंद. दोन घराण्याना एक एक वर्षाची पूजा, मुंजी, लग्न, गोंघळ, श्राद्ध, 
पक्ष, नवरात्र... सणवार जे काय पूर्वापार आसेल ते ज्याचे वर्षातील येईल ते 
त्याणी घ्यावे... प्रायश्चित काय करणे ते करवीर क्षेत्री करावे. आनयत्र स्थली न 
करावे. क्षेत्रावरी हरदोजणानी केले तर दिवाणाचे गुन्हेगार व गोताचे 
अच्याई' असा निवाडा यात आहे. (क्र. १३०): | 


द्वारकोजी यादव, अंतःपूरचा चौकीदार, याला ता. १४-६-१७३५ रोजी 
(दिलले पत्र (क्र. १३४) विलक्षणच आहे. ते असे- ' बाजारा गोदी बाईको 
कोकणातून बदअमल करून तारळे प्रति राहिडी होती. तिला हुजूर आणून वाजइस 
. करिता तिजकडे ad लाजीम (सिद्ध) जाले. याकरिता तिला हुजूर कोटीस जमा 
करून तुम्हास बदल मुशाहिरा दिली असे. तरी तुम्ही बटीक आपले' घरो मागऊन 
तिचे हातून सेवा घेत जाणे. इची किमत सिरस्ताप्र... तुमचे वतनात खर्च पडेल' 


क्र, १७ मध्ये शंकराचार्यांचा मठ ' मौजे केसापुर संनिध करवीर येथे आहे ' 


असे म्हटले आहे. यावरून केसापूर आणि कोल्हापूर या दोन गावात बरेच अंतर 
होते असे दिसते. केसापुरची जकात तर वेगळोच होती (क्र. २८, RS). 


_ क्र, ५८त मुक्तेश्वराचा उल्लेख येतो तो असा : ' मुक्तेइवर गोसावी हे 
श्री येकनाथ स्वामीची कन्या गंगाबाईचे पुत्र, याचे वृंदावन मौज तेरवाड प. 
रायेबाग येथे आहे. ' l 


ता, ३१ में १७३६ च्या.क्र.१५२ च्या कागदात ' मौजे इचलकरंजी तालुका 
wae’ असे वर्णन आले आहे. 

-ब्पाजाचे दर्‌ पंचोत्राप्रमाणे होते असे दिसते. ऋ, ६० (ता. ८ आगष्ट १७२७) 
चा कागद म्हणजे परतापजी घोरपडे यानी केजबान बाबा गोसावी याला लिहून 
दिलेला कज रोखा होय. तयात परतापजी म्हणतो :- आम्ही आपले आत्मकार्यालागी 
तुजपासी घेतले रुपये ६ साहा मुदळ घेतले. यासी व्याज दरमाहे दरसदे पंचोत्रा 
प्रमाणे घेतळे. यासी मुदत जोरीच (ज्वारीचा) हंगामी.” 


-ऋ. ७२ (ता.२१ मे १७३०), ऋ ११९ (ता.४ डिसेंबर १७३३ ), BPR 
(ary डिसेंबर १७३५) हे BHATT आहेत. त्यातही व्याजाचा दर पंचोत्रा आहे. 
pent २० डिसेंबर १७३५ ) च्या कागदात मात्र ' तिवोत्रा ' व्याज 


अन्यहि महत्वाचे कागद या खंडातून प्रसिद्ध होत आहेत. इतिह्ासाम्यासात 
रया सर्वांचा उपयोग होईल अशी आशा करतो. 


आप्पासाहेब पवार 


PREFACE 


This is the second volume of Tarabai Papers, In these 
volumes historical material relating to Tarabai’s period is 
being published. The sources from which these ‘papers have 
been collected are indicated in the Preface to Vol. I. That 
volume contained papers up to the year I720. In the 
present volume the pericd covered is from ]72] to 749. 


The most important paper published here for the 
first time is the partition deed of the family of Rama- 
chandrapant Amatya After his death his property came to 
be divided among his three sons, Bhagawantrao, Appajirao 
and Shivaram. Ramachandrapant Amatya played a vital 
role in the war of independence carried on by the Marathas 
against Aurangzib. The document teferred to (No. I9) 
conclusively proves that Ramachandrapant died befor? May 
I723 and not, as Sardesai surmised, between ]730 and ।73; 
( Marathi Riyasat New Series, Vol. 4, p. 357 f.n.). The 
partition deed is even more important as material of social 
history of that period. It is practically an inventory of the 
entire property owned by Ramachand:apant Amatya and as 
such, it indicates what the estate of a dignitary like bim 
was at that time, It is worth adding that in the list, bouks 
belonging to Ramachandrapant and his wife are separately 
mentioned 


Document No. 3refirs to the fuundation of rindbhudurg 
at Malwan by Shivaji on the 25th Nov, I664 and gives 
graphic description of the tragic events that followed ‘the 
Mughal invasion of the place An interesting dicument 
(No. 2) describes how the image of the famous deity of 
Mahalaxmi at Kolhapur came to be reinstalled in Sept, !7!5. 
During the disturbances consequent upon the Muslim inva- 
sions, the idol was concealed in the priest’s house. The 
document mentions that the goddess “ inspired ” the priest 
to approach the King (Sambhaji of Kolhapur) for the 
purpose. of reinstallation. The King describes the Mahalaxmi 
temple of Kolhapur as ancient and holy and adds : “ There 


(2) 


is Kasi, and there is Karvir (i.e. Kolhapur). There is no 
other place as great as either of them.” Serial No. ]]3 
shows that a residential quarter belonging to a Muslim was 
taken from him and given to a Brahmin. This would 
indicate that there were no exclusive areas reserved for 
residential purposes for the two communities, in the holy 
city of Karvir. 


Incidental but useful information is available about 
Girjoji Yadav, Antaji Trimal and Tulaji Shitole the trio 
who is identified by Tarabai as the ringleaders of the 
conspiracy which ended in her dethronement ( Rajwade 8°69). 
No doubt the information is scanty; but it is helpful 
( Nos, I07, I58, ]59 see also Tarabai Papers Vol. l; No. 322), 


References to some of the high officials and other 
dignitaries at the Court of King Sambhaji of Kolhapur are 
interesting. Thus Mo. !28 dated 9 Nov., ]734 is the order 
of appointment of Chinto Mahadev as Nyayadhish. In this 
order the King describes Chinto Mahadev as a protege of 
the King’s family brought up by his queen Jijabai. The 
Nyayadhish was given a watan for maintaining an army. 
It appears that as he had to give a surety the queen Jijabai 
stood surety for him. Shrikaracharya Panditrao was another 
high official who is eulogized for his profound learning and 
intellectual ability in dealing with Court problems (No 38) 
The royal astrologer, Joshirao received high encomium for 
fortelling the exact date of the fall of a place which was 
besieged by the king’s troops (No. 8] ). | 


No outstanding political events figure in these papers. 
But references to political events are there, The seize of 
Panhala ( No. 32), the siege of Samangad ( Nos. 9,89 ), the 
march of the Nizam’s army ( No. ]32), the incursions of 
Chandrasen Jadhav (No. 36) and Udaji Chavan (No. 5] ) 
are some of these incidents. No. 47 which is a Marathi 
translation of the letter dated 4 Dec., 726 of the Portuguese 
Viceroy of Goa says that Bajirao who was on his Southern 
march had with him an army of I0,000 and it was believed 
that 4000 men of the Nabab would join him, | 


(3) 


An interesting account of the historic family of the 
Ghatages of Kagal is given in Serial No. I78. It also 
describes how a family feud came to be settled by Tarabai. 


We have in this volume an extraordinary document 
throwing flood light on a matter of customary law (No. ]34). 
It is an order issued in favour of Dwarakoji Yadav, the 


chief officer in charge of the queens’ appartment. The order 
reads as follows: 


“ A whore named Godi came from the Konkan and 
settled in Tarale district. She was brought to the royal 
court and, on enquiries, she was found to be a loose woman. 
She was therefore appropriated as royal property and is 
now given to you. You should take her to your home 


and get her services, The price fixed for her would be 
debited to your account. ” `: 


The rate of interest current at that time was five 
per cent per month. ( Nos. 60; 72; 9; 342 ). 


There are quite a few papers relating to the different 
types of watans and other economic and social matters. It 
is, therefore, hoped that the papers published in the volume 


would be found useful as source material for the history 
of the period 


A. G. Pawar 


SUMMARY 


श्ठ्ज-ा/श 


A grant of two bighas of land to the children of 
Rudraji Naikwadi. who died in action at Ingali. 


शाया-7श 


Shriniwas Parashram Pratinidhi grants village Haroli 
as mokasa to Sidoji Thorat. 


3: 2-5-7श 


; ; १ 
This is a copy of a document recognizing the right 
of Dadambhat Pilambhat at Janjira ( Sindhu-durg ), Malwan, 
as the priest of the place. The paper describes how Shivaji, - 
on his way to Bednoor, saw the island of Turate (near 
Malwan ) and ordered the construction of the sea-fort of 

Sindhu-durg. The foundation was laid on 25-2- 664. The 
_ paper further refers to the atrocities committed at that place 
by the Mughals during Sambhaji’s reign and also to the 
spread cf the epidemic of cholera at Sindhu-durg during the 


reign of Rajaram. The paper gives graphic description of 
some of these events. 


उन्-/श | 


An order from, Shriniwas Parashram Pratinidhi to 
the officers of village Alas, asking them to hand over the 
Sardeshmukhi collection of the place to Trimbak Hari, the 
agent of Piraji Ghorpade. ae oat a ane 


(2) 


5: 5-6-72] 


This is a list of 37 papers in which the names of 
Dwarakabai, Soyarabai, Subhanrao Shinde Sena Khaskel, and 
Lakham-gauda Desai of Hukeri are mentioned. 


6: 5-6-72] 


An order from Chhatrapati Shahu to the officers o 
village Sirdhon, informing them of the Mokasa grant of 
the place to Piraji Ghorpade, the son of Santaji Ghorpade. 


7 ड 9-7-l7 2l 


The officers and mirashis of village Kumbhar-wan 
(in Sangameshwar area ) are informed by i Sambhaji II, of 
a grant to Tulajirao Surve who is described as an old 
loyal servant, 


23-7-72] 


While resisting an attack on the village Madilage 
by Pirajl Ghorpade, Rayaji Ghatage had lost his life. In 
recognition of his-service Sambhji II gave ten bighas of 
land in inam to the son of the deceased, 


30-8-72 


A grant from Sambhji If to Raygauda Satgauda 
Desai of Nool (near Gadinglaj, Kolhapur. district ) for 
routing the Mughal armies near Samangad. 


(3) 


70: | 24-9-72] 


A grant of inam, abolished by Shivaji the great, 
is reinstated by Sambhaji II on a Brahmin. 


The paper clearly states that when Shivaji conque: 
red the territory, he abolished the land grants and made 
provision for distribution of charity. 


Il: | 25-0-7श 


A grant of thirty bighas of land at Pargaon from, 
Sambhaji II to Shankaraji Gosavi for the maintenance and 
repairs of a temple, built by Ramdas Swami. It was 
damaged during revit Wisturbances. 


l2: 28--722 
During an encampment of Shiviji Ghorpade’s army 
at Shivapur, payment of dues from Sambhaji Khando 
Desai of Ajara was received. Shivaji Ghorpade, Amir-ul- 
umrao assures him of the protection of the place. 


3 5-2-722 


Sambhaji II informs the Deshmukhs and Deshpandes 
of Miraj that the Deshmukhi vatan of the said district, 
bestowed upon Santaji Ghorpade Senapati by Rajaram 
is continued to Piraji Ghorpade, the son of Santaji Ghorpade. 


l4: -4-2.729 


A receipt for rupees twenty 


four is issued b TORA 
and Hanagoji Yadav to Pratapji Gh Re Sawang 


orpade, ` 


(4) 


I5: 22-3-]722 | 


Krishnaji Parashram: Pratinidhi, in response to a 
request made by Krishnaji Bhaskar Pandit, renews the . 
grant of an inam at village Ile, as the original papers 
were lost: during the disturbances of: the Sawants' of Kudals 


56: 5-6-722 


l Jaysing Jadhavrao maintains the inam of village 
Hanur to Ranoji, the son of. Piraji Ghatage, who had 
died some time ago. | | 


१7: 98--722 


= Timaji Raghunath is made Sabnis of the fort of 
Kolhapur by Sambhaji IT, after removing Rango Yahav» 
the previous incumbent of the office, | 


t 


.]8: 24--723 


है A grant of three bighas of land at village Nanga- 
nur, from: Sambhaji II to Raghunathbhat Balambhat Nulkar. 


I9: छि -25-5-723 


‘A partition-deed between Bhagwantrao, Appajirao 
and Shivram, the sons of Ramchandrapant Amatya. The 
list of partitioned articles includes cash, precious stones, 
ornaments, weapons, cows, bullocks, etc. Even religious 
books and inam, as well as the grains and cereals stored 
at Bhudargad and Gagangad .are divided. 


(5) 


_ This is a very important document, as it throws 
light’ on the estate of ‘a’ nobleman like that of Ramachandra 
Panta Amatya, 


20: 28-9-723 


The Saradesh Kulkarni watan -at Arale is conferred 
upon Antaji ,Trimal- by;Sambhaji II in recognition’ of ser- 
vices rendered. by’ him {to Rajaram, at Jinji and to Sambhaji 
II himself. 


9]: 8-4-723 


‘Sambhaji II bestows the right of chief priesthood 
of the goddess Shri Mahalaxmi at Kolhapur, upon Narhari- 
bhat Savgaonkar and grants him Kasaba Savagaon and other: 
rights ‘of chouth: for, the proper worship of the deity. The 
document mentions that the idol} of the deity kept in the 
house, of a priest during the, period of political disturbances’ 
was reinstated by Sidhoji Hindurao Ghorpade on 27-9-]7\5° 


२२: 4-!-723 


At, the request of Bhanji [Ballal, the representative 
of Shahu in the Court of the ruler of Sondhe, Sambhaji II 


exempts’ Rs. 45000/- out of the tribute due to him by the 
Chief of Sondhe. 


23: ]0-2-723 


An order from Sambhaji II to Rayaji Mane, giving 
him assurance and!"summoning him to the court. 


a? 


(6) 


24: l 0-2-723 


A similar order, as above, to Viroji Mane from 
Sambhaji II. 


25: - After 0-2-]723 


A similar order, from Rajasbai, the queen mother, 
to Hiroji Mane. 


26: ` 26-2-723 


A grant of Sarnaiki watan from Sambhaji II to 
Raygauda Desai, at Karyat Nuli for his services during the 
siege of Samangad (see No.9). The paper mentions that 
“ armies of the north ” had created disturbances in the 
past, and were creating disturbances again. 


27: 7--724 


I to the math of Shan- 


A grant from Sambhaji l Kolhapur. 


karacharya at Mouje Kesapur. adjoining 


7-l-]724 
28: 


: . fourth of 
Sambhaji II grants the rights © a: temple of 
Custom collections at village Kesapur 5 f Shankara- 
Mahalaxmi and three fourth of it to the math 0 
charya, छ 


29 :. I8--724 


At the request of Udaji Chavan, Sambhaji II grants 


(7) 


village Pohale for the maintenance of the temple at (Wadi) 
Ratnagiri, that is, Jotiba Temple, about nine miles from 
Kolhapur. 


90 : : | 2-3-724 


A grant of the Mahajanki WATAN of Kasaba Kolha- 
pur from Sambhaji II to Virshet Mane. The paper gives 
details of some rights and perquisites of the WATAN. 


3]: l र [4-5-]724 


A partition deed of the places of watan, between 
Bhagwantrao, Moreshwarrao and Shivarampant, the sons of 
Ramchandrapant Amatya, The paper is a copy of a copy 
and incomplete. But it is important. 


32 : १6-7९ 


During the siege of Panhala, by _Aurangzib, Shamji 
Panse had carried large quantity of supplies into the fort. 
In recognition of these services Sambhaji II granted twenty 
bighas of land to him. ` 


335: . 20-4-724 


In a letter to the acting governor of Goa; the 
commander of Berdes informs the latter that Udaji Chavan, 
a Sardar of Sambhaji II had arrived in the vicinity of 
Shapur with an army composed of cavalry and infantry. 
He requests him to send ammunition, 


(8) 


34 5. . 9-2-724 


A letter by the commander of Salsete to the acting 
Governor of Goa. He informs that according to his spies 
the forces of Sambhaji If have beseiged the fort of 
Sambrani, belonging to Sondhe and intend to attack Salsete. 
He complains that the forces at his disposal are not enough 
to resist the aggressor. 


35: 29-2-724 


A letter from the acting Governor of Goa to the 
commander of Salsete, in which he gives some ‘instructions 
regarding the defence of the area in case the Maratha 
armies marched that way. 


36: | 4.3-725 


A grant of five bighas of land to Nemana, the 
son of Korana Magdum, who was killed in action, when 
Chandrasen Jadhav had attacked the village, Nandni. 


37: = 9--725 


A letter from Bhagwantrao Ramchandra Amatya. 
to Pratapji Rane asking him to call upon him, and serve 
‘him faithfully, 


38 : | -II-I725 


Bhagwantrao Amatya gives assurances to the exiles- 
Devaji Rane, Bapuji Rane, Jetoji Rane and Jivaji Rane 
and asks them to come and settle in their village without 
any fear. l 


(७) 


39: | 6-2-725- 


In response to a letter written by Maloji Ghorpade 
about a watan, Shriniwas Parashram Pratinidhi writes that 
he would consider the matter upon his visit to his place 
and also asks him to meet him. 


. 40 : 725 (१) 


Kanhoji Angre, remits an amount of two thousand 
rupees to Chhatrapati Shahu and adds that if the King 
fails to look after the place, it may be lost. 


4]: | 725 


A warning from Shriniwas Parashram Pratinidhi to 
Ramrao Patankar not to trouble Abaji Mohite of Talabid. 
He asks him to get back the confiscated sword of Naikwadi 
from Mohamad Khan, the mutalik of Abaji Mokite. 


42: | ॥725-726 


_ Im this truncated letter the addressee.is warned of 
the movements of Udaji Chavan. 


43 : February 726 | 


Sidoji Hindurao Ghorpade says that “Rao” is 
near -Kopal,-and that he would call upon him and would” 
come along with him to Karvir. a 


44: 99.4.726 


The inhabitants of Bahadurwadi had deserted . the 
place. Jagjivan Govind, in a letter to Joti Shelar -and 


(9) 


Shetyafi Shinde at Horegaon, asks them to some and settle 
there along with such other cultivators as may come. 


45: ]5.40-726 


A letter from Sambhaji ए to Bhanji Ballal, 
representative at Sondhe, asking him to pay Umapati Bhat 
Puranic, an attendant of Queen mother, an amount of 
rupees sixty out of the tribute due from Sondhe. 


46 : 2-]2.]726 


- -A letter from the Viceroy of Goa to the Commander 
of Salsete to be on the alert, as there was a probability 
of the invasion. of Sambhaji .II’s. army on Goa.. 


47: 4.2-I726 


A letter from the Viceroy of Goa to the Commander 
of Salsete informing him that Bajirao most probably was 
marching towards Karnatic with ten thousand of cavalry 
and a band of Pindaris. The Viceroy asks the Commander 
to take care of the Property of the Church of Salsete. He 


promises him to send three hundred European soldiers to 
his help. 


` 48: è. I2- [728 


l A letter from the Viceroy of Goa to the Comman” 
der of Salsete approving of the safety measures adopted by 


त Sa a and ordering him to defend. Madgaon, 
uncom an asai from the i din: f the 
Mirathi e impending attacks of 


GRA) 
49: $o2.)726 


A letter from the Viceroy of Goa to the Commander 
of Bardes giving him thé latest news of the arrival of thie 
Maratha army near Saliete, and telling him how so. protect 
the area. ee 


50 : १2-2.726 


A letter from the Viceroy of Goa to the Commander 
of Salte ihfotiiing him thit 200 White soldiers were 
despatched. The Vitéroy also inditates how the place should 
be protected. 


5l: 726 (१) 


A letter from Sidoji Thorat to the Peshwa inform- 
ing him that Udaji Chavan had descérided on Jhgali and 
was collecting tribute from the territories belonging to Mizaj 
and Pratinidli. १ 7 


52: 30-]-\727 


Bhagawantrao Amatya informs the -Kamavisdar of 
village Mat that at the ‘tequest of Krishnaji - Rane, four 
bighas of land is granted to the wife and children. of 
Sambaji Rane, who was killed in active service. 


53: . I-2-।727 


Agricultural lands in village Arule.were not culti. 
vated for a long period. At the request of Pratapji Rane, 
Bapuji Rane, Krishnaji Rane and Devaji Rane, Bhaga- 
wantraa Amatya gave certain concessions and asked the 
above mentioned persons te cultivate ths lands, 


. (3४) 


54: l2-4-l727 


The Subedar of Bijapur informs Sakhagauda 
Khanagauda Desai of Paragana Nul, of the exemption of 


revenue of five villages, which suffered from drought, and 
enemy inroads. | 


55: 23-5-727 


Krishnaji Vitbal writes to Mahamad Khan, the 


gumasta to the Deshmukh of Talbid, to -send certai 
papers, 
39: 30-5-727 


कि An order from Ranoji Ghorpade Senapati, to the 
mokadams of twelve mahals to work under Naro Khanderao 
who was entrusted with full control of the place 


57 : ]8-€6-]727 
Sankarbhat Burde had performed the last rites of 


the late Shivaji Chhatrapati II. Rajasbai, the queen mother: 
grants him four bighas of land for the above services. 


38: 9-१-087 


Sambhaji II grants village Terwad to Mukteswar 
the great grand son of the famous saint who himself wa 
the son of Gangabai the daughter of Eknath. 


The grant 
was for the upkeep of the saint’s Vrandawan. 


(३३) 


59: . i :-80-7-।727 


The Viceroy of Goa sends some instructions to the 
Commander of Salsete, regarding the activities of the 
Inquisition and the prisoners. He enjoins the Commandar 
not to commit himself in the matter of the release of 
prisoners and destruction of Hindu temples. 


69: 8-8-727 


This is a promissory note for rupees six at the 
nterest of five per cent per month 


6l- 22-%]72 - 


Ranoji Ghorpade grants village Arjunwad to Gopal 
Vyankaji Deshkulkarni, who had served Santaji Ghorpade 
faithfully by organizing a military post. 


62: 8-4-728 


At the request of Gulabagiri Gosavi, .Sambhaji II 
granted him lards at village Save to build a math 
( monastery ). 


63: l 0-7-728 


A six-point appointment order from Sambhaji II toi 
Krishnaji Pandit Pratinidhi, in which Sambhaji asks the 
Pratinidhi to carry on the administration on the line of 
his father, Parashram Trimbak, Pratinidhi. The other points 
refer to some specific matters such as the accounts of 
Panhala and Pavangad etc. The King promises to hand- 


(24) 


aver: tHe administraton of Bhudargad and Samangad at thé 
-end of the year. 


64: | 9.4-729 


Sambhaji II informs the officers of the village 
Parale, that this village was granted to Warji Agalave, 
Subakhaskel, for the expenses of his troops, 


65: 4.4.]729 


At the reqest of Udaji Chavan Himatbahaddar 
Sambhaji IY gave half Chavar of land to Barmoji Mane 
Patil from village Bhadole. Bharmoji’s brother was killed 
in action and he had (6 shoulder the responsibility of the 
family. 


66: 9.8-729 


Sambhaji II granted village Vaghapur to Sonaji 
Ghorpade. Hinduwao Ghorpade had granted this village to 
the latter and after Hindurao’s death Sidoji had continued 
the grant. Shivaji II had also issued grant deeds, But 
all the papers were lost. 


67: I6-I]-3729 


Yesaji Bhonsale assures the village officers of 
Uchagaon, that ih future thé village would riot be 
molested. He proclaims that there Would bë no distur. 
hanced and people should return, back tö their placed, 


(३8) 


68 : ॥9-2-729 


Shekhoji Angre Sarkkel informs Pratapji Naik 
Kalegude, the Commandant of Vijaydurga that five buffalos 
and ten bullocks belonging to Nagoji Naik Satham are 
exempted from octroi duty. 


\ 
69: 2-2.729 


Sambhaji II continues an old ` grant of some 
uncultivated land. and a share of octroi collection to 
Gunaji Krishnaji and Devaji Vishwasrao Sarnaik, of 
Rajapur. . 


70: -2.7380 


Due to the forages of the army, the village of 
Uchagaon was devastated and its inhabitants had fled 
Ranoji Ghorpade Senapati, assures them all that in future 
the army would not molest them in the least 


7: l : 2-5-730 


When Chhatrapati Rajaram was in Jinji, Rekho 
Jadhav had rendered service. to . him So also he had 


served Shivaji II, In recognition of this Sambhaji II gaye 
him an Inam 


. 
? ~ 


प्रद. a | शाळ-73) 


One Babaji Sanker. took a loan of three hundred 
rupees from Rayaji Mane. The interest of the loan was 
five rupees per hundred per month. He promises to repay. 
in two months 


(i6) 


73: . 5.6-4730 


In an attack on village Hiravade by Govind 
Naganatb, Ranoji Shinde had been killed. Sambhaji II 


granted three bighas of land to Hiroji Shinde, the son of 
the deceased. 


ee i8-6-730 


Krishnaji Parashuram Pratinidhi informs the Muka- 
dams of village Donoli that the income from the traditional» 
grants given to the posts of the Patil and Kulkarni of thr 
village was not adequate for the maintenance of thei 
families, Hence they are given some additional grants. 


75: ` 20-7-730 


i Chhatrapati Shahu granted Deshmukhi Vatan of a 
fi ies ae os Ranoji Ghorpade. The places mentioned are 
rom the two revenue divisions of Panhala and Miraj. 


ee l-4-730 


वि m 3 raid on the village Chinchawade the son of 
Rudraji Patil was killed. Rudraji was, therefore, given 


three bighas of land by the i Que: aa I 
gave two bighas ns uen Mother. Sambhaji i 


a 2--730 


h G ies वद officers of Bahadurwadi had ' informed 
E कमव that due to the depredations of the army 
फल, ae the annual revenue. - i The tame ue 


६ 


(१7) 


78: 20-2-730 


This is an incomplete court document in which 
the names of some dignitaries are mentioned. Among them 
is the name of Abaji Sarjyarao Ghatage, who is described 
as Jagirdar and Foujdar of Kagal. 


79: 23-]-73] 
Grant of a village from Sambhaji II to Ram- 
chandra Naik Punde. Shamji Naik, the father of Ram- 
chandra Naik had served Rajaram at Jinji, and he 
himself was serving Sambhaji II, 


80: | | 3i--73] 


An order from Sambhaji Il to Ramchandr Naik 
Punde, granting his request for certain rights and perqui- 
sites. Ramchandra Naik’s status as Mantri is maintained 
and his son’s service accepted. 


8l: 7-2-73 


In a letter to Gangabai Ghorpade, the Deshmukh 
of village Walwe, the village officers of Koregaon say that 


they stand security for Gangaji Chaugule in a suit between ° 
him and his brother. 


82 : l 23-2-73] 


A letter from Shrinivas Parshuram Pratinidhi to 
Maloji Ghorpade, assuring him of cordial relations. 


(I8) 


83 : 3-4-73! 


This is a copy of the famous treaty of Warna, 
between Shahu and Sambhaji II. 


84; l6-4 i73] 

An order from Shahu to Bhagwantrao Amatya 
asking him to hand over the fort of Gagangad to Sambhaji 
II. According to the treaty of Warna the territory between 
the rivers of Warna and Tungabhadra was given to 
Sambhaji II and so also the fort of Gagangad. 


aoe । 6-4-78 


An order from Shahu to Hindurao Ghorpade, 
referring to the treaty of Warna and asking him to hand- 
over to Sambhaji II whetever forts he had with him. 


86 : 6-4-73l 


An order from Shahu to Govindrao More, referring 


to the treaty of Warna and asking him to handover the 
fort of Kopal to Sambhaji II. 


87: 6-4-73] 

An order from Shahu to Kusaji and Yesaji 
Bhonsale, referring to the treaty of Warna and asking them 
to hand over the posts at Herle, Alte etc, and to pull 
down the fortifications of Vadgaon and hand it over to 
Sambhaji II. Furthermore they should not create distur- 


bances in the territory ceded to Sambhaji JI in accordances 
with the terms of the treaty of Warna. 


(38) 


88: ` 24-6-73] 


Sambhaji II renews the Sardeshmukhi Watan to 
Ranoji Ghorpade. The said Watan was bestowed upon 
Santaji Ghorpade by Rajaram, for his distinguished services. 
The services of Ranoji and Piraji Ghorpade also are 
referred to in the document. 


89 : 24-6-73t 


An order from Sembhaji II to the Divisional 
Officers of Miraj, informing them of the renewal of Ranoji 
Ghorpade’s Watan. The paper says that the said Watan 
formerly belonged to some Brahmins and Jains; but due 
to their misbehaviour Shivaji the Great had confiscated it. 


90 29-6-73\ 


A letter from Hindurao Ghorpade to Sagunabai 
Nimbalkar, asking her to hand over the Sardeshimukhi 
collections of nine viliages to Ranoji . Ghorpade, as the 


Sardeshmukhi rights of those villages were given to him by 
S.mbhaji II, 


9: 30-673 


Sambhaji II renews the grant of village Nagnura 
to Ranoji Ghorpade. Piraji Ghorpade, the father of Ranoji 


Ghorpade was killed at Nagnur, while fighting with the 
Deshmukh of Nagnur. 


92: 9-7-73] 
A royal order containing the rights of octroi duties 
to the Math of Kadeswar (i. e. Kadsidhyeshwar ) 


(20 ) 


93 : 9-7-73] 


An order of Sambyaji II to the Deshmukhs and 
Despandes of Pargana Mulgund that the Deshmuki vatan of 
the said Pargana is continued to Sidoji Hindurao Ghorpade, 
along with a grant of the village Atikate. Similar orders 
to 37 revenue officers are also referred to in the foot—note. 


94: 25-7-73 


An order from Sambhaji II to Bhanji Ballal, his 
agent at the court of Sondhe; asking him to pay an 
amount of money to Bapurao Shanker Dinkarrao Chitnis, 
out of the annual tribute from Sondhe. 


95: 26-8-73] 


A-decision given by the Brahmins of Paithan on 
the rival claims regarding the rights to Priesthood of 
Goddess Mahalaxmi of Kolhapur. It contains some insterest- 
ing details and names’ of important persons cited as 
witnesses. 


96: 28-9-73 


A religious grant in favour of newly established 
deity brought from Venkatgiri. 


97: [0-॥-75 


An order from Sambhaji II to the village officers 
of Mogharde to hand over the mokasa collections of the 
village to Hariharacharya Pandittao to whom the revenues 
of the place were granted. 


(22) 


98: 20--73 


An order from Sambhaji II to the village officers 
of Pangire, informing them that the said village which was 
given to the Senapati was transferred to the second queen 
of Sambhaji. 


99: १737 


Shahu writes to Sambjaji II about the triple grants 
given to the Chitnis family for the extraordinary services 
rendered by the members of the family. Shahu asks Sambhaji 
to allow: the family to enjoy its Watan without any 
hindrance. 


00 : 9-2-732 


Sambhaji II orders Bhanji Ballal, his agent at 
Sondhe to pay one hundred hons to Naro Anant Sabnis, 
out of the annual tribute from Sondhe. Naro Anant 
required the money for the expenses of his son’s thread 
ceremony. 


]0I:: 2]-3-732 


Sambhaji II orders Bhanji Ballal, his representative 
at the Court of Sondhe, to pay Hariharacharya Panditrao 
an amount of fifty hons and get a receipt for the same. 


02: 9-4-]732 


A letter from Sambhaji II to Bhanji Ballal, his. 
representative at the court of Sondhe, asking him to pay 
an amount of fifty hons to Balaji Mahadev, and get a 
receipt for the same, 


(22) 


03 : l-6-l732 


A letter from Maharaj Tulaji Raja to Sambhaji II 
expressing his satisfaction and promising friendship. It is 
clear that the letter is in reply to Sambhaji’s own letter 
and refers in a general way to recent happenings. 


l04: . 3-8-732 


Grant of village Yelgud from Sambhaji II to 
Piraji and Shahaji Bagil, whose father, Manaji Bagal, had 
died in active service. ,During the disturbances the village 


was given to Raghunathgiri Gosavi, but that grant was 
now revoked. 
05 : 6-8-732 


According to an existing agreement the Raja of 
Sondhe was to pay an annual tribute of five thousand 
hons to Chhatrapati Shahu. By the treaty of Warna, 
Shahu transferred this right to Sambhaji JI. But as the 
Raja implored Shahu to exempt him from this tribute the 
request was granted. 


Pans By this letter Sambhaji Il asks Shrinivasrao 
Pratinidhi to request Shahu to compel the Raja to 
connnue: : the payment. He also asks the Pratinidhi ४० 
plead with Shahu to force upon Udaji Chavan to 
evacuate the posts of Akiwat, Shirwal and Manpadle. 


6 8-732 


FR Sambhaji II renews the grant of Potadari tn 
amjı Naik Punde, , n recognition of the successive 
services rendered by his father and by him-self 


(23 ) 


07 . . 4--9-73 


This is a court judgement regarding the Mahajanaki 
rights of one Virappa Mane in respect of the township of 
Kolhapur. The document is important as it shows who the 
leading dignitaries and officials were in Kolhapur in 732. 
Among the names mentioned are Kondaji Bhosale Subhadar, 
Murarji Mohite Sarnobat, Gundo Venkaji Sabnis, Timaji 
Sakho Karkhanis, Krishnaji Narasinh Phadnis and Khan 
Ajam Bahadur Khan Havaldar. It is interesting to note 
that the Khan has a Marathi seal which says: “ Bahadur 
Khan Kotwal (of Kohapur) is ever loyal to Sambhaji 
Chhatrapati. ” 


08 . I8-9-732 


Sambhaji II grants the Nadgaudki Watan of 
Malkapur. to Yashvantrao Maloji Gaikwad. The details 
of she perquisites relating to the Watan are also given. 


09 24-9-(732 


An order from Sambhaji II to the custom officers 
of Bet informing them that Sadashiv-bhat Upadhye is 


exempted from paying duties carried by i2 bullocks 
accross the Ghats. 


iI0 | | : l 26-0-732 
The document gives interesting details of an hereditary 

Watan given to a Mehatar. 

lll 4-2-732 


The paper refers ४० Sambhaji’s visit to Satara 
when Shahu pressed Sambhaji to continue the Watan of 


(24 ) 


one Viroji Mane, and Nilakantha Trimbak Pradhan writes 
about the same to Queen Jijabai. 


2 | 4-2-732 (2) 


Nilkanth Tribak Pradhan writes to Kondaji Bhosale, 
the Subhedar of Kolhapur and Chintopant, asking them to 
continue’ the Watan of Viroji Mane. 


]3:: 23--733 


Sambhaji II gave land at Kolhapur to Sadashivabhat 
Upadhye to’ build a house, in recognition of his priestly 
services’ to him. The land formerly belonged toa Muslim 
family, but it was voluntarily surrendered to the King. 


ll4: i 9.3-733° 


Hindurao Ghorapade informs the Deshmukh, 
Deshkulkarni and Nadgir of Pargana Galgale, that the said 
Pargana has heen given to Nagsavat Bhonsale, the Sardesai 
of Kudal, for the maintenance of his army. 


l5: 2-4-735 


Shriniwas Parsharam Pratinidhi orders the village 
officers of Mhausi not to commit encroachment on other 
lands with the ‘backing‘of the Patankars. 


i6: I2-6-]733 


Three bighas of uncultivated land was given i to 
' the sons- of the late Rudroji Adim, as he was killed ina 
_ battle. Í f l 


(25) 


7 : 28-7-733 


Having found that the Mohites of Talbid and the 
Patankars were intruding upon Government lands of the 
village Welfale, Shriniwas Parshuram Pratinidhi wrote to 
Nagojirao Patankar to desist from these unlawful acts. 


lI8: 22-0-733 


The paper shows that King Sambhaji had suspen- | 
ded the two-week worship of Goddess Mahalaxmi by two 
priests because they had failed to keep up to the dignity 
of the worship. Since the priests promised to maintain 
proper decorum of the worship, they were allowed to 
continue their priestly duties. 


li9: 4-2-733 


Naro Vithal, Trimbakrao Bhanji, Sundar Keshav and 
Trimbak Balaram take a loan for two thousand one 
rupee from Rayappa Mane at the interest of five rupees 
per mensem per hundred, 


]20 : ]733 


Fattesing Bhonsale writes to Jivanrao Shankar, the 
Subhedar of Indapur not to obstruct his soldiers who were 
sent there to arrest one Salvi. There was a dispute 
between Jamale and Salvi in respect of the Patilki rights 
of village Talbid. Salvi was found to be an imposter 


and had fled. 


2] : ] 733 


Mahamad Khan, the agent to the Deshmukh of 


(20) 


Talbid is ordered to make payment out of the arrears 
due from him. 


22: 27--734 


Sambhaji II orders the revenue officers of Kurund- 
wad to pay “ Chauth” collection of the said village to 
Ranoji, Ghorpade Senapati. Formerly this ‘‘ Chauth” had 
been given to Chinto Mahadev for the maintenance of 
his army. 


423 : 29--734 


Queen Jijabai grants thirty bighas of land to 
Bharmoji Mane. 


]24 : i|-4-734 


Sambhaji Mohite Deshmukh, Sankraji Mohite 
Deshmukh and Krishnaji Narshiv Deshpande, had lodged a 
complaint with Shrinivas Parshuram Pratinidbi stating that 
they were not paid their collections regularly from the 
villages of Kaledhon, Vangi and Talbid. Shrinivas Parshuram 


Pratinidhi orders those villages to make the payments 
regularly, व 


25: 27-5-4734 


Hindurao Ghorpade had sent an elephant , for 
Sambhaji II. He writes to Khangonda Bahadur Desai to 


take care of the elephant in transit, so that it may reach 
. the destination safely. 


(27) 


I26: 27-5-734 


Hindurao Ghorpade writes to the officers of various 
posts right from his army to Panhala not to create any 
difficulties on account of payment of octroi etc. for the 
elephant in transit and see that it reaches the King safely. 


27: 22-9-734 


Taking into consideration the faithful services of 
Satgauda Sankgauda Desai the village Terni budruk is given 
to him in nam. 


28 : | 9--734 


This is an interesting document Queen Jijabai 
( fourth queen of Sambhaji ) had looked upon Chinto 
Mahadeo, who was brought up in royal household, as her 
son. He was, therefore, included in the Ashtapradhan and 
made Chief Justice. Appropriate Inam was 


३ also given to 
him which is described here in detail. ॥ 


29: . | | [734-45 


१११८ Ghorpade, Commander -ir—hief of Sambhaji 
writes to the king about a number of things concerning 
the rights and the territory given to him, He oe, 
« the army under the Commander-in-chief is the King's 
right hand and must be well-cared fòr,” 


I30: ]2-2-735 


There was a dispute about religious ri hts between 
Appaji Anaji Rokha, Dharmadhikari, gold-smith and 


(28) 


Malhari Metappa and Ramji Shankraji Rokha goldsmiths. 
The dispute was referred to the community for decision 
by Sambhaji II. They unanimously decided that the 
rights belonged to both the parties equally. Royal orders 
were therefore issued accordingly. 


3] : l 8-5-735 


The Kulkarni Vatan of Shamji Narsi Deshpande 
of village Utare had been suspended, Sambhaji II restored 


it to him. 


32 : I8-5-]735 

When the Nizam had advanced up to Barval 
Krishnappa Naik had come to help the chief of the 
place. Hence the chief, Gunabai and Subrao Shinde 
showed their appreciation by making some grants and 
bestowing some honour 


33: 2-6-735 


This paper refers to an agreement under which 
Narayan Vyankatesh was to take possession of Ajra from 
Shivaji Ghorpade. There were 96 villages in Ajara area 
How the revenue of these places is to be shared is indi- 
cated in the paper. 


l34 : | 4-6-735 


A woman from Kokan named Godi had come up 
Ghats and was living evil life. Enquiries were made and 
the charges were proved. The woman was therefore, 
put on the list of -the royal household, and was sold to 
Dwarkoji Yadav for performing menial services 


(29) 


]35 : 47-6-]735 


, Subhanji Chavan of Talabid had not} paid the 
dues of Mahamad Khan’s fields. He is ordered to pay 
them as well as Rs. I6 to the man who used to beat 


drum ( Nagarchi ). 


]36 : 6-7.735 


Gunabai and Subhrao Shinde restored the patilki 
income of Kasbe Banur to Krishnapa Timi Naik. ( See 
also No. l32 above). 


]37 : 9-8-I735 


This is a written statement by Ranoji Chavan 
Awte of Talabid regarding the dispute about a house 
between him and Gangaji Chavan Awte. The writer solemnly 
promises that what the Panchayat decide shall be accepted. 
« What you gods tell us, we shall do”, he adds. 


38 : 3-9-735 


Shrikaracharya Panditrao had rendered valuable 
service to Rajaram. Being learned, he had ably met every 
occasion in the King’s Court. The Pandits that came to 
the court were satisfied. He died recently, His son 
Hariharackarya was, therefore, given lands in substitution to 


those which were lost on account of the treaty of Warna. 
t 


I39; 6-0-735 


Sambhaji II grants village Marli to Ramchandra 
Naik Punde for his devoted services. Shamji Naik Punde, 


(30) 


the father of Ramchandra Naik had served faithfully 
Rajarem at Jinji. 


I40 : | 8-0-735 


This is a division `of Deshmukhi rights between 
the brothers Rayaji Viroji Mane and Hegoji Viroji Mane, 
brought about by Fattesing Bhonsale. 


I4] : 24-0-735 
Sambhaji II writes to Bhagvantrao Amatya, 
Hukamatpanha asking him not to create any disturbances 
in respect of a grant given to Ramchandra Naik Punde. 


]१42: 5-2-735 


This paper states that Rayaji Mane had given a 
loan of twelve hundred rupees to Kanhoji Bhonsale Senasaheb 
at the interest of rupees five per cent per month. 


43: | 5-2-735. 


Shivaji Bhonsale stands surety for the loan of 
twelve hundred and one rupees taken by Babasahib 
(obviously Kanhoji Bhosale mentioned in letter No. I42 


above ). 


]44: 6-2-735 


In the dispute between Pant Amatya and Angre, 
Krishnajirao Rane had done yeoman service. He was 
therefore rewarded by a grant of a village by Pant 
Amatya. ' an. यी 


(3l) 


]45 : 0-2-3735 


When Sambhaji II went to Samangad Shetigauda 
Sidhgauda Desai, waited upon him there, and requested 
for Royal favour in the way many hereditary officials had 
got. His request was granted, 


]%6 : ; 20-2-735 


This letter states that Kanhoji Bhosale Senasaheb 
Subha bought four horses at the price of three thousand 
rupees from Rayaji Mane and undertook to make the 
payment by Dasara (i. e. by the end of September.) If 
the payment was not made in time, the rate of interest to be 
charged would be rupees three per cent per month. 


का; 20-2-735 


Santaji Bhonsale stands surety for Kanhoji Bhonsale 
for the amount of Rs, 3000 mentioned in No. !46. 


I48: 2-2 736 


हि " ' Sambhaji II orders the village officers of the 
village Ozar to pay the revenue collections to the fort 
Vishalgad, to which the village was attached. 


49: | 4-2736 


_ Sambhaji II having found that villages Raipatan, 
Vatur etc. which were under the administration of Vishalgad 
were not paying their revenue collections; they were ordered 
to pay the same. The document mentions that Tarabai 
had not given the villages to Angre when she had entered 
into an agreement with him. 


(32 ) 


]50:. 2-3-736 


The letter of assurance to Shivaji Naik Satham, 
in which the writer of the letter states that his master 
would soon visit Jayagad and he would do everything. 


5!: l 25-3-736 


A dispute for the rights of Patilki Watan between 
Lingoji Jadhav and Lingoji Bogar Patil was decided by 
the village court. Twenty-seven rights were assigned to 
one, and twenty-four to the other party. 


52 : 3l-5-736 


Sambhaji II granted villages Ichalkaranji to Ranoji 
Ghorpade Senapati. Formerly it belonged to Ranoji 
Ghorpade, but at the instance of Chhatrapati Shahu he 
had surrendered it to Sambhaji II. Then Sambhaji II 
graciously transferred it to Ranoji Ghorpade. 


53 : > 3I-5-736 


Sambhaji II informs Ranoji Ghorpade that the 
post of Commander-in-Chief is restored to him alongwith 
the grants given before. 


54; 9-6-736 
The Pant Amatya informs ‘the custom officers of 

‘Auascura that Krishnaji Rane Arulekar has been. granted 

the right to collect certain custom duties. - : 


(33 ) 


55: 30-6-786 


Sambhaji Angre Sarkhel orders the Kamavisdar of 
village Wade, not to charge Habsi tax on the orchard 
which belonged to Bhagwantrao Amatya. 


356 : l 2i-9-736 


Sambhaji II restores the grant of village Nandgaon 
to Moreshwar Ramchandra. Formerly it belonged to him 
but was later given over for the maintenance of palace 
kitchen. Now it was handed over back to Moreshwar 
Ramchandra. l i 


57: ॥ 5-0-736 


Krishnaji Vittal refers to royal orders reprimanding . 
the officers responsible for bringing an outsider to work as 
a priest in the mosque after the death of the incumbant. 
Since a rightful claimant legally competent to hold the 


post by way of inheritance exists, he should be appointed 
as priest. . 


58: 26--786 

l This is a sale-deed of a share of Patilki right. 
Naroji, Narsoji, Jotaji and Yesaji Pawar had to pay 
government dues. They urged their. kinsmen ६० buy their 
share of Patilki rights as they had no money to pay the 
government dues. Since the kinsmen refused to buy it, 
the same was sold to Dwarakoji Yadav. . 


59 : 7-2-736 


The subject matter is the sale-deed méntioned in 
No. 58, The names of a number of officers and Balutedars 


($4) 


( functionaries) who were present at the time of the exe- 

-¢ution of the document are mentioned. Malharrao Bhonsale 
:was Havaldar of Kolhapur, Kedarji Yadav, Sarnobat, Gundo 
Venkoji Sabnis, Timaji Sakho Karkhanis, Krishnaji Narasinh 
Phadnis, etc. It is interesting to note that Husen Wali is 
mentioned as “ Sadguru ” 


90 : 27-2-73€ 


Sambhaji Il renews the Khoti Watan of village 
‘Fur to Vishwanathbhat Agnihotri. One Dhondo Gopal 
‘Khandekar was claiming the above Watan but the Watan- 
dars and Balutedais of the said village upheld the claim 


of Vishwanathbhat Agnihotri. 


l64 : 6--737 
Sambhaji II grants a new Sanad for the Patilki 
of village Manpadli to. Lingoji Jadhav. Formerly it belonged 
to one goldsmith and Lingoji Jadhav had bought it from 
him.. When he went away on an expedition with Udaji 
Chavan the Watan was handed over to the stable (Paga) 
After his return he requested Sambhaji to renew the grant 
The request was granted 


[62 : ` 20-I-737 


Dwarkoji Yadav: complained that’ as -his family 
was large, the ‘income from the Patilki. Watan was not 
Adequate for maintenance of the family. Hence some land 


Was. given to him 


[63 : 28-2-737 


A gift of land from Sambhaji II to Trimbakbhat 
Dbawalikar, who used to read for him the Puranas, like 
Hariwamsh, etc 


(3) 


I64: - 3-3-737 . 


2 In a raid on Kasabe Kumbhoj by Udaji Chavan, 
Narayan Patil had lost his life. . Queen Jijabai granted 
thirty bighas of land to the son of the deceased. 


65: ` | 7-4-737 

l At the request of Ramchandra Naik Punde, 
‘Sambhaji II continued the Watan of village Todoli to him 
“Formerly during Adilshahi regime the said Watan belonged 
to one Bapuji Janardan Kshirsagar, who being unable to 
pay Government dues, had -sold it to Suryaji Gharge 
Deshmukh. l Shamji Naik Punde, the father of Ramchand 
Naik Punde, bought this Watan from Gharge Deshmukh. 


But during his absegee at. Jinji, there was a break in the 
„possession of the Watan. - 


I66 : 3-0-737, 


Dwarkoji Yadav is granted three anda half bighas 
of land by the Shankaracharya of ‘Shringeri, for the service 
he rendered to the Math of Shringeri. 


ae 3-Ii-737 
An order from Sambhaji Il to the‘ Deshmukhs and 
Deshpandes of village Asdoli to pay the coll 


१ ections of the 
“said village to Bhagwantrao Amatya. rt 


l68: | 29.8-738° 


_ Chhatrapati Shahu informs 
Digtaj Budruk, that the village was 
for the Maintenance of his army. 


the village officers. of 
given to Malji Chavan 


(36 ) 


769: | ८ 27-i-738 


The King approves of the sale of a Patilki 
Watan. 


579; ]738 


Cbhhatrapati Shahu warns Baloji Salokhe not to 
interfere with the rights of King Sambhaji in respect of 
the territory ceded to him according to the terms of the 
treaty of Warna. 


0४: 5-2-739 


A letter from the Viceroy of Goa to Sambhaji I 
inviting his attention to the incursion of Bajirao’s army in 


Goa. He promises to maintain good relations with 
Sambhaji II. 


१728: i8-9-739 


| Chinto Pandit, the Chief Justice, decides the case 
ta favour of Bhavana Chougule. 


78: | 29.3-740 
Sambhaji If renews the grant of village Belkewadi 
to Nageshbhat Dhopeshwarkar. The earlier documents were 
buried under ground when Venkatrao Narayan had raided 
the place. The documents were destroyed by white ant. , 
ence new ones were now granted. 


I74: | 7.6-740 


Sambhaji II grants rights of collecting certain taxes 


(37) 


to Dwarkoji Yadav. According to this grant, he got the 
right to collect the Kumarki duty on every bullock passing 
through the village laden with goods 


I75: 20-2-740 


Narsinhacharya Panditrao’s grant to Vedmurti 
Balambhat Gadgil, who is described as “९ Sakshar ” meaning, 
obviously learned. 


I76: ]--74 


Chhatrapati Sahu grants ‘ Moglaibab’ ( something 
like Mogal tax ) of thirty-five villages, in Prant Miraj, to 
Sambhaji II. This is really reiteration of the provision of 
the Treaty of Warna, in this respect हे 


I77: ; ]74—42 


The Bijapur officer gives ° Kaulnama’ ( contract ) 
ensuring that there would be no distrrbame of Uchagao, 
the village given to Mahalaxmi Temple. ‘The people should 
have no apprehension on that ‘account and should settle 
down and do their normal work of tillage 


I78:  7-6-742 


In a family dispute Sambhaji Ghatage, Sarjerao of 
Kagal gives in brief the history of the family. Many 
interesting incidents are referred to, in this account. It js 
stated that the family dispute was also submitted to Tarabai 
in Panhala, for her decision: 


(38 ) 


79 : ]-8-742 


The village officers of Berdiwadi are informed that 
the village-had been granted to Mauni Bava’s © Math, at 
Patgaon. ‘The recent disturbances had prevented the use 
of the grant. 


]80: . -28-9-742 


This is a very interesting document. Dwarkoji 
Yadav had- highly pleased Queen Jijabai and King 
Sambhaji by doing ` everything which a dutiful servant 
should do, indeed Sambhaji felt that a servant should be 
like Dwarkoji. The King and Queen therefore, conferred 
on Dwarkoji Naiki Watan of Kolhapur comprising sixty-one 
villages... The names of the villages as well as the exact 
riglits and perquisites pertaining to the Watan ars given 
‘in detail. ‘Dwarkoji was also given a plot. cf land ‘in the 
town of Kolhapur to build a house suitable to his. position. 


ही: | i8-40-742 


Bal Joshi, the royal astrologer had predicted the 
exact date of the fall of Shirol, which was besieged by 
the army of Sambhaji II. As the prediction came true 
Sambhaji II granted him the ‘ Sarjyotishi ' Watan’ in his 
State. The. grant was of Rs.2 per hundred of octroi, duties, 
Re. l for marriage and half a rupee for thread ceremony 
in a Brahmin family; and in the case of Sudras, half a 
rupee for a marriage and one quarter of a rupee for 
remarriage. The collection was to be made througout the 
Kingdom. x 


१82 : | l ]8.] .]743 


Hindurao Ghorpade warns Ravloji Desai of Uchagaon, 
‘net:to trouble Lakham .Savant Bhosale, the son: of Nag 


Savant who had ( recently) died, 


(४9) 


i83 £ I$-I-743 -- 


Chintaman Joshirao used to get foodgrains and other 
articles for the festivals from government stores. These 
facilities are continued to him. - 


84 : I0-5-i743 


. Sambhaji II grants fifteen bighas of land. to 
Shabas Hasan Khan, the announcer in the service of 
Gangadhar. Pant Pratinidhi. 


85: ° 447743 


Doulatrao Hindurao Ghorpade asks Apa Savgaonkar 
to send fifty white and fifty black lotuses and--ten roots 
of the same for plantation. क 


RR 47८“ “मई 


Certain details of the Nayaki Watan - granted to 
Dwarkoji Yadav are mentioned in the paper. It is meadu 
to note that one Dharrao Yadav, e Havaldar of the 
royal. palace (Ladies Department ) E issued the conse- 
quent orders to the village officers concerned. gS 


I87 : “Ei 


| Purushottam Narayan had ‘brought undef cultivation 
= some virgin lands in village Khaju and: was paying revenue 
for this land to government. However, Gangaji Babaji, 
the Deshadhikari and Deshmukh of Prant Prabhavali, gave 
this land to another person. In Purushottam Narayan’s 
complaiit Sambhaji II revoked Gangaji Babaji’s order and 
asked him to give those lands to Purushottam Narayan. 
Details how barran land was brought under: cultivation are 
‘mentioned. ~ eG 


(40) 


]88: 28 -]-4744 


This is a ten-point agreement between Pant 
Pratinidhi and Apaji Somvanshi, the Sarlaskar. The agree- 
ment relates to division of revenues, contributions from 
outside territories, defection of servants, inter-state diplo- 
macy etc. 


i89 : = 27-3-I744 


Sambhaji II grants village Nilaji to Vyankatadri 
Chaundo Deshkulkarni, for the meritorious services of his 
father, Chaundo Kulkarni, during the siege of Samangad 
by Bidarbax. 


१90 : 97-3- 744 


At the instance of Nimbaji Jadhav, Commander of 
fort Bhudargad, Sambhaji IJ renews the Watan of Vyan- 
katadri Chaundo Vibhute. The paper refers to the grants 
made by Shivaji the Great. 


9 : 7-5-744 


Nagoji Sidoji Patil, an old man in debts and 
having no male issue sold the remaining half of Patilki 
Watan of village Mudsingi to Dwarkoji Yadav. The King 
issued orders confirming the sale. Details of the rights and 
perquisites of the Watan are given in the paper. 


[92: . E l _ 2-6-744 


- Ranoji Ghorpade Senapati continued the. Watan of 
Vyankaji Koneri Deshpande 2६ village “Jalalpur. हे 


(4) ) 


]93 : 0-6-744 


Ranoji Ghorpade grants eight bighas of land to 
Tuloji and his sister-in-law. Tuloji’s brother Nagoji had 
died in action. 


94 : 5-ll-744 


Sambhajl II informs Krishnarao Panditrao Amatya 
to: order the Kamavisdar of Prant Panhala to give the 
Sardeshmukhi collections to Ranoji Ghorpade Senapati, as 
the same was granted to him. 


` 


[95 : 28-l-745 


Sambhaji II grants ‘inam’ to Yashwantrao Gaikwad. 
Mhaloji Gaikwad, the father of Yashwantrao had served 
the house of Chhatrapatis since Shivaji the Great. 


l96 : 25-2-745 


Shahu reprimands the Deshmukhs and Deshpandes 
of Jambhandi for not being dutiful to King Sambhaji 
Sambhaji II warns them to behave properly or face military 
action. 


I97 : 25-2-745 
Shahu warns the Deshmukhs and Deshpandes of 


Pargana Hanegunde for defying Chhatrapati Sambhaji II 
and asks them to conduct themselves propeily 


]98 : 26-8-745 


Tulaji Angre asks Umaji Naik Satham to send his 
man expeditiously to him. : 


(42) 


_ 99: 745 (१) 


In this letter to Shahu, Daryabai Nimbalkar says 
that Tarabai knows everything. ‘‘ As far as my information 
goes ” adds Daryabai, “ the son born to the late Bhawanibai 
had died. ” 


200 : 26--745 


Hindurao Ghorpade writes to Abaji Ghatge, asking 
him to pay the Sardeshmukhi, and other collections of 
pargana Kagal to Manaji Bagul, who was serving the King 


with his troops. 


204.: 7 22-]2-]745 


Sbahu orders that out of the revenues to be paid 
to the State from the Karnatak area, Baburao Sadashiv 
should pay Rs, 60,000 annually to Sambhaji. 


Last two lines in the letter are in Shahu’s hand. 


202 : 30-42-4745 | 


Hindurao Ghorpade Mamalkatmadar informs Ravloji 
Ramji Desai that certain revenue collections of the village 
Uchgaon were now granted to Manabai Savant. Manabai 
is described as “ Chiranjiv ” which indicates, that she was. 


a near relation, 


203: 7--746 


Jayram Savant Bhonsale and Ramchandra Savant 
Bhonsale Sardesais of Prant Kudal ask Atmaji Satham to 


come to them without any delay. 


(45) 


204: i 27-2-746 


There was some dispute between Kashiba Kale and 
Ranoji Ghorpade Senapati, regarding the possession of 
Shiradwad. The matter was referred to arbitration and 
the Senapati agreed to pay off the dues etc. and take 
possession of the village. When Visaji Narayanof Ichalkaranji 
came to know about these matters, he exhorted Kale not 
to surrender Shiradwad to Senapati Ranoji Ghorpade. He 
offered to protect the place till the whole matter was 
settled satisfactorily with the Senapati. Kale accepted the 
offer, 


205 : | 30-4-746 


The village officers of Korale were not paying 
Abaji Mobite his Deshmukhi dues, Fattesing Bhonsale 
ordered them to pay the dues regularly, failing which they 
would be punished severely. l 


FD 0-7-746 


A similar order from the first queen (of Sambhaji IT) 
to the district officers of Talbid, asking them to see to it 
that payment was made regularly to Abaji Mohite, 


207 : a 746 ? 


The paper mentions that Abaji Mohite was entitled 
to one-fourth of the village Welfale, three-fourth being that 
of Government. If revenue collections were not properly 
made, it was the Government that suffered most. An incident 
of the confiscation of a sword is also referred to, 


(44) 


208 : . ]7406 १ 


Abaji and Sankaraji Mohite of Talbid were not 
getting their dues out of the collections of Talbid. They 
approached King Sambhaji, and then orders were issued by 
Pant Pratinidhi, on the basis of which the commandant of 
the fort of Wasantgad is asked to see that due payments 
are made to the Mohites. / 


209 ; 0--746 


Sambhaji II orders the merchants of village Arle 
to pay to Yeshvantrao Gaikwad the levy of six “ rukke ” 
per bullock laden with goods crossing the road at the 
place. 


20 : | 9-]2-746 


Trimbak Bhat Dhavalikar expounded Mahabharat 
to Sambhaji II, and the concluding ceremony was held at 
Kurundwad on the banks of river Krishna. The King 
made a grant to the Brahmin for these services. 


2l: 5-3-747 


Shahu’s orders to the Deshmukhs and Deshpandes of 
Kokatnur asking them to pay the specified revenue collections 
to Udajirao Chavan, Himath~hadur to whom the area was 


given for the maintenance of his army, after removing the 
old incumbant. | 


. 22: l . 20-6-]747 


_ After the death of Rekhoji Jadhav, King Sambhaji 
continued the grant to his son Subhanrao. 


(45) 


2i3 : | | है 924-6-]747 


Sambhaji II grants five bighas of land to Baloji 
Jadhav, the santry at the Kesapur gate of Kolhapur. The 
order mentions that when the King was at Kolhapur,‘ 
Baloji Jadhav had served bim well, 


2l4: 5-0-747 


Sambhaji II renews the grant of five bighas of 
land to Adoji Patil, which was originally given to the 
family in the Adilshahi period. 


2i5: 6-!-747 


The paper refers to certain court expenditure at 
Shahu’s court in November !747. The important dignitaries 
on whom the expenditure was incurred are mentioncd. 


Qi6 : Vi-2-747 
Jayram Savant Bhonsale and Ramchandra Savant 


Bhonsale, write to Atmaji Satham to join them at Kudal 
with his men. > 


207 : ]740-47 ? 


The letter, probably written to the Peshwa, refers to 
certain confidential talks with . some important persons at 
the court of King Shahu. 


2]8: i [747 2 


A letter adhressed to Sadashivrao Bhau in which 
the writer refers to Shahu’s firm attitude. The King had 
laid down certain rules and Bajirao and Chimaji 7५ 


(46) 


followed them. The same should be done in future and 
there should be no violation in this respect, 


2]9 : 


Reference to titles conferred upon Udaji Chavan 
and Pritirao Chavan. 


220: [747 2 


Udajirao Chavan and Moro Chitako inform the 
Chhatrapati that Atmarambhat Astekar is on fast along with 
his wife and children in the temple, on account of forcible 
seizure of his house and building of a wall by Nilkantbhat 
Astekar. 


22]: 2I-2-]748 


Sambhaji II informs Mokadams of village Sangavade 
that the village has been given to Murarrao Ghorpade, in 
return for the valuable services he had rendered. 


222 : ` 2I-2-748 


On the eve of Murarrao Ghorpade’s departure to 
the South, Sambhaji II grants him Gajendragad Taluka for 


the maintenance of his family. 


223 : ]~3-748 


Murarrao Ghorpade gives an annual grant of fifteen 
rupees to Sadashiv Jagjivan, out of his Sardeshmukhj 
collections. . . i 


(क्ष); 


224 ६ i I-3-I748 


Murarrao Ghorpade confers upon Sadashiv Potadar 
a Watan for one Khandi of grains and rupees hundred in 
cash. 


225 : | 27-5-748 


Conferment of a hereditary Watan known as Shetye 
Watan on one Sidapa Helya. 


226 : |  24-T-IT48 


This is a news-report sent to the Peshwa by his 
agent at Savnur, regarding the political and military 
activities in the South. It refers to the political currents 
at Shrirangpattan, Arcot, Tanjore etc. and mentions that 
Queen Jijabai was at Torgal where she confered with 
Murarao Ghorpade. He presented her Nazrana of two 
thousand rupees. Subrao Ghorpade, the brother of Murarrao 
Ghorpade, who was with Nasarjang, had sent robes of 
honour on behalf of Nasarjang to Sambhaji IL. He adds 
that Murarrao Ghorpade and Queen Jijabai would proceed 
to Karveer, where they would discuss political matters with 
Sambhaji. Interesting news of developments at Shrirang- 


pattan, Trichinopoly, Tanjavar, and Arcot is also included 
in the news-letter. 


- 


227 : न ` 748 १ 


Trimbak Sadashiv writes to the Peshwa from Satara 
to inform him’ that Sagunabai, the junior queen of Shahu, 
was very ill and the chances of her recovery were rather 
dim. King Shahu also was terribly pulled down. 


(45) 


228 : 8-9-748 


Sambhaji II grants Santapa and Kalapa Kalantare 
the ‘Shetye’ Watan of Wadi Ratnagiri (i. e. Jyotiba, near 
Kolhapur ), for their devoted services rendered to him when 
he made a pilgrimage to Wadi Ratnagiri. The perquisites 
of the Watan are mentioned in detail. 


229: 2-l4l-748 


King Sambhaji decides a case relating to ‘ Shetye ’ 
Watan. ; 


230 : 5 +4-749 


Yesaji Ghatage, the commandant of fort Prasidhgad 
appoints Krishnaji’ Ramaji Dhavan as octrei collector. His 
monthly salary would be rupees four. 


+ 


23 : 20-3..749 


Sambhaji II continues a grant to one Madhav Bhat 
Astekar who had lost his title deeds in the political turmoil. 


232 ; 28-3-- 749 


Sambhaji II had madea suggestion to the Viceroy 
of Goa to send a plenipotentiary to him for talks. The 
Viceroy in his reply asks Sambjaji II to give some idea of 
talks to be. held. The letter also mentions that Sambhaj; 
had. in the preceding year asked ‘the Portuguese to help 
him: against Angria. Sambhaji had also requested for the 


services of a surgeon. 


(49) 


233: © 99-3-749 


Sambhaji II grants half a bigha of land to Narsapa. 
and Honapa Shetey for their loyal services to him when. 
he had visited the fort of Sindhudurg. 


234 : 27-5-749 


Sambhaji II renews the Shetey vatan of Sidapa: 
Helya at the village of Madalge. 


235: २ । I9-6-I749 


Krishnarao Bhagawant ‘Amatya grants three bighas 
of land to one Brahmin by name Bhikambhat Phansarkar. 
The Brahmin is described as ‘ Vaidik Sakshar’- meaning 
learned in Vedas 


236: 29-8-749 
Sambhaji’s grant to Baburao Shankar: Dinkarrio 

Chitnis. 2 ३ 

237 : 3-0-749 


Sambhaji II renews the grant to Narayan Bhat ee 
Jivabhat Badkate who are described as " Agantuk ” 
( ° unsettled ? ” ) rR न छ 


"2885 2 । . . 79-50... ¦ 
| ' Nanasaheb Peshwa orders the Kamavisdar and 
other petty officers ‘not to charge octroi duty for the she- 


buffaloes and calf belonging to Anaji Satham, which weré 
being taken to village Bhalvadi 


(50) 


239 : 29-2-7748 


Queen Jijabai asks Sadashiv Naik, the Chief of 
Sondhe to pay the arrears of the tributes to Ahiloji 
Yadav and Apaji Janardan. The Chief of Sondhe was 
evading payment inspite of several reminders to him from 
the Chhatrapati of Kolhapur. 


240: Before 749 


The Chief of Sondhe implores King Sambhaji not 
to press hard for payment of tributes. He says that owing 
to the depredations of Portuguege, it was impossible for 
him to pay. The Chief reminds King Sambhaji that right 
from the days of Shivaji the great the principality of 
Sondhe had received protection and had been loyal 


a | 


24 : Before 749 


Sambhaji II informs Savai Imadi Sadashiv Naik, 
the chief of Sondhe, that he should make the payment to 
Balaji Pandit Pradhan, the Peshwa, who was put in charge 
with the affairs of that principality. 


242: Afier (749 


Sawai Basavling Naik, the chief of Sondhe had 
requested Sambhaji II to receive the tribute of his princi- 
pality at the rate of three and half rupees per Savanuri hon. 
Sambhaji had agreed to that. But as the Savanuri hon had 
gone down he ordered the chief of Sondhe to pay the tribute 
at. three rupees and ten annas per Savanuri hon. He however 
assured ‘the chief that if the payment were made without 
delay and. without any. trouble then the rate would be fixed 
at’ thrée and ‘half rupee. ३ 


(SI) 


243 : After I749 


Sambhaji writes to the Chief of Sondhe that whatever 
instructions were to be given, to the messanger sent by 
the chief to the King. 


244: After 749 


In this mutilated letter of Sambhaji II to Savai 
Basavling Naik, the chief of Sondhé reference is made to 
the chief’s request to reduce the tribute. King Sambhaji is 
surprised that such a request should be frequently made 
by the Chief. 


245 : ॥750 १ 


The story of payment of tributes from a southern 
state to King Sambhaji is given in this letter in some 
details. 


246 : l १750 2 


To give some details of certain customary rites, 
and the presents or gifts to be given on those occassions, 


ar 750 2 

A list of purchases made by Girjoji Yadav fom 
the shop of a cloth merchant by name Bhikashet. Prices 
of the cloth purchased are also given, 


248: 23-3-750 


This is a very important news letter written by 
the Viceroy of Goa to the Secretary of State at Lisbon. 
In this letter the illness of Chhatrapati Shahu, Queen 


(52 ) 


Sakwarbai’s attempt to capture the fort of Satara, Shahu’s 
death and the collusion of Nanasaheb Peshwa with Tarabai 
to enthrone Ram-Raja, pressure exerted by Nanasaheb 
Peshwa to get Sakawarbai immolated, are vividly described. 
The letter refers to all these events as ‘‘ revolutionary”. 


249: . f ॥5-2-739 


This is a letter of Sambhaji II to the viceroy of” 
Goa. When Baji Rao planned the invasion of Goa, the 
viceroy sought the Help of Sambhaji. Sambhaji agreed to- 
help the viceroy and sent Hindurao Ghorpade. 


250 : l3-l-740 

The resolution adopted at the viceroy’s advisory 
council at a meeting held on I3‘I:I740 throws lurid light 
on the affairs at Goa and the conditions of the surrounding: 
areas, 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे 
खंड दुसरा 


कमांक : १ _ दि. २५-१-१७२१ 


रुद्राजी नाईकवाडी हा इंगळीच्या लढाईत स्वामीसेदेत असता ठार झाला 
होता. त्याच्या मुलांमाणसाचे चालविण्यासाठी दोत बिघे जमीन इनाम दिली 
आहे. म्हणून रामोजी भाबकर, सरसुभेदार व कारकून प्रांत कोल्हापुर यांचे 
मोकदम कसबा कोल्हापूर यास पत्र. 


आज सरसुभा राजश्री रामोजी भाबकर सरसुभेदार व कारकून 
प्रांत कोल्हापूर ताहा मोकदमानी कसबा मजकूर gu इहिदे अशरीन 
मया अलफ. रुद्राजी आदिम बिन जोतजी ना आदिम नाईकवाडी हा 
बहुत स्वामी सेवेचा मर्दाना होता. तो इंगळीचे युद्ध प्रसंगी स्वामी 
कार्यावरी चीज जाहाला. त्यास त्याची मुखे व बायको आहेत. त्याचे 
- अन्नवस्त्र चालले पाहिजे म्हणोन ठाणे मजकूरचे समस्त नाईकवाडी 
यानी विनंती केली की साहेब मेहरबान होऊन कांही नूतन जमोन 
इनाम करून दिल्हीया ते जमीन अनुभवून मुले माणसे अन्न भक्षन कोट 
मजकुरी राहतील म्हणोन. त्यावरून मनास आणिता तो साहेब 
कामाचा मर्दाना एकनिष्ट सेवक होता या करिता कसबे मजकर पैकी 
पडजमीन भात रोपे बिघे दोन वीसा पांडा बिघेने चतुःसीमा करून 
देणे.........छ ७ रबिलाखर. 


कमांक : २ दि. २७-१-१७२१ 


मौजे हरोली. हा गांव सिदोजी थोरात यास मोकासा म्हणून : देण्यात आला 
आहे. असे श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधी यांचे मोकदम मौजे हरोली यास पत्र. 


r 


२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


श्री 


श्री आई आदि पुरु 

ष श्री गजा शाहु छत्रप 
ति स्वामि कृपानिधि त 
vex श्री निवास परश 
राम प्रतिनिधि 


आज्ञापत्र समस्त राजकार्य धुरंधर विश्वासनिधि राजमान्य राजश्वा 
श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि ता मोकदमानी मौजे हरोली ता रुकडी 
gu ईहिदे असरीन मया अलफ मौजे मजकूरच्या मोकासी याजकडून 
दूर करून हली राजश्री सिदोजी थोरात याजकडे मुकासा दिल्हा आहे 
तयासी रुजवात वर्तोन मृकासबाबेचा ऐवज बाव प्रा मा।रनिलेकडे वसूल 
देणे. उजूर न करणे जाणिजे. छ ९ रबिलाखर पा हुजुर 


लेखना 
वधी 


क्रमांक: ३ दि. २-५-१७२१ 


छत्रपती शिवाजो महाराज बेदन्रच्या स्वारीर्कारता मालवण यथे आले 

- असता, तेथे जवळच समुद्रात असलेले बेट त्यांच्या दृष्टोत्पत्तीस आले. ते ब्रेट 
त्यानी समक्ष जाऊन बघितले व ' जागा बिळंद किला बांधोन वसवावा ” अशी 

आज्ञा केली. शिवाजी महाराजानी कोकण पट्टीत स्वराज्याचा विस्तार कसा केला 
व मोगल प्रदेश कसा आक्रमिला त्याचा महत्वपुर्ण वृत्तांत या कागदात आला आहे 


श्रो 
' तालीक 


वेदशास्त्रसंपन्न राजमान्य राजश्री दादंभट बिन पिलंभट उपनाम 
भट उपाध्ये स्वामीचे सेवेसी. सेवक चांदोजी घाटगे नामजाद व 
कारकून जँजिरे सिंधुदुर्ग दंडवत विनंती. gn इहिदे आशरीनं war 
व अलफ. उपध्यापणाचा कथला तुम्हास व कृष्णंभट आभ्यंकर माहजन 
मौजे मालवण यास ager पड्न जंजिरा ae -त्यावरी.. हाजीर 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३ 


मंज्यालीस छं. जमादिलाखरी' सदरहु आश्वारूढ व तट सर्नोबत व 
बारगोर व नाईकवंडी लोक मिळोत तुमचा व त्याचा करीना मनास 
आणिता तुम्ही व जंजिराचे लोकानी उपाध्यापणाचे वर्तमान सांगितले 
की माहाराज राजश्रो----थोरले केलासवासो स्वामी याणी राज्य 
आक्रमण करीत करीत कुडाळ प्रांतास जमाव पाठऊन काही मुलुक वे 
आदस्त करिता लावले. प्रांत मजकूर हस्तवश्य जाहाला नव्हता. 
आदलशाई याची ठाणी तमाम प्रांतमजकुरी होती. ते समई माहा राज 
राजश्री-----स्वामी बिदरू प्रांते मोहीम करावया निमित्य अरमारच्या 
जमावानसो मौजे मजकूर येथे आले. त्याउपर दर्यामध्ये बेट नजिक 
दष्टीस पडिले. तेव्हा या बेटाचे नाव काय म्हणून पुसिले. त्यावरी 
कृष्ण सावंत देसाई व भानजी TA देसाई प्रांत मजकूर याणे सांगितले 
की या बेटाचे नाव ge यैसे सांगितले. . त्यावरील राजश्री---- 
स्वामी बेटावरी येऊन जागा पाहिला ते स्थळ उतम विम्तीर्णं आटोपः 
सारखे देखिला. त्या उपर राजश्री----स्वामीनी आज्ञा केली की 
या जागा fase किला बांधोन वसवावा म्हणऊन आज्ञा करून किला 
बांधावयास हुकूम केला आणि आरमारचे जमावानिसी राजश्री---- 
स्वामीनी बसनुरावरी* मोहोम केलो. जंजिरा बांधावयास राजश्री 
स्वामीनो gd करिते समई पंडितराऊ व उपाध्ये जोतिषी होते. तथापिं 
आज्ञा. केली की पेस्तर संपूर्ण प्रांत हस्तगत करणे आहे ते कृत्य होतच 
आहे. येसियास गावीचा उपाध्या आसांवा म्हणन आपणास व आपला 
भामा जानभट आभ्यंकर उपाध्ये मौजे मजकूर यैसे :दोघास धरून 
आणून छ १४ जमादिलावल सन खभस सितैन मार्गेसीर्ष बहुल २ ते 
दिवसी किला बांधावयास मुहुर्त करून चिरा भूमीमध्ये बैसविला आणि 
सिंधूदुर्ग यैसे नाव ठेविले आणि आपणास व आपला मामा जानंभट 
यास राजश्री--स्वामीनी सांगितले की तुम्ही ब्राम्हण या जागा सुखरूप 
राहाणे. काही शंका मनामध्ये न धरणे. प्रांतमजेकूर हस्तगत जाहालाच 
आहे. कांही किंचित आदलशाई कुडाळापासून मामले फोडेपर्यंत ठाणी 
आहेत तो दहशत खाऊन जातील. माहाराज राजश्री---स्वामीचे राज्य 


१ मार्च-एप्रिल १७२१; २ fasa = उंच, gna; ३ बिदनर. 


ie 


¥ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


प्रबळ होत आहे चिंता न कंरणे म्हणून अभय देऊन सांगितले. त्याउपर 
आम्ही दोघे येथे राहिलो. पळोन जावे तर यत्न नाही. त्यावरी आपला 
मामा जानभट याणे आपणास सांगितले की तू म्हणजे येका पायाने क्षीण 
आहेस. तुझे वस्तु हरकोठे जावते येवते येसा आर्थ नाही. तू येथे राहणे 
जेजिराचे उपाध्येपण चालवणे. जो उपय होईल त्यावरी आपला योग 
क्षेम करणे म्हणून सांगितले. ते गोष्टीस अपण मान्य होऊन यास्थली 
राहिलो. आपला मामा जानभट मालवणी जाऊन राहिला. माहाराज 
राजश्री=स्वामीचे राज्य प्रबळ होऊन कुडळापासून His sats’ सिवेशवर 
पँचमाहालपर्यंत ठाणी बसविली. आदलंशाई ठाणी निशेष निघोन गेली. 
आपले मनाचे ठाई निर्धार जाहाला जे याउपर आदलशाईचा प्रसंग होत 
नाही. हेंच राज्य प्रबळ जाहाले येश्या निछय चिताचे ठाई केला आणि 
या जागा राहिलो. त्याउपर आपला मामा जानभट याणीही जंजिरा 
वास्तव्य केले. परंतु उपाध्येपणाची व्यवहारसोध्ध जो कतँव्य तो 
आपणच करीत होतो. जानभटामध्ये व आपणामध्यें भिन्नता नव्हती, 
यैसे आसता माहाराज राजश्री---संभाजीराजे तक्तारूढ जाहाले. त्या- 
उपर साहा साता वर्षांनी शामल तांब्र भारी फौजेनिसी प्रांत मजकुरी 
आला. त्यामुळे संपूर्ण प्रांत उध्वस जाहाला. कितेक मनुश्ये निघोन 
गेली. जानभट आपला मामा मालवणमध्ये कुटुंब सहवतँमान होता तो 
तांब्राचे धामवूमीकरिता परागंदा होऊन गेले. कुडाळ प्रांती संपूर्ण धाम- 
धूमी जाहाली. त्या उपरांतिक खेमसावंत सरदेसाई प्रांत मजकूर याणी 
माहाराज राजश्री----स्वामीच्या राज्याची निष्ठा सोडून तांब्राचा 
आवळंब धरिला आणि तांन्राकडील फौजदार माहांमद आबास व आबदुल 
रजाख यास जमावानिसी कुडाळास आणिले. त्याच्या स्वाऱ्या मुलखा- 
मध्ये होता येक वेळे मौजे मजकुरो स्वारी येऊन कितेक लुटी नागावा 
करून मनुश्ये धरून नेली. मोजे मजकूरचे देव श्री नारायेण व रामेश्वर 
येथे गोवध करून देवस्थाने भ्रष्ट केली. जंजिराचे मनुश्यास बाहेर 
जावयाकरिता मोंगलाच्या भयास्तव व सावंत च्यारिस्काकरिता जागा 


१ wears सिवेश्वर पंचमहाल = कारवारपासून गोव्यांतील सांप्रतच्या जांबावली- 
पर्यंत, 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ` ष्‌ 


नाही, कोठून दाणा गला येणे तो राहिला. मनृश्यास आन्न नाही. जो 
कोणी मुटमर्दीने' पलीकडे जाऊन भाजीपाला आणून उदर पोषण 
करि तो वाचला व कितेक मनुश्ये जंजिराचे लोकाची मयत जाहालो. 
यैसा प्रसंग जाहालियावर चाकर लोकाखेरीज जंजिरे मजकुरो जे कोणी 
होते ते बिदनूर प्रांते जाऊ लागले. ते समई जंजिराचा मुद्राधिकार 
राजश्री कृष्णाजी मोहिते (यास) होता. त्याणी व जंजिरेचा तट 
सरनोबत व नायकवडी याणी आंपणास पुसिले को तू ब्राह्मण म्हणजे 
येखा पायाने क्षीण आहेस. तुझे वस्तु कोठे जावते FA नाही. जंजिरा- 
मध्ये अन्नाचे दुभिक्ष जाहाले त्याही मध्ये कर्नाटकाहून. वाणी उदमी 
उकडे तांदूळ आणितात ते काही ब्राह्मणाचे प्रयोजनाचे नव्हेत. 
आम्ही मराठे लोक भाजोपाला खाऊन धणियाचा जागा जतन 
करीत आहो. आमचे निष्ठेस फलदाता ईश्वर आहे. आम्हां 
चाकर लोकास सुटका नाही तू ब्राह्मण कर्नाटकास जाणार तरी 
सुखरूप जाणे. आम्ही निरोप देत आसो म्हणोन आपणास सांगितले. 
ह्यावरी आपण उत्तर दिल्हे की आपण येथे यामागे तुम्हामध्ये राहोन 
उपाध्येपण करून सुख भोगिले आणि तुम्हास काही काल विलग 
पडल्यावरी, टाकून जावे ही गोष्ट ईश्वरास बरी मानणार नाहो व 
माहाराज राजश्री स्वामीनी जे समई सिंधूदुर्गास agi केला ते समई 
आपले मामास विचारिले की येथे ब्राह्मण कोण राहातो ते समई 
आपला मामा बोलिला की आपला भाचा दादंभट हा येथे राहून 
उपाध्येपण करील म्हणून बोलोन माहाराज स्वामीचे wel पुढा उभे 
आपणास केले. आपण ते समई माहाराजा सन्मुख बोलिलो की 
आपण येथे राहून उपाध्येपण करीन म्हणून सांगितले. ते गोष्टी 
आपले चितामध्ये आहे. ते केवळ माहाराज स्वामीजवळ मी भाष 
दिल्हीसारखी जाहाली ते गोष्टीस आता माझे वस्तु आंतर करवत 
नाही. होणारे प्राक्ताना आधीन आहे. कोठेही गेलो तरी सुटणार 
नाही. यैसे आसता हा जागा आपण टाकून' जात नाही. तुम्हा 
बरोबर जैसे होईल तैसे होऊ म्हणोन बोललो. त्याउपर जंजिराचें 


१ मूठमर्दीने = जबरदस्तीने, घटाईने, 


द ताराबाईकालीन कांगंदपत्रे : खंड दुसरा 


नाईकवडी व लोकी आपले समाधान केले को आम्हा निमित्य तुम्हो 
म्हणाळे इतका निर्धार केला त्यास आम्होजे आन्न मिळऊ त्यामध्ये 
तुझ्या प्रयोजनाचे सुरई तांदूळ व नाचणे जे मिळतील ते तुझ्या 
कुटुंबास देऊ. .भाजीपाला आणू त्यातील विभाग तुजला देऊं म्हणोन 
समाधान करून सांगितले. त्या वरून आपण राहिलो. त्यास 
जंजिरामध्ये पाच वर्षे पर्यंत मोठे माहारणव काढिले दुःकामध्ये गडगरी 
याचे घरी लग्न मुहूर्त हव्य कव्य बरे वाईट जो प्रसंग जाहाला तो 
संपादिला. ज्याणे आपल्या उचिता जे दिल्‍्हेज तितके लक्षश्या मानिले 
qayi बोलिलो नाही. काय निमित्य जे सर्व प्रसंग धामधुमोकरिता 
तुटका जाहला आस त्या पदार्था द्यावयास है लोक अनमान कर गोरं 
नाही. पदरी. नाही तेव्हा मजच कोठून देणार यैसे चितामध्ये मानून 
काय प्रसंग संपादिले कोणचेही न्यून पडो दिल्हे नाही व कोणा समागमे 
खटला न केला. याप्रमाणे पाच वर्ष दुःकाळाची घालविली. उपरांतिक 
सुभिक्ष प्रसंग होत चालला. माहाराज राजश्री----राजाराम चंदी 
आती आसता: राजश्री रामचंद्र पंडित आमात्यं घिशाळगडी राहून 
संपूर्ण तांब्र कोकण प्रांते प्रवेश केला होता त्यास दहशत लाऊन .शेषं 
'घाळविला. कुडाळ प्रांतेहो राजश्री नरहरी कृष्ण मतालिक feu पत 
प्रतिनिधि वं राजश्री सेखोजो नाईक जगथाप यास जमावासह वर्तमानं 
पाठऊन खेम सावंत यास हाती घेऊन कुडाळी मोगल होता तो पराभवं 
ते पावविला. प्रांत मजकूर कहादस्त जाहाला. मनुश्यास जावयास व 
मुलुखगिरीमध्ये राहावयास जागा जाहाला. सुभिक्ष काल दृष्टीनें 
पाहिला त्या उपरांतिक ईइवर इच्छेनरूप होणारा सारखे कालचक्र 
प्रसंग सन आर्बा तिसँनामध्ये माहामारीचा प्रसंग जंजिरा प्राप्त जाहाला 
ते समई उपलग" मनुश्य जितके होते तितके काहू. मेले व गेलें 
जंजिराचो लोकांची तर घरे बुडाली. ते समई आपण जातो तर कोणौ . 
नको न म्हणते. परंतु आजीपर्यंत तेथे राहून कालदुःकाल काढून या 
लोकास सोबत feed) त्यास आशा प्रसंगास टाळून गेलेवर ईश्वर बरे 
पाहाणार नाही म्हणून -निर्घर करून. पाहिला. होणार प्रसंग तो चुकलं 
नाही. परंतु काही बुध्धिवाद सांगावा दैवी मानवी उपाय करून अरिष्ट 


१ उपग = उपयोगी 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरां ७ 


AC करावे म्हणोन लोकास व सुभानजी नलवडे मुद्राधिकारी यास 
सांगितले आणि कितेक शांती केल्या व मौजे 'मजकूरचे देव तांब्राने 
भ्रष्ट केले आहेत त्याचीही आर्च्या सुध करावी म्हणोन सांगितले. 
:आण दोन देवस्थाने आर्च्या Ts शास्त्र संमते बोलिले आहे त्याप्रमाणे 
{करून देवस्थापना केली. त्यावरून मौजे मजकूरचेः ग्रामस्त याणी देव 
Sailer उभे राहून संकल्प केला की देवा तुझी स्थापना या ब्राम्हणाने 
(केली हा मौजे मजकूरचा उपाध्या. परंतु या समई अधीक काहो द्यावे. 
«समस्त ग्रामस्त मिळोन दोनी देवालईचा आभिशेक आपणास देऊन 
वृत्ति भूमिपत्र. करून दिल्हे. उपाध्येपण गावचे व किलाचे इस्तकबिल'* 
>पासून आजपर्यंत करीत असो. यैसे आसता कृष्णभट. माहाजन 
“ज़ानभटाचे गोत्र पुरुष मौजे मजकुरी' येऊन राहून आपणा समागमे 
; उपाध्येपणाचा खटला करू BIS. त्यास पहिलेपासून सदरहू वतमान 
अविदित केले आहे. मनास आणून मनसुबी करावी म्हणोन तुम्ही 
(हाजीर मजालस करीना. सांगितला व जंजिराचे  मोतदिमत तट 
सरनोबत नाईकबडी लोक याजवळही हाजीर ` मजालस मनास आणिता 
त्याणी सांगितले की माहाराज . राजश्री----थोरले. कैलासवासी 
स्वामीची जंजिरा वसविला त्या दिवसादारभ्य आजीपर्यत दादंभट 
उपाध्ये आम्ही जाणत आहो. आमचे घरीचा मुहूर्त सोहाळा हव्यकव्य 
याणी केले. कोणाची प्रथम पिढी कोणाची दुसरी व कोणाची तिसरी 
येशा तीन पिढियापर्यंत हा उपाध्या. आम्ही याचे सिष्य दुसरा पदार्थ 
नाही. हाली SNE माहाजन जानभटाचा गोत्रज म्हणन 
उपाध्येपणास भांडतो. तर ग्राम समंधिक उपाध्येपण बहुत काल 
दादंभट चालविले आहे. त्यास मोजे मजकूरचा उपाध्या जानभट त्याचा 
गोत्रज कृष्णभट त्यास ग्राम संमंधिक उपाध्येपण जे असेल ते दादंभटानी 
व॒ कृष्णंभटानी समजोन राहावे. जंजिराचे उपाध्येपण दिवाण. समंप्रिक 
ब्र जितका चाकर व ठाणी उदमी सावकार व सावकारी तांडेल-व 
Aga इतके ,याचे . उपाध्येपण दादंभट. याचे आणि . याणीच 
“आजपर्यंत उपाध्येपण चालविले. कितेक माहार्णेवाचे . प्रसंग: सोसिले 
आम्हा: लोकाबरोबर कितेक कालदुःकाल . काढिले... भाजीपाळा 
` ह; इस्तकबिछ = . सुरुवातीची' मिती, 


८ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुंसरो 


खाऊन सोबत दिल्हो. आमचा काल तुटका जे समई जाहाला ते समई 
आम्ही जितके दिल्हे तितके लक्षशा मानून आमचे घरची कार्य प्रस्ते 
केली. माहामारीचा प्रसंग जाहाला ते समई हा ब्राह्मण जंजिराहुन 
मरीचे भय न धरिता कितेक प्रकारे शांति कर्मे केली. आरिष्ट निदान 
होऊन त्यामुळें आमचे कांहीं जीव वाचिले. मोजे मजक्रची देवस्थाने 
भ्रष्ट जाहाली होती ती था ब्राह्मणाने आर्च्या शुध्ध करून स्थापना 
केली, इतको खस्त खाऊन आजपर्यंत उपाध्येपण केले. जंजिराचे 
उपाध्येपण म्हणजे आम्हा लोकाचे ते आम्ही तीन पिढियापर्यंत वडिला- 
पासून या ब्राह्मणास दिल्हे आहे व दिवाण समध्धे कार्य प्रस्त प्रसंगोचित 
होईल तेही या ब्राह्मणाचे म्हणून लोकानी तुमचे वर्तमान सांगितले व 
तुम्ही सदरह वर्तमान सांगितले त्यावरून तुमचा भोगवठा मनास 
आणिला. जंजिरे यास मुहूर्त केल्यापासून साठी वर्षे ताहाक त्या 
दिवसारभ्य उपाध्येपण करून जंजिराहून कितेक काल gare काढून 
भाजीपाला काढून गडकरी यास सोबत दिल्ही. त्यांचे घरीची कार्य 
प्रस्ते संपादिळी. ज्याणे जे आत्मसंतोषे दिल्हे तितके दातृत्व घेतले. 
न्यूनपूर्ण काही न म्हणितले व माहामारीचा प्रसंग जाहाला ते समई 
जंजिराराहून भय न धरिता कितेक शांती आरिष्ट दूर केले. मौजे 
मजकूरचे देव भ्रष्ट जाहाले ते स्थापना केली. यैसो कितेक श्रम साहास 
या जागा केले. या करिता जंजिराचे लोकानी विनंतो केली की दादंभट 
उपाध्या याचे उपाध्येपणास दुसरे यास समंध नाही व आम्ही. लोक 
काही दुसरे ब्राह्मणास उपाध्या यैसे म्हणणार नाही. आमचे वचन 
उपाध्येपणाचे या ब्राह्मणास पहिलेच गुंतोन गेले. आता कांही होय 
नव्हे म्हणावे यैसे नाही. परंतु मागापुढा उपाध्येपणाचे पत्र असावे 
ते पत्र करून द्यावे. आम्ही त्यास साक्ष आसो. पुढे आमचे वंशी जो 
कोणी होईल त्याणी दादंभटास व याचे पुत्रपौत्रादि संततीस भजोन 
आपले घरचे काये प्रस्त होईल ते याजपासून करवावे. यविसी अंतर 
करील तो त्यास stay विश्वेश्वराची शफत असे असोन चुकेल तो 
आमचे वंसीचा नव्हे म्हणून शफतपूर्वक बोलिले. आम्ही सर्वानी विनंती 
केलो त्यावरून व तुमचे श्रम साहास इस्तकबिल पहिले पासून लोक व 
तुम्हे. उपाध्येपण जंजिराचे बहुत काळं केले, आहां. परंतु पत्र आसावे . 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ९: 


हे गोष्टी आम्हास समजोन व लोकांनीही तुमचेविसी विनंती केली 
त्यावरून जंजिराचे उपाध्येपणाचे पत्र करून दिल्हे आसे. तुम्ही व 
तुमचे. पुत्रपोत्रादि वंशपरंपरेने जंजिराचे उपाध्येपण दिवाण समंधिक 
व लोकाचे घरचे करीत जाणे. जंजिराचे उपाध्येपणास दुसरे यास . 
समंध नाहो. आपले समाधान आसो देणे. मौजे मालवण येथील ग्राम | 
समंधिक उपाध्येपण आहे त्याचा अनुभव तुम्ही व कृष्णंभट माहाजन 
घेत जाणे. जाणिजे छ १६ रजब हे विनंती. मोतंब आसे 


क्रमांक: ४ दि. ३-५-१७२१ 
श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि यांचें मोकदम मौजे अलास यास पत्र की 
सदं गावच्या देशमुखीचा ऐवज व साहोत्रा जो येणे आहे, त्यापैकी देशमुखीचा . 
ऐवज रा. निबक हारि fan qm पिराजी घोरपडे याकडे यावा: | 
_ श्री | 
आज्ञापत्र समस्त राजकार्य धुरंधर विस्वासनिधि राजमान्य 
राजश्री श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि ताहा मोकादम- मौजे अलासं 
त॥ सु॥ ईहिदे अशरीन मया अलफ. मोजे मजकरचे सरदेशमखी व 
साहोत्राचा' ऐवज वसूल येणे. त्या सरदेशमुखीचा ऐवज रा॥ त्रिबक हरि 
दि॥ रा॥ पिराजी घोरपडे याकडे वसूल देणे. sat करावया प्रयोजन 
नाही. जाणिजे छ १७ रजब प॥ हुजुर , 
लेखना 
वधी 


माकं र प दि. १५-६-१७२१ 
संभाजी दुसरे यानी पाठविलेल्या ताकीद पत्रांची ही यादी आहे. यात . 

लखमगौडा देसाई, मातुश्री द्वारकाबाई, सोयराबाई व सुभानराव शिंदे यांचा : 

उल्लेख Ae 

_ १ साहोत्रा = उत्पन्नाचा सहावा हिस्सा, हा पंत प्रतिनिधीला मिळत असे 

टीप--अशाप्रकारचे आज्ञापत्र सिरदट्टी बंहळहि आहे be cbr 


१० 


wo wo vo ~ 


ro 


re 


१ 


००० ०५० A NON HN HN vo wo yo 


श्रो ` 


ताराबाईक्रालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


फेरिस्त मुकासबाब समंध पत्र येणे प्रमाणे. श्रोमन्माहाराज 
सजश्ची-शाह माहाराज छत्रपतीची सनद कुरंदवाड यासी पत्र सन ईसने 
अश्वीन छ ३० माहे शाबान सके ४८ प्लव नाम संवछर. 


श्रो राजा शंभु छत्रपति याचो ......-- 


ताकीद देहाय | 


लखमगौडा देसाई परगणे FIA 
यासी ताकीद शके ६१ 

का सोलापूर शके ६१ 

GOTT सरकार मृदगल शाके ६१ 
ता. चंदगड शके ६१ 


प॥ तेरदाळ सेके ६१ 


“क॥ BIT सेके ६१ 


Mil सावगाव सके ६१ 

'क॥ सदलगे सके ६१ 

प्र॥ मुधोळे सेके ६१ 

प्र॥ जमंगी सेके ६१ 

Tit आडाळ सके ३१ 

TI SVC सलाबत सेके ६१ 
प्र॥ गोकाक सेके ६१ 

क॥ कापसी सेके ६१ 

Fil माचनुर सकें ६१ 

TM आनवाळ सरकार तोरगल 
सेके ६१ 

Wh जमखंडी सेके ६१ 
TU हवेली मृदगल सके ६१ 


१ Hil मजती सेके ६१ 

१ क॥ ढवळेश्वर सेके ६१ 

१ Hil मनोळी सेके ६१ 

१ त॥ लाट सेके ६१ 

१ Ti पाछापुर सके ६१ 

१ प्रा हुकेरी सेके ६१ 

१ TN यलबरग सरकार मुदगल 
सेके ६१ 

१ मौजे कुडची त॥ रायबाग 
पिरजादे यास सेके ६१ 

१ प॥ रायबाग सके ६१ 

१ प।। गलगळ सेके ६१ 

१ all एससंबे सके ६१ 
आनंदनाम संवत्सर 

४ फुटगाव इनाम पत्र 

१ मौजे होनग al काकती 
खासगी खर्चास दिल्हे सेके ६४ 

१ मौजे कोडोली त॥ कागती 
पुण्यसील मातुश्री द्वारकाबाई- 
कडे सके ६५ 

१ मोजे मंजावती क॥ जुगुळ प्र॥ 

कोळापूर सोयरावाईकंडे सके ४१ 


तारावाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरां Be 


' १ प्र॥ रायबाग सके ६१ १ क॥.सदलगे प्रा] MATT 
२ ताकीदपत्र - सोयराबाई साडीचोळी an 
१ तमाजी परवगोंडा देसाई प्र।। सके ४१ 

हुकेरी सेके ६१ Yo 
१ सुभानराव fat सेना खासीकील VQ 

यास मौजे होनगे व कोडोली. . २१ तेरीज डावे कडील 

सके ६५ ce 
= १ तेरीज शाहु माहाराज पत्र 
२१ " ३७ 


येकूण पत्र सदतीस आहेत. 


क्रमांक :: ६. | दि. १५-६-१७२१ 


पिराजी घोरपडे यांस मौजे सिरढोण हा गाव इनाम दिल्याचे. didat 
ag यांचे मोकदम मौजे सिरढोण यास पत्र 


श्रौ 
| तालीक 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४८ प्लवनाम सवछरे Mite TH 
द्वितीया गुरुवासरे क्षेत्रीये कुलावतंस श्री राजा शाहु छत्रपती स्वामी 
याणो---- 
सिका सिका मोकदमानी मौजे सिरढोण ता 
रुकडी प्रांत पनाळा यास--- 
आज्ञा केलो येसीजे. राजंश्री पिराजी बिन संताजी घोरपडे हे 
स्वामीचे पुरातन सेवक. याचे चालवणे स्वामोस आवशक जाणोन स्वामी 
ग्राजवर कृपाळु होऊन मोजे मजकूर पेशजीच्या मुकासियाकडून दूर. 
करून हाली वतन करून दिले. (तपशील,) 
तेरीख ३० 
साबान सुमा इसने आशरीन मयां 


टीप-अशीच सनद मोजे कुरदेवडे TU ` आळते प्र॥- पम्हाळा या गावची -आहे: 


ae 


१२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
‘RAT : ७ दि. ९-७-१७२१ 
| तुळाजीराव सुर्वे यास छत्रपती संभाजी दुसरे यांजकडून वाडी इनाम 


श्री 
तालोक 


स्वस्तिश्री राज्याभिषक शके ४८ GA नाम संवत्छरे आषाढ 
बहुल-येकादसी रविवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्रीराजा शंभु छत्रपती 


श्रीआई स्वामी (यानी) मिरांसी व गावकर 
या शिंक्यातील आदि पुरुषश्ची मौज कुंभार वाणी तर्फ संगमेश्‍वर 
po eso मत यासी आज्ञा केली यैसीजे--- 
तस्य कृष्णाजी पर राजश्री तुळाजीराव सुर्वे हे 


शराम प्रतिनिधी स्वामीचे पुरातन यकनिष्ट सेवक 


” या करिता यावरी कृपाळू होऊन यास पेशजी मौज मारचा टाक्याचा 
कोड? इनाम आजरामऱ्हामत करून दिल्हा आहे. त्याप्रमाणे सुरक्षित 
चालवावयाची आज्ञा करून तुम्हास हे आज्ञापत्र सादर केळे आसे. 
_ तरी तुम्ही कोड मार तुळाजीराव सुर्वे यास व याचे पुत्र पौत्रादि वंश 
_ परंपरेने इनाम चालवीत जाणें. लेखनालंकार. 


मर्यादेयं 
- | विराजते 
रुजु सुसरसुद्रबार 
न क्रमांक: ८ | दिं २८-७-१७२१ 


मौजे मडिळगे या गावावर पिराजी घोरपडे यांनी हल्ला केला तेव्हा त्या 
हल्ल्यात रायाजी घाटगे ठार झाला होता. संभाजी दुसरे यानी त्याचा मुलगा बाजी 
घाटगे सरदेसाई यास दहा बिघे जमीन इनाम दिली. 


___ स्वतिश्री राज्याभिषेक शके ४८ प्लव नाम संवछरे श्रावण बहुल 
१ वांशी 


_ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १३ 


.प्रतिपदा भृगुवासर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु 

शिंका शिका छत्रपती स्वामी याणी बाजी बिन रायाजी घाटगे 
सरदेसाई त॥ खानापुर यासि दिल्हे इनीमपत्र 

ऐसीजे. तुम्ही स्वामी सनीध विनंती केली कीं आपले बाप रायाजी 
घाटगे मौजे मडिलगेयास असता पिराजी घोरपडे याची स्वारी येऊन 
गाव मारिला. ते समई झुंझी पडिले. आपण जनाबे हजर आहों. areal 
मेहरबान होऊन कांही जमीन इनाम करून दिल्ही पाहिजे म्हणून विदित 
केले, त्यावरुन तुम्ही वतनदार प्रमाणिक यास्तव वतन करून दिल्‍्हे- 


(वतनाचा तपशील आहे.) मोतेब 
| असे. 
कमांक : ९ y दि, ३०-८-१७२१ 


रायगौडा बिन सातगौडा देसाई याने समानगंडाखाली मोगल फौजा आल्या 
तेव्हा आपल्या सैन्यानिशी लढून त्याचे पारिपत्य केले होते. या मर्दुमकीबइल 
छत्रपती संभाजी दुसरे यानी त्याला कर्यात्त नुली येथे पावणेदोन चावर जमीन 
इनाम दिली, . 


स्वस्तिश्री राज्याभिषेक शके ४८ प्लवनाम संवछरे ` भाद्रपद 
बहुल पंचमी सौम्यवासर क्षेत्रीये कुलावतंस श्रो राजा शंभ छत्रपती 
स्वामी याणी रायगोडा बिन सातगौडा देसाई कर्यात नूली थास दिल्हे 
वतनपत्र येसाजे. तुम्ही स्वामी dite विनंती केली कीं आपण 
स्वामीच्या राज्यामध्ये येकनिष्टपणे वर्तणूक करून शेवा केली आहे. 
पुढेंहो निष्टेने वर्तोन स्वामी सेवा करावयाची उमेद धरीत आहो. 
स्वामीनो मेहेरबान होऊन कर्यात मजकूरचे सरनाईकीचे नूतन .वतन 
मन्हामत करून दिल्हे पाहिजे म्हणून विदित केले. त्यावरून मनास 
आणिता तुम्ही या राज्यांत येकरूप निष्टेने सेवा केली आहे. पूर्वी 
समानगडाखाले उत्तरेकडील फौजा असमंतात मागे आल्या होत्या ते ` 
समई तुम्ही आपल्या जमावानसी किलेमजकुरी . येऊन बहुतच केली. 
या फौजास नतीजा” लाविला. पुढेंही रोवा करून दाखवावी येसी 


१ नतिजा = शिक्षा; पारिपत्य, 


१४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


उमेद धरीत आहा. तुमचे चांलवणे स्वामीस परम आवश्यक. यास्तव 
स्वामी तुम्हावर कृपाळु होऊन कर्यात माचे सरनाईकोचे वतन तुम्हास 
आजरामन्हमत करून दिल्हे असे. या वतनास हाक होन पन्नास व 
जमीन तीन प्रतीची पावणे दोन चावर. इ. इ. 
| (तपसोल) | 

तेरीख १७ 

जिल्काद सु॥ इसने: 


क्रमांक : १० दि. २४-९-१७२१ 


रामभट बिन नरहरी भट आराध्ये या नावाच्या ब्राह्मणास आदिलशाहीत 
काही जमीन इनाम होती. शिवाजी महाराजानी वतने खालसा केली तेव्हा 
ही जमीन सरकार जमा झाली. आपला योगक्षेम चालत नाहीं, तरी आपणास 
काही जमीन इनाम द्यावी अशी विनंती aad ब्राह्मणाने छत्रपती संभाजी दुसरे 
याना केलीं असता त्यानी त्यास सहा गावी पंधरा बिघे जमीन इनाम दिली. 


स्वस्तिश्री राज्याभिषेक शके ४८ प्लवनाम संवत्सरे आश्विन 
शुद्ध पूणिमा भानुवासरे क्षत्रीये कुलावतंस श्रोराजा शंभु छत्रपतीं स्वामी 
याणी राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान व भावी -सुमा प्रांत 
कोल्हापूर यास आज्ञा केली ऐसीजे. वेदशास्त्र संपन्न राजश्री रामभट 
बिन नरहरी भट उपनाम आराधे गोत्र वसिष्ट वास्तव्य क्षेत्र करवीर 
याणी किले पन्हाळाचे मुक्कामी स्वामी afa विनंती केली कीं 
आपणास पूर्वी इदलशाही कारकीर्दीस गांवगन्ना इनाम बहुत होता. 
त्या उपरी राजश्री---थोरले कैलासवासी स्वामीस हा देश हस्तगत 
जाला ते काली इनाम तकूब ठेऊन धर्मादाय दिल्हे होते. त्या अलीकडे 
घामधुमेमुळे धर्मादायेही पावतनासे जाहाले. आपला योगक्षेम चालिला 
पाहिजे. कुटुंब वत्सल आहो. माहाराज धर्मपरायेण आहेत. पूव 
आपणांस इनाम होता त्यापैकी कांहीं भूमी इनाम करून दिल्हे पाहिजे 
म्हणून विदित केले. (म्हणून इनाम विळे. इत्यादि) 
_तेरीख १३ जिल्हेज सु॥ इसन्ने आश्रीन मया. . 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १५ 
TİF: ११ दि. २५-१०- १७२१ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी रामदास संप्रदायी शंकराजी गोसावी यांस 
मौजे पारगांव येथे मठ बांधून राहण्यास तीस बिघे जमीन इनाम दिली. पारगावीं 
रामदास स्वामीनी देवाच्या मूर्तीची स्थापना करून देवालय बांधले होते. नंतर 
. धामधुमीत देवालय उध्वस्त झाले परंतु मूर्ति सुरक्षित राहिली. 


स्वस्तिश्री राज्यभिषेक शके ४८ प्लवनाम संवत्सरे कार्तीक बहुल 
प्रतिपदा' भोमवासरे क्षत्रियकुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी 
याणी राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान भावी सुभा प्रांत पनाळा 
यास आज्ञा केलो ऐसोजे. श्रीमंत रामदास स्वामीचे संप्रदाई राजश्री 
शंकराजी गोसावी याणी किल्ले पनालेचे मुकामो स्वामी संन्नीध येऊन 
विदित केले की मौजे पारगाव येथें स्वामीनी पुरवी श्रो देवाची मूर्ती 
करून स्थापना केलो होतीं. देवाचे देवालय बांधिले होते. आळीकडे 
धामधुम विशेष जाहली. देवालय मोडले. परंतु श्रीची मूर्ति अद्यापी आहे. 
ऐसीयास आपण तेथें मठ बांधोन राहू. श्री देवाचेही .पूजा पुरस्कार 
यथानुकूल चालवून. माहाराज धर्मपरायण आहेत. कांही भमि स्वास्थ 
करून दिल्ही पाहिजे म्हणून याणी विदित केले. त्यावरून शंकराजी . 
गोसावी श्रीमंत स्वामीचे WTS बहुत भरू भगवत भजेन करून काल . 
सार्थक करीत आहेत. यांचे मठ बांधण्याची आनकूलता. होऊन हे तेथें 
राहिले म्हणजे श्री देवाचीही पूजा चालेल व हेही तेथे भगवत भजेन _ 
करून असतील. येणेकरून श्रेयस्कर आहे. यास्तव शंकराजी गोसावी 
यासि नतन इनाम कुलबाब Hoa खेरीज हकदार व इनामदार 
करून गावगन्ने जमीन तीन प्रतीची व भात जमीन ( तपशील आहे ) 
एकूण तीस बिघे रास इनाम आजरामऱ्हामत करून दिल्ही असे.. 
तरी तुम्ही सदरहू प्रमाणे जमीन मोजून चतुःसीमा करून याचे स्वाधीन 
कर्णे आणि इनाम यासि व याचे सिष्य परंपरेने उत्तरोत्तर चालवणे. . 
सालदरसाल ताजा सनदेचा उजुर न करणे. या सनदेची ताळीक लेहोन 


१ जंत्री प्रो वार “ बुधवार ” पडतो ` 


१६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


घेऊन असल सनद भोगवटीयास शंकराजी गोसावो या जवळी परतोन 
देणे. जाणिजे निदेश समक्ष. 


तेरीख १४ 
मोहोरम सुहुर सन इसने आर्बेन. 


ess 


कमांक : १२ दि. २८-१-१७२२ 


an आजरे येथील संभाजी देसाई यास शिवाजी घोरपडे ''अमीरुळ उमराव" 
यांचे पत्र. यात सिवापुरावर लष्कराचा मुक्काम झाल्याचा उल्लेख आहे. 


श्री 


मो अनाम राजश्रो संभाजी खंडो देसाई तो अजरे यासि सिवाजी 
घोरपडे अमोरुल उमराव gu इसने अशरीन मया अलफ. तुम्हाकडेस 
गाव दोन मोजे मुनोवाडो इनाम व अरदाल चाळत असे. त्यास लस्कर 
सिवापुरावर मुकाम जाहला. खर्चाचे वाडी ब॥ तुम्हापासून घेतले 
रु। Yoo घेतले. त्यांस मौजे मार ऐवजी घेतला. सन ASIA दुसाला 
छस्करचा व ASAT Vasil जमा असे. तुम्हास माहालाकडून व 
लस्करचा उपद्रव लागणार नाही, लावणी संचणी गावची अबादानी 
करणें कोण HAT न धरणें. जाणिजे. रा. छ २१ माहे रबिलाकर . 


मोतंब आहे. 
राजशके शालिवानशके प्लवनाम संवत्सर 
४८ ११४२ | 
क्रमांक : १३ ` दि. ५-२-१७२२ 


प्रांत मिरजेचे देशमखीचे वतन पिराजी घोरपडे सेनापती याना पूर्वापार 
प्रमाणे देण्यात आले आहे म्हणून संभाजी दुसरे यांचे देशमुख व देशपांडे प्रांत 
मिरज याना आज्ञापत्र 


ताशबाईकालीन कागंदपत्रे : खंड दुसरा o 
श्री | 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ४८ प्लवनाम संवत्सरे फाल्गुन 
शुध प्रतिपदा इंदुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा रांभु छत्रपति 
श्री शंभु छत्र प श्री आई आ स्वामी याणी देशमुख :देझपांड़े ` 
ति हर्षं निदान दिपुरुष श्री राजा प्रांत मिरज यास आज्ञा केली 


रघुनाथ सुत ' शंभु छत्रपती स्वा ऐसीजे. राजश्री पिराजी घोरपडे 


तिमाजी पंडीत मी कृपानीधी- तस्य द 
मख्य प्रधान कुष्णाजी परशरा सेनापति हुजुर स्वामीच्या see 


म प्रतीनीघी नास आले. स्वामीनी दशेत 
देऊन समाधान केले. यैशास प्रां मारचे देशमुखीचे वतन कैलासवासी 
राजश्री स्वांमीती रा संताजी घोरपडे यांस पेशजो दिल्हे आहे त्यांचा 
भोगवाटा चालत आला आहे. त्या प्रा रा सेनापतिकडे देशमुखीचे 

` वतन चालवावयाची at कॅरून आज्ञापत्र सादर केलें असे. तरी पूर्ववत 
भोगवटा प्रा देशमुखीचा अमल मारनिलेकडे चालवणे निदेश समक्ष, ' 


"वा . | मर्यादेयं 
न a, OR LR विराजते 
रुजु सुरु निवीस 
| सुमा सुद्र बार 


क्तसांक : १४ o, दि. ११-२-१७२२ 
आपणास चोवीस रुपये मिळाल्याचे सावंत आणि हृणगोजी यादव fan 
सुभेदार हे प्रतापजी घोरपडे याना लिहून देतात. 


श्री शंकर 


राजश्री परतापजी घोरपडे गोसावी यासी कबूल यैसाजे, सावंत 

व हणगोजी यादव दि॥ रा॥ सुभेदार सु॥ इसने अशरीन अलफ. उपरी 

TRIS गावकरानी रु॥ २४ चवीस देविले. त्या पैकी रसद aU २२ 
“ब्र, मसाला. SUR ART शो चवीस -आम्हास.. पावले.. तुम्हाकड़े कांही 


१८ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरां 


राहिले नाहीत. झाडेनिसी चवीस खो पावले. जाणिजे छ ५ माहे 
जमादिलावल. 


क्रमांक : १५ दि. २२-३-१७२२ 


कृष्णाजी भास्कर पंडीत याना कृष्णाजी परशराम प्रतिनिधि यानी' दिलेल्या 
ह्या इनाम पत्रांत कोकणांत झालेल्या कुडाळकर सावंताच्या घामघुमीचा उल्लेख 


आहे. 


` '&& मा अजद हवालदार व कारकून वर्तमान भावी सिका ता 
| साळसी यांसी कृष्णाजी परशराम प्रतिनिधि सु॥ इसने आश- 
रीन मया व आलफ. राजश्री कृष्णाजी भास्कर पंडित याणी किले | 
विशाळगडचे मुकामी हुजुर विदित केले की मौजे इळे ता मजकूर यथ 
आपले ठिकाण बागाईत इनाम पुर्वापर चालत आहे. त्यास आम्हाकडं 
कोकण प्रांती कुडाळकर सावंतची घामधुमी जाली ते प्रसंगी इनामपत्रे 
` होती ती गेली. त्यास स्वामीनी कृपाळू होऊन नूतन पत्रे करून दिली 
पाहिजे म्हणोन. (वतन दिले तपशील) 
छ १५ जमादिलाखर निदेश समक्ष 


कमांक : १६ दिः ER PORT 


मौजे हान्‌र हा गाव राणोजी घाटगे सर्जेराव याना दिला आहे, तरी 
त्यांच्या आज्ञेप्रमाणे वागावे म्हणून जयसिंग जाधवराव (चंद्रसेन) सेनापती यांच 
सोकदम मौजे हानुर यांस पत्र, i 
श्री रामचंद्र 
` सिका तालीक 


: „ ` आज्ञापत्र समस्त. सेनावरंधर विश्वासनिध्चि राजमान्य राजकी E 
झयेसिम जाधवराऊ सेनापलि जफ्त॑नमुलुक का मोकदमायी' AE न. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे: खंड दुसरा १९ 


प्रांत कागल gu सलास आसरेन आलफ. मौजे मजकुरी पेसजी राजश्री: 
_ शपिराजी घाटगे सर्जाराऊ देसाई प्रांत मजकूर यासी मौजे मजकुर पेंसजी 
इनाम होते. तो मशारनिले मृत्यु पावले. त्यावरी त्याच पुत्र राजश्री' 
राणोजी घाटगे सर्ज्याराव देसाई हुजूर येऊन रुजू जाहाले. त्यावरुन 
ANTS थास मौजे मजकूर इनाम पेशजी प्रणाम करार करून याच 
, दुमाला करून दिल्हा आस. तरी तुम्ही सुदामत चालली प्रमाण वतंणुक 
, करणे. जाणिजे. रा छ १ माहे रमजान. मोतंब.* 


क्रमांक : १७ दि. २८-११-१७२२ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी तिमाजी रघुनाथ. यावा कोट कोल्हापूर. येथील 
संबनिशी दिल्याचे रखमाजी सालोखे, हवालदार व सेनाघर कोट कोल्हापुर यास्‌ 
झोज्ञापत्र, 


स्वस्तिश्री राज्याभीषेक शक ४९ शुभकृत नाम संवत्सरे मार्गशीष्षे 

TT प्रतीपदा सौम्यवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा ay छत्रपतों 
स्वामी याणी राजश्री TAN सालोखे हवालदार व सेनाधर कोट 

` कोल्हापूर यास आज्ञा केली येसीजे. कोट मजकुरी पेशजी रंगो यादव 
` सबनीस होते. त्यास दूर करून राजश्री तीमाजी रघुनाथ हे राज्यातील 
पुरातन परंपरागत सेवक महत्कार्यकर्त याणी पनालीयाचे मुकामी 
घीनंती केली आपणास उतम क्षेत्री घरठाव करून - राहवया योग्य 
येकस्थली वतनी कार्यभाग सांगीतला पाहिजे म्हणून. त्यावरुन मशार- 
निले पुरातन. याचे स्वामीस परम आवश्यक. यास्तव यावरी स्वामी 
कृपाळू होऊन कोट मजकूरची सबनीसी वतती वंशपरंपरेने दिली असे 
सबनीसीचा धंदा चालवायाबहुल मशारनिले आपला मुतालिक 
ठेवीतील. ते व तुम्ही येकमते राहोन स्वामोकार्य निष्टेने करीत जाणे 
यास वेतन देखील चाकर व भोई सालीना होन पादशाही woo सातसे 


- १ याच तारखेची व आशयाची, मौजे दिगरज, मौजे मांजरी व मौजे सावडें 
ARH राणोजीच्या स्वाधीन केल्याची चंद्रसेन जाधव यांची पत्रे उपलब्ध आहेत 


२५ ताराबाईकाळीन कागदपत्रें : खंड दुसरा 


होन॑ रास केळे आहेत. इस्तकबीळ पेवस्तगी पासून वजा व. वाड दडक 

प्रमाणें करुन उरले वेतन सिरस्ताप्रमाणे माहे दर माहे पावीत जाण: : 

चाकर व भोई तैनातीचे मोईन' प्रमाणें ठेऊन हाजीर होतील TAT ' 
दिवसापासून चाकर व भोई यांचा हक देंडीक प्रमाणे पावोत जाणे. 

कागद ब हा शाही शीरे साक बज मोईन प्रमाणे चालवीत जारण. 
जाणीजे. निदेश संमक्ष ( इत्यादि ) 


तेरीज २९ सफर सन सलास आर्बन मया अलफ 


क्रमांक: १८ दि. २१-१- १७२३. . 


रघुनाथमट न्‌लकर या पुराणिकास छत्रपती. संभाजी दुसरे यानी मौज 
नागन र येथ तीन बिघे जमीन इनाम दिली. रघनाथ बुवा छत्रपतींना पुराण 
सांगतं असतः | 


Ts 


श्री 
सिका आसे 


`. . स्वस्ति श्री राज्यभिषेक शक ४९ gage नाम संवछरे.पौष बहुल, 
येकादसो इंदुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस . श्रीराजा शंभु छत्रपती स्वामो , 
याणी वेदशास्त्र संपन्न राजश्री. रघुनाथुभट विन बाळंभट उपनाम नूलकर | 


गोत्र वसिष्ट सुत्र आइवलायन 


सिका पेशवेचा  .. सिका प्रतिनि' वास्तव्य.संखेश्‍वर यास दिल्हे 
लंब घाटो घीचा घाट वर्तु : : इनाम... पत्र . ऐसेजे: ` तुम्ही 
opa .., o .ळाकार. . ,करवीरचे -मुकामी स्वामी: 


. _ संनीध विनंती केली कीं आपण - 
कुटुंब वत्सळ आहों. कांहीं योगक्षेमाची अनकूलता करून . दिक्षळियाते... 
तेथे उत्पन्न होईल ते अंन भक्षून. स्नान संध्या करून स्वामीस व स्वामीज्ञे : 
राज्यास कल्याण faga. राहोन म्हणून: विदित केले. त्यावरून: मनास 
आणिता तुम्ही बहुत थोर विद्यापात्र श्री स्वामी यासि पुराण सांगत 


'अशरीन' पाहिजे 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : SS दुसरा. २१ 


आहां. तुंमचे योगक्षेमाची अनकूंलता करून दिधलियाने स्वामीस बहुत 
श्रेयस्कर. (म्हणून वतन दिले बिघे ३) Fe 


तेरीख २४ 
रबिलाकर सुमा सलास आश्रेन. 
कमांकः१९ .. दि. २५-५-१७२३ 


रामचंद्रपंत अमात्य यांच्या मृत्युनंतर त्यांचे तीन पुत्र भगवंतराव 
आप्पाजीराव व शिवराम या तिघांमध्ये झालेले पंतांच्या मिळकतीचे बिभाजन पत्र? 


तालकची. तालीक असे | 
श्री. | हि 
हिशब वाटणी राजश्री भगवंतराऊ रामचंद्र व राजश्री आपार्जी-' 


राव रामचंद्र व रांजश्नी सिवराम रामचंद्र सुमा आर्बा आशरीन मया 
अलफ. छ १ रमजान जेष्ट शुद्ध प्रतिपदा? शोभकृतनाम संवत्सर | 


श्रीदेव मोघम उभे रासीस 


sit रघनाथ पंचायतन मूर्ती सोन्याच्या किता देव येंत्र | 
अलंकारसहीत मूति सुमार अकरा ११. येत्र श्री रघुवीराचे गीतेची पेटी . . 


यासी अलंकार | यन qi=- सोन्याची, 
१ कुडक्याची जोडी थोर. हणमंताचे  नवग्रहाचे 
१ प्रभावलीस बांधिली पोची येंत्र----- येत्रे---__._. 


जडित . . १ २ 


$ रमजान, जेष्ठ शुद्ध द्वितीया पाहिजे. 


श्र 


CT पदक 
२ मोत्याच्या माळा 
१ प्रभावळी रुप्याची 
VU 
१ छत्या आपदागिरे व निशाणे 
सोनेची 
ष्ठ 
१ धुगधुगी . 
> ॒ 
उपकरणे उछहां साहित्याची a ` 
किरकोळ तकदमा रुपे 
वजन sot 


मूर्ती तांबे पितळी व रुपेच्याव 


शालग्राम पंचायतने कास्मिरो' लिगे 
बाण गणेशः 


ग्रामच्या go 
मालवणो पंच्यायतन 
ताईचे वडिली iat 
ठेविले होते ते घेऊन | 
अले. श्री रंघवीर " 
मूर्ती तांबे शाळग्राम 
आधि ते ५ £ 
U किरकोळदेव. . ,, 
= 

“ अलंकार , 
१ पदक 
१ छत्री निशाणे 


, सूर्यकांत AGRA .. 
जाबता वंडिलाकडे,आहे*मूर्ती ATS. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


शनेश्वराचे FA गोप Fae . ` 

श्रीदेव रेणुका टांक सोनेचे छत्री 

निशाण आपदागिरसहित प्रभावळी 

सारखा संपुष्ट रुपे 

१ 

तीर्थरुप पंताचे देव शालग्राम ५ 

पंचाइतन बांधीव साकळी--- 
१.. 

वस्ता देवाच्या 


` ३ संपृष्ट सोन्याचे ` 


संपुष्ट थोर लाहान 
२ १. a 

१ शंख बांधीव दक्षणावर्त 
२ रूपे दागिने 

१ कमल ,... 

-१ देव्हारपाट . : 

१ जडित फुल मिनेगारी 
`¢ छत्रो निशाणे 

आपदागिरी सोन्याची 


— 


८ 
` तोर्थस्वरुप राजश्री भाऊ बाब 
Fq- Ste 
श्री रघुनाथ पंचायतन शालग्राछ 
पितळी गणेश सूर्यकांत बाण 
“१ व दोन aa. 


१ . A .. # 
अलंकार 
१ पदक हिरकण्याचे--- 


१ प्रभावळीस दागिने रुपे 


ताराबाईकालीन काग्रदपत्रें : खंड दुसरां R3 


आप्तागिरे सोन्याची--= . ` ˆ` ` २.-निशाणे ` ` 
१ प्रभावळ थोर. पितळी छत्री १ छत्री. `. 
निशाणे सहित रुपे--- २ ,आपदागिरे 
३ | 
मूर्ति नि॥ वस्ता नि। २ चल 
रा आपाजी राऊ राजश्री 
भगवंतराऊ 
पुस्तके वडिलांचे वेळेची 
किता पुस्तके सुमार . आष्टादश पुराणे याची पुस्तके व 
२ भारत प्रती मास माहात्म वृतकाच्या पोथ्या 
२ भागवत प्रती शर. 
२. रामायण सप्तकांडें प्रती किरकोळ प्राकृतः ग्रंथ व संस्कृत 
१ कर्मे विधाक ग्रंथाची पुस्तके 
१ नारायण भटी "१ 
z | राजश्री भाऊ कडील पुस्तके 
मोघम आहेत 
Gites a १ 
. खासा वडिलांची व मातुश्नीची पुस्तके पा 
खासा ` मातुश्री Bn 
` एन तक्षिम तिसेरी au हिशोब जाबता हे 
सोने वजन तोळेवार रुपेऐनबेरीज _..  .: 
&॥॥ ८॥॥ sme ५११०९३ LN 
wer ऐन बेरीज वजन . जवाहीर वस्ता किमत तकदमा 
तोळेवार © बा जाबिता ऐन बेरीज होन 


४४ शा १८८ PR ३०९४॥॥: 


२४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


तांबे पितळी कासे वजन शे र (?) कापड किमत होन 


ile Sate ४६५ 
हात्यारे उंच खिलारे गुरे 
द २६ बेल 
Gl) वजा ता २ या ४५ म्हसी, गाई लाहान- 
¥ -थोर 

बाकी सिवराम पंडित ७१ 

१ माहाराजाती दिल्हा पटा कुणबिणी ३९ 

. पटा उंच सर्ज्याखानी चुका वजन 

१ निमचा परज सोन्याचा Qu | 
R या खेरीज वस्तभाव जवाहीर 
' घोडी लहान थोर , नगद कापड जडित वस्तभाव 
l २९ . हात्यरे गला वाटणीस रुजु न 
ऊंट वासरे करिता परभारे ठेविले त्याची 
६ Coya तक्षिम येणे | 

फरासखाना 
जडित दागिने 

पदक निळाचे थोर - 'कडदोरा 'सोनेचा बा देवची' 
किमत तकदमा रुपये aas किंमत अजमासे रो १६०० 
नीळ थोर उंच मोती लडकेत थोर पै॥ खुरुस येक वाटणीस आला 
र १ ana aN ९० बाकी रो 
साखळी दुहेरी सोनेची `  १५१०' 


v $- 


किता बस्ता साध्या व मोत्याच्या 
व खडे सहीत 


ताराबाईकालीच- कागदपत्रे, : खंड दुसंरा ARE 


१ साखढी दुहेंरी सोने 
स्का 


W 


कडदोरे सोनेचे : ऐन.. सिलकेस येक कुडक्या जोड बा देव 
all निळकंठ भट्ट. लेले यकूण वजन चिंचवड बाग किंमत 
वजन ५५३ ECEE Rl ८० 
दागिने सोनेचे fan दागिने बा काडिव 
आमा १ आंबरसा 
१ साकळ्या जोड २ गोट 
१ रुल जोड. १ बोर टिकाची 
१ ताईत साकळो ड | 
१ ताईत बु॥ attr वेंकूबाईकडीलू 
“र ताईत खुर्द ` १ as मोती लगटियाचे 
१ साकळी १ मदेनाईक माणिक : 
६ चुफा 
= >. . ४ मणी लाखभर 
Al साकळी गोवई फुलाची १२९ मोत्य खुद 
ait गोदूबाई | २३ पोवळी 
१ कापःजोड नकसी जज, ‘a 
२: मदनाईक माणीक ॥ क 
४४ मोत्ये घेर यास २९ दागिना | 
_२ साखळ्या `` १ बाळया जोड 
के | १ दुलडीसर 
ह ९२ मणी. लाखभरू ' 
१ बिजवरा चंद्राकार २ सोमासे - 
१ माणिक चंद्राकार” १ ताईत रुपेचा : ` 
१ पाच लाहान a 
५ लडकती मोत्येची छ 
१ कंडा घोडोचा 


— 


phe Ce > 


२६ तारावाईकालीन. कागदपत्रे : खंड दुसरा 


१ टाकण बाळ्या 
२ ऐन घाट 
४८ घोस सर ६ 
१२ मोत्ये 
२ आकडे 


a 
हि wW 


. राजश्री आपाजीराऊ 
` १ कंडे सोनेची 


१ वेला जोड 


२ 


कैलासवासी पंत मृत्यु पावले त्यावेळेस जामदारखातियात, 


शिलक 
नकद होन नाणे 
go सितारामी 
३८ निशाणी 
१७ मूर्तीचे 
११ शिवराई 
२ सणगरी 
वृद्ध 
५९॥ किता चिटी 
५. सिवराई 
२८ प्रतं 
२४॥ प्रतापा ४९. . 
२ निशाणी 
पदा | 
७५ किता चिठी होन १७६. 
वजा लग्न राजश्री 
आपाजी राऊ १०० बाकी 


किता चिटी नाणे 


॥* मोहर. १६ , 
२५॥ पुतळ्या १०२ --. 
१ गबार x 


eame i 


३ सतळ्या oll 
४ इभराळया १६. 


_ १८। HBR २८. 


द्र = 
| १६३॥ 

qu लग्न राजश्री आपाजी . 
राक SAARA 


बाकी रज. 
कापड' खासा व बाजे, 
भरजरी पासोड्या .... 
चादर 


` ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंडं दुसरा २७ 


५६३॥ किता Fact १०८८॥ ` दुपेटे 
` बजा उतर कार्य ५२५ आष्टगोली सेले 
बाकी किनखापे उंच 
cee हि पटके जरी 
हत्यारे i ` ताडपत्री पासोड्या 
११ तरवरा | जरी पातळे | 
| कळसपाक सेले जरी 
१ २ 
१ तुल जातमल आबानाल (?) हतीचा गाशा जरी डगले 
१ नव टाकीत जानबा . बुटेदार |: 
नाल सोने (?) पैठणी पासोड्या 
१ राजश्री सिवराम पंताची भिरंमेच्या जोड्या 
खुदे TT 
८ किता ../. . खासा पोशाख राजश्री पंतांचा व 
११ | ` मातुश्रीकडील बासने मोघम 
३पटे | किता किता | 
१ प्रा खोदला मुला (म)गीर मंदले तिवटे पाटाऊ 
१ प्रा पटा खुद मुलामगीर चादरा ` पातळे जरी 
१ प्रा तनार रुपे मेण आष्ट गोली . साड्या 
मखमली 0 लुगडी 
3 RA Ga ` चोळ्या जरी 
६ गुर्दे ” ताडपत्री . कळसपाक 
१ ह श्रीपतराऊ परज पैठणी पासोडी 'शालू | 
मुलामात नाळ रुपेचे ' इजारा | ताडपत्री 
१ प्रा तनाल रुपेते झगे 
१ प्रा नव्हेळी परज धोत्र जोडे ` 
३ प्रा गुर्दे चिलखते ` 


7 abs aa 


श्ट ` ताराबाईकालोनं कागदपत्रेः: खंड दुसरा 


२दुकु ” किता दागिने पितळे व 
२ गुपत्या -- तांबे . 
६ निमचे -- कर्ग पितळी 

१ प्रा मुलामा रुपे देवरपाट. 


१ प्रा परज सोन्याचा 
तनाल मिनेगारी 


४ किता प्रत 
q 
१ सैतीपान _ हांडा पागे कडील 
१ गुर्गुज दिवट्या बुदल्या 
१ वाघनकी कळस आपदागिरी 
१ कतारा . Ee कुंड वैस्वदेव 
१ बाऊ qaqa तपेली 
९ कठारा व जमदाडा ' थालिया खुर्द 
१ प्रा गुलामगिरी  तपेले बा कातळी 
परजा सकट | ° 'तामण बा कातटी 
-१ खणवा मुलामा ` ` नगारे पंचरसी 
'सोने रो तनाल ' पाटफुल्याचे थोर 
az . किता हात्यारे . 
१ जमदाडा मुलामा ` -बंदुख 
. रुपेचा _ गारभाडा 
१ प्रा मुलामा सोनेरो xe 
१ जमदाड़ रुपेचा gaT 
परज भाले 
१ जमदाड बराणपुरी . जेंजाळा 
१ जमदाडसिकेची . . ----- 
१ कटार राजश्री फरासखाना वाटणी 


सिवराम पंडित खेरीज रहिला 


तासम्राईकालीत्त HST: ASST. RZ 


.. परजांमास मुलामा 
रुपेचा 
2 कि॥ प्रात. 


९ 
३ :खंजीर' 
२ बिचव्या 
TA a 07 
` ` ७ सिंगांच्या मुठो 
२ लाकडी मुठी 
१ रुपेचे मुठीस 
कापूर 
३ काचेच्या मुठो 
५ रुपेच्या मुठी 
१८ 
३ कांतऱ्या 
३ खुरबान 
३ ढाला 
` १ गेंडेचो 
१ सलेट 
१ an राजश्री 
सिवराम पंडित 


— 


३ 


३ करवत . ... 
यप पः 


६ नाहावियाचे-दागिने--....... 


४ नाचकणी 
१ कात्री 


on 


-जरी छामिना मखमली E 


किता सामिने 
जरी आसमानागिय्या 


"किता गजनी व छटे 


पडदे 


` 'जमखाने 


तिवशा 

बाजच्या थोर लाहान्या 
हाल्या पराच्या 
उशा ` ins 
तिवडीजरी | 


कापड Th परड्या किमत 

ar ३०० 

केलासवासी पंत गमावले तेव्हां 
राजश्री भगवंतरायास.. 


` समजाविले नि॥ मादो 


eet 


कबजी 


नगद रुपये . . वस्ता. ... 
- ४२५ मोहरा १४ सोते 


३४ ...७ “गोट. .. 

© RRN २ साकळ्या 

५८६४ पुतळया.  पाईच्या 
२१६ , १ थाली 


दर ४ प्रा . देवाची 


ई6 तारांबाईकांठीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


१ चिमटीःः , . ४८०: ` ¦ › ४२० होन सिवराई . १ तबंकंडो 


द्‌ ही we | ९ 22:5४ 


ee 


qu तक्षिमेस - -. . . १७य्द्‌ है. 


१४० २ संपुष्ट 
श्र :१ साकंळी 


२ fin राजश्री ania किता दागिने १ मोत्याची ` 
राऊ ण १ काठ्या रुप्याच्या माळ . 
१ तुळजा . भालदार मोत्ये. १३० 
१ किता. `... ...४ चवऱ्या मुठी . ६ तांबे दागिने 
Ey  .. ` रस्प्याच्या ४ हांडे 

२ नि॥ राजश्री | २ मोरचले `. १ गंगाळ 
आपाजी oy रुप्याच्या मुठी १ ad 


राऊ T 
१ नवटाको 

१ feat 

२ , a 
२ नि॥राज॑श्री ' / ` 
सिताराम पं, ; 

१ पटाबुा ` 5 
१ निमचा परज सोने `. `` ` 


श्री देवीची चवड 
tooo मोड रा 


E 


7" ४०० दर १२। 
३६३५ होन १२११॥_ .. _. 


+ ti ६ “टी 


दर ३ था 


ow 


P 
भ 
५३ r 
wal u 
कि की 
Sle त. 
t re 4 
० 7 
te r 
a 
न 
क 
हि 
३ 


000 ठेवंणी परभारे होतो ‘ 


मोरभट भाभळेइवर पै॥ ठेविंठे * 


कम 
bare * ८४७८ ` 
fan नार परभू aT 


ताराबाईकालोन, कागदपत्रे; खंड; दुसरा: 


५३१९ किता, होन, 
निशाणी 


१५९॥ 
दर २ प्रो 


६२० स्पे थ। पा रा. 


WD 
९५७४ 
पै॥ राजश्री भगवंतराव याजकडे 
आले. # ०५ ९ 
१६०० FIAT :.. 
११३५ घोडे l 
९०० किंता i 
° २३५-किता - `` 
१० ११३५ PAR ROR 
६८१ कापड . 
श ३०३१किता.. . 


wi 


५ ६८१९: 
RETN AW: 
२००७: नकद ;; . ; ; 
५४४४ 


“कीं यणे देवाकडे... , 
ERRO ... दछ रट 
तीर्थस्वरुप राजश्री::भाऊ़कडील: वस्तभाव सोने रुपे फरासखाना; 


३७८ किता 52, 


ele RRI मोहरा २५.३. ee 
३०० होन १०० 


. ४ पुतळी १ 


fal खानवलीकर भांडे 

तांबेचे' सुमार २७---~: > 
रायगडचा रायगडी व : 
माहाडंचे माहाडी ee - --- : 
Fares चिपल्णी, 

ऐवज आहे. 


शा 


4 


i: } 


हात्यरे तांबे व: पितळी आदमासे, किमत ei 


पु. 


tee 


vip ह 


"३००० 


so 
+ 


१ 


` राघो नारायण याजकडील 
शो : i 


` याखेरीज लोकाकडील p 
उग्रवलिया विभाग होणे . 
१०) ' 


Prete 
a 


tl 


t 4 / (५००५ epee 


44 


ताराबाईकालीनः कागदपत्रे : खंड' दुसरा 


मातुश्री दाई मृत्यु पावली भाद्रपद वध प्रतिपदा ' राक्षसनाम 


संवछरे सो 


३०० नारो हणमंत 


५०० गु॥ रघुराव नि॥ खंडोबा 


नाईक 


Goo 
इनाम गाव व मुकासे वतन 
नि॥ राजश्री भगवंतराऊ 


WU 
नग॑दः गला HST 
रासिवडे २१५ ५९॥ 
त्रिबक २१६। २० 
` जर्गी ` १७ १२ 
आरळे 
असडोली:.. १३०: . `. ०: : 
नाडगोंडी 


बागवडें निमे १००. ० 
Wis ता आजरे ० ० 
खराब 


हब. रशा 
नि॥ राजश्री पंडित---- 
-------- नगद | गला 
. चांदर ४३४ ५९ 
कोकिसरे . १२८॥ इटी. 
धांमणवाडी २२॥ Aly 


नाडगोंडीं हवेली १ 9० wet छ 


नि॥.राजश्री आपाजीराऊ 

ल 
नगद गला कैली": : 
२२८" ६२॥ ` 
- २९ २१ 


पोंभुरले 
सेळोली 


 हातकलंगडे १२५ ९ 


नाडगोडी ता १३०. . ० 

तारळे . es? ae 

बोझरे ता आज़रें;०: ० 

खराब... 

बागवडे निमे १२०: ० 

बाग मालवण ३० २ 

quer रश = 

at खेरीज साळसीची' 

सरदेशमुखी व 

खारा पाटणचो 

सरदेशमुखी व 

अजरिकेंदेश! कुलकर्णं ' ! 

च गाव कुलकर्ण 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे,: खंड दुसरा ३३ 


कोलापूर à यथा विभागे ऐवज 
गोकुळ सिरगाव Y ७ ० होईल तो त्रिवर्गा 
खराब नी वाट्न घ्यावा 
चटप RON १ 

ब॥ यादी रवाना राजश्री अपाजीराऊ 
सदरहू यादीची नकल असल यादो तीर्थरुपाजवळ आहे. त्याची तालिक 
गावचे वाटणीची-- 

मुकासे गाव वाटणो होणे गाव कारकीर्द 

तोर्थरुप कैलासवासी 


ता असडोली ता साळसी 
१ सांगरुळ १ दिगवले 
१ तिसंगी अ] फोंडे 
१ माणबेट . १असिर्ये ` 
१ बोरबेट 2 करमट 
१ सावरवाडी १ ह्रकूळ 
K x 
सावगांव खुद ता हुकेरी पाल ता कापसी 
१ 
तिथबली ता खारेपाटण दाभिळ at ग 
१ १ 
मुरादपुर ता देवरुख ता ह्रचरी 
१ १ कसबा 
ता संगमेश्वर | १ सोमेश्वर 
_ १ तुरधवडे Ae 
१ सरप नि॥ अपाजीराऊ 
१ कडबई iana ता Sa - 
१ बुरबाड * १ 
१ उतर ता वाटेगांव 


५ १ 


३४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


बागाईत ता साढसी, बागनजिक म (कोरी) 

. १ तेरीज गांव 
बाग मिटबाव . वाडा कसवा ५ ता असडोली 
वाग दाभोळ आचरे ` १ पा हुकेरी 

१ १ १ ता कापसी 
सेत ठिकाण « १ ता खारेपाटण 
खजिना मौ | | १ ता आजरे 
तोडवलो - २ ता हरचीरी 

क ` ` १ देवरुख 
` ५ संगमेशवर 
` ५ साळसी 
रर 


- या खेरीज वतने त्या राज्यातील 


कल्याण भिवडीचे वतनं काष्टी तांदळीचे कुलकर्ण व 
४ जोतीष | 


अवांतर वतने यांची यादी पत्रे तीर्थरूप राजश्री रायाक़्डे आहेत 
ती यथा विभाग प्रा चालवावी 


परभारे संस्थाने----: किले बावडा. संस्थान नि॥ खासा 
जंजीरे रत्नागिरी ,त्या जागा राजश्री ---- राऊ 
राजश्री रामराव होते नि॥ राजश्री A spt 
भगवंतराऊ 
संस्थान नरगुंद व रामदुर्ग पागा व किले बावडा संस्थान नि॥ खास 
किले नि॥ राजश्री आपाजी सुरो राजश्री--------राऊ सवसारिक 
व राजश्री रामराऊ याचे स्वाधीन पनाळा नि॥ राजश्री नारो हणमंत. 
गाव व खेडी मुलुकगिरी पागा. पागा नि॥ वेंकटराऊ 

किता 


वाटणीसमई माहाराज राजश्री वतनोपत्रे व पादशाई फरमान व 


ताराबाईकालीन कागदंपत्रे : खंड दुसरा ३५ 


छत्रपति स्वामीस नजर केली, माहाराजाच्या सनदा वडिलाचे 


मोत्याची जोडी थोर वेळेच्या वडिला जवळ आहेत-- 
जवाहीर कि? ee, 
सोने | no . कलम. 
रपे १ 
'याची यादी तीर्थरपाजवळ' तक्षिमा जालियाचे जाबिते धण्याचे 
-आहेत, सिके सहित त्रिवर्गाची पत्रे तीर्थरुपा 
- जवळ आहेत. 7 
गला सिलक कोटीस खंडी 
'सिलिक बुधरगड सिलिक किले गगनगड 
३३॥।४।'= भात किता किता 
५।१। नागली ३०३०३ भात “४२०॥ वाटाणे 
ee सावे ४॥३०३ नागली १४१ दाळ तुरी 
छ्णाशा 7 . ॥१॥१ वरी WRU चवाठ्या 
व ॥४॥"२ उडीद ११०१ गहू 
४५॥। १॥ ११॥२ दाली ११४१ मसुरा 
२११।३॥' ५२।३॥ हरभरे ०१॥ दाळ 
६६॥२॥३॥ ` | डाळ चवाळी 
“१॥॥ वाटाणे een तुरी 
डाळ गा“: तुरी 
“३०३ हरभरे Agu मोहरी 
७॥'२॥ वरी ४॥१। पावटे 
०२०१ तीळ egi सालु} 
are RAV 
V 


२१० १ ३॥* 


३६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
क्रमांक : २० दि. २८-९-१७२३ 


संभाजी दुसरे यांचेकडून अंताजी त्रिमळ यास ता आरळे या महालाच्या 
सरदेश कुलकर्णी वतनाची सनद. यात अंताजीने राजाराम जिजीत असताना 
त्यांची सेवा केल्याचा उल्लेख आहे. 


स्वस्तिश्नी राज्याभिशेक शके ५० शोभक्रत नाम संवत्सरे 
ataa शुद्ध विजया दशमी मंदवासरे क्षत्रीये कुलावतंस श्री राजा शंभु 
छत्रपती स्वामी यानी राजश्री अंताजी त्रिमल गोत्र वशिष्ट यासि दिल्हे 
वतनपत्र GAT. तुम्ही स्वामीच्या राज्यातील पुरातन कार्येकरते सेवक. 
तीर्थस्वरुप राजश्री कैलासवासी स्वामी चंजी ià असता त्यांची रोवा 
मनोभावे करून त्यांची कृपा संपादून घेतली होती व राजश्री शिवाजी 
राजे दाजी यांचीही शेवा बहुत केली व स्वामी राज्यासनारूढ जालिया 
पासून रात्रीदिवस एकरूप निष्टेनें शोवा केली. जे काळी महत कार्य 
राज्याभिवृधी विषई तुम्ही केली ते समई तुम्हास स्वामी बकसीस देत 
असता तुम्ही सरदेश कुलकर्णाचे वतनविषी विनंती केली कीं सरदेश- 
कुलकण म्हणजे पुरातन खालिसा१. त्यास इदलशहा पातशहा याणी 
राजश्री काशी जानंतरायास मऱ्हामत केले होते. ते भोगवटा करीत होते. 
आलीकडे हे राज्य थोरले माहाराज राजश्री---कँलासवासी स्वामीस 
हस्तगत जाले त्यादारभ्य वतनावरो त्याचे कोणी आले नाहीं. असोयास 
ता अरले प्रांत तारले येथील सरदेश कुलकर्णाचे वतन स्वामीनी 
मप्हामत करून दिल्हे पाहिजे म्हणून तुम्ही विदित केले. त्यावरून तुम्ही 
स्वामीचे एकनिष्ट. सेवक स्वामोच्या पायाविता आन्य जाणत नाहीं 
निष्टापूर्वक त्रिकणे शुधीने शेवा करीत अहा. तुमचे वशपरंपरेनें चालवणे _ 
हे स्वामीस परम आवशक यास्तव स्वामी तुम्हावरी कृपाळू होऊन ता 
आरळे सुभा प्रांत तारळे या महालीचे सरदेश कुलकर्णाचे वतन तुम्हास 
आजरामऱ्हामत करूंन दिल्हे असे. या वतनास हक लवाजिमा इनाम 
जमीन. 


१ शोभन संवत्सर पाहिजे; २ हक्‍क. . 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३७ 


हक्क लवा जिमा 
देखील पेटा आकार होईल WATT साषीका ८१॥ 


ते बेरिजेस दिवाण दस्ता 


हक दिवाण दस्त गावगना | जकातोस विस्वा दर बैली रुके 
| केण्यास तीन ८३ रुके 


खरीज दरसदे रुपये २ कापड CVI रुके 
at o ` । पानाच्या नगास दर 
नेल्याचे घाण्यास तेल दंडक नगी पाने विडियाची 
प्रमाणे घेत जावे कलम सुमार पनास ५० : 


इनाम गाव देह २१ ART इनाम जमोन (तपशील दिला आहे) . 


येणेप्रमाणे हक दरसदे २ रुपये व जकायेत विस्वा भसास 
सापीका व केण्यास ३ रुके व कापड ४॥ साडे चार रुके व पानाच्या 
नगास पाने सुमार ५० पनास व तेल्याचे घाण्यास तेल पुरातन दंडक 
प्रमाणे व इनाम देह २१ एकवीस एकूण जमीन चावर एक याप्रमाणे 
हे वतन तुम्हास मन्हामत करून दिल्हे असे. या वतनास हक लवाजिमा 
पान मान सालाबाद पूर्वापार चाळत आले असेल त्या प्रमाणे आन- 
भवने वतनाची सेवा करणे आणि हे वतन तुम्ही व तुमचे पुत्र 
पोत्रादि वंशपरंपरेने अनभऊन सुखरूप राहाणे. निदेश समक्ष 


तरीख ९ मोहरम सु॥ आरबा 
आशरेन मया 


क्रमांक.: २१ ae, ee . दि, ८-११-१७२३ 
श्री करवीर क्षेत्र हे महालक्ष्मीचे अनादि वास्तव्य स्थान. परंत धामघमीच्या 
काळात पूर्वीचे देवोळय सोडून देवीची मूर्ति एका पुजाऱ्याच्या घरी ठेवली होती 
` सांप्रत देवीने स्वस्थली बसण्याचा साक्षात्कार दिला, तेंव्हा मूर्तीची स्थापना 
_ देवालयांत करण्याविषयी छत्रपती संभाजी gat यानी ।सदोजी हिंदुराव घोरपडे 
याना आज्ञा केली. आज्ञेप्रमाणे त्यानी दि. २७-३-१७१५ या दिवशी स्थापना 
केली. देवीच्या ' पारंपत्याचे प्रधानत्वा ' चा अधिकार छत्रपती यानी नरहरभट 


सावगावकर यास दिला. याच दिनांकाचे याच मजकुराचे आज्ञापत्र देशाचिकारी 
आणि कारकून सुभा प्रांत कोल्हापुर यास दिले आहे 


. 


३८ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


स्वस्तिश्री राज्याभिषेक्र शके ५० शोभकृत नाम? संवछरे कार्तीक 
बहुल सप्तमी भृगुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा WA छत्रपती स्वामी 
याणी वेदशास्त्र संपन्न राजश्री शिवराम भट यांचे पुत्र राजश्री नरहरिभट 
गोत्र काश्यप सूत्र आइवालायन ऋक्‌ शाखाध्याई उपनाम सांवगावकर 
वास्तव्य श्री करवीर यास आज्ञा केली येसीजे. तुम्हो स्वामी संनीध 
किले पनाळाचे मुकामी विदित केळे कीं श्री-वास्तव्य करवोर हे आनादि 
क्षेत्र. त्यास आवांतराचे योगास्तव बहुत दिवस पुर्वीछ देवाळय सोडून 
पूजारी याचे घरी होती. त्यास पूर्वी राज्य विजापूर आदील करून 
स्वस्त होते. थोर थोर नामांकित ग्रहस्त होते. परंतु पूर्वस्थळी श्री-ची 
स्थापना कोणी केलो नाहो. सांप्रतकालो देश sea राज्य स्वस्त नसता 
श्री-ने आपणास साक्षात्कारे प्रेरणा करून आपले स्थलो वैसावे हे इछ 
जालो. हे वृत स्वामीस पूर्वी आपण विदित केले. त्यावरुन स्वामीनी 
राजश्री सिदोजी हिंदुराव घोरपडे ममलकतमदार यास श्री--चे स्थापने- 
विषई आज्ञा केली. त्यावरून राव मारनिले करविरास येऊन मन्मथ 
नाम संवछरी anda शुध विजया दशमी इंदूवासरी?. श्री--चो 
स्थापना पूर्वस्थलो देवालयात सुमुहूर्ते केली. येसीयास श्री--म्हणजे ' 
आनादि स्थल. येथे विषेषात्कारे यथाविध पूजा जालिया राज्याभिवृधि 
होऊन स्वामीच्या कीर्तीचा विस्तार वाढतो. तरी पूजा उत्साहास 
पोक्त ऐवज करून देऊन श्री--च्या पारपत्यावरी आधिकारी करून 
ठेवलिया उत्तम पक्ष आहे म्हणून तुम्ही विदित केले. त्यावरून मनास 
आणिता यथार्थ, श्री--म्हणजे आनादिस्थल पुराण प्रसिध जागृत. 
येक काशी क्षेत्र की करवीर या पेक्षा दुसरे स्थल विशेष आहे यैसे नाही. 
या स्थली विधपुरस्कर पूजा उत्साह जालियाने स्वामीस व स्वामीच्या 
राज्यास बहुत कल्याणावह. असे जाणून तुम्ही बहुत थोर वेदशास्त्र 
संपन्न कर्मनिष्ट श्रीच्या पूजेचे बिधान शास्त्र मर्यादा जाणत आहां. 
तुम्हासारख्या सत्पात्राच्या स्व rata श्रीच आधिकार केलिया योग्यते-. 
नसार विधिपुरस्कर श्री--ची पूजा चालबाल. यथाकाले उत्सव करून 


१ शोभन संवत्सर. पाहिजे. 
२ दि. २७९-१७१५. 


ताराब्राईकालीन: कागदपत्रे + खंड दुसरा ` ३९. 


राज्याचे कल्याणाभिवृधी . fare. हेच स्वामीत्ी; faa. आणून 
श्री--चे आज्ञेवरून श्रो--चे. पारपत्याचे प्रधानत्वपणाःचा आधिकार: 
तुम्हास वतनी पुत्रपौत्रादि. वंशपरंपरेने चालावा dar निर्वाह केरूनः हे: 
सनद सादर केली असे.व श्री--चे पूजा. सांमग्रीस:व काळकाळाचे ठाई- 
उत्साह. समयोचित येथाकाली. ब्राम्हणास अनउदक. पावावे: श्री--ची: 
पूजा उत्साह. संम्यक.. प्रकारे चालावा यास्तव स्वामीनी नूतन इनाम. 
गाव कसबा सावगाव व ता हवेली येथील कसबा व पेट क्रेसाफूर: 
चौथाईचा ऐवज इनाम सर्वमान्थ बी तपसील-- 


इनाम कसबा सावगाव qu ता हुकेरी प्रांत कोल्हापूर येथील 
पेठ व दुर्गाधिष्टान समणो कुलबाब. कुलकानु हाली पटी व पेस्तझःपटी 
जलतरु पाषाण निधिक्षेपसहीत खेरीज हकदार व इनामदार करुन 
पूर्व॑मयदिप्रो इनाम सँवंमान्य कसबा देखील कसबे यांची जकात देह १ 


ता हवेली पैकी चौथाई पेट केसांपूर येथील: चौथाई 

कसबा कोल्हापूरचे आकारास ऐवज बाग कसबे मा] 
जुनेरी' मोहतर्फा जकायत मोहतर्फा व जुनेरी. 
टाकसाल पानसालर ठोकरा जकायत खंड पैदास्त 

व कर आधि करुन खंड गुन्हेगारी पान-साळरे 
Gara गुन्हेगारी पडिले पडिले पान खेरीज 

पान खेरीज हकदार व इनाम हकदार व इनामदार 
-दार FAT GUT करुन आकाराची चौथाई 
आकाराची चौथाई बेरीज बेरीज कलम 

कलम १ 


g 


१ जुनेरी = जुने हुकेरी, होनाचा एक प्रकार, 
२ पानसाल = सम पातळीत असलेली जमीन, 
३ पाण-साळ = पाटलाचाच एक हकक, 


४० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


_ येणे प्रमाणे कसबा सावगाव व इनाम व कसबे कोल्हापूर येथील 
चौथाई ऐवज सर्वमान्य करुन दिल्हा आहे. या खेरीज पूर्वी मौजे कुरड 
व. मौजे उंचगाव ता हवेली हे दोन गाव इनाम पेशजी श्री---कडे 
' दिल्हे आहेत. तरी तुम्ही सारा ऐवज आणऊन श्री--ची पूजा उत्सव 
सांग चालऊन स्वामीस व स्वामीच्या राज्यास कल्याण चितून श्री-- 
संनीध प्रधानत्वाचा अधिकार चालऊंन. सुखरुप राहाणे. यथार्थी 
धर्मशास्त्र वचन BHA. 


दानपालनयोर्मेध्ये STATS योनूपालनं ॥ 
` ` दानात्स्वर्गमवाप्नोति पालनादच्यृतंपदं ॥॥१॥। 
` सामान्योयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पाळनीयो महद्भिः ॥ 
` एकं सर्वान भाविनः पार्थिवेंद्रान्‌ भूयो भूयो याचते रामचंद्रः ॥श्री॥ 


_ याप्रमाणे हे जाणोन श्रीचा इनाम aiara स्वामी उत्तरोतर 
सुरक्षित चाळवितिल. जाणिजे निदेश समक्ष? 


तेरीख २० | 
सफर सु॥ सन अर्बा अशरैन मया व अलफ 
कमांक : २२ 7 दि. १४-११-१७२३ 


सोंघे संस्थानाकडून खंडणी सुरळीत मिळत नव्हती. थककेल्या खंडणीपैकी 
काही खंडणीची सूट मिळावी अशी विनंती सोंधे संस्थानात गेलेला सातारचा 
हेजीब भानजी बल्लाळ याने छत्रपती संभाजी दुसरे याना केली असता त्यानी 
"त्यास छिहिले की पांच वर्षाच्या थकलेल्या खंडणीत पंधरा हजार रुपयाची सूट 


'दिली आहे. 


१ ताराबाईकालीन कागदपत्रे खंड १-ऋ. ३५४ A ता. १०-१२-१७१९ 
पत्र पहा. त्यांत सिदोजीने देवीची स्थापना केल्याचा उल्लेख आहे. "` 


ताराबाईकालीन काग्रद्पत्रे :: SS. FAT, XP: 


श्री R g z G पो हु न . भि 
ता 

स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५:०.,शोभकृत चाम संवत्सरे कातिक 
बहुल त्रयोदसी गुरुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति स्वामी 
याणी रा भानजी बलाळ हेजीब मा सोँधे यासी 'आंज्ञाँ केलौ यैसीजे 
' तुम्ही बिनंतो पत्र पाठविले ते प्रविष्ट जाले. स्थलिकसी' यैवजविषई 
रदबदल करिता म्हणतात की आपलें संस्थानावरी अनेक कसाले पडिले 
पर्ज्यन्यामुठे देशाची खराबो जाली... नियत प्रो देण्याचा निर्वाह 
आपल्याच्याने होत. नाही. सोडमोकळे केखियानी चालत आले. हिसेबास , 
साल दरसाल AAT. पाववावयासी अंतर न पडे म्हणोन. त्याचा भावार्थे 
विषद लिहिला बः त्याकडीले रामाजी सिवैराम:-याणी विनती: केली. ते 
सविस्तर अर्थ विदित जाला. यैसियासी स्बामौकडील. उंपसरगःसंसथांनसिंः 
घडी घडी लागो मये ते संस्थान: -स्वराज्यांतर्गत यैसे चितात अणून 
प्रतिवार्षीक द्रव्याचा नियत केला. समयपरत्वे उपसग लागलियाजे 
निवारणही कारणे ते यैसे असोन क्षणक्षणा सोडीचे, Aa बोलावे म्हणजे 
काय़: यण कडून: उभयपक्षी AREA HA. राहू पाहते. प्रस्तुत. राजश्री 
गंगाधर पंडित Gia यांचे विनंतीवरून स्थलिकाचे निष्ठेचा. अर्थ चिसात , 
अणूनं संस्थानचे . प्रतिवाषिक द्रव्याचा तियत आहे त्यामधे सोडी. केली 


आहे. इ॥ सन्‌ आर्बा शोभकृत संवत्सर ता सन संमानं प्लवंग संवत्सर 
यकूण साले पाच ५ बीग रुपये | 


३००० सन आर्बा (इ. स. १७२३) ३००० सन सुब्रा (इ.स. १७२७) . 
२००० सन्‌ खमस (इ.स. १७२५) ३००० सन.समान'(इ.स. १७२८) . 
३००० सन सित (इ.स १७२६) का. e ET 


९००० ६०००. `: | 


यकृण पंधरा हजार रुपये पाच सालामधे सोड केली आहे. सदर 
लिहिले प्रो संस्थान मारासही पत्र सादर केले आहे. ते त्यास प्रविष्ठ 
करणे आणि लिहिले प्रो सन सलासापासून येवज राहिला आहे त्याचा 
अशेष निर्गेम करून घेऊन हुजूर पाठवणे. सन तिसा कीलक. संवत्सरा- 
पासून भाषापत्ना प्रमाणे संस्थान मजकुराकडून यैवजाचा निर्वाह. अंशेष 


४२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
करून घेत जाणे. जाणिजे. (बहुत काय लिहिणे)? 


मर्यादेयं 
विराजते सिका 


तेरीख २६ माहे सफर. | 
सुगा आर्बा अशरीन मया व अलफ. 
बार. 


: २३ - . दि. १०-१२-१७२३ 


भेटीस यावे. वतन' पत्राचा विचार केला जाईल, म्हणून छत्रपती संभाजी 
दुसरे यांचे रायाजी माने यास पत्र, 


श्री 
| तालीक 
.. स्वस्तिश्री राज्याभिषक शके ५० शोभाकृत* नाम सवत्छरे 
_मागंसीर्ष बहुल दशमी भोमवासरे* क्षेत्रोय कुलावतंस श्री राजा शंभु 
छत्रपती स्वामी याणी राजमान्य राजश्री रायाजी माने यासी आज्ञा 
केली यैसीजे. तुम्ही विनंती पत्र पाठविले ते प्रविष्ट जाहाले. आभय- 
युवक आज्ञापत्र सादर जाहालींया शवेसी येतो व वतन प्रसंगे आपला 
आभिमान स्वामीस आसावा म्हणोन कितेक लिहिला तो विदित जाहाले 
ama येविसी तो पहिलेच तुम्हास आज्ञापत्र सादर केले आहे. तरी 
तुम्ही कोणेविसी दुसरा अर्थं चितात न आणता हुजूर येणे. वतन 
प्रसंगाचा अथ तरी येविसो आभयंतर न होईल. येविसी अभय जाणून . 
येणे. जाणिजे. बहुत काय लिहिणे. मोतँब असे 
न सुरु सुद्र बार. 


१ अक्षर'वळण वेगळे a T 
र॑ ahaa संवत्सर पाहिजे. ' ३..वारात्रमाणे तारीख काढली eg ' 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ¥R 


कमांक : २४ , दि. १०-१२--१७२३ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी विरोजी. माने यास, भेटीस यावे म्हणून 
पाठविलेले अभयपत्र. | 


श्री | „o ॐ : हन न 
तारिक : 

. स्वस्ति श्री .राज्याभिषेक शके ५० ( शोभत ) नाम सवस्तर 
मार्गेसीषे बहुल दशेमी भौमवासरे' क्षत्रीये कुलावतंस श्री राजा शंभ . 
छत्रपति स्वामी याणी.. राजमान्य राजेश्री विरोजो माने यासी अज्ञा 
केली येसीजे. तुम्ही विनंती पत्र पा ते प्रविष्ट जाहाल. आभयपूर्वक 
आज्ञापत्र सादर जालिया सेवेसी येतो वतन प्रसंग आपला: 'अभिमात 
स्वामीस आसावा म्हणोन कितेक. लिहिल ते विदित जाहाल. येशास 
येविसी तो पहीलेच तुम्हास आज्ञापत्र सादर केल आहे. तरी तुम्ही 
कोण्हीविसी दुसरा अर्थ चितात न आणिता हुजूर येणे. वतन प्रसंगांचा 
अर्थ तरी ये विसी अभयांतर न होईल ये विसी आभये जाणन येणे. 
जाणिजे. बहुत काये लिहिण मोतंब.* 


सुरु सुद्र बार ` 


क्रमांक : २५ दि. १०-१२-१७२३ नंतरचे 


भेटीस यावे म्हणून राजसबाई साहेब यानी विरोजी. . माने आस 
पांठविलेळे अभयपत्र 
| सावारणतः अशाच मजकुराचे अभयपत्र छत्रपंती संभाजी दुसरे यांचे दिनांक 
१०-१२-१७२३ चे विरोजी माने यांनां आहे. .त्यावरून हे पत्र त्या सुमारचे 


१ वारा प्रमाणे तारीख काढली आहे 


२ याच आहामाचे दि. १९-१-१७२४ चे छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे अभयपत्र 
उपलब्ध आहे 


wy ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


श्री 
नकल 


श्रीमन्मातुश्री राजसबाई साहेब याणी राजश्री हिरोजी माने यासी 
आज्ञा केली असीजे. तुम्ही विनंतो पत्र पाठविले ते प्रप्त होऊन वर्तमान 
विदित जाहाले. वतनाच्या प्रसंगाकरिता हुजुर येणे याजकरिता आभये- 
पत्र पाहिजे म्हणोन तुम्ही लिहिले. वतनदार आमचे दर्शनास येण्यास 
'आंगाधं नाही. याविसी चिरंजिव राजश्रीचे आभयपत्र तुम्हास सादर 
आहे. तुम्ही सुखरुप दर्शनास येऊन' आपले वतन प्रसंगाची विनंती करणें 
सर्केप्रो तुमचे चालवणे चिरंजीव wada आगत्य आहे. ते 
न्वलवितील, या विसी समाधान आसो देणे. जाणीजें. छ - बहुत काय 


'लिहिणे. मार्तैब. 


(कर्मांक: २६ K . . वि. २६-१२-१७२३ 
रायगोंडा देसाई याने संमानगेड लढविण्याचे . कामी जमावानिसी मदत 


केली म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे यानी त्याला कर्यात नुलीची सरनाइकी 
इनाम दिली. : ::: | 


@ म आनाम रायगोंडा बिन खा (?) न गोडा देसाई कर्यात TST : 
~ .सुभा प्रांत आजीरे यासी कृष्णाजी परशराम प्रतित्रिधी सुहुरसन 


आर्बा अशरीन मया आलफ. तुम्ही हुजूर राजश्री स्वामी संनीध 
विनंती केली की आपण स्वामीच्या: राज्यात येकंनिष्टपणे वर्तणूक करून 
सेवा केलो आहे. पुढेही येकनिष्टेने वर्तोन स्वामीचे सेवेची उमेद धरीत 
“आसो. तरी. स्वामीनी मेहेरबानः-.होऊन Hy. मजकूरचे .सरनाईकीचे 
'वतनः मन्हामत करून दिल्हे पाहिजे. त्यावरून मनास आणिता तुम्ही 
या राज्यात येकनिष्टपणे वर्तोन स्वामी सेवा केली आहे. .प्रस्तुत 
IRs» झोपण्याचा ag आहे व gal उत्बरेकडीळ फौजा fes 
समानगडाखाले आसमंतात मागे आल्य़ा . होत्या APA. AAS आपल्या 
'जमावानिसो Fer मजकुरी येऊनं -बहुतचःकस्त “केली, व पुढेही सेवा 
करावयाची उमेद धरीत आहा. या करिता तुम्हावरी-:राजश्रीः स्वामी 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा SY 


कृपाळू होऊन Fi नुली प्रांत मजकूर येथील सरनाइकीचे नूतनः वतन 
मऱ्हामत करून दिल्हे असे. 


छ. ९ रबिलाखर 


क्रमांक : २७ | - दि, ७-१-१७२४ 


| केसापूर येथील श्री शंकराचार्यांच्या मठास छत्रपती संभाजी gat याचे 
इनामपत्र. यात श्री. शंकराचार्य विद्या नरसिंह भारती यानी महालक्ष्मीच्या 
देवालयाचा जीर्णोद्धार केल्याचा व त्यांचे वृंदावन पंचयंगातीरी असल्याचा उल्लेख 


आहे. 
श्री महालक्ष्मी आ... ७. 
श्री शंकराचार्यन्वय विद्या 
: | नरसिंह भारती | 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक राके ५० शोभकृत नाम? सवत्सरे पौष 
बहुल आष्टमी भोमवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
याणी श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजकाचाये श्री स्वामीस feed दानपत्र 
-ऐसेजे. श्री स्वामीचा मठ मौजे Farge संनगध करवीर येथें आहे. तेथें 
पंचगंगातीरी वृंदावन आहे. तेथें पुण्यतिथीचा उत्साह ब्राम्हण . संतर्पण 
बहुत होते व श्री देवीचे देवालयाचा जीर्णोधार थोरले स्वामीनी केला 
व सांप्रतही देवाल्याचे इमारतीचे काम चालतं आहे, ऐसीयास या 
स्थलीची आनकलता करून .दिधलियाने राज्यास बहुत कल्याणावह 
(म्हणून वतन करून दिले ब तपशील) 
तेरीज २१ 


रबिलाखर सु, wal आश्रैन मया अलफ. 


१ शोभन संवत्सर पाहिजे. 


४६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
क्रमांक: २८ . i ; दि. ७-१-१७२४ 


छत्रपति संभाजी दुसरे यानी मौजे केसापुर येथील जकातीच्या तीन तक्षिमा 
श्रीशंकराचायाँच्या मठास इनाम दिल्या व एक तक्षिम देवीच्या खर्चाकरिता 
नेमूत दिली. l 
शंकराचार्य 
+. स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५० शोभकृतनाम संवत्सरे पौष्यः 
बहुल. आष्टमी भोमवासरे क्षत्रीये कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
स्वामी याणी: कमाविसदारानी जकात मौजे Farge ता हवेली 
कोल्हापुर यास आज्ञा केली यैसीजे, मौजे मजकूर देखील जकात चौथी 
तक्षीम श्री--देवीकडे व तीन तक्षिमा हाली श्री--स्वामीचे मटाकड़े 
इनाम सर्वमान्य दिल्हे आहे. .तरी मौजे मजकुरी जकाती व बसक याचा 
हासील हाँईल त्याची चौथी तकसीम श्री देवीकडे देऊन तोन तक्षिमा 
श्री--स्वामीचे मंटाकडे देत जाणे...... 


क्रमांकः२९. . ` दि, १८-१-१७२्‌४ 


हिंमत. बहादर उदाजी चव्हाण यांच्या विनंतीवरून रत्नागिरी येथील 
देवस्थानला मौजे पोहळें तफे ठाणे हा गाव इनाम दिला आहे, म्हणून छत्रपती 
संभाजी दुसरे यांचे देशाधिकारीः व कारकून सुभा'प्रांत पन्हाळा यास आज्ञापत्र 
उपरिनिदिष्ट देवस्थान जागृत असल्याचा उल्लेख पत्रात आहे 


केंदा रलिंग 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५० शोभकुत नाम संवत्सरे' माघ 
शुध चतुर्थी मंदवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी 
` याणी राजश्री देशाधिकारी व कारकून वर्तमान व भावी सुभा प्रांत 


पनाला यास आज्ञा केली ऐसीज. श्रीदेव वास्तव्य रत्नागिरी हे बहुतः 


जागृतस्थान पुराण प्रसिध. तेथील पूजा उत्साह जालिल्याने स्वामीस व 


१ शोभन संवत्सर पाहिजे. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ४७ 


स्वामीच्या राज्यास कल्याणावह. यास्तव मौजे पोहळे ता ठाणे प्रांत 
मजकूर हा गाव श्री--स नूतन इनाम कुलबाब कुलकानु हालीपटी व 
पेस्तरपटी जलतरुपाषाण निधिनिक्षेप सहीत खेरीज हकदार व 
इनामदार करून इनाम सर्वमान्य राजश्री उदाजी. चव्हाण हिमतबहादर 
याणी विनंती केली त्यावरून श्री--च्या पुजा उत्साहास मौजे मजकूर 
दिला असे. इ. इ. 


तेरोख २ | 
जमादिलावल gi आर्बा आश्रैन. 


कमांक: २० दि. २-३-१७२४ 


वीर शेट माने माहाजन पेठ कोल्हापुर यास छत्रपती संभाजी राजे यांच्या- 
-कडून त्याच्या वतनास मिळालेले इनाम व इतर हकक 


श्री 


, स्वस्तिश्री राज्याभिषेक शके ५० शोभदत? नाम संवत्सरे फाल्गून 
बहुल न्रितीया रविवासरे ett कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
स्वामी याणी मोकदमानी व छोटे माहाजन व समस्त माहानाड पेट कसबे 
कोल्हापूर यासि आज्ञा केली ऐसीजे. वीरशेट माने माहाजन पेट मजकूर 
याणी हुजुर येऊन विनंती केली कीं पेट मजकूरची माहाजनकी आपलें 
पुरातन वर्तन. या वतनास इनाम व हक लवाजिमा पत्क (?) दिला 
'पेंट मजंकुरी चालिला आहे बी ता 


इनाम जमीन कसबे मंजकुरी चावर 
शिक्का: शिक्काः नह 
हक लवाजिमा व बाजेबाब | 


5 


१ “शोभन ' पाहिजे. 


शट ताराबाईकालीन कागदपत्रे: खंड दुसरा 


मुशाहिरा सादिलंवारपैको होन विश्वा जकात रुके 


पासालिना “४१ केणे गोणोस व भुसास' 
$ $ a गोणीस 
माळवे दर नगास वजन: र्‌ नगास रुके 

त `~ ४८५ Pr p 
माळवे दर दुकानास आठवडेस तेली यानी दर घाण्यास तेल: वजन' 
रुके दर दुकानास cose 

ggi एक बंदी : 
तांबोळी दर नगास पाने कोष्टी व चाटी व मोमीन व 

२५ समत्तानो एकेक सणग दिपवाळीस 

श्रीगणेशाच्या महोत्सवास सालास सनगे द्यावी सूत 
भाद्रपद सुध चतुर्थीस समस्त १ समस्त कोष्ठे पेट दर ल्याख; 
अठरा खुद माहानाड मिळोन १ समस्त चाटे मुंडासे दर ल्याख 
माहाजनाचे घरी करावा . १ समस्त मोमोन मिळोन मुंडासे 
त्याच्या खर्चास दर घरास मोहनी l 
द्यावे रुके T . नई 
भूस गोणीस कैली केणे जिनस दर गोणीस वजन 
एक age | बंदी. soil: 

= - सोड जकात बैल सार 
HAM दुकानास आठवड्यास | = द 
भूस पसा | o . अठरा खुमाच्या म्हेतऱ्यानो माहा- 
१ जनाच्या घरी मिळोन आपण आठरा 
हक दर साळ आठरा खुद खुमाचे मेहतरीनी मिळोन पाठेलाचेः 
पेटेस दर असामोस च्यार घरी जाउन पेटेचा कारभार करावी 
ET- : ह ह nA १ 

wo कल. । 


माली उकाला आठवडा : 
दर माळयास पेंढ्या दोन 
२ 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड. दुसरा ४९. 


येणेप्रो चालिळे आहे. मध्ये आपण जागा .सोडून बाहेर पडिलो 
होतो. त्यापासून सदरहु हक व इनाम सुरक्षित चालत नाहीं. या उपर 
स्वामोनो सुरक्षित चालवावयाची आज्ञा करावी म्हणन विदित केले 
त्यावरून मनास आणिता महाजन मजकूर स्वामीच्या ' पायासी 
एकनिष्टपणे AIT आहे. यास्तव स्वामी यावरी कृपाळु होऊन सदरह 
प्रो हक व इनाम व बाजेबाब पेसजी चालत होती] त्या प्रो चालवाव- 
याची आज्ञा केली असे. तर या प्रो वीरशेट माहाजन 'योस पुत्र 
पौत्रादि वंश परंपरेने चालवणे. या पत्राची शालीक घेऊन असल देणे. 
लेखंनालंकार हु र ट 
शिका हब? 


क्रमांक : ३१ . | त. ` दि. १४-५-१७२४ 
भगवंतराव, मोरेश्वररांव वे शिवरामपंत या रामचंद्रपंत अमात्य यांच्या 
तीन मलात झालेले वतनाचे विभाजनपत्र 


श्री `: THOS. नकलः 
यादी वाठणी. त्रिवर्गे वतने सुमा आरबा अशरीन मया व॑ अलफ. 
अवल साल छ १ माहे रमजान जेष्ट मास शाभकृत नाम सवत्सरे 
राजश्री पंग अमात्य भगवंतराव 
रुपये ७०० गला Aes ९३ 


२१५ ` ५९॥ रासिवडे ६०॥ gue 
२१६ co 
१७॥ १२. जरगी १२। १॥: 
१३०. . . - ० अरळ असंडोलो 
once, : ० मौजे मुरगुड तफे अजरे 
१०० ० बागवाड 
TROR दृशा 


१ है अपुऱ्या स्थितीत मिळालें. तसेच नकलून बेतरे आहे -संपादक, 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


राजश्री पंतसचीव व मोरेश्वरराव 


रुपये ७०० गला बारुछे ९३ 
RUE ६२॥* . मौजे पोंभुर्ले 
२९ २१॥॥* मौजे सेळोली 
१२५ ९ मौजे हातकलंगडे 
१३० ० तेरळे नाडगौंडी 
० ७ वोझरे तर्फ अजरे 
३० ० बाग मालवण 
१०९ ०: बाग वाडे 
gtr KED 
राजश्री पंत प्रधान व सिवरामपंत 
` रुपये ७०० गला बारुळे 
i ९३ 
४३२४ ५९॥- मौजे चिदर 
१२८: ३८॥' ` मौजे कोकिसरे 
२२ ` ६॥" मौजे धामणंवाडी दा ३।१ | 
१०० ` ० कौलापुर नाडगौंडी 
० o गोकुळ सिरगाव. 
a 


साळसीचे सरदेशमुखी. खारेपाटण सरदेश- 
मुखी व FIA, देशकुलकर्ण व्र गावकुलकर्ण . . 


त्रिवर्याची मोघम आहेत. क 
साळसीचे हक किले भंगवंत- खारेपाटणचे हक यथाविभागे 
गडचे बेगमीस गेले. : : ` त्रिवर्ग याणी घ्यावे. 
अजं येथील देशकुलकर्ण गैर- लग . i 


कबजी त्रिवगचि, | o 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ५१ 
कमांक : ३२ 2 दि. २६-७-१७२४ 


पन्हाळ्यास औरंगजेबाचा वेढा पडला असता शामजी पानसे याने 
किल्ल्यावर सामान पोहचविले, या कामगिरीबद्दल . संभाजी दुसरे यानी त्यास 
वीस fad जमीन इनाम दिल्ली. २. 


` स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके “----क्रोधीनाम संवत्सरे श्रावण 
बहुल द्वितीया भानुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी 
याणी राजश्री शामजी. रुद्र गोत्र जामदग्न उपनाम पानसे यास दिल्हे 
इनामपत्र ऐसेजे. तुम्ही स्वामीच्या राज्यातील पुरातन एकनिष्ट सेवक- 
पूर्वी पनालियास पादशहांचा परीघ पडिला होता ते समई तुम्ही बरी 
शर्त करुन किलियावरी सामा! जवादा* चढवून स्वामी सेवा बहुतच केली. : 
सांप्रतही तुम्ही स्वामीच्या: पायासी येकरूप निष्टा धरून स्वामी शेवा 
करीत आहा. तुमचे सर्वे प्रकारे चालवणे हे स्वामीस परम आवश्यक. 
यावरुन स्वामी तुम्हावरी :कृपालु होऊन तुम्हास नतन इनाम कुलबाब ` 
कुलकानुखेरीज हाकदार व इनामदार करुन वीसा पांडाच्या बिध्याने 
ता. MWS सुभा तारळे येथे भात जमीन--(तपशोल आहे). 


तेरीख १५ जिलकाद gi खमस आशरीन, 


WAH : ३३ ada, दि. २०-१ १-१७२४ 


गोव्याच्या हंगामी गव्हु्नरना बादसचा सेनापती. लिहितो की, करवीरचे 
छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे सरदार उदाजी चव्हाण हे सैन्य घेऊन झापूरच्या 
नजीक आल्याची बातमी आपणास कळली आहे 


१ श्रावण बहुल द्वितीया भानुवासरे = २६-७-१७२४. १५ जिलकादं खमस 


आशरीन = २५-७-१७२४. पेकी हिंदू तारीख अधिक ग्राह्य वाटते, 
कारण तिथी व वार जुळतो. 


२ सामा = सामान. 
३ Ware = जास्त; मोठे. . 


५२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


गव्हर्नर महाशय यांस, 


मी नदीपलिकडे जो मनुष्य पाठविला होता, त्याने वातमी 
आणली आहे की, या शहराच्या तटाच्या पलीकडे बऱ्याच अंतरावर 
चार दिवस झाले संभाजी राजे यांचा सेवक उदाजी चव्हाण हा दोन 
हजार घोडदळ व चार हजार पायदळासह WIT येथे भाला आहे. हे 
सैन्य मोठे नाही हे जरी खरे असले, तरी ह्या सरदाराला सैन्याची 
आणखी कुमक येणार आहे. पण हा सरदार कुणावर चालून आला 
‘ae ते मात्र प्रकट झालेले नाही. परंतु हे सैन्य फोंडू सावंत भोसले 
'यीच्या राज्यात शिरेल या भीतीने त्याना इशारा देण्यात आला आहे. 
आपले पत्र मी फोंड सावंत ह्याना त्वरित पोहोचते केले. ज्या गप्त- 
att शत्र सैन्याच्या आगमनाची वातमी आणली, त्याच्या कानांवर 
बाडी येथे बातमी आली, की ते पत्र फोंडू सावंत यांच्या हाती पडले 
असून ते होडी तिच्यावरील मालासह परत करणार म्हणून सांगत 
होते. पत्राचे उत्तर आले, की मी ते भापणाकडे सत्वर रवाना करीन. 


किल्ल्याच्या रक्षणार्थं मी. साडेचारशे माणसे ठंवली आहेत. हे 
सैन्य टेहेळणीसाठी बस्‌ आहे, परंतु गोऱ्या सँन्यावांचून हे सैन्य शत्रूशी 
कितपत लढेल हा प्रश्न आहे. मी आपणाला मागे लिहिलेच आहे की, 
आवश्यक तेव्हा या किल्ल्याच्या रक्षणासाठी पन्नास किवा साठ माणसे 
या प्रांतात ठेवावी 


माझी आपणाला विनंती .आहे, की इकडे दहा. अथवा बारा 
दारूची fat पाठविण्याची. आज्ञा कोठार प्रमुखास करावो. या पिपांची 
जरुरी लागलो नाही, तर तीं .कोठाराकडे परत पाठबिता येतील 
ज्या वेळी ह्या दारगोळयाची विभागणी करण्यात येईल तेव्हा संबंधित 
सेंनांधिकान्याना मी त्या दारुगोळयाची पावती देण्याची सूचना करीन 


r 


उद्या चाल माहीच्या २१ तारखेस सकाळी .थिवीच्या चर्चजवळ 
नगरपालिकेची सभा होणारः असून काम सुरु करण्याबाबतः.निर्णय 
चेतला जाणार आहे. या संबंधीची बातमी सी -आपणास. मागे 


` ताराबाईकालोन. कागदपत्रे : खंड दुसरा ५३ 


कळविलीच आहे. यापुढेही वरचेवर कळवित. जाईन. आपण मला 
आवश्यक ते करण्याबाबतच्या सूचना आणि आज्ञा करीत जाणे. . : 


देव आपणास दिर्घायुष देवो. 
कामुल्ये, दि. २० नवंबर १७२४.. - 
दों ज्युआंव द मेलु 


sates ३४ - वि. ९-१२-१७२४ 


साष्टीचा सेनापती दों आंतॉनियु काइकु इ मेलु हा. गोव्याच्या हंगामी 
गळ्हुर्न रना लिहितो की, करवीरचे छत्रपती संभाजी दुसरे यानी साष्टी प्रांतावर 
स्वारी: करण्याची तयारी केल्याची बातमी गृप्तहेरानी आणली आहे. 


महाशय l 
काल घाटावरून एक. गुप्तहेर आला. त्याने मला बातमी दिली 
की, संभाजी राजे ह्यानी आपल्या अनेक सरदारांच्या सल्ल्यानुसार चाळू 
महिन्याच्या १२ तारखेस साष्टी प्रांतावर हल्ला करण्याचा निर्णय घेतला 
होता. परंतु रामराव, पिलाजी आणि आणखी एका सरदाराने. ह्या 
योजनेला विरोध केला. त्यानी संभाजी राजे याना सांगितले की, त्यानी 
जर ही मोहीम. सुरु केली, तर तींत यश येण्याची फारच थोंडी आशा 
आहे. ह्या कारणावरून उपरितिदिष्ट सरदार राजाच्या ..छाचेंणीपासूंन 
एक दिवस मागे राहिला. तसेच या प्रश्‍नावर सरंदारामध्यें मतभेद 
निर्माण झाला. परंतु असे जरी असले, तरी हे सगळे एक दिवसाच्या 
'आत एकत्र येऊ शकतील. ही बातमी ऐकून मला काळजी वाटल्या 
वाचून राहिली ताही. कारण, सरदारामधील मतभेद हा एक डाव आहे 
q त्यानुसार शत्रू कुठे तरी हल्ला केल्यावाचून राहाणार नाही असे मला 
"वाटले. आणि माझा अंदाज खरा ठरला. कारण, आज पहाटेस गुप्त- 
Burt ज़ी बातमी .आणली. ती माझ्या अंदाजाशी जुळती होती. शत्रूने 
सोंदेच्या राज्याच्या सांब्राणी ह्या नावाच्या किल्ल्यास वेढा घातला असून 


५४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


ते त्या राज्याच्या. इतर खेड्यांतहि शिरले असल्याची तो बातमो आहे. 
सोंदेच्या राजाकडे करवीरच्या छत्रपतींनी थकलेली खंडणी मागितली 
असता ती त्याने देण्यास नकार दिला म्हणून त्याच्यावर हा हल्ला 
करण्यात आला. तत्पूर्वी सोंदेच्या राजाने व्यापास्याना मराठ्याना 
कोणताच माल देऊ तका अशी ताकोद दिली होती. 


ह्या ज्या वार्ता आल्या आहेत त्या खऱ्या आहेत. शत्रूची छावणी 
आमच्यापासून उण्या पुऱ्या तोन दिवसाच्या अंतरावर आहे. त्याच्या 
पाशी मोठे घोडदळ आणि पायदळ आहे. अगा परिस्थितीत मो शत्रूशी 
कितपत मुकाबला करू शकेन हा प्रश्‍न आहे. कारण, माझ्यापाशी सैन्य 
फारच थोडे आहे. त्याचा निर्देश या पत्रासमवेत पाठवित असलेल्या 
नकाशात केला आहे. लष्करो अधिकारो व नौ सेनिक यांचीहि संख्या 
मागे पाठविलेल्या यादीहून अधिक नाहो. सक्तीच्या लष्कर भरतीची 
माणसेहि मागे कळविल्या इतकीच आहेत. उलट त्यांचो संख्या कमी 
होत चालली आहे. त्यामुळे या प्रदेशाचे रक्षण कसे करायचे या 
काळजीत मी आहे. माझे असे मत आहे की कुकछछी व मडगाव येथील 
ठाणी मजबूत करून मी काही निवडक अशा फिरत्या सेन्यासह 
असावे. .............. see AMHST मी TAG शत्रूच्या उहीष्टांचे 
निरीक्षण करण्यासाठी असे सैन्य पाठविले होते. watt कुरापत काढून 
त्याला जेरीस आणायचे हे त्या हालचालीचे उदिष्ट आहे. तरी या 
दोन्ही 'पर्यायांपंकी कुठल्यातरी एका पर्यायाची निवड करून आपर्ण 


मला सूचना द्याव्या. आपली कुठलीहि सूचना मी तत्परतेने अमलात 
आणीन.” ` 

ज्या अर्थी शत्रूच्या हालचालीच्या बातम्या येत आहेत त्याअर्थी 
मी नागरिकाना त्यांच्या मोल्यवान वस्तूंसह किल्ल्याच्या आश्रयास 
येऊन राहाण्याची आज्ञा कराबी को शत्रू जवळ येईपर्यंत आपण 
थांबणार ते ठरवून मला आपण हुकूम द्यावे. त्याच प्रमाणे आपले 
हुकुम कडकपणे आमलात आणावे व घोडेस्वार पाठवून TAHT भरती 
सक्तीने करावी तेहि आपण मला कळवावे 


ताराब्राईकालीन: कागदपत्रे : खंड दुसरा ५५ 


या राज्याच्या कल्याणार्थे देव आपणास उदंड आयुष्य देवो. - 
नावेली येथील छावणी, ९ डिसेंबर १७२४ 


हे पत्र लिहून झाल्यावर + + हवालदार ब्र अकोल्याच्या 
Serene पत्र आले. -e 


दों आंतॉनियु काइकु इ मेलु 


कमांक : ३५ गोवा, दि. २९-१२-१७२४ 


गोव्याच्या हंगामी गव्हूने रती साष्टीच्या सेनापतीस करवीरच्या .सैन्याच्या 
संभाव्य स्वारीबाबत या पत्रात काही सूचना केल्या आहेत 


साष्टीचे सेनापती दों आंतॉनियु काइकु इ मेल FO 


आपले दि. २८ मे चे पत्र आमच्या पाहाण्यात आले. त्यात 
आपण बातमी दिली आहे, की मराठ्यांनी आपल्या सैन्याचे दोन भाग : 
. केले असून त्यातील एक भाग बिनीला राहाणार आहे. त्याच्याकडे 
आमच्या प्रदेशावर- फोंडयावर हल्ला करण्याची कामगिरी सोपविण्यात 
आली आहे. आपण म्हणता की सक्तीच्या लष्कर- भरतीची माणसे 
दिवसे दिवस अधिकाधिक फरारी होत आहेत. आपण त्या. रिक्रुटाना 
फिरून गोळा करून आणावे व त्यांच्याकडे: कुकळूळीच्या रक्षणाचे कामः 
सोपवावे. म्हणजे आपल्या हाताखालच्या सँन्यापैकी आपणाला मोठ्या 
सैन्यासह मडगावला जाऊन शूने त्या प्रदेशावर हल्ला केला तर. तेथून 
लष्करी हालचाली करता येतील. 


.. पानेही, २९ डिसेंबर १७२४ 


`... आचेबिशप Grats, दों क्रिस्तोव्हांव द मेल 
किस्तोव्हांव लुईज द आंद्राद. 


NE DS Dea a a a 


५६ ताराब्राईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
aate aR ˆ दि. १४-३-१७२५ 


मौजे नांदणी हा गाव मारण्यासाठी चंद्रसेन जाधव आले असता त्यावेळी 
झाळेल्या चकमकीत कोराणा मगदुम ठार झाला होता. त्याच्या नेमाणा या मुलास 
नारो पंडित सचीव यानी पाच fast जमीन इनाम दिली. . 


शिका 
आज्ञापत्र समस्त राजकार्यधुरंधर विश्वासनिधि राजमान्य 
राजश्री. AU पंडित सचीव मदारुलमाब' ता मोकदमानी मोजे 
नांदणी प्रा रायबाग Bi खमस असरोत मया आलफ. कोराणा मखदुम 
मौजे मार है पेदाजी रो. चंद्रसेन जाधवराउ याची फौज गाव 
मारावयास आलो ते समई बरी शते करुन ठार जाहला. याकरितां 
त्याच्या पुत्राचे वेः माणंसाचे. चाळवावें'हे अगत्य जाणोन (दिले इनाम 
fa ama) .. cE er 
. रा छ १५ रजेब मो असे. 
ऋमांक ; ३२७... ..-...... वि. १९-११-१७२५ 
प्रतापजी राणे यांस भगवंतराव. रामचंद्र अमात्य योचे अभयपंत्र की 
दर्शनास येणे आणि इमाने इतबारे राहून सेवा करणे. | 
. श्री 
राजश्री प्रतापजीराव राणे गो 
स्नो भगवंतराव रामचंद्र आमात्य हुकुमतपन्हा सुरुसन सित 
असेरेन मया व अलफ. तुमचा अर्थ राजश्री हिर सावंत याणी लेहून व 


सांगोन पाठविला त्यावरून हे पत्र सादर केले असे. तुम्ही पुरातन 
पदरीचे. सर्वप्रकारे तुमचे उर्जीत करून चालवावे हे. अवश्यक आहे. तर 


१ मदारलमहा पाहिजे : मदार-उल-महाम = कामांचा मुख्य; मुख्य प्रधान, 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ७ 


लुम्ही :कोणेविसी चित्तांत शंका न धरितां दर्शनास येणें आणि इमाने 
इतबारे राहोन: रोवा करणे...कबिलासह.येणें, . तुमचे चालवया अंतर 
होणार नाहीं. अभय असे; छ २४ रबिलावल. निदेश. समक्ष 


शिक्का 


ante : ३८ ॒ | दि. १९-११-१७२५: 
देवजी राणे, बापूजी राणे, जेतोजी राणे व जिवाजी राणे हे परागंदा 'झाले 


होते. . त्यानी. आपल्या गावी येऊन रहावे म्हणून भगवंतराव रामचंद्र अमात्य...्रांचे 


श्री 


मा अनाम देवजो राणे व बापुजी राणे व जेतोजी राणे व 
जिवाजी राणे यांसो 


- ˆ भगवंतराव -रामचंद्र आमात्य हुकमतपन्हा सुरु सित असरेन मया 
व अलफ. -तुम्ही- परागंदा. होऊन . गेलेत. .त्यास आलिकडे आपल्या 
स्थरावर.येऊन वसावे म्हणोन तुमचेविसीं राजश्री. हिर सावंत याणीं 
लेहून पाठविले. त्यावरून हें पत्र सादर केलें असे. तर कोणेविसी 
चित्तांत शंका न. धरितां कबिलासह वर्तमान आपल्या स्थळावर वसाहत 
करणें. तुमचें सर्व प्रकारें चालविले जाईल. तुमचे मध्यस्त बोलीस 
राजश्री हिर सावंत आहेत. त्याप्रमाणें Aes. आपले समाधान असो 
देणे. छ २४ रबिलावल निदेश समक्ष 
l शिक्का 


क्रमाक : ३९ _, दिः ६-१२-१७२५ 


o मालोजी घोरपडे यानी श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधी याना वतनाबाबत 
लिहिले होते. त्या पत्रास त्यानी प्रत्युत्तर केले की आपण त्या प्रांती येत आहो. 
तरी भेटीस यावे म्हृणजे वतनाचा विचार करू, 


५८ , ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


श्री नकल 


i @ राजश्री भालोजी घोरपडे गोसावी यासी अखंडित लक्षुमी 

आलंकृत राजमान्य स्ने॥ श्रीनिवास परसेराम प्रतिनिधि 
आसीरवाद gy सीत आसरीन मया आलफ. तुम्हो पत्र पा ते प्रविष्ट 
जाहाले. लेखनार्थ आवगत जाहाल. तुम्ही वतना (संबंधी) fau. तरी 
आम्ही त्या प्रांती आवष्य येत आहो. तुम्ही दशंणास यणे. तदनंतर जो 
आज्ञा करणे ती केली जाईल. छ ११ रबिलाखर. बहुत काय लिहिण. 
मोतेंब आस. 


WRIT : ४० | इ. स. १७२५ (? ) 


छत्रपती शाह यानी लिहिल्यावरून कान्होजी आंग्रे यानी त्याना दोन हजार 
रुपये पाठविछे, है 
व श्री पै छ २२ मोहरम 
पुरवणी श्रीमत्‌ माहाराज श्री छत्रपती 
स्वामीचे सेवेसी 


E बिनंती, उपरो स्वामीनी ऐवजाविशी आज्ञा केली त्यास येथील 
प्रस्तु (त) वोढी बहुत जाहली आहे. त्याचा तपसील काय ल्याहावा. 
सारांश स्वामी आपले जागेयावरी दुष्टी देतील तरीच या ज़ागेयाची 
स्थीत राहावे. नाहीतरी होणे ते होत आहे. हालो स्वामीनी आज्ञा 
_केलीयास्तव बहीरजी नरसिह याजबराबरी रु॥ २००० दोन हजार 
पाठविले आहेत. प्रवीष्ठ होतील. सेवेसी श्रु (त) व्हावे याकरिता 
लिहिले असे. हे विज्ञापना. 

| श्री a 
श्री शाहू नुपती प्री 
4 | त्या तुकोजी तनु जन्म 
टा ना॥ कोन्दोजी ATS 
RE . ` लस्यमुद्राजय | 

ति adar 


तारांबाईकालींन. कागदपत्रे : खंडः दुसरा प्रे 
कमाकःड१ BRT १७२५ 


आबाजी मोहिते यांच्या मौजे वेलफळे येथीले मोकांशाच्या ae: जाऊ नये 
व सरकारी हुजऱ्याने काढून'' घेतलेली नाईकवाडी ` याची तलवार :महँमद खान 
मृतालिक आवाजी'-मोहिते यांच्याकडून मागून घ्यावी, म्हणून श्रीनिवास परशराम 
प्रतिनिधी यांचे रामराव पाटणकर यांस पत्र 


श्री 


a 


राजश्री रामराव: पाटणकर गोसावी यांसी 


=, a 


अखंडित लक्ष्मी आलंकुत राजमान्य इने। : 
श्रीनिवास परशराम.प्रतिनिधी आसीर्वाद. सुहुरसन 
खमस आसरोन मया व अलफ. मौजे वेलफले हा गाव राजश्री आबाजी 
मोहिते यासी मोकासा आहे. त्यास मौजे मजकूरचे सिवेचा कथला 
तुम्ही करिता. या करिता राज भ्री--स्वामीने सिवेच्या कजिथाबदल हुजरे 
पाटविले होते. त्याणी सिवेचे जमिनीतील गला" मालिस्त* केला. तो तुमचे 
ee लोकाहो गला लुट्न नेला.या करिता माहुली- 
RN .कर पाटील व नायकवडो यासी घरून 
alls ड ` राजश्री--कडे आणिले... नांईकबडी 
ती स्वामी कृपा निधीत . तरवार BATS घेतली. त्यावरून आबाजी 
स्य श्रीनिवासं परश ... मोहिते याणी रदबदली करून तरवार. मागून 
राम प्रतिनिधि . . घेतली. ते महमद खान मुतालिक. देशमुख 
_ ` ` -. यापी आदा केली आहे. तरी हे तुम्हाकडे 
घेऊन येतील ती घेणे. फिरोन गावच्या aa नच. जाणे. गाव 
दिवाणाचा. .तुमच्या कजियानिमित्य पडितो, तर तुम्ही तरवार आपली 
घेऊने कथंला वारणे. दुसरेयाणी चिरगुवे च्यार. नेली म्हणून दाहा 
रुपयांचे चिरगुवाचे संभर रुपये गावचे गुरे नेऊन तुम्ही घेतले. . बरे जे 
गोष्ट - आजीबर ज़ाली ते जाली. या उपरी तुम्ही कथला एकंदर न 


१ गला (गल्ळा) = उत्पन्न, शेतसारा, 
२ misa = कुरणे. 


६० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


करणे. गावचे मागला हुजुर + + + + + + रुपये 
देणे ते तुमचे कथलियानिमित्य बुडतात. या करिता तुस्हास लिहिले 
आहें. तुम्ही कथंला यकंदर न करणे. जाणिजे. छ १० साबान. 


राजते 
लेखना 
वधी 
सुरु सुद्र, 
क्रमांक : ४२ - इ. स. १७२५-२६ 


* राजश्री रायाचे ' (?) फौजेवर उदाजी चव्हाण याचा शह पड नये, 
अमी त्यांस नेतिंजा पोहचेंवावा, असे पंत्रकेखक लिहितो 


( कागदाचा सुरवातीचा भाग फाटला आहे ) 


(आ) सिर्वादं विनंती. येथील कुषल जाणून स्वकीये कुषल लेखन 
केले पाहिजे. विशेष राजश्री नारोपंतास राजश्री स्वामीनो आज्ञा देऊन 
Gans पाठविले आहेत व कितेक अर्थ सांगणे तो सांगितला आहे. 
मुंख्य॑ गोष्ट जे राजश्री + + + राव स्वारीस गेले आहेत 
त्यांचा आपला इनेह कांही नवीन आहे ऐसा नाही. पुरातन आहे 
'ऐसीयासी उदाजो चवाण याचा शह राजश्री रायाचे फौजेवर नं पडे 
ऐसे करावे. कदाचित त्याणे दुर्बुधी चितामध्ये धरिली असिळी तर 
नख्तीजा दाव. येणेकरुन राजश्री स्वामीसही संताष होईल. वरकड 
कितेक अर्थ राजश्री . नारोपंत मुखजबानी सांगता कळो येईल 
आम्ही आपल्या. कार्यास अंतर. करणार नाही: लोभ असो दीजे. हे 
aata 


( हे पत्र यादव वतनपत्रे झाडा राणोजी घोरपडे यांचे पाठीमागचे बाजूस 
आहे -संपादक ) 


| ताराबाईकालोन कामदपत्रे : खंड दुसरा च 
ऋमांकः ढश ` eo फेब्रुवारी १७२६ 


शामभट पुजारी यास सिघोजी. हिंदुराव यांचे पत्र. “ राजश्री राव कोपळा 
जवळ आहेत ” असा उल्लेख यात आहे.. 


' वेदमुर्ती रामजी शामभट 
गोसावी यांसी 


३ने॥ सीदोजी हिंदुराव घोरपडे दंडंवत विनंती उपरी: तुंम्ही पेंच 
qS पावले. वर्तमाने कलले. श्री' ---- दैवाचा भाव ईनॉमे आहे 
स्वाविसी लिहिले. तरी इनाम पहिले पासून आहे. Air. i करार 
आसे. वरकड कितेक मजकूर लिहिलांत. तरी आम्हीं संजंश्री 
'रॉवंसाहेबांचे भेटीस स्वार होऊन गेलों. राजश्री राव कोषळीाजेवेळे 
आहेत. भेटी होऊन राजश्री रावसह वर्तमान करवीरांस येती. RA- 
नंतर तुमचे मनोगतानुरुप होऊन यांवयास दुसरां विचार नही. GAA 
सर्व वीसी अगत्ये आहे. हर घडी पत्र पांठवन सविस्तर लिहोते जाणे 
जाणीजे. WS १२ रमजान, हे वीतंती 


लेखन 
सीमा स 
उल्लसति, 


कमांक: ४४ | | दि. २९-४-१७२६ 
बाहादूरवाडीकर येथील रयत परागंदा झालीं होती. तिकडे जाउन aidr 


करावा म्हणून जगजीवन गोविंद यांचे जोती शेलार व शेट्याजी शिदे यांस. 
-अभयपत्र | 


१ महालक्ष्मी. 


-६२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


Sa i Í . E श्री 
>. श्री राजाशा . 
g च्यरणी तत्पर 
जगजीवन गोवी ' 
द नीरंतर 


अभयपत्र राजश्री जगजीवन गोविद त॥ रया बाहादुरवाडीकर 
जोती सेलार » सेट्याजीं सिंदा. | 
१ ar ks ees 
. हाली. बस्ती मौजे कोरेगाऊ सु॥- सित. आसरीन मया आलफ. तुया 
.सो-मोकदम मौजे. कोरेगांव व. भोमाणा सूर्यवसी याणी विनंती केली 


"कीं बाहादुरवाडी देसकाचें, तु-- - -- करितां परागंदा जाली यास 
“रयत. :( ?,) .मौ. मजकुरास येऊन रयत-----राहले यास अभय---- 


ees 


असणें कोणे: बाबे शंक न धरणें ये बाब अभय असे. शंक न धरितां 
कोरेगांवी येऊन कीर्दी माहामुरो करून सुखरूप असणें. छ ७ रमजान 
जाणिजे. हर कोणाचा उपद्रव लागणार नाहीं : 


मोतँब 
सुद्र 


क्रमांक : ४५ विव दद दि. १५-१०-१७२६ 


अ Renata उमापति भट पुराणिक fan मातुश्री” यास साठ रुपये वेतन (?) 
"दिल्याचे सोधे येथील हेजीब भानजी बल्लाळ यास छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे 
आज्ञापत्र. सीघे संस्थानच्या खंडणीतून हे पैसे यावेत असें पत्रात म्हटले आहे. 


श्री ता , 


स्वस्ति श्री. राज्याभिषेक शके ५३ पराभवनाम संवत्सरे कार्तिक 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा aR 


शुध प्रतिपदा मंदवासर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति स्वामी 
याणी राजश्री भानजी बलाळ हेजीब म॒॥ सोंघे यास आज्ञा केली 
येसीजे. बधल देणेवेत वेदमूर्ती उमापती भट पुराणिक दि॥ मातुश्री 
साहेब याकडे देविली रुपये ६० साठी रास देविली असेत. तोफी? याचे 
Bat अदा करणे. पावलियाचा जाब घेणे. तेणे प्रो -गुजरा असे. 
'जाणिजे. उजूर न करणे. बहुत काय लिहिणे. 
मर्यादियं 
विराजते सिका 
तेरीख २९ माहे सफर, 
सु॥ सबा अशरीन मया व अलफ. 
` बार. 


ऋमांक : ४६ दिः २-१२-१७२६ 


करवीरचे छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्या सैन्याच्या गोव्यावरील संभाव्य 
स्वारीबाबत गोव्याचा व्हाइसरॉय दों ज्युआव साल्दान्य द गामा हा साष्टीच्या 
सेनापतीस या पत्रातून काही सूचना करतो 


साष्टीचे सेनापती दों आंतॉनियु काइकु इ मेल यांस 


आपणाकडून जो निरोप आळा, त्याने माझी काळजी थोडी 
कमी झाली. इतरांकडून पसरविण्यात आलेल्या बातम्यावरून कळते 
की, शत्रु आपल्या हद्दीपासून दोन दिवसाच्या अंतरावर आहे. मला 
आशा आहे की, शत्रूच्या अचानक हल्ल्यास तोंड देण्यास आपणास 
तयारी करण्यास अवधी मिळाला आहे 


. शाबास खान व जांबावलीचा सुभेदार यानी मला ज्या दुसऱ्या 
एका प्रश्‍नाबाबत लिहिले होते त्याना मी इशारा दिला आहे की 


२ .तोफी = नजर (नजराणा). 


दछ ` ` तासब्राईकालोत कांगदपत्रे.: खंड दुसरा 


वयाच्या अदेशातून जर: शत्रूने आमच्या प्रदेशावर हल्ला केला तर आम्ही 
हे कृत्य''शत्रूत्वाचे समजून, त्यांच्या प्रदेशांत घुसूं. मात्र त्यानी जर 
खिंडीचे ` रक्षण .क्ररण्यासाठी आमच्याशी सहकार्य केले, तर आम्ही 
त्याना मदत करू. तरी आपण त्याना वेळीच इशारा द्यावा. 


क्रिस्तॉव्हांव द कुन्थ यांच्या तुकडीला त्याच्या तळावर माघारा 
बोळविण्यास हरकत नाही. कैद्यांवर पहारा ठेवण्यासाठी, टेहेळणीसाठी,. 
व किल्ल्या भोवतो गस्त घालण्यासाठी लष्करातील काही संनिकाना 
पाठविण्यास हरकत नाहो. त्या किल्ल्यातोल लष्करी . तुकडीला मी 
कुमक घाडण्याचा प्रयत्न करीत आहे........... .-....... आपण 
शिफारस करावो. _ | 


देव ATS रक्षण करो. 
पानेली, २ डिसेंबर १७२६. 
ˆ - ज्युआंव द साल्दोन्य गामा. ` 


कमांक : ४७ | अया दि. ४-१२-१७२६: 


` गोव्याच्या व्हाइसरॉयने साष्टीच्या सेनापतीस लिहिलेल्या या पत्रात 
बाजीरावाच्या सत्याच्या हालचालीची माहिती असून करवीरच्या संन्याच्या 
संभाव्य स्वारीबाबत काळजी घेण्यासाठी काही सूचना करण्यात आल्या आहेत 


साष्टीचे सेनापती दों आंतॉनियु काइकु इ मेलु यांस-- 


शाबासक्षानाच्या पत्रासमवेत पाठविलेले. पत्र. मिळाले. काल 
लिहिलेल्या पत्रातील बातम्या नजरेखालून घातल्या असतीलच. असे 
कळते: की, बाजीरावाच्या सैन्यात दहा हजार घोडेस्वार असून त्याला 
नबाबांचे चार हजार घोडदळ येऊन मिळण्याची शक्‍यता आहे. 
बाजीरावाबंरोबर दाभाडे आला होता. परंतु त्याने बाजीरावाच्या 
हुकुमाप्रभाणे वागण्यास नकार देऊन तो सुरतेच्या बाजूने निघून गेला, 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ६५ 


पायदळांत feina भरणा अधिक आहे. आम्ही जर काळजों 
घेतली नाही, तर ह्या डाकू दरोडेखोरांकडन आम्हाला मोठाच उपसभे 
पोहोचण्याची शक्‍यता आहे. परंतु हे सैन्य कर्नाटकाच्या रोखाने जात 
असावे असे वाटते 


चर्चमधील चांदीच्या बहुमोल वस्तु सुरक्षित ठेवाव्या व सैन्यास 
जय्यत तयार राहाण्यास सांगावे. आणि जर *---*--.तर आंपण माझ्या 
दुसऱ्या हुकुमाची वाट बघू नये. माझ्यापाशी तीनशे गोरे सैनिक जय्यत 
तयार आहेत. पहिला इशारा मिळताच मी त्याना रवाना करीन. 
त्यांना केव्हा पाठवायचे ते आपण कळवावे. असतील नसतील त्या 
होड्याहि पाठविण्याची ******* सांव लौरेंसु येथे ** --. 


त्या प्रांतात तटबंदोसाठी लोखंडी अडसर नसल्यास मला कळवावे, 
म्हणजे ते मी पाठवून देईन 


पहिला इशारा मिळताच सी तिंकडे निघण्याचा प्रयत्न करीन. 
कारण, मी तुमच्या जवळ असलेला बरा'-*'-- परंतु बार्देसवर हल्ला 
झाला, तर मात्र मला साष्टीकडे जाता येणार नाही. तसे झाल्यास मी 
दोन्ही प्रांतांच्या मध्ये राहाणे पसंत करीन 


देव आपले रक्षण करो 
पानेली गोवा, ४ डिसेंबर १७२६ 


ज्युआँब साल्दान्य द गामा. 


काक: ४८ दि. ६-१२-१७२६ 


गोव्याचा व्हाइसरॉय मराठ्यांच्या संभाव्य स्वारीबाबत . साष्टीच्या सेना- 
पतीस आणखी काही सूचना करतो 


साष्टीचे सेनापती दों आंतॉनियु काइकु इ मेल यांस 
चर्चमधील चांदी, मौल्यवान वस्तु आणि गुरे सुरक्षित ठिकाणी 


६६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


ठेवण्याचा जो निर्णय तुम्ही घेतला आहे तो मला मंजूर आहे. बारा 
तंबू , गोलंदाज व खेचरे, तसेच तुम्ही पाठविलेल्या यादीतील इतर 
वस्तूहि रवाना केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मजुराना द्यावयाच्या मजुरी- 
बाबत तिकडच्या महसूल अधिकान्याना खजिनदाराचा हुकूम पाठविला 
आहे. गोऱ्या लोकाना मोहिमेचा मोठाच वांटा उचलावा लागेल हे 
ग्रहीत धरून दोनशे माणसे व अठरा घोडे आपणाकडे पाठवित आहे. 
मला आशा आहे की, आपण मडगावचे व त्याच प्रमाणे कुकळूळीचे 
रक्षण करू शकाल. तसेच अन्य कोणत्याहि खिंडीतून शत्रु सेन्य 
उतरण्याची शकयता असल्यास तिकडेंहि बंदोबस्त करावा. मडगाव- 
नजीक तटबंदीसाठी लोखंडी अडसर उभारण्याच्या हुकूम यावा. 
म्हणजे मला तिकडे सैन्य पाठविता येईल, रासईच्या किल्ल्याचे रक्षण 
करण्याच्या बाबतीत हयगय करू नये. छावणीच्या रक्षणासाठी लोखंडी 


अडसर तयार ठेवावे:*-`*`-` उ हे काम पोर्तुगीज माणसे करू 
शकतील ***** ` `** ` आपणाला जेव्हा ते काम करायचे असेल तेन्हा 


रंगरुटाना एकत्र होण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना केल्या म्हणजे झाले. 
हल्ला झाला की, आपण रासई येथून आज्ञा घ्याव्या. भाषण ज्यावेळी 
गैरहजर असाल, तेव्हा रोआझ सोआरिश याना आपल्या जागी नेमावे 
व सर्वे अधिकान्याना त्यांचे हुकूम पाळण्याची आज्ञा करावी. कारण 
रोआझ सोआरिश यांचा ger घोडदळाच्या कॅप्टनच्या हुद्याहून मोठा 
आहे. शेवटी ad जबाबदारी आपणावर सोपवित आहे. पण माझा 
आपणाला सल्ला आहे, की निष्कारण धावपळ करून थक नये. मी 
रासईला गेलो असतो, परंतु बार्देशच्या बांजूनेहि शत्रूच्या हल्ल्याचा 
धोका असल्यांने मला आवश्यक असेल तेव्हा दोन्ही ठिकाणी जावे 
लागेल म्हणून गोवा बेटांतच राहाणे भाग पडत आहे. शत्रूच्या हाल- 
चालीची बातमी कळताच खलाशाना पाचारण करावे व माझ्या 
हुकुमाची वाट न बघता स्थानिक सैन्याला विश्रांति द्यावी. ` 

देव आपले रक्षण करो. त तहा 

पानेली, ६ डिसँबर १७२६. ws 

«.. - ., , ज्युआंव साल्दान्य द गामा. 


* > १ . 


हनी 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा ६७ 


क्रमांक : ४९ | दि. ९-१२-१७२६ 


गोव्याचा व्हाइसरॉय बार्देशच्या सेनापतीस मराठयांच्या संभाव्य स्वारी- 
बाबत या पत्रात काही सूचना करतो. 


anaa सेनापती ज्युआंव द मेल द आताईद यांस. . 
मराठ्यांच्या सेन्याच्या हालचालीबाबतची माहिती देऊन 
पाठविलेले आपले चाल माहीच्या दि. ८ चे पत्र मिळाले. त्या पत्रातील 
बातम्या मला मिळालेल्या बातम्याहून वेगळ्या आहेत. यां परिस्थितीत 
मला आपणास कळवायचे आहे की, गणवेशधारी सेन्याच्या बाबतींत 
आपण गडबड़न जाऊं नये i 


` तिकडून काढून. घण्यात आलेल्या तुकड्यांच्या जागी नवीन 
तुकडया तिकडे जाऊन हजर झाल्याच असतील. 


देव आपले रक्षण करो. 
पानेली, ९ डिसेंबर १७२६. 
ता. क. 


आतांच बातमी आली को, शत्रू साष्टीनजीक येऊन पोहोचला 
आहे. तुमच्या प्रांतालाहि त्याचा धोका पोहचण्याचा संभव आहे. 
मी इकड़न शंभर सेनिक पाठवित आहे. त्यांचा किल्ल्याच्या रक्षणा- 
साठी उपयोग करावा. तिकडे जी नौका आहे तिचा उपयोग 
राजवाड्याच्या रक्षणासाठी करता येईल. त्याचप्रमाणे लष्कराला 
आज्ञा द्यात्री की, त्यानी हुकूम होताच रणमदानावर जाण्यासाठी . 
तयार रहावे. 


शत्रूने त्या प्रांतात प्रवेश केला तर तोफांचे दोन आवाज काढावे, 
म्हणजे मला शत्रू आल्याचे कळेल. त्याने माघार घेतली तर तीन 
आवाज काढावे. | 


नौकेकडून राजवाड्यांचे रक्षण होईलच. | तेव्हां तिकडील 
सैनिकांना किल्ल्याच्या रक्षणार्थं पाठवावे. त्यांच्या मदतीला मी कुमक 


६८ ताराबाईकालीत कागदपत्रे : खंड दुसरा 


पाठवित आहे. शिवाय लष्करभरतीचे सैन्यहि आहेच. त्याचाहि 
उपयोग करावा, 


ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. 


AIG : ५० दि. १२-१२-१७२६ 


साष्टीच्या सेनापतीस गोव्याचा व्हाइसरॉय लिहितो, की जांबावलीच्या 
सुमेदाराकडून त्याला जे पत्र आले आहे, त्यात मराठयांच्या हालचालींची वातमी 
आहे. साष्टीस गोर्‍या लष्कराची कुमक पाठविण्याचे आदवासन या पत्रात आहे. 


साष्टीचे सेनापती आंतॉनियु काइकु इ मेळ यांस-- 


जांबावलीच्या सुभेदाराच्या पत्राच्या भाषांतरावरून शत्रू 
सैन्याच्या हालचालीची बातमो कळली. हे सैन्य साष्टीवर येत आहे 
यात शंका नाही. त्या प्रांताचे संरक्षण चांगले व्हावे म्हणून 
गोऱ्या सैनिकापैकी २०० सैनिक तिकडे पाठविण्याची आज्ञा करीत 
आहे. शिवाय सहाय्यक लेफ्टनंट आंतॉनियु ga aiga यालाही तिकडे 
ब्राठविण्यात येत आहे. रासईच्या किल्ल्याच्या रक्षणार्थ............ 
शत्रूने त्या प्रांतात आक्रमण केळे, तर त्या कुशल अधिकाऱ्याची 
आवश्यकता आहे. शत्रूने त्या प्रांतात आक्रमण केले की आपण रासईच्या 
किल्ल्यातून तोफांचे दोन आवाज काढावे. मी 'सां लोरेंसु व ‘ar 
सांतियागु ' येथे माणसें ठेवीत आहे. तोफांचे आवाज त्याना ऐकू आले, 
की ते मला येऊन कळवितील. शत्रूने माघार घेतली............ मला 
ते कळेल. गोलंदाज तिकडे गेले आहेत हे जोसेफ क्रिझाँस्तोमु . याच्या- 
कडून कळले. या शिवाय मला तुम्हास आणखी काही सूचना करायची 
नाही. मी तिकडच्या प्रांतात दोनशे सैनिकं पाठविण्याची सूचना 
जोसेफ क्रिझॉस्तोम्‌ याला केली आहे. मी त्याला त्याच्या नौकांबरोबर 
पाठवीत आहे. कारण, त्यांच्यामुळे उत्तरेकडील आरमार अंडकूनं पडले 
आहे. हो गैरसोय फार मोठी आहे. काम हलके व्हावे म्हणन आपण 
जे जे काय कराल ते मला . मान्य आहे. तटंबंदीचे. लोखंडी अडसर 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा. . ६९ 


'तोफखाना व इतर सामान वाहुन नेण्यासाठी जे मजूर्‌... कामाला 
न्छावण्यात येतील त्यांची मजुरी बादशहाच्या” नावावर मांडण्यात 


यावी. कारण सैन्य त्यांचे आहे.-...-..-.-.- ----. होडया लोखंडी 
अडसरांबरोबर घेऊन मेल्या आहेत. आपण त्या पैदा करण्याचा हुकूम 
केला पाहिजे ................. अशा रीतीने आपण प्रतिबंध केला 
पाहिजे. आताच मला खजिनदाराची पावतो दाखविण्यात .आली. 
लोखंडी सांखळ्या...... .. त री कसे सादर करण्यात आले ते 
कळले. 


देव आपले रक्षण करो, वगैरे. 
पानेली, ९ डिसेंबर १७२६ 
ज्युआंव द साल्दान्य द गामा 


कमांक: ५१ १७२६ (?) 


उदाजी चव्हाण इंगलीवर असुन मिरजेच्या व प्रतिनिधीच्या मुझूखास 
उपद्रव देत आहे, म्हणून सिदोजी थोरात याचे पेशव्याना पत्र 


| श्री 
राजश्री पंत प्रधान गोसावी यासी-- | 

श्री सकल गुणअलंकरण अखंडित लक्षुमी अलंकृत राजमान्ये 
स्ने॥ सिदोजी थोरात कुतानेक दंडवत विनंती. उपरी येथील कुशळ 
जाणोन स्वकीय लेखन करावया आज्ञा करीत गेले पाहिजे. या प्रांतीचे 
वर्तमान तरी उदाजी चव्हाण इगलीवर उतरला आहे. पलीकडील 
काटक जमा केले आणि मिरजेच्या मुलकास व प्रतिनिधीच्या मुलकास 
खंडणिया. घेत आहे. त्याची नजर येक प्रकार आहे. आपणाकडेहि 
-त्याकडील बातमी वरचेवर येतच असेल. मिरजेची बंदोबस्ती कैसी 
आहे. हे. कलत नाहीं. आम्ही तिकडे: जावे: तरी. इकडील -शाहवर 


१ पोर्तगालचा राजा 


७० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


स्वामीनी ठेविले आहे. यास्तव येथे राहिलो असो. तरी गोष्टीची 
पैरवी करणार आपण समर्थ आहेत. बहुत काये लिहिणे. हे विनंती-- 


क्रमांक: ५२ दि. ३०-१-१७२७- 


संभाजी राणे मोडकर हा ' स्वामीकार्यावर ' खर्च झाला होता. त्याच्या 
पत्नीस व äga चार बिघे जमीन इनाम दिल्याचे भगवंतराव अमात्य यांचे 
कमाविसदार मौजे मट यास आज्ञापत्र, | 


श्री रामचंद्र 
सिका 


आज्ञापत्र समस्त राजकार्यं धुरंधर विश्वासनिधी राजमान्य 
राजश्री भगवंतराव आमात्य ता कमाविसदार मौजे मट बु॥ ता 
खारेपाटण सु॥ सबा असरेन मया व अलफ. संभाजी राणे मोडकर 
स्वामी कार्यावर खर्च जाला. त्याची बायको व भाऊ कृष्णाजी राणा व 
बाबाजी राणा आहेत त्यास कांही इनाम जमीन करून देऊन चालवावे 
म्हणून. येविसी रा कृष्णाजीराव राणे याणी विनंती केली 
त्याजवरून संभाजी राणा मोडकर याचे बाइकोचे व भावाचे चालवणे 
आगत्य. (म्हणून दिले वतन. तपशील). छ १८ जमादिलाखर निदेश 
समक्ष. 

maa 
बार सुद्र. 


कमांक : ५३ बि. १-२-१७२७ 


मौजे अरुळे हा गाव बरीच वर्षे ओसाड होता. त्याची छावणी-संचणी 
व्हावी म्हणून भगवंतराव अमात्य यानी प्रतापजी राणे, बापुजी राणे, कृष्णाजी 
राणे व देवजी राणे याना जमीनसान्यात सूट दिली, 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ७१ 


श्रीरामचंद्र 
सिका 


अभयपत्र समस्त राजकार्यधुरंधर विदवासनिधी राजमान्य राजश्री 
"भगवंत राऊ रामचंद्र आमात्य हुकुमतपन्हा ता प्रतापजी राणे बापूजी 
राणे कृष्णाजी राणे देवजी राणे खोत मौजे अरुळे ता खारेपाटण Fi 
सबा असरीन मया अलफ. दिल्हे अभयपत्र यैसेजे. तुम्ही किले गगनगडचे 
मुकामी हुजुर येऊन विनंती केली की मौजे मार बहुत साले खराब 
'पडले आहे. साहेबी कृपाळु होऊन इस्तावा' करून दिलियाने लावणी 
संचणी करून म्हणून विनंती केली. त्यावरून कीर्दीवर नजर देऊन 
at साला इस्तावा करून दिल्हा असे. बी तपसील निमे गाऊ---- 


सन समान गरा दशरी बारले ' सन तिसा.असरेन. 
१०२॥ नागली १। रुजु TH 
४२॥ वरी | नीः जाजती 
a | २ ` 
सन सलास सलासीन गला तपसील 

२ BM i १॥ नागली 
w ज्याजती - .. भ वरी 
Uer 

तपसील 

१॥ नागलो 
| वरी 

Lai 


येणेप्रो सन समान सवा खंडी सन तिसा दोन खंडी सन सलास 
-अडीच खंडी रास इस्तावा कंरून दिल्हा असे विलायेत शर्त उगवणी 


१ इस्तावा : नवीन जमीन लागवडीस देतेवेळी काही वर्षेपर्यंत भर साच्यापेक्षा 
कमी, परंतु दरसाल वाढत्या साऱ्याने देणे | 


७२ ताराबाईकालीन. कागदपत्रे : खंड दुसरा 


करून सुखरूप राहण. नखतबाब पाहाणीमुळे घहून जाणिजे. छ २० 
जमादिलाकर निदेश समक्ष---- 


शिका 
वार सुरु सुद्र बार 


क्रमांक: ५४ दि. १२-४-१७२७. 


अवर्षणामुळे पाच गावचां कर माफ केल्याचे सखगौडा खानगौडा देसाई 
परगणा नूल यास विजापूरच्या सुभेदाराकडून पत्र. 


(मूळ सनदेत पारशी सिका व पाच पारसी ओळी आहेत असे 
म्हटले आहे) 


जुबदे अमासाल सखगौडा खानगोडा देसाई प॥ Aw . सरकार 
आजमनगर. सुभे बारूल जफर बिजापूर gi सबा अशरीन मया अलफ 
दरीविला प॥ म॥ -रावरी पाऊस न होता नापीफ होऊन पीक वाळून 
गेले. याखेरिजं गनिमाचे तफरका' बहुत पडून इलाखी जाहला. रयतेस 
हरयेक बाबे धामधुमी आजार लागोन बहूत नातुवानी येऊन मुलखावरी 
उठोन गेले. Te मजकूरचे लावणी न होता बिलकूल मजिरा मडिला- 
येसियास तुम्हास बलत खाहे की रयत सरकार वाकवरी फयतप्यातर 
खुद आवादानी मुलूख जाणन मद नजर बरकिय्रत सरकार वाकवरी 
देऊन इनाम गाऊ देहाये बी ता. 


मोजे हलकर्णी १ मौजे इद्रगुची १ मौजे चंद्रनकाड १ 
मोजे नंदनवाड १ मौज हेबाल १. 


येणेप्रमाणे पाच गावीचे नजर सरकार माफ केले असे. तरी TU मा च 
आबादामी मामुरी, करून सरकार कामावरी सरगरम राहात जाणे, 
साल ब साल TATA तकरार होणार नाही. पिंडी दर पिडी अवलाद 


१ तफरका = दाणादाण; हैराण... . 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ७३ 


अफलाद नजरे इनाम गाऊचे व इनामाचा माफ केले आहे. वसवस न 

करिता देहाये परगणा मजकूरचे आबादानी व मामुरी करीत जाणे. 

देणार कोणो हिंदु व मुसलमान इस्कील करणार नाही. इजकील केले. 
तरी वुरी ओगद व आपले म न ठा चे आण असे. 

जाणिजे. छ १ माहे रमजान. 


कमांक : ५५ दि. २५-५-१७२७ 


महमदखान, गुमाश्ते देशमुख तळबीड यास जामीनकीचे कागद पाठवून 
देण्याबद्दल कृष्णाजी विठ्ठल याचे पत्र 


श्री 


A आचाम महमद खान TARA देसमुख au तलबीड यास 
कृष्णाजी विटल gu सीत असरीन मया आलफ. तुम्हापासी जमान 
कतबेस' कागद आहेत ते पाठवणे म्हणून काली राणोजी मोहिते 
या au लिहिले होते. ते कागद अद्याप पाटविले नाहीत. तरी हाली 
देखत पत्र मुदाम माणसा ब॥ पाटवून देणे. उजुर न करणे. छ ४ सवाल. 

लेख 
नावधी 


क्रमांक : ५६ | दि. ३०-५-१७२५७. 


नारो खंडेराव याना कुलमुखत्यारी देऊन नामजांद म्हणून पाठविळे आहे, 
तरी त्यांच्या आज्ञेत रहावे म्हणून राणोजी घोरपडे सेनापती याचे बारा महालांच्या 
मोकदमांना पत्र 


श्री 
सिका 


अज्ञापत्र समस्त सेनाधुरंघर विशवासनिधो राजमान्य राजश्री 
राणोजी घोरपडे सेनापती 


१ अमान कतबा = एकायास आपण जामीन आहोत असे लिहून दिछेळे पत्र. 


७४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


ता मोकदमानी महाला निहाय. 


क॥ हवेली १ Pll लागली १ 
का देसिगश क॥ विसापूर १ 
Bi कविटे माहाकाल १ BU मनेराजुरी १ 
Fil बेडग १ Hl तासगाव १ 
क। अंजिनी १ Flt ढालगाव ६ 
Pil कवठ यकंद १ all भिलवडी १ 


यकूण माहाल बारा प्रांत मार सु॥ समान अशरीन मया व 


` अलफ. क॥ म॥ पेषजी पासून मोकासा सरकार मजकुराखाली आहे. 


ये बाबे हुजुरुन सनदाही आहेत. अशास हाली राजश्री नारो खंडेराऊ 
यासी कुल-मुखत्यारी देऊन नामजाद पाठविले आहेत. याचे जमावाचे 
बेगमीस क॥ mm मोकासवाबेस दिल्ह्या. तरी तुम्ही त्याचे 
आज्ञेत वर्तोन अकाराप्रो वसूल. मोकासबाबेचा सुरलीत देत जाणे. 
जाणिजे. रवाना छ १९ शोवाल मोर्तब सुद्र. 


कॅमाक:५७ ` ह दि. १८६-१७२७ 


शंकर भट बुरडे. यानी छत्रपती शिवाजी दुसरे यांचे उत्तरकार्य विधिप्रयुक्‍त 
भूमिदान संकल्पपूर्वक पार पाडले, यास्तव त्याना राणी राजसवाई यानी चार बिघे 
जमीन इनाम दिली., 

श्रीमत्‌ मातोश्री राजसबाई साहेब याणी वेदमूति राजश्री शंकरभट 
बिन झामभट उपनाम बुरंडे गोत्र आणि सूत्र आइवलायन वास्तव पेठ 
TAA यासी आज्ञा केली यैसिजे. सू| समान आश्रीन मया अलफ. 


तुम्ही विद्वान कुटुंबवत्सल अनुत्पन पाहोन तुम्हास चिरंजीव राजश्री 
शिवाजी राजे यांचे उत्तरकार्य ' विधिप्रथुक्त भूमिदान संकल्पपूर्वक 
करून दिल्हे. (इनाम तपशील). | | Í 

छ ९ माहे ieme `" 


सि कक» नमन», 


१ अंनुत्पन्न = गरीब, अकिंचन. `: ` |. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ७५. 


क्रमांकःप्ट | -. :_, FR १९5७-१७२७ 

' मौजे तेरवाड पा रायबाग येथील मुक्तेश्वराच्या समाधीसं छत्रपती संभाजी 
दुसरे यांजकडून सदरहू गावे इनाम. , मुक्‍तेश्‍वराचा विद्यमान पणतू मुक्तेश्वर यांचा.' 
निर्देश या पत्रात- बहुतः भले भगवतभवत- गायन विद्येमध्ये आती निपुण. ”: 
असा' केलेला आहे. १ oe 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५४ प्लवंगनाम संवत्सरे श्रावण 
शुध त्रयोदसी सौम्यवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपति 
इवामी याणी राजश्री मुक्तेश्वर गोसावी बिन आकणा गोसावी गोत्र 
आत्री वास्तव्य मौजे कुरुंदवाड यांस दिल्हे इनामपत्र येसेजे. , तुम्ही 
धारूरचे मुकामी स्वामो date येऊ विदित केले की आपण कुटुंब 
aas आहा. योगक्षेमास कांहीं उपजिविका नाही व आपले पणजें 
राजश्री थोरले मुक्तेश्वर गोसावी हे श्री येकनाथ स्वामीची कन्या 
गंगाबाईचे पुत्र. यांचे वृंदावन मजे तेरवाड प॥ रायेबाग येथे आहे. 
तेथील पूजा उत्साह व ब्राह्मण संतर्पणादिकाची अनकूल होये सारीखे . 
करावयासी माहाराज धर्मपरायण आहेत म्हणून तुम्ही विदीत केले. 
त्यांवरून मनास आणिता तुम्हीं बहुत भले भगवत भकत. गायनः 
विद्येमध्ये आती निपूण. तुमचे कुटूंबाचा योगक्षेम चाले व थोरले 
मुक्तेशवर गोसावी याचे वृंदावनी महोत्सव होये येसे केल्याने स्वामीस 
परम श्रेयस्कर पाहोन स्वामीनी यांस मौजे तेरवाड प्रा। रायेबाग सुभा 
प्रांत कोल्हापूर हा गांव पेशजीच्यां मुकासियाकडून दुर करून (इनाम 
दिला आहे, इत्यादी) | ae a f bo 

तेरीख ११ 

- जिल्हेज सुह रसन समान अश्रैन मया अलफ. 


कमांक : ५९ दिः ३०-७-१७२७ 
सैन्य गोव्याच्या साष्टी प्रांताच्या हद्दीवर होते. ते वेरडे नावाच्या 


कोल्हापूरचे सः र 4 
खेड्यांत विरण्याची 'शक्यता होती म्हणून साष्टीच्या सेनापर्त तिकडे सैन्य 


घाडण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याला व्हाइसरॉय या पत्रानुसार मान्यता देतो. 


७६ | ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


साष्टीचे सेनापती मानुएल द मेल द गामा यांस 


कॅ. मानुएल रोआझ ह्याना वेरडेच्या प्रवेशद्वाराकडे सैन्य 
घेऊन जाण्याचा जो हुकम आपण केलात ते चांगले केलेत, आपल्या 
हुकुमाप्रमाणे त्यानी जांबावलीच्या सुभेदाराच्या भेटीस जाण्यास काही 
हरकत नाहो. ह्या बाबतीत आपण जांबावलीच्या सुभेदारास लिहिलेच 
आहे. कुकळूळीच्या कॅप्टनला त्याने जे पत्र लिहिले त्याचा उपयोग 
आपण करणार असे आपण जांबावलीच्या सुभेंदारास लिहिलेल्या पत्रात 
म्हटले आहे. कारामुज याच्यामागून जे काय घडले ते आपण मला 
कळविल्याने मी त्याला कैद करण्याचा हुकूम केला. त्याचप्रमाणे मी 
काल केलेल्या आज्ञेनुसार त्यानी तुकू नाईक याला कंद केले आहे. मी 
कुकंळळीच्या कॅप्टनला लिहिले आहे की, त्याने साष्टीच्या पश्‍चिमेकडील 
प्रश्‍नाबाबत तुमच्याशी सल्लामसलत करावी. 


तुम्ही कॅ. मानुएल रोआझ ह्याना कळवा को, धमे समीक्षण 
संस्थेच्या जर सूचना नसतील तर ज्या ब्राह्मणाला HIT टाकण्यात. आले 
आहे त्याला बेडया घाल नयेत. मात्र जो पर्यंत धर्मसमीक्षण संस्थेकडून 


आवश्यक त्या सूचना येणार नाहीत, तोपर्यंत. ब्राह्मणाला पहाऱ्यांत 
ठेवावे - 


‘= 


कॅ. दों फ्रान्सिइकु द नोरोन्या हे वेरडेच्या प्रवेशद्वाराकडे पोहोचले. 
की, कें. मानुएल रोआझ याना माघारा परतण्याचा हुकूम पाठवावा. 
कें. दों फ्रान्सिश्‍कु शाव्हिएर याना मुक्‍त करून त्याना त्यांच्या ठाण्यावर 
पाठवन द्यावे 


कैद्यांची मुक्तता व हिंदु मंदिरांची मोडतोड याबाबत सुभेदारास 
कोणत्याच प्रकारचे आइवासन देण्याच्या भानगडीत पड़ नये. कारण 
आपण सुभेदाराला. जे काय सांगाल त्याहून धर्मंसमीक्षणाचा वेगळा हुकूम 


निघ शकेल. तुम्ही त्याना एवढेच सांगा की सर्व काही सांगितले आहे 
ब मी ते. न्यायालयाकडे. सोपविणार आहे. 


इंक्विझिशन 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ७७ 


देव आपले रक्षण करो, वगैरे. 
पानेली, ३० जुले १७२७. 


ज्युआंव द साल्दान्य द गामा. ` 


भाक : ६० दि. ८-८-१७२७ 
हा एक कर्जरोखा आहे. प्रतापजी घोरपडे याने . केजवानबावा याजकडून 
सहा रुपयाचे कजे दरमहा शेकडा पांच रुपये व्याजाने ज्वारीच्या हंगामात 


GOTT बोलीने घेतले. . 
_ राजश्री केजबान बावा गो॥ 
यांचे सेवेसी 


दा बे॥' परतापजी घोरपडे ता वाळवे सु॥ समान -आशरीन 
"मया आलफ. कारणे लेहून दिला कर्ज कतबा यैसाजे आम्ही आपले 
अत्मकार्यालागी तुजपासी घेतले रुपये ६ साहा मुदळ घेतले. यासी 
व्याज दरमाहे दरसदे पंचोत्रा प्रमाणे घेतले. यासी मुदत जोरीच' हंगामी 
A व व्याज समेत वारुन देऊ. यासी अंतर पडणार नाहीं. - | 


दा। छ १ माहे मोहरम. भाद्रपद सुध पाडवा. 


-ऋसांक : ६१ दि. २२-९-१७२७ 

` गोपाळ व्यंकाजी देसकुलकर्णी यानी संताजी घोरपडे यांचे Ns निष्ठेने 
सेवा चाकरी केली . म्हणून त्याना राणोजी घोरपडे यानी मोजे अर्जुनवाडा हा 
गाव इनाम दिला. 


@ मशरुल आनाम गोपाळ वेकाजी देसकुलकर्णी कर्यात कापसी 
यांसी राणोजी घोरपडे सेनापती. सृहूरसन सम्मान अशरैन 


२१ जोरीच = ज्वारीचे. 


७८ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


मय्या अलफ. तुम्ही निपाणीचे मुक्कामी येऊन विनंती केली जे आपण 
पूर्वी वडील राजश्री सेनापती त्याचे कारकीर्दीस ठाणे मजकुरी हुडा 
वाडा बांधोन प्यादे ठेवून एकनिष्ठेने सेवा केली. त्यामुले कर्ज वाम 
जाहले. आपण कुटुंबवत्सल योगक्षम चालत नाहो. पूर्वील ग्राम इनाम 
आहे त्यास भाउबंद येथा विभोग वाटून घेतो. आपला काल चालत 
नाहो. वडील पूर्वी अभिमान धरून गाव इनाम करून देऊन उजित 
करून चालवावयाचे मान्य केले होते. परंतु सनद पत्र जाहली नाही. ते 
कैलासवसी जाहले. हल्ली आपले उजित करून चालविलिया पूर्वीही 
एक निष्ठेने सेवा केली आहे. पुढेही करीत आहे म्हणून विदीत केले. 
त्यावरून मनास आणिता तुम्ही श्रम साहास बहूत केला आहे. वडिलांनी 
तुमचे अभिमान धरिला होता. तुम्हास इनाम गाव करून द्यावयाचे 
वचन दिल्हे होते. या करिता तुमचे चालवणे आवश्यक (म्हणून दिले 
इनाम) 


जाणिजे. रवाना छ १७ माहे सफर. 
aa सुद. 


क्रमांक : ६२ ` दि. १८-१-१७२८. 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी गुछाब गिरी गोसावी यास मौजे सावे येथे मठ 
बांधण्यास जमीन इनाम दिली, 


श्रो 
शिका 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५४ प्लवंगनाम संवत्सरे माघ बहुल 
त्रितिया गुरुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस at राजा शंभु छत्रपति स्वामी याणी 
| गुरुभक्तपरायण गुलाबगिरो गोसावी यासी 
सिका सिका दिल्हे इनामपत्र येसीजे. तुम्ही स्वामी संनीध 
विदित केले की आपला बेत अहे जे मठः 

बांधोन अतीत आभ्यागतास आन्न. उदक देऊन माहाराजास कल्याण 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ७९ 


Taga राहावे. यसीयास माहाराज धर्मपरायण आहेत. काही जमीन 
इनाम करून द्यावी म्हणून. त्यावरून तुम्ही बहुत भलें तपस्वी. तुम्हांस 
इनाम दिधलीयाने कल्याणावह, यास्वत (इनाम दिले बि तपशील). 


तेरीख १५ जमादिलाखर सु॥ समान, i आ. 
। रुजु सु॥नविस 


ऋर्साक : ६३ | दिः १०-७-१७२८ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी कृष्णाजी पंडीत प्रतिनिधी याना दिलेली 
नेमणूक. यात सहा कलमे आहेत. परशुराम त्र्यंबक प्रतिनिधी ज्या पद्धतीने 
राज्यकारभार करीत होते, त्याच पद्धतीने कृष्णाजी पंडीत.यांचीहि कारभार 


करावा असे यात म्हटले असून * स्वामीचे मुस्यच तुम्ही आहा '. असा निर्देश 
केला आहे. 


श्रो | 
तालीकं 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५५ कीलकनाम संवछर आशाढ 
बहुल प्रतिपदा सौम्यवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
याणी समस्त राजकार्यं धुरंधर विस्वासनिधी राजमान्य राजश्री 
कृष्णाजी पंडित प्रतिनिधि यास आज्ञा केली असीजे. स्वामीनी स्वामी 


कार्याविसी तुम्हास आज्ञा केली आहे-- | 

हुजु रचा कारभार पूर्वी रा यशवंतराव गापाळ 

जे पधतोने राजश्री | व सिवाजी शंकर व 

परशराम. पंडित करीत _ . चितो माहादेव व.. . 

होते त्या घ्रा करावा. ' . जिवाजी रायाजी: याकडील 

आल्या गल्यास जाबसाल हिशब कितव तुम्ही 

-देणे. त्यास स्वामीचे मनास आणावे. हे 7 
मुख्यच तुम्ही आहा- स्वामीनी तुमचे 


----कलम १ स्वाधीन केळे आहेत 


८० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


खासगी पागा व पील- ` =-~--कळम १ 
खाना अटरा कारखाने सोधे बिदनूर यथील 
व लोकाचा राजमरा हिशब कितब मनास 
याचा हिशब मनास आणावे. तथील खर्चा- 
आणून मोईन? जाब- | ची बंदोबस्ती करुन 
तेक? करुन द्यावे. यैवज मनास आणावा 
स्वामी त्याप्रमाणे चाल . . ----कलम १ 
वितील---~--कलम १ पनाळा पावनगड यथील 
सरकारकून व सरदार हिशब मनास आणून 
जिल्हेचे हिशब व हुजरि- बंदोबस्ती करावी व 
याची बालीचाली तुम्ही सिदुढुगै 4+ + + 
मनास आणून स्वामीस . ae GT १ 
विदित करीत नाही---- 

(HOA १ 


येणे प्रा स्वामीनी . साहा कलमे धंदा तुम्हास सांगितला असे. 
तुम्ही बरा चवकसीने मनास आणून कारभार करावा. स्वाभीनी दिन 
प्रतिदिनि तुमचे उजिव करुन चालवावे यास आन्यथा नाहीं. तुमची 
जिल्हे भुदरगड सामानगडची राजकार्या निमित्य स्वामीनी घेतली आसे. 
हे येका वर्षाने तुंमचीं तुम्हास करार करुन द्यावी. बहुत लिहिणे.तरी 
तुम्ही सूज्ञ आसा.. 


. क्रमांक : ६४ दि. ९-१-१७२९ 


मौजे परळे हा गाव हरजी आगलावे सुभाखासकेल यांच्या जमावाच्या 
बेगमीस मोकासा म्हणून दिला असल्याचे संभाजी दुसरे यांचे सदहूँ गावच्या 
मोकदमास आज्ञापत्र 


l मोईन = नेमणूक. 
२ जाबत > ठराव, कायदा, 


ताराबाईकोलोन कागदपके : खंड दुसारा ER. 


श्रीः ` सु 

स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५५ कीलकेंनाम संवत्सरे पौष बहुल 
सप्तमी गुरुवासरेर क्षत्रीय कुलावतंस श्रीराजा शंभु 'छत्रपति स्वामीं: 
याणी' मोकदमानी मौजे परळे निनाईचे तालुका मलकापूर यासी आज्ञा 
केली ऐसीजे. मौजे मजकूर पेशजीच्या मुकासी याजकडून दूर करून' 
हाली रा॥ हरजी आगलावे सुभाखासकेल याचे जमावाचे बेगमीस मुकासा' * 
दिल्हा असे. तर तुम्ही यासी रुजु राखोनः आकाराप्रमाणे मुकासबाबेचा' 
ऐवज पेटेकडे बिलाकुसुर पोववीत जाणे. निदेश समक्ष. 


तारीख २०  -सिका 
जमादिलाखर gu तिसा. । “रुजु 
क्रमांक : ६५ | दि. rR 


उदाजी; चव्हाण, हिम्मतबहाइर यांच्या. विचंतीवरूव. छत्रपती, संभाजी दुसरे 
यरी: बरमाजी माते पाटील यास; मौजे भादोळे येथे अर्घा चावर जमीन. इवास 
दिली. बरमाजीचा भाऊ स्वामी कार्यावर पडला होता. त्याच्या मुलामाणसाज्या, 


योगंक्षेमाकरितां सदरहू इनाम होते. 


श्री . 

सिका आसे. 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५५ सौम्यनाम' संवछरे चैत्र बहुल, 
द्वितीया भूगुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपति स्वामी याणी 
रांजंश्रीं बरमाजी बिन भोजजी 
सिका पेच्चेचा _ सिका प्रतिनिधीचाः माने पाठोल मोजे भादोळे र्ता 
पान-घाटी' छाड वर्तुळाकार वडगाव यास दिल्हे इतामपत्र 
| aes. तुम्ही स्वामीच्या 
राज्यातील पुरातन सेवक: तुभचेविसी' राजश्री उदाजी चबाण हिमत 


१ आराप्रमाचे तारीख काढली आहे. 


८२ ताराबाईकालीन .कागदपत्रे : खंड दुसरा 


बहादर याणो विनंती केली की हे येकनिष्ठ सेवक आणि वतनदार आहेत 
यांचे बंधु स्वामीकार्यावर बरी शते करून खर्च झाले आहेत. त्यांच्या 
मुलामाणसाचे व म॥रनिलेचे चालविले पाहिजे या करिता माहाराजानी 
मेहरबान होऊन यास मोजे भादोळे ता वडगाव येथे इनाम जमीन दिल्ही 
पाहिजे म्हणून. त्यावरून मनास भाणिता तुम्ही यकनिष्ठ सेवक. तुमचे 
बंधू स्वामी कार्यावर पडिले.. तुमचे वडिलांच्या बंधूचे मुलामाणसाचे 
चालवणे हे स्वामीस परम अवश्यक. यास्तव स्वामी तुम्हावरी कृपाळ 
होऊन (दिले इनाम). 


तेरीख १५ 
रमजान सुमा तिसा aaa. 


क्रमाक : ६६ दि. ९-८-१७२९ 
` छत्रपती संभाजी दुसरे यानी सोनजी घोरपडे यांस. मौजे वाघापूर हा गाव 
इनाम दिला, या इनामाञ्या सनदा गहाळ झाल्या होत्या. त्या फिरून नवीन 
करून देण्यात आल्या. l 
श्री . 

स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५६ सौम्यनाम संवत्सरे श्रावण 
बहुल येकादसी मंदवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति 
स्वामी याणी राजश्री सोनजी बिन गिरजोजी घोरपडे यास दिल्हे 
इनामपत्र यैसिजे. तुम्ही स्वामीचे राज्यातील पुरातन शेवक. तुम्ही 
किले पनाळेचे मुकामी स्वामी संनिध विनंती केली की मोजे वाघापूर 
ता खानापुर हा गाव राजश्री थोरले हिंदुराव घोरपडे .यांस 
सरदेशमुखीस इनाम होता तो त्यानी आपणास इनाम करून दिल्हा 
असे. त्याप्रो रो सिवाजी राजे कैलासवासी याणीही पत्र करून दिल्हे 
होते. त्याउपरी थोरले हिंदुराव निधन पावलेवर त्याचे पुत्र रा 
सिदोजीराव घोरपडे ममलकतमदार याणी पत्र दिल्हे. त्याप्रो स्वामीनी 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा ८३ 


पुर्वी इनामपत्रे करून दिल्ही होती. त्यास अवघे कागदपत्र आपणा- 
जवळून हरवून गेले. भोगवटेस नवोन पत्रे असावी या करता 
माहाराजानी मेहेरबान होऊन नवीन सनदा सादर करावयास आज्ञा 
केली पाहिजे म्हणून .तुम्हो विदित केले. त्यावरून मनास आणिता 
तुम्ही स्वामीचे पायासंनीध . निष्टा धरून Prat शुध्धने सेवा करीत 
अहा. तुमचे चालवणे स्वामी (स) परम अवश्यक. (म्हणून दिले वतन). 


तेरीख २४ मोहरम. सु॥ सलासीन मया. 


सर्ज 


> 


RAH : ६७ । दि. १६-११-१७२९ 


- येसाजी भोसले यांचे मोकदम मौजे उचगाव यास अभयपत्र की गावास 
कोणत्याच प्रकारचा उपसगे पोहोचणार नाही, निर्भयपणे राहावे. वि 


श्री | : 
सु॥ ११३० 
sera ar 
हु. चरणी तत्पर 
येसाजी भोस 
` ले नीरंतर ` 


act च 


` अभयेपत्र समस्त राजंकार्यधुरंधर विस्वासनिधि राजमान्य, 
राजश्रौ येसाजी भोसले ता मोकदमानी मौजे उचगाव ता हवेली 
कोलापुर सुहुरसन सलासीनं मंया अलफ. दिल्हे अभयपत्र ऐसेजे. 
मौजे मजकूर हा गांव श्री----कडे आहे. त्याविसी वेदमूर्ती रा 
शामभट मुनेश्‍वर याणी हुजूर येऊन विदित. केले की इकडील स्वारी 
सिकारीचे धास्तीमुले रयेत डावाडोल' जाहाली आहे. ऐंसीयासी' 
गावास अभवेपत्र दिल्हे म्हणजे गावी सुखरुप राहातील म्हणोन 


१ डावाडोळ (डामाडोल) = त्रस्त, घाबरी. 


४ ताराबाईक्राळोन काभदपत्रे : खंड दुसरा 


सुँम्हाविसी सांगितले. त्यावरुन तुम्हास अभयेपच सादर केले असे. 

कोणे गोस्टीचा वसवसा? न धरिता बेसक होऊन गावी सुखरुप राहाणे 

इकडील उपसर्ग गावास लागणा नाही ga समजोन निर्भयपणे 

gast wal. राहाणे. .अभये असे, जाणिजे 
ता. छ ५ जमादिंळावल. Wits सुद 

| | ara 

सुद 


मांक : ६८ -E दि, १०--१२--१७१२९, 


नागोजी नाईक साठम याच्या पाच म्हशीची व दहा बेलाची जकात माफ 
केली आहे म्हणन सेखोजी आंग्रे सरखेल यांचे प्रतापजी नाईक HATS, नामजाद 
विजयदुर्ग mga 


राजश्री प्रतापजो नाईक काळेगुंडे नामजाद विजयदुर्ग, 7 


- 


अखंडीत लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य राजश्नो इने॥ TAT 
आंगरे सरखेल रामराम सुरु सन सलासीन मया व अलफ. 
नागोजी नाईक साठम यांच्या पांच म्हैसी पाळक व दहा बैलाची वन 
जकात माफ केली आहे. त्याप्रमाणे हेल्ली करार करून सनद सादर 
BA आहे. सदरह चाळवीत जाणे. प्रतिवर्षी नूतन सनदेचा उजर* 
न कर्णे. या पत्राची तालिक लिहून घेऊन असल भोगवटीयास षरतोच 
देणे. जाणीजे, छ ३९ माहे जमादिलावर. 


R gar = . संशय, काळजी 

२ .असेच -अभयपत्र सेनापती त्र्यंबकराव . दाभाडे यांचे दि. ३२-१७३० चेच 
- दाबरूजी सोमवंशी सरलइकर यांचे दि. ११-२-१७३० चे आहे 

३ VAC (FHL) = उपसग. o | 


ताराबाईकालीम कागंदपत्रै : सँड FART r 
काक : ६९ दि. २१०१२१७३२९ 


संभाजी दुसरे यानी गुणाजी, कृष्णाजी व देवजी विश्‍वासराव -सरनाईक 
IB राजापुर, याना दिलेले वतनपत्र. 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शकें ५६ सौम्य नाम संवत्सरे पौष Tt 
'चॅयौदेशी भानुवासरे? क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रैपती स्वामी 
यांणी गुणाजी विदवोसराव, कुंष्णांजी विश्‍वासराव वे देवजी विश्‍वासराव 
संरनाईकं ah रोजापूर यास दिल्हे वेतेनंपंत्रं सिजे. तुंम्ही स्वामी . 
सन्नीध विनंती केली कौं आदिलाई siete आपणांस रयेत 
` निसबत हक लवाजिमा चाळत होता तो चालत नाहीं. स्वामीनी 
मेहरबान होऊन वतन seas म्हणोन. त्यावरुन मनास आणिता 
तुम्ही पूर्वापार वतनदार प्रामाणिकं. सवामी चरणापासी ' fast ade 
आहां. यास्तव स्वामी gaa कृपाळु होऊन 'पेशजी वतन चाळत 
इते त्या प्रमाणे स्वामीनी वतन Hae Her हे सनद सादर केली 
आहे. येणे प्रमाणे हकं वे जमीन इनाम. बीं तो R तल्या 
maa देहे ६४ एकून tae नि करी वे (दो) भोली १२० Fle 
वाकोला ऊफ आनस्कुरा येथे जंकाते देरे बैली राजेश्री 'परंशेरोमंपंती 
“eB “३ दिल्हे आहेत. त्याप्रमाणे करार रुके देरे बैली “३: 
जमीन पेशजी राजश्री परशरामपंत प्रतिनिधि याणी-दिल्ही आहे. 
तयाप्रमाणे बिघे पड. E Eon उ 


“२॥ मौजे धामणंदे. 
SQN मौजे हरळे. 


| येकूण करी दाभोली एकवीस व पड जमीन गावगन्ने पाच बिघे 
च जकात तीन रुके याप्रमाणे वतन तुम्ही व तुमचे पुत्र पौत्रादि वंश- 


८६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


परंपरेने अनभवून स्वामीच्या पायासी निष्डेने वर्तोन रहाणे. निदेश 
समक्ष. मोतँव, 


तारीख ११. 
जमादिलाखर सु।। सल्लासीन मया. BY 
क्रमांक: ७० | , दि. ११-२-१७३० 


मौजे उचगाव या गावास लष्कराचा उपसर्ग लागन सिवारे, बरेदारे लुटली 
गेली.. त्यामळे गावचे मोकदम परागंदा झाले. अथःपर त्याना लष्कराचा उपसग 
. लागणार नाही म्हणून राणोजी घोरपडे सेनापती यांचे अभयपत्र 


| श्री 
: शंभु छत्रपती 
- . राणोजी घो 
l रपड़ 
अभयपत्र समस्त सेना धुरंधर विश्वासनिधि राजमान्य राजश्री 
राणोजी घोरपंडे- सेनापति तां मोकदमानी मौजे उंचगाऊ का हवेली 
कोल्हापुर. सु॥ सलासीन मया अलफ. दादे कौलनामा यैसाजे. मौजे 
मजकूर राजश्री शामभट पूजारी उपनाम मृनेस्वर श्री करवीर निवासी 
यास योगक्षमास व निमे व मोहछावास श्रीस दिल्हा आहे. पेसजीचे 
तुम्हास सनदा सादर आहेत. . साल मजकुरी गावास लस्करचा उपसर्ग 
लागोन खराब. TSS. सिवार लुट्न गेला. घरे कोपट लुट्न गेली. तुम्ही 
परागंदा; ज़ाहला म्हणून वेदमूर्तीनी हुजुर येऊन विदित केले. त्यावरून 
तुम्हास हे अभयेपत्र सादर केले आहे तुम्ही गावावरी येऊन गावीचे 
कीदि माहामुरी करून सुखरुप राहणे. तुम्हास लस्करचा उपसर्ग 
लागणार नाही. दरीबाब कील असे? र॥ छ ४ माहे शाबान. 


मोर्तब सुद सिका 


१ असेच अभंयपत्र दाबळजीराव सोमवंशी सरलष्कर यांचे दि. ११-२-१७३० FT 
आहे. त्यांत म्हटले आहे की “' प्रस्तुत दहशतीमुळे तुम्ही परागंदा झाला...... 
तरी तुम्ही कोणे गोष्टीचा शक न धरिता मौजे मजकूरी घरदार बांधून 
गावाची कीर्दी मामुरी करून सुखरूप राहाणे” 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे-3- खंड दुसरा ८७. 
कमांक: ७१ . - दि, ५-६-१७३० 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी सुभानजी जाधव याजकडे असलेला कडगाव 
हा गाव काढन तो रेखोजी जाघव यास इनाम दिला. छत्रपती राजाराम 
जिजीमध्ये असता रेखोजी जाधव याने त्यांची सेवा केल्याचा उल्लेख ar 
पत्रात आहे. 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५७ साधारणनाम संवत्सरे आषाढ : 
qe प्रतिपदा 'भृगुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति ` 
स्वामी याणी राजश्री रेखोजी जाधव बिन नरसोजी जाधव यास दिल्हे 
इनामपत्र येसेजे. तुम्ही स्वामीच्या राज्यातील पुरातन सेवक: ,वड़ील 
वडिलापासून या राज्यात सेवा करीत आहा, तिर्थस्वरुप : राजश्री. 
कैलासवासी स्वामी चंजी प्रांते असता तुम्ही बहुतच निष्ठेने सेवा करून 
त्याची कृपा संपादून घेतली. त्या उपरी राजश्री शिवाजी राजे दाजी 
यांचीही सेवा निष्ठेने केली. स्वामी राज्यासनारूढ झालियापासोन 
स्वामीच्या पायांसी निष्ठा धरून त्रिकर्ण शंध्दीने सेवा करीत आहा 
(म्हणून दिले इनाम) 


तेरीख २९ a 
जिल्काद सुमा ईहिदै सलासीन, 
ऋमांकः७२ दि. २१-५-१७३० 
बाबाजी शंकर याने रायाजी माने याजकडून तीनशे रुपये: कर्जाऊ घेतळे+ 
व्याजाचा दर दर माहे दर शेकडा रुपये ५ असा होता 
श्री शंकर 


राजश्री. रायांजी मानेजी गोसावी यास Stn बावाजी शंकर 
आमीन पेट शाहुनगर राम राम विनंती. सुर सन सलासीन आश्र व 
मया,आलफ, . आम्ही आता ..कार्यप्रवर्त TAT दुम्हापासोन कजे TIS 
॥ ३०० तीनशे, यासी व्याज दरसदे दरमाहे पंचोत्रा प्रा दोन महिने 


८८: ताराबाईकालीनः कागदपत्रे : खंड दुसरा 


फारीक, करून; देऊ. यास १४ जिलकाद शके १६५२ वर्ष वर्तमाना 
साधारण नाम संवत्सरे जेष्ट वद प्रतिपदा. Alta. 
| se | A ति l : q 
ब्री कलम. माहादाज़ो, पाटील. 

| १. 


rp 


ऋसांक : ७३ | ` दि. ५-६- १७३-० 


माने हिरवडे या गावावर गोविद नागनाथ याने स्वारी केली, तेव्हा 
हिंरोंजी शिदे याचा' बाप राणोजी मारला गेला. छत्रपती: संभाजी दुसरे यानी 
हिरोजी शिंदे यास' खूनकाट म्हणून तीनं बिघे जमीन इनाम दिलो. 
सिका . 
स्वस्ति श्री -राजयाभिषेक शके ५७ साधारणनामः Gast आषाढ 


am प्रतिपदा भगवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति 
स्वामी याणी हिरोजी बिन राणोजी 


सिका सिका प॥ सिंदा मौजे हिरवडे ता तारळे 
परशुराम त्र्यंबक याचा यासी दिल्हे इनामपत्र यसीजे. तुवा 
स्वामी संनीध अर्थ केला की मौजे 
मारावर गोविद नागनाथ याणे स्वारी केली तेव्हा गाव मारिला. 
ते समई आपला बाप राणोजी पा जिवे मारिला. स्वामीनी खनकाटे* 
Sart दिला पाहिजे म्हणोन. त्यावरून: गावची: लावणी जाहली पाहिजे 
याकरिता तुजवरी स्वामी' मेहेरकान होऊन खूनकाटे इनाम (दिले. बि 
तपशील) ; 


ता. २९ जिल्काद gar ईहिंदे. 


१ खूनकाट = थुद्धात मेलेल्या शिंपायाच्या कुटुंबास सरकारातून मिळणारी 
इनाम जमीन ह 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे $ खंड दुसरा ८९ 
कमांक : ७४ दि. १८-६-१७३० 
मोकदम मौजे डोणोली यास कृष्णाजी , परशराम - प्रतिनिधी यांचे पत्र की 

सदहूं गावच्या पाटील-कुलकर्ण्यास दोन fed पड जमीन इनाम दिली आहे. | 
आज्ञापत्र समस्त राजकार्यं धुरंधर विश्वासनिधी राजमान्य 
राजश्री कृष्णांनी परशराम प्रतिनिधी ताहा मोकदमानी मोजे डोणोली 
पा सिराळे सुहुरसन ईहिदे सलासीन मया व अलफ. तुम्ही हुजुर येऊन 
विनंती केली जे पाटील कुलकर्णी यास शिरस्ताचे इनाम चालते. त्याणे 
करून संसारिक चाळत नाही. गावची चाकरी करावी लागते. याकरिता 
स्वामीने कृपाळू होऊन शिरस्त्या खेरीज नूतन इनाम आजी करून 
दिलीयाने जमिनीची कीदे करून कुटुंबाचा योगक्षेम चालवून गावची 
कीद करू म्हणवून. त्यावरून मनास आणून आर्जी नूतन इनाम भारा 
- जमीन ०२ बिघे दिली असे.'जंमोनीचो कीदं करून गावची लागवड 
करणे. छ १२. जिल्हेज . ' 


कमांक : ७५ ` | ` i E वि.२०-७-१७३० 


छत्रपती शाहू यानी रांणोजी घोरपडे यांस सुमा पन्हाळ्यात दहा व सुभा . 
मिरजेत चौदां कर्यातीच्या देशमुखीचे वतन दिले wep 


“श्री. 
ae 
“ “वर्षिष्णो: विक्रमो 
Front: सामूतिरिव ` 
. वामवी शंभू सूनो 


रसी qar शिवश 
अस्य राजते 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५७ साधारण नाम संवत्सर श्रावण 


Ro ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


श्री श्री आइ आदि पुरु 
राजाशाहून षःश्रीराजा शाहु BAT 
रपतिः:हृषंनीघा fa स्वामी कृपानिधी तः 
` न बार्जिराव बल्छा “ स्यःश्रीनिवास परशु 
-: eat .. . राम प्रतिनिधि 


` बहुल द्वितीया इंदुवासर 
क्षत्रिय कुलावतंस श्री 
राजा शाहू छत्रपति 
_ स्वामी यानी राजश्रो 
. राणोजी बिन पिराजी 
घोरपडे यासी दिल्हे 


, बतनपत्र यैसेजे. तुम्ही स्वामीच्या राज्यातील पुरातन येकनिष्ट सेवक 
TA वंशपरंपरेने चालवणे आवशक जाणोन तुम्हावर स्वामी कृपाळू 


होऊन सुभा प्रांत पनाळा. व सुभा प्रांत 
वतन तपशील 77 


~: 


सुमा प्रांत पनाळा केर्याती 


मिरज येथील सरदेशमुखीचे 


सुभा प्रांत मिरज कर्याती . 


१ .कर्यात ठाणे १ कर्यात हवेली मिरज 
. १ कर्यात कळे १ कर्यात सांगली 
` १ कर्यात बोरगाव १ का तासगांव 
१ कर्यात रुकडी १ की॥ इसापूर 
१ कर्यात are १ की॥ कविटे येकंद 
१ कर्यात वडगाव १ कर्यात अंजनी , _ 
१ 'कर्यात कोडोली १ कर्यात मणे राजुरी 
+ .-१ कर्यात सातवे. १ कर्यात देसिंग 
१ कर्यात वाळवे १ कर्यातं कविटे महाकाल ˆ“ 
Jo १ कर्यात बेडग 
१ कर्यात ढालगाव 
... १ कर्यात म्हैसाळ 
£ `. qeg कर्यात सावर्डे 
: ' १ कर्यात नांदरे 
य 


येकून सुभा पनाळा क्यं तो दाहा वं 
येणेप्रमाणे तुम्हास व तुमचे पुत्रपौत्रादि 


सुभा मिरज कर्याती चौदा 
वंशपरंपरेने वतन मरामत 


करून'दिल्हे.असे.' तर तुम्ही सदरहू वंतनाचा ee व लाजिमा पानमान 


ताराबाईकालीन: कागदपत्रे. : खंड दुसरा ९१. 


तश्नीफ व इनामती व. बाजेकांनू ` कांइदे पूर्वील- सिरस्तेप्रमाणें तुम्ही वे 
तुमचे वंशपरंपरेने. घेऊन वतन आनभऊन सुखरुप,राहाणे. जाणिजे ... 


`  लेखनालकार, ... .. . . मर्या... ;- 


` _ रुजु समंत्‌ समत्‌ स॥ ` . 
- सुरनिविस सुमंत मंत्री-सरकार. 0 

तेरीख पंधरा मोहरम सुमा इहिदे सक्तासीन मया आलफ.. 
शिक । बारसुद्र. - 


WAR OG . '. ` 4 , दि. ११-११-१७३० 


मौजे बिचवडे या गावावर पडलेल्या छाप्यात सदरहू गावचा mr 
रुद्राजी हिरोजी पाटील शिदे याचा मुङ्गा ठार झाला होता. त्याबद्दल. पाटलास 
मातुश्री साहेबांच्या कडून तीन बिघे खूनकाटे जमीन इनाम मिळाली होती. नंतर 
त्यास छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे कडून आणखी जमीन; इनाम मिळोळी एकूण - 
_ त्यास पांच बिघे जमीन इनाम. मिळाली आहे, म्हणून भगवंतराव. अमात्य यांचे. 
मौजे चिचवडेच्या मोकदमास पत्र. र E की eee 
; se en ! w 
| २ श्री. . 
, `: -शिको वर्तुळाकार ˆ ` `` 
- आहे .. . oe है 
आज्ञापत्र समस्त राजकार्य धुरंधर विश्वासनिधी (राज) मान्य 
राजश्री भगबंतराऊ रामचंद्र अमात्य हुंकुमंतपन्हा. त॥ मोकार्देमानी 
मौजे चिंचवडे ता किल्हे सुभा प्रांत पनाळा qu ईहिदे सळासीन मया 
अलफ. बाजिदे + + + ई॥ वा। मजकूर बाहीर पंडोन जाऊन गाव- 
गना भाव तुम्ही अवघे गाव सोडून येणे: त्यास कोणी येईनात. म्हणऊन. 
मौजे मजकुरावरी स्वारी' रात्री पाळून रुद्वाजी -बिन हिरोजी, पाडील 


९२ ` ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


सिदा मोजे मजकूर याचा पुत्र संदजो पाटील जिवे मारिला. त्या उपरी 
देसक मजकुरास समाजाविसी करून ता मजकुरास आणिला. (पा)टील 
मजकूर याचा खून जाहिला हे वतमान किले पनाळीयाचे मुकामी 
श्रीमंदर मातुश्री साहेबास विदित केले. त्यावरून मातुश्रीसाहेबी पाटील 
मजकुरास खूनकाटे इनाम जमीन तोन बिघे देऊन सनद सादर केली व 
आम्हाकडील सन (द) दिली. सदरहू तीन बिघे जमीन आनभवीत 
होता. हाली पाटील मजकुरानें माहाराज राजश्री स्वामीस विनंती केली 
कीं आपला पुत्र देसाई याणी स्वारी घालून मारिला. मातुश्री साहेवी 
तीन बिघे जमीन इनाम दिली आहे. अशास माहाराजाही कृपाळू होऊन 
आणखी दोन बिघे जमीन द्यावी म्हणऊन अजे केला. त्यावरून पाटील 
मजकुरावरी माहाराज राजश्री स्वामी कृपाळू होऊन खूनकाटे जमीन 
इनाम बिघे ४५ पांच मोजे मजकुरी दिल्हे. 


पेसजी सनदे प्रमाणे. 'हलो नूतन जमीन बी-पड 
८२ भात जमीन नवकीर्दीपेको भात ८२ 
०१ वरकस मळा व माळ जमीन, | 

डे 


येकून पांच बिघे जमीन इनाम खूनकाट देऊन सनद सादर केली 
आहे. त्याप्रमाणे हे आज्ञापत्र सादर केले असे. तरी सदरहू जमीन 
माहालकरी----चे बिघयाने .पेसजी तीन बिघे नेमून + + आहे. 
हली दोन बिघे जमीन पड पैकी याचे ,.बिघयाने नेमून देऊन सदरहू 
जमीन याचे वंश परंपरेने चालवीत जाणे. जाणिजे. 


छ ११ जमादिलाकर प॥ हुजूर मोतंब असे. 


कमांक : ७७ कि वि. २१-११-१७३० 


गावास लष्कराचा उंपसगं पोहोचला हे लक्षांत घेऊन वसुल साडे एकवीस 
रुपये. ओकारण्यात आला आहें. तरी तो भरावा, जुलूम जबरदस्ती होणार नाही, 
म्हणून येसाजी भोसले यांचे मोंकदम मोजे बहादुर्रवाडी यांस अभयपत्र 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ९३ 


श्री 


श्री ` 
श्री राजा शाहू 
'चरणी तत्पर 
येसाजी भोसले. 
निरंतरं ` 
: अभयेपत्र समस्त राजकार्येधुरंधर विस्वासनिधी ..राजम्रान्य 
राजश्री येसाजी भोसले ताहा मोकदमानी मौजे बाहादुरवाडी त]! वाळवे 
सुहुरसन इहिदे सलासैन मया अलफ. दिल्हे अभयेपत्र ऐसेजे. सालः 
की +- + + चे खंडणीविसी हुजुरून तुम्हास आज्ञा केली होती त्यांवरून 
सुम्हाविसी m आणाजी जिवाजी मु॥ देशमुख ता। मजकूर. याणी 
हुजूर येऊन अर्ज केला जे साल गु॥ मौजे मजकुरावरी .:लस्कराचा 
कसाला पडोन गावाची खराबी जाहाली. ऐसेयासी गावावरी नंजर 
देऊन + + + माफिला. माथा बेरीज ठेविलियाने उगबणी 
करून पेस्तर सालची-लावणी करतील म्हणोन. त्यावरून बाराई अर्ज 
खातरेस आणून गावावरी नजर देऊन मस्ता खंडणी बि॥ इनाम तिजाई 
विभाग जिल्हेकडील करार रुपये ही ~ 
२० येन खंडणी नि 
१॥ कारकुनी कौलोवण. 
येकून साडे येकवीस रु॥ करार केले असेत. 


येणे. प्र॥ वसूल देऊन Re मामुरी सुखरूप करणे. जाजती 
जलल होणार नाही. अभय असे. जाणिजे. 


छ २१ माहे जमादिलावछ. मोतँब सुद. 


९४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


क्रमांक : ७८ | वि. २०-१२-१७३० 


क॥ कागल येथे झालेली एक इजीरमजालसी, यात भाग घेणाऱ्यांची नावेच 
फक्त उपल्ध आहेत. 


माहजर ब त॥ २० माहे जमादिलाखर दरजागा को कागल 
पो मार सरकार रायबाग सुभे दाहल जफर बिज्यापुर gu इहिदे 
सलासीन मया अलफ. सन ११४० साधारण नाम सवत्सरे मागंसीरष 
age सप्तमी रविवार बे॥ संभा नाईक हाजारमज्यालसो यानी---- 


राजश्री अबाजी सर्ज्याराऊ ' सिका पारसी 
घाटगे जाहागीरदार व फौज- all राजमुनसो 
दार पो मार----- मोर्तब पारसी. 
मल्हार कळसो पेशवे | 


कोनेरी संग्रम मुजुम- | गोविद विनायक गोपाळ मल्हार कोटीनवि- 
दारं चाकर सरकार शामजी गोविद . स पो मार 


गणोजी नलवडे चाकर सरकार . दाजी यादव देसाई ता aw 
(कठार) - चाकर सरकार----(कठार) 


फिरंगोजी यादव देसाई ता अरळ मालोजी नलवडे चाकर सरकार 
चाकर सरकार----(कठार) . - : (कठार 


संताजी मरुमकर सिलेदार सेख गवार पठाण चाकर सरकार 
चाकर सरकार----(कठार) ~ | (RT) 


अबाखान सिलेदार . _ 'पिरोजी नलवडे सिलेदार 
चाकर सरकार----(कठार) चाकंर सरकार----(कठार ) 


खंडोजी कोरे सिलेदार (कठार) मरोजो जाधव हुजरे (कठार) 
देसकानी पो मार 


` सेख सिराज नाईक : संद हुसेन नाईक ..” 
' सरनाईक का) मरगोड नाईकवडी को वाळवे 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ९५ 
राजश्री पिराजी सर्ज्याराऊ घाटगे अनंद भिकाजी देसकुलकर्णी 


fan यादो नारायण हवाले . पो मार 
देशमुखी पो मार 

सिका बालबद. 
नरहरी यादव हवाले नाडगोंडा _ 
पो मार मोर्तब बालबद, ` 
नाईकवाडी यानी पो मार a i 
ब॥ गोसो बाळाजी सिदक नाईक मोकर्देमानी क| . 
सबनीस पै॥ मार नाईकवडीं | कागले i 
सर्दा नाईकवाडी को हवेली... जखगोंडा पटेल बिन 
सरगुरु के॥ चिखली पो मार कठार . रायगोंडा पटेल 


'  क्‍क्णक्ण्किठार बा कठाई तांसिलदार नरसिंह 
फंकिराभाई भालदार-- कमाल बंडू नाईक... कुलकर्णी 
काँटी नाईकबडी क॥ मांजरी लगमणा चौंगलाः; ७: 
सुभानजी नाईक ahs कठार - .. हा मा 
लगमाणा काटीवाला ` 
¬ तागडी | 


(अपूर्ण) 


` 


PEE हे | | दि. २३-१-१७३१ 


| ` छत्रपतीं संभाजी दुसरे यानी रामचंद्र नाईक' पुंडे यांस मौजे माजनाल हा 
गावे इनाम दिला, रामचंद्र नाईक यांचे पिते शामजी' नाईक यानी , छत्रपतीं 
राजाराम यांची जिजी येथे सेवा केल्याचा निर्देश या सनदेत आहे 


९६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
श्री 


श्री 

प्रतिपञ्चद्ररेखे 
व वधिष्णुविशववं 
दिता शंभु छत्रप 


ते मुद्रा रामसुनो 
विराजते 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५७ साधारणनाम संवत्सरे पौष 

बहुल येकादसी मंदवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी 
याणी राजश्री रामचंद्र नाईक 

श्री आईं आ उपनाम पुंडे गोत्र जामदन्नी सूत्र 

दि पुरुष श्री राजा आश्वलायन यास दिल्हे इनाम- 

सिका शिव छत्रपती स्वामि पत्र ऐसेजे. तुम्ही स्वामीच्या 

` ` कृपा निधि तस्य फ राज्यातील पुरातत येकनिष्ट 

'. qa mian सेवक. तुमचे पिते र॥ शामजी 
प्रतिनिधि नाईक पुंडे याणी तोर्थरूप माहा- 

: राज राजश्री कलासवासी 

स्वामीची सेवा स्वामी चंजीस गेले त्यां तागायत केली व मारनिले 
तुम्हीही स्वामी सेवा निष्ठेने केली व करिता आहा तुमचे चालवणे हे 
स्वामीस परम आवश्यक. (म्हणून मोजे माजताळ हा गाव इनाम दिला.) 


मर्यादेयं 
विराजते 


क्रमांक: ८० l दि. ३१-१-१७३१ 


रामचंद्र नाईक पडे, मंत्री यानी छत्रपती संभाजी. दुसरे यांच्याकडे काही 
मागण्या केल्या होत्या. त्या त्यानी मास्य केल्या ब त्यांचे पुत्र शामजी नाईक पुंडे 
याना मंत्रिपदाचा हुद्दा देऊन निशाण चालविण्यात येईल असे आश्वासन दिले 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा ९७ 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५७ सांघारणनाम संवत्सरे as. 
शुध पंचमी रविवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी 
याणो समस्स राजकार्यधुरंधर . विश्‍वासनिधि राजमान्य राजश्री - 
रामचंद्र नाईक पुंडे मत्री यास आज्ञा केली यैसीजे. तुम्ही आपले 
स्वकीय प्रसंगविषईँची याद पाठविली ते हुजूर प्रविष्ट होऊन विदित 
जाली. येसियासी . तुम्ही स्वामीची सेवा निष्टेने करीत आहा. स्वामी 
तुमचे न चालवीत की काय. हालो यादी पाठविली त्यापैकी निर्वाह 


करून दिल्हा आहे. बी तपसील. 


गावाचेविशी लिहिले त्यावरून 


मौंजे माजनाळ ता बोरगाव हा गाव 


इनाम दिल्हा असे------- 
कलम 


१ 
'तुम्हास वराता चंदावरचे यैवजो 


रुपये देविले असे ते ' 
३००० हाली यैवजी l 
l २००० पेस्तर वरात 


सादर आहे. 
१००० हालो वरात 
- सादर. 
३० oc l 
४००० पेस्तर यैवजाचा 
fate जालियावरी 
घेणे- 
७००० Í l 
v 


तुमचे घरचे बेगमीस गला 
देसरी सोळुले मापे येणे 


` भिकसेट याकडेस खंडी 


१० दाहा देविली असे. 
करम 


तुम्हासं मंत्रीपणाचा हुदा आहे 


त्यांचे निशाण चारवावयाची 
आज्ञा करून तुमचे पुत्र राजश्री 


er 


` ` पोतदारी' विशई तुम्हीं सांगुन 


पाठविले. तरी पोतदारीचा 
धंदा चालतच आहे. दस्तुरी 
चालवणे. ते तुम्ही हुजुर 
आलियावरी सुदामत चालिल्या- 
प्रमाणे चाळवावयाची आशा 
होईल: कलम १ 


९८ ताराबाईकालीन 'कागदपत्रे : खंड दुसरा 


येणेप्रमाणे निर्वाह करून दिल्हा आहे. तुम्ही समाधान असो 
देणे.: जाणिजे. बहुत. काय लिहिणे. तरी तुम्हो सूज्ञ असा 


मर्यादेयं 
विराजते 


क्रमाक : ८१ | = : | | | E दिः ७-२-१७३१ 


गंगाजी चौगला, मौजे गोटखिंडी व त्याचा भाऊ या दोधामध्ये देण्या- 
घेण्याचा तंटा उद्भवला असता. मातुश्री गंगाबाई घोरपडे (बहादुरवाडीकर) यानी 
` मोकदम मोजे कोरेगाव याच्याकडे गंगाजी चौगला याच्याबाबत जामिनकी 


मागितली होती. ती त्याने दिली 
ae 
गंगाजलनिर्मेल मातुश्री गंगाबाई घोरपडी 
देसमुख क॥ वाळवे साहेबाचे सेवेसी 


, - दि॥ बे॥ मोकदमानी मौजे कोरेगाव क॥ वडगाव gu इहिदे' 
सलासीन मया ,अलफ. दिल्हा हजीरजमान कतबा यैसाजे. गंगाजी 
ater मौजे गोटखिंडी यामधे व यांचा भाऊ यांमधे देणे घेणेचा कजिया 
आहे. याबदल साहेबी हजीरजमान मागितले. तरी गंगाजी चौंगला यासी 
हजीरजमान' असो. उभयेतांचे बोली होय तो पावतो हुजीर्‌जमान असो 
गंगाजी चौगला वेव्हारस हजीर न होता गेला. तरी हजीर HSA. TANT 


न करु तरी त्याचे ताकितीचा जाब wer देऊ. हजीरजमान कतबा. 


“ सही. छ'१४ माहे सांबार 
नांगर 


_ १ हाजीरजामीन = ear ` ` 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे: खंड. दुसरा 88 


बमांक 5८२ दि. २३-२-१७३१ 
तुम्ही आंम्हाला घरच्या सारखेच आहात. तुम्हाला कृधी अंतर देणार ardt- 
म्हणन श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधी यांचे मालोजी घोरपडे यांस प्न. 
| श्री 
राजश्री मालीजो घोरपडे 
` गोसावी यास 
sat ; ठ PURS 
__ . अखंडित लक्ष्मी-आलंकृत राजमान्य RN 
टळे. श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि आसीर्वाद- सुमा ईहिंदे eos 
मया आलंफ. सर्वविसौ.आपण'व्रड़ील आहेत. i सांभाळला a TE । 
लिहिले. तरी तुम्ही पहिलेपासुन या sa तुम्हाविसी आंतर 
होणार नाही, आपले समाधान 'आसो देणे. oa 
छ. २६ साबान. बहुत काय लिहिणे; ` ` 
FF ' राजते | 
लेखना | 
वधी 


5 री oo 
श्री आई आदि पुरुष 
श्री राजा शाहू छत्रप 
ति स्वामी कृपानिधि त 
_ स्य श्रीनिवास परश 
राम प्रतिनिधि 


क्रमांक: ८३. ` दि. १३०४०१७३१ 
छत्रपती शाहू ब छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्यात. झाळेका तहनामा+ . 


१०० 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


श्रो . 


तालीक 


तहनामाः चिरंजीव राजश्रो संभाजी राजे यासि प्रति राजश्री शाहू 
राजे याणी लेहून दिल्हा सुहुर सन ईहिदे सलासँन मया व आलफ. छ १६ 
शौवाल बिरोधीकृत संवत्सर चैत्र वद्य द्वितीया बी ता 


ई॥ वारुण माहाळ dea संगम 
दक्षण तीर कुल दुतर्फा मुलुक 
दरोबस्त देखील ठाणी व किले 
तुम्हास दिल्हे आहेत. 
----कलम १. | 

तुंग्भद्रेपासून aga रामेश्वर 
देखील संवस्थान निमे आम्हा- 
कडे ठेऊन निमे तुम्हाकडे 
करार करून दिल्ही असेत 
~ Raa) 

6 १ i 
किले कोपल तुम्हाकडे दिल्हे, 
त्याचा मोबंदला तुम्ही , रत्ना- 
गिरी आम्हाकडे दिल्हो----- 
कलम 
१ 


वडगावचे ठाणे पाडून टाकून 
RT 


१ 
तुम्हासी जे वेर करतील त्यांचे 
पारपत्य आम्ही करावे. आम्हासी 


वारणेच्या व कृष्णेच्या संगमापासून 
दक्षण तीर age निवृती संगम 
तुंगभद्रा पावेतो दरोबस्त देखील 
गड व ठाणी तुम्हाकडे दिल्ही असेत. 
--~-¬-करूम १. 

कोकण प्रांत साळसी पलीकडे TET 
पंचमाहाल आंकोले पावेतो दरोबस्त 
तुम्हाकडे दिल्हे असे 


---कलम १ 


इकडील चाकर तुम्ही ठेऊ नये 
तुम्हाकडीरू चाकर आम्ही SH नये. 
कलम १ 


fare. प्रांत. विज्यापूर ,प्रांतीचो 
ठाणी “देखील आथणी तासगांव 
वगैरे तुम्ही आमचे स्वाधीन करावी 
"कलम १ 


बेर करतील. GR पारपत्य :, . 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १०१ 


सुम्ही करावे. तुम्ही आम्ही येका 
विचारे राज्याभिवृधी करावी. 


येकूण नऊ कलमे करार करून तहनामा लेहून दिल्हा असे- 
सदरहू प्रमाणे आम्ही चालऊ. यासि अंतराय होणार नाही. . 


क्रमांक : ८४ | , दि. १६-४-१७३१ 
छत्रपती संभाजी यांचे 'स्वाघीन किल्ले गगनगड करावां म्हणून छत्रपती 
Mg यांचे भगवंतराव अमात्य याना आज्ञापत्र. 

| 3 SA श्री. l i l | zA 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके. ५७ विरोंधीकृत sates चेन 
age शष्टी भृगुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपती 
स्वामी याणी समस्त राजकायेंघुरंधर विस्वासनिधि राजमान्य राजश्री 
भगवंतराव पंडित यासी आज्ञा केली ऐसीजें. स्वामीची व चिरंजीव 
'राजश्री संभाजी राजे यांची भेटी होऊन 'सौरश जाला: वारणेपासूनं 
तुंगभद्रेपावेतो मुलुक दरोबस्त देखील गड कोट ठाणी त्याकडे दिल्हीः 


किले गगनगड चिरंजीव राजश्री यांकडे देविका असे. तरी त्याची पन्ने 
घेऊन यतील त्याचे ब्वाधीन किला करणे. जाणिजे. | 
१ बहुत लिहिणे तरी सूज्ञ असा. ४८ ५7 आठी 
| : e o शिक्का, 
. .मोतंब . 


ऋमांक : ८५ हि , दि. १६-४-१७३१ 


छत्रपती, शाहू राजे यांचे हिंदुराव घोरपडे याना पत्र की, बारणेपासून 
-तुंगभद्रेपर्यंतचा सवं मुलूख संभाजी राजे याना देण्यात आला आहे. तरी ja 
पाशी जे गडकोट व ठाणी . असतील ती त्यांची पत्रे घेऊन येणारांच्या gTr 
‘SUT. . | 


१ अक्षराचे वळण वेगळे. 


१०२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


श्री ages 


च 
a 


तालीक 

स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५७ विरोंधक्ृत सवछरे चैत्र बहुल 

षष्ट्री भगुवांसरे क्षेत्रिय कुलावतंस श्री राजा शाहू . छत्रपती स्वामी 
याणी समस्त. राजकार्यंघुरंधर विश्वासनिधि . राजमांन्य राजश्री 
हिंदुराव घोरपंडे ममलकतमदार यासो आज्ञा केली यैसीजे. स्वामीची 
व चिरंजीव राजश्री संभाजी 'रौजे यांची“भेटी जाहली. सौरस्य जाहले. 
वारणेपासून तृंगभद्रेपर्यंत मुलुख दरोबस्त देखील गडकोट ठाणी feed. 
ग्रेसीयास तुम्हाकडे गडकोट ठाणीं असतोल,ती चिरंजीव राजश्री याकडे 
देविली असेत. तरी त्याची पत्रे घेऊन येतील त्याच्या हवाली करणे. 


, बहुत लिहिणे. तरी सूज्ञ असां... | 


ty दळ, . 
त्य 


क्रमांक: ८६ ... .:» .. ... दि. १६-४-१७३१ 


वारणेंपासून तृंगभद्रेपयंतंचा . मुलुख छत्रपती संभाजी यांचे स्वाधीन केला 
' आहे. 'वरी fees कोपंल त्याच्या ताब्यात' द्यावा, म्हणून छत्रपती: शाहू यांचे . 
गोविदराव मोरे याना आज्ञापत्र 


| तालोक 


स्वस्ति श्रो राज्याभिषेक ae ५७ विरोधकृत संवत्मरे.. चैत्र 
बहुल शष्टी भृगुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्रो राजा शाहू छत्रपती स्वामी 
याणी राजश्री गोविदराव मोरे यासी आज्ञा केली येसीजे. स्वामीचो व 
चिरंजीव राजश्री संभाजी राजे यांची भेट जाहाली. वारणेपासून 
तुंगभद्रे पावेतो मुलुक दरोबस्त देखील गट कोट ठाणी त्याकडे far... 
fares कोपळ विरंजीव राजश्री याकडे . देविला आसे. तरी त्याची पत्रे 


E ‘ 
i 3 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंडं दुसरा १०३ 
घेऊन येतील त्याचे स्वाधीन कोपल किला करणे. of. बहुत 
काय लिहिणे. 


4, 


अमांक : ८७ ` ES दि. १६०४-१७३१ 


हेरले, आळते, नांदणी इत्यादि ठाणी छत्रपती dart यांच्या, स्वाधीन 
करावीत व वडगाव हे ठाणे पाडून द्यावे.म्हूणून छत्रपती शाहू यांचे कुसाजी 
' भोसले व येसाजी भोसले याना आज्ञापत्र 
. ` OF, 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक. शके ५७: विरोंधीकृतनांम- संचत्सरै चैत्र 
बहुल शेष्टी भूगुवासरे क्षत्रीये कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपृति स्वामी 
याणी समस्त सेनाधुरधर विश्वासनिधि - राजमान्य राजश्री कुसाजी 
Was व येसाजी भोसले यासी आज्ञा केली Tats: चिरंजीव . राजश्री 
'संभाजीं राजे यासो वारणेपासून तुंगभद्रेपर्यत मुलुक दरोबस्त... 
गड-कोट ठाणी दिल्ही आहेत. तरी तुम्ही त्या प्रांते उपसगे न करणे 


लिहिणे तरीःसूज्ञ असा. मोतेब. * के Ba 
कर भिरा “fet : 2 | 7 a ठक 


SR उ a w i RE २४-६०-१७३९ ˆ 


>सुभाः पन्हाळा व. मामले मिरज: येथील सरदेशमुखी छत्रपती संभाजी दुसरे 
“सानी राणोज़ीः घोरपंडेःयांसः दिली e = के 
i Meise rt 273 5 | z 

२ याच आशयाची व याच तारखेची छत्रपती, शाहु: यांची -बळवंतरांव- सिंवदेव:वः . 
सुभानराव मोरे याना लिहिलेली आज्ञापत्रे उपलब्ध आहेंत. 


१०४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
YR: श्री 
i F Pas सिका 


स्वस्ति श्री .राज्याभिषेक शके ५८ विरोधकृत नाम संवछर 
आशाढ शु॥ २ गुरुवासरे क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
स्वामी याणी. राणोजी बिन: पिराजी घोरपडे नवकस यास दिले 
- 4, वतनपत्र यसाजे. तुम्ही मनोलीचे मुकामो स्वामी 
सिका सिका संनीध विनंती केली की आप (ले) अजे राजश्री 
| ^ ` . संताजी घोरपडे याणो तीर्थस्वरुप राजश्री कैलास- 
वासी' स्वामीचे सेवा मनोभावे केली. राज्याभिवृध्धी विषई बहुत श्रम 
साहास- केले. या करितां केलासवासी स्वामीनी चंदीचे मुकामी 
मद्यारनिल्हेवर मेहेरबान होऊन प्रांत पनाळा व मामले मिरज या दोनी 
संरदेशमुखीचे वतन दिवाणाच होत ते मरामत करुन दिल्ह. त्याप्रमाणें 
त्यानी आनभविलें. त्यामागे आपले चुलते राणोजी घोरपडे याणी 
आनभविले. ते स्वामी ' कार्यावर खर्चे जाहाल. त्या उपरी आपले पिते 
राजश्री. पिराजी घोरपडे. याणी स्वामीची सेवा केली. त्याणी वतन 
आनभविलें.. भोगवटीयास पत्रे पूर्वील होती ती आवांतर प्रसंगामुळे 
, गेली. पुड भोगवटीयास पत्र पाहिजेत या करिता सातार्‍याचे मुकामी 
राजश्री शाहु राजे “यासि विनंती केली. त्याणी आपली पत्र करुन दिली. 
- ओपंण स्वामीची सेवा करीत आहे. तरी वतनारी पत्रे द्यावयास 
. आज्ञा केली पाहिजे म्हणोन तुम्ही विदित केले त्यावरुन मनास 
आणिता राजश्री संताजी घोरपडे याणी ती॥ राजश्री कैलासवासी 
स्वामीची सेवा बहुत निष्टेनी केली या करितां त्यास सुभा पनाळा व 
मामले मिरज यां दोही सुभेची सरदेशमूखीचे वतन दिल्हे. त्याप्रमाणें 
चालत आहे. तुम्ही स्वामिची सेवा निष्टेने करीत आहां. तुमचे सर्वे 
प्रकारे चालंवणें स्वामीस परम आवशेक. यास्तव पूर्वी कैलासवासी 
राजश्री स्वामीनी सरदेशमुखीचे वतन दिल. त्याप्रमाणें स्वामीनी वतन 
तुम्हास आजरामरमत करुन दिल्हे आसे. सुभा पनाळा व मामले मिरज 
. कर्याती आठावीस यकूण देहे बी त॥ 


तांराबाईकाळोने कागदपत्रे: खंडे दुसंरा Foy 


सुभा प्राते पताळा' 
किता माहाल यकण देहे किता माहांल देहे. 
ता बोरगाव ३३. ... .... १ ता आळत ३५. हत 


ता-ठाणे २७ ...- `. - १६ ता मार गई 
ता कळे १२. : . १९,मिरज बा का २.य॥ 
ता सातव Re . .« , ९ क|! उदगाव 
ता कडोली १२... १० का सिरहुदीः 
ता वडगाव १८7... `, १३९ Rae $ 
ता वाळव ' २९ i ae E l 34 ae i? व पक F 
२१ ता मार Ta < no EENE 
८ मिरज ब॥ के॥ मिळवडीः १ ता: सकृडी = 
NR र? २३ 
१ तता आष्ट २७:. corn £ . १२ ता मार 
१०.ता मारु: 7 E ११ मिरज ब॥ का। १ 
१० मिरज mae ... १ क॥ इचलकर्जी 
EO र: १० Fil रुकडी 


~ A V% AAMA TA 


* 
4 न Py 


wR .... 


मामले मिरज सुभेचे माहाल 
किता mere देहे यकन किता मांहाल यकून देहे पलिट 
१ ता हवेली मिरज ११ BIL Mae फुट गाव का यो। देहे 
१ Bi सांगरी “er 9g का नांदरे | 
१ का म्हैसाळ, :.- ` ७ ` . १ मौजे रायबाग बाडी येक 


१०६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


wo ७, A “0 ००७ wo ०० ० 


क॥। बसापूर ८ १ 'मौजे हतनोली 
क॥ तासगाव १० १ मोजे बेंदरी 
Fl बेडग १० १ मौजे चिंचणी 
Pu कवट यकंद ९ १ मोजे बेणापूर | 
an आंजनी १२ १ मौजे मोरकळे 
कवट म्हॉँकाळ १५. १ मौजे जुजगाव 
'क॥ ढालगाव १२ १ मोजे आळसंद जाधवाचे 
क॥ सावडं eg १ मोजे मलणगाव 
en देसग | ९ १ मोजे डोंगरसुनी 
क॥ मनेराजोरी - ८ १ मौजे आकली 
— १ मोजे डिंगरज खुर्द 
१३ १२७ १ मोजे मांजरी 


१. मौजे गोवरगांब 

१ मोजे बोरगाव 

१ मौजे सावळज 

१ मौजे तिसिय 

१ मोजे निपट बोरगाव - 
=; १ मौजे राजापूर | 


' यकूण क॥। येक 
सुभा खटाव Su दोन प्रांत मिरंज 
१ तर्फ खानापूर देहे २० वीस 


- १ तर्फ विटे भाळवणी देहे २० वीस 
२ o S 


सुभा प्रांत कोल्हापुर TU इजलकर्जी प्रांत. ... 
, मिर॒ज देहे 77९ नऊ ee SFO 


ai 3° 


speed 


ता: सदलगे पौ देहे ` ता यकसंब (7 er jee 
१ मौजे/कोडोली ४: ::., ५१ i : १, सौजे टाकली 


तारांबाईकालोन कागदपत्रे : खेड दुसरा Ys 


१ मोजे रेंदाळ - के. १6. होत) 
१ मोजे सुळकूड २ हु eae 

१ मौजे सिरदवाड 

१ मौजे उटवाड 

१ मौजे अबदुलं लाट ~. | 


Ya yii if Nae ae 0 mes 
तेरीज THT माहाल FHT देहे क वां ना 
aa ° महाल 7 “गज बंकण देहे 
सुभा प्रांत पनाळे* : ९१० “Re 
मामले मिरज सुभा मांहाल ` १८: "१४४... 


माहाल . ..देहे : oo q SRR ES 
मामले मार १४.: 8४७... . 5५... 557; | 
सुभा खटाव २ ४० .. ...... +... 
सुभाकोलापूर २ , ' 


द ORES 


` येणे प्रमाणे सुभा पनाळा ळा. व . मामले. मिरज . सुभा.दर माहाक 
'येथी ल. माहा आंठावीस एकूण. देह PATRAS संवीस हे सदरहू. वतन 
आजराम्हरामत करून दिल्हे . आसे...या ` वततास हक व लवाजिमा 
-मानपान तासरीफ इनामत व बाजे कान्‌ काइदे -पूर्वील सिरस्ते प्रमाणें 
करार केले आसे. तरी तुम्ही सरदेशमुखीचे वतनाची सेवा करीत जाणे 
आणि gat पन्हाळा व मामले. मिरज सुभा दर माहा येथील 
सरदेशमूखीचे बतन तुम्ही व तुमचे पुत्र पौत्रादि वंश परंपरेने आनभऊन 


५१०८ ताराबाईकालीन.. कागदपत्रे:: खंड दुसरा 


स्वामीच्या पायासी निष्टाधरून सुखरुप राहणे.' -निदेश समक्ष. मोतंब 
सिक्याचे = है. ही 
तेरीख छ १. 


माहे रजब सूरसन इसने. 


क्रमांक : ८९ दि. २४-६-१७३१ 
राणोजी घोरपडे याना मामले मिरजेची सरदेशमुखी दिली आहे म्हणून 


छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे देशाधिकारी व कारकून मामले मिरज यांस पत्र, 
यांत: शिवाजी. महाराजानी 'ही- सरवेशमुखी . अनामत केल्याचा निर्देश आहे. 


तालीक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५८ विरोध्रीनाम संवत्सरे अशाड 
qer द्वितीया गुरुवासरे? क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति 
स्वामी याणी-- | | 


राजश्री देशाधिकारी व कारकन वतंमांन 
(व) भावी मामले मिरज यासि 


अज्ञा केली यसीजे, .राजश्री राणोजी: बिन -पिराजी घोरपडे 
नवकस देशमुख मामले मजकूर याणी::.मनोलीचे मोकामी स्वामी 
_ सनीध विनंती केली कीं आपले आजे.- राजश्री संताजी घोरपडे याणी 
तीर्थरूप राजश्री कैलासवासी स्वामीची शेवा मनोभावें केली. या 
करितां कैलासवासी स्वामी आपले आज्यावर मेहेरबान होऊन मामले 
मिरज येथील सरदेशंमुखीचे वतन पूर्वी जैन व. ब्राह्मणाचे होते त्यास 
थोरले माहारांज कैलासवासी यांच्या पायापासी अनराहट केली . यास्तव 
त्यांचे वतन दूर केले होतें. ते मंशारनिलेसं 'चंदीच्या मुकांमी मरामंत 
करुन दिल्हे. त्याप्रमाणे आपल्या आज्यानी अनभविले. त्याप्रो आपले, 


१ यांच तारखेची मिरजेच्या अठरा कर्यातीचीहि देशमुखी सनद आहें 
२ वारांत्रमाणे तारीख काढली आहे. 


ताराबाईकालीनं कागदपत्रे : खेड दुसरा oR 


i ० 

-चुलते राणोजी घोरपडे याणी अनभविले. तै स्वामी कार्यावेरी पडले. 
या उपरी आपले बाप पिराजी घोरपडे याणी. अनभविले; 'हूली वतन 
सेवकास 'चालत आहे. परंतु भोगवंटीयास' पूर्वील - पत्रे होती at 
अवांतर प्रसंगामुळे गेली. पुढे भोगवटीयास पत्रे पाहिजेत. यसीयासी 
सातारेयास राजश्री शाहु राजे यासि विनंती. केली: त्याणी आपली पत्रे 
करुन दिल्ही आहेत... तरी स्वामीनी आपली पत्रे भोगवटीयासी कहन 
'दिल्ही पाहिजेत. (वतनाचा तपशील आहे). 


कमांक: ९० - २. दि. २९-६०-१७३१ 


`` महाराज राजश्री स्वामीनी राणोजी घोरपडे यांस मिरज प्रांती नं गावची 
सरदेशमुखी दिली आहे. - तरी सदह गावच्या सरदेशमुखीचा ऐवज त्यांच्याकडे 
-झावा म्हणून हिंदुराव घोरपडे यांचे सगुणाबाई -निवाळकर.यांस पत्र... : :- 


A 
© 


श्री. ards विरंची च॑ 
. रण मंजन तत्पर 
हिंडू सुत मुरारराव 
:- घोरपडे निरंतर 
आज्ञापत्र समस्त राजकार्यभुरंभर विश्वासनिधि राज मात्य राजश्री 
हिंदुराव घोरपडे ममलकतमदार -मातुश्री सगुणाबाई निंबाळकर ता 


सोकदमानी मौजे RI T 
` ` `को इचलकर्जी _ - ` ` मजे सिडी लाली यके 
: “पते देह खोली सदंकगे . ' ` ` १ बस्तवॉर्ड 

१ मोजे रणदाळ : 5 se H 

१-मौजे सुळकोड 

१ मोजे सिदेवाड 

१ मौजे दत्तवाड 

१ मौजे लाटी 


७ 


११०  ताराबाईकांलीन कागदंपंत्रे : खंड दुसरा 


7. येकनं देह नव प्रां मिरंज सुहुरसन इसने सलांसीन मया अलफ. 
देहाये “मंजकरंची सरदेशमुखी माहाराज राजश्री स्वामीनी 
चिरंजीव रांजश्री राणोजी घोरपडे सेनापती यासी दिल्ही आहे. तरी 
तुम्ही सरदेशमुखीचा यैवज:त्याजकडे देत जाणे. उजुर न करणे: . : 
जाणिजे. छ ५ मोहरम. : ` 
आ राजते 
l ` लेख 

नावधी 


Ct , .. - , दि. ३०-६-१७३१ 


पिराजी घोरपडे हे नागनूर . गावी ठार झाले होते. तो गाव आपणास 
इनाम मिळावा म्हणून राणोजी घोरपडे यानी छत्रपती संभाजी दुसरे याना 
बिनंती केली असता त्यानी ती मंजूर केली 


eee rs श्री 
: प्रतिपच्यंद्र. रेख : 
q वर्षिष्णुविश्व बं. 
~ oe, .दिताषंमु छत्रप 
ली `  तैमंद्रा रामे सूनो ` 
विराजते . F 


> ee 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके "८ विरोधकृत ,संवत्सरे अशाढ 

qa सप्तमी सौम्यवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति 
~ स्वामी ` .याणी . राजश्री 

श्री श्री आई आ राणोजी -घोरपडे बिन 


राजा शंभू छ ' दि पुरुष श्री राला. 
त्रपति हषं निदान शिवछत्रपती स्वामी र पिराजी घोरपडे नौकस 
यांसी आज्ञा केली ऐसीजे 
zias सुत निल कृपानिधि। तस्य प 
कंठराव मुख रशुराम त्र्यंबक तुम्ही ` मनोळीचे मुकामी 
` प्रधान प्रतिनिधि स्वामीं संनीध विनंती केली 


की आपलें बाप रा॥ 
पिराजी घोरपडे स्वारीस गेले होते. तेव्हां मौजे नांगनूर का। नूल 
येथील देशमुख बाहेर निघाला. जुंझ झाले. त प्रसंगी म॥निले निधन 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा.. १९१ 


पावले. यास्तव मौजे. सार आपणास इनाम करून. दिल्हा पाहिजे 
म्हणून तुम्ही विदित केले. त्यावरून स्वामी तुम्हावरी. कृपाळू होऊच 
( वतन दिले इत्यादि) 


` मर्यादेयं तेरीख ५ मोहरम gu इसने i 
विराजते wee [| 
रुजु संमत l 
मंत्री 


क्रमांक : ९२ l i | fe ९-७-१७३१ 


मौजे कणेरी या गावाच्या मार्गावर होणाऱ्या व्यापारावरील जकातीचे 
उत्पन्न श्री फाडेश्वरास दिलेले आहे.. ते पूर्ववतप्रंमाण चालवावे म्हशून दिवाण 
कोट कोल्हापुरचे मौजे कणरीच्या मोकदमास पत्र १३ 


` आज दिवाण कोट कोल्हापूर ता मोकदमानी मौजें कणेरी क॥ 
` हुंबेली व मागे माहालानिहाय क॥ gaat सु॥ -इसन सलालीन मया 


आलफ. मौजे म॥ च्या मार्गाने वाणी उदमी येतात त्यास 
श्री----दैवाची जकासी- आहेत. श्री चे, येणे प्रो आहः 


नगासःरुके. os गोणास . .क गी 
की का A . . am 


| येणे प्रमाणे सा रुके. गोणीस ती रका सवाडास सापिंका? आहे | 
येणेप्रमाणे चाळतः आहे ते अविछिन चालविणे. फिंरोम बोभाट येऊ न 


१ was = पातळ 
२ after = एक तांब्याचे नाणे 


११२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


देणे: .सहतकदीमने चालत आहे त्याप्रमाणे चालवीत जाणें. जाणिजे. 


ता; छ १५ मोहरम. Alda सुदं 
शिका 


क्रमांक: ९३ "` न aa दि. ९-७-१७३१ 


. छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे देशमुख व देशपांडे परगणे मळगंद यांस पत्र 
की, सिदोजी घोरपडे यांस त्यांचे वडील हिंदुराव घोरपडे यांचे वतन चाल केळे 
असुन मौजे आतिकट हा गाव इसाफती म्हणून व रयत नि॥ आकारास दर सदे 
दहा रुपये नेमून दिले आहेत 

अशाच आणखी सदतीस गावच्या सनदा छत्रपती संभाजी दुसरे यानी 
सिसिणी-घोरपडे यांचे नावे करून दिल्या 


हि ED ge nes ies - नकल ` 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५८ विरोधीकृतनाम dase 
अषाढ बहुल प्रतीपदा भृगुवासरे क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा शभु 
PI छत्रपती. याणी देशमुख व देशपांडे परगणे 
सिका सिका मुळगुंद यासी आज्ञा केली अँसीजे. राजश्री 
`: ` सिंदोजी बिन बहिरजी हिंदुराव घोरपडे 
याचे वडिळास॒ती॥ राजश्री कैलासवासी स्वामीनी सरदेशमखीचा 
aaa दिल्हे आहे. त्याप्रो यास स्वामीनी करार केलीं आस. या वतना 
इसाफतीचे माव पूर्वी नेमून, द्विल्हे आहे. त्याप्रो.स्वामींनी चालवांवयांची 
आज्ञा करावी: महणून याणी विनंती केली. त्याप्रो चालवावयाची आज्ञा 
केली आस. तर तुम्ही वतनाचे आमलं सुरळीत चालवीत आणे. 
इसाफतीचा गावः मौज आतीकटे हा गाव पेण मजकर पेब नेमील आहे 
तो चालवीत जावे. निदेश समक्ष 
-मोतंबरुजू. ` ` . ` ` संमत मंत्री. 
सिका बाद सुरु. सुद्र बार बार. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : SSSA २१३ 


. _ .  सदरहृप्रो खालील गांवचे देशमुख'व. देशपाँडे यांना :आज्ञापत्रे :-- 
.१) प॥अजिरे . ` (आषाढ qu पंचमी रविवार) 


~ 


_ २) मुकदमानी मोजे माघेडे त॥ तारळ (आश्विन an, ७ इंदुवासर) 
` ३) मुकादमानी मौजे सिरऊर ता। जैनापूर ( + + व॥ १ रघिवास्र) 


(४): „» » कुदेवाड पा अलता (आषाढ शु॥ ५ » . ) 
` ५) देशमुख व देशपांडे पो आजिरे (आषाढ TN रविवासर) 
६) मोकादमानी मौजे मलिकवाड (आषाढ TN १ भृगुवासर) 


` ७) देशमुख व देशपांडे का। तटकोड, ( १ - ». रस 
८) 'मुकादमान मौजे बेगल su तटकोड ( » _ 
९) देशमुख व देशपांडे परगणे गदग: ( » » ९ 
१०) मुकदमानी मौजे रिगदहाल tm गदग ( » » १, 
ye, मौजे चित्र 

१२) देशमुख व देशपांडे. प॥ जमगी . 

१३) मुकदमानी मौजे. बड प॥ देवर हुबळी 

१४) देंशमुख-देशपांडे प॥ देवर हुबळी ... 

१५) ,, » Bi येकोडी l 


~ 
-< 

~ 

~ 

~ 

he 

Sr Sg 


A = 
~~ 
= 
- 
~ 
~ 


) 

) 

) 

n- ” -. n ) 
४: औ 

| ) 
) 

) 


१६) मुखदमानी मौजे कत रहाल Fl येकोडी( , ». 7 
१७) po » विरापूररायरेहुळी( , ५ ? ) 
१८) देशमुख देशपांडे पें॥ मुळगुंद oe ह. ) 
१९) मोकदमानी मौजे अतीकट क॥ मुळगुंद ( आषाढ व॥ . भृगु. ) 
२०). देशमुख व देशपांडे परगणे'यादवाड (on ) 
२१) मुकंदमांनी मौजे nwt मोट पा '(_.». ” . 0. ) 
_ १२) देशमुख देशपांडे पो मुरगाड { .». ?» 2 .) 
२३ ) भौकदमानी मौजे अरलीबेड कृ॥बेनिमटे( eS n } 
२४ ) देशमुख देशपांडे कः पेर्माकटे | ( n ११ रर ) 
२५) मुकदमानी मौजे कोलबी प। गोकाक ( ०. ”» १. ) 
२६) देशमुख देशपांडे पो " छ ( n २! pay 
२७ ) ” » समांतन हु ( no ” n ) 
२८) मुकादमानी मौजे मुलपुतछ Fl नरेंद्र 4 n » छः न 


११४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


- 


२९). मुकादमानी मोजे. मुनवाड Tu मुरगोड( आषाढ .व॥ भृगु ) 
३०) . ,, p पेलाप्रपा। धारवाड ( ,, ), को 
३१ ) दशमख दशपाड पो oy, ( ” n ‘i ) 
३२) मुकदमानी मौजे मलापूर पो नवलूगुंद ( ,, „,, i) 
३३) देशमुखदेशपांडे: पो p ( » ५» 9 ) 
३४) ».. Th उगरगोल Coe -y » ) 
३५) मुकदमानी वं,रयानी मौजे येडगाव ( , ,, #: .) 
३६) » » कैंपली ता BMT po „, » ) 
३७) देशमुक्ष देशपांडे ता कोणूर _ (३ फो 9 ) 
क्रमांक ; ९४ दि २५-७-१७३ 2 


बाबूराव शंकर दिनकरराव. चिटणीस यास सोधे संस्थानच्या खंडणी पैकी 

एकशे सव्वाऐक्यांशी रुपये देणे म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे त्यांचे सोंघे 

येथील हेजीब भानजी बल्लाळ हेजीब यास आज्ञापत्र 

श्री 

OE | ee 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक. शके ५८ विरोंधंकृत ata संवत्सरे श्रावण 


शुद्ध त्रितिया रविवासर क्षत्रिय कुलवर्तस श्रीं राजा शंभू छत्रपति स्वामी 
याणी राजश्री भानजी बलाळ हुँजीब मा सोंधे यास आज्ञा केली यैसीजें 
बदल देणे वेत? राजश्री बाबूराव शंकर दिनंकरराञ चिंटंणीस..यास दे _ 
+ + + + यकृण रुपये.यकसे सवायक्याइसी..रास .. देविली.. असेत. . 


afaria? यंवजी आंदा करणे. पांवलियाचां जाब घेणं. तेणेप्रमाणे 


१ वेत = इस्टेटीच्या एका “मागावर सारा कमी चढल्यास.. दुसऱ्या. एकादा 
मागावर जो जास्त बसवितात तो त 00. 
२ तोफ = नजर, फर्मास. Oe काल हे 5 SE E 


ताराबाईकाछोन HMI AS दुसरा ११५ 

गुजरा होईल.? जाणिजै. बहुत कीय लिहिणे. = 
तेरील नाहे सकर. a 
सु॥ इसने सलाशीन मया. ... ... - राजते. . .. 


'अलफ.' बार. $ Hae 
3 t a . | :-/ स ~ 
क्रमांक: ९५ ` दि. २६८-१७३१ 


-. ` श्री महालक्ष्मीचे पुजा अचेंच्या हक्कांबाबत गोपाळभट, बावाभट व॑ aiie 
'मुनेश्वर ह्या तिघांमध्ये कलह उपस्थित झांला होता. त्याचा निवाडा ब्रह दानेच 
करणे श्रेयस्कर अंसा विचार Seat करवीरचें छत्रपती संभाजी दुसरे यानी वरील 
तिघाना. पैठण येथील ब्रह्मसभेकडे पाठविले. बह्यसभेने तिघांचे म्हणणे. एकून 
घेऊन श्री देवीच्या पूजेचा एकेक वार तिघाना नेमून दिछां. os 

| | att meat gee’ ५ 

स्वस्ति श्री नृप शालिवाहन शके १६५३: विरोधकृतनाम संवछरे 
“भाद्रपद शु॥ ५ पंचमी -ब्रहेस्पतीवार ते.दिवसी श्रो मग्दोदावरी तीर 
विराजमान माहास्थल---प्रतिष्ठान :स्थित--धर्माधिकारी प्रमुख विशः 
'दिकीय ग्रहस्थ येही धर्मतः निर्णय पेत्र केले ऐसीजे. शामभटे . FATT 
बि॥ तुकणभट मुनीइवर गोपाळंभेट बिं॥ बाबदेंभंट मुनीरंवर-करवी रस्थ 
श्रीचे पूजक हे उभयवादी राजश्री संभाजी राजे यांचे पत्र वे हुजरे घेऊन 
--आमच्या स्थळामी अले अंसता (--ग तीर्थी शंकस्थानी--गोदा तटी 
विद्वदेदिकी सभा करून---बंहुमान्य पुरसर राजपत्र पाहिले-- 
लिहिले होते जे शामभट-गोपाळंभटया उभयताचा कलेह होंऊंन दिवा- 
णात आलें. त्यास + न प्रति--स्थळू नेमून पाठविले आहे यात्री बरहक 
मनसुबी करून यथान्यायें जे + + + + पाठविणे. या नंतर द्वितीय 


$ 


१ याचप्रमाणे निळकंठ बाबाजी “यास ५० रुपये द्यावे म्हणून छत्रपत्नी संभाजी 
दुसरे यानी भानजी बल्लाळ हेजीब यास दि. ७-११-१७३१ रोजी लिहिलेले 
बन iam माहे "णा ॥ 


Jif 
Ko तक 


११६ ` ताराबाईकाछीन कागदपत्रे.: खंड दुसरा 


सभेमध्ये या उभयवर्गी राजीनामे लिहून दिल्हे ऐसेजे. शके १६५३ 
धकुनाम संवछरे आषाढ व॥ १ भृगवासरे तदिनी प्रतिष्ठानी शकस्थळी 
aiaia | अग्रवादी शामभट बि॥ तुकणभट मुनीश्वर पूजक श्री देवी 
यानी लिहुन दिधले Cast. आपला व गोपाळभट मुनीशवर आम्हा या 
उभयतात वत्ती अशा निमेत कलह आहे. ये तनिमित्त राजश्री शंभ 
छत्रपति यानी तुम्हापासी पाठविले आसे. तुम्ही जो धर्मता निवाडा 
कराल त्याप्रमाणे आम्ही वर्तणूक करू. यास अन्यथा करू तरी देवा 
ब्राह्मणाचे अन्यायी. हे लिहिले सत्य व पशचमवादी गोपाळभट fan 


बाबदेभट मुनीइवर पूजक श्री देवी यानी लिहोन दिधले Cast. आपण 


a शामभट आम्हा उभयतास वृत्त अशा निमित्त कलह अला अहे. ये 


"तनिमित्त राजश्री शंभू छत्रपती यानी तुम्हापासी अम्हा उभयतासो 
'पाठविरे असे. तुम्ही जो धमंता निवाडा कराल त्या प्रो आम्ही 


वर्तणुक करूं. यास अन्यथा करू तरी देवा ब्राह्मणाचे ब्राह्मणाचे* अन्याई 

हे लिहिले सत्य असे. राजिनामे उभयी स्वसंतोशे लिहून दिधले 

यावरी तुतीय सभेमध्ये तकरीरा लिहून दिधल्या त्यात अनुपयुक्त 
बहुत आहे. ये तनिमित्त उपयुक्त लेख लिहिजें. तो शामभट बिन 

तुकणभट यानी तकरीर केली. मूळ पुरुष कृष्णभट. त्याचे पुत्र दोघे 

नरसी भट मुनीश्वर १. लिक्ष्मीधर भट मुनीइवर, लक्ष्मीघरास औरस 
पुत्र नाही. म्हणून ज्येष्ट. बंधु नरसी भट याचा कनिष्ट पुत्र नारायण 
भट दत्तपुत्र घेतला. लक्ष्मीधर भट मृत्यु पावला असता नारायण . 
भटा + ++ उत्तर +++ 


नरसी भटाचे पुत्र ३ Ot 
` पद्मनाभीभट१ . . कृष्णभट १. . . नारायण भट. १ 
` -. याचे पोटी पुत्र ३ याचे पुत्र २ i 
- तमणभट. - . कमळाकरभट १. 
न. क ee O geg हक? 
नी पी के .. कमळाकराचे WEL es 
तुकणभटास पुत्र २ पु. २ 
शुमभट १. - . बाबदेभट , 


. ...अश्व॒त्थ भट १. . मुकुंद भट... 


१ मुळातच दुबार. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे: खंड FIT 22 


. - पैद्मनाभी भट व कुष्णभट नारायण भटास म्हणो लागले : 
जे-अम्ही तिघे बंधु. परंतु तीर्थरुपानी तुज हाती sat कमे करविले 
त्याचे वित्त तू घे. वार तो ती ठाई करावे. सग त्रिवर्गी समजोंन वारे 
तीन केले. नारायण भटास औरस पुत्र नाही- म्हणोन : जेष्ट बंचुं 
पद्मनामी भट- त्याचा पुत्र तमण भट दत्तपुत्र घेतला. तो तेथे येथे 
होता. मग नारायण भटास अपभ्रंश "जाहला. इकडे कमळाकर NÈ 
शांत जाहले. त्याचे पुत्र बाबदे भट. मुकुंद भट हे मुंजे थोर जाहले 
तेव्हा लोकलाजेस्तव नारायण भटाची' स्त्री छक्ष्मीबाईस अवश्क 
नसतांही तमण भटी त्या उभयताच्या मुंजी धर्मार्थ केल्या. पुढे काले 
"करून TAT भट शांत जाहले. त्याचे उत्तर कमे THT भटी केले. पुढे 
TAT भटाचे श्रात्ध लक्ष्मी बाईच्या आज्ञेस्तव + + नारायण भटाचेही 
MA FHT भट. करीत होते. पुढे बाबदे भट व मुकुंद. भट हें दोघे 

तमणभटी आमच्या मुंजी बांधल्या आहेत त्याचे वतन आपणं भक्षु TAT 
कलह करू लागले. मग चौघा -गृहस्थाही मनास आणून सांगितले की 
सुमच्या मुंजी धर्मार्थ केल्या. तुम्हास तमण भटांचे वंतास संबंध नाही, 
तथापि कलह कराल तरी कमळाकर भटाचे sare संबंध नाही अंसे 
समजा लिहुन दिधले असता ते मान्य क्रून. स्वसंतोषे तुकणभंटास 
-लिहिली दिधली की. आपण आपला frat कमळाकर भट त्याचा विभाग 
“भक्ष. तमणभटाचे वंतास संबंध नाही. यानंतर साता पांचा वर्षी तुकण- 
“भट नारायण भटाचे श्रात्ध करीत होतें. ते समई दाहा जणाचे बले 
करून बाबदेभटी तुकणभटास मारामार करून वृंदावंनावरी: आणून 
-टाकिले अणी आपण + + + बैसला. तदारभ्य तमण भटाचे गृहात 
प्रवेशून' बळेच नकल' घर खात अला. पुढे बाबदेभटास गोपाळभट मध्य 
“पुत्र झाला तो मुकुद भटी दत्त घेतला. त्याचे जातकर्म नामकम व्रतबंध 
"विवाहादि मृकुंदभंटीचं केले, बाबदेभट वारले तेव्हा गोपाळ भंटासे 
क्रिया करावयासी उभा केला. तेव्हा अम्ही मुकुंद भटास अक्षेप केला की 
गोपाळ तुम्ही दत्त घेतला आहेः तो तुझा पुत्र-त्यासी बाबदे भंटाची _ 
“क्रिया करायासी संबंध नाही. मंग मुकुंद भट बोलिला की त्याचा पुंत्र 
'त्यास देतो. मगे आम्ही बोलिलो कीं पुत्र घ्यावयाचा मंत्र आहे. परंतु 
आोवयाचो मंत्र कोणही शास्त्री नाही. भंग मुकुद भट बोलिला को + Ë 


2१८ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


तरी याची क्रिया कोणी करावी. त्याचे उत्तर आपण दिधले की तूं कर 
अथवा मी करीन.* हो गोष्ट ` मान्य केली असतांही शेजारी ग्रहस्थ.व 
ब्राह्मण बोलिले की त्याचे पोटी जन्म घेतला आहे. तनिमित्त बाबदे 
"भटाची क्रिया मात्र. करायास : अईता असे. वंत तुम्हा उभयतांचा असे. 
असे चौघ ग्रहस्थ व ब्राह्मण बोलिले. मग शवाची दुराई सोडिली. पुढे 
मुकुंदभट होता तोही जरी मध्ये वारला. ते समई आपणासही ज्वरावस्था 
होती. तैसेच. जाऊन बोलिलो की पुत्र असता दिवाणाची पाटी करून 
बळेच .नातवा करावी. क्रिया करविली हे तकरीर लिहिली सत्य. यामध्ये 
यकही कलम खोटे जालिया आपण खोटे. शके १६५३ विरोधकृ्चाम 
संवत्सरे आषाढ वद्य सप्तमी बुधवासरे ॥.छं ॥ व पर्चिमवादी गोपाळ- 
भट fay बाबदे भट मुनीशवर यानी तकरीर लिहुल दिली ऐसीजे. अमचा 
व शाम भटाचा वडील- येक, त्याचे पुत्र.नरसि भट १, लक्ष्मीधर भट १- 
ada भटास पुत्र तिघे. पद्माकर भट १ कुष्ण भट १ नारायण भट १. 
-लक्ष्मीधरास औरस पुत्र नाही म्हणून नरसि भटाचा पुत्र नारायण भट 
दत्त पुत्र घेतला: -लक्ष्मीधर मृत्यु पावला असता नारायण भटीच उत्तर 
“क्रियाही त्याची केलीं: agate नरसिभट मृत्यु पावले. मग पद्माकर , 
अट बोलिले:की वृतीचे तीन विभाग करावे. नारायण भटी उत्तर . 
-दिघले जे आपण निमे वृतीचे धनी निमे वृत्ती घेउ. तुम्ही व कृष्ण भट 
faa: निमे बृतीस राहाणे. या नंतर पद्माकर भट बोलिले की 
-वडिली. आज्ञा केली आहे. त्या प्रो तीन वार करु असा निश्चय करून 
तीन बार भोगवटियास घातले.. पुढे पद्माकर भटास पुत्र ३. FHT 
(मट १ तमणं भट १ नरसिंः भट १. कृष्ण भटास पुत्र दोधेः २. 
-कमलाकर १ हरिभट १. पद्माकर भट मृत्यु पावले व कृष्ण weet 
-पावळे. नारायण भटास: संतती नाही म्हणून वृत्धपणी कमलाकर 
-भटाचा पुत्र -बाबदे भट नारायण भटी दत्त पुत्र घेतला. तदनंतर 
-BUZET भट व नारायण भट मृत्यु पावले. नारायण भटाची क्रियाही 
-बाबदे भटी केली. पुढे तुकण भट व कमळाकर भटाचा पुत्र मुकुंद भट 
च बाबदे भट हे तिघे तीन वार अनुभविंत अले. पुढे तुकण भंटास 
GH २. शाम भट १ ब आइवत्य भट १. आइ्वत्थ भटास संतान नाही, 
ब्राबदे भटासी कोणी कथला केला नांही. पुढे तुकण भट व नरसि भट 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे: खंड. दुसरा ११९ 


q तमण भट मृत्यु पावले. शामः भट व मुकुंद भट व बाबदे भटे आपले 
तीन वार यथापूर्व भक्षीत अले. यांनंतर पुढे बाबदेव भटाचे दोन तीनं . 
पुत्र झाले ते मेले. मग बाबदे HAL मुकुंद भटाची- प्रार्थना केली की 
'गोपाळाची मुजी तुम्ही करा. तुमच्या हस्त. महिमेस्तव-ऱहांवावेल या 
करिता मुकुंद भटी माझी मुंजी धर्मार्थे मात्र केली. विवाह तर बाबदे 
"टीच केला. मग बाबदे भट सत्तर पाऊणशे ७०।७५ वर्षाचे होऊन 
चारले. त्याची क्रियाही आपणच केली. त्या नंतरहि आपला आपला 
वार यथापूर्वं भक्षीस अलो. पुढे मुकुंद भटास वय बहुत झाले. पुत्र 
संतान नाही म्हणून यज्ञपुत्र झाला तो 'समस्त स्वक्षेत्रस्थ ब्राह्मणाचे 
संमतीने दत्तविधिपूर्वेक घेतला. जात कम ना कमं केले. बाबा ऐसे 
नाम ठेविले. चौलहि' केले. उपनयनंकाळी शाम, भट श्री स्वामीपासी 
'बोलिळे की पूर्वी मुकुंद : भटी गोपाळ भटास दत्त पुत्र घे त्याचा 
aaia केला. अता त्याचा पुत्र बाबा यास नूतन . घेऊन. वृतबंधः काय. 
निमित्त करितो तरी यासी :तुम्ही सांगणे. मग श्री स्वामीही समस्त 
ब्राह्मंण व मुकुंद भट यास बोळाऊनं शोध केला असता समस्तः ब्राह्मणाचे 
संमते हा अथं -सित्थ झाला की मुकुंद: भटी गोपाळ wera. दत्तविधि 
केला नाही. उनयनः मात्र धर्मार्थ केले: अता बाबा “दत्तविधि पूर्वक 
चेतला हे सत्य शाम we बोलतो FS. मग बाबाची मुंजी मुकूंद 
'भंटाच्या-माँडीवर समस्त ब्राह्मण मिळोत केली: श्री स्वामीहि पत्र करून 
"दिधरे की -बोबदे : भटाच्या वत्तीचा'अधिकारी गोपाळ: व मुकूंद ॅटाचो 
qn अधिकारी बाबा यास अन्यथा नाही. . जो अन्यथा करील त्यास 
श्री देवीची शपंथ असे. असे पत्र समस्त ब्राह्मणाचे साक्षीने करून. 


` ` पुढे मुकूंद भटाचे उत्तर कर्म बाबाने केले. त्यावर आठा नवा 
महिन्या शाम भटी आम्हासी कर्हे मांडिला की तुज मुकुंद भटी घेतले 
-आहे.. दोनी वार. करून भक्ष्‌. असा -बोलिला. मग आम्ही . समस्त 
-ब्राह्मणापासी .. उभयता. गेलो. समस्त ब्राह्मणी उभयत्तापासी . तकरीर 


१ चौल = लहान मुखाचा शेंडी राखण्याचा विधि; चूडा "कमे... 


१२० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


मागितली. त्यास शाम भटी तकरीर लिहून दिधली. आपणही तकरीर 
लिहून दिधली जे माझी मुंजी मुकुंद भटी धर्मार्थ केली. माझा पुत्र 
बाबा मुकुंद भटी दत विधीने. घेतला इतके मात्र लिहोन दिधले- 
त्यानंतर समस्त ब्राह्मण शाम मटास बोलिले जे श्री स्वामीही पूर्वीही 
.पत्र करून दिधले. मग ती लटका व्यवहार करितोस ही गोष्ट उत्तम 
नाही असे स्पष्ट शाम भटासी सांगितले. या उपरी रखमाजी साळोखा 
हवालदार या पासी जाऊन लटिके कागद काहाडिले की मुकुंद भट ब 
aa भट याही तुकण भटास लिहून दिधले जे तमण भटांच्या वंतास 
आपणास संबंध नाही. मग ते कागद समस्त ब्राह्मणी शोध करिता 
-लटिके जाणून हवालदारास सांगितले; पुनः हवालदाराने द्रव्य लोभे 
-आमचे तीन वार अमानत करून आम्हा उभयतास स्थळांतरासी पाठविले 
असताही AAAS माघार पळोन गावास गेला. आम्ही शामभटाची 
मार्गप्रतीक्षा करीत मौजे वठार उध्धव गोसावी येंकनाथ संप्रदायी यांपासी 
येऊन आपले वतमान सांगितले. त्यानी पत्रे पाठविली. शामभट पाठविले 
जाही. तेथून आम्ही कराडे क्षेत्रास अलो. आपले वर्तमान निवेदन केल. 
यानीहि हवाळदारास व समस्त करवीर क्षत्रस्थ ब्राह्मणास पत्रे पाठविली 
जे MAAS पाठवून देणे. शामभट पाठविला नाही. पत्रे माघारी फिरोन 
ass. ते पत्र, बजिन्नस आम्हापासी आहेत. त्यानंतरही शामभटी 
हंबालदारास पैका देऊन्‌ खोटा : कागद करून घेतला. माणसे लाऊन 
-बळेच ब्राह्मणाच्या साक्षी घेतल्या. अम्ही कराडी होतो. त्यानंतर राजश्री 


संभाजी राजे अले. त्यास वर्तमान निवेदन करून त्या बराबर करविरास 
-गेलो असता राजश्रीही श्री स्वामी व समस्त ब्राह्मण यांस आज्ञा केळी की 


या उभयतांचा न्याय यथाथ करणे पक्षपात न करणे. मग स्वामी व 
ब्राह्मण यांही श्रीचे देवालयी बसून उतर दिधले जे गोपालभट खरा व 
शामभट खोटा आहे. त्यावरून राजश्री अम्हास महजर करून देऊ 
. "लागले जे तीन वार यथापूर्वक अनभंविंत जाणे. शामभटही यजीतखत 
देऊ लागला. परंतु अम्ही हवालदाराचा कोटा कागद मागितला तो 
"देईनात. निमित्त राजश्रीनी निग्रह केला असता शामभट बोलिल्म की 


मजवर जुलूम करिताती. हे ऐकून राजश्री. अपले . पत्र. देऊन तुम्हाकडे 
उभायतास पाठविले आहे; स्वामीही ध्मनीतीनेः निवाडा करून दिधला 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १२१ 


पाहिजे' हे तकरीर सत्य. यामध्ये खोटे येक कलम जालिया आपण 
खोटे. शके १६५३. विरोधकुतनाम संवछरे आषाढ व॥ ७ सप्तमी 
बुधवासर या नंतर उभयवारी प्र॥वादी यांच्या तकरीरा विच्यारिता 
ती स्थळी मुख्य विवाद दिसून अला. नारायणभटाचा पुत्र बाबदेवभट 
अथवा तमणभट हे यक विवाद. स्थळ. गोपाळभट मुकुंदभटी दत्त 
विधीने घेतला किवा नाही हे द्वितीय विवाद स्थळ. गोपाळभटाचा 
पुत्र बाबा मुकुंदभटी दत विधाने घेतला किवा नाही हे तृतीय विवाद 
स्थळ. या उपरी ' ततोर्थी Salaa: . प्रतिज्ञातार्थसाधनं। तत्सि- 
त्थौसित्धि माप्रोति विपरीतमतोत्यथा ॥ व्याख्यातं चैतद्विज्ञानेशवरेण ॥ 
तत उत्तरानंतरं अर्थी साध्यवात्सद्य एव अनंतरमेव - लेखयेत्‌ ॥ 
प्रतिज्ञातः साध्यः सचासावर्थशचेति प्रतिञ्चातार्थस्तस्य साधनं साध्यते 
नेनेति साधनं प्रमाणं तस्य साधनस्य प्रमाणस्य लिखितं साक्षि मृक्तिणस्य- 
घिध्धौनिवर्ता सिर्धिसाध्यं जयलक्षणं. प्राप्नोति अतोस्मात्‌ प्रका रादन्य- 
था प्रकारांतरे साधनासित्धौ विप्रितं साध्यस्यासितिधि पराजय लक्षणं 
श्राप्नोतीति ॥ किं तत्साधनमित्यपेक्षितमाहा . प्रमाणं लिखितं मुक्तिः 
साक्षिणशचेति कीतितं ॥ एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतमुमुच्यते ॥ 
प्रमीयते परिछिद्व ते नेनेति प्रमाणं तच्च. द्विविधं मानुषं दैविकं चेति ॥ 
तच्च मानुषं प्रमाणं त्रिविधं लिखितं मुक्तिः साक्षिणश्चेति ॥ लिखितं 
लेख्यं ॥ भुक्तिरुपभोगः ।॥। साक्षिणोवक्ष्ययाणलक्षणाः ॥ ननु 
लिखितस्य साक्षिणां च शब्दाभिव्यकितिद्वारेण शब्दांतर्भावादुक्तं प्रामाण्यं 
भुक्तेस्तु कथं प्रामाण्यमिति चेत्‌ ॥ भुक्तिरपि कंश्चिद्विशेषणैःयुक्ता स्वत्व 
हेतुभूतक्रियादिकमव्यभिचारादनु मापयति अनुपपद्यमाना वा 
कल्पयतित्यनुमानेर्थापत्तौ वांतर्भवतीति प्रमाणमेव ॥ एषां लिखिता 
दीनां त्रयाणामन्यतमस्थाथ्यभावे दिव्यानां वक्ष्यमानुषाभाव एव दिव्यस्य 
प्रामाण्यमस्मादेव वचनादवगम्यते ॥ - इत्यादि शास्त्रोक्त मार्गे 
उभयतास सभासदी अज्ञा केली की तुम्हास प्रकृति . साधक 
प्रमाण जे असेल ते लेहोन प्रत्येक देणे. मग शामभटी लेहोन दिधले 
जे . नारायणभटाचा तमणभट दत्त पुत्र व मुकुंदभटाचा दत्त पुत्र 
गोपाळभट हा अर्थ पत्र साक्षी प्रमाणे सित्ध करून देऊ, न देऊ तरी 


१२२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


खोटे हे लिहिले सत्य. गोपाळभटाने लेहोन दिधळे एसेजे. नारायण 
भटाचा बावदेवभटच दत्त पुत्र हा अर्थ अनाक्षिप्त भोगप्रमाणे तित्ध 
करून देऊ. न देऊ तरी खोटे. मुङुंदभटी आपणास दत्त विधीने घेतले 
नाही व आपला पुत्र बावा यासच मुकुंदभटी दत विधीने घेतले. हे दोन्ही 
अर्थ पत्र व साक्षी व भोग याप्रमाणे त्रय सिट्ध करून देऊ. न देऊ तरी 
खोटे. 'हे लिहिले सत्य. यावरी शामभटी नारायणभटाचा दत्तपुत्र 
तमणभट येतद्विषई साधक पत्रे दाखविलो. पत्रे लिहिले होते जे शके 
१५९० कीलक नाम संवछरे भाद्रपद Yl पंचमीस तुकणभट मुनीरवर 
यासी लेहोन वात्रदेभटी दिधले ऐसेजे. आपण तुम्हासी कलहो करीत 
होतो की आमची मुंजी तमणभटी केली. आपण त्याचे पुत्र. आपण 
त्याचा विभाग भक्षु ऐसे म्हणत होता. त्यास चौघा ग्रहस्थानी सांगितले 
की तुमची मुंज धर्मार्थं केली. तुम्हास तमणभटाच्या वंतास संमंध 
'नाही. ऐसे भोग्य साध्य समजाविले. अजीपासून तुम्हासी कलह सहसा 
न करू. आमचा पिता कमळाकर भट त्याचा विभाग भक्षून सुखे असो 
हे सत्य. या प्रमाणेच मुकुंदभटीही तमणभटास लेहोन दिधले असे. या 
उभयपत्री साक्षी आपदभट लाटकर १ बंडभट जेरे १ तुकणभट जपे 
१ अपदेवभट अष्टावधानी १ लिंगणभट धर्माधिकारी १ सरस्वतीभट 
.ग्रामोपाध्ये १. हे पत्र Magan विच्यारिता तमणभट नारायणभटाचा 
“पुत्र हा आर्थे तो या पत्री नाही. प्रत्युत नारायणभटाचा पुत्र तमणभट 
'हे सत्य जरी असते तरी निपुत्रिक तमणभट मृत्यू पावलिया त्याच्या 
अर्ध्या अंशाचा अधिकारी तुकण भट होय व अर्ध्या अंशाचा अधिकारी 
'बाबदेवभट व मुकुंदभट होयत. ऐसे असताही तमणभटाच्यां. वंतास 
आपणास संबंध नाही ऐसे तुकणभटास. बाबदेवभट व मुकुंदभट.. लेहोन 
न देते. या वरूनहि ऐसे दिसोन येते की तमणभट नारायणभटाचा 
पुत्र नव्हे. यास्तव शामभटी पत्र दाखविले ते कृत्रिम असेः ऐसा सभासदी 
निश्चय केला व कोळापूरस्थ ब्राह्मण येथे सिहस्थ विध्ीनिमित्त गंगा-- 
स्नानार्थ अले त्यास समस्ती विच्यारले की गोपाळ भटोस मुकुंदभटी 
दत्त विधीने घेतले आहे किवा नाही, यावरी ते ब्राह्मण: उभयताच्या 
विद्यमाने समस्तांत्रति बोलिले की गोपाळभट मुकुंदभटी, दत्त: विधीने 


ताराबाईकालीन:कागदपत्रे-: खंड दुसरा १२३ 


घेतरा नाही. मुंजी मात्र धर्मार्थ केली. ' गोपाळभटाचा पुत्र बाबा मुकुंद 
भटी दत्त विधीने घेतला' हे आम्हास ठाऊके .आहे. यावरून झशामभटाचा 
व्यवहार मिथ्या आहे ऐसा समस्ताही निश्चये केला. agat गोपाळभटी 
नारायण भटाचा वृतांत व घर याचा अनाक्षिप्त भोगवटा बाबदेव भटास 
AACA होता. ते वारले. नंतरही आपणास हा काळपरायंत आहे हे साक्षीने 
Rea करून दिधले :अणी श्री स्वामीचे पत्र दाखविले. पत्री लिहिले 
होने जे शके १६४३ प्लवनाम . संवछरे वैशाखः बहुल -पंचमी शुक्रवार | 
तदिवसी समस्त ब्राह्मण क्षेत्र करवीर यासमवेत श्री स्वामी यानी 
लेहोन दिधले पत्र ऐसे. शामभट व मुकुंदभट व गोपाळभट श्रीचे 
पुजारी या त्रिवर्गात मकंदभटास पुत्र संतान नाही. या-करिता मुकुंद 
भटांनी गोपाळभटाचा पुत्र बाबा दत्त पुत्र विधीने shee धेतला नंतर 
वृतबंध करीत होते.. त्या समई झामभटी अम्हास सांगितले की, मुकुंद 
भठी पहिले - बाबदेवभटाचा पुत्र गोपाळास- दत्त. पुत्त घेऊन - वृत्तबंध 
केला. त्या नंतरे बाबदेवभट मत्य समई... मागती गोपाळ त्याकडे 
लाऊन दिधले. अणि -गोपाळाचा" पुत्र. ब्रावास नूतन घऊन . ATT 
करिताती. . तरी स्वामीनी त्यास सांगणे. .याव्रछन समस्त ब्राह्मण व 
मकंदभट यासी बोलाऊन . विच्यारले. मगं मुकुंदभठ बोलिले. जे 
गोपाळभटाची मंज मात्र धर्मार्थ केली . दत्त विधीने घेतल नाही 

गोपाळाचा पुत्र बाबा दत्त विधीने घेतला. याचा ब्रतबंध करितो 

स्वामीहि दुषण न ठेवणे. त्या उपरी विच्यारून पाहाता समस्त ब्राह्मणाचे 
मते मृकृदभटाची गोष्ट सिद्ध जाली. शामभट बोलिले ते अनुचित 
जाणून बाबाची मंज मकंदभटाचे मांडीवरी लाविली. बाबा मुकुदभटी 
विधिपूर्वक घेतला हे यर्थार्थ. यास्तव बाबदेवभटाचा वृतीचा अधिकारी 
बाबा यास अन्यथा नाही. विभाग परत्वे त्रिवगें पुजारी यानी पूर्ववत 
वृती भक्षुन सुखरूप असावे. यास अंन्यंथा कोण्ही करील त्यास श्री 
देवीची शफत असे. पत्री साक्षी Foray १ महादेवभट. जपे १ व 
शामभट स्मार्त शेंगगावकर १ व तुकंणभ॑ट अध्यापक १ व माहादेवभट 
जोसी १ व भिकण भट ग्रामोपाध्ये १ व हरिभटात्मज आपा लाटकर 
` ग्रामोपाध्ये १ ब गणेशभट स्माथ. १- व भास्करभट धर्माधिकारी १ 


१२४ ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


कृष्णभट जमखिंडकर १ व शिव जोसी १ व जिवभट जेरे १ 
व धोंडभट लाटकर १ ब नागेंशभट जपे १ व रामभट अष्टेकरश्व 
नारायणभट नळवडेकर १ ऐसे पत्र दाखविले. मग या पत्राचा शोध 
करिता है पत्र प्रमाण जाणून या पत्रावरून व पत्राहृढ साक्षीवरून हा 
निश्चय झाला की गोपाळभट मुकुंदमटी दत घेतला नाही. गोपाळ 
. भटाचा पुत्र बाबा दत्त घेतला. गोपाळभट बाबदेव भटाचेच वृतीचा 
अधिकारी. ऐसा समस्तास निश्चय जाला. याहीवरी शामभटी सुरत 
मजालस दाखविली. तीमध्ये बावदेव भट मुकुंद भट याही तुकण भटास 
पुत्र लेहोन दिधले असे म्हणून शामभटी पत्र जे दाखविले त्या पत्राचे 
मुळे निमे शामभट व निमे गोपाळभट ऐसे दोनी वार करावे ऐसे 
पंचायतानी आपल्या मते केले आहे. परंतु ते पत्र तो पूर्वोक्त प्रकारे 
कृत्रिम असे. ऐशास त्या पत्राचे वळे पंचायतानी जे केले ते मिथ्या 
असे अणि शास्त्रंविरुद्धहि अंसे- ऐसे उभयतांची साधके पाहता गोपाळ 
भटाचे तिन्हीहि अर्थ प्रमाण करून fea जाले व शामभटाचे 
दोन्हीहि आर्थ सित्घ न जाले यास्तव प्रकृत व्यवहारी गोपाळ भट खरा 
ब शामभट खोटा असे. या उपरी पूर्वोक्त सकल विचार मनास अणून 
याची वंशपरंपरा ऐसी निर्धारिली ।। छ ॥. 


मूळ भट HME १ 
यासी पुत्र दोघे २ 


Q जेष्ट पुत्र नरसि भट | १ कनिष्ट पुत्र लक्ष्मीधर 
` यास पुत्र दोघे २ भट याचा दत्त पुत्र . 
१ पद्मनाभ भट. १ कृष्ण भट १ नारायण भट याचा 
याचा पुत्र याचा पुत्र | याचा पुत्र 
१ तुकणभट १ कमळाकर भट १ बांबदेव भट याचा पुत्र 
याचा पुत्र याचा पुत्र. po पि 
१ शामभट १ सुकुंद भट १ गोपाळ भट. 
| याचा पुत्र = 
दत | 


१ बाबा भट 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १२५ 
एसा समूळ विच्यार पाहतां गोपाळ भट लक्ष्मीधर भटाचा वंशीचे होय. 
तत्‌ निमित्ये दोनी वार श्री देवीची पूजा गोपाळ भटी करावी. शामभट 
च बाबा भट हे दोधेही नरसि भटाच्या वंशीचे. यास्तव या दोघे जणी 
मिळोन दोनी वार पूजा करावी ऐसे अहे. तथापि पुरुषत्रय . परयंत ती 
वाराचाच भोगवटा आहे. यास्तव शामभट fan तुकण भट मुनीश्वर 
चार १ एक व गोपाळ भट fan बाबदेव भट मुनीश्वर वार १ (बाबा 
"भट बि॥ मुकुंद भट मुनीश्वर वार १) असे तीन वार तिघाजणी 
अनुभाऊन श्री देवीची पूजा करून सुखरुप असावे ऐसा समस्त विद्वद्वैदिकी 
'धर्मशास्त्र प्रमाणे निर्णय करून सित्थांत केला असे. | 
इत्यलयतिविस्तरेण॥ छ ॥ 


१ संमत माधव भट १ बी कलम अनंत संमत गोपाछ पाठक 


धर्माधिकारीः . देव धर्माधिकारी धर्माधिकारी . 
१ पत्रार्थ साक्ष १ पत्रार्थ साक्षं qar साक्षी 
आच्यार्य वेंकटेश आच्यायें रंगनाथ गोस्वामी केशव 


१ पत्रार्थयोः संमतः १ पत्रार्थ साक्ष रघुनाथ पत्राथे साक्षी areari 
'पना भटी अपा भटस्य १ पत्रार्थ साक्ष कुमारी गोविदः 


अनंत 
१ पत्रप्रमाणे साक्ष पत्रा्थं साक्ष १ पत्राथ साक्षी 
बाबदेव महेश . कृष्ण जोसी विठलंस्व .. 
१ पत्रार्थ साक्ष गोविद १ पत्रार्थीय समतः १ पतरप्रमाण साक्षी 
पडके सेशाच्योर्यस्ये ` शामभट पनाभटी 


हस्ते गंगाधर 


१ पत्रार्थं साक्ष तोरो १ पत्रार्थीय समतः 
हरिहर सदासिव भटस्य 

१ पत्रार्थ साक्ष शाम १ पत्रार्थे साक्ष 
दिक्षित स्मार्थ शामभट Sent 


३ पत्रप्रमाण साक्ष ' १ पत्राथे साक्ष 
नागेश पडके हस्ते तापस साम 
नरहरी काळवीट राज्यस्त 


१ साक्षी विश्वनाथ भट 


` ` राम डोहकर | 


१ साक्षी नरहर भट 
area 

१ पत्रप्रमाण साक्ष 

पुंडलिंक भट काळवीट 


१२६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


१ पत्रप्रमाण साक्ष १ पत्रप्रमाण साक्षै ' १ पत्रप्रमाण साक्षी 


o रामभट -अपमणे नारायण दीक्षितः अवा गोरे 

१ पत्रप्रमाण साक्ष १ पत्रप्रमाण साक्ष * पत्रप्रमाण साक्षी | 

` भवानीभट भागवत विश्वनाथ भट लक्ष्मण द्वितीय 
SRE _ स्मार्थ सरस्वती 

१ पत्रप्रमाण साक्ष १ पत्रप्रमाण साक्ष १ पत्रप्रमाण साक्ष 
बावा जोशी गिरभट स्मार्श विभ्युभट तंत्र 

१ पत्रप्रमाण साक्षी ' १ पत्रोथे साक्ष १ समतोय मथी 
लक्ष्मी प्रसाद " आच्युत' भट १ हरिभट उपाध्ये 

गांठाळे स्मार्श 


१ पत्रप्रमाण साक्षी १ पत्रप्रमाण साक्ष १ TAT साक्ष 
' गोपाळ भर्ट वांकरे कृष्ण भट भागवत ` वचंभट वैद्य 
१ पत्रप्रमाण साक्षी : १ पत्रप्रमाण साक्ष १ पत्रप्रमाण साक्ष 


wade wit: धोंड जोसी : विश्वनाथ उपाध्ये 
` १ पत्रप्रमाण साक्षी g पत्रप्रमाण साक्ष १ पत्रप्रमाण साक्षी 
n हरिभट किरकिरेः . बाळंभट मडके कान जोसी | 


१ पत्रप्रभाण साक्षी: १ पंत्रप्रमाण साक्षी १ पत्रप्रमाण साक्ष ` 
गोविद भट कवीश्वर कानोबा सवंछरकर बाळंभट सप्ते राजापूर 
१ पत्रप्रभाणः साक्षी: १ पत्रार्थ साक्षी ` १ पत्रप्रमाण साक्ष `` ¦ 
शिवराम गोसावी गोविंद जोसी . . त्रिंबक शट . 
\ Ee १ पत्रप्रमाण साक्ष: je 7 
नारायणभट पराडकर 


१ पत्रप्रमाण साक्ष, १ पत्र प्रमाण साक्ष 


“~ 'यिरभट सेवतेकर .. *केशवभट वारे 

१ पत्र प्रमाण साक्ष गणेश शट १ पत्र प्रमाण साक्ष गोपाळ भट 
थोरपे सेगावकर ` रामडोहकर 

१ पत्र प्रमाण साक्ष - १ पत्र प्रमाण साक्ष 
हरभट पनाभटी नारायण भेडसगावकर 

१ पत्र प्रमाण साक्षी १ पत्र प्रमाण साक्षी 


हरभट वाळवेकर , रौ मकरीभट जनवाडी 


(po 


vo 


तासबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा १२७ 


पत्र प्रमाण साक्ष - 
धोंड भट गोरे 
पत्र प्रमाण साक्ष 
बाबा गोरे 


गोही-------- 
गंगाजी माहादेव अज्यात 
सरदेशमुख परगणे मजकूर 
पत्र प्रमाण साक्षी नारोजी 
माहाजन ठाणे कसबे पेठण 
पत्र प्रमाण साक्ष गिरमाजी 
माहाजन वाखरे कसबे पैठण 
हस्ते हरबाजी 
गोही बापूजी चौधरे 
कसबे पेठण 
पत्र प्रमाण साक्षी जिजाजी 
पाटील सखदुम कसबे 
मजकूर 
पत्र प्रभाण साक्षी 
केशवराव यादव 


. गोही विठोबा कावळे 


पत्र प्रमाण साक्ष 


` बच्याबा भोकंरे ` 
पन्न प्रमाण साक्ष 


बच्योबा CATT 


पत्र प्रमाण साक्ष 
शामजी काशी 


va 


evo 


१ पत्र प्रमाण साक्षी 

शिवबा देव भटी 

पत्र प्रमाण साक्षी 

जळनाथ भट सिरगावकर ` 
पत्र प्रमाण साक्षी 

मोरेश्वर मडके 


wo 


“oe 


पत्र प्रमाण साक्ष विसाजी 
रघुनाथ व खंडेराव रघुनाथ 
अजात देशमुख परगणे मजकर 
पत्र प्रमाण साक्ष गिरमाजी. 
` बकार व उंधोजी चितामणी 
` गमास्ते देशपांडे परगणे मजकर 
पत्र प्रमाण साक्ष तिमाजी | 
` माहजन भोकरे कसबे..पैठण 
पत्र प्रमाण साक्ष देवजी . 
माहाजन हस्ते बाबाजी: 
माहाजन कावळे कसबा मजकूर 
गोही निंबाजी wage mare 
: गोही जिजाजी .गोविंद 
` कुलकर्णी कसबे मजकूर 
पत्र प्रमाण साक्ष 
केसोजी भोकरे 
पत्र प्रमाण साक्ष 
गोदाबा वाखरे - 
१ पेत्र प्रमाण साक्ष . 
शामजी झालते 
१ पत्र प्रमाण साक्ष . 


ro 


vo 


wo 


“vo 


“so 


wo 


१२८ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


१ पत्र प्रमाण साक्षी सदाशिवजी भोकर 
पेणको जगनाथ १ पत्र प्रमाणे साक्षी 
थोरात माहादाजी भोकर 


१ पत्र प्रमाण साक्षे 
मेघशाम गोसावी 
१ पत्र प्रमाण साक्ष 
सखोजी वावडेकर 
१ पत्र प्रमाण साक्ष 
निरांजी नागनाथ 
कसबे नासिक 
१ पत्र प्रमाण साक्ष 
सदासिव वेडकेः 
"(यां पत्राची असल फार जीर्ण असोन बालबोध अक्षरानी 
लिहिलेली. रामचंद्र दामोदर मुनेश्‍वर याजपासी येंकट नानाभट बि॥ 
बाबाभट मुनेरवर निम्या घराणेतील यांजपासी येक याप्रो असोन 
रामचंद्र मुनेश्वर यांजपासी असलेले असलावरून ही प्रत अक्षरशः रुजू 
मुकावेलनिसी अज रोजी तयार केली आहे. fau मार्गसीर्ष au १२ 
शक १८०४१ चित्रभानुनाम' संवछरे. दस्तुर गोविद वामन मुनेश्वर 
रा करवीर. गोविद वामन यानी माहितीकरिता आपले दप्तरी 
ठेविली आहे.. ; 
ˆ गोविद वामन मुनेश्वर श्रीपूजक दस्तुर qu) 


कमांक: ९६ | दि. २८-९-१७३१ 


सखो देवजी कुलकर्णी याच्या पुर्वजानी व्यंकटगिरीहून श्री व्यंकटेशाची 
मूर्ति आणून व्यंकटपूर नावाची वाडी वसविली होती. या देवस्थानास छत्रपतीनी 
तीन खाबर जमीन इनाम दिली आहे, म्हणून राणोजी घोरपडे यांचे मोकदम मौजे 
रुबी A रुकडी यास पत्र. l 


१ दि. ६-१-१८८३. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १२९ 


व्यंकटेश श्री - तालीक 
सिका 


आज्ञापत्र समस्त सेनाधुरंधर विश्वासनिधि राजमान्य राजश्री 
राणोजी घोरपडे सेनापति त॥ मोकदभान मौजे रुबी TU रुकडी सुभा 
प्रा पनाळा सु॥ इसने सलासीन मया आलफ. सखो देवजी नाईक 
कुलकर्णी मौजे मजकूर याणी मनोळीच xn राजश्री स्वामी. संनीध 
विनंती केली की आपले पूर्वज याणी श्री----ची भक्ति विशेश्ञात्कारे 
केली. त्यावरून श्री प्रसन्न होऊन प्रसादिक मुहूति व्यंकटगिरीहून 
गंडकीसिळेची दिल्ही. ती गावास घेऊन आले. मुहुति स्थापना केले, 
तेथे व्यंकटपू रवाडी वसविली. तेथे पूजा पुनस्कार करीत होते.. आलीकडे 
आनकूलता नाही याजकरिता उत्साह राहिला आहे. पूजेस जमीन 
नेमून दिल्हीयाने श्री----ची पूजा चालऊ. येणेकडून कल्या गाह आहे. 
म्हणोन विनंती केली. त्यावरून स्वामीनी मनास आणून at पूजेस 
जमीन इनाम करून दिल्हीयाने स्वामीस व राज्यास कल्याण : आसे 
जाणून (दिले इनाम) 


FE 


जाणिजे. र॥ छ ७ माहे. राखर. मोतंब असे. 


ATH : ९७ दिः १०-११-१७३२ 


मौजे मोघडेंचा सर्व वसूल हरीहराचार्य पंडितराव यांजकडेःदेत जाणे म्हणून 
छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे मोकदम मौजे ATS यास आज्ञापत्र, 


स्वस्ति श्री राज्याभीषेक शके ५८ वीरोधकृत नाम संवत्सरे 
आइवीत age सप्तमी इंदुवासरे aia कुलावतंस श्री राजा शभु 
छत्रपती स्वामी याणी शुकदमानी मोजे मोघर्डे ता॥ तारळे यांस आज्ञा 
केली ऐसीजे. मौजे मा राजश्री हरीहराचायं पंडीतराव याकडे बाबती~ 
देखील मुकासा दिल्हा असे. तरी तुम्ही वाबतीदेखील ऐवज पंडीतराव 
याकडे देत जाणे व सेत सनदे मौजे मारी आहेत ते दूर करुन तो ही 


. १३० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


` वसूल पंडीतरायाकडे देववीला आहे. तरी सेत सनद्याकडे एकंदर वसूल 
न देता सारा वसूल सेत सनद्याचा देखील पंडीतरायाकडे देत जाणे. 
जाणीजे. निदेश समक्ष. Aka व सनदेचे तिसरे ओळी खाली सिके 


दोन आहेत. 


क्रमांक : ९८ दि. २०--११-१७३१ 


मौजे पांगिरे हा गाव सेनापतीकडून काढन दुसऱ्या वाड्याकडे दिला आहे 
म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे मोकदम मौजे पांगिरे यास पत्र. 


मूळ पारसी दप्तर 
सन १२०६-फसली यातील 
स्वस्ती श्री राज्याभिषेक शके ५८ विरोधीकृत नाम संवत्सरे 
मार्गशीष qu द्वितीया मंदवासरे क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु 
छत्रपती स्वामी याणी मोकदमानी------- 


मौजे पांगिरे त॥ कापसी यासी 


आज्ञा केली एऐसीजे. मौजे मजकुरी पेशजी कारखान्याकडील 
सेनापतीकडे दिले होते. ते हाली दूर करून दुसरा वाडियाकडे दरोबस्त 
दिल्हे आहे. कमावीसदार येईल त्यासी रुजू राहून आकार प्रमाणे ऐवज 
दुसरा वाडियाकडे बिलाकसूर पाववित जाणे. निदेश समक्ष. 
मर्यादेयं 
oli विराजते 
तेरीख १ FE 
जमादिलाखर सुर सन इसने 
| रुजु संमत मंत्री ahd 
बार सुरु सुद्र बार बा 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे. खंड दुसरा १३१ 
qa : ९९. . | इ.स. १७३१ 


- . . .खंडो बल्लाळ चिटणीस यानी केलेली सेवा लक्षात घेऊन त्यांच्या वंशजाचे 
वतन: अविरोध. चालविले पाहिजे म्हणून छत्रपती शाहू राजे यांचे छत्रपती संभ-जी 
दुसरे यांना पत्र. करवीर राज्यातील आपले वतन वारणेच्या तहा पासून सुरळीत 
चालत नाही अशी तक्रार जिवाजी खंडेरात्र चिटणीस याने केल्याने छत्रपती श हूं . 
राजे यानी हे पत्र लिहिले. 


श्री 
नकल 


श्रियासह. - .; | 

- चिरंजीव राजमान्य राजश्री संभाजी राजे यासी . प्रति 
शाहू राजे आसीर्वाद. उपरी येथील कुशल जाणोन स्वकीय लिहीत 
जाणे, विशेष राजश्री जिवाजी खंडेराव चिटणीस याणी विनंती केली 
की. पूर्वी आपले वडिलानी स्वामी सेवा बहुत निष्ठेने केली. .व्याजवरून 
कुंपाळूं होऊन संपूर्ण राज्यातील सरकारातून व सरदार ब किलेकोट व 
जंजिरे येथील चिटणिसी. व कारखानिसी व जमिनिसी हे तीन धंदे वंशः 
परंपरेने करून दिल्हे आहेत याजप्रमाणे चालत आहेत व स्वामीनी प्रांत 
पनाळा येथील नाडगंवडीचे वतन केरून दिल्हे. त्यास aint दोही 
राज्यातील तहनामा याजमुळे वारणे पलीकडील पनाळ प्रांतीची 
नाडगौडीस दिमत पडली आहे व येक दोन गाव TATA चालत नाहीत 
व तीन धंदे पूर्वीपासून चालतात त्याप्रमाणे सुरळीत चालावे. येविसी 
एकदोन पत्रे नेडी असता चालत नाही. यावरून हैं पत्र लिहिले आहे. 
तरी तीन धंदे व नाडगौडी पेशजी प्रमाणे चालते करावे. तुम्हास येक 
दीन. वेळां चिंटणिसीच्या धंदयाविसी लिहिले असता सुरळीत केले नाही. 
हे उचित नसे. याचे वडिलानी . कैलासवासी तीर्थहुप माहाराजापासी 
सेवा येकनिष्टे बहुत केलीं तेव्हा संतोष होकट शकत TET राज्यातील . 
तीन धंदे वंषपरंपरेने दिल्हे व चंगीवर संकट पडले तेव्हा जिवाभ्य श्रमे 
करून काढून आणिले. तेव्हा केली तर हे तुम्ही जाणत आहा. तर 
सुरळीत तिनी धंदे याजकडे चालावे. वारणे पलीकडीलूहि नाडगवंडी 
याची याजकडे चालावी. हा आसीर्वाद. _ 


—_—_ 


१३२. ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
क्रमांक : १०० दि. १९-२-१७३२ 


l नारो अनंत सवनिस यांच्या मुलाच्या मुंजीसाठी १०० होन अहेरादाखल 
देऊन पावती घ्यावी म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे भानजी बल्लाळ हेजीव 
मृ॥ सोंधे यास पत्र 
l श्री | 
aN 

स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५८ विरोधकृत नाम संवत्सरे 
फाल्गुण शुध पंचमी मंदवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा छत्रपति 
:स्वामी याणी राजश्री भानजी बलाळ हेजीब मा। सोँधे यास आज्ञा 
कैली यैसीजे;- राजश्री नारो अनंत सबनीस दिमत कारखाने याच्या 
पुत्राच्या व्रतंबंधाकारणे वेतानत होन १०.० FHA रास देविले आहेत 
' .तोफियाचे यैव्रजी आदा करणे आणि पावलियाचा जाव घेणे. ते प्रमाणे 
RU असेत. पेसजी मारनिलेस याचे समधे यैंवज देविला होता तो 
यांस पोविलां नाही. तरी पावता करणे. जाणिजे. बहुत काये लिहिणे 


EE मर्यादेयं 
क | विराजते. 
' तेरीखं ५ माहे रमजान 
सुमा इसने सलासेन मया अलफ. 
| बार 
क्रमांक : १०१ दि. २१-३-१७३२ 


राजश्री हरिहराचार्य पंडितराव यांना तुमच्यामार्फत पन्नास होन दिले 
आहेत. तरी ते देऊन पावती घ्यावी, म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे भानजी 
बल्लाळ हेजीबं AISA सोधे यांस पत्र 


श्री 
- तालिक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५८ परिधावीनाम संवत्सरे चैत्र 


¢ 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 433 


सुध सप्तमी भोमवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति 
स्वामी याणी राजमान्य राजश्री भानजी बलाळ हेजीब मुकाम ate 
यास आज्ञा केली यैसीजे. वेद शास्त्र संपन्न राजश्री हरीहराच्यायें पंडितराय 
यास वेतनाचे यैवजी तुम्हाकडून होन पनास देविले आहेत. ते तौफियाचे 


AA 


यैवजी आदा करणे. पावलियाचा जाब घेणे. ते प्रमाणे गुजरा असे. 
जाणिजे. बहुत काय लिहिणे. 


मर्यादेयं 
ee |] विराजते 
ate ६ * माहे शौवाल. 
सु॥ इसने सलासीन मया अलफ 
बार. 
- क्रमांक: १०२ ` i . दि. ९-४-१७३२ 


` बाळाजी . माहादेव मुतालिक fen मजमू यास तुमच्या विद्यमान वेतनाचे 
पन्नास होन RS आहेत. तरी ते देऊन पोहोचल्याची पावती ' घेणे म्हणून-छत्रपती 
` संभाजी दुसरे यांचे भानजी बल्लाळ हेजीव मु॥ सोधे यास पत्रः” . à 


श्रीः FR 
त्ता oi > 

. स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५८ परिधावी ना (म): संवत्सरे चैत्र 
बहुल यकादसी! रविवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्रीराजा शंभू छत्रपति 
स्वामी याणी राजश्री भानजी बलाळ हेजीब मु॥ सोँधे .यासी आज्ञा 
केली यैसीजे. बदल देणे वेतनात राजश्री बाळाजी माहादेव मुतालिक 
fel मजम्‌ यासी तोफियाचे यैवजी 'होन पनास ५० देविले आहेत. 
आदा करणे पावलियाचा जाब घेणे. तेणे प्रमाणे मुजरा असे. 


१ जंत्रीप्रमाणे तेरीख ५ पाहिजे. 
२ ११ चा क्षय असल्याने दशमी धरणे बरोबर आहे. 


१२४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


बहुत काय लिहिणे, 
gs ष्ट मर्यादेयं 
| विराजते 
'तेरीख २४ माहे सावान" 
सु॥ इसने सलासीन मया 
अलफ 
बार 


क्रमांक : १०३ शि दि. १-६-१७३२ 


परस्परांचा स्नेह qfaia व्हावा या आशयाचे तुळजा राजा यांचे छत्रपती 
संभाजी दुसरे याना पत्र, यातील वराचसा मजकूर अंतरथ स्वरुपाचा आहे. 


i हि र. i A 4 a: श्री 


'संहस्त्रायु चिरंजिव अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजश्री संभाजी राजे 
यासी प्रती माहाराज तुळजा राजा कृतानेक आशीर्वाद उपरी, एत्रत्य 
कुशळ जाणुन स्क्कुशल लेखने प्रमादोत्राप्ति करीत afad पाहिजे 

यानंतर तुम्ही वार्तीका* समेवात पत्र पाठविले ब राजश्री रामचंद्र नाईक 
याचे नावे विस्तरे लिहिले त्यावरुन वृत्त अवगत होऊन बहुत समाधान 
जाले. चीरकाळादारम्य जे गोष्टी येथे Toe + + 4 + होती 
तेचं ईश्वरे सिंधी पावविली. याहून विशेष संतोषावह इतर कार्य जे 
गोष्टी मोत कीर्तीस . दरगं + + :- रास व स्त्रार्थासं व राज्याभि- 
वृद्धीस कारण ते गोष्टी घडोन आलीथावरून चित agaa सानंद 
जाहाले; पत्री लेखन केले जे येथीळ मनोदय सिधी ते पाववायांच्या 
उद्योग चिरकाळादारभ्य होता. त्याम तेथील्या परस्पर वैमनसेयामुळें 
विलंबावरी: पडले. होते. तो. अर्थ अवघा अनुकुल जाहाला. यावरी 


१ महिना सवाल पडतो. 
२ वातिक = बातमीदार, दूत... - 


ताराबाईकाळीन कागदपत्रे : खंड दुसरां १३ 


अविळंबे येथील मनोदय सिद्धीति पाववणे. थे विषई सर्वोद्योग केला 
आहे. येथे या गोष्टीस अन्य भाव नाही. हा विस्तार साभिमान तदनुगुणं 
अंगः संपत्ती केल्याचा अर्थ लिहिळा तो सकलही चितरुढ जाला. येथील 
चिरकाळादारभ्य ऐशास्य तेच मनोरथ सिधी करावे. ये विषईची कबरता 
हे उचितच की तुम्ही ये विषई मन:पूर्वक उद्योग धरलियावर अशकय 
काय आहे. कही त्या (वि?) षई लिहिले. तरी तो at छागोन 
राजश्री नाईक मारतिलेसचः रवाना करून पाठविले आहेत. याच्या 
सांगणीयावरून द प्र त होईल. येविषई येथून अंतर न यें. तुम्ही केला 
उद्योगच क्रीयापये व कईक करून अचिरकाले महत्कीर्तीस मात्र होऊन 
उभय राज्ये ही आभीवृधीस पांवे त गोष्टी करूनच स्वतः साभीमान 
प्रवृत जाहालीयाउपरी याचा विस्तार लिहिणे काय आहे 


मोतब : ४ 
पौ जेष्ठ बहुल चतुर्थी सौम्यवांसर परीधान साम संवंछरे 


. pete ३ 2 


क्रमांक ; १०४ = < दि. ३-८-१७३२ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी पिराजी व शहाजी बागूल याना मौजे यळगूड 
गाव इनाम दिला. हा गाव मूळ बागूल यांच्या इनामतीचा होता. परंतु मध्यंतरी 
तो रघुनाथ गिरी गोसावी यास इनाम देण्यांत आळा होता. पिराजी व शहाजी 
बागूल यांचा बाप * स्वामि कार्यावर खर्चे जाहला '.असा सनदेत उल्लेख आहे. 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५९ परिधावीनांम संवत्सरे श्रावर्ण 

बहुल नवमी गुरुवासरे क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति स्वामी 
[णी राजश्री पिराजी बागल व शाहाजी बागुल बिन मानाजी बागुल 
'यासी दिल्हे इनामपत्र ऐसेजे. तुम्ही स्वामीचे पुरातन येकनिष्ठ सेवकं 
तुमचे पिते मानाजी बागुल यानी स्वामीच्या राज्यात श्रमसाहास करून 
सेवा निष्ठेने केली. ते स्वामी कार्यावरी खर्च जाहाले.: या किति 
तुमचे चालविणे स्वामीस आगत्य. यास्तव स्वामीनी तुम्हांस सॅन ईहिदे 


१३६ तासबाईँकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरो 


आश्रीनामध्ये प्लव संवत्सरी छ १ mart’ मौजे यळगुड परगणा 
रायबाग सुभा कोल्हापुर हा गाव इनाम अजरामऱ्हामत करून दिल्हा 
होता. त्यास अलिकडे घालमेल होऊन मौजे मजकूर रघुनाथगिरी 
बावा गोसावी यास दिल्हा होता. प्रस्तुत तुम्ही व तुम्हाकडील रा॥ 
राघो विठल करवीरचे मुकामी स्वामीसंनीध येऊन (विनंती केली को 
आपला गाव आपणास मिळावा. सनदाही दाखविल्या म्हणून mardi- 
कडून काढून यळगुड तुम्हास दिले असे. इ. इ.) 
तेरीख २२ सफर सु॥ सलास ASAT. 


क्रमांक : १०५ ® % दि. ६-८-१७३२ 


सोंघेकरांनी छत्रपती शाहू याना पांच हजारांची खंडणी देण्याचा तह केला 
होता. वारणेच्या तहान्वये ही खंडणी छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्याकडे आली. 
परंतु नंतर. छत्रपती शाहू; यानी सदहूं खंडणी छत्रपती संभाजी दुसरे यानाम 
tony पत्र सोंघेकरास पाठविले 

या पत्रानुसार छत्रपती संभाजी दुसरे श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधी याना 
सूचना करतात की, उपर्युक्त खंडणी आपणास परत मिळविण्याचा व अकिवट, 
शिरवळ व मनपाडळी येथील उदाजी चब्हाण यांची ठाणी उठविण्याचा प्रयत्न 
छत्रपती शाहू यांच्यापाशी करावा 


l श्री 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५९ परिधावीनाम संवत्सरे श्रावण 
बहुल त्रयोदसी रविवासरे? क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपती 
स्वामी याणी. समस्त: राजकार्यंधुरंधर विश्वासनिधि राजमान्य राजश्री 
श्रीनिवासराऊ पंडीत प्रतिनिधि यासी आज्ञा केली ऐसीजे. सोंधेकरकडून 
` प्रति वर्षा पाच हजार होन तीर्थस्वरुप राजश्री आबासाहेब याणी 
' घ्यावयाचा. ag केला होता. तो येवज अगदी स्वामीकडस देविला 
aR असता प्रस्तुत संस्थानकराचे लिहिलेवररून येवज न घ्यावा म्हणून 


इक ८-८ 


म at Te ae काढली' आहे 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा १३७ 


तीर्थरूप राजश्रीनी पत्र संस्थानकराकडस दिले. त्यावरून त्याणी 
पैकीयास उजूर केला. तरी अगोधर उरकोन गेल्या प्रसंगास. पुन्हा येसे 
व्हावे हे उतम नव्हे. तुम्हीच्या बोली चालीत असोन जे करणे ते केले 
अहे त्यास तफावत होऊ द्यावी यैसे नाही. ये विशई तीर्थस्वरूप , 
राजश्री आबासाहेबास लिहिले आहे. तरी तुम्ही विनंती करून सदरहू 
पाच हजार होन पूर्वी तह साल दरसाल द्यावयाचा संस्थानकरानी मान्य 
केला आहे त्याप्रमाणे विलाकुसुर स्त्रामीकडस देत जाणे यैसे तीर्थ- 
स्वरूप राजश्रीचे संस्थानकरास पाठविणे. येविसी राजश्री रामचंद्र 
नाईक पुंडे मंत्री यासी आज्ञा केली आहे. ते सांगतील तदनरूप निर्वाह 
होऊन ये ते करणे व अकिवाट व सिरवळ सतपाडळे ही तिन्ही ठाणी 
राजश्री उदाजी चव्हाण याकडस आहेत त्यास उदाजी, चव्हाण 
स्वारीहून आलियावरी आज्ञा करून ठाणी सोडऊन देविली जातील 
म्हणून तीर्थस्वरूप. राजश्रीनी लिहिले होते. तरी त्यास ताकीद करून 
सोडून देवणे. मा मारनुले समागमे जानोजी वेताळ प॥ आहे. सांगता 
कळेल. बहुत काय लिहिणे तरी सूज्ञ असा? | 

मर्यादियं 

विराजते 


क्रमांकः १०६ दि, ६-८-१७३२ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी रामचंद्र शामजी नाईक पुडे पोतदार याना 
त्यांचे जुने पोतदारीचे वतन व त्या वत॒ताचा दस्तुरीचा हकक पूर्ववत चालू केला. 
श्री 
श्री 
प्रतिपच्चंद्र ta 
व वर्षिष्णुविश्ववं 
दिता शंभु छत्रप 
aiar राम सूनो 
विराजते 


१ याच आशयाचे दि ७-८- ७३२ चे आज्ञापत्र नारोराम-मंत्री याना. आहे. ' 


१३८ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५९ परिधावी नाम संवत्सरे श्रावण 
बहुल द्वादसी रविवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति 
स्वामी याणी राजश्री रामचंद्र शामजी नाईक 
श्री आई आ. पुंडे पोतदार यास दिले वतनपत्र ऐसेजे. तुम्ही 
दि पुरुष sl : स्वामी संनीध विनंती केली की आपल्या 
A पानिय गर वडिली वंशपरंपरेने स्वामी सेवा करून पोत- 
कृष्णाजी परशरा दोरीचे वतन संपादून अनभवीत होणे. त्या 
म प्रतिनिधि प्रमाणें पोतदारीचे वतन आपले स्वामी कृपाळ 
होऊन चालवीत आहेत व aama दस्तुरी' 
पहिले चालत होती. सांप्रत चालत नाही. या करिता स्वामीची 
पोतदारीस दस्तुरी पोते व वसनागार येथे करून द्यावी म्हणून विदित 
` केले. त्यावरून तुम्ही स्वामीचे परंपरागत सेवक. तुमचे वडिलानी 
स्वामी सेवा परंपरेने केली व तुम्हीही करीत आहा. तुमचे स्वामीस 
अवशक या करिता पोतदारीचे वतन वडिलांप्रो स्वामी तुम्हास 
चालवीत आहेत. दस्तुरी चाळत नाही या करिता स्वामी कृपाळू होऊन 
दस्तुरी करून दिली असे. जामदारखाना वसनागार व पोता दरसंदे 
दस्तुरी रु॥ f 
पोता ऐवज येईल त्यास वसनागाराकडे कापड खरेदी 
दरसदे शो होईल त्यास दरसदे EN ३८८ 
El दस्तुरी आहे. त्या खेरीज दरसदे 
eu हु 
येणे प्रमाणे दस्तुरी पोतदारीस नख्तास शो निम व कापड 
खरेदीस रु॥ cw निम येकून येक an करून दिला असे. तरी तुम्ही 
सदरहू पोतदारीचे वतन ga पौत्रादि वंशपरंपरेने अनभऊन सुखरूप 
राहणे. जाणिजे निदेश समक्ष. 


तेरीख २५ natta 
सफर Tu सलास संलासीन- विराजते 


१ दस्तुरी = रस्तापट्टी. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १३९ 
कमांक : १०७ | किं दि. ४-९-१७३२ 


वीराप्पा माने याच्या कसबे कोल्हापूरच्या महाजनकीबद्दळ तंटा उद्भवला 
होता. तो छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्याकडे गेला असता त्यानी तो नाईकवडी व 
वतनदार यांच्याकडे सोपविला: त्याचाच हा महजर आहे. त्यावर अनेक लोकांच्या 
सह्या असून यशवंतराव दाभाडे व अंताजी त्रिमल यांचा त्यांत अंतर्भाव होतो हा 
ह्या महजराचा विशेष आहे. 
| श्री 
हि सिकां पारसी 
महजर ब तेरीख २४ रबिलावळ दर जागा कसबे कोट कोल्हापूर 
क॥ हवेली प्रा मजक्रं-----प्ततास सलासिन मया आलफ. सन 
ae 
| राजमुद्रा 
कोंडाजी भोसले _ रा॥ मुरारजी गुंडो बेंकाजी तिमाजी सखो 
++ + + मोहिते सरतो सवनिस कोट कारखानिस 


बत कोट कोल्हा मजकूर कोट मजकूर 
2 
श्री राजा शंभु कृष्णाजी नर- कृष्णाजी | 
छत्रपती चरणो श्रीस्वामी fag फडणी अनंत फड- 
कोंडाजी भोसले चरण तत्प सनि॥सबनि नीस fru 
सुभेदार रमुरारजीमो सी कोट मार कारखानिसी 
निरंतर हिते निरंतर कोट मार 
भिकाजी खान अजम बहादुर ` 
+ + द कोट खान सर हृवाठदार 
+I - पो -निहावे. 
श्री शंभु छत्र 


पति चरणी सादर 
बाहाडुर खान को- 
तवाल निरंतर 


१४० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


गोपाल माणके 
स्वर हवालदार FI 


. ANT: 
नाईकवाडी प॥ कोल्हापूर : अंताजी त्रिमल 
उसमान माणकोजी जाध- सरदेसपाँडे 
+ रू व सरनाईक Fu हवेली प्रा कोल्हापूर 
कट्यार कट्यार दि॥ देसकानी क।। हवेली 
प॥ मार 
अंताजी हुरगोजी जोत्याजी रायाजी येसवत राऊ आपाजी 
जाधव साकवे बिन खंडेराव रामक्कस्ण 
कट्यार कट्यार दाभाडे देसाई देसकुलकर्णी 
शिक्का गणेश गोमाजी 
All नाडगोंडा 


हवेली कोल्हापूर 
सखजी भीमा भिमाजी भुताजी 


जी सासने ` नलवडा 
कट्यार . कट्यार 
नरसोजी उमाजी खाचोजी यवस 
STB? बकर 

कट्यार कट्यार 
रायाजी दळवी मुंजाजी यदव 
कट्यार कट्यार 


घुलोजी नरसोजी संभाजी आखेरकर 

विगवकर ? कट्यार 

कट्यार 

माहादजी कासी बापूजी रुद्रा हासं मोकदमानी कसबा मजकूर 
कट्यार मनीस | 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा . 


अंदोजी मान्ये 
बारगीर . 
कट्यार 


इभरामखात 


१४१. 


_जखगोंडा बिन मानाजी 
देये गौडा पटेल गोविंद कुलकर्णी 
कसबा मजकूर. भिकाजी बलाल 


नांगर 


अनंत सेटी पाथरे दि॥ सर 


देसाई ता ठाणे -Aè मु॥ सरसेटे 


किले पनाळ 


भिकाजी बिन 

. फारगोडा चौ- 
गला कसबा मार 
पदमपा बिन होतपा 


+ -- गौडा बिन' 
+ लस गौडा पटेल 
मौजे हेरले क॥ ठाणे 
प्रा किले पनाला 
नांगर 


सेटे पा कसबे मजकूर - 
बहिरोजी बिन 
तुकोजी कसबेकर 
कसबे मजकूर 


कट्यार 


माहारुद्र माहादेव देशपांडे प्रा मार 


मौजे पलूस 


मावजी प॥ 
नांगर 


` . पढु गणाचारी 


जंगम की मार 


 सिरमणा दिगा 


“बंकाछ कसबे मजकूर 
Jo जकणि मुग 
+ „सदासिव महादेव 


पुडली 


कुलकर्णी कस- 

बा मजकूर . 
नारो हरि कुलः 
कर्णी BU मजकूर - 


आलगौडा faa fat 
गौडां पटेल पेठ 
केसापुर . 

नांगर 


रेखोजी बिन | 
नरसोजी ना कसबे- 
कर PU मार 
कट्यार 


मलणा गडू(?) 
साइसेटे पेट 


` कसापुर 


१४२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
आबाजी प॥ चिमणाजी भोबाणा लटे 
` नांगर रघुनाथ लखपा लोगाळे 
कृष्णाजी चौगले कुछकरणी हानपा सादछकर 
साक्ष मौजे पलूस 
पुजाजी. TH गाडपा पा चनपराय घाक 
मौजे खानापूर सागाऊ अंताजी डुणुंग 
संताजी पा॥ प॥ मौजे चमण चाटगी 
मौजे सावरगाव धरगुती जिनापा 
` ` नांगर जैक जोक aes मालद 
+ + गा सर पाटील नांगर गुरवणा 
मौजे सांगवडा . फकीरभाई सोहणे 
क॥। म्हयसाळ नाईकवडी _ शामजी 
प्रा॥ मिरज ता पलूस यते सातोडकर 
नांगर . | गुणाजी येलुरकर 
म्हाल. मजकूर 


शंकराजी रघुनाथ 


पत्र प्रमाण साक्ष 
रामाजी पणदे 

पत्र प्रमाण साक्ष 
नरसापा कोलखडी 
हीर छतमग 
आपाजी पारगावकर 
पत्र प्रा। साक्ष 


भगवंत बिन गोविद घलु रामछ निधे 
मेहतर सिदोजी मेहतर पानाळी 
चाठे कसबा AUT का। AUT 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १४३ 


सिदराम कासार 


सिदोजी बिन नरस-- 
सेटी मेहतर वली 
कसबा मजकूर 
बलुते 
सुतार 
नरसिया बिन भिकणा बिन परंमणा 
सिदणा मेहतर मेहतर क॥ मीर 
कुंभार | | 
जोती कुंबार रामा बिन सोमाजी 
बिन आपाजी कुंबार कुंभार BU मार 
होनाजी बिन रघु बिन सिवाजी 
तिनजी कंबार क॥ मर FATT BU मीर . 
गुरव | 
सिकाजी बिन . गेना बिन मोतजी ' 
कृपाम गुरव | गुरव FU मार 


जोती बिन सिवाजी मुंजाजी बिन गोतोजी 
- मेहतर नाहवी क AUT नाहवी मेहतर क॥स॥र 


माहार मेहतर FU म॥र 
aaa बिन . gaara बिन 
कुमनाक क) मार सरसनाक FI मीर 
| भोन सेठ मेहतर 
बिन तुक सेठ 
मेहतर प्र॥ पनाला. 
पत्रा प्र TÈ- ... _. 


या हुजूर जाहाला माहजर यैसाजे. विरोजी बिन बुकपा माने j 
माहजन कसबे मजकूर व देवजी व संकरू व रायाजी बित. नरसंःसेटी | 


१४४ तारावाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


हे कोटीवालेपणाचे agaaga भांडत आले. माहराज राजश्री क्षेत्रपती 
` साहेवापासी गेले. माहाराज----साहेबी मनसुवी नाईकवाडी व 
वतनदारावरी घातली. त्यानी करिना लिहून दिल्हा त्यावरून माहाराज 
साहेवाची सनद राजपत्र सादर जाहाले. tard छ २४ रबिलावली 
सादर जाहाले. तेथे आज्ञा जे व॥ राजपत्र आज्ञा केली य॑सीजे. विरोजी 
विन बुकपा मान्या माहजन कसबे कोल्हापूर याने Hat मजकूरचे 
मोकामी इवामी संनिध विनती केली की कोट Hat मजकुरचे 
कोटीपणाचे वतन पुरातन आपले. त्यास आपला आजा विरपा 
माहजनकी करीत आसता कोटवालेपण व माहजनकी या दोहोची 
चाकरी होईना. याकरिता देवजी ढुमा याचा आजा यासी कोटीवाले- 
पणाचे मृतालिकीस ठेविला आणि बोली केली जे मिलेल ते निमे 
आपणास घ्यावे निमे त्याने घ्यावे आणि चाकरी करावी. येसी बोली 
करून घर जागा घेऊन चाकरीस लाविला. तो चाकरी करीत आसता 
मृत्य पावल. त्याची बायको साताई हिने सांगितले की आपणास 
चाकरी होत नाही. दुसरा मुतालिक ठेवणे. त्यावरून वाटेगावाकडून 
देवजी बिन नरसिया याचा वडील सिद सेटी व जाव सेटी हे येऊन 
कसबे मजकुरी सुखवृतीने होते. त्यास निमेची बोली करून मृतालिकीस 
ठेविले. कोटीवालेपणाचा हासील निमेप्रमाणे घेऊन चाकरी करीत 
असता सिद सेटी मृत्य पावला. त्याचा लेक कल सेटी. कल सेटींचा 
लेक नरसिया याचा लेक देवजी व dae व रायाजी हे frat 
कोटीवालेपणाची मुतांलकी करीत आसता आपला वंत देत नाही आणि 
बतनासी कजिया आरंभिला आहे. माहराजानी हर दो जणाची मनसुबी 
बर हक निवाडा करून आपले वतन आपले दुमाला केले पाहिजे 
म्हणऊन विदीत केले. त्यावरून स्वामीनी कसबे मजकूरचे नाईकवाडी 
वतनदार आणून मनसुबी मनास आणिता कोटीवालेपणाचे वतन पुरातन 
मान्याचे हें हुजरे व नाईकवाडी व वतनदार यांचे मुखे खरे जाहाले 
देवजीं वं संकरू व रायाजी हे खोटे जाहाले. या करिता खामोनी 
ately बिन बुकपा मान्या याजवरी कृपाळू होऊन सदहूँ कोटीवोलेपणाचे 
He HRA वतन यासी ' मर्‍्हामत करून दुमाला “केले अंसे. तरी 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसर १४५ 


तुम्ही सदरहु कोटीवालेपणाची सेवा .याचे हातून घेत जाणे वे यांचे 
घर याचे श्वाधीन केले आसे व कोटीवालेपणाचे दुकान यांसी दिल्हे 
आसे. वतन ससंधे कानू कायेदे जे सुदामत Wea आले आसले 
त्याप्रमाणे चालवित जाणे. आणि सदरहू वतन -यासी व याचे पुत्र 
पौत्रादि वंशपरंपरेने चालवित जाणे. प्रति वर्षी नवीन पत्राचा आक्षेप न 
करणे. या पत्राची प्रति लेहून घेऊन आसल पत्र -भोगावटियासी 
कोटवाले मजकूर या जवल परतोन देणे. कोटीवालेपणाचे वतनाची 
सेवा घेणे म्हणऊन राजपत्र सादर जाहाले व यैजितखतहि देवजी'व 
संकरू व रायाजी बिन नरसः सेट यानी लिहुन दिल्हे. की कोटी- 
वालेपणाचे वतन तुमचे यैसे येजितुखत लिहून दिल्हे. त्यावरून 
कोटीवाछेपणाचे' वतन विरोजी बिन बुकंपा माने माहजन याचे 
कोटीवालेपण खरे. देवजी व संकरू व रायांजी हे मुतालिक खरे. यास 


वतनास आर्थाआर्थी समध नाही. हामाहजर. ` : .; 
. साक्षी- 


क्रमांक: १०८ ` दि. १८-९-१७३२ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी यशवंतराव म्हाळोजी गायकवाड यास तर्फ 
सिराळे प्रांत मलकापूरची नागौडडकी दिली. क; 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५३ परिधावी नाम संवत्सरे 
आइवीन शुद्ध विजयादशमी इंदुवासरे क्षृत्रीये कुलावतंस श्री राजा शंभु 
छत्रपती स्वामी याणी राजेश्री. येशवंतराव बिन म्हाळोजी गायकवाड़ , 
नाडगोंडे. an सिराळे gar . मलकापूर यास दिल्हे वतनपत्र ऐसेजे. 
तुम्ही स्वामीच्या राज्यातील पुरातनं येकनिष्ट सेवक... तुमचे वडील 


१ कसबे कोल्हापूरच्या महाजनकीचे वतन विरोजी माने यास दिल्याची आज्ञापत्रे 
छत्रपती संभाजी दुसरे यानी कोंडाजी भोसले सुभेदार, चितो महादेव, देशमुख, 
देशपांडे, कुलकर्णी व नाईकवडी कसबे -.कोल्हापूर- याना पाठविली, ती 


उपलब्ध आहेत. R 


, १४६ तारावाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


वडिलानी तीर्थरूप माहाराज राजेश्री थोरले कैलासवासी स्वामीपासून 
- येकरूप निष्टेने सेवा करीत आले व तुम्ही स्वामीची सेवा त्रिकर्ण शुद्धीने 
क्ररीत आहां. स्वामीच्या पायांविना आन्य जाणत नाही. तुमचे 
वंशपरंपरेने चालविणे हे स्वामीस परम आवश्यक, ,या करिता तुमचे 
, लेकराचे लेकरी चाले ऐसे वतन करून द्यावे हे स्वामीच्या चित्तांत 
. सदयतेने येऊन तुम्हास नूतन वतन ता॥ सिराळे प्रांत मलकापूर येथील 
. नाडगोंडकीचे वतन पेशजी जगजीवन गोविद यासि दिले होते ते दूर 
करून हाली स्वामी लुम्हावरी कृपाळु होऊन सदरहू ता॥ मजकूरचे 
चाडगौंडकीचे वतन मन्हामत केले असे. गावगन्ना बी ता॥ 


( या पुढे गावाचा तपसील आहे देह ७७ ) 


` बेकन देह सत्याहतर येथील नाडगौंडकीचे वतन. ARIAT करून 
दिली असे. या वतनास हक लवाजिमा व इनाम व पालक याची मोईन 


करून दिली असे-- 


हक दर सदे दिवाण'दस्ताचे इनाम गाव मौजे सांबंडें 


,बेरजेस रयत नि॥ दर सदे 

रुपये २ 

जकात दर बेरजेस रुके _ 

४२ भूस व मीठ दर गोणीस 
eg कापड व तंबाकू व घोंग- 

: डी दर नगास 

"५३ केणे दर बैली 

कह 

'तेल्याचे घाण्यास 

दर माहे तेळ वजन 

क ०४०१ 


१ दिवाण दस्त = शेतसारा 


qu ता मजकूर 
देह १ पालक दर गावास 


१ म्हैस 


१ चाकराचे घर 


२ 
हक रुके सालिता 
दर दुकानास 
॥* साळी व कोष्टी दर मागास 


zy, 


तांबोळी याचे दुकानास दर माहे 


त आ RSS 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ' १४७ 


आठवडे बाजारास | 

` फसकी उकाळा? देश- 
कुळकर्णी या प्रो व बाजे- 
बाब या प्रो करार 


येणेप्रमाणे हक दर सदे दोनु रुपये व इनाम गाव व मौजे aias 
बु॥ ता॥ मजकूर व पालक दर गावास म्हैस व चाकराचे घर व. 
जकातीस रुपये आकरा व दर दुकानास व साळी कोष्टी मागास दर 
रुके २४ व तेल्याच्या घाण्यास तेल एक शेर व फसकी व दर दुकानास 
पाने एकसे. येणेप्रमाणे मोईन हक्काची करून दिली असे. “तरी तुम्ही. 
सदरहू नाडगौंडकीचे वतन तुम्ही पुत्र पौत्रादि वंश परंपरेने आनभवूने 
सुखरूप राहाणे. निदेश समक्ष (शिक्के वगेरे असत). 


_तेरीख ९ रबिलाकर सु॥. सलास सलासीन मया व अलफ. 


~ 


कमांक: १०९२ दि, २४-९-१७३२ 


सदाशिव भट उपाध्ये यांचे बैल वरघाटी व तकूघादी विविध प्रकारचे 
जिन्नस.आणण्यासाठी गेले आहेत. तरी त्या जिनसावर जकात' आकारू नये; 
म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे यांची कमाविसदार, लोक व जकात महाला ? बेट; 
यांस आज्ञा. | Dh eT 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ५९ परिधावी ara संवत्सरे 
आइवींन बहुल द्वितीया भानुवासरे क्षत्रीय कुलवतंत श्री राजा शमु | 
छत्रपती स्वामी याणी कमाविसदारानी व लोकानी व जकात माहाळानी. 
बेट यास आज्ञा केली ऐसीजे. बेदशास्त्र संपन्न राजश्री सदाशिव भट्ट. 
` उपाध्ये याकडे बैलशसर १२ बारा हरजिनस भरून आणावयाकरिता 


१ फसकी . उकीळा = धान्य व भाजीपाला व्यापारी यांच्याकडून घेतला. 
जाणारा कर. l 
२ बैल सर १२ = जन्या काळी बैलांवी मोजदाद करणारा संख्यावाचक शब्द, - 


१४८ ताराबाईकांलीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


तळघाटे व वरघाटे रवाना केले आहेत. हे वर जागा जाऊन हरजिनस 
खरीदी फ्रोस्त करून भरून घेऊन येतील. तरी तुम्ही यास मार्गी 
जकातीचा व हरयेक विसीचा उपसर्ग न करणे. सदरहू बेल जिनस 
भरून येतील त्यास सुखरुप येऊ देणे. निदेश समक्ष 


ATH : ११० दि. २६-१०-१७३२ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे देशाधिकारी व कारकून सुभा प्रांत कोल्हापूर 
याना पत्र की. कुमाजी डायाजी माळी ह्याला पुत्र संतान नसल्याने त्याचे 
म्हेतरकीचे वतन निंबाजी फिरंगोजी माळी याला देण्यात आले आहे. 


श्री 


स्वस्तिं श्रौ राज्याभिषेक ५९ परिधावी नामं संवछरे कार्तिक 
बहुल पंचमी गुरुवासरे' क्षेत्रीय. gerade श्री राजा शंभू छत्रपती 
स्वामी---- याणी राजश्री देशाधिकारी 

सिका प्रतिनिधीचा व कारकून वर्तमान भावी सुभा प्रांत 
कोल्हापूर यासि आज्ञा केली यैसीजी 

निंबाजी an फिरगोजी माळी म्हेतर कसबे कोलापूर याणे करवीरचे 
मुकामी स्वामी संनिध विनंती केळी कीं कसबे मारचे माळी याचे 
म्हेतेरकीचे वतन पुरातस कुमाजी व॥ डायाजी माळी याचे होतें. त्यास 
त्याचे पोटी संतान नाही निपुत्रीक नकल जाहले. वतन दिवाणचे 
याकरिता पेशजी राजश्री उदाजी चवाण कसबे मारी होते त्यासी 
जाऊन aaa सांगितले. त्यावरून माळी याचे म्हेतरकीचे वतन 
निरवरीस पाहून त्याणी आपणास म्हेतरकीचे वतन दिल्हे. पत्रेही करुन 
दिल्ही आहेत. माहाराज कृपाळू होऊन सदरहू माळी याचे म्हेपरकीचे 
वतन मच्हामत केलें पाहिजे म्हणोन विदित केले व राजश्री कोंडाजी 
भोसले सुभेदार याणाही विनंती केली. त्यावरून मनास आणिता 


१ वाराप्रमाणे तारीख. काढली आहे. . 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १४९ 


म्हेतस्कीचे-वतन नकल जाहाले. वतन दिवाणचे. माहाराज. याजवेरी 
कृपाळू होऊन माळीयाचे म्हेतरकीचे वतन-नूतन मन्हामत करून दिल्हे 
आसे व था वतनीस हाक व लाजिमा व पालक याचा ' मोईन करून 
दिल्ही आसे. माळी याच्या खुमास बी. तपसील---- 


पालक नक्त बावेस 

२ घरे 

२ म्हसी or 

इनाम जमीन कसबे मारी 
पड बिघे ४५ | 
कवटे मालिणी दर बाजारास 


आगर दुकानास फसकी घ्यावी . 


कलम 
१ 


बाजारास माळी याच्या बैलास 


व खाँदा अस मांछवे अणतील 
त्यास माळवे वजनी 

४४२ गोणीस, 

४०१ खांदा ऊस. | 


८५३ 


तारीख” १९ 
जमादिलावल सुरु सन 


. सलास सलासीन मया 


आलफ 


max व पासोडी घोंगड्या 


बदल साळी याच्या खुमास 
सादिलवारी सालिना होन 

१ 
माहाल व गोंधळ व रूग्न व.पाट 
करतील त्या (अक्षरे नाहीत) पान 


मान घ्यावे------करूम 


बेखालाव व गोत पात होईल ते 


म्हेतरांचे गुजारतीने करावे. त्याणी 


तशरीफ घ्यावी 


सेरिखा 
लेवाजे येईल ते (+ + +) 

लणे जाले तर म्हेतर माराचे 
Tl] वजन करून द्यावे 


१ 
बाग बागाईत दिवाणचे कोणे 
जिनस (पुढील अक्षरे फाटली आहेत). 


डी 


१ Sat प्रमाणे दि, २८-१०-१७३२. 


Te 


१५० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
क्रमांक : १११ , A - दि. ४-१२-१७३२ 


विरोजी साने याची महाजनकी चालवावी म्हणून नीळकंठ. Aa प्रधान . 
यांचे राणी जिजाबाई याना विनंती पत्र; 


श्री तालिंक 


श्रीमंत माहाराज मातुश्री आईसाहेवाचे सेवेसी. विनंती सेवक 
निलकंठराव त्रंबक प्रधान कृतानेक विज्ञापना. साहेबाचे कृपावलोकने " 
मार्गशीर्ष बहुल द्वीतीया मंदवासरे पावेतो कुशल आस. विशेष राजश्री 
बिरोजी माने याचा कोल्हापुरचा माहाजनकीचा वतन पूर्वापार आहे. ते 
निर्वेध चालावयाविसी राजेश्री स्वामी सातारियास आल ते समई 
माहाराज राजेश्री स्वामीनी आगत्यवाद धरून सांगितले त्यावरून 
स्वामीनी मान्य करून पत्र दिली. प्रस्तुत सेवकास माहाराजादि 
बोलाऊन नेऊन याचा वतनी प्रसंगाकरिता बहुताचा आगत्ये धरून आज्ञा 
केळी आणि विरोजी माने यासी सेवकाचे हाती दिल्हा. लक्ष प्रकार 
माहाज़नकीचा आमल पूर्वापार आसल तो चालवावा म्हणेन आज्ञा. 
अशास हाली. राजेश्री: विरोजी माने यासी मा (हा) राजादि करविरास 
पाठविले आहेत. साहेबाचे दरशेण घ्यावयाची आज्ञा. त्या प्रमाण. 
साहेबाकड येऊन सर्वे वर्ते (मान) निवेदन करतील तदनुरूप राजेश्री 
कोडजी भोसले सुभेदार व राजेश्री 'चितोपंत यासी आज्ञापत्र सादर 
करून माहाजनकीचा कानु कायेदा पहिलेपासून आसल त्यामध्ये चालतो 
काय आणि राहिला काय हे मनास आणोन जे राहिल आसल ते 
सुरलित चालोन याची वतनावरी स्थापना होय ते करणार साहेत धणी 
आहेत. येविसी माहाराजाचहि पत्र आहे त्यावरून सेवेसी विदित होईल. 
` सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. | | 


~ 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे. : खंड दुसरा १७९ 


A अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य an फतेसिंग भोसले 
2 रामराम. सुमा सलास सलासीन.म (या) अलफ. मौजे मुडे 
mu तलबीड ये(गा)वीच्या पाटीलकीचा कजया आहे. येसियास 
जमाले व सालवी दोघाची मनसुबी मागेच विल्हे लागली. साळवी खोटे 
जाले. ते गैर हजीर जाले. ते तुमच्या परगणियात आहेत. त्यांस 
आणावयास माणसे पाटविली आहेत. तरी तुम्ही अटकाव न करणे. 


जाणिजे. + + + + हुत काये. 
सिका 


ऋमांक : १२१ | | इ.स. १७३३ 


महमद. खान गुमास्ता देशमुख कसबे तळबीड यास आज्ञा की, सदह 
गावच्या गत. सालच्या व चालू सालच्या तिजाईच्या उत्पन्नापैकी पंचवीसशे रुपये, . 
पाठवून दयावे. 

म॥ महमद खान TAA देशमुख कसबे तळबीड सुमा आर्बा 
सलासीन मया आलफ. तुम्हाकडें इनाम तिजाईचा येवज: साल Tu बः 
साल मजकूर येणे. त्या येवजी तुरँ ₹॥ २५ पंचवीस सद आणविली 
आसे Raar पाठऊन देणे. दिरंग न करणे. या कामास सिदोजी 
नळवडेस पा! असे. यासी BU पंचवीस आदा करणे. 


जाणिजे छ. २० जमा + + 
सिका 


ATH : १२२ दिः २७१-१७३४ 


मौजे कुरुंदवाड या गावची चौथाई चितो महादेव यांजकडून दुर करून 
राणोजी घोरपडे सेनापती याना देण्यात. आली आहे, म्हणून छत्रपती संभाजी gaz 
यांचे सदरहु MST मोकदसाना पत्र. . 
MRO 0 क Ti pe 


४६ ॥. 0. के pip fesse 


१ .शिताकारराजलडन। EE जोडन क ofyn fee ७ छक्क Yelp PIS 


१६० तारांबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


| श्री . 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शक ६० प्रमादीनाम संवत्सरे माघं शध 
चतुर्थी भानुवासर क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी याणी 


क्री श्री आई आ 
. शंमु छत्रप O दि पुरुष श्री राजा 
ति हंषंनिघान शिंव छत्रपती स्वामि 
त्र्यंबक सुत निळ. . - - कृपानिधि ॥ तस्य प 
कंठराव मुख्य रशुंराम त्र्यंबक . 
प्रधान प्रतिनिधि 
पान घाटी "` वर्तुळाकार 


मोकदमान मोजे कुरदवाड ता आळते यासि अज्ञा केली यैसीजे. मौजे 
मजकूरचे चौथाईचा येवज पेशजी राजश्री . चितो माहादेव याकडे 
जमावाचे बेगमीस दिल्हा होता. हाली मारनुलेकडून दूर करून राजश्री 
राणोजी घोरपडे सेनापती याकडे दिला आहे. तर तुम्ही सनापतीकडें 
मौज मारचे अकाराची चौथाईचा थैवज होईल तो वसूल देणे. दुसरेकडे 
वसूल न देणे. : मौजे मारपेकी हुजूर नजरेचे Tl १५० : करार केले 
आहेत. तो यैवज eax सिताब पाठऊन देणे. , 


` जाणिजे. निदेश समक्ष. 


मर्या देयं 
बिराजते 
तेरीख २ 
रमजान सु॥ आर्बा | 
बार सुद्र. 
दि. २९-१-१७३४ 


कमांक 4 १२३ 


भरमोजी माने ara तीस बिये जमीन इनाम दिल्याचे महारांणी जिजाबाई 
यांचे बाजी निकम व शशो कोंडदेव कमाविसदार मौजे भादोले यांस-.आश्ञा, पत्र. ; 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 5१६४ 

श्री क 
| श्रीमंत सकल सौभाग्यादिसंपन मातुश्री जिजाबाई साहेब याणी 
राजेश्री बाजी निकम व शश्षो कोंडदेव कमाविसदार मोजे भादोले प्रांत 
वडगावः यासी आज्ञा केली येसीजे. gu आर्बा सलासीन. मया आलफ 
भरमोजी माने प॥ मौजें मजकूर यास मौजें मारी जमीन बिघे तीस 
बिघे देविली आसेत. तरी तुम्हीं जमीन पडीची ` विसा पांडाचे बिघ- 


याने मोजन सदरहू पाव चावर मारनिलेचे पदरी घालणे यविसी 
SAT न करणें 


जाणिजे. छ ४ रमजान. लेखनसीमा. मोर्तब आसे 


वि cee e oe 


क्रमांक: १२४ ` ` ` दि. ११०४-१७३४ 


कसबे HBT, वांगी व तळबीड येथील हक्क सुरळित मिळत नाही, अशी 
तक्रार संभाजी मोहिते, संक्राजी मोहिते देशमुख व कृष्णाजी नरसिंह देशपांडे 
यानी केल्यावरून श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधी यानी सदहू हकक त्याना सुरळित 
मिळावा म्हणून वरील कसब्याना ताकीद दिली 


. ROS 
मा आनाम संभाजी मोहिंते व संक्राजी .सोहिते-देशमुखः. 
कृष्णाजी नरसिव्ह देशपांडे कसबे कालेढोण व वांगी व. 
तलबीड गासी श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधी सुमा सन खमस सलासीन. 
| मया आलफ. कसबे माचे हक सुरलित देत नाहीत 
सीका म्हणोन तुम्ही पेशजी हुजुर येऊन विदित केले होते.. 
त्यावरून वरात' करून FAST हाक हुजूर वसूल 
घेतला होता. त्यास पाटील कुलकर्णी तुम्हाकडे येऊन हाक व. इनाम 
.सुरलित द्यावा असा करार केला म्हणोन तुम्ही येऊन विदित केले 
१ वरात --- मामलेदार-बा-खोत यांजकडून कुळांकडे. येणारा तगददारे 


at 


र ताहाबाईक्रालीन ज्कागदपत्रे ES दुसरी 


त्या वरून HAS मजकुरास आज्ञापत्र सादर केले आहे. तरी तुम्ही 
आप्रला लाकर इना म AST जो पुरातन असल (तेणे घ्रमाणे-घेणे. तुमचे 
MALATE RF ३.०० तिनशे करार केले असे. साचा वसूल देऊन 
JARN राहाणे ; 
म्ह. toamne fd समक्ष. Ata «असे. 
| Gar बार. 


क्रमांक : १२५ ag fe. २७-५-१७ ३४ 


+ महाराज राजश्री स्वामीकंडे एक हत्ती रवाना केला आहे. तरी तो 
Ten सुरक्षित पोहोचता करावा म्हणून हिंदुराव घोरपडे यांचे खानगोंडा 
बहादूर देसाई, परगणा लक्ष्मेशवर यास पत्र. हिंदुराव घोरपडे यानी या पत्रात 
“TH दाङ्गक्रषी 24, सेनापती जप्तनमुलुक, फत्तजंग बहादूर ' .हे Ara 
वापरल्याचे आढळते 

| श्री सुबराज 
“राजेश्री. खानगोंडा -वहाइर देसाई पा 
लक्ष्मेदवर गोसात्री 'यासी 
.अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्ये---स्ने॥ 5 

-agaa घोरपडे ममलकतमदार व्यास राजरुषी देव सेनापति 
पन मुलूकी' फ़तेजंग बहादूर रामराम. सुहरसन खमस सळासीन 
FAL. STG. महाराज राजश्री----स्वांमी कारणें,हती येथोन .रवाना 
` क्केला आहे. खंडोजी कदम घेऊन जात आहे. तुम्हापांसी येतील. तुम्ही 
व्या समागमे -पंज्ञास Ale देऊत्त नरगुंदपावेतो पावता करणे खोळंबा न 

करणे मार्गी. सुरक्षीत पोहीचते करणे: 


१ जप्तनसलक फत्तेज़ंग वहाहर हा हिंदुराव घोरपडे यांचा नवीन किताब, आहे 

-२ अशांच-आशयांचे पत्र हिंदुराव 'धोरपडे यानी : तिरकप्पा देसाई व देशकुलकर्शी . 
किल्ले कोपळ यासं पाठविल्याचे उपलब्ध असून, तेहि दि. २७-५-१७३१४-चेच 
आहे. खात प्हत्ती Peete पोहोचता करावा"असे*म्हट्के आहे. 


ताशकाईकालीनःकागब्र्पक्रे: खंड: दुसरा! १६३ 


जाणिजे! ५ छ मोहरम. 


लेखन 
मर्यादा” 
सुरु सुद्र बार. 
कंक: URE Fee qoru 


sads एक हत्ती: हिंदुसबः घोरपडे. यात्री: छत्तातीं, संभाल्ये, Eat + 
यांच्याकडे रवात्ती:केला.होता.. तो.घेऊन :जाणारांज्या. मार्गात-व्यत्यय. आणू नैंगे- 
म्हणून त्यानी 'लष्करापासुन किल्ले पन्हाळा या दरम्यानच्या ठिकठिकाणच्या 
सरकारी अधिकान्याना या पत्रात ताकीद दिखी आहे. 


66 माझल अनाम देशकानी व स्वारानी पागा व सिलेदारानी ; 

व“कम्ामर्विसदारानी व चौकिदारानी जकायतीमे ao 

अहूळू लस्कर .तहूद, किले पनाळा, यांस, हिंदुराव, घोरपडे. मसळकतमदार 

EK. सत, (GHA h ATT HAN ERa 

चौकोनी सिका लस्कराहून हती फोल एक FAT महज: 

राजश्री--स्वामीकडे रवाना केला आहे. समागमे: 

खंडोजी कदम अफराद' दिल्हा आहे. तरी मार्गी जकायेतेबिसी व 

हरएक बाबै मुजाइ(क) ₹ न!होता' सुरक्षीतः डिंकाणासः होती करणे. 
दरीबाबं* ताकीद असे! | 


जाशिजे. छ ५. मोहूस्म.. 


- केखन। 
WATT 
१ अफराद = चाकर, नोकर; २ मुजाईक = प्रतिवंत्र; 
३ दरीबाब = या बाबतीत, 


१६४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड. दुसरा 
क्रमांक: १२७ :' ` दि. २२-९-१७३४ 


मौजे तेरणी age हा गाव सेटगीडा संकगोडा देसाई यास इनाम दिला 
आहे, म्हणून दिवाण कोट कोल्हापुर याचे मोकादम मौजे तेरणी बुद्रुक यास पत्र. 


@ आज दिवाण किले सामानगड त॥ मोकदमानी मौजे तेरणी 

बुदरुख क॥। नूळ सु॥ खमस. सलासीन मया आलफ. सेटगौडा 

संकगौडा देसाई कर्यात मजकूर हे किला येऊन विनंती केली की. आपण 

खी त रुजुवात वर्तोन हमीशा येकनिष्ठपणे सेवा करीत आलो. 

मु कितेक खस्त मेहनता केल्या. एऐसींयास साहेब कृपाळू होऊन 
नूतन इनाम गाव करून दिला पाहिजे (म्हणून इनाम दिले, इ. इ.) 


छ ५ माहे जमादिलावल, 


a 4 l ~ 
धाक. १२८. . . दि. ९-११-१५३४ 
र व्वितोः महादेव याने आपण जिंजाबाईचा मानस पुत्र असल्याचे सांगितले 


म्हणूनः छत्रपती. संभाजी दुसरे यानी त्याला अष्ट प्रधानामध्यें न्यायाधिशाचे 


ae ; . त श्री . _ तालीक 

: ` स्वस्ति श्री, राज्याभिशक शक ६१ आनंदनाम संवछर कार्तीक 
बहुल दशंमी मंदवासर क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शेंभू छत्रपती 
स्वामी याणी समस्त राजकार्यधुरंधर विस्वासनिधि राजमान्ये राजेश्री 
चितो मा (हा) देवं न्यायाधीश यास आज्ञा केली आासीजे.-लुम्ही स्वामीचे 
नवाजीस.* स्वामीच्या पायाविना आन्य दैवत माहीत नाही. याकरिता 
दिवस दिवस तुमचे उजित करून चाळवण हे स्वामीस परम आवस्यक. 
तुम्ही स्वामीचा राणीवास चौथा वाडा याचे पुत्र म्हणविल. याकरिता 
हाली स्वामी तुम्हावर कृपाळू होऊन तुमची आष्टप्रधाना मध्य गणना 


१ नवाजीस = आश्रित, लालन' पालन केलेला, 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १६५ 
करून तुम्हास न्यायाधिसीचा gat सांगितला आस. तरी तुम्ही निस्टन 
adfa न्यायाधिशीचा हुदा देऊन प्रमाण करून स्वामीची कृपा संपादन 
करणे. तुम्हास वेतन सालिना दखील चाकर होन्न प॥ ५००० पाच 
हजार केले आसत. तरी ई।॥ पंवस्तीपासून दंडक प्र॥.-वजावाट. करून 
राहिल वेतन सिरस्ताप्र। घेत जाणे.. वतनाचे माईनप्र। चाकर 
व॥ (द) पल त्या दिवसापासून त्याचा हाक. घेत जाणे. तुमच्या हुद्यास . 
जिल्हा पाहिजे याकरितां सुभा प्रां पनाळा पै॥ ता आळत व. रुकडी 
दोनी माहाल दरोबस्त व कोल्हापूर सुभांच माहाल वरकड माहालची 
चौथाही दिल्ही आहे. तरी जिल्हा कबज करून फौज वागऊन स्वामीची 
शवाः करीत जाणे. स्वामीची दया संपादीत जाणे. तुम्हास जमान 
राणीवास चौथावाडा घेतल आसत. जाणिजे. बहुत लिहिणे तरी तुम्ही 
सूज्ञ आसा. मोतंब 


,. तारीख. २४ जमादिलाखर Fil खमस 
बार बार 


क्रमांक : १२९ इ. स. १७३४-३५ 


हि ` राणोजी घोरपडे सेनापती यानी छत्रपती संभाजी दुसरे याना सादर केलेल्या 
at अर्जात आपला सरंजाम, फौजेचा खर्चे, वर्गरे गोष्टीचा तपशील दिला असून 
खासंगी खर्चासाठी मलख मागितला आहे 
| यादी. बोली राजश्री राणोजी घोरपडे. सेनापती सु॥ खमस 
संलासीन मया.व आलफ--- म; ; 


_ राजश्री सुभानराव सिदे सेना 
खासकल व राजश्री दादाजीराव 
यास आज्ञा केली आहे ते तुम्हास 
सांगतील म्हणोन आज्ञापत्र सादर 
जाहले. त्यास उभयता येऊन भेटोन 
. गेले. बोली चाली काही खुलाशाने 


स्वामीनी मनोलीचे मुकामीहून 
सरंजाम fasa दिल्हा तो at- 
जामी यैवज निर्माण काय होतो तो 
शेवेसी विदीत आहे. सेवकपासी 
दोनी हजार फौज नेहमी आहे. 
त्याची उस्तवारी काय आहे त्यामध्ये 


१६६ 


बोलोन गेलेःनाहीत.. उपर येकतों' 


जेः राजश्री दादाजी राऊ यानी 


राज्यभाराचे' वःफोजेची यख्तीयारी" 


करून गेले-आहेत: परंतु सेवकास: 
आज्ञा जाहली' ते काही' करले 


नाही: सेवकाची उमेद स्वामी सेवा: 


एकनिष्ठेने-कर।वी. हा हुदाःघणी- 
याचा: नेहमी आहे. दोन हजार 


फौंज' धणीयाची: स्वामी कार्यः 


पाहून आणिंखी मेळवावे' लागतात. 
यास्तवः विनंती' लिहिली. are: 
आज्ञा करावया 
आहेत. सेवेसी श्रुत होय. 


o १: 

मनोलीचे मुकामी प॥ यादवाड. 
राजश्री'सुभानराऊ fat याजकडे 
दिल्हेस व कोलार परगणे नेसरी 
माहाळ दरोबस्त दिल्हे: त्यास सेनाः 
खासकील यागी नेसरी आपण 
GHA यादवाड माहाल आम्हास 
fig आहे. याचे सनद सादर 
करावया स्वामी समर्थ आहेत. 
चांदगड माहालाचे मनोलीचे 
मुकामी सातही गाव दिल्हे 
आहेत. त्यास दोनी वरसे तिकडे 
जावे: तरी कितूर बेलगाव व दोनी 
माहारास उपसर्गे लागल म्हणून 


- १ पोक्षत = पूर्ण; 


स्वामी समर्थ 


` २: दस्तकाय' = 


ताराबाईकालीन' कागदपत्रे' : SS दुसरा 


कित्त्र बेला हेःदोनी'माहाल ठेऊन 
घेतले. त्यास कित्तूर चवदा' कर्थाती' 
व बेलगाव साहा HAA येस माहाल 
पोक्त". त्याचे मुबदला ' ब्हनगपे' वः 
येलवारगे व करडियेस तीन कर्यातीं 
लाहान मलप्रवा पेलकडें दिल्हे: तरी | 
कितूर बेलगाऊ वः खानापुर fadt 
माहालाचे दस्तका्यर आणि तीन 
कर्यातीचा दस्तकाय' एकाः कर्षा 
तीचा मुबदला हे यैस वर्तमान आहें 
स्वामी कृपाळु होऊन पूर्ववत प्रमाणें 
किलुर बेलगाउ व खानापूर कसर 
करून घ्यावया स्वामी!समर्थं आहेत. 


१ 
पो बागलकोट देखील बेळगाव 
Her आनवाळ हे माहाल पूर्वीः 
पासून दिल्हे आहेत. त्यास घालमेल 
होऊन कब्ज पडले नाहीः साळ T 


'माहाली मुकाम करून बोलीचाली 


कारकून ठेविले: त्यास मागती 
घालेमेली जाहली. कारकून. उठोन 
आले. त्यावर ATTA TATA कृपाळू . 
होऊन सनद सादर केली. ती रवाना 
केली आहे. परंतु मागती' सनदेचा ' 
उजर पडला आहें. हली ताजे 
सनदा व (नवाजोस) ९, जपतः जे 
राजेश्री हिदराऊ याकडन TC FST 


अमल. 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड.दुसरा १५१ 


AMER : ११२ दि. ४-१२-१७३२ (?) 


` विरोजी माने याच्या कोल्हापुरच्या वतनासंवंधीचे हे पत्र आहे. महाराजांच्या 
पूर्वीच्या आज्ञापत्राप्रमाणे व आता मातुश्री आईसाहेब जी आज्ञा करतील 
त्यानुसार विरोजी माने यांच्या वतनाचा व महाजनकीचा अधिकार चालविण्याची 
ताकीद पाटील-कुलकर्णी व वरकड वतनदार याना द्यावी, म्हणून नीलकंठराव 
fras प्रधान यांचे कोंडोजी भोसले सुभेदार व चिंतोप॑त याचा पत्र. 


श्री तालीक 


राजेश्री कोंडोजी भोसले सुभेदार व 

राजश्री चितोपंत गोसावी यांसी _ | 

अखंडीत लक्ष्मी आलंकृत राजमान्ये स्ने॥ निलकेंटराव 

त्रिबक प्रधान रामराम. येथील कुशल जाणोन. स्वकीये 
लेखन करणे. यानंतरी राजेश्री विरोजी माने .याच कोल्हापुरच वतन 
आपेत्यविसी गतवर्षी राजेश्री स्वामी सातारियासी आल त्या समई 
माहाराजानी बहुता रीतीने राजेश्री स्वामीनी मान्ये करून पत्र दिली 
आहेत. प्रस्तुत माहाराजादि आम्हास बोलऊन विरोजी माने यासी 
आमचे हाती देऊन वतन अमल सुरळित चालऊन स्थापना: वतनावरी . 

करणे म्हणोने.बहुता रीतीने आज्ञा केली. अशास हाली म।रनिलेस 

वतनी प्रसंगाकरिता रो माहाराजाची आज्ञा देऊन श्रीमंत मातोश्री 
आईसाहेबाकडे पाठविले आहेत. तरी तुम्हास मातुश्री .साहेब आज्ञापत्र 
सादर करितील व पेसजी राजेश्रीची पत्रे आहेंत ते मनास आणून 
त्याप्र। कानु कायेंदा माहाजनकीचा आसल तो सुरळित चालण येविसी 
पाटील कुरूकरणी वरचील' वतनदार यासी ताकीद करून सांगण. 
रो माहाराजादि. बहुत आगंत्यवाद असून आज्ञा केली आहे “ai 


जाणिजे. छ १५ ज॥कर 
बहुत काये लिहिणे.. 


eee ee. 


१ वरचीछम्= वरकड. 


t 


१५२ तॉरांबाईकालीन कागदपत्रे: खंड. दुसरा 


क्रमाक: ११३ `` हेर दि. २३-१-१७३३ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी an सदाशिवभट उपाध्ये यां त्यांच्या 
HOTS’ ना करवीरात घरासाठी जागा दान दिली त्याचे हे दानपत्र 


श्री ~ 
' माथ्यावर सिका असे 


स्वास्त श्री राज्याभिषेक शके ५९ परिधामी नाम संवछरे माघ 


बहुल चतुर्थी इंदुवासरे' क्षत्रीये कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 


स्वामी याणी वेदशास्त्रसंपन्न राजश्री सदासिवभट 

सिका उपाध्ये उपनाम आरवीकंर गोत्र झाकल्य सूत्र 
आइवलायन यास दिल्हे दानपत्र आसे जे. स्वामीचा 

मुकाम करविरी जाला ते समई करवीर माहाक्षेत्र येथें घरदान द्यावे 
येसे स्वामीच्या चित्तात आले. त्यावरून कसबा मजकुरी खुशरजांव* 
दिले घर कसबे मजकूरचे देशमूख व पाटील कुलकर्णी व नाईकवडी 
यास जागा करून देणे म्हणोन आज्ञा केली त्यावरून समस्तानी हसन 
दरवेस (व) मिरा गोरीशानी दिवाण मइवडी कसबा म॥. याचे धर 
खुशरजांव दिले: जागा रिकामा करून दिवाणांत नजर केला आणि 
हासन दरवेसं व मिरा गोरीशानी दिवाण यास घराचा दुब दिले. घर 
बांघावयासि मिरा हुसेन मिरजुमले कंसबे म॥ याचा जागा घेऊन त्यास 
दिल्हा. हसन दरवेस व मिरा गौरीशानी याची जागा कसबे मजकूरचे 
देशमुख व प॥ कुलकर्णी व नाइकवडी' कसबा म याणी स्वामीस नजर 


"केला. ते घर स्वामीने तुम्ही स्वामीचे उपाध्ये कुलगुरू तुम्हास ग्रहदान 


दिधल्याने स्वामीस कल्याणावह. याकरितां साधरण संवत्छरी माघ TH 
पोणिमा माहापर्वंकाली सहहिरण्योदक घर बांधावयास: स्थलयान दिल्हे 
आहे. तरी तुम्ही कसबे मजकुरी जे स्थल तुम्हास दान. दिले तेथे तुम्ही 


१ वाराप्रमाणे तारीख काढली आहे. PC TH 2 
२ खुशरजाव = खुषरजा ? ; स्वतोषेः' : 


“ताराबाईकालोन कागदपत्रे :-खंड दुसरा जप 


इमारतीचे उत्तम घर बांधोन तुम्ही व तुमचे पुत्रपौत्रादि. Aari NR 
नांदोन स्नानसंध्यादिक शटकर्म आचरोन सुखे राहणे. निदेश समक्ष 


$ = मोतंब:अस्मेद: हर 

तेरीख १७ ie YE DEP: 
साबान सुरू सन सलास. | 

WAH ११४ ५ ४ AR ९-३-१७३३ . 


कुडाळचे सरदेसाई नागतावंत WAS याना. परगणा गलगली लष्कराच्या 
खर्चासाठी मोकासा म्हणून दिला आहे. तरी त्याच्या मोकासाबाबेचा ऐवज 
नागसावंताना द्यावा म्हणून हिंदुराव घोरपडे यांचे देशमुख व देशकुलकर्णो व 
एडगीर परगणा गलगली यांस पत्र. . 


श्री सुबराज -" हे 3. पक 
मा. अनाम देशमुख व देशक्रुलकर्णी व नाडगीर ` पा TSS 
` गासि हिंदुराऊ घोरपडे ममलकतमदार सुहुरसन सलास सलासीनं 
मया अलफ. पा मजकूर राजेश्री नागसावंत भोसले सरदेसाई कुडाळ 
. `` ` यासं .जमावाच्या बेगमीस मोकासा करार 
चोकोनी सिका mer दिल्हे आसे. तरी तुम्ही मानिलेकड 

| मोकसा बाबेचा Fast देत. जाणे? 


जाणिजे. छ ३शौवाल. लेखन 
मर्यादा _ 

१ वाडगीर : महाराष्ट्रांतील देशपांड्यासारखा कर्नाटकातील एक वसूल अधिकारी... 

२ अशाच प्रकारे क॥ HS, Hi बोरगांव, प॥ जमखंडी, तपे ee eu 

PSR तारळे, क। रांगणे व प्रांत गोकाक येथील मोकासे 'हिंदुराव 

. घोरपडे यानी नागसावंत भोसले याना दिल्याची दि. ९-३-१७३३ ची पत्रे 

L उपलब्ध आहेत 


Pd 


por a 


545४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


मोजे deus येथीळ सरकारी जमिनीत .म्हावसीचे मोकदम पाटणकराचे 
_ आश्रयाने TY करतात असे कानी आल्यावरून त्याना तसें न करण्याची श्रीनिवास 
परशराम प्रतिनिधि यांची ताकीद. ee 


श्री 
ao 
श्री आई आदि पुरु- 
ष श्री राजा शाहू छत्रप 
ति स्वामि कृष्णनिधि त 
स्य श्रीनिवास परशु | 
राम प्रतिनिधि 


आज्ञापत्र राजश्री पंत प्रतिनिधी ता मोकद + + मौजे 
म्हावसी ता पाटण सुमा सलास सलासीन मया व आलफ. मौजे 
.इलफुलेचे जमीन तुम्ही दर + + तुम्ही कीर्द करून पाटणकराचे 
आश्रा. करून खाता म्हणून कलो आले. तरी पूर्वी रवा दि (व्य) होऊन 
निर्वाह जाळा असता तुम्हास दरम्यान सेते वलफिलेचे जमिनीत 
करावयाचे प्रयोजन नाही. जमीन हुजरुन अमानत केली असे. पेस्तर 
इनंसाफामुके निर्वाह, होईल. तरी तुम्ही की न करणे. | 


जाणिजे; छ २७ सवाल (?) निदेश समक्ष. 
त राजते ` 

लेखना 
दु - बच्ची: 


cia 
= rhe 


Wats एप OE eo Megane 
` हुद्राजी आदिम हा स्वामी कार्यावर खर्च झाला: 'त्याच्या मुलास तीन. बिघे 
“जान परवेसी ' जमीनु इमान दिलीं आहे म्हणून दिवाणकोट कोल्हापूर याचे 
मोंकदम मौजेर्‍बावडे यास पत्र... | l 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ` १५५ 


आज दिवाण कोट कोल्हापूर ताहा मोकदमानी मौजे बावडे 
कसबे हवेली सु॥ सन अर्बा सिलासँनं मया अलफ. मौजे मजकुरी 
जाफेजी (जाखोजी?) बिन रुद्रोजी आदिम यास 'जानपरवेसी 
चालविणे: जरूर. सबब रुद्राजी आदिम हा. स्वामी कार्यावरी चीज . 
जाहला. त्यांच्या मुलाचें योगक्षेम चालावायाबद्दल नूतन इनाम मौजे 
_ मजकुरी पडी जमीन पैकी भातरोपे जमीन. तिन बिघे मुलास जान 
परवेसीस दिली असे. जमीन नेमून चतुःसीसा करून देणे. साल दरसाल 

` ताजे सनदेचा SAT न करिणे. - ae 


जाणिजे. छ १० मोहरम. . 


काक : ११७ oo ` दि. २८-७-१७३३ 
तळबीडकर मोहिते व पाटणकर हे मौजे वेलफळे येथील सरकारी जमिनीत 


आक्रमण करतात असे आढळून आल्यावरून, तसे करू नये म्हणून श्रीनिवास 
परशुराम प्रतिनिधि यांक्ती नायोजीराव पाटणकर यांस ताकीद. 


श्री . 
राजश्री नागोजी राव 
* पाटणकर गोसावी यास 


ढं अखंडित लक्ष्मी आकृकृत राजमान्य दने॥ श्वनिक्ास प्रशराम 
(प्रति) निधि आसीर्वाद. gu सलासे?; खुसी (न) सप व. 
आलफ. मौजे वेलफले कर्यात तलबीड गावीची . जमीन म्हावसीकरानी: 
+ + त. + दरम्याने कथाला ask करून कीर्दी करितात 
येसियास त्याचा रवा (?) निर्वाह होऊंकेगरेढी! असता ब + + + 
म्हावसीकर कीर्दी करून उसूल देत नाहीत हैं गोस्टी उत्तम नाही. हाली 
ते जमीन आमानत केली असे. कीर्दी जाली असेल त्या LATS ताकीद . 
करून हुजुर देव + न पुढे त्यास कीर्दी करावयास'गरण (7 काय) 


“१ जान परवेसी = जान + परदेसी ( परवरीस ) = जीत सांभाळण्यासाठी, 
'यीगक्षैमासाठी | 


१५६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


-दुसरी-गोस्टी वेलफाले पेशजी इद (लशा) हीचे वेळेस घोरपडे यानी 
-सेरीं + ; + + होती ते लुम्ही आपणास दिल्हे (म्हणता). मोहिते 
आपणास. दिल्ही म्हणतात... येसियास घोरपडे गेले. दिवाणाची (ज)मीन 
४दिंवाणात. राहिली. त्याची क + + + स कथला करितां तरी 
“दिवाणाची सन (द) पत्र नसता तुम्हास आथवा मोहिते यास कथला 
द. +. करावयास प्रयोजन ना (ही). हाली 


S| जयो. ते सेरी दिवाणात अमानत क (ली) 
श्री आई आदि पुरु aq. तीस कौल देऊन कीर्दी 
ष श्री राजा शाहू छत्रप करविली आहे. तुम्हास FAST 
- ती स्वामि कृपानिधि त करावयास प्रयोजनं नाही. नसते 
स्य श्रीनिवास परश कथले करीत नच जाणे. फिरोन ब्रो 
राम प्रतिनिधि (भाट) येऊ न देणे. छ २७ सफर. 
राजते 
लेखना 
वधी 
क्रमांकः ११८ = ` ` दि, २२-१०-१७३३ 


` ` छत्रपती संभाजी दुसरे यांनी श्रोमहालक्मीच्या पूजेची दोन आठवड्यांची 
` वृत्ती बाबाभट व गोपाळमट या दोघांना दिली. 
i, कक ~ + ek 


$ ॥ 22० i “ ` l ., न क न Mao, श्री 


डी 


Fon महालक्ष्मी | 


o> स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६० प्रमादी नाम संवछरे आइवीन 
age येकादसी इंदुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा संभु छत्रपती 
` स्वामी याणी वेदमूर्ती राजश्री बाबाभट बिन मुकुंदभट व गोपाळभट 
far बाब्रदेभट मुनीश्वर पूजारी श्री वास्तच्य करवीर यासी आज्ञा केली 
यैसीजे. तुम्हास च शामभट मुनीइबर यास वृत्तीविशयी कथला;छागला 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड-दुसरा :१५७ ` 


होता. याकरितां, तुम्हां उभयेता बराबरी हुजरे देऊन प्रतिष्ठानास 
पाठविले: तेथे निवाडा होऊन शामभट वेव्हार सांगत होते ते खोटे. 
जाले: श्रीची पूजा दोन आठवडे तुम्ही उभयेतानी करावी (व). येकं 
आठवडा शामभट यांचा या प्रमाणे निवडिले. तेणे प्रमाणें प्रतिष्ठानचे 
पत्र घेऊन तुम्ही आलेस त्याप्रमाणें स्वामीनी पत्रें करून fees. तदनरूप 
तुम्ही श्रीची पुजा करीत आसतां मध्ये पूजा. सांग चालत. नव्हती ' 
म्हणून विदित जाले. त्यावरून तुमचे दोन आठवंडे अमानत केळे" होते. 
प्रस्तुत श्रीची पुजा सांग करून उंच वस्त्र. भूषण-येईल ते श्रीस. योग्य . 
करूं म्हणून तुम्ही विनंती केली. ..त्यावरून . स्वामी तुम्हावरी . कृपाळू 
होऊन तुपचे दोन आठवडे पूजा वृत्ती तुमचे दुमाला केली असे. तुम्ही ` 
आपलें दों आठवड्यांत श्री ची सांग पूजा करून उंच वस्त्र. भूषण . 
श्रीस योग्य करीत जाणे: आणी दोन: आठवडे पूजावृत्ती तुमची तुम्ही 
पुत्र पौत्रादि वंशपरंपरेने. आनभवून सुखरूप राहणे. श्रीकडील इनांम 
गांव मौजे कुरडू हवेली कोल्हापूर तुमचे दुमाला आहे. तेथील उत्पन्न 
श्रीचे पुजा उत्साहास व्यय.करणे.' निर्देश समक्ष. | 


. ada असे. 
सुरु सुद्र बार बार | रुजु संमत मंत्री 
क्रमांक: ११९ `| दि. ४-१२-१७३३ 


नारो विठ्ठल प्रभु ¦ नामजाद खासगी हुजरात ', त्रियकराव भानजी, सुंदर 
केशव व त्रिबक बाळारा(म) यानी रायापा माने याजपासून दोन हजार रुपये 
दर महा दर शेकडा रुपये पांच व्याजाप्रमाणे कर्ज घेतले | 


श्री राम प्रा 
श्री. . 

` श्री राजा णा 
चरणी तत्पर 
नारो fase 
प्रभु निरंतर 

१ या नकछेची असर श्रीपाद रामचंद्र मुनीरंवर श्रीपुजक वास्तव्य करवीर 
याजकडे असे. 


RUS ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


__. शके १६५५ प्रमाथीनाम सवछरे माहे मार्गेश्वर सुद ९ नवमी 
मंगलवार ते दिनी खत लिखते धनको नाम राजेश्री रायापा माने यासी 
 रिणको नाम नारो विठल प्रभु नामजाद खासगी हुजरात व त्रिबकराऊ 

भानजी व सुंधर केशव व त्रिबकजी बालारा(म) लिहून दिधले जे 
आत्मकायें समंधे तुम्हापासोन घेतळे मुदल आंके रु॥ २००१ दोन हजार. 

-यास व्याज दर माहे दर सदे रु॥ ५ पंचोत्रा प्रमाणे सव्याज वि॥ हिसाब 
प्रॅविष्ट करून हे खत लिहिले. सही. fan त्रिबकराऊ भानजी यास मुदत 

आखेर साल पावेतो करुन हे लिहिले. सही छ ७ माहे wa gu आर्बा 
सलासीन मया आलफ. हे खत लिहिले. सही. मोतँब सुद. 


2 गाही 
,. माहादापा सेटे वस्ती 'जोती श्रीनिवास 
| मायेणी | कुलकर्णी मौजे 
faas | ओझरडे प्रा पो 
१ | oa 
E ` आनराली गंगाधर मुसे 
कुलकर्णी मौजे खरसी 
प्रा कुडाळ 
खागीर गोसावी 
` क्रमांक : १२० ` | इ. स. १७३३ 


जमाले व साळवीः यांच्यामध्ये कसबा तळबीडच्या पाटीलकीबाबत भांडण 
लागून साळवी मौजे ag येथे पळून गेले होते. त्याना आणण्यासाठी फतेसिग 


भोसले यानी शिपायी पाठविले व त्यांना अटकाव करू नये म्हणन राजश्री 
जीवनराव शंकर, सुभेदार व कारकून प्रांत इंदापूर यास हे पत्र पाठविले. 


श्री रि 

| राजश्री जीवनरांव शंकर 

न. MRIS व कारकून प्रांत 
इंदापूर गोसावी यांस. 


ताराग्राईकोलोन कागदपत्रे: 'खंड दुसरा 


fess जाणे जाहेले नाही. तेथील 


BAT आला 'नाही. त्याचे मुबदला 
राजश्री नारो खंडेराऊ विनंती 
-करतील त्याप्रो द्यावया स्वामी 
म्समर्थ :आहेत. 


सेनापतीचे फौज म्हणजे धणि- 


याचे -उजवां हात. सेवकास येक 
बाजने स्वामी कार्याची आज्ञा 
करावी स्वामीचे पुण्यप्रतापे सेवा 
HRA ATT FRA घेऊ हे उमेद 
MAGA आहे. 'शेत्रेसी श्रुत होय. 
न्वौथाई त्सरंजामाचे हुजूर द्यावी. 
ग्रास फ़ौजेस:सरंजामःनाही- चौथा- 
ar dasa ज्यावया स्वामी समर्थ 
wed. :शैवेसी भुत होय. 


शेवक येकनिष्ठ. स्वामीनी 
दाली' बांधोन हे शेवा सांगितली 
त्यासारिखे प्रोख्त फ़ौज करून 
स्वामीकार्यविसी स्वामी आज्ञां 
करितील त्याप्रमाणे सेवा करून 
ATT करून घ्यावा येस उमेद 


सेवक धरीत आहे. येविसी राजश्री. 
बाबुराउ व राजश्री सोनजी नाईक 
तांबट यास सांगितले आहे व 


aN नारो खंडेराउ ' शेवेसी 
ब्रिनंती 'कहती ल. शेकेसी AN होय. 
पो मुदगल सरकारचे माहालची 


१ दाल = चामड्याचा कमरपट्टा. 


Ee 


सेवकास दिल्हे आहेत म्हणून आज्ञा 
'पत्र सादर करावया स्वामी समर्थ 


आहेत. शेवेसी श्रुत होय. 


-वारल THA खेडीयाचा बोभाट 
हुजुर येतो. त्यास : स्वामी HAT 


-होऊन सरदेशमुखी दिल्ही आहें. 
त्यास मुकासी आकाराप्रमाणे 


सरदेशमुखी देत नाहीत. यामुळे 
रोखे होतात आणि ते बोभाट मात्र 
करितात. त्यास ताकीद क्रून 
सरदेशमखी गावीचेःआऊाराप्रमाणे ' 
सुरळीत कमाविसंदारास उसूल 
देत आसे करावया स्वामी समर्थ 


आहेत. शेवेसी श्रुत होय. 


-निशाणास हती हुदा सांगितले. ते 
समई दिल्हा. यास व्येथा. होऊन 
निधन पावला. ऐसीयास हुदा 
धणीयाचे. निशाण हती धणीयाचा 
उतम 'हाती निशाणास द्यावया 
स्वामी समर्थ आहेत 


सरदेशमुखी पनाळा व मामले 
मिरज देशमुखी 'व सरदेशमुखी 


. सेवकास दिल्ही आहे. त्यास मिरज 


प्रांत -कृष्णापेलीकडे “गेला. उरला 
qa पत्ताल -सुभा व जुजवी सिर्जन 
तर्फ गाव गडक्तिलेचे. व्यास AA. 


१६८ 


यादी पाठविली आहे... जैसे कित्तूर 


. चवदा कर्याती महाल तैसे पो 
मजकूर अठरा कर्याती महाल आहि. 


त्यास स्वामी कृपाळु होऊन याही _ 


करार करून द्यावया स्वामी समर्थ 
आहेत. .मनोलीचे मुकामी गाव 
दिल्हे त्था पो गावीचे घालेमळी 
जाहली आहे. त्याचे मुबदला गाऊ 
` द्यावया स्वामी समर्थ आहेत. 


“ १ इंचनहाल. ` 
१ मुतनहाल. 
` ,१ बेले. 


राज्यातील. सरकार सरंजाम 
आहे तो वाटूनं द्यावा हा. करार 
दोन aw: जाहला. तो सिधीस 
पावला नाही. तो सिंधीस पावावया 
'करणार साहेब धणी आहेत. 


कर्याती नूल येथील देसमुख्याचा 
आमचा कजिया वाढला होता. तो 
याणी निवारूंन समजाविसी केली 
होती. पुन्हा afar: आरंभिला 
आहे.-ये विशई नारो खंडेराऊ 
विनती करतील. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरां 


विचारे येवज घ्यावा लागतो. 
त्यामुळे सेबलास काही पावत नाही. 
वरकड आवघे वतनदार यास गाव 
इनाम व सेत इनाम दिल्हे आहेत. 
सेवकास नाहीत. याभुळे खासगत 


` उपत्रीविका नाही. येसीयास स्वामी 


कृपाळू होऊन गावंगना इनाम व 
इनःम गाऊ करून द्यावया स्वामी 
समर्थ आहेत. 


मनोलीचे . मुकामास॒ सरंजाम 
दिल्हा आहे त्याप्रमाणे माहांलांस 


.व गावास ताजे आज्ञापत्र सादरं 


करावया स्वामी समर्थे आहेत. शाहू 
राजाचे खंडणीमध्ये फौजेचे हवेले 
घेते होते. ते वसूल होता बाकी 
राहिली. देहास (त्यास) त्या यंदा 
आमचे. कर्जदारानी गवगवा केला. 
आहे. तो म्हालासी वसूल द्यावयासी 
आज्ञा दिल्ही पाहिजे. . . . 


दे 
+ 


येणेप्रमाणे शेवेसी विनती पत्र लेहून पाठविली आहे. त्याप्रमाणे 
पारपत्य करावया CATHAY समर्थ आहेत. दोवेसी श्रुत होय. आर्धा सिका 


_ सेनापती याचा आहे. 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा १६९ 
कमांक : १३० दि. १२-२-१७३५ 


वादी आपाजी आणाजी रोखा, धर्माधिकारी सोवार व प्रतिवादी मल्हारी 
मेतप। व रामजी संकराजी रोखा, सोनार यांच्यामध्ये सोनार व पांचाळ यांच्या 
घर्माधिकारपणाच्या वतनाबहल तंटा उदभवळा असतां वादीने तो छत्रपती संभाजी 
दुसरे यांच्याकडे नेला.त्यानी कसबा कोल्हापूरचे मामलेदार व वतंनदार यांच्याकडे 
तो सोपविला असतां वतन दोषांचे असे सर्वानुमते ठरले. त्यावर छत्रपती संभाजी 
दुसरे यानी निवाडा दिला की aag वतन दोघानी निम्मे निम्मे भोगावे. 


श्री 
सिका | Ze. 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६१ आनंदनाम संवत्सरे फाल्गुन 
qu १ प्रतिपदा सोमवासरे क्षेत्रिय कुलावतंस श्रीराजा शंभु छत्रपति 
स्वामी याणी आपाजी बिन आणाजी रोखा धर्माधिकारी सोनार Fi 
कोल्हापूर यासी दिल्हे वतनपत्र येसीजे. तुवा 
सिका सिका हुजुर येऊन विनंती .केली-की सोनार व. 
पंचाल्याचे धर्माधिकारीपणाचे वतन आपले 

पुरातन आहे. त्यास मल्हारी बिन मेतपा व रामाजी बिन संकराजी 
रोखा सोनार हे कजिया करीत आहेत. तरी स्वामीने आपले वतनाचा 
प्रसंग सुरळीत करून दिल्हा पाविजे म्हणोन. त्यावरून मल्हारी बिन 
मेतपा व रामाजी बिन संकराजी यासी हुजूर आणून हर दो जणाचा 
करीना मनास आणोन याची मनससुधी करून निवाडा - करावयाविसी 
HU कोल्हापूरचे मामलेदार व BU मजकूरचे वतनदार यासी स्वामीने 
आज्ञा केली. त्यावरून P ATTA मामलेदार व क॥ मारचे वतनदार 
व दैव माहाजार दैव सोनार बसून पंचाइतानी तुम्ही हर दो जणाचा 
पूर्ववत भोगवटा पुसता तुमचे मूळ येक अवघे भाऊबंद खरे असे सर्वाचे 
भते होऊन तुमची समजावीश केली की पो कोल्हापूर प्रां कराड व 
प्रां पनाळा व मामले मिरज पौ हुकेरी व पा रायबाग व॑ पा HITS 
“गौ माहालांनी येथील धर्माधिकारी सोनांर व पंचाल था वृती समंधेने 
“उत्पन्न होईल ते आपाजी बिन आणांजी रोखा व त्यांचे भाऊबंद निमे व 


१७० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरी 


मल्हारी बिन मेतपा व रामाजी बिन संकराजी व त्याचे भाऊबंद निमे 
या प्रमाणें निवाडा केला. त्यास येक वर्षे व आपाजी बिन आणाजी याचे 
येक वर्षी करावी व मल्हारी व रामाजी याणी येक वर्षी करावी 
वर्सीली समंघे काळंमाची पूजा व मुंजी व लग्न व गोंधळ व श्राध्ध व 
पक्ष नवरात्र हारवा लावण कार्य प्रयोजन सणवार जे काय पूर्वापार 
आसेल ते ज्याचे. वर्षीलीत येईल ते त्याणी घ्यावे आणि उभेताचे 
वर्षीलित आहार व्यवहार प्रायश्चित Mata येईल त्यामुळे जे उत्पन्न 
होईल ते हर दो जणानी निमें निमे प्रो वाटून घ्यावे आणि प्रायश्चित 
काय कर्णे ते करवीर क्षेत्री करावे. आनयत्र स्थली न करावे. क्षेत्राविर _ 
हरदोजणानी केले तर दिवाणचे गुन्हेगार व गोताचे अन्याई या प्रो 
` हरदोजणाची समजाविश करून या प्रमाणे हरदुजणानी अनभऊन सुखरुप 
आसावे. वडिल धाकटेपण पेशजीचे कागदपत्र हरदुजणाजवळी आसिले 
तर ते दिवाणात आणून दाखवावे. दिवाणचे आज्ञेप्रो वडिल धाकटेपण 
हरदोजणानी वर्तावे. पूर्वील कागदपत्र कोणाजवळ नसतील तर सदरहू 
बरषिलिचा निवाडा जाला आहे या प्रो वर्तावे शुघ्यपत्र देणे जालिया. 
ज्याचे वर्षीलितील त्याणी द्यावें. सदरहू निवाडा केला आहे, यासी 
कोणी warfare करील तर दिवाणचा गुन्हेगार. असा निवाडा करून 
'क॥ मारचे थलपत्र करूनः देऊन सर्वानी स्वामी जवळ येऊन विनंती 
केली व निवाडयाचे थलपत्र आणोन दाखविले. त्यावरून स्वामीनी 
मनास आणोन सोनार व पंचाल याचे धर्माधिकारीपण तुजे व . मल्हारी 
बिन व रामाजी याचे तुम्ही हरदुजणानी गोताने क पंचाइताने समजा- 
विश तुम्हा हरदोजणाची केली आहे त्याप्रमाणे आपलाळी वर्षी 
चालऊन जे वर्षीलित उत्पन्न होईल जे ज्याचे त्याणी' घ्यावे. आहार 
व्यवहार प्रायश्चित गोतपंत जाली तर तुम्ही हर दुजणानी जे उत्पन्न 
होईल ते निमे प्रो घेऊन कोणासी परस्परे केल्हाल करिता धर्माधिकारी- 
पणाचे वतन पूर्वापार चालत आहे त्या. अलिकडे नवे काही वतन 
मिळवणे. त्याणे आनभऊने कथला आण आपल्यात न करिता राहाते 
असी. स्वामीने आज्ञा केली आसे. तरी तुवा मल्हारी बिन मेतपा ब्र _ 
रामाजी बिन संकराजी रोंखा,आसे हरदुजण . धर्माधिकारपणाचे aT 
आपल्या पुत्र पौत्रादि वंशपरंपरेने आनभऊन सुखरूप राहाण, या ATAT 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा. १७१ 


TAT तुमचे माथा दोरणी रु. १०० FRAT करार केले असे. तयाचा 
निमा.जमा भांडारग्रह व नीमे क॥ कोलापुर या प्रो जाला आहे. तरी 
तूं धर्माधिकारीपणाचे वतन आनभऊन सुखरूप राहाणे. . . . . 


निदेश समक्ष. मोब. | | 
रुजु. i संमत 
. मंत्री 
तेरीख २९ रमजान सु॥ सलास. | 
सलासीन मया आलफ. तक 
बार सुरु सुद्र बार. 
| क्रमांक: १२१ ` ५... दि. १८-५-१७३५ 


शामजी नरसी (नरसिंह) देशपांडे यांचे मौजे उतरेचे कुलकर्ण अमानत केले 
होते; ते त्यांस हवाली केल्याचे छत्रपती संभाजी दुसरे मोकदम उतरे यास 
आज्ञापत्र l 


स्वस्ति श्री राज्यभीषेक शके. ६१ राक्षस नाम संवत्सरे जेष्ठ शू 
आष्टमी रवीवासरे क्षत्रीये कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती. स्वामी 
याणी मुकदमानी मौजे उतरे ता॥ ठाणे यांस आज्ञा केली येसीजे राजश्री 
शामजी नरसी देशपांडे प्रांत पनाला याचे मौजे मजकूरचे कुलकर्ण ते 
पेसजी आमानत केले होते. हाली याचे याकडे करार करून तुम्हास हे 
आज्ञापत्र सादर केले असे. तरी तुम्ही हें जाणून मौजे. मजकूरी शामजी 
नरसिंह याचे कुलकर्णाचा हक ईनाम बाजे बाब पूर्वापर चालत आल्या 
प्रमाणे सुरलीत :चालवीत जाणे. खलेल या उपरी कांही न करणे 
जाणीजे. निदेश समक्ष 
क्रमांक: १३२ ` | . दि. १८-५-१७३५ 

निजामउल्मलकचा बारवलानजीक मवकाम पडला असता कृष्णाप्पा नाईक 
स्वामीसेवेवर FAT झाला म्हणून त्यास मातुश्री गुणाबाई व सुबराव शिदे यानी . 
मानपान वे जमीन इनाम दिली, ` | “ 


१७२. ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


-श्री 

सिका 

म] अनाम Hora तिमी नो कसबे बनूर यासी मातुश्री गुणाबाई 

ब सुबराऊ शिदे सो सुभा gq सीत सलासीन मया आलफ. नवाब 

. निज्यामनमुळूख या प्रांतास येऊन बारवला 

शिका | नजिक मोकाम केला असता तुम्ही हुजुर 

येऊन साहेब कामावर रुजु जाला. या करिता 

तुम्हावरी मेहेरबान होऊन तुम्हास आप्तागिरी मान्य माचर? खालसा 

जमीन पैकी मणभर बीज को मारचे मापे येक मण सामादे मौजे बीज 

कोपात पड रान घालोन दिल्हे आहे. रामापा ह्यास सनद सार आहे. 
अनभव करून साहेब कामावर दुरुस्त असणे. जाणिजे. 


` र॥-छ ६ मोहरम.मो सुद्र लेखन सीमेचे म॥ असे. 


ATH: १३३ दि. १२६-१७३५ 


शिवाजी घोरपडे अमीरुल्‌ उमराव यांजकडून आजरे. ठाणे. घेण्याबाबत 
नारायण व्यंकटेश यांस हुकूम AIST, त्याप्रसंगी झालेल्या कराराचा हा कागद 
` आहे; तो बहुदा राणोजी घोरपडे यांच्या आज्ञेनुसार झाला असावा, 


तालीक 


करारनामा चिरंजीव सिवाजी घोरपडे आमीरुलूमराव याजकडोन 
आजरे ठाणे सुधा घेवणेविसी राजश्री नारायणराव व्यंकटेश यासि 
आज्ञा होऊन. करार जाहला येसीजे. सु॥ सीत सलासीन मया व अलफ. 


i 


या। देहे ९६ | 
- ` ठाणे नि॥ सिबंदी वगैरे खर्चे खासगीकडे ठेवावे देहाय ३२ 
देहाय ३२ 00 घासदाणा व सरदेशमुखीचा 


१ माचर (माचेल ? ) = मेणा, पालखी, 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १७३ 


मशारनिलेस. सरंजामास - यैवज पेशजी वहिवाटीप्रमाणे 
देहाय ३२. ` ` . हुज्र यावा. | 
पौ वजा देहाय ५ बाकी . ठाणेचे खर्चाकडे वगेरे देहाय 
देहाय २७. ` ३२ नेमून दिल्हे. याची 
| ` वहिवाट आमचे कारकुनाचे `. 
‘Fru व्हावी | 


` येणेप्रमाणे करार ठरला. त्याप्रमाणे वहिवाट व्हावी. यात कोणी 
` आंतर करील त्यास कुलस्वामीची शफत आसे. 


जाणिजे. छ १ माहे सफर मोतँब आसे. 


कासीब काले मौजे सिर्देवाड. 
विसाजी नारायण सित सलासीन मया वे आलफ.. 


कमांक: १३४ ' दिः १४-६-१७३५्‌ 


गोदी नावाची बाई कोकणात TAHA करून तारळे प्रांती येऊन राहिली 
होती. तिची चौकशी होऊन छत्रपती संभाजी दुसरे यानी तिळा बटीक म्हणून 
` द्वारकोजी यादव यांस दिली ge 8g 


श्री 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६२ राक्षसनाम संवत्सरे आशाढ 


शध पंचमी मंदवासरे क्षत्रीये कुलावतंस श्रीराजा शंभु. छत्रपती स्वामी. : 
याणी राजाश्री द्वारकोजी. यादव नाईक fey दरुनीबंक' यासीं ढिले. 


१७४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
श्रीराजा श्री आईआ | । 
शंभु छत्रप दि पुरुष श्री राजा पत्र ऐसेजे. बाजारा गोदी बाइको 
ति हर्षनिधान . शंभू छत्रपती स्वामि कोकणातून बदअमल करून तारळे 
.. त्रिवक सुत नि कृपानिधि॥तस्य प प्राते राहिली होती. तिला हुजूर 
ळकंठराव मु रणुराम त्र्यंवक आणून वाजपूस करितां तिजकडे 
` ख्य प्रधान - प्रतिनिधि ` कमं लाजीमर जालें. याकरितां 
l तिला हुजुर कोटीस जमा करून 
तुम्हास बदल मुशाहिरा दिली असे. तरी तुम्ही बटीक आपले घरी 
मागऊन तिचे' हातून सेवा घेत जाणें. इची किमत सिरस्ताप्रा तुमचे . 
वतनांत खर्चे पडेल. जाणिजे. निदेश समक्ष, 


ware 
| विराजते 
तेरीख ३ ae oe णि 
सपूर सु॥ fas सलछासीम बार सुरु सुद्रवार. .. 


ऋमांक : १३५ So दि. १७६-१७३५ 


महमद खान याच्या शेताचा वसूल व नगारा वाजविणाऱ्याचा मुशाहिरा. 
याबाबतं सुभानजी' चव्हाण यास आज्ञापत्र 


श्री 
au सुभानजी चवाण Hy तलबीड सुमा सीत सालासीन मया 
अलफ. महमद खान याचे इनामाचे सेत तुवा केले आहे. त्याची इनाम 
तिजाईचा वसूल येणे. त्यास वसूल. काय दिला तों काही कलत नाही. 


नीबंक = अंतपुराची चौकी; २ लाजिम = सिद्ध 


३ दि. १६६-१७३५ या दिवशी रखमी या नावाची वाकडा पाय पडलेली स्त्री 
द्वारकोजी, यादव याना बटीक म्हणून दिल्याने राणी जिजाबाई यांचे, पत्र 


उपलब्ध आहे. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरो १७५ 


बाकी राहिली आहे: हाली सदरहचे येवजी ब॥ देणे. नगारची? हूजरात 
दिमत राजश्रो पंत प्र रुपये १६ सोला देविले असे. आदा करणे. या 
साली याचे कबज घेणे. तेणेप्रमाणे मजुरा असे. 


जाणिजे. छ ६ माहे सफर. 


लेख 
२. नावधी 
या कामास फते महमद वहिदा बान नगारची पाठविले. यास 
रु॥ ॥ निमे देणे. | 
9 लेख. ; 
नावधी . - 


क्रमांकः १३६ ` ` fa. १६-७-१७३५ 


क्ृष्णाप्पा तिमी नाईक यास क॥ बनूरच्या पाटीलकीचे उत्पन्न पूर्ववत्‌” 
प्रमाणे दिल्याचे गुणाबाई व सुबराव शिंदे यांचे पत्र. 


मो॥ अनाम कृष्णापा तिमी नाईक देसाई की बनूर यास मातुश्री 

` ` गुणाबाई व सुबराव शिदे साहेब gu सित सलासैन 

झिका मथा व आलफ. नरसापा तुमचा भाऊबंद यासर 

को मारचे पाटीलकीचे 'जितरुब तुम्ही सुरनुत 
चालवीत नव्हता या करिता नरसाणा हुजूर येऊन फि॥ केली. तेव्हा 


पाटीलकीचे जितरुब सरकारात अमानत केले. ते सोडून द्यावे म्हणोन 


राजश्री देवापास हुजुर पाठविले. त्याणे अजे केला तो खातरेस आणोन 
को मार चे पाटीलकीचे जितरुब अवघे . सोडून तुमचे दुबाला पूर्ववत्‌ 


प्रो. केले असे. तरी आपल्या भावाबंदास. सन्मत करून घेऊन aa 


१ नगारची = नगारा वाजनिणारा, . . .. 


WOR ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खेड दुसरां 


प्रो पाटीलकीचे' जितराब अनभव करुन सुखी असणे. कडेराचा म्हसूल 
सरकारात घेतला आहे. कोलबाब वगैरे तुमचे तुम्हास दिल्हा आहे. 
येविसो राजश्री मादणास सनद सादर आहे. सरकारास शेरणी ११० रु. 
एकशे दाहा मोकरार केले आहे. ते वसूल देणे. जाणिजे. 


र॥ छ ६ माहे रबिलावल सुद्र मोतंब असे. 


क्रमांक: १३७ O दि, ९-८-१७३५ 


राणोजी चव्हाण आवटे व गंगाजी चव्हाण आवटे यांच्यामध्ये घर- 
वाटणीवरून भाऊबंदकी लागली aaa, ती अखेर देवस्थान पंचायत मौजे 
सिरवडे थेथे गेली. राणोजी चव्हाण आवटे याने तत्संबंधी लिहून दिलेला हा 
कागद आहे. 
श्री 
राजश्री देव थल पचाईत मोकदमानी मौजे. सिरवडे गोसावी यास 
बा॥ दो राणोजी बिन चंदाजी चव्हाण आवटे का तलबीड 
' प्रात पनाला gn सीत सलासीन मया व ares. कारणे लिहून दिल्हा 
कागद येसाजे. आमचा व येसाजी बिन गंगाजी. चवाण आवटे याचा 
भाऊपणियाचा घर वाटणीचा कजिया लागला. या करिता उभयेता 
लुम्हापासी. भांडत आलो. त्याजवरून पंचनाइकी आज्ञा केली की तुमची 
वाटणी जाली की नाही. येसियासी . आम्हा उभयताची घर वाटणी | 
काही जाली नाही हे आपण खरे करून देऊ. दाखल्या मोकाअल्थानिसी 
घर वाटणी जाली TA जाले तरी आपण वाद सागतो तो. खोटा. हु 
देव सागाल त्या TU एकू. न येकू तरी दिवाणचे गुनगार य गोतांचे 
आन्थाई. हा कागद लिहून दिल 


` सही. छ १ माहे राखर, 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा १७७ . 
कॅसांक: १३८. . दि. ३-९-१७३५ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी हरीहराचार्य पंडीतराव याना दिलेले मौजे मोघडें 
गावचे इनामपत्र. यात त्यांचे पिते श्रीकराचार्य यानी राजदरबारी शास्त्रचचंसाठी 
आलेल्या पंडितांच्या समस्याना उत्तरे दिल्याचा निर्देश आहे. 


' स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शक ६२ राक्षस नाम संवत्सरे भाद्रपद 
बहुल त्रयोदशी सीम्यवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
स्वामी याणी राजेश्री हारीहाराचार्यं पंडीतराव गोत्र काश्यप सूत्र 
आइवलायन यासी दील्हे इनामपत्र ऐसेजे. तुमचे पिते राजश्री 
श्रीकराचार्य पंडीतराऊ याणी deer राजश्री कैलासवासी' स्वामी 
संनीध राहोन बहुत श्रम केले. वेदशास्त्रसंपन्न कोणेंक प्रसंग दरबारी 
शास्त्राचा पडिला तो याणि विद्यायोगे संपादिला. जे जे पंडीत आले 
त्याची समशा पुरविली. स्वामी वेगळे. frat शुद्धीने चितात न 
आणीता आजिवरी स्वामीसंनीध होते. सांप्रत नीधन पावले. त्याचे 
पुत्र तुम्ही विद्यावंत. तुमचे सर्वप्रकारे चालवणे हे स्वामीस परमावश्यक. 
या करिता पेशजी श्रीकराचार्ये यांसी इनाम गांव दिल्हे होते ते तहामुळे 
वारणे पलीकडे गेरे. यास्तव हाली तुम्हास नूतन इनाम (करून 
दिले, इत्यादी) | i 


तेरीख २६ रबिलाखर सु॥ सीत सलासीन, 


क्रमांक: १३६९. . : दि. ६-१०-१७३५ 

रामचंद्र नाईक पुंडे यांस छत्रपती संभाजी दुसरे यांजकडून मौजे मरळी हा. 
गाव इनाम. त्यांचे. वडील शामजी, नाईक पुंडे याती “थोरले कॅलासवासी 
माहाराजांची सेवा राज्याभिवृधी विषई विशेष केली. त्या उपरी तीर्थरूप राजश्री 
कैलासवासी यांची सेवा चंजी प्राति अवतता यकरुप निष्टेने केली ' असा उल्लेख या 
सनदेत आहे. - ही) . 


१७८ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


श्री 
श्री 
'प्रतिपच्चंद्र रेखे 
व वर्षिष्णुविर्व वं 
दिता शंभु छत्रप 
TART रामसूनो 
विराजते 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६२ राक्षसनाम संवछरे कातिक 
qa प्रतिपदा रविवासरे? क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी 
याणी राजश्री रामचंद्र नाईक 
श्रीराजा ‘ श्री भा aT पुंडे गोत्र he सूत्र आश्व- 
Tava पुरष थ्रो राजा लायन यासी दिल्हे इनामपत्र 
| My हृषनिधीन शिवछत्रपती स्वामी ऐसेजे. तुम्ही स्वामीच्या राज्या- 
बक सुत नि कृपानिधि तस्थ प ax से 
` 'ळकंठरावं मु रशुराम त्र्यंबक तील पुरातन धुरंधर सेवक 
-ख्थ प्रधान प्रतिनिधि तुमचे पिते राजश्री शामजी 
नाईक पुंडे याणी थोरले केलास- 
वासी माहाराजांची सेवा राज्यभिवृधी विषई विशेष केली. त्या उपरी 
EIST राजश्री केलासवासी यांची सेवा चंजी wit असतां यकरूप 
निष्ठेने केली श्रमसाहास असाधारण करून नाभ्ना करून घेतली. हाली 
तुम्ही स्वामीची सेवा त्रिकर्ण शुधीने करिता. स्वामी विना दुसरे 
(देवत) जाणत नाही. . याकरिता तुमचे चालवणे स्वामीस परम 
अवश्यक. या करिता हाली स्वामीने तुम्हास नूतन इनाम कुलबाब 
कुलकानू साहोतरा व पंचोतरा येकमणी व इनाम तिजाई व चौथाई 
दिवाणात वसूल घ्यावयाचा तह आहे. तो देखील खेरीज हकदार व 
इनामदार करून मौजे मरळी त॥ कल्हे सुभा पनाळा हा गाव देह १ 
येक रास इनाम अजरामन्हामत करून दिला असे. तरी तुम्ही “मौजे 
मजकूर पुर्व मर्यादेप्रमाणे चतुःसीमा आपले स्वाधीन करून घेणे आणि 
इनाम तुम्ही व तुमचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने अनभऊन सुखरूप राहाणे. 
मौजे मजकुरावरी हुजरून सेरीकराब यास जमीन बिघे ८२ दोन बिघे 


१ जंत्रीत सोमवार पडतो. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे: खंड दुसरा १९७६ 


ठेविली होती ती देखील इनाम दिली असे. तरी तुम्ही सदरह मोजे 
मजकर वंशपरंपरेने अनभवणे निदेश समक्ष" 


मर्यादेयं 
| विराजते 
पाठीमागे 
तारीख २८ 
जमादिलावल gu सित 
सलासीन मया अलफ. 
HATH : १४० दि, १८-१०-१७३५ 


. . रायाजी विरोजी. माने व हेगोजी विरोजी माने या दोघा भावामध्ये तफ 
वाळवा येथी देशमखींची जी विभागणी फत्तेसिंग भोसले यांच्या विद्यमाने झालीं 
तिचा तपशील 

og श्रीः 
याद वाटणी देशमुखी ता वाळव सु॥ सित संलॉसींन' मया "क 
व आलफ. छ १२ माहे जमादिलाखर. 


रायाजी वलद वीरोजी. 
` माने 
१ कंसंबा कळव ` हेगोंजी बलद 
१ मौजे frome  " वीरोजीं माने 
१ मोजे कुंडल | १ मौजे Fer 
१ मौजे पुणद | ` १ मौजे काकेरी 
१ मौजे बांदे . i १ मोजे. येडे 
१' मौजे. कणेगांव i १ मौजे येल्‌र 
१ मौजे गोटखंडी . | १ मौजे. देवारडें | 
व्यक १ -मौजे नागाव 


१; अक्षरे वेगळी; अक्षरे. वेगळी; ` 


१८० तारावाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


१ मौजे पळस १ मौजे नागठाण 

दरोबस्त इनाम १ मोजे खेड 

ट ट 

१ मौजे बाहादुर 
वाडी दरोबस्त 
इनाम. 


— 


९ 
सदरहू दरबारी राजेश्री फत्तेसिंग भोसले याचे विदमान निवाडा 
जाहला छ मार. 


क्रेमांक-:. १४१ | दिः २४-१०- १७३५ 


शामजी नाईक पुंडे यास मौजे मरळी हा गाव इनाम दिला आहे. तरी 
त्यांचे हे इनाम चालवावे म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे भगवंतराव अमात्य 
हुकुमतपन्हा याना पत्र, | | 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६२ राक्षसनाम संवत्सरे कातिक 

बहुल चतुर्थी भृगुवासरे क्षत्रिये कुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपति 
स्वामी याणी समस्त राजकार्यधुरंधर विस्वासनिधि राजमान्य राजश्री 
भगवंतराव अमात्य हुकुमतपन्हा यास आज्ञा केली यैसीजे.. मौजे मरळी 
ताप कल्हे व मौजे मांजनाळ ता बोरगाव हे दोन्ही गाव राजूश्री 
रामचंद्र नाईक पुंडे मंत्री यासी चौथाई व पंचोत्रा व यकमणी व 
 साहोत्रा इनाम तिजाई व सेरी देखील कुलबाब कुलकानू माफ करून 
दरोबस्त इनाम दिल्हे असेत. नाईक म॥रनिले याचे सर्वप्रकारे चाळवणे 
हे स्वामीस अवश्यक आहे. तरी तुम्ही मौजे मजकुरास इनाम तिजाई 
आदिकरून कोण्हेविसी उपसग न देणे आणि दोन्ही गाव नाईक 
म॥रनिले याकडे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने इनाम सुरळीत चालवणे 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १८१ 


प्रतिवर्सी नवीन पत्राचा अक्षेप न करणे. या पत्राची प्रति लेहून: घेऊन 
असलप्रो परतोन देणे. बहुत लिहिणे तरी तुम्ही सुज्ञ असा 
मर्यादियं 
विराजते . 


क्रमांक : १४२  दि-५-१२-१७३५ 


रायाजी माने याजकडून कान्होजी भोसले सेनासाहेब यानी बाराशे रुपये 
कर्जाऊ घेतले होते. व्याजाचा दर दर माहे दर शेकडा पाच रुपये, असा या पत्रात 
उल्लेख ATS l 
श्री 


राजश्री रायाजी माने गोसावी 
यासी 


स्नेहांकित कान्होजी भोसले सेनासाहेब सु॥ हुर सन सित 

सलासेन मया आलफ. आम्ही तुम्हापासी कर्ज घेतले मुदल 

रुपये १२०० बारासे घेतले. यासी व्याज दरमाहे दरसदे रु॥ ५ पांच 
प्रो मदल व व्याज जेष्ट शध प्रतिपदे ग वरून देऊ. आंतर होणार 
नाही. जाणिजे. छ १ मोहरम शके १६५७ राक्षसनाम संवत्सरे पौष्य 
शुध (द्विती) या भृगुवासरे" लिहिले सही 
| लेखन 
द * सीमा 


०%१०७०+७००७कक७ 


१ हिंदु तारीखेत तिथी व वार ` जुळतो. ती अधिक are आहे. या दिवशी. 
मुसलमानी तारीख १ साबान, सीत सलासीन मया अलफ अशी येते. 


१८२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
क्रमांक : १४३ ` | दि. ५-१२-१७३५ | 


per राजाजी माने (रायाजी माने ?) यांजकडून “ बावासाहेब ' (कान्होजी 
wae ? ) यानी १२०१ रुपये कर्जाऊ घेतले. त्याबद्दल शिवाजी भोसले 
जामीन राहिले: 


श्री 
- राजश्री राजाजी माने गोसावी यास 
G अखंडित लक्ष्मी अलक्त राजमान्य स्नेहांकित a सिवाजी 
भोसले राम राम. सु॥ सीत सलासेन मया ASH. तुमचेः Hh 
सरकारात राजश्री बावासाहेबी घेतले. मुदल रु॥ १२०१ बारासे“येकः 
याचा अलाहिदा रोखां लेहून दिल्हा आहे. त्याचा वायेदा जेस्ट सुद 
प्रतिपदेचा केला. मुदतीस सरकारातून व्याज व 
शिका मुदल तुमचे पावले तर उतम नाहीतर हे रुपये 
आपण उगऊन देऊन. यास आंतर करनार नाही. 
रा छ १ माहे शाबान सके १६५७ राक्षसनाम सवतछरे पौशः झुंद 
चितिया' भृगुवासर हे लिहिले. सही. 


'मोतंब 
7 | सुद 
बी॥ गणेश केशव कारकुन सरकार. 
BAH: १४४ ` दि. ६-१२-१७३५ 


अमात्य व आंग्रे यांच्या कलहाच्या वेळी कृष्णाजीराव राणे उपयोगी पडले 
म्हणून त्यांना अमात्यांकडून मौजे वाभवे हा गाव इनास मिळाला. 


श्री 
सिका 


आज दिवाण किले गगनगड au मिरासी व गाउकर मोजे 


१ शुक्रवारी. द्वितिया येते, 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा १८३ 


वाभवे ता खारापाटण सु॥ सन सित सलासीन मया अलफ. रा॥ 
कृष्णाजीराव राणे अरूळेकर याणी अंगऱ्याचा आमचा. कलह लागला 
त्याप्रसंगी बहुत सेवा केली याकरिता मौजे Aue यास इनाम दिल्हा 
आहें. ब॥ संनद हुजुर तरी तुम्ही याचे रजातल्ब वर्तोन कोदे माहामुरी 
करून सुखरूप राहणे छ. २ शाबान 


क्रमांक : १४५ दिं. १०-१२-१७३५ 


सेटीगौडा देसाई पा aw यास दिलेल्या या वतनपत्रात छत्रपती संभाजी 
दुसरे यांच्या सामानगड प्रांती झालेल्या स्वारीचा उल्लेख आहे. 


स्वस्ति श्री राज्यभिषेक शके ६२ राक्षसनाम संवछरे पौष शुध 
सप्तमी सौम्यवासरे ate कुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपति स्वामी 
याणी रा सेटीगौडा बिन सिदगौडा देसाई पा नूल यास दिल्हे इनामपत्र 
येसेजे. स्वामीची स्वारी सामानगड प्रांते जाली ते समई तू निष्टा धरून 
स्वामीच्या दर्शतास आलेस आणि स्वामी संनीध विनंती केली 
माहाराजानी बहुता वतनदाराचे ऊर्जीत केले आहे. आपणही स्वामीच्या 
पायास निष्टेने ada आहे. तरी आपले ऊर्जीत केले पाहिजे म्हणून 
(हे नूतन इनाम, इ. इ.) 


तेरीख ६ 
साबान सु॥ सीत सलासीन 


क्रमांक : १४६ | दि. २०-१२-१७३५ 


कान्होजी भोसले सेनासाहेब सुभा यानी रायाजी माने याजकडून तीन 
हजार रुपयाना चार घोडे विकत घेतले होते. ही रकम आपण दसऱ्यापर्यंत 
फेड असे आइवासन त्यानी या पत्रात. दिले आहे . , 


राजश्री रायाजी माने गोसावी यासी 


१८४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
@ अखंडित लक्षुमी आलंकृत राजमान्य स्ने॥ कान्होजी भोंसले 
सेनासाहेब सुभा gu सित सलासीन मया आलफ. तुम्हा. 


पासून खरीदी केले. घोडे रास ४ च्यार येकून किमत रुपये ३००० तीन 
हाजार. हे दसरियास करून देऊ अंतर न पडे. जाणिजे छ १६ शाबान 


` मुदतीस पेके aan + + + तिवोत्रा व्याज पुढें देऊन 


छ मार 
... पाठीमागे सिका 
श्री ` 
mg भूपतीब . 
घस्य येसाजी तनु 
जत्मज़ कान्होजी 
* भोसछस्ये यंभा 
ति मुद्राय 
` शस्करी 


WAR १४७४ दि. २०-१२-१७३५ 


कान्होजी भोसले यानी रायाजी माने याच्या pea विकत घेतलेल्या 
घोड्यांच्या रकमेबाबत संताजी भोसले जामीन राहिल्याचे पत्र 


श्री 


राजश्री, रायाजी माने गोसावी 
यास . | 


G अखंडित लक्ष्मी अलंकृंत राजमान्य स्ने॥ संताजी भोसले 


राम राम. सु॥ सिंत ` सलासीन मया ates. तुम्हापासून 

+` `+ + राजश्री कान्होजी भोसले . सेनासांहेब (सु) भा . 
याणी घोडे रास ४ घेतले. याची किंमत en तीन हाजार 
इसरियास आपण उगवणी करून देंऊ अंतर न पडे. सदरहू Tl ३००० 


तीन हाजार दसरियांस.खु॥ fin देऊन. ना देऊ मुदतीसतरी तिवोत्रा 


` ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा . १८५ 


: भरी. पुढें व्याज देऊ, मुदती आलीकडे आपली स्वारी . आली "तरी 
- सावकारीतिशी तुमचा करून जाऊन अंतर न पडे. 


छ. १६ साबान, Aha. i पृ 


श्री h 
fara aul | l हँ हा 
तप्तर जिवार्ज al कलम तरसिह BAY. 
भोसले निरंतर ` ESA , 
MAH : १४८ दि.-२-२-१७३६ - 


मौजे stat हा गाव विशाळगडच्या तनस्याखाली असल्याने, त्याचा वसूल 
किल्ल्याकडे सुरळीत देत जाणे, म्हणुन छत्रपती संभाजी दुसरे यांची eas गावचा ' 
. खोत ब रयत याना ताकीद. P 


l नकल :. 
` स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६२ राक्षसनाम संवत्छरे फाल्गुन 
. शु॥ २ भोमवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्रीराजा शंभु छत्रपति स्वामी 


` खोत व रयानी मौजे वोझर ता राजापूर | यासी 

. आज्ञा केली ऐसीजे. मौजे मार पेशजी पासून 

o किले विशाळगडच्या तनखियास :' आहे; त्यास 

' तुम्ही किल्याकडें यैवज सुरळीत देत नाही म्हणोन इुजुर विदित जाहाले. 
त्याजवरून हे आज्ञापत्र सादर केले असे. तरी मौजे मजकूर पेशंजी प्रो 
'किल्याकडे करार आहे. ऐसियासी तुम्ही यासी रुजुवात TAT आकार - 
प्रमाणे मौजे मारच्या यैवजाचा वसूल किल्याकडे सुरळीत देते जाणे. 
इस्कील न करणे. जाणिजे. निदेश समक्ष, MAT आसे. 


Creamed 


:/ १८६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


“ ऋमांफ £ १४९ | ~ + दि. ४-२-१७३६ 
मौजे Winer, Tes, वगरे पांच गावे विशाळगडच्या तनख्याखाली 
पूर्वीपासून आहेत. त्यांचा वसूल अलीकडे , किल्ल्याकडे जात नसल्याचे विदीत 
झाल्याने ag गावाना वसूल किल्ल्याकडे सुरळीत पोहचता करण्याची ताकीद 
दिली माहे. तरी छ्या हकमाची अंमल बजावणी करावी म्हणून छत्रपती संभाजी 
दुसरे यांचे संभाजी आंग्रे सरखेल याना आज्ञापत्र 


ताराबाईनी तर्फ राजापुर आंग्प्याकडे दिला ' तेव्हा उपरिनिदिष्ठ महाल 
यांच्या अमलातून वगळले होते, असा आज्ञापत्रात उल्लेख आहे. 


श्री 
i नकल '-- 


` स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६२ राक्षसनाम संवछरे फाल्गुन 
“gu त्रितीया सौम्यवासरे क्षत्रियकुलावतंस श्री राजा ay छत्रपंती 
स्वामी याणी समस्त राजकार्यधुरंघर विश्वासनिधी राजमान्य राजश्री 
संभाजी आगरे सरखेल यासि आज्ञा केली ऐसीजे. मोजे रायेपाटण व 
मौजे वाटुळ व मौजे कोलवण व मौजें data मौजे कोपवली ता 
_ राजापुर हे गाव पेशजी पासूनं विशाळगडच्या तनखियास आहेत. त्यास 
: सदरह गावे किल्याकडे सुरळीत चालत नाही म्हणोन हुजुर विदित 
जाहाले. त्यावरुन हे आज्ञापत्र सादर केले असे. तीथेस्वरुप- मातुश्री 
थोरले ऐसाहेबी तहचे वेळेस किल्याचे तनखियाचे गाव सदरहू हे पाच 

गाव देखील वजा करुन. माहाल तुम्हाकडे दिल्हे. . यैसीयास पेशजी 
, अमाणे-सदरह गाव किल्याकडे करार. करुन आलाहीदा गावास ताकीद- 
पत्रे सादर केली आहेत. तरी तुम्ही गावास ताकीद करुन. आकारप्रमाणे 
- गावचा येवजाचा वसूल किल्याकडे सुरळीत .देत ते करणे. . कोणीविसी 
` . इस्कील न करणे. किल्याकडे गाव सुरळीत चालो देणे. जाणिजे 
बहुत लिहिणे तरी सूञ्ञ,असा. he 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ` १८७. 


क्रमांक : १५० fy १२-३-१७३६ 


खासा स्वारी जयगडास येणार आहे. त्यावेळी तुमची बेगमी करून दिली: 
जाईल, म्हणून शिवाजी नाईक साठम यास अभयपत्र, 


श्री 


` पु॥ राजश्री शिवाजी नाईक साठम गोसावी 
8 . ` यासी 

सुरु सन सीत सलासीन मया व अलफ. : तुम्ही विनंतीपत्र कानो 
रत्नाकर p + + पाठविले ते विक्षेप' होऊन सविस्तर 
लोकाची व तुमची हकिगत विदीत जाहली. एशास खासा स्वारी सत्वर 
जयगडास - येणार आहे. तेथे .तुमची व छोकांची बेगमी करून feat 
जाईल. तुम्ही आपले समाधान असो देणे. जाणिजे. : ` 

छः ९ माहे जिल्काद. 


nd 


. क्रमांक : १५१ l l - दि. २५-३-१७३६ 
लिगोजी जाधव पाटील व लिगोजी बोगर पाटील यांच्याम' मे. 


पाटिलकीच्या हक्कासंबंधी तंटा लागला असता तत्संबंधी हीर मजालसी होऊन 
लिंगोजी बोगर याने लिगोजी जाधव यास पुढील पत्र लिहून fae , 


श्री 


स्वस्ती श्री नृप शालिवाहन शके १६५८ वर्ष नल नाम संवत्सरें 


Sia बहुल दशमी गुरुवासरे ते दिनी बी हुजुर हाजीर मजालसी. 


जिनगौडा पी दर विलायेती हि 
-क॥ कोलापुर बहिरोजीबिन . . सिवगौडा पी 
नांगर ' सिंदोजीजाधव . का जत. 


१ विक्षेप == समग्रता, 


१८८ ' _ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


पा मौजे ऐतवड , प्रांत विजापुर .. 
BU कोडोली प्रांत नांगर | 


हा - पनाला : 
नांगर | 
जीवनाजी बीत 
सखोजी fae 
प॥ मौजे तांदुळवाडी 
SS. क आस्टे 
क प्रांत मिरज 
> नांगर 
का Aa y तपे मजक्र a 
` दैसकांनी* राघो नारायण मौजे उरुण . 
विरोजी माने देशपांडे | aout बिच 
देशमूख छ पाटोजी mn 
नांगर 
ग्रोल सिका नागोजी दामोधर 
eee? कुलकरणी 
- मौजे कामेरी . कोंडाजी बिन सताजी 
4 बाजी बिन नरसो-हरी Tu मौजे गोटखिंडी. 
` कुलकरणी | नांगर 
भैरोजी पा! " नरोजी बिन जीवनाजी प 
व सिदोजी हक भौजे येडे 
£-> जाधव TH नांगर 
सिंदोजीं मर्जी 
qı 
नांगर. . . = अ हत, 
कृष्णाजी बिन तुकजी | आबाजी TH मौजे पलूस 


qu मौजे कणेगाव 
नांगर : - क 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे: खंड दुसरा १८९ ` 


७-२.“ ` . चअमल्हारजी रायाजी 
उ कुलकर्णी 
मौजे मजकूर 
र कक्षु मौजे मजकूर 
कुलकर्णी fa चौगला 
१ ब्रावाजी तुकदेऊ . -१'रतोनाजीचौ .. - 
४९. मल्हार रायाजी या © १ पिराजी चौ॥ . ` `` 
o कुलकरणी ` `` महादु 
१ समजी घोडका = 
१ लिबाजी घोडका २ 
aga मौजे मजकूर 
१ धौंडभट जोती (षी) . १ सिदपा जगम 
१ लिगोजी सुतार | . १ भैरूं नाहवी Ee 
१ दवलोजी कुभार यरक (ला?) 


१ तुलसाई गुरवीण 


१ परीट दारकोजी: 
१ रामा पोतदार 


१ सुभाना. गस्ती . 

_ > ` नाटकर 

१ तुळजोजी चाभारं. ` † 
१ तराळ रामा 

६ 


माहार 
१ रामनाक मेहतर .  ₹ मांग सुलताना 
१ मगरनाक मेहतर 
१ धननाक मेहतर 
१ माणनाक मेहतर 


समस्त हुजूर राजेश्री [रुगोजी बिन आबाजी जाधव पटेल मौजे 


१९०. ताराबाईकालीन कागदपत्रे; खंड दुसरा : 


येळूर खोनगी तो मजकूर यांसी लिंगोजी बिन तानाजी बोगर पदे 
मौजे मजकूर याने लिहून दिल्हे पत्र यैसेजे. आपला आजा फिरगोजी 
पाटील यान तुमचा बाप आबाजी पाटील यासी चौथी तकसीम पटेलगी 
देऊन पेसजी आमचे संतोषपत्र वे मंहाळीचां. महजर तुम्हास करून 
दिला आसता त्या पत्रात मोघम कलम पानमान व हक लाजमा व 
सेवधार देखील.आपणास चौथी तक्षीम यावी म्हणोन तुमचा आमचा 
तट पडिला. त्या बद्दल. राजेश्री देसकाजवळ तुम्ही व आम्ही जाऊन 
आपली हकीकत सांगितली. त्यावरून देसक मौजे मजक्रुरास येऊन 
गावगनाचे पाटील कुलकरणी जमा केले. मग गोतापुढे तुम्ही व आम्ही 
आपले करीन लिहुन दिल्हे. त्यावरुन गोतानी आज्ञा केली की मोघम 
कलमा बदल तुम्ही उभयता भांडता तरी पेशजीची पत्रे उभयेता आणून 
पुढ ठेवणे. त्यावरुन मनास आणून नविन लाऊन देऊ म्हणून आज्ञा 
केली. त्यावरी आज्ञेप्रमाणे तुम्ही आम्ही पेसजीची पत्रे गोत्रापुढे ठेवली 

मग गोतानी पेसजी पत्रात कलमे निवडली ती व मोघम कलमे आंम्ही 
मनास आणन वाटून तुम्हा आम्हास दिल्ही बी॥ 


लिगोजी बिन तानाजी लिंगोजी बिन आबाजी 


बोगारपा जाधव याकडे कलमे 
AMA याकडे. कलमे १ तश्रीफ 
७ नागराखाले कलमे १ चांदवा 

१ नांगर निशान - १ पडख कलम 

१ राबता बेगारी _ १ इनाम येदरूशाही 

१ होळीची पोळी जमीन ०२२॥ कलम 

१ बाबे जमा होन १ पालक ज॥ egy - ¦ 
पा ५ कलम पळ E 
ease ताड १ मेटकुडो दर 

१ तश्रीफा २ वजा कि चावरे गला ८१ 


जाधव g बाकी कॅलम 


` ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


१ चांदवे २ वजा / 

जाधव १ बाकी : 

१ जोडे २ वजा 
जाधव १ बाकी 


$ yO 
१४ कि॥ कलमे तीन 
तक्षिमा लिगोजी 


पा बोगार व चौथी 


तक्षीम fensi जाधव 
पा 
- `--१-सवासीर तीन . . . 

१ घर पालक _ 

१ इना (म) येदलशाही 
चावर “UW वजा 
जाधव ८२२॥ 
बाकी ॥ ७॥ 

V 

१ पालक चावर A 
वजा जाधव ४१५ 
बाकी १॥* ।१५ 
ये। कलम 

१ मेटकुडो दार 
चावरे गल्ला 

` ८४ वजा जाधव 
गल्ला “१ बाकी 

५३ 

१ वरीस ? 


१ 


१ 


१९१ 
माहे जमा होन 


१॥ ये॥ कलम 
जोडा कलम 


१० कि कलम 


चौथाई . 

१ सवासीन. 

१' घर पालक | 
दरोबस्त 


. १ म्हैस पालक दरोबस्त 


te 


द्‌ 


१ 
१ 


१ बटेल दाम . | 
१ गुगलाचा परवत 
१ सेवधार . l 
१ उकाला 
१ गुरालाची सेरणी . 
व ऊस l 
१ पानेकलम | 
१ बारा गणी मोतर्फा | 
कलम - 
कि॥ कलमे तीन. 
वरसे छिंगोजी बोगार 
पा व चौथी व ये a 
लिगोजी जाधव पा 
T: $ DA 
TSH: पीर a 
मुला हसन: :..: | 


९ 


V 
कलम 

१ बहे जमा होन पात- 
शाही दहा वजा नांगरां 
खोले होन ५ बाकी 
होन ५ वजा जाधव 
पा होन १॥= 

. बाकी ३८ Fu Ww 
POT 

१ म्हैस पालक 


७ क॥ कलमें तीन 

तक्षीम _ 

१ वटलदाम 
. ` १ गुगलाचा 

` परवत 

१ सेवधार 

१ उकाळा 

१ गुराळाची 
शेरणी व उस 
पाने 
ब्रारागणी 

मोतर्फा ` 


~ vo 


७ . 
६ का। कलमे तीन 
वरषे लिगोजी पाटील : 
atta चौथे. 
वरीस लिंगोजी जाधव 
पाटील. 


? १९२ '"त्ताराबाईकालीन-कागदपत्रे : खंड दुसरा 


१ अभिषेक श्रावण . ` 


- मास श्रेय 

१ देवजाती पुनिवेची 
मुद | 

१ दल लक्षुमी 

१ कांबला . 

द A 


es AEDE tre ee ररक e 


atta कांगदपंत्रे : खंड दुंसरी' १९३१ 


भावई 
श्रावण मास 
अभिषेक श्रये 
देव जाती पुनिवेची 
मुद 
१ गलेफ पीर 
- मुला हसन | 
१८ दलः लक्षुमी = चा | क 
' १; कांबला an = 


vo vo 


“so 


२ छः 


येकूणे'कछुमें लिंगोंजी बिन तानाजी बोगार १॥: याजकडे 
सर्तोरवीर्स व लिंगोंजी बिन आंबॉजी जाधव पा याजकडे चोवीस करार 
करम 'वांटून दिल्ही असेत. यां प्रमाणे तुम्ही आम्ही आनभऊन भाऊपणे 
सुरछित वंश परंपरा चालावे. पुढे तुम्हाआम्हास कतला करावयास: 
आर्थोअर्थी समंध नाहीं. पुढे वतनदारीमुळे तुम्ही आगर आम्ही कोण 
काँयेदाँ' काडला तरीं तुम्हास चौथी तक्षीम प्रो चांलञ. या खेरीज 
gera रेहाण्यास घर जांगा पेसजी ब॥ भैरोजी पा! व सेत सिंव बाँची 
देखील“दिल्हा' आहे: त्या प्रो। करार आसे. 0 ed 


क्रमांक : १५२ - दि, ३१-५-१७३६ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यांजकडूने राणोजी घोरंपडे सेनापती यांस मौजे 
इश्नलक्ररेंजी इनाम. . छत्रपती शाहू क छत्रपती संभाजी यांची भेट झाली; तेव्हा. 
सद गावः छत्रपती संभाजी याना नजर करण्याचा प्रसंग झाला असे इनाम प्रीत 


म्हटले आहे. “ मौजे इचलकरंजी तालूका रुकडी ” असा उल्लेक्ष त्यांत आहे. 


"१९४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


श्री 
श्री 
प्रतिपच्चंद्र रेखे 
व वर्धिष्णुविद्ववं 
दिता शंभु छत्रप 
तेमुंद्रा राम सूनो 
विराजते 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६२ नलनाम संवत्सरे जेष्ट शुद्ध 
` द्वितीया इंदुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्रीराजा शंभु छत्रपति स्वामी याणी 
राजश्री राणोजी घोरपडे बिन 
श्री राजाशंभुछ tata पिराजी घोरपडे देशमख प्रांत 
त्रपति हर्षनिधा दि पुरुष श्री राजा मिरज यांसी दिल्हे इनामपत्र 
व राई बी ता करने, मोजे इचलकरंजी तो 
रुकडी हा गांव पेशजी तुम्हांस 


- छ्य प्रधान कृष्णाजी परशरा 
म प्रतिनिध . इनाम दिल्हा असे. त्यास स्वामी 


तीर्थस्वरूप राजश्री आबासाहेब 
` यांचे दर्शनास आले ते समई इचलकरंजी नजर करावयाचा प्रसंग 
जाला. त्यावरून तुम्ही तिर्थस्वरूप यांचे आज्ञेप्रमाणे मौजे मजकूर 
स्वामीस नजर केले. त्यास तुमचे चालवणे स्वामीस अवश्यक जाणोन. 
स्वामी तुम्हावरी कृपाळू होऊन पूर्ववत प्रमाणे मौजे मजकूर तुम्हांस 
इनाम करार करून दिल्हा असे. तरी तुम्ही मौजे मजकूर इनाम 
पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने अनभऊन सुखरूप राहणे. अभय असे. तुमचे - 
माथी शेरणी रुपये ५००० पाच हजार करार करून हुजुर वसूल 
घेतला असे. जाणिजे. निदेश समक्ष. 
संमत २ l मर्यादेयं 
: मंत्री. विराजते 
तेरीख १ सफर? सु॥ सबा 


१. मराठी तारखेवरून मुसलमानी . महिना' मोहरम निघतो. म्हणजे तेरीख १ 
सफरच्या ऐवजी १ मोहरम पाहिजे l l न 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा | .१९५ 
कमांक : १५३ od | (दि. ३१-५-१७३६ 


तुमचे सेनापतीपद व सरंजाम तुम्हास पुर्ववत करार करून दिला आहे, 
म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे राणोजी घोरपडे याना आज्ञापत्र. 


श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके ६२ नलनाम संवत्सरे जेष्ठ शुध 

द्वितीया इंदुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्रीराजा शंभु छत्रपति स्वामी 
याणी समस्त सेनाधुरंधर विश्वासनिधि राजमान्य राजश्री राणोजी 
“घोरपडे सेनापति. यांसी आज्ञा केली यैसीजे. स्वामी तुम्हावरी कृपाळू 
होऊन पूर्वेवत्‌ प्रमाणे तुमची सेनापति तुम्हास करार व सरंजाम आदि 
.करून पेदाजी प्रमाणे करार करून दिल्हा असे. तरी तुम्ही स्वामी सेवा 
यख्तीयारीपणे करून स्वामीस संतोष पावऊन सर्वेप्रकारें निष्ठेस अंतर 
न करणें. स्वामी तुमचे विशेषात्कारें उर्जीत करून चालवितील. 
याविषई आपले समाधान असो देणें. जाणिजे. बहुत लिहिणे तरी 
सूज्ञ असा. य 4 

मर्यादेयं _ 

विराजते 


क्रमांक: १५४ दि. १९-६-१७३६ 


-कुंष्णाजी राणे अरुळेकर यास दर बैली तीन रूके ' जकातीचे इनाम दिले 
आहे म्हणून पंतअमात्य यांचे कमाविसदार HAA अणसकुरा यास MATT. 


श्रीरामचंद्र 
सिका 


आज्ञापत्र राजश्री----पंत आमात्य ता। कमाविसदार THT 


भार्ग अणसकुरा. सु॥ सबा सलासीन मया आफ. TW कृष्णाजी राणे 
epee याणी बहुत दिवस निष्ठे (ने) सेवा केली व हाली मनोभावे 


४१९६ तासबाईकालीन-कागदपत्रे :-खंडः दुसरा 


>्शवा:करीत आहेत. या करिता कृष्णाजी राणे यास जकात AMER 
बैली खंडणीस रुके “३ तीन देविले असत. तरी साळ दर साळ 
¥छुँष्णाजी राणे याजकडेस दर बैली तीन रुके देत जाणे. जाणिजे. 


छ २० सपर. निदेश समक्ष. . 


ada 
Si l 
parat F Fo हा Tap a 
कमक : १५५ FB. “३०-६-१७३६ 


` मौजे वाढे येथे भगवंतरांव अमात्य यांची इनाम. बाग होती. त्या बागेवंर 
girded घेऊ नये म्हणन (संभाजी आंग्रे) सरखेळ यांचे कमाविसदार मौजे बाडे 
आस आज्ञापंत्र. 
श्री 
सिको 


आज्ञापत्र राजश्री सरखेल ता कमाविसदार मोजे वाडे ता 
खारापाटण gi सबा सलासीन मया व आलफ. राजेश्री भगवंतराव 
आमात्य सरदेशमुख तर्फ मजकूर याची बाग मौजे मंजकुरी इनामतीची 
आहे. त्याजवरील हाबसीपटी* न घ्यावी म्हणोन खारापाटणचे मुकामी 
अझारनुले याही -विदित केले त्याजवरून आज्ञापत्र सादर केले असे. 
तरी बागेवरी : हाबसीपटीचा आकार होईल -तो मशारनुले याजकडे 
साल दर साल खर्च feu जाणे. जाणिजे. 


स्‌। छ १ माहे रावल. MATAN. 


-ताराबाईँकालीनः कागदपत्रे हखंड:दुसरा RYO 
TAHR : १५६ दि. :२१-९-:१७२६ 


o छत्रपती -संभाजी- दुसरे : याची मौजे -नांदगावः हा. गाव <मोरेडवर रामचंद्र 
: यांस इनामः दिला. पूर्वी हां गांव -त्याना इनाम होता. “परंतुःतो;काळूनःघेऊन 
-मुदपाकखाल्या कडे fear होता 


श्री 
तालीक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६३ अनलनाम सवत्सरे भाद्रपद 

बहुल त्रयोदसी भोमवासर क्षत्रीये कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 

ह मू स्वामी. याणी -मोकदमानी:मौजे नंदणाव त्मा हवेली 
सिका सिका -कोल्हपूर---- 

आज्ञा-केली ऐसीजे. -मौजे म॥र -पेशजी राजश्च 

-शओरेशवरराऊ WHAT याकडे- इनाम होता. मध्ये . मृदबाखाचे' .बेगमीस 

ठेविला-होता.१हाली - मुदबाखाकड्न दूर करून -राव "म)।रंनिल्हे-यासी 

इनाम दिल्हा-असे. तरी. तुम्ही: मौजे मा।रचा:वसूल :राऊ-म॥रनिस्हेकडे 

BR, याचे रजातल्बः वर्ततः जाणे. -दुसरेकडे वसूल. नः देणे.” निदेशः समक्ष 


मोतंब असे. 


रुजु संमत 
मंत्री 
तरीख २५१ 
जमादिलोवल FN सबा -बार''सुरु-सुद्रः बार. 


सलालीनः - ` 


१ मुदबाख = मुदपाक. 
२ तैरीख २६ पाहिजे. 


१९८ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
क्रमांक : १५७ ` दि. ५-१०-१७३६ 


मौजे मुदरुळ येथील मशिदीचा मुलाणा वारला म्हणून दुसरा मुलाणा 
नेमण्यात आला होता. परंतु मर्यताच्या मुलीस मुलगा असल्याने व मुसलमानी 
कायद्यानुसार सदह मशिदीचे मुलाणीपण त्याच्याकडे येत असल्याने मुलाणी 
` म्हणून त्याचीच नेमणूक करावी, असे कृष्णाजी विठ्ठल याचे मोकदम मौजे मुदरुल 
यास आज्ञा पत्र. 


श्री 
शिक्का 

आज्ञापत्र राजश्री कृष्णाजी विठल ता मोकदमानी मौजे मुदरुल 

TW कराड. gu सबा सलासीन मया व अलफ. मौजे मजकुरी महसीद 
आहे. त्याचा मुलाणा वतनदार होतो. त्याची अफलाद महमद खान 
असता तुम्ही परकी मुला (णा) आणून ठेविला आहे आणि वतनदाराचे 
आफलादीचे बाजूने मसिदीचे खिजमत घेत नाही म्हणोन विदित जाहले. 
येसियास वतनदार-मुलाणा असता. दुसरा ठेवावा येसे . नाही. येविसी 
` हुजूरचेहि आज्ञापत्र सादर जाले आहे की कदीम. वतनदार होता त्याची 
आफलाद महमद खान आहे. त्याचे हवाला मसिदीचे खिजमत करून 
त्याचा इनाम असेल तो त्याचे हवाला करणे. थेसे असता तृम्ही 
कोताई' करिता हे गोष्टी बरी नाही. या उपरी महमद खानापासून 


मसिदीचे खिजमत करून त्याचे इनाम असेल ते याचे हवाला करणे. 
फिरोन बोभाट येऊ न देणे. जाणिजे. 


- छ १० जमादिलाखर. ` 


शिक्का 


१ कोताई = कोतेपणा,. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा १९९ 
कमांक : १५८ दि. २६-११-१७३६ 


मौजे बाविडे या गावच्या पाटीलकीबाबत सरकारात पैसा भरायचा होता. 
या पाटीलकीचे हिस्सेदार नरोजी, नरसोजी, जोतजी व येसाजी पवार याना 
सदहुँ रकमेचा फाळा भरणे अशक्य झाल्याने त्यानी आपल्या पाटीलकीचा हिस्सा 
विकावयास काढला. प्रथम त्यानी हा हिस्सा विकत घेण्याची विनंती आपल्या 
भाऊबंदाना केली, पण त्यांच्याकडून नकार मिळाल्याने त्यानी तो द्वारकोजी 


यादव यास विकला. 

स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके १६५८ वरुश अनलनाम संवत्सरे 
मार्मेदवर शुद्ध पंचमी भुगुवासर ते दिनी हजीर मजालसी दर जागा 
कोट कोल्हापूर. 


नाईकवाडी पा कोल्हापूर . | देसकानी | 


उसमान मखदुम सरगुरु माणकोजी सरनाईक आंताजी त्रिमल सरदेस 
गोविदराव व भेल बाजि बिन सिंदाजी कुलकर्णी क॥ हवेली 


सरनाईक चौगुला 

सेखाजी बिन भिमाजी फुरंगोजी जाधव देसक को हवेली पा 
र सुभानजी सासने गोविदराऊ भोसले मजकूर येसवंतराऊ 
नरसोजी नाईक धुछाजी हिंगावकर वलद खंडेराऊ 


संभाजी आहिरेकर =-दाभाडे देसाई--- 


नागोजी नलबडा 
हवेली पा मजकूर. 


रवळाजी राऊत शाहजी थोरात 
( देवराऊ भिमाजी व्यंकाजी हरी व.भगवंत 


रायाजी दळवी । 
बयाजी रूढ हसमनी (स) (देसाई FU वडगाऊ राऊ आपाजी देसपांडे 
| | i क] हवेली पो मा 


कजी बिते कुमाजी देवणा बि (न) | मोकदमानी ae ॐ 
अदेपा सेटय़ा क॥ | कोल्हापूर | 
वडगाव _ 


[नाईकजी 
(पा प्रांत वडगाव ` 


२७७: तांरॉबाईकॉलीन कागदपत्रे: खंड SAT 


सिंवगोडा पटेल मौजे हेरले बनाजी बिन । जखगोडा बिन देवः 
(का टोप.प्रा पनाळा माणकाजी दान- | गोंडा पटेल को 
पक धर्मे पाटील वाडीं £. मजकूर 


Loras बिन भगवंतजी कदे रत्नागिरी का। | नारी ह्री कुलकर्णी 
(स वाँडीं रत्नागिरी कां। ठाणें ठाणें | को मजकंर 


तुकोजी बिन gaqt: 
चौगुला को। मजकूर" 
ˆ रेखोजी बिन नरसोजी 
नारकणेकर BT: 
` नाईकवाडी का. 


मजकूर 
वेंकाजी मेलगिरी सराफ को हरी जोसी कोल्हापूर 
कोल्हापूर | 
l मौजे बाविडे. , 

खंडो भिकाजी सभासद जोतजी बिन भिकाजी- महादजी बिन 
कमावीसंदार. पा १ बाळंजी पा १ 

` सुभानजी बिन विठोजी मरगोजी-बिन'धालजी | 
पा... पा.१ 
खळोजीं'बिंने' मांनाजी* रायाजी बल्लाळ: माणकों नरसिन्ह 
पा १ कुलकर्णी १ कुलकर्णी 
जाँत्याजी बिन केंदारजी रामजी बिन रवळोजी रामभट बिन | 
रण? चौंगुलाश ` Feie जोसी 
जोत्याजी बीन संताजी रामजी बिन चांदजी व शाहजी व बाब. 
पा..१३. `. ` HAST 'व रामंजी बिन:भार्याजी 

सिदजी पा बिन्‌-नरंसोजीं हणॅगोजके' . हणमाजी जोत्याजीः पकार 
फा १ केरडेकर १'' “ढगा १ गावडा १ 


ताराबाईकालौन कागदपत्रे : खंड दुसरा T 
मुजाजी बिन बनाजी पा १ 
बाजी बिन एसाजी पा १ 
लिंगाजी उलके १ 
लिंगाजी डोंगरा १ 


या हुजूर राजश्री द्वारकोजी बिन कृष्णाजी यादव----- [सै 
नरसोजी बिन मुरारजी व नरोजी व जोतजी व एसाजी बिन बाळोजी 
पोवार पाटील मोजे बयेवड को हवेली पो मजकूर यानी लिहून दिले 
विक्रयपत्र ऐसाजे. मौजे मजकुरी पाटीलकी बा कजिया पडला व 
पेशजीचा कजिया व सवसारिकामुंळे कर्ज जाहाले त्यास आपणोसे 
ब्यावयासी ताकत नाही. देणेची निकड लागली. आपण मोखलीस 
पडिलो. ऐवज पाहता आपले वतन मात्र आहे. त्यास आपले भाऊबंद 
वडिल घर सुभानजी बिन बीरोजी पाठीळ मौजे मजकूर यास बोलिलो 
जे आपले तक्षिमेस रुपये ९० णवद घातले आहेत. ते द्यावयासी . 
आपणापासी ऐवज नाही ऐसीयास आपले तक्षिमेचे वतन तुम्ही घेऊन 
रुपये फुरीद' करून घेणे म्हणोन , बाजीद? होऊन सांगितले. . त्यासी 
त्याने उत्तर दिल्हे की आपलेस तुझे वतन लागत नाही. रुपये आम्हास 
मिल्हत नाहीत म्हणऊन बोलिलो. मग सिवाजी पा व भाऊबंद यापासी 
सदरहू प्रमाणे सांगितले. त्यानीही मान्य केले नाही. ते बोलिले जे तू 
हर कोणास तरी आपले तक्षीमेचे वतन देऊन पैका फुरीद करणे. 
त्यावरून तुम्ही भले प्रामाणिक वतनदार पाहून आम्ही तुम्हापासी' 
आलो. तुम्हास आवघे वर्तमान सांगितले. - त्यास आपले तक्षिमेचे वतन 
घेऊन तगादा फुरीद करणें. त्यास तुम्ही बोलिला जे तू आपले तक्षीम 
' आपले भाऊबंदास देऊन आपला तगादा वारून ध्या म्हणून बोलिला. 
पण उत्तर दिल्हे जे आम्ही आपले .भाऊबंदास विचारले. त्यास 


त्यास आ 
आंगीकार करीत नाहीत. देण्याची निकड लागली या करिता 


ट्‌ 


ते कोणी `~ `~ E ` 
तुम्ही आपला fat घेऊन रुपये वरणे. त्यास नाईकवाडी व देशमुख 
र gaa = फारीख; २ — प्रसव) २ बाजीद. = छाचार; 


३ da (वंत) = बांटा; विभाग, 


२०२ ता राबाईकालीन कागदपत्रे :- खंड दुसरा 


व देशपांडे यांचे विदमाने बोली केली की हली देणेवे रुपये ९० नवद 
व पेशजीचे देणे पैकी रुपये ८५ पंच्याऐसी एकूण रुपये -पावणेदोनसे 
घेऊन आपले तक्षिमेमधे दोन afam आपणाकडं घर ठाव पाच आकण 
माळी आहे ती तुम्हाकडे व परसू आहे ते दोन तक्षिमा तुम्हाकडं. एक 
तक्षीम आम्हाकडे. येणे प्रमाणे चौघाचे विद्यमाने बोली करार केली. ते 
आपले आत्म संतोषे कबूल केले. सदरहूप्रमाणे रुपये आपणास पावले 
तुम्ही वतन आपले तक्षिमेपैकी दोन तक्षिमा इनाम व हक व कानू 
कायदे जे असतील ते तुम्हाकडे घर ठाव माळी पाच आकण तुम्हास 
परसा पैकी दोन तक्षिमा तुम्हास एक तक्षीम आम्ही घेतली. येणेप्रमाणे 

वतन तुम्हास दिल्हे असे. तुंम्ही आपले लेकराचे लेकरी अनभऊन 
सुखरूप राहणे. ये विसी बाप भाऊ कोणी बोलतील त्याचे स्वालजाब 
"आपण करू. आपले तक्षिमेमध्ये वंडिलपण तुमचे. चावडी चौतिरा 
कारभार है तुमचा. आम्ही तिसरे तक्षिमेचे मात्र खावंद. आम्हास 
कारभारात समंध नाही. तिसरी तक्षीमवंत खाऊन आसो. कालाकाळ 
आमच्या घरातील कोणी आले तरी त्यास आमचे आम्ही समज्‌. हे 
लिहून दिल्हे विक्रयपत्र.' सही. 


तेरीख छ ४ शाबान सु॥ सबा सलासीन मया अलफ. 


गोही 
TSA मौजे मजकूर 
नरसिया सुतार बिन आपाजी . हणमाजी कुंभार बिन वाकोजी 
सुतार १ कुंभार १ 


१ द्वारकोजी यादव यानी ही पाटीलंकी विकत घेतली आहे म्हणन छत्रपती 
संभाजी दुसर यानी दि. २७-१-१७३७ या दिवशी देशाधिकारी व कारकून प्रांत 
कोल्हापूर यास आज्ञापत्र पाठविले तसेंच या पाटीलकीला राहात्या महार नव्हता 
तो मिळावा म्हणून द्वारकोजी यादव यानी महाराजांना विनंती केली असतां 
त्यानी दि. १०२-१७३७ च्या आज्ञापत्रकान्वये ही मागणी: मंजूर केली हे 
_ दोन्ही कागद उपलब्ध आहेत ट | 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा २०३ 
ति o 


भिकाजी बिन तुकरासी गुरव १ आबाजी बिन रामोजी न्हावी १ 
आबाजी बिन मुजाजी आंबी १ तरसोजी बिन मुजाजी परीट १ 


चिलोजी बिन बहिरोजी कोळी , खंडोजी बिन धाकोंजी चांभार १ 


ee १ नि॥ काठी | नि॥ रापी 
सुदनाक बिन भिकनाक बोगारी १ चरसनाक विन जोतनाक छ 
| बोगारी १ 

रुद्रनाक बिन हणगनाक बोगारी १ ` देवनाक बिन कासनाक | 
ar 5 बोगारीः १ 
दि. ७-१२-१७३६ 


क्रमांक : १५९ 
द्वारकोजी यादव याने मौजे बाविडे या गावची पाटिलकी विकत घेतलीं 
तत्संबंधाने कोट कोल्हाप्रर येथे झालेला महजर. यावर तत्कालीन: लहान मोंठे 
च्या साक्षी आहेत. (त्यांची नावे तेवढी येथे घेतली 


अधिकारी वः बलुतेदार यां 
आहेत. बाकी मजकूर बहुतेक मागील सनदे प्रमाणे आहे.) 


येथे पारसी मजकूर सिका पारसी 


तीन ओळी आहे. 


सावान बी हुजूर हजीर मजालसी यानी 


माहाजर ब तेरी १४ 
मजकूर सु॥ सन सबा सलासीन मया 


दर जागा कोट कोल्हापूर sill 
अलफ सग 

| राजमुद्रा 
राजश्री मल्हारराव केदारजी यादव गुंडो वेकाजी तिमाजी सखो : 
कोट . सरनोबत कोट सबनीस कोट कारखानीस कोट 


भोसले हवालदार 
- कू 
करवीर मजकूर मजकूर मजकूर 


२०४ 

राजा शंभु छत्र श्री राजाशंमु 

प॒ति चरणी तत्पर छत्रपती चर 

कोंडाजी सुत मल्हा णी तत्पर केदा 

: रस्रव'भोसले रजी यादव 
निरंतर निरंतर 


नाइकवाडी प्रा कोल्हापूर 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


कृष्णाजी नरसिंह कृष्णाजी अनंत 


फडणीस दि।। फडणीस fei 
सबनिसी कारखानिसी 
कोट म॥र कोटम॥र 

` देसकानी प्रा कोल्हापूर 


हुसेन वली सदगुरु माणकोजी सखो अंताजी त्रिमळ सरदेस कुल 


नि॥ कटयार नि॥ कट्यार करणी क। हवेली l 

गोविद राऊ भोसले खानजी सिदोजी देसक क] हवेली----- 

नि॥ कट्यार साळोखे यशवंत राऊ वेकाजी ह्रिव 
नि॥ कट्यार वलद खंडेराऊ भगवंतराऊ 

सेखोजी सासने फिरगोजी जाधव दाभाडे देसाई आबाजी देशपांडे 

नि॥ कट्यार नि॥ कट्यार सिका “BU मार 

नरसोजी तुकोजी गोविद राऊ मोकदमानी कसबे मजकूर 

अदम . भोसले जखगौंडा बिन नारो हरि 

नि॥ कट्यार नि॥ कट्यार देवगोंडा पटेल कुलकर्णी 

नागोजी नलवडे धुळोजी इंगवले क] मजकूर क॥ मजकूर 

, नि॥ कट्यार नि॥ कट्यार नि॥ नांगर 

रवळोजी राऊत संभाजीअंबेडकर 

नि॥ कट्यार नि॥ कट्यार 

नरसोजी यादव अबु बाभर 

नि॥ कट्यार fan कट्यार | 

रायाजी हणगोजी बहीरजी कासीद 

दळवी fail कट्यार 

नि॥ कट्यार ; 

पिराजी दिमवरा शाहाजी थोरात तुकोजी बिन हेगापा बिन 

नि॥ कट्यार नि॥ कट्यार . राचपा चौगला विरोजी माने 
र | कृ॥ मार माहाजन क॥ 

| ATE 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा २०५ 


भिकाजी हळवे बहिरजी कम- 


. रायेणा बिन 


पदमणा सेटया 


All मजकूर 


भैरोजी बिन तुकोजी _ 
कसंबेकरं नाईक 
क॥ मारे 


` नि॥ कंट्यार 


fil) कट्यार ळाकर 

| नि॥ कट्यार 
रायाजी भोवानजी बापूजी रुद्र 
साळोखे हंसमनीसं 
fau HEAT 

मौजे बाेवडे . 
खंडो भिकाजी सभासद 
व कमाविशदार 


सुभानजी बिन. रवळोजी बिन | 


विठोंजी पाटील . सुभानजी पाटील 
नि॥ नांगर हि 

सिंदजी बिंन जोत्याजी बिन 
नरसोजी पाटील केदारजी पाटील 
मरारजी बिन जोत्याजी बिन 
नाजी पाटील, संताजी पाटील 


खानजी बिन जोत्य्राजी बिन 
येसाजी पाटील भिकाजी पा॥ 
माणको नरसिहव माहादजी बिन 
रामाजी बलाळ बकाजी पा॥ 


कुलकर्णी 


मौजे ब्रीड 
जगदेव पाटील 
बित देवजी पाटील 
नि! नांगर i 
मौजे नागाव gN 


भिमगोंडा बिन 
खनगोंडा पटेल 


fan नाँगर 


मौजे हलोंडी क) हवेली 
शेफशगोंडा बिन 
चेडगोंडा पटेल 

व बारवा 

fan नांगर. 


२०६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
` ` नारगोजी विन : मौजे वसगडे Bll हवेली 
लिंगोजी उलफ धावजी पाटील अदगोंडा बिन को हवेली 
छिंगोजी डोंगरा रामाजी विन होनगोंडा पटेल. भोमगोंडा 
रवळोजी चोगला ति॥ नांगर बिन खानगोंडा 
हणगोजी रेडकर रामजी बिन केरणा बिन बजाजी 
हणमाजी ढगा चांदजी व शाहाजी नागणा चौगला आबाजी. 
व बाबू व रामजी कुलकर्णी 
- बिन मानजी परगुडे 
` जोत्याजी पवार गावडा 
बलुते 


नरसिया बिन आपाजी सुतार 


भिकाजी बिन मुकरासी गुरव 
नि॥ घुपाटण: 
आपाजी बिन मुंजी अंबी 
fa वल. 


चिलोजी बिन बहिरोजी कोळी . 


तराळ नि॥ काठी 
सिदनाक बिन भिकनाक बोगारी 
रुद्रनाक बिन हणगनाक 

बोगारी 
क॥ ठाणे 
मौजे हेरले. आपाजी. सिव- 
सिवगोंडा पटेळ देव कुलकर्णी 


भोमगोंडा बिन होतंगोंडा 

पटेल मौज सांगोली > 

का सावगाव प्रां हुकेरी 
नि॥ नांगर 


हणमाजी बिन वोखाजी कुंभार 
“ नि॥ चाकः 
आवाजी बिन रामजी नाहवी _ 
नि॥ आरसा 


. नरसोजी बिन मुराजी परीट 


खंडोजी धाकोजी चांभार | 
नि॥ रापी 


` -नरसनाक बिन जोतनाक बोगारी 


देकनाक विन कलसनाक . . 
बोगारी ˆ `` 
कसबे रुकडी या सुलतान पटेल व 


-पिरगोंडा पटेल व भिमाजी ब्रह्माजी 
कुलकर्णी की AUT मामले मिरज 


fau नांगर नि॥ नांगर 


पिरगोंडा पटेल मौजे नांदणी 


क] fade प्रां रायबाग . 
नि॥.नांगर . 


तोराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा . २०७ ' 


. लिंगगोंडा पटेल मौजे माणगाऊ' 
का सांजरी त॥ कागल 


नि॥ नांगर 
प्रांत पनाळा 
देसक---- 
faa बलद रहिमान . शामजी नरसिंह 
देसाई क॥ ठाणे प्रां AUT देशपांडे प्रा म॥र 
सिका ` व मामले मिरज 


कसबेवासी जोतजी पाटील नि॥ नांगर 
सिंदोजी.प।। नरहरी भागो | 
नि॥ नांगर कुलकर्णी 


मौजे देवठाणे FU ठाणें 
सुभानजी पाटील 


रु॥ रुद्राजी पाटील 

नि॥ नांगंर 

सौजे माजगाऊ . ATA . `.. 
-इद्राजी पाटील _ ` सुभानजी पाटील east पाटील 

वता नांगर _ नि नांगर नि॥ नांगर 

राणोजी पाटील पिवळे शामजी नरसिह 
नि॥ तांगर . ग्राम कुलकर्णी 


मौजे वरनगे मौजे असुरळे रामाजी सिवदेव 
माहृदजी पाटील नरसोजी भिमाजी तुकोजी पाटील कुलकर्णी . 
नि! नागर नि॥ नांगर तुकोजी चौ॥ 

; नि॥ नांगर , 


मौजे वर. नंगे l मौजे निगवे 

राणोजी पाटील माहादजी त्रिबक बिठोजी पाटील माहादजीपंत कुलकर्णी 
fan तांगर कुलकर्णी नि॥' नांगर खेगोजी चौगला 
मौजे केरले ` वी. ey ee, 
कोंडाजी भोसले as भिकाजी लाड पाटील सटवोजी 'भोरपी भंडारी . 
नि॥ नांगर . नि॥, नांगर . ; : मोजेः वाडी रत्नागिरी: 


Rod ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
कृष्णाजी चौगला भिमाजीपंत व लिंगोपंत 
कुलकर्णी 


सिदोजी बिन नरसोजी क॥ वाडी॥ 
पाटील मोज सिरोली मौजे पारगाऊ 


Bll ठाणे केदारजी पाटील धारोजी पाटील बिन 
नि॥ नांगर बिन धायाजी दांजी प॥ 
| पाटील नि॥ नांगर 
सि॥ नांगर गोविद जनादन 


कुलकर्णी मौजे मजकूर 


क्रमांक : १६० दि. २७-१२-१७३६ 

छत्रपती संभाजी दुसरे यानी मौजे फूर, तफै देवरूख या गावच्या खौतीचे 
वतन विश्वनाथ भट अगिनिहोत्री यास दिले, सदं गावची खोती आपली अस- 
ल्याचा दावा धोंडो गोपाळ खांडेकर याचा होता. परंतु गावचे वतनदार व 


वळूतेदार तसेच जुने खोत यांच्या साक्षी काढल्या असता सदं दावा खोटा 
ठरला, 


श्री तालीक 
सिका 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६३ अनलनाम सवत्सरे पौष शु॥ 
शेष्टी इंदुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी याणी 
वे॥ राजश्री विश्वनाथ भट बिन नारायण भट अग्नीहोत्री, 


. उपनाम साठे गोत्र वसिष्ट सूत्र अश्वलायन यास दिल्हे वृतिपत्र 
येसीजे. तुम्ही करवीरचे मुकामी स्वामी संनीध येऊन विनंती केली 
कीं स्वामीने पेशजी मौजे फूर तफं देवरूख हा गाव इनाम करून 
' दिल्हा आहे त्या प्री भोगवठा चालत आहे. सांप्रत धोंडो भोपाळ 
खांडेकर हा मौजे म॥रीची खोती आपली पुरातन मिरासीची आहे 


-तौराबाईकालोने कागदपत्रे : खंड दुसरा -२०९ 


म्हणोन आम्हांसी खटला आरंभिलछा. या करिता आपण राजश्री 
कृष्णाजी पंडीत प्रतिनिधी याकडे विशाळगडचे मु॥ जाऊन वर्तमान 
सांगितले. त्यावरून पंडित म। ।रनिलेनी तर्फ मारं देशमूख व देशपांडे व 
हमशाई भोवरगावीचे खोत व मौजे म॥रचे मिरासी आपल्याजवळी 
'नेऊन धोंडो गोपाळ हा मौजे मी ।रची खोती आपली म्हणतो. याचा 
करिना कैसा आहे म्हणोन सर्वास पुसिले, त्यास मोजे मारचे 


.भिरासदारानी सांगितले मौजे मचे खोत पूर्वी येणे प्रो खोती करीत 
-अले. ३: ` 
अदळशा पादशा विज्यापूर या | हे राज्य महाराज थोरले याणी 


काबीज केले तेव्हा खोती BATS . 


चे वेळेस काजी खतीब याणे a 
४ कासी देवस्थले 


च्यार साले खोती कैली. 


आसामी १ क , 
५ नारबा चिदरेकर 


` ३ केसो नरसिव देवदार 
३ देकोजी यशवंतराऊ 
८ मलजी व खंडोजी कासार 
२५ रामाजी बाबदेव व गोपाळ | 
बांबदेव खांडेकर Ei 
क 
SC . 
४७ असामी ६ 


करीत आले. मिरासीची खोती कोणाची नाही 
q भोवर गावीचे वतनदार याणी 
पाळ पुरातन खोत नव्हे याचा पाचा 

qa जाहाली. गाव खराब पडिला 


.जणानी खोती केल्या उपर धामधुम 
जणानी स वर्षे खोती केली. मिरासदार. खोत 


: कोणी नाही यैस से 
: याकरिता पंडिंतमा। ` $ : 
gata अंहि' व्याच प्रो खोता वात कहन दिल्ही आहे. पुढे भोगवठां 


२१० तारावाईँकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


: चालिला पाहिजे तरी स्वामीने दिवाणची पत्रे द्यावयास आज्ञा केली 
'पाहिजे म्हणोन विनंती केली. त्यावरून मनास अणिता तुम्ही भले 
fave विंद्यावंत तुमचा योगक्षेमास दिवाणातूत गाव इनाम : दिल्हा 
"आहे. हाली मौजे म॥रची खोती तुम्हास वतन करून fees असे. तरी 
"मौजे फूर तफे देवरूख सुभा प्रांत राजापूर हा गाव तुम्हास 'पूर्वी इनाम 
“दिल्हा आहे. हाली मौजे म॥रची खोती वतन दिल्ही आहे. तरी तुम्ही 
“मौजे मार इनाम व खोतीसहवर्तमान व आपल्या पुत्रपौत्रादि dar 
परंपरेने अनभऊन स्नान संध्या करून स्वामीस कल्याण इछून सुखरूप 
राहाणे. निदेश समक्ष. मोतंब. 


| रुजु समत _ 
४ मंत्री 
तेरीख ४. 
रमजान सु॥ सबा सलासीन 
बार सुरू सुद्र बार 
जोड बंदास मोतेंब दोन. 
क्रमांक : १६१ ` दि, १६-१-१७३७ 


लिगोजी जाधव याने मौजे मनपाइळची पाटीलकी एका सोनाराकडून 
विकत घेतली होती. तो उदाजी-चब्हाण यांचे बरोबर परसेवेस गेला तेव्हा त्याची 
पाटीलकी पागेकडे होती. त्याने तिकडून परतल्यावर छत्रपती संभाजी दुसरे याना 
पाटीलकी बाबत अर्ज केला असता, त्यानी त्याचे. इनाम चालू करून त्यास वेगळी 
सनद दिली. . ER आर 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६३ अनळनाम संवत्सरे*पौषं: बहुल 
“द्वांदशी रविवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु "छत्रपती स्वामी 
याणी देशमुख व देशपांडे ता॥ वड॒गाव:-सुभा 


सिका सिका प्रांत पनाळा यास आज्ञा केली .येसीजे.. मौजे 
मनपाडळ तो मजकूर येथील पेसजी पाटीलकी 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे: खंड दुसरा २११ 


सोनाराची होती. त्याचे राजीमते पाटीलकी लिंगोजी बिन. केंदारजी 
जाधव याणी विकत घेतली. त्याप्रमाणे हुजुरूनही पेसजी पाटीलकीची: 
पत्रे लिंगोजी जाधव यास दिल्ही आणि मौजे मजकूर इनाम दिल्हा 
` होता. मध्ये ` उदाजी चव्हाणाबराबरी परसेवेस गेले त्यामुळे गव 
पागेकडे दिल्हा होता. सांप्रत {गोजी जाधव FART मुक्कामी" 
येऊन स्वामीस अजे केला कीं आपणासः पेसजी प्रमाण गाब इनाम 
घेऊन सेवा-घ्यावी. त्यावरून याचे खाते सवे घेऊन चालवणे हे स्वामीस 
aaam. .या करिता हाली स्वामी यावरी कृपाळू होऊन मौजे 
मजकूरचे पाटीलकीची पत्रे पेसजी प्रो दिल्ही-आणि गावहिं पुत्रपौत्रादि 
वंशपरंपरेने इनाम पेसजी प्रो करून देऊन अलाहिदा सनद सादर केली 
आहे. तरी तुम्ही पाठीलकीचे वतनाची सेवा यापासून घेणे आणिं गाव 
लिंगोजी जाधव यास व याचे पुत्र पौत्रादि वंशपरंपरेने इनाम चालवणे. 
प्रतिवर्षी नवीन पत्राची उजूर न करणे. याची प्रति घेऊन असल 


भोगवटीयास परतोन देणे. निदेश समक्ष, Aa. 


लि i 


क्रमाक: १६२ . दि. २०-१-१७३७ 
द्वारकोजी यादव यास बाविडे या गकी अठरा 
बिडेची पाटीलकी द्वारकोजीकडे होती. परंतु 
म्हणून त्याने महाराजांकडे जेमिनीची 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी 
दिली. मौजे बा 


त्यातून आपला उदरनिर्वाह होत नाही 


: श्री राज्याभिषेक शके ६३ अनलताम संवत्सरे फाल्गुन 
i | द्वितीया इंदुवासरे क्ष न्‍्रीयकुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपति स्वामी 
याणी राजश्री - देशाधिकारी a कारकून वर्तमान व भावी सुभा प्रांत. 
कोल्हापूर यास आला. केली, ऐसीजे. द्वारकोजी बिन कृष्णाजी यादवः 

> ता हवेली प्रांत मजकूर याणी स्वामी संनीध विनंती बेली 
> मजक्रचे पाटीलकीचे वतन आपले आहेः वतनासः हक व; 


की मौ ळे 
णे करून आपला संसार चालत-नाही. कुटुंब फुरः आहे, 


BWR ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा. 


याचे चालवणे स्वामीस परम आवश्यक यास्तव यावरी रवामी कृपाळू 
होऊन यासी नूतन इनाम कुलबाब कुलकानू खेरीज हकदार करून मौजे 
मजकूर पैकी धुरंग धडोळे व पटी खुलखुला सग्यार रयतावा विसा.. 
Test बिधेने जमीन चावर १८ एकरास अजरामरहामतं करून दिल्हा 
असे. तरी सदरहु जमीन मोजून चतुःसीमा करून याचे स्वाधीन करणे.. 
आणि इनाम यासी व यावे पुत्रपौत्रादि बंशपरपरेने चालवणे. या इनाम- 
dià याचे माथा सेरणी रुपये Roo fare ठेविले आहेत. याचा, 
वसूल हुजूर जाला इनाम सुरक्षीत चालवणे. प्रतिवर्षी नवीन सनदेचा 
उजूर न करणे. या सनदेची तारिक घेऊन असल सनद याजवळी 
परतोन देणे. निदेश समक्ष, 


_ तैरील १ 
~ जिलकाद. सु॥ सबा सलासीन, 


क्रमांक : १६३ दि. २८-२-१७३७ 


aiina ढवळीकर हे छत्रपतीना हरिवंशादि पुराणे सांगत असत. त्याना 
छत्रपती*संभाजी दुसरे यानी दहा बिघे जमीन इनाम दिली. . 


_ स्विति श्री राजाभीषक शक ६३ आनलर नाम संवत्सरे फाल्गुन . 
शुध दशमी इंदुवासर? क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी 
याणी वेदमूर्ती राजश्री तर्यंबकभट बिन ह्रभट उपनाम ढवळीकर गोत्र 
भारद्वाज सूत्र आइवलायेन वा। । करवीर यांस दिल्हे इनाम पत्र ऐसेजे. 
तुम्हीं स्वामी संनीध विनंती केली कीं आपण ब्राम्हण कुटुंबवत्सल - 
योगक्षेम'चा आनकूलता नाही. स्वामी .धर्मपरायण आहेत. सवसार चाले - 
ऐसी आंनकुलता करून दील्हीया स्नानसंध्या करून स्वामीस कल्याण 


१ नळ संवत्सर पाहिजे; 
२ वाराप्रश्रमाणे तारीख काढली आहे. 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा २१३ 


चितून राहोन म्हणोन. त्यावरून मनास आणिता तुम्ही भले 

विद्यासंपन्न पौराणीक स्वामी संनीध हरीवंश आधी करून किते क 
सांगितले. तुमचे योगक्षेमाची आनकूलता करून दीधल्याने णच रे 
व कल्याणवह (म्हणून १० बीघे जमीन इनाम दिली इ. इ.)' Hb 


तेरीख ८ 
जिलकाद सूहूरसन सबा सलासीन मया अलफ. 


on पानी मन 


क्रमांकः: १६४ ` बिः ३१३-१७३७ 
उदाजी चव्हाण यांची स्वारी शिरोळहून कसबे कुंभोजवर 'ज्ञाली तेव्हा. 


नारायण पाटील ठार झाला होता. त्याच्या TOTS महाराणी जिजाबाई यानी 


तीस बिघे जमीन इनाम दिली. 
श्री 


“ आमन्सकल सौभाग्यादिसंपच जिजाबाईसाहेब याणी मोकदमानी | 
भोज प्रा रायबाग यासि gu सबा सलासीन मथा अलफ दिल्हे 
इनामपत्र यसीजे. आपगोंडा पा FN मार शिवगोंडा याचा भाऊ याचा. 
बाप नारायण पा उदाजी चवाण याची स्वारी सिरोलहून का 

जाले. ते प्रसंगी नारायण पा ठार पडला त्याचे 


मारावरी येऊन शुज 

मुलाचे योगक्षेम चाळण्यानिमिव्य साहेब ` कृपाळू होऊन आपगोंडा गा 

क॥ मार यास KAT इनाम (दिले इत्यादी) जाणिजे. ; 
छ १० जिल्हेज मोतंब सिक्याचे अष्टपैल्‌ असे. 


PEE मी ७, जी यांचे क जे येथे l R o 
g दि. १-३-१०३१ जे छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे मीः पाडली येथे fiag 
ढवळीकर याना दीन faa जमीन दिल्याचे, त्या गावच्या मोकदमानालिङ्लिछिपत्र : 
उपलब्ध आह: l i i Rea ९ 


२१४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे: खंडे दुसराः 
क्रमांकः १६५ | दि. १७-४-१७३७ 


मौजे तोडोलो येथील .ज्योतिषपणाचे व कुलकर्णांचे वतन बापूजी जनार्दन 
क्षीरसागर याचे होते. विजापूरच्या अमदानीत त्याच्यावर दंड पडला असता 
` त्यानी ही दोन्ही वतने सूर्याजी घारगे देशमुख यास विकली. त्याच्या मुलाकडून 
ती शामजी नाईक पुंडे यानी घेतली. परंतु मोगलांच्या धामधुमीत पृंडे राजाराम 
महाराजाबरोवर जिजीस गले तेव्हां वतनाच्या भोगवट्यास खंड पडला. वतंनाचा 
भोगवटा चालवावा म्हणून रामचंद्र नाईक पडे यानी छत्रपती संभाजी दुसरे याना 
विनंती केली असता त्यानी ती मान्य केली. 


s * j श्री 

“सवस्ति ती राज्याभिषेक शके ६३ पिगलनाम संवत्सरे चैत्र बहुल- 
चतुर्देसी रविवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति स्वामी 
याणी समस्त, रांजकार्ये धुरंधर विस्वासनिधि राजमान्य राजश्री 
श्रीनिवासराऊ पंडित प्रतिनिधि यास आज्ञा केली यैसीजे. राजश्री 
रामचंद्र नाईक पुंडे याचे पिते रा शामजी नाईक पुंडे याणी तीर्थरूप 
राजश्री थोरले कैलासवासी स्वामी रांज्यासनारूढ .असतां त्यांचे वेळेस 
मौजे तोडोली. कर्यात माइणी या गावी बापूजी .जनादंन क्षीरसागर 
कुलकर्णी होता. कुलकर्ण व जोतीशपण दोन्ही वतने त्याची. त्यास. 
विंजापूरचे पादशाहाचे वेळेस कसाला पडोन दंड पडला. त्याने आपली 
वतने विकिली. ती वतने सूर्याजी घारगे देशमूख कर्यात माईणी याणे. 
पके देऊन: विकत घेतलो. दोन्ही वतने चालवावयास मुतालिक मुशाहिरा | 
देऊन ठेविला आणि वतनाचा हक इनाम कानू काइदे आपल्या स्वाधीन 
करून घेऊनं अनभऊ लागला. त्यावरी कितेका दिंवसान बापूजी जनादन 
खीरसागर मृत्य पांवला. त्याचे वौशी कोण्ही नाहीस जाले. याकरिता 
सूर्याजी घारगे देसमूंख याचे पुत्र बहिरायजी घारगे देसमख याणी 
कु करणं व जोतिशपणाचे वतन घेतले तो der उगऊन याबयास्तव वतन 
वि हावयास लागले. हे वर्तमान शामजी नाईक पुंडे यास कळले. याणी 
बड्रियजी देशमूख याजवळ बोऴी.करून दोन्ही वतनाचे होन फा ५१ 
यक्रान्नन/द्रेऊन देशमुखाचे संतोषे दोन्ही. वतने खरीदी केलो. गोताचें 
गोहीं साक्षानसी महुअर करून घेतला, दिवाणची पत्रे व्हावी याकरिता: 


तांसबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २१५ 


दिवाणात सेरणी होन पा २५ पंचवीस देऊन दिवाणची पत्रे करून 
घेतली आणि वतने आपले दुमाला करून घेऊन अनभऊ लागले. त्या- 
उपरी या प्राते तांग्राचे उल्बण होऊन तीर्थरूप राजश्री .कैलासवासी' 
स्वामी राज्यासनारुढ जाले. तेही चंजी प्रांते गेले, नाईक मारनिले 
संनीध होते. कुलकणे जोतीशपणाचा इकडे भोगवटा चालतं होता तो 
राहिला. चंजीस असता चंजी ताम्राने घेतली ते समई वनांची पत्रे 
दिवाणची व इत्यादिक होती ती गेली. Bn तंजावरी यांचे घर 
l थे होता राहिला. सांप्रत. आपली वतने आपल्यास हस्तवश्य 
| ss a म्हणून रामचंद्र नाईक याणी विदित केले. 
पुर्वील महजर' आणून दाखविला. वतने यांची खरी आहेत. हाली 
-बतनाचे प्रसंगाकरिता नाईक 'मारनिले + त + + + म पाठविले 
आहे व महजराच नकल कलत पाठविली आहे. स्वामीच हा A 
सादर केळे अते. तरी कर्यात माईगी येथील Sarga TT = 

तोडोलीचे पाटील आणून वतनाचा हैं पूर्वः वृत्ततः A jos 
'कलकर्ण जोतीषपण दोन्ही वतन नाईक माररा स्वाधीन 
ap भोगवटा चाले ते करणे. रामंचंद्र नाईक पुरातन 
(करून पुरतील सेवक. तुम्ही जाणतच आहा स्वामीस बाजे सवै 
हे आहे. तरी सदरहू यांची दोन्ही वतने यास सुरळीत चालत 
aT त्य आहे. १. 0. 
त करणे. Sipe eas, T DE : wait के 
(बहूत लिहिणे तेरी सुत्त भवा) ॥ _ विराजते {ˆ 
RE eng 


b |. 


दि. १३-१०-१७३७ 


भजी यादव यांनी शुंगेरीच्या मठाची ब मठधिपती . श्रीमत : 
greats पाक आरती स्वामी: यांची सेवा: Be म्हणून. -ख़ामीती 
` ंकराचायान्विय शो साडेतीन faa जमीन: इनाम दिली.- हौ“जंमीन मास 


Ce 


* टीलक च्या t के ७ 
: त्यांच्या महाराजांकडून मिळाली-होती. ७. ४ 7 ie 


२१६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुंसरा 
श्री विद्या शंकर 


श्री ` श्री मत्परमहंसादिये थोक्त बीरुदांकित शंगेरी Rreg- 
` अनेक शकीत सनाधीस्वर श्री मत्छंकराचार्यान्वय श्री विद्याशंकर 
भारती स्वामी करकमल संजाताभिनव श्री विद्या 
नरसिंह भारती स्वामीकृत नारायेण स्मरण 
स्वस्ति श्री नृप शालिवाहन षक शके १६५९ पिंगल- 
नाम संवत्सर, कार्तीक सि॥ प्रतिपदा गरुवासरे वास्तव्ये क्षेत्र करवीर 
तदिनी राजमाग्ये राजश्री द्वारकोजी बिन कृष्णाजी यादव पाटील मौजे 
- बाविडे Fu हवेली प॥ कोल्हापुर यासी-- 


विद्याशं 
. करभारती 


आज्ञा करून दिल्हे इनामपत्र येसेजे. तुम्ही स्वामी कार्यास 
तत्पर आणि मठीची सेवा बहुत प्रकारे केली. याकरिता स्वामी संतुष्ट 
होऊन. तुम्हांस काहीं उपजीविका करून द्यावी हे ध्यानास अले. " आणि 
केवळ येकनिष्ट जाणोन स्वामी दयाळू होऊन मौजे मजकुरी माहाराज 
राजेश्री छेत्रपती यानी मठास इनाम भूमि बिघे.«७ सात धारादत सर्वे- 
मान्ये इनाम दिएह आहे. त्यापैकी भूमो जमोन बिघे cau मी वीसां 
. पांडाच्यां बिघेनें सर्वमान्य इनाम तुम्हास अत्य संतोषे देऊन हे . इनाम 
पुत्र सादर केले. असे. तरी पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरा इनाम अनभऊन 
सुखरूप राहणे. यासी कोण्ही विक्षेप करणार नाहीत. जरी कांही कब 
समधीक विक्षेप करितील त्यास गुरुद्रोह घडल. अणी हिदुलोक खलल 
करितील त्यांस गोहत्या व &ूनंम्हहत्त्या दोष असे. मुसलमान लोक 
` इस्कोल करितील: तरी त्यास आपले महजबाची शेफ्त असे. अविछिन्न 
इनाम मठीच्या तीनी बिघे अनभवीस जाणे बहुत काय लिहिणे 
जाणिजे 


` 


इये 


:- रै gag ब आज्ञापत्र वरील मितीचे स्वामीचें राजश्री कमाविसदार वर्तमान 
भगवी व देशमूख. व देशपांडे. व -मोकादमानी , मौ. बायेविडे- क॥ हवेली ` परगणे 


कोल्हापूर यास ता. छ. २९ माहे जमादिलावळ 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा हक 
क्रमांकः १६७ . ` ` ` . दि. १३-११-१३३७ 
i 


तफे असडोली येथील जकातीचा वसूल भगवंतराव अमात्य यांच्याकडे 
द्यावा म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे आज्ञापत्र. -: ) 


श्री का. 

स्व्रस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६४ पिंगलनाम संवत्छरे मार्गसीर्ष 

qu त्रितिया रविवासरे क्षेत्रीयुलावतंस श्री राजा शंभु छेत्रपति स्वामी 
याणी देशमुख देशपांडे त॥ असडोली यासी 

---सिकां `¬ - सिका आज्ञा केली ऐसीजे. ता म्यीरच्या बाबती 
, .. देखील . जकात. राजश्री - भगवंतराव, अमात्य 
'हुकुमतपन्हा; याजकडे करार .केले आहेत: तरी. -तुम्ही हे array 
SHRM बाबतीचा' येवन जकात . देखील राव ANTS, ae ढे 
AM. दुसरीकडे वसूल न देणे. - जाणिजे, लेखनाळंकारःमोतक. 2 ::;:5 


रुजु संमत”. 7 
मंत्री ` 
बार 
ER: १६८ . a दि. २९-८-१७ ३८ 


| 4. “मौजे डिग्रज बुद्रक प्रांत कागल मालजी चव्हाण याकडे सैन्याच्या बेगमी 
साठी दिला आहे, म्हणून छत्रपतीं शाहु यांचे मोकदम मौजे डिग्रज बुद्रुक यास-पत्न 
र iN ETP CES प्री है" तालिक 2३: 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६५ कालयुक्त नाम संवत्सरे 
“भाद्रपद बहुल यकादसी भोमंवासरे. क्षेत्रीय Forde श्री राजा शाहु 
'छनपति स्वामी याणी मोकदमानी' मौजे. डिगरजं बु। प्रांत कागल'यासी 
» 7: . ` = आज्ञां - केळी "ऐसीजे..” मौजे मजकूर पेशजीच्यी 
Mr Say ATES! दुरः. क्न हरी RATA A 
लिकाण याकडे. जमावाँचे बेगमीबदल भोकासा दिल्हा असँता:सुश्ही: मास 


२१८ 'ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


: रूजू होऊन मौजे. मजकूरचे मोकासबाबेचा ऐवज याकडे वसूल देणे. 
` जाणिजे. लेखनालकार मोतंब 
ता छ २४ जमादिलावल g म्या अलफ 
रुजु समत समत समत 
मंत्री सरकार | 
बार सुदर. 


कमांक: १६९.  . इ दि. २७-११-१७३८ 
मोजे केरळे येथील पाटीलकी निम्मी अलवणी यांची व निम्मी काडांची 
‘dat अळवणी निपुत्रिक. या घराण्यांतील विधवा. साखराई हिचा प्रतिपाळ 
'करप्यास कोणी नसल्याने तिने आपले निम्मे वतन कोंडाजी भोसले पाटील याना 
तिनशे रुपयांना विकले, हे वतन छत्रपती संभाजी दुसरे. यांनी : कोंडां्री मोसेछे 
यांचे नावे प्रस्तुत सनदेनुसार केले असतां अळवणी यांचें अधिकारहि स्याना 


श्री 
--सिका आसे 


>. स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६५ कालयुक्त “नाम ` संवत्सरे 
कातिक बहुल द्वादशी इंदुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु 
छत्रपती स्वामि याणी कोंडाजी भोसले पाटील मौजे. केरले - कसबा ठाणे 
छ ; _ प्रांत पनाळा यासी दिल्हे वतनपत्र 

शिका पेशवेचा शिका प्रती ऐसीजे, तुम्ही करवीरचे मुकामी 
- `, स्वामी संनिध. विनंति. केली की 

मोजे सजक रचे: आलवणी निमे पाटील त्र निमे- पाटील लाइ: . संभाजी 
asat याचे पोटी संतान नाही व भाऊबंद कोण्ही नाहीत: आंलवणे 
याचे नकल जाहले. त्यास संभाजी पाटील याचा बाप तुकजी पाटील व 
भाऊ रुद्राजी'पाटील या त्रिवर्गानी ब्राह्मस्व रुपये तीनशेहे- करून मृत्य 
यावरह. ager फारीख करावयासी;व.संभाज़ी अलवणे. ere ; यान्ती 


ताराबाईकालीन. कागदपत्रे : खंड दुसरा २१९ 


बायको साखराई पाटलीण इचे पाली गोहण करावयासी कोणी अधार 
नाही. या करिता साखराबाई पाटलीण अलवणी इणे आपले आत्म- 
संतोषे सदरहू निमे पाटीलकीचे वतन .. आपली. तृकसीम विकत. रुपये 
तिनशेहे ३०० घेऊन दिली अणि क्रयपत्रही करून दिल्हे अहे. परंतु 
माहाराजानी भोगवटियासी सनद करून देविल्या पाहिजेत म्हणून 
विदीत केले a cafe विदित केले. त्यावरून मनास आणिता मौजे' 
मजकूरचे अळवणी पाटील याचे नकल जाहले या करिता संभाजी 
पाटीले art बाइको साखराई TEST अळवणी इणे आपली. तकसीम 
वतन तुम्हास विकतं दिल्हे आहे. त्या प्रमाणे स्वामी तुम्हावरी कृपाळू 
होऊन मौजे मजकूरचे निमे पाटीलकी “अळवणी याची तुम्हास दिली 
असे. या वतनास कलमे | a 


` 'किता किता T 
g ate ` `. “ १ हक RR 
१ होलीची पोली ` . १ इनाम ` ` 
१कल्स. .... .. १ मेट कुडो ` 
१ राहटया कनंवर १ पडद..  '. |. 
झा | a १ श्री यमाईची पूजा 
प्‌ 


यकूण- कलमें .नऊ ९ करार करून निमे. पाटीलकीचे वतनी 
` बडीलपण दिल्हे असे. तरी तुम्ही सदरहू निमे पाटीलकीचे वतन 
अलवणी यांचे . वडीलपण . व कानु काइदे पुरातन चालते आहेत त्या 
प्रमाणे तुम्ही व्‌ लाड या. उभयतानी अनभवणे व मोजे मजकुरी' नांगर 
दोन त्यांस आधी नांगर तुम्ही-करावा. मागून भिकाजी लाड पाटील 
याणे करावा. या प्रमाणे निर्वाह करून दिला असे. तरी तुम्ही सदरहू 
अंल्वणे, याचे निमे पाटीलकी वडीलपण व कानू काईदे असतील ते 
तुम्ही वः तुमचें पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने अनभऊन वतनाची सेवा करीत 
जाणे. वतनसंबंधे तुमचे सेरणी रुपये शंभर १०० करार केले- आसे. 
याचा वसूल FAT चा इ. ला. तुम्ही वतन अनभऊन सुखरूप राहणे, 
निदेश समक्ष, pe 


२२५ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


:: ` झिका आसे,.. 
= : _ शोबान gu तिसा सलासीन 


ऋंभांक £ १७७ ` = इ. स. १७३८ 
छत्रपती शाह यांची बाळोजी साळोखे यास ताकीद की मिरज प्रांतातील 


' चारु कर्यातीची: मोगलाईबाब छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्याकडे वारण कृष्णाच्या 
REA देष्यात.आली आहे. तरी सदहुं.कर्यातीना उपसगे देऊ नय. ' ' 


श्री है 
| l तालीक 

राजश्री बाळोजी साळोखी यासी आज्ञा केली येसीजे. कृष्णे व 
वारणे पलीकडे चिरंजीव राजश्री यासी पूर्वी तह करून दिल्हा आहे 


त्यास मिरज प्रांतीच्या कर्याती ४ च्यार पलीकडे आहेत. त्याची 
मोगलाईबाब त्याकडे दिल्ही असे. कर्याती बी त॥ 


कर्यात. इचलकर्जी देहे ९ कर्यात सिरहटी 
,.. येकून कर्यात १ . . देह १२ ÅN वजा 
"> ` कर्यात रुकडी देह ९ . कृष्णे आलीकडे देह 
Heat कर्यात १ . ४ च्यार ` il 
'* कर्यात उंदगाव देह ९ १ आलास १ गौरवाड 
_„ येकून कर्यात १ १ आउरवाड १ सेडसाळं .. 
R . २ 


as 
meor 


हु येणे प्रा च्यार येकन देह पंचवीस येथील मोंगल बाबः चिरंजीव 
ett याकडे दिल्ही आसे. तुम्हास दखलगिरी करावयास गरज. नाही 
- कृष्णे वारंणे' पलीकडे पूर्वील तह ats त्या प्रांतात रोंखापत्र येकंदर न 
करण. बहुत काय लिहिणे. :'  . = ee, 


ee अन 


ताराबाईकालीनं कागदपत्रे : सर्ज दुसरा; २९२८ 
क्रमांक: १७१ . ` vs दि. ५-२-१७३९ 
बाजीरावाच्या सैन्याने गोव्यावर स्वारी केली, त्या सैन्यांत करवीरचे 


छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्या काही सेनाधिकाऱयानी भाग घेतल्याबद्दल गोव्याच्या 
व्हाइसरॉयने संभाजी दुसरे यार्ना.पाठविलेल्या या पत्रात सौम्य तक्रार केली आहे. 


संभाजी राजे यांस 


„मेला बातमी कळली आहे की, सांप्रत आपण आपल्या-राजधानी- 
हुन मेलुंडीला माझ्या शेजारी आला आहात. ह्या शेजारघर्मानुसार. 
मी आपणाला हे पत्र लिहित आहे व आपल्या मेत्रीस अनुसरून. आपले. 
आफैले स्वागत करीत आहे. हे मैत्री टिकावी अशी मांझी इच्छा आहे... 
परंतु मला आपल्या निदशंनास आणायचे आहे की; माझ्या .साष्टीच्या . 
प्रदेशांत बाजीरावाने जे सैन्य धाडले आहे त्यात आपल्या, काहीं सेना. 
धिकांय्यांचा व प्रजाजनांचा अंतर्भाव आहे. माझी अशी समजूत आहे. 
की, त्यांनी आपली संमती न घेतां बाजीरावाची मर्जी संपादन .करण्या- है 
साठी ह्या स्वारीत भाग घेतला असावा. कारण, आपली मैत्री बिघड- 
` ण्यासारखे कोणतेच कृत्य घडलेले नाही. मला आपणास कळवायचे आहे 
की, आपल्या मैत्रीत विद्रोह होण्यासारखे कोणतेच अनुचित कृत्य मी 
माझ्या हातून होऊ देणार नाही. उलट. मैत्री .टिकविण्याचाच अयेत्न.. 
करीन. आपण .एकमेकांचे चांगले शेजारी आहोत हे सिद्ध. करण्याचे. 

प्रसंग वारंवार यावेत अशीच माझी इच्छा आहे l 

_.. देव आपले भले करो 

. गोवा ५ फेब्रुवारी १७३९ S 

sD वी 0 ale द सांदोमिल ' 
क्रमांक: १,७२ . Ta दि, १८-९-१७३९. 
Mater आणि तवणाना या दोघांमध्ये मौजे हेरले तर्फ ठाणे येथील. 


चौंगेलकी aida तंटा लागला होता. सदहुं चौगलीवर भोवाणोचा हक्क असल्याचे .. 
maaga चितो. पंडीत न्यायाधीश यानी दिले ; 


२२२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


> 


क त्ता श्री 
हा... 0 - l शिकावर्कु : ay 
paro -- -- - DRR आहे “ve 7 


SO 5 


C आभेयपंत्र समस्त राजकार्यं धुरंधर विश्वासनिधी राजमान्य 
राजश्री चितो पंडीत न्यायाधीश- ताहा भोवाणा बिन चोवाणा चोगुले 
मौज़े हेरले. तर्फ ठाणे प्रांत पनाला सुरु सन arta मया आलफ. दिल्हे 
आभैयपत्र येसीजे. हेरले याचे मुकामी तवणना ATS याने हुजूर येऊन . 
विदीत केले की भोवाण याने वतन खातो म्हणोन आर्ज केला. त्यावरुन 
A हुजूर आणून विच्यारले. त्यास तू बोलिलास की . आम्हास बडीलं . 
शमुख वं देशपांडे व पाटील कुळकर्णी आहेत. जे विचारण ते त्यास.. 
विचारणे,, त्यांवरन देशमुख व देशपांडे व पाटील - कुळकर्णी व समस्त 
मोकदम व बारा AST यास. हुजूर आणून आज्ञा.केली की आपले सत्यः 
स्मरोन इमानपूर्वक जे आसेल ते उभयतांचे सांगणे. त्यावरुन देशमुख 
व देशपांडे व पाटील व कुळकर्णी व समस्त मोकदम वतनदार बलुते 
यानी सांगिंतळे जे भोवणा बिन भोमणा हां चोगली याचे वोशान ATT. 
त्यास चवणा बिन आवणा - गावं जलाला ते समई उभयता वाईमां 
समवेत मत्य पावला. ते समई आम्ही समस्तानी तवणना. मजकूर यास . 
fares जे चवणास गतीस खाऊन त्याचे आसामीचे.सेत व घर जाग्रा 
व मठ चोगलकीचे वतन तू करणे. त्यास तो बोलिला जे आपूण आशबंत . 
आपले हातून होत नाही. आमचा वडील भोवाणा आहे. त्यास विचारुन. 
त्याने मान्य केल तर त्याचे स्वाध्यन करणे म्हणोन बोलिला. त्यावरून 
आम्ही सर्वेत्राती भोवाणा यास आणून विचारले जे चोगूला मजकूर 
मृत्य पावला. त्यांस .गतीस मिळवून त्याचे आसामीचे चोगलकीचे वतन 
खाणे ये गोष्टीस काही फिकीर नाही येसे सांगितले. त्यावरून उतर 
दिल्हे जे आपणास तुम्ही मायेबाप वडील निरोपाल त्याप्रमाणे हजीर 
असो म्हणोन बोलिला. त्यावरून भोवाणाने चवणास गतीस मिळविले 
- त्यापासून चवणाचा पुत्र भोवणास केले. चोगलकीचे वतन. वडीलपण 
त्याचे स्वाध्यन केले. तो आनभवित आला. त्यास पत्रे आम्हा समस्ताची . 
वणनाचे करून दिल्ही आहेत. A आसता हाली तवंणनी मजकूर : 


'ताराबाईकालोन कोगदंपत्रे : खंड दुसरी “२३ 


“साहेब यासी दयाल जाहला. त्यावरून आम्हा : समस्तास बोलाऊन 
आणून याची तहकीकाता विचारली. त्यावरून सेवेसी जाहला : करीना 
सांगितला आसे. त्यावरून मनास आणून तू चोगले याचे वोशज . खरा 

AA चितास आणून तुजे वतन तुजे दुमाला केले आसे. तवणानास 
तुजसी- चवणाचे वंताविसी कजीया करावया समंध नाही. तू . चवणाचा 
सला व TATA आसामीचा. मला सेत आनभऊन'.दिवण चाकरी करून 
सुखरुप राहणे. चोगलेकीचा हक दला पान मान व इनाम. पुरातन 
पूर्वापार जे आसल ते आपले वौशपरंपरेने आनभऊर्न वतन खाऊन 
सुखरुप राहणे. जाणिजे 


` . छ २५ जमादिलावर पौ हुजूर मोब आसे. 


a 


E 
y, 


क्रमांक: १७३ ` ` "`ˆ दि; २९३-१७४० 


छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्याकडून नागेशभट धोपेश्वरकर यास मौजे 
बेळकेवाडी TÈ आजरे हा गाव इनाम. आजन्यावर इचलकरंजीचे व्यंकटराव 
नारायण घोरपडे यांनी स्वारी केली, तेव्हा नागेश भट धोपेश्‍वरकर याने आपली | 
कागदपत्रे पुरून ठेवली होती. ती -वाळवीने + खाल्ल्याने छत्रपती संभाजी दुसरे 
यांच्याकडे त्याने नूतन इनाम पत्राची मागणी केली होती 


जो >. 
“सिका 
7; .. . स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शंकेः ६६ रौद्री नाम संवत्छरे. चैत्र शु॥ 
“अयोदसी .मंदवासर. क्षत्रीय . कुलावतंस श्रीराजा शंभ्‌ sane 'स्वामी 
- याणी वेदमूति राजंश्री नांग्रेश़भंट बिन गणेश भट उपनाम धोपेस्वरकर 
- गोत्र काश्यप . सूत्र आइवलायन वास्तव्य कसबे आजरे 
“शिका शिंका यासी दिल्हे इनामपत्र असाजे. तुम्ही करवीरचे मकामी 


नप. `... 'हुजुर व्येञन - ब्रिदित ` केले ` की: आपणास -प्रशेंजी 
माहाराजानीं-पेसजी?सौस्यनाम संवत्छरी मौजे बेलकेंव्राडी-तफ़े ATS 


रड "तासबाईकालीनः क्रागदपत्रे : खंड दुसरा 


"है वाडी इनाम करून दिल्ही आहे व पत्रेही माहाराजाचीः होती ती 
राजश्री. व्यंकटराव .नारायण याची .स्वारी कसबे मजकुरावर होऊन 
स्थळ हस्तगत केले ते समई पत्रे भूमिगत करून ठेविली होती. a4 
qaña उपद्रव होऊन पत्रे नाशाते पावली भोग(व)ट्याची पत्रे 
. असली. पाहिजेत याकरिता माहाराजानी नूतन पत्रेःभोगवटीयासं देविली 
“पाहिजे म्हणोन विनंती केली. त्यावरून (नवीन पत्रे दिली. इत्यादी-) 


तेरीख ११ मोहरम gu आर्बेन 


woe OS 
uf 


क्रमांक : १७४ दि. १७-६-१७४० 

छत्रपती संभाजी दुसरे यानी: -मौजे. बाविडे या गावातून वाणी व इतर 
घंदेवाले लोक जातील त्यांच्याकडून दर बैली कुमारकी वतन केणे व भूस रुके 
तीन द्रर dora घेण्याचा अधिकार हारकोजी यादव यास दिला. सदहु याव 
त्याच्या पाटीलकीचा होता 


Fs BR ae a = हि at 2 ३ E cot , 
का: यवन gee. आ यी. oo. anuo ce क 
$ सलल, 20 अतिपच्यं्रेखे 07 a 
C. ववधिष्णुविविवे  , 0000 
दिता शंभु SAT 
Aiar राम सूनो 
विराजते 


: “स्वस्ति श्री राज्याभिषयक शके ६७ रोद्रनाम संवत्सरे आषाढ शुध 
चतुर्थी भोमवासरे क्षत्रीये कुलावतंस श्रीराजा शंभु छत्रपती स्वाभी 
` याणी :द्वारकोजी बिन कृष्णाजी यादव 
'खिका .: :-सिका . - ` पाटील मौजे बाविडे ता हवेली कोल्हापूर. 

S “gee. यासी: RS वर्तेनपत्र :ऐसेजे.. . तुम्ही 


wa dite विंत्नंती: केली” aT aaia साहाराजांची सेवा 
apes आहे. माहाराज़ानी पांटीलकीच्या: वर्तनासं- मोजे मजक्रुच्या 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुंसस ARK 


मार्गे वाणी बकांल जातात त्यास दर बैली कांहीं कुमारकी चाळत 
'नांहीं म्हणोन विंदित केलें. त्यावरून मनास आणितां तुम्ही वतनदार 
स्वामीच्या पायांसी निष्ठेनें ada आहां या करितां तुमचे चालवणें 
स्वामीस अगत्य. यास्तव स्वामी तुम्हावरी कृपाळू होऊन पाटीलकीच्या 
वतेनास मौजे मजकूरचे मार्गे वाणी बकाल जातात त्यासी . कुमारकी 
द (र) बेली केणें' व भूस? रुके ८०३ तीन रुके दर बेली करून दिले 
असेत. तरी तुम्ही सदरहू कुंमारकी तीन रुके प्रा तुम्ही व तुमचे पुत्र 
पौत्राँद वंशपरंपरे आनभऊन वतनाची सेवा करून सुखरूप राहणें. 
निदेश समक्षं 


मर्यादियं 
Mi विराजते - 9 
रंबिलेंकर सु॥ ईहिंदे आबॅने . `` ` रुजु समते“ `. ` `` 
ग मंत्री -- is 
सुरु सुद्र बार बारं समतं FX बार 
क्रमांक: १७५ ` दि. २०-१२-१४४० 


वेदमूति बाळंभट गाडगीळ यांचे मौजे मिटबावी येथील घर्मादाय वतन. 
पूर्ववत चालू ठेवले आहे म्हणून नरसिहाचार्य पंडितराव यांचे देशाधिकारी व 
RAAT प्रांत राजापूर यांस पंत्र शि 
१ केणे = विक्रीसाठी जाणारा कोणंताही जिन्स. त्यावर घेतली जाणारी जकात 
ते केणे; २ मूस = एक जूना कर 
३ याच प्रो:याच मितीचे शंभू छत्रपती यांचें आज्ञापत्र राजश्री मल्हारजी भोसले 
ABTA कारकून किले कोट कोल्हापूर यास. सिके २ व मोतंबसहीत: _ 
आज्ञापच शुभ छत्रपती यांचे Ae माहाजन व माहानाड ब वाणी. उदमी माग 
जी: धांविडे a हवेली कोल्हापूर ` यांस: मिती मूळ संनदेप्रमाणे. स्क्रि र व 
WTA 


2२६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 

| श्री क 
.; श्रीसकलगुणमंडित अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य राजश्री 
देशाधिकारी व देशलेखक वर्तेमान (व) भावी प्रांत राजापूर गोसावी 


यासी 
श्रीचि प्रति नृसिव्हचार्यं पंडितराय adata. राज्याभिषेक 
तामणिच शके ६७ रीद्रनाम संवछरे पौष शुद्ध त्रयोदसी AT- 


. . रणी शरण वासरे वेदमुहुर्ती बाळंभट बिन माहादेवभट उपनाम 
गाडगीळ गोत्र + + + सूत्र आइवलायन वास्तव्य 
मोजे मिंटबावी au साळसी प्रां॥ मर याणी समीप येऊन विदित केले की 
आपले पिते agave fat फटंभट यास मौजे मारी श्री ---- देव 
जागृत आहे त्याचा नित्याभिषेक पूर्वी दिल्हा आहे तो चालत आहे. त्यास 
आपले पिते + +' +: जाले त्याच नावे पत्र होते ते आपल नावे करून 
द्यावे म्हणोन विदित केले. त्यावरून वेदमूर्ती साक्षर भले कुटुंब वत्सल, | 
याचा योगक्षेम चालावयाकरिता पेशजी राजश्री पंडितराय. याणी! 
श्री---चा अभिषेक सांग व्हावा यैसे पाहून वेदमूर्तीचे पित्यास अभिशेक 
दिल्हा. होता तो करार करून वेदमूर्तीचे योगक्षमास पहिला धर्मादाय 
कैली कोटी मापे देसरी बारुले भात .॥।.१ सोळा मण होते ते करार 
करून हे नवीन सनद भोगवटियास दिल्हे आहे. तरी सदरहू धर्मादाय 
प्रविष्ट करीत जाणे. वेदमूर्ती. श्री----स नित्याभिषेक wer: सुखरूप 
‘Gea असे कर्णे. प्रतिवर्शी नवीन पत्राचा अक्षेप न कर्णे. प्रति लिहून 
' घेऊन मुख्य पत्र भोगवटियास -वेदमूर्तीपासी परतोन देणे. जाणिजे 


छ ११ शौवाल gu इहिदे भाबेन मया. अलफ. पै॥. हुजुर हें 
असीर्वाद 
मोतंब  शुभंभ 
| - वतु . 
कमांक: १७६  ' ` दि. १११-१७४१ _ 
. छत्रपती संभाजी दुसरे याना मिरज प्रांतातील चार कर्यातीतीळ पस्तीस 
भावची “मोगलाई ata’ छत्रपती शाहू यानी दिल्याचे हे पत्र आहे 


` ताराबाईकालीन कागदंपत्रे : खंड दुसरा २२७ 


श्री 
ह तारीक 


० ७७ 


श्रीयासह चिरंजीव ` विजईभव. राजश्री. संभाजी राजे यासि प्रति 
शाहू राजे कृतानेक असीर्वाद, उपरी. कृष्णे व वारणे पलीकड तुम्हास 
पुर्वी तह करून दिल्हा आहे. त्यास मिरज प्रांतीच्या कर्याती च्यार 
पलीकडे आहेत त्याची मोगलाईकडील बाब तुम्हाकडे दिल्ही आहे 


` कर्याती बी तपसील-- 


- कर्यात इचलकरजी देह नव कर्यात रुकडी देह नव 
re ९१ रेणदाळ कसबा . oh 
१ दटवाड १ चंदुर  हरोलो १ तिळवणी 
१ कोडोली : १ सुळकोड १ यंडराव १ मुडसिगी 
- १ लाट १ सिरदवाड १ शाहापूर १ आतिकरे. 
हुपरी पु श्कोंडिकरे छ 
a a १: 
कर्यात सिरहटी देह १५.  . dai उदगाव 
FU वजा कृष्णे आलीकडे - १ कसबा १ जैनापूर 
देह - . | १ उमलवाड १ वाठार | 
"` १ आलास १ आउरवाड १ कोथळी १ नेज | 
_ १ गौरवाड श१शेडबाळ १ दानोळी १ खोपंसी 
nM R १चिप्री छः 
बजा देह ४ बाकी देह ८ y 
१ कसबा १ टाकळी 00 


१ कनवाड १ हासूर .... देहे ९ 

o कुटवाड १ धरणगुती | 

१ धारवाड १ बस्तवाड 

2 
देह ८ 


८११८ ताराबाईकालीन .कागदपत्रे : खंड दुसरा 


यणेप्रो देहे ३५ पसतीस येकून कर्याती च्यार येथील मोगलाई- 
बाब तुम्हाकड दिल्ही असे. इकडील दखलगिरी होणार नाही. रौद्रनाम 
संवछरे माघ शुध पंचमी. ( येथून खासे दस्तुरची आक्षरे ) पंचतीस 
“३५ गावची मोगलाई बाब मिरज प्रांतीची कृष्णा व वारणा पलीकडची 
. दिल्ही आसे. .पुर्वील तहतील. आसीर्वाद. 


ऋमांक : १७७ TO इ. स. १७४१-४२ 


शामभट मुनेश्‍वर यांच्या विनंतीवरून मोकदम मौजे उचगाव यास 
विजापूरच्या ,सुभेदाराने दिलेले हे अभय पत्र आहे, गावी निभंयपणे येऊन लावणी 
संचणी करावी असे अभय यांत दिले आहे 


शिक्का पारसी . 


- कौलनामा ता मोकदमानी मौजे उचगाव an हवेली पा 
कोल्हापुर सरकार रायेबाग..अजमदारुलजफर विजापूर सु॥ सन ११४२ 
दादे कौळनामां यैसाजे. तुम्हाबाबे an शामभट मुनेस्वेर येऊन मालूम 
केला जे सालं 'गु॥ छावणी जुजबी जाहाले होती. त्यास लस्करचा 
कसाला पडोन रयेत परागंदा जाहाले. गाव Beats पडला. लावणी 
होत नाही. तुम्हाकडीळ स्वारी शिकारी होईल म्हणून धासत घेतली 
अहे. त्यास कौल दिल्याने बेशेक होऊन गावावर येऊन लावणी करतील 
म्हणन मालम केले. बराये माळूमाते खातीरसे अणून तुम्हास कौल 
मऱ्हामत केला असे. अपला खातीरजमा राखोन गावावर येऊन कीर्दी 
अबादानी करून खशाल राहाणे. कोणे बाबे शेक न धरणे. दरीबाब 


* कौल असे. मो॥ सुद 


क्रमांक : १७८ त दि. १७-६-१७४२ 


भानजी संभाजी घाटगे सर्जेराव याने सादर केछेला हा करीणा म्हणजे 
कागरूच्या घाटगे घराण्याची हकीकत आहे. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २२९ 
क्षी 
राजेश्री गोतगंगा थल भौजे वाघेरी प्रांत कराड 
यांचे सेवेसी---- | 


करीणा बे॥ भानजी बिन संभाजी घाटगे सर्ज्याराव देशमूख 

प्रांत कांगल gu सलास आर्बेन मया व अलफ. कारण लिहून दिल्ह 
करीणा यैसाजे. त्रिबकजी बिन मलजी घाटगे सर्ज्याराव देशमख प्रा 
मार यात व आम्हात वतन समध कजिया लागला. त्यामुळ हुजुरून 
निवाडियास तुमचे थल देऊन उभंयतास पाठविले. राजीनामे व जामीन 
घेऊन करीणा लेहून द्यावयाची आज्ञा केली त्यावरून करीणा आम्ही 
तुमचे सेवेसी लिहून दिल्हा आहे. आमचे पणजे भानजी घाटगे 
सर्ज्याराव याचे बाप पदाजी घाटगे बाजी व त्याचे धाकटे भाऊ 
आबाजी घाटगे बाजी या उभयतांचे पोटी पुत्रसंतान नाही, पदाजी 
घाटके बाजी यासी तिघी बायका असून पुत्र नाही. .तैसच आंबाजी 
'घाटके बाजी यासीही पुत्र नाही. त्याची बहीण गुणाबाई तानाजी काटकर 
हे पादशाजवळ आपले दौलतीवर होते त्यास दिल्ही होती. ती गरोधर 
होती म्हणोन माहेरास भावानी प्रसूत व्हावयास आणिली होती. घरी बहिण 
व भाऊ येक ठाई त्रिवर्ग जेविता उभयेता भाऊ बोलिले की तुझे पोटी 
पुत्र जाहाला तर आम्हास देणे यैसे बोलिले. नंतर गुणाबाइन उतर केले 
जे तुम्हा खेरीज मज दुसरी जोड काय आहे. त्यावरून उभयेता बंधू 
बोलिले जे ताठावर हात ठेऊन ते आम्हास सत्य सांगणे. त्याजवरून 
गणाबाईने ताठावर हात ठेऊन सांगितले जे आपले वडिलापासुन मागून. 
घेणें म्हणजे आम्ही मान्न आसो हे सत्य.येस उतर दिल्हे. त्याजबंर प्रसूत 
होऊन पुत्र जाहालीवरी पुढे गुणाबाईस व मुल पालखीत घालून पदाजी 
"घाटगे बाजी. व आबाजी घाटगे बाजी याणी आपले कबिले समवेत घेऊन 
विज्य़ापूरास गेले. मग गुणाबाईचे दादलेस सांगून पा जे आम्ही आलो 
महणोन सांगो पा. त्यास ते समई सामोर आल नाहीत म्हणोन 
हसवा करून दुसरे जागा राहिले. तेव्हा त्याची बायको त्याजकडे 
` पाठऊन दिल्ही.- त्यावर दुसरे रोजी उभयता बंधू पादशाहाच्या मुजरेस 


“२३० ` ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


गेले. मेहेरबानीचा वर्त समजोन पदाजी व आबाजी घाटगे बाजी याणी 
AS, केला जे आपले पोटी संतान नाही. साहेबी दौलतही बहूत facet 
आणि कागलचे देशमुखीचे वतन आहे. परंतु पोटी पुत्र नाही. त्यास 
तानाजी काटकर यासी आपली बहीण दिल्ही आहे तिचे पोटी पुत्र आहे 
तो घ्यावा याचा हुकुम काय म्हणोन आजे केला. त्याउपरी पादशाई हुकुम 
जाहला जे आवलादकी आफलाद या दोहोतील घ्यावा. यैसी आज्ञा 
-जाहलियावरी मागुती पदाजी घाटगे बाजी याणी आर्ज केला की तानाजी 
काटकर यास आणून हुकुम होऊन साहेबी वोटयात घालावा. त्याजवरून 
ate उमराव. मानकरी इत्यादिक सर्वत्र बोलाऊन आणून नंतर 
TERT यासी आणून तुझा लेक आपणास देणे म्हणून त्यास वचेनास _ 
गोविले. मग पदाजी घाटगे बाजी याच्या श्वस्त्राआळंकार देऊन मूल 
बोटात घातला. ते समई नाव भानजी घाटगे यैस ठेविले आणि 
-उभयतासी समजाविसी केली. साखरा वाटल्या. नौबतीस हुकुम जाहला. 
त्याजवर पदाजी घाटगे बाजी यासी वडील बायको राजाई वांज होती. 
तिने या मुळाची निगा करून आपल्या स्थनास लाविताना पाना फुटला 
तिण मूलं थोर केला. दाहाबारा वर्षाचा होताच तिसरे बायको आंताईस 
तिघ पुत्र जाहाले. वडील नरसोजी दुसरा कृष्णाजी तिसरा भानेसाजी 
यैस तिघ पुत्र जाहाले. दुसरे बायकोस लेक जाहाली. धाकठा भाऊ 
आबाजी घाठगे-बाजी यासी दोघ पुत्र जाहले. त्याउपरी भाऊ भाऊ 
काही दिवसानंतर वेगळे निघाले ते समई वतन व वमत हाक कानू- 
कायदे व मळी प्रगणेप॥ वडील विभाग काढून निमी निम केले. 
त्याउपरी पदाजी घाटगे बाजी याचे म्हातारपण जाहाले. ते समई 
चवघा पुत्रास आणोन विच्यारिल जे आणला जीवमान आहे तो तुमची 
fate लाऊन देतो म्हणोन बोलिले. मग घरची बिशाद Ti जेष्ट वाटा 
भानजी घाटगे यासी दिल्हा. त्याचा तपसील छत्री व घोडा देवास व 
'फिरंग व नागाई कुणबीण येस पाच दागिने वडिलाकडे दिल्हे. बाकी 
बिशाद चऊ जागा केली व. घरवाडा कागलातील दोन जागा केला 
आपले वडील भानजी घाटगे यासी निम व त्याचे भाऊ तिघ यासी 
निम याप्रो जागा वाटून facet. त्यावर इनाम कसबा कागलचे 

बतनापै।। निम भाऊ आबाजी घाटगे बाजी याची वंशाकडे निम जाऊन 


ताराबाईकालीनं कागदपत्रे: खंडं दुसरा २३१ 


निम उरल त्यापै॥ आपले वडिलाकडे निमी बाग दिल्ही. तिचे नाव. 
भान बाग येस ठेविले. निमी उरले ती था तिघा भावास दिल्ही. तिच 
नाव खासबाग ठेविले. तसेच कमत काटी व हाक दक कानू कायदा प॥ 
मजकूरचे सिरस्तेप्रमाणे वडिलानी नेमून देऊन विल्ह लाविली. पुढ देह 
आवसानाचे समई भानजी घाटगे याणी मांडी दिल्ही होती तेव्हा हे 
तिघ भाऊ जवळ होते. ते वेळेस पदाजी घाटगे बाजी यानी भानजी, 
घाटगे वडील पुत्र याचे गळा सिका घातला. त्याउपरी पदाजी घाटगे. 
बाजी मृत्य पावले. त्यावर कांही दिवसान दौलत  भाहाल" करावया- 
बदल way भाऊ मिळून विजापुरास गेले. पादशाहाचा :मुजरा. 
जाहाला तेव्हा भानजी घाटगे बाजी याजवर मेहरबानी होऊन त्याचे; 
नाव दौलत जाहागीर भाहाल जाहली. याउपरी गावास येऊन पहिले 
मृतालिक वतनावर करार करून ठेविले. आपण चाकरीवर विज्यापुरास- . 
मागुती गेले. त्यावरी कितका दिवसा हिंदुस्थानाहून विज्यापुरावर 
नामजाद gai सर्ज्याराव रजपूत आला तेव्हा राजश्री शाहाजी राजे 
भोसरे व भानजी घाटगे बाजी व इत्यादिक उमराव पादशाहानीः 
त्याजवर खाना केले. तेथ लढाईमधे मुधा सर्ज्याराव यासी भानजी 
घाटगे याणी येकांगी करून त्यास मारून त्याचा घोडा सर्ज्या समवेत 
पाडाव करून आणिला. ही खबर कागलास पोचली. त्यावरून नरसोजी 
घाटगे विज्यापुरास भेटीस गेले. नंतर भानजी घाटगेही लष्कराहून. 
विज्यापुरास आले. नंतर भावाभावाच्या भेटी जाहांल्या.. तेव्हा सर्ज्या 
भावाजवळ बजीद! होऊन मागितला तेव्हा भानजी घाटगे बोलले जे 
पादशाहापासून आजे करून देऊ यैसे बोलून मुजन्यास Te तेव्हा 
पादशाहा मेहरबान होऊन घोडा सर्ज्यासमवेत वस्त्र जवाहीर भानजी 
घाटगे यासी दिल्ही आणि सर्ज्याराव किताबदी दिल्ही. ते समई भानजी 
* घाटगे सर्ज्याराव याणी आजे केला जे आपला भाऊ नरसोजी घाटगे, 


यासी द्यावा. तेव्हा पादशाहां : हुकुम जाहला जे तुम्ही TTA. केछा 


A ec ee | . .- . ee 
२; ब्राज़ीद जह अजीज; ;द्ीन्‌ ; रमी 


Pic के ४ अप hoat 


२२२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंडं दुसरा 


तुम्हास दिल्हा. तुम्ही आपले घरी ठेवणे. तेव्हा आपल्या भावास देणे 
यैसा जाब. जाहल्यावर आपल्या डेप्यास येऊन सर्ज्यासमवेत घोडा 
भावास दिल्हा. भाऊ भाऊ येका विच्यार पुढ चाळत होते. वतनाचा 
कारभार मतालिकाकडन घेत होते. त्यावर कितेका दिवसी भानजी 
घाटगे सर्ज्याराव मृत्य पावले. नंतर काही दिवसान परगणे जप्ती 
होऊन राजश्री शहाजी राजे यासी जाजती बेगमीस दिल्हा. यावर 
भानजी घाटगे सर्ज्याराब याचे पुत्र पाचजण राजश्री . शाहाजी राजे 
याजकडे तैनातीस राहून परगणे सोडंविले. नंतर त्याचे पदरी पाल्याच्या 
मसँलँतीस पदांजी घाटगे सर्ज्याराव पडले. संताजी घाटगे: asata 
वे तानाजी घाटगे सर्ज्याराव व त्रिबकजी घाटगे सर्ज्याराव व विठोजी 
घाटगे सर्ज्याराव हे चवघ भाऊ माहाराजाजवळ होते. तेथ नरसोजी' 
घाटगे याणी माहाराजास आजं केला जे बदभाऊ जोरावर होऊन 
आम्हासी रेटितात. याजकरिता साहेबी रजा दिल्हेया वतनावेर' घेऊंन' 
जाऊ Ta आर्ज केला. त्यावरून निरोप दिल्हा: मगः चवघंसं AHA 
येतें होत. वाटस बावांजी भोसलें यांची गाठ पडली. त्यांणी 
'मांहादजी नाईक निबाळकर याचे आपली लढाई आहे म्हणोन 
ae होऊन घेऊन गेले. गार घोडेवर झज जाहले 
तॅथे नरसोजी घाटगे व आपले ‘adie :संताजी- व तानाजी 
घाटगे सर्ज्याराव येस तिघ पडिले. त्रिबकजी व विठोजी घाटगे 
सर्ज्याराव यासी जखमा लागल्यावर मलवाडीकर साबाजी घाटगे बाजी 
याणी बर करून गावास लाऊन दिल्हा. तेथ आपल वडील पदाजी व: 
MAN घाटगे यैस एकरूप वतन आनभऊन होते. त्याउपरी बदभावः 
कीच्या पेचामुळ नरसो तुळजो ठाणेदार रायबागा यासी सामील करून. 
धेऊन पदाजी घाटगे यासी बागमधे मारिले. . मग त्रिबकजी घाटगे 
संज्याराव सिके जमंदाड सर्ज्या देऊन पळविले, वांडधाच्या Haat वरून 
- खाली सोडन पळविले. त्यावर त्रिबकजी घाटगे सर्ज्याराव त्याच aaa 
पंड SoS आमेचा आजा विठोजी घाटगे सर्ज्याराव त्याचा “आजा 
धाकंटा आबाजी घाटगे येऊन कसबा डिगरजात राहिले. त्याचेमध्ये 
कितेका दिवसी क्रागलही वसाड होऊन निमचा' भाऊही तेथ आलें. तेथें 
AMET चालल होते. त्याउपरी कागलातं आबेष्यांनी जाऊन बस्ती केली: 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ' २३३. 


मग निमेचे पिराजी घारगे याणी दौलताबादावर जाऊन कागल जाहागीर 
आपणाकडे करून आले व आवरगशा यासही आणिले. नंतर आमचे 
वडील कोकणात सावंताच्या आसरेस जाऊन राहिले. तेथें आमचे. 
वडिलास कोकण सोसना. चुलत मलजी घाटगे सर्ज्याराव मारल भवालेत 
होते त्यास खबर कळली. त्यावर ते येऊन आमचे वडिलास घेऊन आले. 
मग राजश्री राज व इत्यादिकही चंदावरास गेले. मग राजश्री रामचंद्र-.' 
पंताजवळ राहून कागलचा परगणा त्याजकडून सोडऊन घेऊन वतनावर 
राहिले. त्यावर विशाची बाधा होऊन मलजी घाटगे सर्ज्याराव मत्य 
पावले. मग संभाजी घाटगे आपले वडील राजश्री हिंदुराव घोरपडे 
याजकडे जाऊन राहिले व संताजी घाटगे कोकणात होते, यमगेकर 
पाटीर याचा भाऊ पिराजी घाटगे जिमेदार याणी मारिला म्हणोन 
यमगेकरानी संभाजी घाटगे व संताजी घाटगे या उभयतास खबर 
कळविली. नंतर त्रिवर्ग मिळोन चिकोडीकर देसाई बस(व)प्रभू याजकडे 
जाऊन सेंड्रात जागा मागन घेतला. तेथून: सिलसिली लाऊन. मुंरगूडंचा 
हुडा घेऊन तेथ राहिले. त्यावर दोन वरशात कागलास राजश्री हिंदुरावं 
घोरपडे व चंद्रसेन जाधवराव याणी वेढा घातला ते समई आमचे वडील 
हिंदुराव घोरपडे याकडे चाकरी होते. तेव्हा रदबदली करावयासी कागलात 
गेले. परंतु बनाव जाहला नाही. आपण वतनदार भावावर वाखा आला 
त्यासी अंतर करू नये यास्तव लस्करात आपले वडील बंधू तुकोजी घाटगे 
सर्ज्याराव याचे पुत्र चांदजी घाटगे सर्ज्याराव घोडी बिशाद डेरा दाडा यात्री 
सोड करून भावाचे कुमकस कागलात राहिले. हे वर्तमान हिंदूराव यासी, | 
कळलेवर त्याची घोडी बिशाद लटन चांदजी घाटगे सर्ज्याराव यासी 
कैद केले. दुसरे रोजी गावावर हाला जाहाली. ते समई हाला मारून 
काढिली. तेव्हां गावांत तुकोजी घाटगे सर्ज्याराव आमचे चुलते. पडले. 
त्यासी माती द्यावयासी भाहीर नेहले ते समई. आबाजी व मलजी व 
संताजी घाटगे यासी बोलाविले. त्याणी सांग प॥ जे आमचे बागेत. 
लस्करची दाटी त्याच बागत माती दयाळ तरी आपण येत नाहो. aa 
सांगून पा. तेव्हा संभाजी घाटगे याणी. आपली बागमध्ये नेहून माती 
दिल्ही. त्यापासून आपले बापात व त्यात कलह लागला. याबद्दल - 
पनाळेवर मातुश्री ताराआऊसाहेब याजपर्यंत खटला पडला. तेव्हा तेथ 


२२४ ताराबाईकालोने कागदपत्रे : खंड दुसरा 


-इनसाब जाहली ते “ समई राजश्री रामचंद्रपंत व हिंदूराव व चंद्रसेन 
जाधवराव व कुसो मल्हार व शाहाजी नाईक व साबाजी नाईक 
निंबाळकर व गिरजोजी यादव येसाजी मोहिते तळबिडकर व लष्करात , 
इत्यादिक म्हराट होत. त्याचे वि॥ करार जाहला जे वडील वडील 
येथाविभाग चालत आले त्याप्रा। चालाव. त्याची पत्रे हुजुरची होती 
त्या निवाडेप्रो डिगरजत आपले वडील राहून वतन अनभवीत होते व 
त्रिबकजीच वडिल मुरगुडांत राहून वतन आनभवीत होते. काही याचा 
त्याचा वतनसमंध कजिया नव्हता. काही दिवसी राजश्री बाळो 
विश्वनाथ याणी आष्टेच ठाण घेतले. ते समई हुजुरची पत्र गेली. पुढ 
डिगरजवर मिस(ज)कराची स्वारी आली तेव्हा झुज जाहले. तेथ आपले 
बाप संभाजी घाटगे सर्ज्याराव पडले. त्याउपरी आपले मातुश्री 
गुणाबाईन वीस बावीस वर्ष वतन आनंभविले. नंतर पनाळेहुन राजश्री 
संभु माहाराज छत्रपती याणी मुरगुडावर जाऊन मुरगुडास तोफा लाऊन 
मुरगूड घेतले. नंतर त्रिबकजीचे वडील डिगरजस आले. काही वाडीस 
गेले. त्यावर आपणही दाहा पाच वर्ष वतन आनभवीत आलो. यैलीकडे 
त्रिबकजीचा शेरीर समध सातारेस भोसले याचा राजश्री राज 
माहाराज याणी करून दिल्हा. त्रिबकजीस भवानीबाई दिल्ही. नंतर 
यैलिकडे त्रिबकजी घाटगे याणी कजिया करून सातारेस जाऊन 
माहाराज राजश्री याजकडे जाऊन गैरवाखा समजाविला. आपले बदभाऊ 
डिगरज येथील ' वतन आनभवितात आणि आपणास काही नाही 
त्यावरून मिरजस राजश्री बाळोजी साळोखे यासी ताकिदी लाऊन 
डफळापूरच्या थळास पत्र दिल्हे. तेथ त्रिबकजी त्या थळास आले 
नाहीत. त्याजवरून आणखी मागती आम्ही थळपत्र घेऊन माघारे 
आलो. त्याज वरून हाली तुमचे थलास उंभयतास Th आहे. त्याज- 
वरूण करीणा लेहून दिल्हा आसे. तुम्ही गोत tied ता बर हक 
निवाडा करणार आसा. ह करीणा लेहून दिल्हा. सही 


तेरीख छ २४- महि: रबिलाखर, 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड-दुसरा २३५. 


कमांक : १७९ दि. ११-८-१७४२ 


मौजे बेरडीवाडी हा गाव पाटगावच्या मौनी बावाच्या मठास इनाम दिला 
आहे, म्हणून दिवाण किल्ले भुदरगड याचे aag गावच्या मोकदमास पत्र. पूर्वी 
हा गाव मौनी बाबाच्या मठास इनाम होता. “ आलिकडे घामधूमीमुळे चालत 
नाही ” असे सनदेत म्हटले आहे. 


मौनी बावा 


आज दिवाण किले भुदरगड ता॥ मोकदमानी मौजे वडगाव ता॥ 
खानापुर सु॥ सलास आर्बेन मया व अलफ. बेरडीवाडी मौजे मजकूर 
हे पूर्वी श्री----मठ पाठगाऊ याकडं दिल्ही होती. त्यास आलिकड़ें 
'घामधुमीमुळे चालत नव्हती. त्यास हाळी किले मजकुरी तपोनिधि 
घनशामगिरी बावा आले व सर्वं लोकानी आर्ज केला की श्री----कडे 
वाडी मा पुर्वी चालत होती त्याप्रमाणे द्यावी म्हणून. तमी सर्वाचा 
+ + + आर्ज मनास आणून मटची ऊर्जा चालावी: लागते या करिता 
वाडी मजकूर श्रीकडे दिली असे. (इ. इ.) 


छ २० जमादिछाकर. 


क्रमांक : १८० वि. २८-९-१७४२ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी द्वारकोजी यादव याना तर्फ हवेली, कोल्हापूर 
às एकसष्ट गावचे नाईकी वतन दिल्याचे वतनपत्र. यांत द्वारकोजीची 
नेमणूक छत्रपतीनी जिजाबाईच्या “बंकची नाईकी वर केली, तसेच नवरात्राच्या? 
वेळी ‘aa चे साहित्य छत्रपतींना उपलब्ध करून दिले, म्हणून छत्रपतीनी. 
सष होऊन वरील इनाम दिल्याचे नमूद आहे. 


द्वारकोजीस शाबसकी देत असतां छत्रपती म्हणतात, ' जे सेवक असावेत . 


ते याचरीतीने.., 


x 


RAE ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


eater श्री राज्याभिषेक शके ६९ दुंदुभी नाम सवत्सरे आश्वीन 
शुद्ध विजयादशमी इंदुवासरे' क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु 
छत्रपती स्वामी याणी रा हारकोजी यादव बिन कृष्णाजी यादव 
नाईक ता हवेली कोलापूर यासि दिळे वतन पत्र ऐसेजे. तुम्ही 
स्वामीचे पुरातन सेवक. स्वामीच्या मनोदयानुरुप मनोभावें सेवा केली 
यास्तव पेशजी राणीवास चौथा वाडा याचे बंकची नाईकी स्वामी 
' तुम्हावरी संतोसी होऊन सांगितली. त्या दिवसा पासून येकरूप निष्टेने 
स्वामीची व चौथावाडा याची सेवा करुन बहुत संतोसी केले. सांप्रत 
नवरात्र प्रसंगाची तली! स्वामीकडील चौथा वाडा याकडे होत आहे. 
चौथा.वाडा यांची तली प्रति वर्षी स्वामीस होत आहे. यंदा चौथा वाडा 
याची तली स्वामीस आली. त्याचे साहित्य मनास आणिता जे जे 
वस्तु पाहिजे ते धणीयाचे आज्ञेप्रमाणे मेलऊन आणून स्वामीस आदा 
करुन आश्रित व सोइरे व सर कारकून व सरदार व कारकून आठरा 
कारखाने यसि मेवे फळ फळा आदिकरुन वस्त्रे साहित्य करुन विध 
ग्रथासांग संपादिला. कोण्हेविसी न्हुन पडले नाही. या उच्छाहाच्या 
सेवे करून स्वामी उभयता तुम्हावरी बहुत संतोसी जाहले. चौथा वाडा 
यांचे चितास आले जे जे वस्तु समई आसावी ते मनोदयानुरुप आणून 
तलीच्या उछाह सांग केला. येणे करिता त्याची दया विशेपात्कारे 
जाहली. स्वामीने चित्तात आले जे सेवक आसावेत ते याच रीतीने. 
धणीयांचे मनोदये जाणोन वर्तणूक करून सेवेचा मजुरा करुन सेवेचा 
मजरा करुन घेईल ऐसा आसावा. त्याजप्रमाणे तुम्ही उभयतांच्या 
मनोदयानरुप सेवा करून उभयतास बहुत संतोसी केले. तुमच्या 
सेवेवरी तुमचे ऊर्जित करावे हे स्वामीच्या चितात येऊन तुम्हास 
भूषणे कडी कुंडल्या वस्त्रे यावयास आणविली. ते समई चौथा वाडा 
याणी विनंती केली की वस्त्रेभूषणे यासि देतच आहेत. आता याचे 
'ऊजित करणे तरी यासि लेकराचे लेकरी चाले असे वतन करून द्यावे. 
१ वाराप्रमाणे तारीख काढली आहे. 
२ खंडोबाच्या भकतानी कपाळास ताम्हण लावण्याचा प्रकार, 


तारांबाईकालोन कागदपत्रे : खंड-दुंसेस २३७ 


म्हणजे यांचे सेवेचा व धणी यानी संफेराजी केल्यांचा लौकिक होऊन 
चालेल. तरी माहाराजानी .ता हवेली कोल्हापूर मेथें वतनदार पुरातन 
आहेत ते आपलेले वतने आनभवीतच आहेत. नाईकीचे वतन हवेली 
- व कसबा आदि करुन नाईकीचे वतन करुन द्यावे. म्हणजे आपले 
परंपरेने वतन आनभवितील म्हणऊन विनंती केली. त्यावरुन स्वामी 
संतोसी होऊन तुम्हास नतन वतन करून द्यावे ऐसे चितात आले 
_विजयादशमीचे दिवसी स्वामी सीमा उलंघन करुन सदरेस मंचकारोहण 
करून बैसले. उछाह प्रसंगाचे विडे येथा पधतीने सर्वास दिले. त्या 
उपरी तुमचे उजित करावे हे आवशक: यास्तव पुरातन वतनदार 
आपलीली वसने आनभवितात. या वतनास कोण्ही नाहीं असे :प्राहुन 
नूतन नाईकीचे वतन तुम्हास ता॥.हवेली कोल्हापूर Bie कसबा 


देह ६१ यांचे नाईकीचे वतन 'आजरामऱ्हामत करुन दिल्हे ऐसे. या. 


` बंतनास वतनाची सेवा देसाई व देशपांडे व तुम्ही यथानुक्रमे. करीत 


जाणे.. या नाईकीच्या वतनास इनामे व हक. व. लाजिमा,देसाई- 


देसपांडे यास पुरातन चालत आहे. त्यास देसपांडे या-प्रो -तुम्हास 


करार करून दिल्हा असे. देसाई देशपांडे यासि हक व इनाम" पुरातन: 


चालत होता. सदरहू नाईकीच्या वतनास इनाम व. हुक व कानु .काइदे 

देसाई व देसपांडे उभयता येथा विभागे निमे निमेप्रमाणे अनभवितात. 

ऐसियासि नाईकीच्या वतनास. इनाम व हक ,व कान: काइदे 

देसपांडे याचे पुरातनाप्रमाणे नाईकीच्या वतनास करून दिले असे 

बीता | MM 
कसबे कोल्हापूर. 


इनाम = हक होन ९ ` फसकी उंकाला 
ठिकाण जमीन बिघे _ eae 
१ ८५ ॒ ; oOo pe 
चामबार जोड ` साली कोष्टी दर मागास 


१ की निम Be ८, 


२३८ . ताराबाईकालींन कार्गदंपत्रे : खंड दुसरा 


धणगर दर मागास रुके ` पानारी याचे नगाग 
ale पाने सुमार १०० . 
पानारी याचे दुकानात दररोज पाने सुमार १२ 
, जकात दर गोणीस रुका “१ 
` ` -ठोकरा दर गोणीस रुका ४१ 


गावगना इनाम त॥ हवेली कोल्हापूर (प्रती गाव इनाम जमीन 
टके व हक होन व कानु काइदे) | 


इनाम जमीन र्के हक होन कानुकायदे 
मौजे आरे 3 द १ 
मौजे काविणे . १० ३ १ 
मौजेकोगील बु॥ १० २ g 
मौजे,गोलिवडे 4 २ १ 
मौजे चुये 4 g 
मौजे पाडळी बु॥ ३ ३ १. 
` मौजे कुदरे. R ७ १ 
. मौजे वडक सिवाल १. ३ १ 
- मौजे सिरगांव १५ 3 १ 
मौजे इस्पुरली ५ ३ १ 
मौजे नंदगावं ना. ६ १ 
मौजे सातरडे १ ३ १ 
मौजे कोगील खुर्दे 4 R १ 
` मोजे नागाव खुर्द १ 3 १ 
मौजे देवाळ खुदे ५ २ १ 
मौजे कोपर्डे | १ ३ १ 
मौजें दिड नेरली २० ६ १ 
मौजे घोडढी खुर्द १ ६ १ 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २३९ 


मौजे पडळ 


र्‌ ६ १ 
मौजे वाकरे १ ६ १ 
मौजे सिंगणापूर ३ ६ १ 
मौजे कणेरी . ३० ६ १ 
मौजे भेवनेरछी १० ३ १ 
मौजे पाचगाव . १ ३ १ 
मौजे बालिगे k 3 १ 
मौजे बाचणी र ३ १ 
मौजे देवाळे बु॥ ५ . ६ १ 
मौजे यवचून ना. ६ १ 
मौजे दानेवडे १ ५ १ 
मौजे कोगे . १ ६ १ 
मौजे गिरगाव प्‌ T १ 
प्रती गांव इनाम इदलशाई व:हक व कायदे 
, इनाम जमीन चावर हक होन कान्‌ कायदे 
मोजे नागाव बु॥ ४१५ द्‌ १ 
मौजे asini E नै. द्‌ १ 
मौजे हालोंडी SN ६ १ 
मौजे कुरलप aq इ १ 
मोजेसिये `. नं. : ६. ae 
मौजे नंदवाहळ ae n १॥ १) 
मौजे उंचुगाव 5 ४१५ :: o RER TUY 
मौजेः वडगाव्रःबु।. “४१५, .- RR ५. ˆ 
मौजे वसगडे :: हॅ : , ने: SE स 
मोजे.तांबगाऊ "४१०, ४7 ` . `“: -२ पा 


२४० तासबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


मौजे सापले २ 
मौजे वडगाव खुर्दे ०४१५ 
मौजे निटवडे टका १ ये। ८५ 
मौजे बाविडे ७5 all: 
मौजे वळिवडे 7 
पेट केसापूर FR 

१६ - २२४ 


प्रती गाव इनाम कुडो व हक वं काइदे. 


इनाम कुडो जमीन 

मौजे. कुडचे | ४१ 
मोजे कोथळी ०१ 
मौजे माहुलंगें * ER 
मौजे येबती HIT 
मोजे हाळदी - ४१ 
मोजे सडोली : . e. 
मौजे बीड ५३ 
सोजेःवासी .. ` ४१. 
मौजे बेळे | ५१ 
मौजे बहिरेश्वर © oe 

११ ५ १८॥ 


OUT क a 


KN (४ १० NN 


, ane 4 न -` 
ro 
LN | O, “०. Oo, ८७, 20 <० 
२७ “oy न z ae = 


हक होन i कानु क्रायदे 


ae on 

5 “१ 

a 6 "१ 

x "१ 

८ १ 
T १ 

दे गा १ is 

RE 
५० ११ 


येकन प्रति गावगना देह ३३ ये.॥ इनाम जमीन टके येकसे सक 
छपन wen होत ग्रेकसे साडेसतावीस व अति गावगना देह म्रोळाःइनास 
- जमीन इदलशाई चावर सवां दोन चावर. चवीस- बिघे, व. हक, होन 
पावणे आहतर वःअति देह ११ TN इनास, जमीन कुंडो झाडे SM क 
हक. होन पनास'ये॥ देह ६० व कसबा AST इनामे "ठिकाण येके. क 
जमीन fat पाच व हक होन नक य्रेकनन्झिकील कसर्बा Gee FRAT 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा. . २४१ 


येथील इनाम जमीन व हक होन व कानु कायदे सदरहु प्रो पूर्वी चालत 
होते. त्याउपरी तीथंरुप थोरले कैलासवासी माहाराजानी राज्य काबींज 
केल्यानंतर पूर्वील हक इनाम होता तो राकून आकाराप्रमाणे देसाई 
देसपांडे यासि सिरस्ता इनाम दर चावरी बिघे “५ व हक होन 
आकारास दर सदे रुपये ३ तीन व कानुकाइदे व तूप आहे त्या पेकी 
निमे निमे (देशमुख व देशपांडे यामध्ये) देसपांडे याकडे दर चावरी 
इनाम जमीन बिघे QU व ऐन आकारास दरसदे Bl १॥ व कानकाईदे 
व तूप चालत आहे त्याप्रमाणे तुम्हास नाईकीच्या वतनास इनाम व हक्‌ 
व कानु काईदे व तूप ता हवेली देखील कसबा देह ६१ यासी.मोईन 
देसाई देसपांडे यासी पूर्वीपासून करून दिली आहे. त्यासि देशपांडे बा। 
(बरहुकुम) तुम्हास .नाईकीच्या. वंतनास नूतन मोईन करून दिली 
आसे. बी॥ ' 


इनाम दर चावरी बिघे “२। हक ऐन आकारास दरसदे रुपये १।। 
कानु कायदे कलमे- तूप पक्षास दर गावास कलम १ 


१ चाबांरास जोडा मोली दर गावास दर सणास HHA १ 
फसकी SHOT सेवधर गावगना घर ठाव कलम १ 
पानारी याचे नगास ठोकरा दर गोणीस रुका १. 
पाने सुमारे १००. बकरे दर गावास १ 

१ पानारी याचे दुकानास 

` दररोज पान सु॥ १२. 

१ साळी कोष्टी याचे मागास 

सालिना रुके .।. 
(दर मागास) 
` १ ` धणगर दर भागास 
` सालिना रुके .॥. 
१ .जक्रात दर गोणीस रुका १, `. 


OS 


१४३ तारांबाइेकालोन कागदपत्रे: SS TAT 


येकून इनाम. जमीन विघे अडीच व हक रुपये दीड .व चामारासें 
RST. व. फसकी उकाला .व सेवंधार व पानारी ` याचे दुकानासं पाने 
RAT व-पानारीयाचे दुकानास पाने : रोजिना बारा: व साळी -कोष्टी 
मागास रुके बारा व धणगर मागास रुके. चवीस व जकात दर गोणीसँ 
#क यक व. तूप दर गावास प्रक्षास व दर गावास -सणास मोळी.व 
गावगना.' AWA व ठोकरा दर. गोणीस- रुका येक व गावास बकरे 
Rw येणे प्रमाणे. नाईकीच्या वतत्रास मोईत करून- दिली असे व यां 
SAT तुम्हास. तेली: याचे घाण बुडास तेल दररोज ४£०४॥. TS AIX 
ॉक-प्रमाणे मोईन. करून” दिली आहे. तरी तुम्ही नाईकीचे: वतन 
देखील कसबा देह एकसष्ट आपले स्वाधीन करून घेऊन सदरहू. प्रमाणे 
हक इनाम कानु काइदे अनभवून देसाई व देसपांडे .व तुम्ही मिळोन 
वतनाची सेवा करीत जाणे. तुम्हास पान मान तश्रीफ कानु काईदे 
देसाई. देसपांडे या बरोबर देसपांडे याचे मागन द्यावयाची आज्ञा केली 
आहि. त्यांप्रमाणे घेत जाणें व कसबे मजकुरी नाईकीस दर जागा 
राहावयासी दिला त्या वरुन ' तुम्ही अर्ज केला जे आपण कुटुंबवछल 
कुटुंबास पुरे सारिखे. स्थल देविले पाहिजे स्हणून तुम्ही विनंती केली 
त्यावरून कसबे मजकूरचे वतनदार यासी आज्ञा केली. त्यावरुन त्य़ाणी 
सिवाजी राम हे व्यापारी याचा घरठाव प्रडक होता. त्यास वारीस 
कोणी नाही. तो जागा वास. वासी उदमी सराफ त्याचे .सेजारचा 
होता. तो बहुत दिवस गेला. त्याचे कोणी नाही. रयत. आपले घर 
टाकन देशांतरावरी गेला. त्याचा थाक कोठे न लागे, एसे. जाहलिया- 
नंतर तो जागा दिवाणचा व त्याचे पुढे रणमाल्या तेली: रयत व 
कोडोलीकर सराफ ऐसे दोघे रयत सराफ व तेली दोघे होते. त्यास 
दुसरा मुबदला जागा देऊन तो जागा दोघाचा. घरठाव येणे प्रमाणे 
तुम्हास कुटुंब योग्यस्थळ नेमून देविले असे. . याची . चुतःसीमा बी ता! 


सिवाजीराम व रणमाल्या ..._ "संमजीं रयत -“ 
आबाजी तेली या दोघाचे MRTG TST 
पूवे पश्चम हात. Ti ९२ लीकर सराफ 7” 


उतर दक्षण या दोघा बा 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड TTT O 


हात सुमार ४० . > ` जागा हात Git 
` पुवं.पझ्चीम हात 
| TRR 
उतर दक्षण ६० 
या खेरीज़ समजी. यात्ते. 
जागी या बा कोस 
आंवधीक' दक्षेण भागी 
नेरत्य कोणी हात 
. पूर्वे RIR १९ 
` उतर TAT २१ 


येणे प्रमाणे चतुःसीमा कूरून दिली असे. यासि सेजार : 


उतरेस उभामारग पेदमाळे दरवाजे कडील लागला आसे. 
१ 
. दक्षणेस शेजार गरवाची घरे चेनरासी व लिगरासी व नैरंत्य 


कोनी आवार श्रीरंकबहिख.. ..  - :.. 


१ 
gada तिमणभट बिन माधवाचार्य घलसासी व सेसभट बिन्‌ 
माहादेव भट मुंजामणीचे घर उतर भागी मार्ग प॥१, ... . 


© येणे प्रमाणे हद महदूद करून घर दिल्हे असे. या ora eT. 
इंमारत. बांधोन राहणे व सदरहुप्रमाणे नाईकीचे वतन व हक इनाम 
कानु. काईदे व वाडा तुम्ही तुमचे पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने आर्नभेऊंन 

aand सेवा करून सुखरूप राहणे.' निदेश समक्ष. Wise असे व 
माथा सिका येक सनदेचे तिसरे ओळीखाली सिके दोन व चिकटवेणीवर 


Hea सोळा आहेत. 


१ महाराजांनी द्वारकोजी नाईक यादव याना एकसष्ट गावच्या नाइकीचे वतन 
दिले आहे म्हणून दिवाण कोट कोल्हापुर यानी aag गावच्या मोकदमास 
दि; ४-१०-१७४२९ रोजी लिहिलेले पत्र उपलब्ध आहे ली 


२४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


तेरीख ९ शाबान सु॥ सलास अर्बैन मया अलफ. 
बार, सुरु, सुद्र बार, समत सुद्र बार बार. 


क्रमांक : १८१ . दि. १८-१०-१७४२ 

दिरोळच्या ठाण्यास लष्कराचा वेढा देऊन छत्रपती संभाजी दुसरे यानी 
कुरुंदवाड येथे मुक्काम केला होता. त्यावेळी ठाणे केव्हा हस्तगत होईल असे 
बाळ जोशी याना विचारले असता त्यानी जो दिवस सांगितला त्याच दिवशी' 


ठाणे कावींज: झाले. म्हणून बाळ जोशी यांस छत्रपतींनी राज्यातील सर” 
ज्योतिषीपणाचे वतन दिले. | 


कृष्णे 
स्वस्ति श्री राज्याभीषेक शके ६९ दुंदुभीनाम संवत्सरे कार्तीक 
शुध प्रतीपदा इंदुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
स्वामी याणी वेदमूर्ती राजश्री बाल जोसी बीन दशरथा जोशी उपनाम 
सवदागर गोत्र शाडील्य सूत्र आश्वलायन यांसी दील्हे वतनपत्र येसेजे- 
तुम्ही स्वामीचे पुरातन येकनिष्ट सेवक. तुमचे वडील वडीळापासून 
तीर्थरूप राजश्री कैलासवासी, माहाराजाजवली सेवा नीष्टेने करीत 
आले व तुम्हीही स्वामीचे सेवा येकरुप नीष्टेने करीत आहां. 
स्वामीवीना आन्य जाणत.नाहीं. स्वामीनी तुम्हांस जो प्रश्‍न केला तो 
. तुम्ही सांगीतल्याप्रमाणे स्वामीच्या प्रत्ययास" आला. व ठाणे सीराले 
- ता आळते येथील ठाणेसी स्वामीनी परीघ .घाळून मुकाम केला होता 
`ते समई स्वामीनी तुम्हास कुरुंदवाडचे मुकामी ठाणे कीतेक दीवसात 
हस्तगत होईल म्हणन प्रश्‍न केला. त्या बरुन तुम्हीं सीधांत कर्त. ज्या 
दीवसी ठाणे हास्तगत होईल म्हणून सांगीतले ब लीहून दील्हें . होते 
स्या प्रमाणे ते दीवसी ठाणे हास्तगत जाहले. त्यावरुन स्वामी 
- लुम्हावरी बहूत संतोशी जाहले. तुमचे दिवसे दीवस उर्जीत करून 
चालवणे हे स्वामीस आवश्यक. तुमचेवीसी राणीवास चौथा वाडा 
याणी वीनंती केली कीं बाळ जोशी आम्हांसनीध सेवा करीत आहेत 


म्य 


` ताराबाईकालीनं कागदपत्रे : खंड दुसरा “रक्ष 


यांसी राज्यातीळ सरजोतीषीपणाची वृत्ती करून द्यावी म्हणून. त्यावरुन 
स्वामी मनास आणीतां तुम्ही ज्योतीशी विद्यावंत सिधांतवेते जोतीष- 
वीद्यानीपुण यास्तव स्वामा तुम्हावरी कृपाळू होऊन स्वामीच्या 
राज्यांतील सरजोतीषपणाचे वतन श्री--चे उदक घालन धारांदत करून 
दील्हे आसे. या वतनास कानु काईदे याची मोईन करून दील्ही असे 
गावंगना भाहालनिहायें 


कानुकाईदे बी त॥ 


कीता कलम रुपये . ` : किता कलमे सुद्रादिक रुपये | 
२ जकातीस दर सदे रुपये ` बा. लग्नास l 
१॥ ब्राम्हणाचे घरी... ने. पाटास 
१ लबग्तास . - ~. 
. नौ: मुंजीवबारेव e 
— सँस्कार i ao ही ys 
१॥ i 00 
इनाम जमीन मंहाल निहाये AÌ 
(यापुढे निरनिराळ्या तर्फाखालील गावांची नांवे. यांची मोठी यादी आहे) 


सदरहू सरजोतीषपणाचे वतन स्वामी तुम्हास 
त्रंशपरंपरेने सुरक्षीत चालवीतील. तुम्ही वतन आनभवीत जाणे 
निदेश समक्ष 


तेरीख २९ | l 
i शाबान सु॥ सलास aa: eae Aes 


Foo e: te see ev 


१ या इनामावददळ शंभू छत्रपतींनी दिलेली कांही आज्ञापत्रे, याचे तारखेची 
खालील व्यक्तींच्या नावे आहेत ates 
` कृष्णराव अमात्य, गंगाधरं पंडीत प्रतिनिधि, राणोजी घोरपडे सेनापती, 
चांदोजी घाटगे नामजाद व कारकून किल्ले पन्हाळा, अर्जोजी यादव, 


r 
अक 


RA ` ताराबाईकालींन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
क्रमाक: १८२ .. ` >g "` दि. १८-१-१७४३ 


छ. नाग सावंत भोसके निधन पावले आंहेते, त्यांचे पुत्र लखम सावंत यांस 
उपद्रव न देता त्यांची साहाय्यता करावी म्हणूंनं हिंदुराव घोरपडे यांचे. रवळोजी 
रामजी देसाई, तर्फ उचगाव यास पत्र, ` - 


श्री सुबराज _ oe 

G mu अनाम रळोजी रामजी देसाई ता उचगांव यांसी 

हिंदूराव घोरपडे ममलकतंमदार. सुहुर सन सलास आवन 

मया आलफ. नाग सावंत भोसलें सरदेसाई निधन 

पावले. त्यांचे पुत्र राजश्री लखम सावंत भोसले 

याचे चालविणे आम्हास परम आवश्यक. याकरिता 

सर्वत्रांस ताकीदपत्रे सादर केली आहेत. त्याप्रो तुम्ही आपल्या 

मर्यादेनी राहोन म॥निलेच्या तालुकातीस अगर हुरएकविशी उपद्रव 

होऊ न देतां म॥रनिलेच्या मनोदयानुरुप वरचेवरी साहिता करीत 
जाणे. ,येविसी Sat न करणे.' जाणिजे 


, छ २ जिल्हेज प॥ हुजूर. 


r 


लेखन 
5 मर्यादा 


क्रमांक: १८२ . दि. १९-१-१७४ ३ 


चितामण जोशी जोशीराव यांच्याकडे सरकारी fara इतर जिन्नस 
श्रीच्या उत्सवासाठी चालू होते. ते छत्रपती संभाजी दुसरे यानी giaa 
TAIB . . . -- 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६९ दुंदुभीनाम संवत्सरै माघ शुध 


१ अशाच आशयाचे पत्र हिंदुराव घोरपडे यानौ यमाजी ea an चिकोड़ी यांस 
पाठविले, 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे ? खेड दुसरी Ws 


पंचमी सौम्यवासरे क्षत्रीय कुलावतंसं श्री राजा - शंभु छत्रपति. स्वामी 
याणी वेंदशास्त्रसंपन राजर्मान्य' राजेश्री चितार्मण जोशी जोशीरॉचें 
यासं आज्ञा केली . ऐसीजे. तिथंस्वरूपं राजश्री थोरले माहाराज 
केलासवासी यांचे वेळेपासून तुमचे उलफ्याची* मोईन आहे. त्याप्रमाणे 
` चालवणे स्वामीस आगत्य. याकरिता उलफ्याची मोईन गला-व्व जिन्नस 
व श्री----चे उत्साहाचे साहित्य येणेप्रमाणे नेमणूक: करून ': दिली 


आहे. 


श्रीचे उत्साहाचे साहित्य क॑. सरदेशमुखी तालूका तारळे 


उलंफ्याचे साहित्य हुजूर ` उलफ्याचो Ter are atl 
बाजाराकडे----- कलम १ मापे खंडी २. सवादोंनः खंडी 

लूप गौळी माहाल नि। - ` `` .उपसाहित्यः परभारेहुजुरुवाजाराकडे 
SAT बाजार वजने | व USAT देशमुख्नीकडे. .. :. 
5४।७॥।. येणेप्रमाणे. ` 4. पाव मण , ; . 

कलम १ | 


~ 


. येणेप्रमाणे नेमणूक स्वामी तुम्हास a तुमचे वंशपरंपरेने 
चालवितील. तुम्ही भोग्य करून सुखरूप राहाणे. जाणिजे 


बहुत काय लिहिणे 


कमांक : १८४ दि. १०-५-१७४३ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी शाबास . हसन खान. .भाळदार..दिमत पंत 
प्रतिनिधी यास पंधरा बिघे जमीन इनाम दिली 


"श्री - तालिक 
श्रीप्रतिपच्चंत्र लेखेव रवि 
=.=. . ५ ष्णु विशववंदितौ शँभु छत्रपतेर्मु 
_ द्रा समसुन्री विराजते. ` 


१ veer Afra, 


२४८ ताराबाईकालीनं. कागदपत्रे : खंड दुसरो 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ६९ रुधिरोग्दारी नाम सवछरे. 
वेशाख बहुल त्रयोदसी भोमवासर क्षत्रिय कुलावतंस. श्रीराजा ay 
छत्रपति स्वामी याणी शाबस 

श्री.राजाशंभू छ श्री आई आदि बिन हसन खान भालदार fail 

- पती हर्ष निधान पुरुषश्रीराजा राजश्री पंत प्रतिनिधि यासी 
केशव सुत भगंवं शिव छत्रपती दिल्हे इनामपत्र ऐमीजे. तुजविसी 


पंडित मख्य स्वामी: Safa 
द प्रधान धी तस्य परशुराम राजश्री गंगाधर पंडित याणी. 


faam प्रतीनीधी विनंती केली की भालदार 
मजकूर याणी बहुत दिवस सेवा 


केली की यासी काही इनाम जमीन करून देविली पाहिजे. त्याजवरून 
_तुजवर स्वामी कृपाळू होऊन नूतन इनाम जमीन मौजे भामट ता 
राजापुर पेकी जमीन बिघे बी तपसील------ 

भातरोप बिघे. ` ` वरकस बिघे 

se + बः 

येकूण पंधरा बिघे आजरामरामत करून दिल्ही आहे. जमीन आपले 
इवाधीन करून घेऊन पुत्र पौत्रादि वौंशपरंपरेने आनभऊन सुखरूप 
राहाणे. जमीन स्वामी चालवितील. जाणिजे. निदेश समक्ष 


रुजु समत समत 
_ मंत्री सरकार 
तेरीख २६ 
. सावळ सु॥ सलासं आर्बेन, 


औषधासाठी पन्नास काळी व पन्नास , पांढरी, FAS. व्‌ .कमळाछे. दहा गडे 
पाठया FETT दील तराव- हिंदुराव घोरपडे यांचे आपा सावगावकंर यास पत्र 


_ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा IR 
श्री giga 
` वेदशास्त्रसंपन राजश्री आपा सावगावकर प्रधान यांस: 


प्रती दौलतराव हिंदूराव घोरपडे दंडवत विनंती. उपर येथील 
कुशल जाणून स्वकीय लेखनी संतोशवीत असावे. विशेष अवराधास 
कमळे पाहिजेत. तर काली पंनास व तांबडी पंतास'असी सेंभर कंबले 
ama रूप मजुरीचा मनुश करून रायाजी जासुदासमागमे पाठवावी 
` आणि लावणीस कमळाचे गडे धाहा पाठवून द्यावे. माणूस मजूरी करून 
पाटवाल त्याची मजुरी येथे देऊ. सदैव पत्रद्वारे परामृश करावा. 


. रा छ ३० माहे जमादिलावल. बहुत काय लिहिणे हे विनंती. 
HIG : १८६ | इ. स. १७४२-४३ 


४ धारराव यादव हवालदार माहालदरुनी ” यांचे ढारकीजी यादव यांचे 
ताईकीचे वतत चालवावे म्हणून TS g कोल्हापूर येथील आठ गावच्या 
मोकदमाचा पत्र. , 


श्री 


श्री राजा हां 
भु छत्रपति घरणी 
सादर घारराव या 
दव हवालदार नि 
र्तर. — 
राजश्री धारराव यादव हेवालदार माहाल दरुनी ता मोकदमानी 
देहाय गावगना मोजे Het, मोजे कड्त्रे, मौजे येवळूज, मोजे पडल, 
R “१ १ R 
मौजे बालिंगे, मौजे माहुलंगे, मोजे वसगडे, मोजे मुडसगी: | 
= १ १ १ 


२६० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरी 


येकून देहे आठ ता हवेली कोल्हापूर सु॥ सलास आबन मया 
आलफ. राजश्री -द्वारकोजी यादव बिन कृष्णाजी यादव नाईक को 
हवेली कोलापूर यास हुजु (र?) साहेबाची सेवा येकरूप निष्टेनें केली. 
याचे अजित करून चालवावे यास्तव याजवरी कृपाळु होऊन कर्यात 
हवेली मजकूर येथील कसबा देहे ६१ येथील नाईकीचे वतन नूतन 
आजरामऱ्हेमत करून दिल्हे. या वतनास हक इनाम व कान्‌ काइदे 
देशमुख व देशपांडे निमेनिम प्रमाणे, आनभवितात त्या बरहुकुम देसका 
प्रा नाईकीच्या वतनास नतन मोईन नूतन करूनी दिल्ही. वा आज्ञापत्र 
बा ता- 


oe | हेर येन आकारास दरसदे रुपये १॥ 
इनाम दर चावरी बिघे ४२॥ मोळी दर 'सनास कलम १ बकरे 


तुप पक्षास कलम १ दर गावास १.२ 
ठोकरा दर गोणीस पानारी याच्या गावास दर रोज पान 
BRT | १२ 
पाने नगासं पाने दर 
१०० छ 
तेली घाणेस दररोज तेल 
वजन ४४४४. 
फसली उकाला ' जकात दर गोणीस 
सेवधार कलम , रुका 
१ हक है 
साळी कोष्टी मागास | ' धणगर मागास 
` सालिन रुके . ` सालिना रुके. 
Í नै ० हु” ॥ l ४" ऊँ l l. i ia 
गावगना घरठाव . ` _ चांभाराकडील जोडा 
कलम | a 2 १ कका Raa 


१ 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २५१ 


येणे प्रो मोईन करून दिल्ही आसे. याच्या सनदा हुजूरच्या 
आलाहिदा सादर आहेत. तरी सदरहू आज्ञेप्रमाणे देहाये मजकुरी 
मारनिलेचे वतनाचे कानू काइद हक व इनाम चालवीत जाणे. प्रति 
वरसी ताकिंदीचा उजूर न करणे. याची तालीक लेहून घेऊन आसेल- 
म।रनिलेकडे भोगवटीयास परतोन देणे. नाईकीचें वतन यास व यांचे: 
पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने चालवीत जाणें. जाणिजे. 
| मोतंब 
सुद्र - 
कमांक :१८७ . दि. १०-१-१ ७४४ 


पुरुषोत्तम नारायण याने मौजे खाजू तपं हातखांबे थेथे काही ओसाड 
जमीन लागवडीस आणून खोती केली होती. . त्या जमिनीबाबत सरकारास: 
राजभाग मिळत होता. असे असता गंगाजी बाबाजी, देशाधिकारी ब्र देशमुख. 
प्रांत प्रभावळी याने weg जमीन दुसन्य'स दिली. त्याबहुरू पुरषोत्तम नारायणं. 
याने छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्याकडे कागाळी नेली असता महाराजानी 
पुरुषोत्तम नारायण याची जमीन त्याला परत करण्याची आज्ञा गंगाजी वाशाजी 
यास केली 


| तालीक हक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके ७० रुधिरोग्दारीनाम संवछरे 
वैशाख शु॥ सप्तमी गुरुवासरे क्षत्रीये कुलावतंस (श्री) राजा शंभु 
छत्रपती (स्वामी) याणी राजश्री गंगाजी बाबाजी देशाधिकारी व 
देशमुख प्रांत प्रभावळी यास आज्ञा केली यैसाजे.. 

पुरुषोत्तम नारायेण वस्ती मोजे ,आजणारी तपं: 

देवाळे हुजुर येऊन विदित केले की मौजे खाज.. 

तर्प हातखांबे हा गाव आपण खोती केली होती. पहिले वसाड होती. - 
त्यास आपण मामुर करून सालदरसाल दस्त? जाजती* करीत गेलो व: 


१ दस्त = -हुवक; २ जाजती = आधिक्य, 


२५२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


मौजे मजकुरी at आहेत. औटे दोनी वेळे इकडून येऊन मिळाले होते. 
तेथे कितेक जमीन पडली होती ते व काही जमीन खोती खालील 
खोताची व त्याचे जवळील दोघे रयत पेशजी मावजी गुजरास कोड 
होता तेव्हां तेथे घरठाण होते. त्या जमीनीस गिलावस करीत आसत. 
त्यामधून वोहाळ जात आसत. आपण सेत कीर्द करावी त्याला पाटवाणी 
पाणी पाहिजे व बांद बांधोन काडून सेते किर्दीस सेत ते करावी यह 
करिता गटार नाला साड वळाकरयाला वहोळा जवळी आणिक TS- 
जमीन होती तेथे वावी पाडु तो जागा त्यास देऊन त्याखाले जमीन होती 
ते घेतली. वळहात नाला वरियाळा mash बाबद कोडा खालील 
मौजीने जमीन कोड टाकिल्याउपर खोती खाले दोनीच्यारी वरिसे. 
कमाविस होते. होती ते जमीन याला देऊन म्हातराकाखाले जमीन 
होती ते घेतली. तेणे प्रमाणे कुणबियास राजी करून मुबदला जमीन 
त्याला देऊन त्याखाली जमीन घेऊन ते व कितेक पड जमीन व खोती 
खालील काही जमीन ऐसी यक करून पेस्तर किर्दीच्या उमेदीने आपण 
मबलग पैका खर्च करून सेताच्या तोंडी ओहाळ बांधोन पाट काडून 
सेतास पाणी लाऊन तो जागा किर्दीस आणिला आणि. काही यक. दोन 
जागा दोनी च्यारसे कहरी खर्च करून वोहोळ सेते बांधोन काडून कीर्दी 
करायाची उमेद धरितो. या सेताच्या उमेदीने पहिले खोत घर होते तेथे 
पाणी नाही म्हणून तो जागा टाकून सारणेपासी रानामध्ये पाणी करूच 
चर बांधिले. कितेक आंबे व नारळी व वरकड झाड झाडोरा लाविला. 
आहे व पुढे लावावयाची उमेद धरितो. साहेबास राजभाग हासील ये ते... 
करितो. यैस आसता सन समान सलास इनात ता बाळाजी नारायेण. 
हावालदार याणे आपला गाव काडून + + ला खोती दिल्हा आहे. 
तो सदरहू सेत जाग्याविसी आपणासी कटकट करू लागला तेव्हा 
आणाजीपंत सुरनीस होते त्यांस वर्तमान कळविले. त्याणी ताकीद करून 
फ + + बाळखडी पटविलें: हाली गंगाजी बाबाजी यास के ग ॐ 
च्या -माळमतीवरून सेते आपण पेरिली आसता काही + + की 
लिबले केली आहेत. पारपत्ये करून सेते आपली आपणास . देविळी 


तासबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा" २५३ 


पाहिजेत. हिशेबी राजभाग* देत जाईन. पुढेही कितेक ate करावया 
होईल म्हणून विदित केले, गंगाजी पंतो तुम्ही याची सेते काढून त्याच्या 
मुबदला' करावयास गरज काय. जरी याणी पेके वाचून कष्ट करून 
पाणी साधून सेते व झाड झाडोरा केला आहे. तरी मिरास त्याची खोती 
खालील जमीन काही या सेता खाले सांपडली आहे. याकरिता झोंबत 
आसेल तरी खोती + + + + ची मिरास नाही. हाली खाता 
म्हणोन सेते कांहीं फुकट सोडित नाही. ज्याणे कीदे करावी त्याणे 
हिशेबी राजभाग द्यावे. ऐसे आसता तुम्ही काय समजोन वेंकाणाच्या 
बोळे हे केले आहे हे काही कळत नाही. पुढे तरी यैसे करीत न जाणे: 
जरी सदरहू करितात हकीम आहे तरी पुरुषोतम तारांयेणाने TH वाचून. 
कंष्ट करून पाणी व जागा साधून सेते व झाड झाडोरा व घर केले 
आहे. ते सारे याचे याच्या दुमाले केले आहे. दुमाला. कर्णे साल मजकूरचे 
याचे पेरणीचे पीक घेतले आसल ते याचे यास देववणे. हिशेबी रांजभाग 
होईल तो याजपासून वसूल घेणे व Wat सदरहू वया खेरीजही 
जेथवर याचे होते Bs करावयासी याला उमेद आसेल तेथवरी कीदं.. 
कर्णे. रास्ती राजभाग घेववीत जाणे. गैर जलल. सर्वथा न कर्ण. जरी 
कांहीं कटकट केला व वाथंग करील त्याला हुजुरून बर हक. निवाडा. 
करून आज्ञा होईल तैसी वतंणूक करणे. तालिक ' लिहून घेऊन आसल. 
पुरुषोतम नारायेण यापासी.. परतोन देणे. . लेखनाळंकार. AAT आसे. . 


तारीख छ ५ | 
` माहे जिल्हेजं. gu आर्बा आरबैन मया व आलफ. | 
| सुर सुद्र बार . . 
पै॥ छ ८ जिल्हेज E? 


मोतेब यक असे जोड बंदास. 


१ राजभाग = वसुलातीळ किवा घान्याच्या पिकातील सरकारी हिस्सा, ` 


- २५४ 


क्रमांक : १८८ 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


दि. २८-१-१७४४ 


पंत प्रतिनिधी व आप्पाजी सोमवंशी याच्यामध्ये झाळेला करार. यात 
दहा कलमे असून परप्रांतातील संस्थानांचे राजकारण उभयतातफे व्हावे, असे 


म्हटले आहे. 


श्री 


_ तहनामा सरकार राजश्री पंत प्रतिनिधि gu aat आर्वेन मया 
व आलफ., तालुक राजश्री आपाजी सोमवंसी सरलस्कर. 


तुमचे सरंजामी मुलुकांस सीका 
रोखा तुम्ही करावा. घासदाणा 
याचाही रोखा तुम्हीच करणे. 
उभयेतानी खंडणी करावी. कलम 


R 


खंडणीमुले जो यैवज . तुमचे मुल्‌- 
कांत खेरीज करून पर मुल॒कांत 
खंडणी' होईल त्यापैकी हुजूरची 
चौथाई यैवज वजा करून बाकी 
यैवज फोजेंवर वाटून घ्यावा. कलम 
१ 


आमचे मुलकाँत बाबती व सरदेस- 


मुखीची खंडणी होईल तो येवज 

आम्ही घ्यावा. घासदाणीयाचा 

यैवज होईल त्यापैकी चौथाई यैवज 
काडून बाकी फोजेवर वाटून घ्यावा. 

* कलम 
१ 


परमुलुकास सिका रोखा तुम्ही 
करू नये. हुजूरचा सिका रोखा 
होईल. कलम 

१ 


तुमचे aama मुकासबाबेची 

खंडणी होईल तो यैवज तुम्ही 

घ्यावा. घासदाणा याचा Fast 

होईल त्या पैकी चोवथाई काढून 

बाकी राहील तो यैवज दामाशाही' 
फौजेवर वाटून घ्यावी. कलम 
१ 

तुमच्याचा सिधांत तुम्ही आम्ही 

करावा. आम्ही चिठी तुम्हाकडे 
पाठा. मग नगारा करावा. 

कलम | 

कु क 


परमुलुकी सँवस्थानचै राजकारण 


१ दामाशादी = हिस्सेरशी; प्रमाणशीर वाढणी.. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २५५ 
| ` येईल ते उभयेताचे विद्यमाने बोली 
जे कोणी येतील त्याची भेट उभये- करावी. 
aes व्हावी. तुम्हाकडे येतील : कलम 
(ते) तुम्ही आम्हास भेटवावे. . ' १ 


आम्हाकडे येतील ते तुम्हास भेटऊ . 
कलम बिनी बरावर. तुमची आमचा 
१ चालावी. बिनीचा आकार होईल 

` तो बाराबरी वाटून घ्यावा. 
खंडणी उभयेतानी मिळुन करावी ` ` कलम 
कलम . g 

ह | 

येकून कलमे दाहा. सदरहू fou प्रमाणे करार केली असेत 

छ २२ जिल्काद 


१९० ८) ed 


क्रमांक : १८९ , दि, २७३-१७४४ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यांजकडून व्यंकटाद्री चौंडो देशकुलकर्णी यांस मौजे 
निलजी हा गाव इनाम. समानगडास बदरबक्षचा वेढा पडला तेव्हा व्यंकटाद्री 
कुलकर्णी याचे वडील चौंडो कुलकर्णी यानी जमावानिसी येऊन किल्ल्यात साहित्य 
पुरविले होते | 


स्वस्ति श्री' राज्याभिषेक शके ७० रक्ताक्षीनाम संवत्सरे aq 

बहुल दशमी भोमवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
स्वामी याणी मोकदमानी मौजे निलजी' कर्यात चूल प्रांत आजरे यांस 
आज्ञा केली... येसीजे.. ता! 
वेंकटाद्री चौंडो गोत्र काश्यप 
ae सूत्र आश्वलांयन देशकुलकर्णी 

'ब.नाडगोडा कसबा नल प्रांत मजकूर” यांचेविसी. रांजश्री जिवाजी 
away नामजाद किले भुदरगड याणी करवीरचे. a स्वामी 
,संत्तीध .विनंती केली की हे पुरातन वतनदार येकनिष्ट सेवक: :साबाजी 


शिका पेशवेचा शिका प्रतिनिधींचा 


२५६ ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


क्षीरसागर नामजाद किले समानगडास आसता बिदारबक्ष याणी वेढा 
किल्यास दिल्हा त्या वेळेस याचे वडील चवंडो वेंकटाद्री जमावनिसी 
येऊन कस्त मेहनत करून किल्याचे साहित्य केले. चाकरी करून 
दाखविली. ते समई सावाजी क्षीरसागर याणी व किल्लेकरी मेहेरबान 
होऊन किल्याचे ana मोजे मजकूर हा गाव यासी नाडगोंडीचे वतनास 
इनाम करून दिल्हा आहे त्याप्रमाणे चालत आहे. अनभवित आहेत. 
किल्यासी स्वामी सेवेवर निष्ठेने वर्तंतात. याजवर माहाराजानी कृपा 
करून सदरहू गाव इनाम करून देऊन भोगवटियास सनदा घ्याव्या 
म्हणून विनंती केली. त्यावरून मनास आणिता हे पुरातन वतनदारानी 
fasta ada आहेत. यासी इनाम देऊन चालविणे स्वामीस आगत्य 
याजकरिता स्वामी याजवर कृपाळू होऊन कुलबाब कुलकानु खेरीज 
हकदार व इनामदार करून मौजे मजकूर इनाम करून दिल्हा आसे 
तरी तुम्ही इनाम गाव. बंकटाद्री चोंडो यासी व याचे पुत्र. पौत्रादी 
वंशपरंपरेने चालवणे. प्रती वर्षी नवीन पत्राची उजूर न करणे. याची 
प्रती घेऊन आसल पत्र भोगवटियास परतोन देणे. 


जाणिजे. निदेश समक्ष. 
_ सिका आसे. 
रुजु समंत मंत्री. 


व्यंकटाद्री चौडो विभुते यास कर्यात नूलमध्ये जमीन इनाम होती. त्या | 
इनामाची पत्रे.वाळवीने खराब झाली म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे यानी त्यांस 
नवीन सनद दिली क 


स्वस्ति श्री राज्याभिषंक शके ७० रक्ताक्षी नाम संवत्सर चैत्र 
बहुल दशमी भोमवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री रोजा* शंभु छन्नैपती 
#वामी याणी री व्यॅकटाद्री चौडो उतनाम विभुते गोत्र काश्यप सूत्र 
mabda देशकुलकर्णी व नाडगौडा कर्यात नूँ प्रांत आजेरै याँसी 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २५७ 


दिल्हे इनामपत्र ऐसेजे. तुम्हाविसी राजश्री निवाजो जाधव नामजाद 
किले भुदरगड याणी करवीरचे मुकामी स्वामीसनिध् विनंती केली की 
कर्यात मजकुरी गावगना इनाम देऊन पूर्वी थोरले माहाराज कंलासवासी 
यानी पत्रे करून दिल्ही होती. त्याप्रमाणे भोगवटा चालत आहे. परंतु 
पूर्वील पत्रे होती ती हाली वाळवी लागोन जाया जाहाली. यास्तव 
माहाराजानी कृपा करोन भोगवटियास नूतन पत्रे करून दिल्ही पाहिजेत 
म्हणऊन. त्याजवरून मनास आणिता तुम्ही वतनदार एकनिष्ठ सेबक 
परंपरागत सेवा करीत आला व जीर्णेपत्रे जाया जाहाल्याली हुजूर 
आणून दाखविली. त्यावरून स्वामी तुम्हावरी कृपाळ होऊच जीर्ण 
पत्राप्रमाणे जमीन माबारू मादी गाव सिरस्ते बरहुकूम करार करून 
feed) असें. बी ती। 


May: १९१ ` दिं» १७५-१७४४ TT 


नागोजी शिदोजी पाटील हा कर्जबाजारी आणि वृद्ध होता. शिवाय त्याला 
पुत्रसंतानहि . नव्हते. यास्तव त्याने आपले मौजे. मुडशिगी या गावचे पाटिरूकीचे 
वतन द्वारकोजी यादव यास विकले. छत्रपतीनी या व्यवहारास आपली ग i 
- देऊन द्वारकोजीस तसे पत्र दिले. “ वतनदाराची नीत यैसी आहे की, 
भाषावंदाकडे भाऊन आपले वतन त्यास देऊन त्याचे हासून स्वस्ता करून घ्यावी ” 
असे सनदेत FES नाहे. 
श्री 


तालीक १।१२ 


स्वस्ति श्री राज्याभिशेक शके-----संबंछरे--........-क्षत्रीय 
कुलावतंस श्री राजा छत्रपती याणी----द्वारंकोजी बिन कृष्णाजी 
यादव नाईक व पाटील मोजे मुडसिगी क॥ रुकडी प्रां। मिरज याणी 
स्वामी संनीध करविरीचे मुकामी विनंती केली की नागोजी बिन सिदोजी 
पाटील यान आपणाजवळ करविरास येऊन साँगीतल-आपले पाटीलकोच _ 
वतत पुरातन मौजे मजकूरच वडीलपणाच आपल आहे.* त्यास आपला . 
बुधाफ्काळं जाहाला, पुत्रसंतान नाही. कजँदारानी उपद्रव केला. आपण - 


Ué ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


आनावस्त्रास महाग जाहालो. या करितां पाटलकीच वतन हरकोणास 
देऊन आपल कर्जे वाराव आणि आपले आनावस्त्राची स्वस्ता करावी 
यास्तव तुम्ही भले प्रमाणिक वतनदार आहां ऐस पाहून तुम्हाकड आलों.. 
वतन तुम्हास आत्मसंतोष विकत देतों. तुम्ही आपले कर्ज वारणे आणि, 
आपल प्रतिपाळ करणें. ऐस सांगीतल्यास आम्ही बोललों जे तुझ 
भाऊबंद आसतील त्याजकड जाऊन आपल वतंमान सांगाव. वतन देणे: 
तरी त्यास देऊन कर्ज वारण. आपली स्वस्ता करून घेणे. ते मान्ये न 
करीत. तेव्हां वतन परकीयासी द्याव ऐस. सांगितलेवरून नागोजी. 
जाधव आपल्या भावाबंदाकड जाऊन त्यासी. वर्तमान सांगितल. त्यानी 
नागोजी पाटील यासी उत्तर सांगितल जे आपणास तुझ वतन पुर्वेत्र 
नाहीं व तुजा आगावही घेवत नाहीं. आपल वतन कोणास तरी देऊन- 
कर्ज वारणें. त्यावरून मागती आम्हाकड आला. भावाबंदाचा मजकूर 
सदरहू प्र। सांगितला या उपर तुम्ही आपला आंगीकार करणें. आपले 
वतनं तुम्हास देतों हे घेळन आपनास कर्जापासून मुक्त करणें म्हणऊँने' 
आग्रह केला. आणि वतनाचा HATA करून, faez. त्या Tu माहाराजानीं 
दिवाणची पत्र भोगवटीयासी करून देऊन वतन चालवावयाची आज्ञा, 
केळी पाहिजे म्हणून विदित केलें व विक्रीत पत्रं आणून निवेदिल.. 
त्यावरून मनास आणिता.ब॥ विक्रीत पत्र बी तपसील---- - :- ४ 


राजश्री द्वारकोजी बिन कृष्णाजी यादवं यासी .नागोजी बिन 
सिदोजी पाटील मौजे मुडसिंग क॥ रुकडी प्रां मिरज लिहून दिल्ह 
विक्रीत पत्र यैसीजे. रक्ताक्षी नाम संवछर जेष्ट वध द्वितीया गरुवासरें 
छ. १५ रबिछाखर' लिहून दिल्ह जे. आपणास कर्ज होऊन आनावस्त्राचे 
पाटीस लागलो. कर्जेदारानी..बहुत उपद्रंव केला; आपले" पोटी पुत्र 
संतान नाहीं. आपले भावाचा. पुत्र आपाजी हा लाहान . नेणता. त्रो; 
आनावस्त्रासाठी मावळेचे घरी पडिला आहे. त्याचे हातून' कर्जावामाचाः 
आगाव' घेऊन आपली "स्वस्त्रा न PAST जाहाली aT सुळ ae 
पाटीळंकीच ATT. हरकोणास देऊन कर्जेदाराचे: कर्ज HSS, अपन्राक्ती 


oe s A 
Jet 4 eee 


१ दि.:१७०५-०१७४४ 


क 
s 


ताराबाईकांलीन कोगदपत्रे : खँड दुसरा रष 


च आनाची स्वस्ता करुन घ्यावी, परंतु निम पारीलकीं रेठाईन सिंदे 
खांतात याज करिता कजिया पाहून आवघे पाटीलकीच वतन कोणी 
घेतो येस नाहीं. पुढ जे काय होईल ते होऊ. सद्या निमे पाटीलकी 
'वंडीलपणाचे नांगर व नांगराचे कलमी आम्हाकडे साळसूद चालत आहें 
त्यास कोणाचा कांही कजिया नाहीं. हे निमे पाटीलकीचे वतन वडीलः 
'पणाचें हरकोणास द्यावें येस आपले चित्ती योजून तुम्हाकडे करविरास 
आलों, आणि आपले सविस्तार वर्तमान तुम्हास सांगितले. त्यावरुन 
तुम्ही बोलिला जे वतनदाराची नीत. यैसी आहे की, आपले भावावंदांकडे 
जाऊन आपले वतन त्यास देऊन त्याचे हातून स्वस्ता करुन घ्यावी 
यैसा विचार आहे. तरी तुम्ही आपले भावाबंदाकंडे जाणे. त्याणी 
तुमचा आगाव घेतला तरी उत्तम. त्याचे हातून घेवावे. यैस जाहालियां 
वतन हरकोणास द्यावे. म्हणोन सांगितले. त्यावरुन आम्ही आपाजी 
बिन मानाजी याजकडेस गेलो. तो लाहान दाहा वर्षाचा त्यांचाच 
काळ कठीण तो मावळेच' घरी आनावस्त्रासाठी पडिला आहे. 
आपला ama त्याच्यानी न घेवेस जाहला मग तेथून निर्घात 
मौज मजकुरास fat कडस आलो. fate बोलिलों की आपले 
पाटीलकचे वतन तुम्ही घेऊन आपले कर्जवाम फेडणे. . आपले 
जीवात्मा आहे तो पावेतो आपले आनवस्त्राची स्वाता करणें 
बैस बोलिलो त्यास सिंदे बोलिले जे आपले हातून तुमचे कर्जाचा 
व आनवस्त्राचा आगाव घेवत नाहीं. तुम्हीं आपले. वतन ह(र) 
कोणास देऊन आपलें कर्ज फेडणे. आनावस्त्राची स्वाता करून घेणे. यैस 
बोलिले. उपरी मागती करविरास तुम्हापासी येऊन आपले वर्तमानं 
तुम्हास सांगितले. त्यावरुन तुम्ही मान्य करुन आमचा कर्जाचा. व 
आपला जीवात्मा आहे तो पावेतो आनावस्त्राची आगाव घेतल. भग्‌ 
तुम्हा पासून आम्ही रुपये घेऊन कजेदाराचे कर्जे फेडिल, आनावस्त्राची 
स्वांता कंरून घेऊन तुम्हास निमे पाटीलकीचें वतन वडीलपणाचे नांगरे 
व नांगराचे कान्‌ कायेदे आपले आत्मसंतोष देऊन विक्रीत पत्र सिदेच 
साक्षीनिसी करून feed. पुढ थलचा महजर करून घ्यावा था बदल 
तुम्ही मौज मजकुरास आला. आणि श्री देव हणमंत बं पांढरीचे देवाचं 


२६० ताशाबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


दर्शन घेऊन गुळपान उभी पांढरीस वाटून सर्वाच्या भेटी घेतल्या. त्यावर 
माहाजर करावयासी पंचाईत देसक व भोवर गांवीच वतनदार SATA? 
एस येऊन कसबे रुकडी येथ हजरत पीर आलीयाचे दरग्यामध्ये बैसल. 
आणि तुम्हास माहाजर करून देते समई आम्ही पंचाइतापासी उभे राहुन 
सांगितल जे यादव यासी आपले पाटीलकीच वतन आत्मसंतोष विकत 
दिल्ह आहे. तुम्ही आमचे वडीलपणाच पाटीलकीचा यादवास माहाजर 
करून देणें ऐस सांगितल. त्यावरून आम्हास पंचाईत बोरिळ जे तुमचे 
पाठीलकोचे वडीलपणाच कानु काइदे तुम्हाकडेस आसतील ते माहाजरा- 
मध्ये ल्याहाव लागतात ते सांगोन देणें. त्यावरून आम्ही बोलिलो की 
आम्हाकड नांगर व नांगराचे कानु काइदे आमचे ऐस म्हणताच तुकोजी 
बिन बनाजी व वीराजी व सुभानजी बिन मुदोजी सिंदे हे आम्हास 
बोलिल की आमची होळीची पोळी व भावई ही दोनी कलम व निम 
इनाम व निम मेटकुडो ऐस आम्हाकड टाकून वरकड तुम्ही आपले वतन 
बडीलकीच देणें. ऐस म्हणताच fat मजकुरास आम्ही बोलिलों कीं 
पाटीलकीस तुज काय समंध. आमचे वडिलाचे मारे करून आमची 
कमकुवत पाहून रैठाईन पाटील म्हणून घेता. तुम्हास पाटिलकीस समंध 
नाहीं. ऐस बोलिलो त्यावरी त्याचा आमच कथला होऊन पंचाइतापासी 
उभें राहिलो. पंचाइताची आमचा व सिंदेचा करीना लिहून घेऊन उभे 
पांढरीच व भोबरगावीच कराने लिहून घेऊन त्याची झाड पिछाडी व 
साक्षी मोझा पाहून पंचाइतानी निवाडा करून आमची पाटीलकी पुरातन 
खरी fat खोट जाहाल याणी पाटीराखपणें आसाव. ऐसा निवाडा 
करुन तिवाडपत्र आम्हास करून दिल्हे. आमची पाटीळकी आवघी 
आमची आम्हाकड जाहाली. पुर्वी आम्ही तुम्हास निमे पाटीलकी व 
बडीलपणांची तुम्हांस देऊन विक्रीत पत्र करून fees. हाली निमे 
पाटीलकी भाऊवाडा सिंदे व॥ हा तुम्हीं घेणें म्हणऊन तुम्हास बोलिलों. 
मग तुम्ही आम्हास बोलिला जे पूर्वी तुम्ही निमे. पाटीलकी घडीलपण 
नांगर व नांगराची कलम आम्हास fest आहेत त्यास टका पडिला 


३ FEAT = हक्कदार. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २६१ 


आसतां सांप्रत निमे भाऊ वाटेस खर्चे वेच पाहाता बहुत दिसतो हे 
गोष्ट आमचे ध्यानास येत नाहीं. पुर्वी निमे पाटीलकी वडीलपणाची 
दिली आहे तेवडीच आमची आम्हास पुरे. हाली भाऊवाठा निमेः निवाडे 
मुळ तुम्हाकड जाहाला तो तुमचा तुम्ही आनभवणें. आगर हर कोणास 
देऊन खर्च वेच पडला आहे तो वारुण घेणें ऐसे पष्ट आम्हास झांडून 
बोलिला. त्यावरी आम्ही तुम्हास बोलिलो की निमे पाटीलकी 
साऊवाटेची आमचे हातून निभावेना आणि या वतनास धणी दुसरा 
करावां तरी खर्च वेच फार पडिला भाऊवाटेचा वंत घेतो ऐस नाही. 
आणि येक वतन दोन ठाई होते. हे गोष्ट कार्याची नव्हे. जैसा पूर्वी 
माझा आंगीकार करून कर्जातून मुक्त केल तैसच हाली हाहीं भाऊवाठा 
घेऊन निवाडे मुळ खर्च वेच हका पैका पडिला तोही तुम्हीच देणें 
म्हणजे आम्हां जाधवाच पाटीलकीच वतन अवधे येके ठाई आनभवेल 
ह्वी गोष्ट उत्तम म्हणऊन आजँमात होऊन तुम्हापासी उभे राहिलो. 
त्यावरून तुम्ही पंचाइतास बोलिला जे नागोजी पाटील यान करवीरचे 
मुकामी निमे पाटीलकी नांगर व नांगराची कानू काइदे आम्हांस विकत 

दिल्ह आहेत. हाली भाऊवाठा fat कडील सोडविला आहे. तोही 
grata घेणें आणि टका पैका तुम्हीच वारणे ऐस .म्हणऊन आमचे 
गळा पडतो. ही गोष्ट समस्त तुम्हां पंचाचे ध्यानास आणून काय ते 
सांगणे. तेणे प्रा आम्ही वर्तणूक करु. त्यावरुन पंचाइतानी ध्यानास 
आणून तुम्हांस उत्तर दिल्ह जे पूर्वी नागोजी पाटलाचा आंगीकार 
केला आहे. तेणेप्रमाण हाली आंगीकार करुन आवघे वतन येक जागा 
आनभवलियान उतम गोष्टी आहे. ta बोलिल्यावरून पंचाइताची 
गोष्टीस तुम्ही माम्ये होऊन आवधा पाटीलकीचा खर्चे वेचाचा व 
दिवाण नजरेचा आंगीकार करून आम्हास बोलिल जे तुझा पुतण्या 
आपाजी बिन मानाजी जाधव आहे. आम्हांस पूर्वी करविरीं निमे 
पाटीलकी वडीलपणाची दिलीस तेव्हा आपाजीस करार करून दिलास 
तेणे प्रमाण आम्ही व आपाजी वर्तू. परंतु सधा सिंदेकडील भाऊवाठा 
पंचाइता मते सोडविलांस तो आम्हास देतोस तरी या वाटेस आम्हास 
ब आपाजीस कोणता विचार सांगणें म्हणन आम्हास बोलीला 


२६२ तीरॉबाईकालीन कागदेपँत्रे : खंड दुसरा 


त्यावरून तुम्हास आंम्ही बोलिलों कीं पूर्वी तुम्हांस आम्हीं निमे 
पाटीलकी दिली आहे. त्या इनामपँकीं भाऊवाटेची चौथी तक्षीम 
आपाजीनं .खांऊन आसावे. आपाजी हा चौथे तक्षिमेचा भाऊ तुझा 
कैसा. म्हणाल. तर त्याचा तपसील आमचा वाप सिदोजी व बहिरुजी 
हे दोघ चुलत चुलत भाऊ त्यास बहिरोजी मृत्ये पावला पोटी पुत्र 
' संतान नाहीं सिदोजीचे पोटी आम्ही व मानाजी. मानाजीचे पोटी 
हाळी आपाजी आहे. त्यास बहिरोजीची बायको रखमा इने आपले 
पोटी पुत्र संतान नाही. आनावस्त्राची स्वस्ता व्हावी. मेलिया माती 
जिता रोटी द्यावी. त्यावरुन वडील दीर सिंदोजीचा लेक वडीलभी हा 
भाव चितात आणून पाचाच्या विचारे मजला वोटेत Faw. या मुळ 
बहिरजीची तक्षीम aaa तीन तक्षिमा. आमच्या बहिरुजी कडून 
आम्ही वडील व सिदोजीकडून वडील आम्ही या दोही कडून वडील 
आम्ही. चवथी तकसीम भाऊवाठा इनामातीलळ मानाजीचा लेक 
आपाजी याजकडे येणे प्रमाण आमची व त्याची वाटणी 
आसे तेणे प्रमाण चौथी तकसीम इनामातील आपजीस 
देणे म्हणऊत सांगितल्प्रावलन चौथी तक्षीम इनाम! : n देऊं 
परंतु fat वावतः भाऊवाठा इनामातीळ त्याचां मजकूर काय सांगता 
तो सांगून देणे te म्हणो लागला. त्यावरून आम्ही तुम्हास सांगितलें 
जे आपाजी जाधव हा नेणता या data’ टकां पडिला. त्याणे कोठून 
aar. आम्हा जाघवाची पाटीलकी आवघी ते तुम्हा यादवास विकत. 
दिली. व्या प्र, आवघी पाटीलकी तुम्ही आनभवणे. आमचे जाधवाचे 
वंशाचा म्हणावयासी तेवडा मूल आपाजी दाहा वरिसाचा आहे. त्यांचा 
ही भरवसा नाही. ईश्वर इच्छेने जगोन आपण मौजे. मजकुरास याव. 
ऐस घडोन आला. तरी सदरहू इनाम निमे जमीन भाऊवाटे पै॥ चौथाई 
जमीन बिघे «७॥ साडेसात बिघे देऊन त्याच चालवणे. वरकड कानू 
काइदस त्यासं काही गरज नाही. आपाजी हा न ये तरी ते ही THATS, 
तुम्ही धणी ऐस असता त्या रुपयाचा मजकूर त्यासी त्रिचाराव ऐसे. 


१ datas, खंडणी. २ 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २६३ 


नाही. रुपये आपण देऊन विभाग तुम्ही आनभवणें.. तेव्हा पंचाइतास 
तुम्ही बोलिला कों नागोजी पाटील हा काय बोलतो हे बोली तुम्ही दैव 
मनास आणोन आम्हास काये सांगावयाच असेल ते सांगणे. तेणेप्रमाणे 
आपण वर्तणूक करू. त्यावरून आवघी बोली पंचाइतानी ध्यानास आणून 
तुम्हास सांगीतल की जाधव मजकूर यान गुंजाईस ठेऊन कांही 
सांगीतल नाही. आवधे वतन तुम्हास देऊन आपाजी आला तरी जमीन - 
सदरहु देऊन चालवणे. न येच तरी तोही विभाग तुमचा असे. 
आवघे गोष्टोविसी कांही लढा ठेविला. नाही. त्यास ज्याचं. तो पाटीलकी 
ay रजावंदीन बोलोन विकत देत असता तुम्हा घेणारास काय चिंता 
आहेः; आम्हा सर्वाचे साक्षीनिसी होऊन तुम्हास पाटीलकी सदरहूप्रो 
विकत दिली आहे. तरी तुम्ही पाटीलकी सुखरूप आनभऊन असणें 
म्हणोन पंचाइतानी येविसी: झाड पिछ्याडी करून सांगितल्यावंरून 
पंचाइताचे 'वचेनावरून मान्ये तुम्ही जाहाला. तेव्हा देसकाचे व 
समाकुल पांढरीच वतनदार व ITAA भोवर गावीचे हकजवार याचे 
'साक्षीन मौजे मजकरच वतंन आमच आम्ही आवघे आमचे आत्मसंतोष . 
ay रजावंदीन. विकत fag आणि तुम्हास विकरीत पत्र करून देऊन 
तुम्हा पासून ₹॥ ७०० सातशेहे घेऊन कर्जेदाराच कर्ज फेडले व खर्चे 
वेच पडिला होता तो व दिवाणचे - नजर ऐसा भाग वारिला. आपला 
जीवात्मा आहे तो आनांवस्त्राची स्वस्ता करुन घेतली. सदरहू रु॥ 
तुम्हाकडून झाडियानिसी भरून पावलो. आसो. हे पाठीलकीच 


वतन आवघे तुम्हास दिल्ह. पाटीलकीच कान्‌. काइद बी त 
नागर लक्ष्मी दिवाळीचा . व्हन राहाटया माहार .पड़द 


होळीची पोळी भावई दिवा, नवरात्र कळस बायज़मा व्हन पांच पटी 
पिछोडी व्हन आडीच सेवाधार तेल घाणि ara दररोजं नव ठाक 
TAG चादवां वाणियाकडील सणास गूळ पानारि याकडील पानं उभा 
मार्ग दर नगास पान ५० पनास गोंधळ कोने चवथा -पानारियाकडील 
पान दररोज रतीब पन्नास कटलदाम' घरटका व तख्त बाब चाभारा- 


१ कटलदाम = कटला = कडता = वजनी एक मण जिन्स विकला “अँसता 
त्याधर यावयाचा कर, 


२६४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


कडील जोडा येक मेटकुडो दरचावरी गला” a पाव मण कुमारकी* 
गुगोळ सवासीण मोतंफा साळी कोष्टी धणगर दरमागास सालिना रुके 
a. चवीस गुराळ घाणेस दररोज गूळ ४४३ तीन सेर व ऊस पाच व 
तेल बेंदूर व॥ च्यार सेर पालक जमीन पंधरा बिघे व इनाम जमीन 
पावणा चावर यासी तपसील नागर वडीलकी जमीन .।. पाव चावर व 
खासा वाटणीं जमीन .। १५ पंचे ताळीस बिघे व आपाजी बिन मानाजी 
_ याकड इनाम जमीन निमें पै॥ चवथी तक्षीम इदलशाई cou साडेसात 
बिघे व fat पाठोराख fru gang con साडेसात बिघे 
येणे प्रमाण पाटीलकीच वतनाच कानूकाइद कलम सुमार ३० तीस 
तुम्हास लिहून दिली आसत. तरी सदरहू मौजे म॥रचे पाटीलकीचे 
वतन वंशपरंपरेने आनभऊन सुखरूप आसणे. आपाजी गावास आला तरी 
सदरहू साडेसात बिघे जमीन देऊन चालवणे. तो न ये तर तुमच तुम्ही 
आनभवणे व सिंदे पाटीराख याणी साडेसात बिघे au? आनभऊन 
तुंमची पाठ राखणेपणाची सांगीतली. चाकरी करून आसाव आणि 
कोणी कोणासी बोलावयासी समंद नाही. कोणी कोणासी खटला 
' करितील त्यासी आपले पूर्वजाची सेफत आस. आम्हास पंचाइतानी 
निवाडपत्र करून दिल. तेव fat यास यजीतखत ऐसी दोनीपत्र 
आम्हापासी होती ती तुम्हास दिली आसत येणे प्र॥ विक्रीत पत्र सही. 


सदरहू प्र॥ विक्रीत पत्र मनास आणिता नागोजी बिन सिदोजी 
जाधव याण आपले वतन आतमसंतोष विकत दिल आहे त्याप्रमाण 
स्वामीनी याजवरी कृपाळू होऊन मौजे मुडसिंगी कर्यात रुकडी a 
मजकूर येथील पाटीलकीच वतन आवघे यासी करून दिल आस. या 
बतनास हक व इनाम कानू व काइद पुरातन आहेत त्याघ्रमाण . बोली 
करार करून दिल आसत बी तपसील---- 
१ दस्तावरी गला = दस्त = सारा, पट्टी. 
२ कुमार = - कुंभार, l 
३ Hi जमीन. 


e. 


-4 


ताराबाईकालीन कागदपंत्रे : खंड दुसरे | २६५ 


किता कलम किता कलमः: :-. << 
१ नागर १ पानारी याजकडील रतीब 
१ लक्षमी दररोज पान ५० 
१ दिपवाळीचा व्हन १.कटल'दाम `: + 
१ राहाट्या बेगारी १ घर नख्त बाब 
१ पडद १ चांभाराकंडील जोडा १ - 
१ होळीची पोळी १ मेटकुडो दर चावरी गला |. - 
पाव मण _ 
१ waga दिवा १ कुमारकी 
१ नवरात्राचा कळस १ गुगोळ _ 
१ बाय जमा व्हन ५ १ सवासीण ....- 
१ पटी पिछोडी व्हन १ मोतर्फा साळी कोष्टी 
re ७. व धणगर दर मागास 
१ सेवाधार  . 5. - सालिनाइके 
उ -तेलेथोणियासी १ गुराळ घाणियासी दररोज 
"दररोज ४४४९ ` ` गूळ व॥ ४५३ 
cc.) ` «७ _ व ऊस सुमार्‌ः५ ` 
श चादवाः | १ तेल बेंदूर व॥ 
“१ बाणियाकडील सणास ee 
qg ` 2 पालक ज॥ बिघ 
-१“पानारियाचे उभे मागे o FQ 
. ` -दरनगास' पान “५७ 75 — 
9 गोंधळ'कोना चवथा . .१२ 


-१ इनाम जमीन Ut यासी 


"१. चादवा aaa छत्र, `" 


३६६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरी 


तपसीरू 


*१* नागर वडीलकी 

११५ खासा वाटणी 

Soll आपाजी बिन 
मानाजी याकड 
निमे इनाम पो 
चवथाई तकसीम 
इदलशाई वडीलकी 
खेरीज करून 

soll सिदे पाटीराखे 
इदलशाई 


i l l l $ 


येणेप्रमाणे कलम तीस नागर लक्ष्मी दिवाळीचा व्हन १ व 
सृहाट्या माहार व पडद ब होळीची पोळी व भावइचा दिवा, नवरात्र 
कळस ब बायजमा व्हन पाच व पटी पछोड़ी व्हन आडीच व सेवाधार 

तेल दररोज ०००९ च तश्रीफ ब चांदवा व वाणियाकडील सणास 
"Oe पानारी याचे उभे मार्गास दर नगीँस पाने ५० पनास व गोधळ 
कोन: चवथा व इनाम जमीन si पावना चावर त॥ नागर वडीलकी 
पाव चावर वाटणी पाटील पेचेताळीस बिघे व आपाजी बिन मानाजी 
“जाधव वडीलकी खेरीज करुन निमे इनाम gu चवथाई जा साडेसात 
बिघे आनभऊन आसाव वरकड कानू काइदेसं' समंध नाही.. आपाजी 
बावास न आला तरी सदंरहु-जमीनः. आपाजीची. द्वारकोजी यादव 
पाटील याणी ती ही जा व आवघी पाटीलकी आनभवावी. तुकोजी, 
बिन बनाजी व वीरोजी व सुभानजी far. सिंदोजी fat व. सिंदे 
मजकर याचे भाऊबंद पाठराखे याणी साडेसात बिघे जमीन आनभऊन 
पाटीरखेपणाचौ सांगितली चाकरी करुन. आसावः सदरहू. प्रमाण 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २६७ 


तुम्ही चालवित जाणे. आणि पाटीलकीच वतन्‌ कानूकाइद व इनाम 
वाटणी प्रा ह्वारकोजी यादव पाटील यासी व याचे पुत्रपौत्रादि 
वंशपरंपरेने चालवीत जाणे. साल दर साळ ताजा सनदेचा उजुर न 
करणे. यासी सनदेची तालीक लिहुन घेऊन आसर पत्र भोगवटीयासी 
` यादव पाटील मजकुराजवळ परतोन देणे. आणि पाटीलकीची सेवा 
याचे हातून घेत जाणे. वतन समंध याचे माथा शेरणी Tl ३०० 
तीनशेहे ठेविल आसत. निदेश समक्ष. मोर्तब 


रुजुसा सा 
मंत्री सरकार . | 
बार सुरु सुद्र ` oe 
बार संमत सुद्र बारबार ' 
तेरी छ ११ सु॥ खमस Alaa. 


ऋमांक : १९२ | S दि. २-६-१७४४ 


राणोजी घोरपडे सेनापती यानी व्यंकाजी कोनेरी देशपांडे याचे. मौजे - 
जलालपूर या गावचे इनाम पुर्ववत चालू ठेवले 


श्री 


6 राजश्री लक्ष्मी वेंकाजी कोनेरी देशपांडे प॥ : रायेबागः 
गोसावीयांसी ' ु ना 


प्र 

अखंडीत लक्ष्मी आलकृत राजमान्य. स्ने॥ राणोजी घोरपडे 
सेनापती. gu खमस आर्बेन मया आलफ. तुम्ही हुजूर येऊन विनंती 
केली की आपण पुरातन वतनदार. पूर्वीपासून. यक निष्टेने वर्तणूक केली 
आहे. पुढेही येकनिष्ट आतर होणार नाही. मौजे जलालपूर N 
मजकर पेशजी इनाम करून दिल्हे आहे त्याप्रमाणे करार करून दिल्हेया 
स्वामी सेवा करून राहू म्हणून. त्या वरून मनास आणिता तुम्ही 
पुरातन वतनदार. येकनिष्टपणे वर्ताचया आंतर करणार नाही. तुमचे 


I ताराबाईकालीनः कागदपत्रे. : खंड) दुस रा- 


चालवणे आवशक . जाणन मौजे सजकर .पेसजी- 


` शिका प्रमाणे इनाम करार करून दिल्हे आसे. पुत्रपौत्रादि 

८ "अष्टपैलू वंशपरंपरेने आनभऊन स्वामीसेवा करून सुखरूप 
.. आहे. राहाणे. जाणिजे. छ २ जमादिलावल 
mäa आसे. 

BAH : १९३ «| दि. १०--६--१७४४ 


तुळजोजी बिन शिवाजी याचा भाऊ नागोजी बिन शिवाजी लढाईत ठार 
शाला होता. म्हणून राणोजी घोरपडे सेनापती यानी हुळजोजी व नागोजीच्या 
आयका यांचे. चाळविण्यासाठी त्याना आठ बिघे जमीन इनाम दिली. 


श्री 
शिका 


` आज्ञापत्र समस्त सेनाधुरंधर विश्वासनिधि राजमान्य राजश्री 
Sis घोरपडे सेनापति ता तुळजोजी बिन शिवाजी प॥ मौजे 
नदैहाळ को कापसी सु॥ खमस आर्बेन मया आलफ. तुझा भाऊ 
नागोजी बिन शिवाजी पा मौजे मजकूर हे साहेब, कामावरी झुंजात 
ठार पड्न त्याचे बायकाचे व लुजे चालवणे अवश्यक जाणून तुज मौजे 
मजकुरी इनाम जमीन विसा पांडाचे बिघेयाने जमीन बिघे ८८ आढ 
दिल्ही असे. तरी तुम्ही आपले पुत्रपौत्रादि वंशपरंपरेने अनभऊन 
दिबाण चाकरी करून सुखरूप राहणे. येविसी गावकरास ही सनद 
्राकाहिदा सादर. आहे. जमीन सदरहूप्रो आपले दुमाला करून 


जाणिजे 
छ:१० जमादिलाव. मोतंब्र आष्टपैलु, 


HIATT BRT : SE दुसरा २३६ 


WAR. १९४ - - -: ... कि. GR BR ROE 

छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे कृष्णराव पंडीत अमात्य याना पत्र कौ सुभा 
प्रांत पन्हालयाच्या सरदेशमुखीचे वतन' राणोजी' घोरपडे सेनापती: यांजकडे आहे 
तरी त्याचा age जकातीसह त्यांच्या कमाविसदाराकडे सुरळीत पोहोचेल ते 
कराने. 


श्री ; | eae डी दाळ 


= 


स्वस्ति श्री रांज्याभिषेक शके ७१ रक्ताक्षिनाम संवत्सरे कातिक - 
शुध येकादसी इंदुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपति स्वामी 
याणी समस्त -राजकार्ये धुरंधर विस्वासनिधि राजमान्य राजश्री. कुष्णरांब . 
पंडित अमात्य यास आज्ञा केली येसीजे. सुभा प्रांत TSA सुरदेश-.- 
मुखीचे वतनाचा हक इनाम पूर्ववत चालत आला असेल त्याप्रमाणे 
चाळवावयाविसी हे पत्र सादर केले असे. तरी -तुम्ही आपणाकडील 
गावगना ताकीदे सरदेशमुखीचा अमरू जकात' देखील पूर्ववत कायें 
चालले आहे त्याप्रमाणे सेनापतीकडील, कंमाविसदाराकडे वसूल देत ते 
करणे. बहुत लिहिणे तर तुम्ही सूज्ञ असा 
- विराजते 


कमांक: १९५ आ दि. २८-१-१७४५ .. 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी यशवंतराव गायकवाड याना दिलेले इनामपत्र 
यांत यषावंतरावधं यांचे पिते म्हालोजी गायकवाड यानी छत्रपती शिवाजो महाराज 
aiaga राज्यांत सेवा केली, असे म्हटले आहे 


स्तिःश्रीं राज्याभिषेक शके ७१ रक्ताक्षिनामः संवत्सरे माग 
qu सप्तमी इईंढुवासंरे क्षत्रीय कुलावतंस श्रीराजा शंभू छत्रपति स्वामी, 

याणी राजेश्री यशवंतराव गायेक्रवाड़ बिन म्हालोजी गायकवाड यासु 
दिल्हे इनामपत्र ऐसेजे. तुम्ही स्वामीच्या राज्यातील पुरातन Fats 
सेवक. तुमचें बड़ील feet राजश्री ae कॅलासतासी . स्वामी 


२७० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


पासून: या राज्यात येकरूप निष्टेने सेवा करीत आले. तुम्ही स्वामी 
राज्यारूढ झालियापासूत्न स्वामीच्या पायासी निष्टा घरून त्रिकर्ण 
शुद्धीने सेवा करीत आहा. स्वामीच्या पायाविना दुसरे जाणत नाही. 
(म्हणून नूतन इनाम. करून दिले तपसील इ. इ. ) | 


` तेरीख ५ मोहरम 
gu खमस aAA मया आलफ.'- 


कमांक : १९६ . | | दि. २५-२-१७४५ 


` जमरसिँडीचे देशमुख व देशपांडे हे छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्या आज्ञेत 
वागत'नाहीत व मातुश्री तारावाई यांचा वसूल सुरळीत देत नाहीत, असे कानी 
आल्यावरून' छत्रपती शाहू यानी त्याना या पत्रात ते नीट वागले नाहीत तर फौज 
पाठवून त्यांचा बंदोबस्त केला जाईल असा इशारा दिला आहे. 


श्री 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७१ रकताक्षिनाम संवत्सरे फाल्गुण 
शुंध पंचमी इंदुवासर क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शाहू छत्रपति स्वामी 
| याणी देशमूख व देशपांडिये 


श्री | श्री पौ जमखिंडी यास आज्ञा 
= शाह्‌ : of आई pa केळी एसीजे. तुम्ही fat- 
ARIMU साली तना णाह ` जीव राजवती जयासी 
-धान बाळाजी स्वामी कृपानिधी त 
बाजीराव पं स्यश्रीनिवास परशू स्जुवात राहून faser- 


प्रधान राम प्रतिनिधि ` पूर्वक मयदिने वतत 

नाही. व फो मार 
मातुश्रीसाहेब याजकडे मुकासा आहे त्यास असल सुरळीत देत नाहीं 
म्हणून हुजूर विदित जाले. तरी है गोष्टी कार्याची नाही. या उपरी 
तुम्ही त्यासी मर्यादेने निष्ठापूर्वक वर्तोन पो म॥रचा अमल सुरळीत' 
_ देऊन त्याची पत्रे तुम्ही निष्ठेने acter अमर सुरळीत्त' देत मसी स्वामीस 


शाराबाईकालीन कागदपत्रे : खेड दुसरा २७१ 


ये ते करणे.- फिरोन तुमचे अमर्यादा वर्तणुकेचा बोभाटा हुजूर अल्या 
फौज पाठऊन पारपत्य करणे लागेल. यैसे स्पष्ट जाणून वर्तणूक करणे. 
(जाणिजे लेखनालंकार ) .* R 


रुजु संमत An संमत 
सुमंत मंत्री सरकार * 
बार सुद्र सुद्रसुद्रबार बार बार 
कमांक: १९७ bg, दि. २५-२-१७४५ 


छत्रपती शाहू यांचे देशमुख व देशपांडे परगणे. हानेगुंदे याना पत्र .की, 
छत्रपती संभाजी दुसरे यांख्या आज्ञेत .न वागल्यास फौज पाठवून पारिपत्य कराये 
लागेछ, aag देशमुख आणिः देशपांडे छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्याशी: गेरनिष्ठेने 
वागत असल्याची तक्रार. छत्रपती शाहू यांच्याकडे आली होती. 


` श्री 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७१ रक्ताक्षिसंवत्सरे फाल्गुण शुध ' 
पंचमी इंदुवासर. क्षत्रिये कुलावतंस श्रीराजा शाहू छत्रपति ` याणी 
है ` देशमूख व देशपांडिये पो 
श्री | श्री `. . होनगुंदे-यास आज्ञा केली 
राजा शाह, . श्री आई आदि पुर ऐसीजे. तुम्ही चिरंजीव 
छत्रपती हर्ष नी . ष श्री राजा शाहू छत्रप. राजश्री----- --यासी 

चान बाळाजी . स्वामी कुपार्तिधि त रुजवात राहोन निष्ठापूर्वक 
बाजी राव प्र. स्य श्रीनिवास परशु - SaS | 


घान राम प्रतिनिधि मर्यादेने वतत नाही म्हणून 
हुजूर विदित जाले. तरी 


हे गोष्टी कार्याची नाही. या उपरी त्यासी निष्ठापूर्वक मयदिने वर्तणूक 
करून तुम्ही निष्ठेने adat अमर्यादा केरीत- नांही येसी पत्रे त्यांची 


१ () अक्षर दळण वेगळे. 


२७२ तोराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


'स्वोर्भीस येंत ती गोष्टी करणे. फिरोन तुमचे अमर्यादा वर्तेणुकेचा 
after हुजुर आलिया फौज पाठऊन पारपत्य करणे लागेल. यैसे 
जाणून वतंणूक करणे. ताकीद असे. (जाणिजे लेखर्नालेकार)? . 


'मयादे 
क. ६. यंरा 
Ss | o जते 
रुजु संमत संमत संमत बार सुदर... 
सुमंत मंत्री सरकार OOO 
कमांक: १९८ ... दिः २६-८-१७४५ 


Sails "लोकांस “लढाईवर "त्वरीत ` पाठवावे. खंचाची व्यवस्था केली 
जाईल.” aa Gai आग्रे सरखेल यांचे उमाजी नाईक साठम यास पत्र 


राजश्री उमाजी नाईक साठम 

अखंडीत लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य राजेश्री AN 
Gash aint संरंखेंल राम राम. सुरु सन शीत अर्बन मया TASH, 
Gas जमावाचे -लोक रजेन घरांस आहेत. जमा करून रवाना कर्ण 
रंजैपैकी ::-एक असामी न ठेवणें. जलदी लोक रवाना करणें. रवाना 
छ. १९. मोहे Mata “तुमचे लोक नामजाद गोपांळंदुर्गासिः आहेत़ 
ह्याचा भकाबला जाहला पाहिजे. तरी जलदीनें ste पाठविणें 
अणखी नवें लोक ठेवण्याची तरतुद करणें. -आणी लिहून पाठविणें 
खर्चीविचाची बेगमी करर्णे ते केली जाईल. जाणिजे. रवाना. ' 


` छ. १९ माहे शाबान (लेखन सीमा) 


१ () अक्षर वळंण निराळे. fT 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे. : खंड. FAT Rez 
कमांक : १९९ | . इ. स..१७४५(२) 


दर्याबाई निवाळकर हिचे छत्रपती शाहू याना रामराजाच्या पूर्ववृत्तावावतचे 
qa. a 


-.. तालीक 


तीर्थस्वरुप महाराज राजश्री | 
बाबासाहेब वडिलाचे सेवेसी----  . : 

अपत्य दर्याबाई निबाळकर कृतानेक.दंडवत विज्ञापना. TU 
छ १८ माहे रमजान Ay fasta येथ वडिलाचे कृपे करून सुखरुप असो. 
विशेष-----चिरंजीव राजश्री----सरलइ्कर सह सैन्यात गेलो. होतो. 
तिकडून आल्यानंतर नाझरेच्या मु॥ श्रीसंत सकल सौ. संपन्न मातुश्री 
बयाबाई साहेब याच दर्श (न) जाहले. त्यानी आपल्या SATA सन्मान 
नेऊन बहुता प्रकारे गौरव केला. सप्तरुसीकडील मीर पुंसिंला. 
येविसीचां मजकूर ता] आर्थ समक्षे निवेदनं केला. सारांश येतद्विसीचा 
मजकूर तीर्थस्वरुपं मातुश्री साहेब यासी दखल aig. त्यासच 
जे पुसणे ते पुसाव. आमचे दखळगिरीचां aut श्रीमंत तीर्थरूप केलास- 
वासी---- भोवानी बाईस पुत्र जाहाला तो मृत्य पावला. येवढ 
आपणास दखल होते. त्या आलीकडील AUT आई साहेबाकड आपणास 
दखल चाही. सेवेसी श्रुत होय.--- 


मांक : २०० ` . ` दि. २९-११-१७४५ 
मानाजी बागुल हे ' हुजूर जमावानिशी ' आहेत. त्यांच्या प .कागल 
येथील सरदेशमुखी, सर जकायत व इसाफती या वतनाचा वसूल त्यांच्याकडे देत 
जाणे, म्हणून हिंदुराव घोरपडे यांचे आबाजी घाटगे यांस पत्र. 
श्री सुबराव T 

ह तालीक 

राजश्री आबाजी सर्ज्याराऊ घाटगे. | 

- , देसाई पोः कागल. गोसावी यांस---- - 


२७४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसंरी 


@ अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य cin हिंदुराव घोरपडे 

मलकतमद्रार राम राम. gu सित अरबेन मया अलफ 

पो म॥र यथील सरदेशमुखी व सरजकायत व इसाफती देह बाबत 

कमाविसी aay दिमत म॥रची यावी तरी राजश्री मानाजी बागुल 

हे हुजूर जम्रावानिशी अहेत. यास सरंजामाबदळ देविली कमाविसी 
तपसील देहाय व परगणे-- 


पो AN यथोल. सर- इसाफती देह मौजे बोरिवडे 
देशमुखी दर सदे दाहाप्रो दरोबस्त कमाविसी देणे 

व सरेजकायती कमाविसी कलम 
येणेप्रो कलम १ १ 


येणेप्रो म॥रनिल्हेस रास करून दिल्हे असे. तरी सरदेशमखी 
अकाराप्रो। ऐवज होईल ते व सरजकायत कमाविसीबाब व इसाफती 
येन जिनस देह यक देविलेप्रो दुमाला करणे. यविसी दुसऱ्या पत्राचा 
उजूर न करता लिहिलेप्रो कमाविसी देणे. उजूर न करणे. जाणिजे 


छ १३ माहे जिलकाद. मोतंब. 
` सिका चौकोनी 


क्रमांक: २०१ | ` दि. २२-१२-१७४५ 


कर्नाटकाच्या. सालाबाद वसुळापैकी ६० हजार रुपये छत्रपती. संभाजी. 
दुसरे यांच्याकडे पोहोचते करावे. त्याची तक्रार येऊ देऊ नये. म्हणून छत्रपती 
शाहू. यांचे. बाबूराव सदाशित्र यास. माज्ञापत्र, 


श्री TR 
राजमान्य राजश्री बाबूराव्र सदासिव यास आज्ञा केली ऐंसीजे. 
तुम्हाकडे कर्नाटक प्रांतीचा यैवज साल मजक्रचा येणे. त्यापैकी प्रति- 
वाषिक चिरंजोब राजश्री------यास ह॥ देणे. ऐवज सालमजकूर 
सो॥:६०,००० साठ हजार. BAY, AAT, Wat, करूत.कबज घेणे. तेणे 


ताराबाईकालीन Bist ? खेड दुसरा avy 


प्रेमाणे मजुरा पडतील यविसी राजश्री यशवंतराव माहादेव खासंनिवीस 
लेहून पाठवितील त्याप्रमाणे निसंदेह यैवज पावता करणे. उजूर न 
करणे. अगत्य जाणोन हे आज्ञापत्र सांदर केले आहे. तरी उजूर न 
करिता सदरहू लिहिल्या प्र॥ येवजाचा निर्गम होय चिरंजीव राजश्री 
याजकडील बोभाट हुजूर नये ते गोष्टी करणे. जाणिजे 


छं ९ जिल्हेजं. सुहरसन Ria अंबैंन मैयाँ अलफ (री॥ येसवंतराव | 
लेहूनं वरात पांठवंतील त्या प्रमानं निसँदे पावेन. TAL नें करन: सुखी 
असा)" 


2927 ९7 


क्रमांक : २०२ = fa. ३ ०-१२-१७४५ 


का उचगांव येथील सरदेशमुखी व इसाफतीचे एक गाव ही वतने 
चि; मेनेविई सावरते यानो दिली आहेत म्हणून हिंदुराव घोरपडे थीचे रवळींजी 
देसाई यांस पत्र 


é म॥ अनाम रवळोंजी रामंजी देसाई Hil, sama atar 
Q हिंदुराव ars ममलकतमदार सुँ॥ सित अर्बन, मया 
अलफ. क॥ मजकर येंथील सरदेशमखी व इसाफती देहे १ 


येक दिमत मजकुंरास चालत आले. प्र पेशजीया-' 
चौकनी सिका कडील दू(र) करून हली चिरंजीव मनावाई 
` सावंत यास सदरहु प्रमाणें करार करून दिल्हा 
' असे. तरी तुम्ही सरदेशमुखीचा येबज व इसाफती देहे दरोबस्त (दे) 
विले mi दुमाला. करून (देणे) ये विसीई दुस (प्या). पत्राचा उजूर न 
करणे. जाणिजे . | 


छ १७ मा (हे) (जिलहेज) 


१ ही अक्षरे शाहू महाराजं यांचे हातंची 


२ श्री. हिंदुराव धोरपडे यानी यांचे आंशयांची पत्रे aad वं देशपांडे कसेतरी 
सॉबोर वं कसबा कामती याना पाठविली. ती steer आहेत 


=: 


-२७६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
SAH : २०३ - i ` क ` दि. ७-१-१७४६ 


l पत्र मिळताच त्वरीत भेटीस येणे म्हणून जयराम सावंत भोसले व 
रामचंद्र सावंत भोसले यांचे अत्माजी नाईक साठम यास पत्र, 


श्री 


- राजमान्य राजश्री अत्माजी नाईक साठम यांस जयराम सावंत 
"भोसले व रामचंद्र सावंत भोसले सरदेसाई प्रांत कुडाळ व महाला- 
नीहाय सुरू सन सीत अर्बेन मया आळफ. जे क्षणीं पत्र पावेल तेच 
क्षणी हुजूर येऊन भेटणे. घडीचा विलंव न कर्णे. अति सत्वर यावें यासी 
येणें. जाणीजे ता] छ २५ जिल्हेज. i 


क्रमांक : २०४ , दि. २७-२- १७४६ 


. __ काशिबा काळे व सेनापती. राणोजी घोरपडे या दोघांमध्ये मौजे सिरदवाड 
ह्या ठाण्याबाबत तंटा उद्भवला होता. शेवटी हे ठाणे काशिवाने सेनापतीस 
देण्याचे ठरविले. ते विसाजी नारायण यांस कळताच त्यानी काशिबास ते ठाणे 
'सैनापतीस न देण्यास प्रवृत्त केले. त्यानी ते काळचाकडून आपल्या रखवालीस 
- घेण्याचा काळथाशीं करार केला. 
न श्री 
तालिक . 


~” . - राजश्री कासीबा काळे ठाणे मोजे सिरदवाड 
क॥ मांजरी Al कागल गोसावी यास-- 


G अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्ये स्ने ॥ विसाजी नारायेण 
असीर्वाद. an सित aaa मया व अलफ. कारणे लेहून दिल्हा 
तहनामा यसाजे. मौजे aus ठाणे श्रीमंत राजश्री सेनापती 
याजकडून तुम्हाकडे होते. त्यास सेनापतीमधे व लुम्हामधे विरोध ` 
वाढला. मग सेनापती याणी मध्यस्तीवर घालविले जे जामीनगतीचे 
तुमचे देणे घेणें व पडले घोडे व गावची सिबंदी व वाड्या हुड्यास 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २७७ 


_ पैका जो लागला असेल तो आम्ही तुमची निशा करून देऊ आणि 
आपले ठाणे आपण घेऊ म्हणोन तुम्हासी सेनापती याणी करार केला. 
त्याजप्रो तुम्ही मान्य होऊन मोजे मजकूरचे ठाणे सेनापतीस द्यावेसे 
करार केले हे वर्तमान आम्हास कळले. श्रीसंत राजश्री सेनापतीचा व 
आमचा दावा जबरदस्त. त्यामुळे आम्ही तुम्हास बोलाऊन आणून 
सांगितले जे तुम्ही अजी सिदरवाडचे ठाणे सेनापतीस देता म्हणजे 
कसबे इचलकर्जीचा दरवाजा बंद होतो आणि आमचे संस्थान बुडते. 
यैसे बहुता प्रकारे क्रियापुरस्कर तुम्हास सांगितले जे तुम्ही सेनापतीचा 
तह करून ठाणे न देणे जी वाट आमची ती तुमची. आदी तुमचे बरे 
करून देऊ. मग आमचे बरे करून घेऊ. तो पावेतो कसबे इचलकर्जी व 
मौजे सिरदवाड ही दोणी ठाणी आम्ही जतन कंरितो म्हणून आम्ही 
तुम्हास कृपा दिल्ही. तेव्हा तुम्ही मौजे मजकूरचे ठाणे राजश्री जिवराव 
बोकरगांवकर याचे विद्यमाने अमाचा ठराव केला असे. यसीयासी जे 
समई सेनापतीची व आमची भेंट होऊन त्याचा आमचा सवरंश होईल 
ते समई तुमची व सेनापतीची भेट करून तुमचे ठाणे तुमचे स्वधीन 
करुन देऊ; कदांचित ठाणेचे ade तरी तुमचे qat 
लिहिले आहे ते बर हुकुम जमा नकती शो ७०० सातशेहे व 
किरकोळ देणेघेणे व पडली घोडी ५ पाच व गावची शिबंदीचे 
कर्जवाम जाहले आहे ते झो व वाडाहुडा बांदविले याचे शो जे क्रिया 
पूर्वक असतील ते आम्ही तुमचे निशा करून देऊ आणि सेनापतीचे ठाणे 
सेनापतीस पावले आसे कबज तुम्हास आणून देऊ. मग गाव ठेऊन 
घेऊ. तो पावेतो तुमचे ठाणे आम्हाकडे रखवालीस आसे. ठाणेचे 
लिहिले प्रमाणे निवाडे पावेतो मौजे म॥री जमीन चालवावी. बी त॥ 
त खासगत तुम्हास चालवावी. जमीन काळी बिघे +. तीस व मळी 
जमीन बिघे ८५ पाच व अंतोराम यासी जमीन काळी बिघे ५७ सात 
व मळी जमीन बिघे «३ तीन येणेप्रमाणे कोटीमूळ जमीन चालवावी. 
. याप्रो तुमचा आमचा तह होऊन तुम्हास हा तहनामा लिहून दिल्हा. 


सई 
तेरीख छ. १७ माहे सपर 


२७८ तारीबाईकालीन कं|गदपंत्रे : खेडं दुसरा 


| साक्ष 
` सुरु चंवंडो कुलकर्णी नरसो शंकर कुलकर्णी 
मौजे येडराव Hl ANT 
सिवाय घोडी २ दोन थोरली किमतीची तोतियाचे वेळेस पागेत 
हवाला केली होती. जखमा घोडेस लागल्या होत्या म्हणोन पागेत नीट 
करितो म्हणोन न्हेली होती. 


कमांक : २०५ दि. ३०४-१७४६ 


आबाजी मोहिते यांच्या देशमूखीचा वसुल सुरळित दावा म्हणून फत्तेसिंग 
भोसले यांचे मोकदमं मौजे कोराले, कर्यात तळबीड यांस आज्ञापत्र, 


श्री 
गोल सिका 


आज्ञापत्र समस्त राजकार्यं धुरंधर विस्वासनिधी राजमान्य 
राजश्री फत्तेसिंग भोपले त॥ मोकदमानी मौजे कोराले कर्यात तंळबींड 
Tit सीत ada मया अलफ. राजश्री आबाजी मोहिते याणी हुजूर 
येऊन विदित केले कीं मौजे मजकुंरचे देशमुखीचां हंक आपला दोंनं 
चार ATA देत नाहीं म्हणोन विनंती केली. त्यावरूनं हे आज्ञापत्र 
सांदर केलें असें. तरी gama हक याचा जो असेल त्याप्रमाणे न 
द्यावयासी प्रयोजन काये: या उपरी याचे देशमुखीचा हक सुदामत 
प्रमाणे सुरलित देणे. येविसी फिरोन बोंभाट आलिया मुलांहिंजा 
होणा(र) नाही. जाणिजे. 


छ १८ रबिलावल. निदेस gaa.’ 
| लेखना 
वघि मुद्रा 


१ “ निदेस समक्ष ” ही अक्षरे तुटक तुटक असून त्यांचें वळ॑ण निराळे दिसते. 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा २७९ 


कमांक : २०६ दि, २०-७-१७४६ 


आबाजी मोहिते यांचा देशमुखीचा' हक्क त्याना सुरळित द्यावा म्हणून 
सरकार दारुनी महाल वाडा पहिला यांचे मोकदम कसवे तळबीड यांस आज्ञापत्र. 


` श्रीः 


आज्ञापत्र सरकार दरुनी. महाल वाडा: पहिला ता मोकदमानः 
क। तळबीड सुहुर सन सबा आर्बेन मया आलफ. रा आबाजी मोहिते 
याचा देशमुखोचा हक तुम्ही सुरलीत देत नाही म्हणुन विदीत जाहाले.. 
त्यास याचा हक ठेवावयास तुम्हास प्रयोजन काये. देखत आज्ञापत्र. 
देशमुखीचा हक दम साल सुद मशारनुलेकडे देणे. ऊजुर केलीया मुलाहिजा 
होणार नाही. या उपरी याचा बोभाट अप्लीया कार्यास येणार 
नाही. जाणीजे. ' 


छ १२ माहे रजब. लेखनसीमा. सही. 


क्रमांक : २०७ इ.स. १७४६? . 


नाईकवडी याची तलवार तळबीडच्या देशमुखांचा गुमास्ता महमदखानः 
याच्याकडून घेऊन' जावी व गावास आणि तळबीडच्य़ा देशमुखांच्या तक्षिमेसः 
उपद्रव देऊ नये, म्हणून कृष्णाजी विठ्ठल याचे रामराव पाटणकर यास ताकी दपत्र, 


श्री 


राजश्री रामराव पाटणकर 
गोसावी यांसी 


अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य श्ने ॥. कृस्णाजी विठल 
आसीर्वाद. उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय लेखन 
करीत गेले पाहिजे. विशेष मोजे वेलफले येथील सिंवेचे, कथलिया 


-ù 


१ अक्षरे वेगळी 


२८० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा. 


निमित्य हुजरुन हुजूरे गेले होते. त्याणी नाईकवडी याची तलवार 

घेतली. ते रा आबाजी मोहिते याणी राजश्री फतेसिंग भोसले यासी 

रदबदल करून तरवार मागोन घेतली. ते महमद 

खान ward देसमुख + + + या ठेविली 

॥ आहे. घेऊन + वली पावे उतर पाटविले 

पाहिजे. तुम्हाकडून उपसर्गाकरिता गाव पडितो. 

रा आबाजी मोहिते यास मोकासा आहे. परंतु यक तकसिम त्यास व 

तीन तकसिमा खालसा वसूल होतो. गाव पडिल्याने खालसियाचा 

येवज बुडतो. हे निमित्य घेऊ नये याकरिता लिहिले असे. सवंविसी 
यावास उपसगे न लागे ते करणे. बहुत काय लिहिणे. 


छ ११ Alara. 
नावधी 
क्रमांक : २०८ - . इ. स. १७४६? 


आबाजी मोहिते व शंकराजी मोहिते यांच्या देशमुखीचा हक्‍क सुरळितपण 
देण्याची ताकीद कसबेकरांस द्यावी म्हणन केदारजी मोहिते यांचे मानाजी मोहिते 
हवालदार व कारकून किल्ले वसंतगड यांस आज्ञापत्र 


राजश्री मानाजी मोहिते हवालदार व 
कारकून किले वसंतगड गोसावी 
यांसी 


ह © अखंडत लक्ष्मों आलंकृत राजमान्य इने ॥ केदारजी 
मोहिते रामराम विनंती. -उपरी an तळबीड येथे राजश्री 

आबाजी मोहिते ब संकराजी मोहिते यांचे देशमुखीचा हक सुरलित देत 
नाही म्हणून हुजूर विदीत जाहाले. त्यास र॥ आबाजी मोहिते व 
शकराजी मोहिते याणी माहाराजास व देवडीस अर्ज केला त्या बरुन 
राजश्री पंत प्रतीस आम्हास आज्ञा केली की मार निलेचे हक़. देवणे 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा २८१ 


त्यावरुन राजश्री पंत प्रतिनिधी याणी आज्ञापत्र क॥ मास. दिल्हे 
आहेत. तरी तुम्ही कसबेकरास किलावरी नेऊन ताकीद करून 
देशमुखीचा हक तुरलित देवणे. Hy मारचे पाटील नौदिगर' + कर- _ 
तीळ तरी बरे. ताकी + + + + + - पडे येसे 
करणे + + + + + + विनंती 


(पत्राच्या समासात पुढील मजकूर आहे.) 


सदरहू हक का म॥रचा व घेऱयाचा हक सुरलिंत . देवित जाण | 
. हे विनती 


क्रमांक : २०९ दि. १०-११-१७४६ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यांची वाणी वकाल माग मौजे आरळे याना आज्ञा 
की सदहूं मार्ग गावात येणाऱ्या दर बैलामाग जी सहा रुके जकात आकारण्यात 
आली आहे, ती यशवंतराव गायकवाड यांजकडे पोहोचती करावी 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७३ क्षये नाम संवत्सरे मार्गेसीषं 

शुध नवमी इंदुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छेत्रपती स्वामी 
याणी वाणी बकाल मार्ग मौजे आरळे त॥ सांतणे यासि आज्ञा केली 
येसीजे. मौजे मजकूर र॥ येशवंतराव गायेकवाड याकडे आहे. त्यास 
मौजे मजकुरी मार्गाचा वोलांडार जकात पुरातन चालत आहे. त्याप्रो 
हाळी राव मारनिलेकडे जकात दर बेली रुके ४६ साहा रुके करून. 
दिले असेत.. तरी तुम्हो सदरहू जकात दर बैली साहा रुके प्रो मार- 
निलेकडे सुरळीत देत जाणे. निदेश समक्ष. | 

` तेरीख ७ 

' जिल्काद सु) सबा अर्बेन. 
yg नौदिंगःं. (नवदिभर) = APA सलते, अडथळा.- . 
(र्‌ वोलोंडा .जकात = ओलांडण्यासाठी ययावी लागणारी जकात, , 


“२८२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
कमांक : २१० दि. १९-१२-१७४६ 


वेदमूति त्र्यंबकभट ढवळीकर यानी छत्रपती संभाजी. दुसरे याना महाभारत 
ऐकविले, पुराणाची समाप्ति कुरुंदवाड येथे झाली. त्या निमित्त छत्रपतीनी 
` बेदमूर्तीस मौजे सेणबडे हा गाव इनाम दिला. 


. स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७३ क्षयेनाम संवत्सरे पौष्य बहुल 
जितिया भृगुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपति स्वामी 
याणी मुकदमानी मौजे BIAS TN आसडोली प्रांत तारळे यासी आज्ञा 
केळी ऐसीजे. वेदमूति राजश्री त्र्यंबकभट बिन हरीभट उपनाम 
ढवळीकर गोत्र भारद्वाज सूत्र आश्वलायन वास्तव्य क्षेत्र करवीर याचे 
` मुखे स्वामीनी माहाभारत पुराण श्रवण केले आणि पुराणाची समाप्ति 
श्री----कृष्णातिरी कुरुंदवाड क्षेत्री श्री---~-देवसंनीध केली. ते 
समयी वेदमूर्ति ब्राह्मण बहुत थोर विद्यापात्र आग्नीहोत्री कुटुंबवत्सल 
यास्तव स्वामीनी यासी मौजे मजकूर (इनाम दिले इ. इ. ) | 


i नमन नमन 


क्रमांक: २११ दिः ५-३-१७४७ 


संमत कोकटनर उदाजीराव चव्हाण हिमतबहाइर याना जमावाचे बेगमी- 
साठी मोकासा म्हणून दिला आहे, असे छत्रपती WE यांचें देशमुख व देशपांडं 
संपत कोकटन्‌ र यांना पत्र | 


श्री | 

| ` तालिक 
स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७३ प्रभवनाम संवत्सरे अधिक 
चेत्र शु॥ पंचमी गुरुवासर क्षत्रिय कुलावंतंस श्री राज्या षाऊ छत्रपती 
स्वामी याणी देशमुख देशपांडे संमत कोकंटनूर 
सिका सिका खाबंद सरकार हावली विज्यापूर यासी अज्ञा 
केली असीजे. समंत मजकूर परगणे फुट मोकासी 
वजा. करून पेशजीच्या मोकांसियाकडून दूरं करून हली राजश्री 
उदाजीराव चवाण इमतबाहादर ममलकतमदार याजकडे जमावाचे 


ताराबाईकोलीन कागदपत्रे : खंड दुसरा _ २८३ 


बेगमी an मोकासा दिल्हा असे. तर तुम्ही यास रुजु होऊन समस्त 
मजकूरचा मोकास बाब व निमे जकातीचा ऐवज मशारेनिल्हेकडे वसूल 
सुरळीत देणें. जाणिजे. | l 

लेखणालेक्यार मोतेब -आहे, | 

रुजु सुरु संमत सा m 

निविस सुमंत मंत्री सरकार 

छ ४ रावल सु) सबा 

अर्बेन मया तैन व अलफ. 

सुद्र 
` बार. 


क्रमांक: २१२ | | `. दि, २०-६-१७४७ 


मौजे सुळे हा गाव रेखोजी जाधवाचा पुत्र सुभानराव यास मोकासा दिला 
आहे म्हणू ! छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे आज्ञापत्र. l : 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७४ प्रभवनाम संवत्सरे जेष्ट बहुल 
नवमी मंदवासरे क्षेत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती याणी _ 
मुकादमानी मौजे सुले ता। असडोली यासी आज्ञा केली ऐसीजे. मोजे. 
मजकूर पेगजी wi रेखोजी जाधव याकडे मुकासा होता. त्यास 
रेखोजी जाधव मृत्य पावले या करीतां त्याचे पुत्र रा] सुभानराब 
जाधव याचें चालवणें हें स्वामीस आवश्यक. -यास्तव स्वामीं याजवरी 
कृपाळू होऊन मौजे मजकूर यांकडे मुकासा दीला आहे. तरी तुम्ही 
याचें रजातलबेत वरतोन मौजे मजकूरचा ऐवज याकडे सुरळीत साल 
दर साळ पाववीत जाणे. पेसजी प्रमाणे गावीचा हिसेब यासी रुजु 
करी जाणे. निदेश समक्ष. 

व रीख २२ 

जमादिलाखर 

qu समान 


२८४ तोंरांबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
क्रमाँकं : २१३ | त दि. २४-६-१७४७ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे मुद्राधारी व कारकून कोट कोल्हापूर यास 
आज्ञापत्र की, बाळोजी जाघव दारवान यास मौजे पाडळी येथे पाच विधे जमीन 
इनाम दिली आहे. “' स्वामीचा मुक्काम कोट मजकुरी असता स्वामीची सेवा 
बहूत निष्ठेने केली ”, असा उल्लेख पत्रात आहे. 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७४ प्रभवनाम संवत्सरे जेष्ट बहुल 
त्रयोदशी सौम्यवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
स्वामी. याणी---- राजश्री 


श्री श्री आई आ मल्हारजी भोसले मुद्राधारी 


iy शंभू छ पुरुष £ श्री क कारकून कोट कोल्हापुर यांसी 
त्रपती हर्ष निधा वछतपती स्वामी आज्ञा केली ऐसीजी-- -..... 


न केशव सुत कृपानिधी' तस्य q- ae 
पंडीत मु रशुराम त्र्यंबक बाळोजी बिन धोंडजी जाधव 


` खे प्रधान प्रतिनिधी दारवाच दरवाजा केसापूर 

___ कोट कोल्हापूर याणे स्वामीचा 

मुक्काम कोट . मजकुरी असता स्वामीची सेवा बहुत निष्टेने केली. 

याचे चालवणे हे स्वामीस अगत्य या करिता स्वामी यावरी कृपाळू 

होऊन यास नुतन इनाम कुलबाब कुल + + + + दार करून 

मौजे पाडळी बु। + + + न पडीची बिघा ४५ पांच + + 

+ + तुम्ही बाळोजी जाधव + + जमीन पडची पुत्र पौत्रादी वंश 

परंपरेने इनाम चालवणे. या पत्राची तालीक लेहून घेऊन अस्सल 

परतोन 'देणे.' जाणीजे. निदेश समक्ष. 
EE ER EO मर्थादीत 
विराजते 
“SEAN समत संमत 
मंत्री सरकार 
बार सुरु सुद्र बार समत सुद्र बार. 


१ याच आशयाची पत्रे छत्रपती संभाजी दुसरे यानी कृष्णराव भगवंत अमात्य व 
देशमुख आणि देशपांडे तर्फ हवेली कोल्हापूर याना पाठविलो. . 


a ee) 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २८५ 


| क्रमांक: २१४ one 
या इनामपत्रात पूर्वी कोल्हापूर येथे. मोगली ठाणेदार हौता असा 
उल्लेख आहे. 
श्री 
शिक्का ` 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७४ प्रभव नाम संवत्छरे अस्वीन 


शु त्रयोदसी इंदूवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभु स्वामी याणी 
शिका झिका परशुराम | 
पेशवे थांचा त्र्यंबक प्रतीनिधी 
याचा असे 


अदोजी fat’ देवजी पाटील खाड्या मौजे सडोली ता हवेली पो 
कोल्हापूर यांसी दिल्हे इनामपत्र ग तूंबा करवीरचे मुकामी स्वामी 
सं (निघ ये) ऊन अर्ज केला कीं आपणास पूर्वी मोगलाई कारकीर्दीस 
मोगलाई दिवाण ठाणे करवीर येथें होता त्याणें मौजे मजकुरी पांच 
बीघे जमीन इनाम देऊन फर्मोन करुन दिला आहे. त्या प्रमाणें इनाम 
चालत आहे. परंतू माहाराजाची पत्रे इनामाची भोगवटीयांसी करुन 
देवीली पाहीजेत म्हणून अज केला त्या ake मनास आणीतां तूं 
वतनदार सेवा निष्ठेने करीत आहेस. या कला स्वामी कृपाळू होऊन 
तुजला नूतन वतन इनाम कुलबाव कूलकानू जमीन gér साकर शेत 

z बीघे इनाम पेशजी चालत आहे त्या प्रमाणे करार 
ल्ह असे. तरी तूं सदरहू जमीन भोग (व)टीया प्रमाणे आपले 
घेणे अणी इनाम जमीन तूं व तुझे पुत्र पौत्रादी 
gga वतनाची शेवा केरे सुखरुप राहणें. सदरहू 
चालेल. जाणीजे, निदेश समक्ष. सोतंब शिवयाचे 


२८६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


` ऋमांक : २१५ दि. ६-११-१७४७ 
सेटयाजी बळवंतराव देवकाते यानी छत्रपती शाहू यांच्या दरबारात 
केलेल्या खर्चाचे टिपण. 


- हिसेब राजश्री सेटयाजी बळवतराऊ देवकाते 
दरबार खर्चे q माहादाजी जीवाजी प्रभु 
gu सन ११५७ ता॥ छ १३ जिळकाद. 


vO जमा पैकी वसूल बाकी देणे 
माहाराज स्वामी ३००० २००० १००० 
गोवीद राऊ २००० १००० १००० 
धनीन ४००० १००० ३००० 
gars, पंत , १००० १००० ० 
आऊबाई २०० २०० ० 
लखमोजी खोडो १०० १०० ० 
सीरपामा(?) वधनी ११ ११ ० 
मामा व बहिरोबा प्रभु २५० २०० ५० 
येसू नी। गोविदराऊबाबा ३५ ३५ o 
पंत अमात्य Soo . ४८० ० 
प्रेत प्रधान . ४०० १८५ २१५ 
पंत प्रतिनिधी ४०० २७५ १२५ 
qå सचीव ४२५ ४२५ = 
पंत सुमंत २६० १८० ८० 
मंत्री | २५० २१० ४० 
पंत राज्याज्ञा ३०० २१५ ८५, 
साबाजी प्रभु . १० १० ० 
आनद राऊचा - ३० २० १० 
चोपदार देवडी ३५ . २५ o go 
दामाजी प्रभु २५ २५ ० 
गंगाधर > ५० ५० ० 
आपाजी प्रभु RN २५ ० 


१३२८६ ७३७१ ५३१ 


"eee 


ताराबाईकालीन कांग्रदपंत्रे : खंड दुसरा २८७ 
RAH : २१६ दि. ११-१२-१७४७ 


खासा स्वारीचा मुक्काम कुडाळास आहे. तरौ पत्र मिळताच लोक घेऊन 
कुडाळास येणे म्हणून जयराम सावंत भोसले व रामचंद्र सावंत भोसले यांचे 
आत्माजी नाईक साठभ यास पत्र. ' 


श्री 
राजमान्य राजश्री अत्माजी नाईक AISA यास 


“ जयराम सावंत भोसले(व) रामचंद्र सावंत भोसले सरदेसाई 
प्रांत कुडाळ महालानीहाय सुरु सन समान आर्बेन मया व आलफ. 
खासा स्वारी कुडाळास मुकाम जाहले आहेत. तरी असामी प्रमाणें ` 
लोक घेऊन जे क्षणीं कागद पावेल ते क्षणी कुडाळास येणें. एक घडीचा 
दिरंग न करितां लोकानीशीं कुडाळास येणें. जाणिजे.' 


छ. १९ माहे जिल्हेज. १२ 


——— 


क्रमांक : २१७ | इ. स. १७४०-४७ (? ) 


- सातारा दरबारात (?) शिजत असलेल्या एका राजकारणासंबंधी 
दरबारातील वकीलाचे पेशव्यास (? ) पत्र. 


श्रीनिवास 


सेवेसी विज्ञापनाः विनंती स्वामीची आज्ञा घेऊन स्वार जालो 
ते तडक अस्तंमानास परभारे दरबारासच पावलो. श्रेष्ठ भोजनास 
थोरल्या वाडीयांत जात असता हुजरावर बरीच जाला. त्यावर, 
दरबारही उंठला. बाहेर आलो तो आधी राजश्री येशवंतरावजी व 
राजश्री देवरावजी यांची भेटी जाली. त्यासही जे सांगणे ते सहजस्तीचे 
व स्वामीचे मर्जीप्रमाणे सांगितलें. त्यांपासून येकणे ते यैकिलें. तो 


२८८ ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


राजश्री गोविदरावजी धाकटया? वाडीयाहून आले. त्याची आमची 
गांठी पडोन लागलेच त्यांचे घरासच गेलों. त्यास सर्वं आभिप्राय 
मर्जीप्रमाणे सांगितला. त्याणीही त्याचप्रमाणें अगोधर रदबदलीचा 
पाया सर्वही घातलाच होता. श्रेष्ठांची मर्जी बहुतसी मुवजे आहेसी 
दिसली. जे विल्हे लागले म्हणजे उत्तम. त्यास हे त्रिवर्गही कालरात्री 
सिदजीपंताकडे गेले. त्याचे जाणें बाहेर कोठे जाले होते म्हणून गांठी न 
पडतां आले. आजी प्रातःकाली दरबारास सारेच मिलाले मागती 
श्रेष्ठांनीं ताकीद करून देवडीस त्रिवर्गास व राघोवासही अस्तमानी 
पाठविले व प्रातःकाली गेले होते, कराराप्रमाणे चालावें हा आशय 
श्रेष्ठांचा. असेच परिछिन्न का पुसाना म्हणून अस्तमानी सांगून पाठविले. 
हे वाडीयात गेले भाम्ही घरास आलो. दिलासा श्रेष्शांची वीतवृती 
सुप्रवर्तसी आहे. seen सिधांत करून गोविदरावजी? सेवेस येतील. 
विचारांत आलेसे दिसे. स्वामीचे पुण्य समर्थ आहे. परंतु तोच मुकाम 
आणखी येक दोन रोज उतमसा दिसतो. यावर जसी स्वामीची मरजी 
तपसील आरजे रावजीच लिहीतील त्यावरून विदित होईल. हे विज्ञापना. 


कमांक : २१८ इ. स.१७४७ (? ) 


बाजी राव व चिमाजी आप्पा यानी केलेल्या कराराप्रमाणे चालवावे अशी 
स्वामींची (शाहू ?) इच्छा आहे असे पत्र लेखक सदाशिवराव भाऊ याना 
लिहितो. 


१. सदर पत्रात निर्देशलेली धाकटावाडा म्हणजें शाहूची राणी 
सगुणाबाई असावी. ही राणी दि. २५ ऑगस्ट १७४८ रोजी मरण पावली 
तत्पुर्वीचे हे पत्र असावे. | ; 


ar पत्रातील गोविदरावजी. म्हणजेच खंडो. बल्लाळचे. तृतीय पुत्र 
गोविंद खंडो चिटणीस हें असावेत. छत्रपती शाहू व नानासाहेब Yaz 
या दोघांचाहि विश्वास याने संपादन केला होता. शाहूने आपल्या. मत्य समयी 
राज्याची व्यवस्था याच्याच.सल्ल्याने केली, . . gh as 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २८९ 


छ. ३ ज॥ लोवल. 
श्री 
पु॥ तीर्थरूप राजश्री भाऊ 
स्वामीचे सेवेशी . 


विनंती उपरी देहूकर गोसावी यांचा मजकूर आपण बोलावयाचा 
प्रकार लिहिला तो कलो आला. उत्तमच आहे. आज्ञेप्रमाणे बोलत 
जाऊ. परंतु राजश्री स्वामीनी बेमर्जीपणें साफ आज्ञा केली की पूर्वी 
जो तह आम्ही करून दिल्हा व राजश्री राव व आपा यानी चालविला 
त्याप्रमाणें तुम्ही चालवावें उचित आहे. जुने मोडून नवे करू लागलेस 
तर तुम्हासी आमचा ईलाज काये. परंतु हे तुम्हीं qila करूं नये हेच 
आमचे मनोभिष्ट आहे यैसे निक्षूण बोलतात. पाबळे किमपि बोलत 
नाहींत. स्वामीपासी उभयेता तुकोबाचे आहेत. तेथेंच गरम नरम 
करून विल्हेस लावावे. येथील म॥र तर असा आहे. सेवेसी श्रृत होये 


हे विज्ञापना. 


क्रमांक : २१९ O O इ. स. १७४७ (?) 
उदाजी चव्हाण ब प्रीतीराव चव्हाण: याना दिलेल्या किताबांची यादी. 
यादी-- 


हे किताब सिवाजी माहाराजानी 


१ उमदेतुल्ल उमराव बहादर | 
क्षि नाम सवछरी दिल्हा. 


प्रतीराव चवाण यास शक १७२०.कालयुर्वता 

` १ राज शक ७३ प्रभवनाम संवछर चैत्र शुध पंचमी उदाजीराव 
चवाण हिमत बहादर यास ममलकतंमदार हा किताब शाहू माहाराज 
याणी दिल्हा. | 


२९० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 
क्रमाक : २२० इ. स. १७४७ ? 


आत्मारामभट याचे घर निळंमट आष्टेकर याने घेऊन भित बांधली म्हणून 
आत्मारामाने देवालयांत उपोषण सुरं केले आहे असे उदाजीराव चव्हाण व मोरो 
चिटको हे छत्रपतीना लिहितात. 


शेवेसी विनंती. dan उदाजीराव चवाण उमदेतुलउमराव बहादर 
ब मोरो feat sara सेवेसी विज्ञापना. तागायत छ १९ रोज 
गुरुवार माहे शाबानपर्यंत स्वामीचे कृपावलोकने करून वाडियातील व 
शेवकाचे सकल वृत यथास्थित आसे. विज्ञापना ऐसीजे. वेदमुहुर्ती राजश्री ' 
आत्माराम भट आष्टेकर हे श्री चे देवालयात बायकामुलासुधा 
उपोषेत बसले आहेत. त्यास विच्यारले आसता माजे नांदते घर वे॥ 
राजश्री निळंभट आष्टेकर याणी चौकसी न होता जबरदस्तीने घेऊन 
भित घातली याजकरिता उपोषण करितो असे म्हणतात. समजोन 
सांगितले आसता ऐकत नाहीत. आजपर्यंत साहा उपोषणे जाहाली 
सेवेसी निवेदनार्थ विनंती. शेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना 


क्रमांक: २२१ ; दि. २१-२-१७४८ | 


मौजे सांगवड हा गाव हिंदुराव घोरपडे यांच्या सरदेशमुखीच्या वतनातून 


दूर करून मुरारराव घोरपडे यांच्या वतनास इनाम दिला आहे. म्हणून pa 

संभाजी gat यांचे मोकदम मोजे सांगवड यास पत्र राजश्री oe 

घोरपडे हुजूर आले आणि स्वामीची सेवा निष्ठेने करून स्वामीस संतोषी केळे ' 

असा पत्रात उल्लेख आहे. | | 
| श्री ` तालिकः 

स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७४ प्रभवनाम संवछरे फाल्गुण 

qu ४ चतुर्थी भानुवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा za छत्रपती 

स्वामी--- याणी मोकदमानी मौजे 

सिका सिका सांगवड़. an सावगाव यासी आज्ञा 

` केली अैसीजे. मौजे मार पेषजी 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २९१ 


पासून राजश्री हिंदुराव घोरपडे याकडे सरदेशमुखीच्या वतनास इनाम 
होता. त्यास अलीकडे राजश्री मुरारराव घोरपडे हुजूर आले आणि 
` स्वामीची शेवा निष्टेने करून स्वामीस संतोषी केले. याकरिता स्वामी 
याजवर कृपाळू होऊन मौजे sue पेषजीच्या मोकासियाकडून . दूर 
करून हली राव मशारनिल्हेकडे सरदेशमुखीच्या वतनास इनाम 
ज्यल तरू तृण काष्ट पाषाण निधिनिक्षेप सहीत खेरीज हाकदार व 
इनामदार करून. देह यक रास इनाम दिल्हे आसे. तरी तुम्ही सदरहू 
मौजे म॥र पूर्व गर्यादेप्रो चतुःसीमा याचे स्वाधीन करणे आणि इनाम 
मौजे म॥र यासी व याचे पुत्र पौत्रादि वौष परंपरेने चालविणे. साल दर 
साल ताजा सनदेचा उजर त करणे. या सनदेची तालिक घेऊन असल 
सनद भोगवटीयासी परतोन देणे. आणि याचे रज्यतल्बेत वर्तत 
जाणे. निदेश समक्ष. मोर्तब असे. 
रुजु संमत संमत 
_ मंत्री सरकार 
तरीख २ 
रबिलावल" gu समान 
बार सुरु सुद्र बार 
समत सुद बार बार 


. क्रमांक : २२२ दि. २१२-१७४८ 


- करवीरकरांच्या तफेने दक्षिणेचा बंदोत्रस्त करण्यासाठीं मुरारराव घोरपडे 
निघाले असता त्यांच्या .कुटुंबियाच्या संरक्षणाकरिता त्याना गजद्रगड. तालूका 
छत्रपती संभाजी दुसरे यानी इनाम दिला 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७४ प्रभवनाम सवत्सरे फाल्गुन 
:शु॥ ४ भानुवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपति स्वामी 


१. जंत्रीत ३ रबिलावले येतो. 


२९२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


यानी राजमान्य राजश्री मुरारराव घोरपडे यास दिल्हे पत्र ऐसाजे. 
तुम्ही स्वामी सेवा एकनिष्टपणे करीत आहां. आतां दक्षिण प्रांती 
राज्य बंदोबस्ती ठेवण्यास जाणार. तरी तुमचे कुटुंब सर्व ठेवणेस पोक्त 
स्थळ पाहिजे. . त्यास पेशजी :लुमचे वडीलास कैलासवासी स्वामीनी 
गर्जेद्रगड तालुका दिल्हे होते ते हल्ली पूर्ववत्‌ दरोबस्त तालुका तुमच्या 
कुटुंबाच्या संरक्षण होणेस इनाम खर्चाबद्दल दिले आहे. तरी तुम्ही व 
तुमचे वंशपरंपरा आचंद्रार्क अनभऊन सुखरूप राहणे. जाणीजे. बहुत 
काय लिहीणे सूज्ञ आहा. Wha सुध. gn अर्बन मया. 
तारीख माहे जमादिलाखर ` समत मंत्री 
२ | समत सरकार 


` बार सुरु सुद्र बार सुरु बार बार. 


क्रमांक : २२३ - दि. १-३-१७४८ 


मुरारराव घोरपडे यानी सदाशिव जगज्जीवन यास आपल्या सरदेशमुखीच्या 
बसुलातून पंधरा रुपयाचे वर्षासन नेमून दिले. 


श्री सुबराज 
नकल ` 


"स्वस्ति श्री नृप शालिवाहन शके १६६९ सोळासे येकोणाहतर 
घ्रभवनाम सवत्छर फाल्गुण शु॥ त्रयोदसी भोमवासरे'. राजश्री 
जेगजीवन गोसावी याच पुत्र सदासिव गोसावी 
गोत॑म गोत्र अस्वीलाथन सूत्र वास्तव्य करवीर सिका 
यासी: मुरारजी हिंदूराव घोरपडे वजारतमाब | 
दंडवत. तुम्ही बहुत थोर. तुमच्या कुटुंब पोशणास कांहीं उपजीवका 
करून देऊन चालवावे असे जाणून सरदेशमुखीच्या ऐवजपैकी वरशासन 
बंझपरंपरेने रुपये पंधरा १५ करार करून देऊन कमाविसदाराचे नाव 


१ वाराभमाणे तारीख काढली आहे, 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २९३ 


पत्र आलाइदा दिल्ह असे. तरी तुम्ही पत्राप्रो सदरहु वरशासन 
अन्नभवीत जाणे. यास अभ्यांतर होणार नाहीं. जाणिजे 


छ १२ माहे रबिलावल सु॥ समान आबॅन मया अलफ. रवाना 
हुजुर मोतेब असे. 
याबद्दल पत्र- 


सुभेदार व हवालदार वर्तमान भावी feu सरदेशमुखी यास 
मुरारराव घोरपडे यांचे. सु॥ समान अर्बैन,मया अलफ. 


त MÄT असे. 


क्रमांक : २२४ Ni 
मुरारराव घोरपडे यानी सदाशिव पोदार (पोतदार) यास शंभर रुपयाचे 

- व एक खेडी धान्याचे वतन' दिले 

श्री 

सिका तालीक 


स्वस्ति श्री नृप शालिव्हान शके १६६९ प्रभव नाम सवछर 
फाल्गुण Tu १३ त्रयोदसी भोमवासरे' राजश्री नारो सदासिव पोदार 
रा करवीर यासी मुरारजी हिंदूराव घोरपडे वजरातमाब दंडवत. 
तुम्हास पनाळे पंच are सरदेशमुखीचे वहिवाटीचे. आसामी 
सांगितलो असे. यासी वतन दि सालिना बी ता 

नख्त------रुपये गला कैली------दसर मापा 

१०० - १ 
येकून रुपये शंभर व गला खंडी येणे प्रो करून दिल्ह आसे. 


१ वाराप्रमाणे तारीख काढली आहे. 


२९४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


तर तुम्ही व तुमचे पुत्र पौत्रादि वौश परंपरेने अनभऊन स्वामी शेवा 
येकनिष्टपणे करीत जाणे. सदरहु सरदेशमुखीचा ऐवज सरकार जिकडे 
आज्ञा करील तिकडे आज्ञा प्रा + + + आभेंतर होणार 
नाही. जाणिजे. | 


छ १२ माहे रबिलावल सु॥ समान ada मया अलफ. र॥ FAX 
मोतँब आसे. 


TAIF : २२५ दि. २७-५०१७४२ 


सिदापा हेल्या मौजे मडलगे हा परागंदा झाला होता. त्माचे वतन त्याला 
परत मिळावे म्हणून मोकदम मौजे मडलगे याने छत्रपती संभाजी दुसरे याना 
विनंती केली असता त्यानी ती मान्य केली व शेटयरचे वतन त्याला परत केले. 


सिका 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके? ७५ शुक्लनाम संवत्सरे जेष्ट 
बहुल सप्तमी मंदवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती स्वामी 
याणी सिदापा बिन चेनपा हेल्या शेटया कसबा खानापुर ब मौजें मडलगे 
बु॥ त॥ मार यासि दिल्हे वतनपत्र यसीजे. तुजविसी मुकाम मौजे 
मार याणी स्वामी संनीध करवीरचे मुकामी विनंती केली कीं शेट्या 
मजकूर पुरातन वतनदार परागंदा होऊन गेला आहे. तो आणलियाने 
मौजे मजकूरचे पेटेची उस्तवारी होईल म्हणोन. त्यावरोन तूं पुरातन 
वतनदार तुजे चालवणे स्वामीस आगत्य. यास्तव स्वामी तुजवरी कृपाळू 
होऊन मौजे मजकुरचे शेटेपणाचे वतन पूर्ववत प्रमाणें करार कझन दिल्हे 
आहे. या वतनास कानु कायदे याची मोईन करून ardt. 


१ राजशक ७६ पाहिजे. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा २९५ 


पालक वाहतीचे बैस जकायत इनाम जमीन मौजे मजकुरी 


१ घर माफ बैठ सर पडीची तीन प्रत्तीची बिघे 
१ म्हेस ५ ४३ फसकी उकाला पानमान 
१ दुकान तश्रीफ १ 

३ 


येकूण पालक घर येक व म्हेस येक दुकान थेक बैल पाच व इनाम 
जमीन विधे तीन. फसकी व जकातीस विश्वा व पानमान तश्रीफ या 

प्रमाणे करार करून दिल्हे आहे. तरी तूं सदरहू मौजे मजकूरचे शेटे- 
` पणाचे वतन व कानु कायदे पुत्र पौत्रादि वंशपरंपरेने आनभऊन सुखरूप 
राहणे व इनाम जमीन चतुःसीमा करून आपले स्वाधीन करून घेणे 
आणि इनाम तूं वंशपरंपरेने आनभऊन राहाणे. जाणिजे. निदेश समक्ष. 


मोतँब आसे. 
तेरीख २१ a. 
जमादिलाकर सु॥ खमसेन. मंत्री सरकार 
BABS : २२६ दि, २४-७-१७४४ 


कर्नाटकातील राजकारणासंबंधींचे पेशब्यांच्या वकिलाने त्यांना faae 
हे एक महत्त्वाचे पत्र आहे. त्यात तो म्हणतो, की जिजाबाई. तोरगल येथे 
आल्या असून मुरारराव घोरपडे यांनी त्याची भेट घेतली. जिजाबाई व मुरारराव 
यांचे ऐक्य झाले असून सुबराव घोरपडे यांनी नासरजंगाकडून वस्त्रे पाठविली 
आहेत ती घेऊन ते करवीरास जाणार आहेत. तिकडून संभाजी दुसरे यांना 
घेऊन सावनूरवर स्वारी करण्याचा त्यांचा बेत आहे. | 


याच पत्रात लेखकाने श्रीरंगपट्टण, त्रिचनापल्ली, अर्काट (आरकाड) व 
तंजावर येथील राजकीय हालवालोंचा वृत्तांत दिला आहे. ग 


२९६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : SS दुसरा 


| श्री 
पै॥ छ. २५ शाबान. 


श्रीमंत राजमान्य राजश्री पंतप्रधान स्वामीचे सेवेसी. विनंती 
सेवक राजो तमाजी कृतानेक सा॥ नमस्कार विनंती. 


येथील कुशल श्रावण सूध दसमी रवीवासर मोकाम सावणूर 
जाणून स्वामीनी आपले स्वकुशल लेखन आज्ञा विरोपित गेले पाहिजे. 
बिशेष राजश्री नारोपंतावराबरी पत्र पाठवीले ते पावले असेल. सांप्रत 
येथील वर्तमान तर नवाब aaga मजीदखान याचे पुत्राचे लग्न 
छ. २७ WAT आरभ तो अखेर छ १७ शाबानी त्याचे लोकांत साडे 
करीताती. येसीयास तीकडे लग्न पत्रीका देऊन पाठतीले आहेत. सांप्रत 
राजकी वर्तमान तोरगलास मातुश्री बाईसाहेब आले आंहेत. रा॥ 
मुराररावजी घोरपडे यास बलाऊ पाठऊन भेटी घेतली. यानी दोनी 
हजार रुपये नजर बाईसाहेबास रा॥ घोरपडे याना केली. त्यानी 
संतोषी होऊन पुढ मनसुबा रा॥ घोरपडे जसे सांगतील तैसे 
बाईसाहेबानी यैकाव येसी तजवीज केळी आहे. TU घोरपडेचे भाऊ 
रा॥ सुबराव नासरजंगाकडे ' आहेत. त्यानी Agar करून करवीर 
स्वामीस नासरजंगाचे तर्फेने पाच वस्त्रे तोरगलास पाठंवीले. ते वस्त्रे : 
घेऊन बाईसाहेब व. घोरपडे उभयेता करवीर स्वामीकडे _ जाऊन 
मनसुभा करून या प्रांतास करवीर स्वामीस घेऊन येऊन भेटी करून 
'कर्नाटकाचा पैका-टका स्वामीस द्यावा सप्तरुसीचे फौज येऊ देऊ नये 
यैसे मनसुभा केला आहे. या बराबरी देऊन करवीर स्वामीकडे 
पाठवील आहेत. अंतरंग राजकारण लिहील आहे की सालाबाद पन्नास 
हजार रुपये देतो ते नगद देतो आणीक दाहा हजार जास्ती देतो. 
परंतू स्वामीचे आगमन या प्रांती होऊ नये. तहनामा लिहून दिला 
आहे तो परंतून आणून झवा यँसा करार येथील्यां येवनाजवळी 
सिवरायानी करून आपले विदीमानी यादोरायास करवीर स्वामीकडे 
रवाना केले आहेत. थोडेबहुत वर्तमान चालले होते ते रा,। नारोपंती 
सेवेसी निदीत केले असेल. u नारोपंती-: म्हणाले; होते, की, झाले 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा २९७ 


वर्तमान सेवेसी लिहून पाठवणें. येसीयास लिहिले आसे. . श्रीरंग- 
पटणाकडीळ राजकारण अद्यापी वारले नाही. पटण मजकूर येशी लक्ष 
रुपये देऊ म्हणताती. येवन म्हणतो की येक करोडी वीस लक्ष रुपये 
घेऊ म्हणतो. अद्यापी फैसळ जाले नाहीं. श्रीरंगपटणकरं बहुत मस्त 
जाले. त्रीचेनापलीची विलायत नित्य प्रतिनित्य साधीत साधीत गेले. 
येवनाचे चिती आहे की मोकदमा फैसल जाल्यावर त्रीर्चेनापलीचे 
विलायेती साधीली आहे त्याचे त्याचे गनेगार वीस पत्रे ( पचे? ) 
वीस लक्षे घ्याव यैसा हेत आहे. चंदावरचे वर्तमान पालेगाराचे 
उपद्र(व) विलळायेतीस अतीशये जाला आहे. कारभारी अणाजी 
सेटगे होता त्यांस मारून टाकीला. दुसरा मानाजीराव जाला आहे. 
त्याच्याने कारभार आटोपत नाही. या दोनी सवस्थानचे मजकूर 
था प्रकार आहे. अरकाडचे. वर्तमान चेनपटणकराचे उपद्रव अरकाडचे 
विळायेतीस बहुतसा जाला असेः येथ वर्तमान आहे की स्वामीचे फौज 
हींदुस्तानाकडे जात आहे. या साली सावणुरचे प्रांतास येत नाहींसा 
नीश्चये येथील्या वकील मजकुरानी केले आहेत. यैवजास येणप्रमाणें 
वरचेवर आणे करीत असताती. इतःपर जाले वर्तमान सेवेसी लिहून 
पाठवितो. सेवेसी येतो. विशेष काय लिहीणे हे विनंती. 


क्रमांक : २२७ ऑगस्ट १७४८ (?) 


साताऱ्याहून Mas सदाशिव पुण्यास लिहितो कीं छत्रपती शाहू राजे 
यांच्या धाकट्या राणी रोगाने जर्जर झाल्या असून त्या वाचणे ईश्वराधीन आहे. 


तीर्थरूप राजश्री बाबा ह 

स्वामीचे सेवेसी- 

अपत्यें fan सदासिव कृतानेक सा. ना) fan. येथील वर्तमान 

५ + + श्रावण वद्य नवमी पावेतों स्वामी + + + +. ऊँपे- 
करून यथास्थित असे. विशेष + + + + + पृणियास 
आल्यावर तीन च्यार बिं + + + `+ + पाठविली. परंतु 


२९८ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


येकदाहि सेवका + + + + + स्मरण करून ङृपापत्र 
पाठवावयास आज्ञा न जाहाली. येणे करून बहुत उदास आहे. मज 
पासून अंतरहि येखादे पडले असेल तर सिक्षा करणार स्वा (मि) समर्थ 
आहेत. परंतु कृपापत्र पाठवावयास विस्मर सहसा न धरावा. येथील 
` वर्तमान काहीं अधिकोतर नाहीं. धाकटीबाई' बहुत रोगानें ग्रासिली 
आहेत. येणे करून माहाराज 'फार श्रमी आहेत. राजश्रीहि रोडले 
आहेत. बाई वाचणे ईश्वराधीन आहे. सेवेसी श्रृत होये हे विज्ञापत्र. 


WAH : २२८ | दि. १८-९-१७४८ 


सनतापा व कलापा कलंतरे जैन याना वाडी रत्नागिरीचे शेटेपणाचे वतन 
दिल्याचे संभाजी दुसरे यांचे आज्ञापत्र. यांत वाडी रत्नागिरी येथे संभाजीचा 
मुक्काम असता aag वाण्यानी त्यांची सेवा केल्याचा निर्देश आहे 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७५ विभवनाम संवत्सरे अस्वीन 
बहुल सप्तमी रविवासरे क्षत्रीय कुलावंतस श्री राजा शंभु छत्रपती 
स्वामी याणी 


सिका सिका 
- केशव सुत भगवंत कृष्णाजी परशराम त्रिबक मुकादमानी वाडी 
पेशवे प्रतिनिधि . रत्नागिरी यासी 


आज्ञा केली येसीजे. सनतापा व कलापा. बिन आदापा कलंतरे जेन शेटे 
बाडी मजक्र डोंगर कसबा म॥ याचे विसी राजश्री आनंदराव शामजी 
देशपांडे प्रांत मजकर याणी करवीरचे मुकामी राजश्री नारो माहादेव 
हुजूरबाजार याकडे पत्र पाठविले. त्यावरून याणी स्वामीसंनीद्ध 
विनंति केली की वाणी मजक्र हे माहाराजाचे पायासी निष्ठा धरून 
ada आहेत. याकरिता यासी भाहाराजानी वाडी रत्नागिरी डोंगर 
येथोल शेटेपणाचे वतन नूतन करून देविल्याने माहाराजाची दोवा करून 


ese 


१ शगूणाबाई २ 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा | २९९ 


aaa आनभऊन राहतील म्हणोन विदीत केले. त्यावरून मनास आणिता 
याणी स्वामीची शेवा वाडी au री डोंगरचे मुकामी यात्रेमध्ये केली व 
हलीही शेवेची उमद धरून हुजूर आले. यास्तव यावरी स्वामी कृपाळू 
होऊन यास वाडी म॥र डोंगर येथील सेटेपणाचे वतन नूतन करून दिल्हे 
आसे. या वतनास हक व इनाम व पालक व जकात गावापँकी वं 
यात्रेपेकी याची मोईन करून दिएही असे. कलम बी तपसील------ 


गावापैकी कलमे यात्रेपैकी कलमे 
पालक घर १ दुकान १ हक दर दुकानास रुके .॥. 
" कलम केणे दर गोणीस रुके .।. ' 
१ ` कापड नगाय रुके .!।. 
वाहतीचे बैलास जकायत सिंगोटी दर रुपयेस रुके «१॥ 
माफ बैल सुमार २५ गुगुळास दर शो रुके ४३ 
सदरहु बैल हर जागा जाऊन बगाडास दर रो “६ 
हर जिनस खाते प्रोक्त करतील तेल्याचे दुकानास दररोज तेल 
त्यास जकात मार्फ १ वजन ८४८९ _ 
मोहतफे याचे घरास सािना पाने विडेची दर दुकानास दररोज 
BU .॥. . सुमार २५ 

तेले याचे दुकानास दररोजतेल दुकान पालक १ 
वजन ४८८९ _ पान विडेची दर AMA १०० 
इनाम जमीन पडीची भात रोप उकाला भुसास मूठ पसा कलम 
बिघे का। ठाणे व दर गाव रुके १ 

८४ मौजे पारळे पैकी वाणी याच्या दुकानास दर 

४३ डोंगर पैकी . सुपारी सुमार १ 

८४७ 

` मौजे पारळे येथे पालक 
..१ घर 
_५_ Feat 


६ 


. ३०० ताराबाईकालींन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


Ty कलमे गावापैकी घर व दुकान पालक व -पानारी याचे दुकानास 
दररोज पान सुमार २५ पंचवीस व वाहतीचे बैल पंचवीस. यास जकात 
माफ व मोह तर्फ याचे घरास सालिना रुपे चघीस व Feary दुकानास 
तेल वजन नवटाक व इनाम जमीन-पडीची भाते रोप fad सात व मौजे 
पारले मधील पालक At Ah व म्हसी पांच व यात्रापैकी कलमे हक दर 
दुकानास रुपेये चवीस व केणे गोणीस रुपे बारा व कापड नगास रुपे चवीस 
ब सिंगोटी दर रुपयास et दीड व गुगुळास रुपे तीन व पाने दर नगास 
शंभर दररोज पंचवीस व दुकान पालक येक व उकाला पसा मूठ व 
वाणीयाचे दुकानात दर सुपारी येक येणे प्रो करार करून शेटेपणाचे 
वतन fare असे. तरी तुम्ही सदरहू शेटेपणाचे वतन वाडीम॥।र डोंगरचे 
व या वतनास हक इनाम कानु काइदे सदरहू प्रो सातापा व कलापा 
शेटे वाडी मार यास व याचे पुत्र पौत्रादि वंश परंपरेने चालवीत जाणे, 
या पत्राची प्रती लेहून घेऊन असल पत्र भोगवटीयास देणे व इनाम 
जमीन ag: सीमा करून याचे स्वाधीन करुन देणे. . जाणिजे. निदेश 
' समक्ष. सिक्याचे मोतंब असे. 

क्रमांक : २२९ दि. २-११-१७४८ 


कसबा . वडगाव प्रांत : पन्हाळा . येथील शेट्येपणाबहुरू तंटा उद्भवला 
असता छत्रपती संभाजी दुसरे यानी रायशेट बिन सातशेट azar याचे नांवे शेटये- 
पणाचे वतनपत्र करून दिले, वादी व प्रतिवादी यांचे करीणे अर्जोजी यादव यानी 
लिहून घेतले, असा पत्रात उल्लेख आहे. 


श्री 
प्रतिपचंद्र Saa वर्धिष्णुविश्व 
वंदिता शंभु छत्रपते मुद्रा राम सुनु विराजते . 
(शिका वर्तुळाकार) 


१ सातापा व कलापा या दोवांचे वतन चालवावे म्हणून महाराणी जिजाबाई 
यानी मुकादम मौजे पोरळे याना दि. १२-०-१७४८ रोजी धाडलेले आज्ञापत्र 
FITT आहे. 


ताराबाईकालीन कागंदपत्रे : खंड दुसरा ` ३०१ 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके १७५ विभवनाम' संवछरे कातिक 
बहुल अष्टमी सौम्यवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शंभु छत्रपती 
स्वामी याणी रायशेट बिन सातशेट sear क॥ वडगाव प्रा पनाळा 
: यासी दिल्हे वतनपत्र यसाजे, तुजेविसी तफे म॥ 
सिका सिका चे देशमुख व देशपांडे व को म॥ चे मोकादम 


वराम याणी करवीरचे मुकामी स्वामी संनिध विनंती 
निधी केली कीं रायशेट शेटया यामध्ये व समशेट बिच 


तमशेट शेटया को म॥ यामध्ये वतन संबंधे 
वडील थोरपणाचा कजिया लागला होता. त्यास हर दो जणाची मनसुनी 
पेशजी राजश्री अजोंजी यादव याणी समडोलोच्या थळास कडील 
दिल्ही तेथे थलकरी याणी हर दु जणाचे करीने लेहून घेतले आणि 
या खुरी (?) करावी तो arate पलोन गेला. त्या उपरी मागती A 
तिले यांनी दुसरे थल मौजे आलासचे थलास पाठविले. तेथे थलकरी 
याणी हर दु जणाचे करिने व जमान कतबे'लेंहून धेतले आणि साक्ष 
मौझे मनास आणिता समशेटीची साक्ष पुरावेनासी जाहली. गोष्ट 
त्याकडे लागली पाहून THT केले. गलेल कागद लिहून दिल्हा आहे जे 
आपण करिन्या प्रा। साक्ष मौजे पुरऊन देईन. त्यास साक्ष पुरवली 
नाही. मतसुबी आपणाकडे लागली असे पंचाइत | मते जाहले तेव्हा 
वलोन गेला. रायशेट अडीच तीन वर्षे थकत राहिला. समशेट व 
साबशेट हे थलास हजीर न जाहले पलोन गेले. त्या उंपरी थ(ल)करी 
` याणी पत्र लेहून दिल्हे. तेथे लिहिले जे समशेट व साबशेट थकून TAT 
गेले गैर हजीर जाहले. मनसुबी त्याकडे लागली यसे. पाचाचे मते 
जाहले यसे पत्र देऊन रायशेट शेटया यांस पाठविले. त्यावरुन हाली 
BAT हर दुजणास आणोन मनसुत्री मतास आणिता हुजुरूनहि समशेट 
पलोन गेला यसे आहे. याकरितां माहाराजानी सेटेपणाचे वतन रायशेंट 
बिन सातशेट शेटया याचे दुमाला करावे म्हणोन विदीत केले. त्यावरून: 
मनास आणिता तू मनसुबीमुळे थली खरा जाहलास व भोगवटाहि शेटे- 
पणाचा तुजा. चालत आला याकरिता को AN चे शेटेपणाचे वतन तुजे 
दुमाला केले आसे. समशेट बिन तमशेट व साबाशेट रोटे भाऊबंद याणी 
भाऊवाटा खाऊन असावे. शेटेपण बुवा करावे. शेठेपणाचे कानु 'काइदे 


३०२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


पुरातन चालत आहेत त्याप्रमाणे करार करून दिल्हे असे. 


इनाम यदलशाही जमीन साटया मागे तश्रीफ व , 
i तागडी १ 
तेल घाण्यास अठवडा वजन साली व धनगर व कोष्टी 
oF, खाटीक व पेंढारी सालीना 
रुके तीस 
- १०० 
बैल आठवडेस + + + + + दररोज कुटाली मापास खरेदी: 
होलीची पोली १ TH दर गोणीस कैली ४८ = 
फसकी SHAT १ होईल तेथे. 
येणे प्रो इनाम पाव चावर व तेल आठवडा घाण्यास TAAT 
व जकात माफ. FE NS ee 2 शिक्याचा मोर्तब असे. 
क्रमांक : २३० | = दि. ५-१-१७४९ 


दरमहा चार रुपये वेतनावर तुमची जकात वसुलदार म्हणून नेमणूक केली 
आहे. तरी काम निष्ठेने करावे. म्हणून येसाजी घाटगे नामजाद व कारकून 
किल्ले प्रसिध्द॒गड याचे कृष्णाजी रामजी धवन यास पत्र. 


राजश्री कृष्णाजी रामजी धवन 
जकात उभरजा गोसावी यासि 


स्नेहांकित यसाजी घटगे नामजाद व कारकून किले प्रसिधगड 
रामराम. gu तिसा आरबेन मया आलफ. जकात मजकूरची निघाव"- 
तुम्हास सांगितली आहे. तरी घंदा-त्रंदा-निष्टेवे करीत जाणे. तुम्हास 
याची मोईन दर माहे रुपये ४ चार वेतन केले असे. जाणिजे, 


छ २६ मोहरम 


frat = देख रेख 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३०३ 


क्रमांक : २३१ दि. २०-३-१७४९ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी महादेव भट अष्टेकर यास तीन विधे जमीन 
इनाम दिली. राज्य क्रांतीत आपले वतनाचे कागद नष्ट झाले असा उपर्युक्त 
ब्राम्हणाचा दावा होता. 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७५ शुक्लनाम संवत्सरे चैत्र बहुल 
सप्तमी सोमवासरे? क्षत्रीय कुलावतंस श्रीराजा शंभु छत्रपति स्वामी याणी 
वेदमूति राजश्री माहादेव भट.बिन तागेश भट उपनाम आष्टेकर गोत्र 
जामदग्नी सूत्र आश्वलायन वास्तव्य मौजे सोळांकुर तर्फ तारळे यासी 
दिल्हे इनाम पत्र ऐसीजे. तुम्ही करवीरचे मुकामी स्वामी संनीध विदीत 
केले की आपणास इनाम जमीन मोजे सावर्डे बिघा ८१ व मोजे पेणारी 
बिघा “१ एकूण बिघे दोन बिघे पुरवी पासोन चालत आहे. पत्रे होती 
ती राजत्रांतिमुळे गेली. इनामाचा भोगवटा चालत आहे. माहाराजानी 
नवीन पत्रे भोगवटीयासी करून देविली पाहिजेत म्हणून (दिले इनाम 
वगैरे) | 


तेरीख १११ रबिलाखर gi तिसा अर्बेन मया. 
क्रमांकः २३२ , दि. २८-३-१७४९ 


करवीरचे छत्रपती संभाजी दुसरे यानी गोव्याच्या व्हाइसराँयला पत्र 
पाठवून वाटाधाटीसाठी एकादी वजनदार व्यक्ति आपणाकडे पाठविण्याची सूचना 
केली होती. त्याला व्हाइसरॉयने उत्तर पाठविळे की वाटाघाटी कशाच्या ते 
अगोदर कळवावे. 


१ जंत्रीप्रमाणें सप्तमीला बुधवार येतो. | 

२ मुसलमानी तारखेप्रमाणे इंग्रजी तारीख २० मार्च पडते. त्या दोन्ही तारखा 
चैत्र बहुल सप्तमीशीं जुळत नाहीत. जंत्रीत चैत्र बहुल सप्तमीला सोमवार 

न येता बुधवार येतो. म्हणून मुसलमानी तारखेप्रमाणे इंग्रजी तारीख काढली 


आहे. 


३०४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


संभाजी राजे यांस 
मी हळदोणे'येथीळ किल्ल्यात असतां मला आपले पत्र मिळाले. 
पोर्तुगालचे बलाढय राजे माझे स्वामी यानी मला हा किल्ला कावीज 
करण्याची आज्ञा केली होती. हा किल्ला स्वामीच्या सैन्याने घेतल्याने 
मो त्याला भेट दिली. 


आपल्या पत्रावरून मला कळले की, आपले आगमन मेलुंडी येथे 
झाले आहे. ह्या बातमीचे मी स्वागत करतो. तथापि मी नेवती येथे 
असता मला जर ही बातमी कळली अप्तती तर आपणास भेटण्यास व 
आपणाशी बातचित करण्यास मला आनंद झाला असता. या राज्याशी 
असलेली आपली मैत्री पुरातन आहे. ती टिकविण्याच्या बाबतीत आपण 
कसूर करणार नाही याची मला खात्री आहे. माझ्या मैत्रीच्या बाबतीतहि 
निर्शिवत असावे. त्याचा प्रत्यय आपणाला नेवती येथे आलाच आहे. 
कारली येथील नदोत ज्या नौका होत्या तींत भोसल्यांच्या काही नौका 
होत्या. पण ह्या नौकाना उपद्रव द्यायचा नाही असा हुकूम मी काढला. 
त्याचप्रमाणे मेळूंडीच्या बंदरातहि भोसल्यांची सहा गलबते आश्रयास 
येऊन राहिली होती. ती बळजबरीने घेण्याचा मी प्रथत्न केला नाही. 
त्यावेळी मी आरमाराबरोबर नेवतीला होतो व भोसल्याची गलबते 
तेव्हा मेळूंडीच्या बंदरात होती. आपण मला कळविले आहे की, एकादी 
व्यक्ति वाराघाटीसाठी पाठवावी. या वाटाघाटी तहाच्या असाव्यात 
असे मी गृहीत धरतो. तसे जर असेल तर आपणास कळवाथचे आहे 
की, पूर्वीच्या तहाचा” भंग होण्यासारखे कोणतेच कृत्य माझ्या हातून 
घडलेले नाही. आपणहि आपल्या मेलुंडी येथील लोकाना ताकीद द्यावी 
की, गोव्याच्या व्यापाऱ्याना किवा त्यांच्या नौकाना मेलुंडी . बंदरात 
उपद्रव देऊ नये. कारण, आपल्या नौकाकडून गोव्याच्या नौकाना 
उपसर्गे होतो ही तक्रार नेहमीचीच आहे. यापुढे जर ही तक्रार माझ्या 
कानी आली, तर आपल्या नौका विरुध्द मला उपाय योजना करणे 


~ 


१ हा तहं मार्च १७१६ मध्ये झाला. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३०५ 


भाग पडेल. यंदाच दक्षिणेकडून आलेल्या काही नौकांची आपल्या 
नौकाकडून हानि झाल्याची तक्रार आल्याने मला हा इशारा दावा 
लागत आहे. ही गैरसोय दूर करणें आपल्या हाती आहे 


Th शामाजी व मालोजी मोलप यांच्या बोलण्याप्रमाणे जर्‌ 
आपणाला भोसल्यांबाबत बोलणी करायची असतील, तर मला त्याचे 
स्वागत करावेसे वाटते. मला आठवते की, गेल्या वर्षी आपण तुकू 
शामाजी व नार सावंत या दोघाना माझ्याकडे पाठवून आंग्याविरुद्ध 
मदत मागितली होती. आपण मला वचन दिले होते की, मी जर 
आपणाला मदत केली, तर आपण मला भोसल्याविरुध्द सेन्याची मदत 
करूं. या मोहिमेत जो प्रदेश आपण घेऊ त्याची दोघांमध्ये विभागणी 

रण्याची सूचना आपण केली होती. या शिवाय आपणाला माझ्याशी 
दुसऱ्या एकाद्या प्रश्‍ताबाबत जर बोलणी करावयाची असतील तर 
आपण्‌ माझ्याकडे आपला एखादा विश्‍वासू मनुष्य पाठवून मला त्याची 
कल्पना करून द्यावी. त्या शिवाय मला कुणाशी बोलणी किवा. TA- 
व्यवहार करायचा ते कळू शकणार नाही. आपण मला शस्त्रवेद्य 
पाठविण्याबद्दल लिहिले होते. शस्त्रवेद्य पाठविण्याची मी तयारी वली 
होती. परंतु एकजण आजारी पडल्याने लगेच त्याचे जागी दुसऱ्याची 
नेमणूक केली. त्याला घेऊन जाण्याबाबत मी आपल्या माणसांशी . 
बोलणी केली. त्यानी त्याच्या प्रवासाची व्यवस्था कां केली नाही ते 
ती माणसे आपणाला सांगतील. 


गोवा २८ ATT १७४९. 


— ot a ee 


क्रमांक ! २३३ ... दि. २९-३-१७४९ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी agata भेट दिली,. त्या वेळी नरसप्पा.. 
ब होनप्पा शेटये यांनी त्यांची चांगली सेवा केली म्हणून त्यानी त्याना मौजे 
सोठाँहूर I अर्धा बिघा जमीन इनाम दिली 


३०६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


श्री 
शिका 


स्वस्ति श्री राज्याभीषेक शके ७५ शुक्लनाम संवत्सरे चेत्र बहुल 
सप्तमी सौम्यवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्री राजा शंभू छत्रपती स्वामी 


mi नरसपा बीन शिवलिंग व होनपा सेटया मौजे सोळांकूर त॥ 
तारळे यांसी दिल्हे ईनामपत्र येंसीजे. 

जिका असे शिका असे स्वामीची स्वारी जंजीरे सीधेदुर्गास 
जाली तें समई मौजे मजकुरी मुकाम 

जाहला होता. तेव्हां तूंवा स्वामीची सेवा येकनिष्टेने केली त्याजवरुन 


स्वामी तुजवरी संतोसी होऊन तुज नूतन अर्जी इनाम कुलबाब कूलकानू 
जमीन मौजे मजकूर पेकी भात रोप कीर्दीची दुपीकी विसा पांडाच्या 
बिघयाने सेत aed पेकी नजीक थलगांव परगांवंचे पश्चीम जागीं 
बिघे cu. अर्ध बीघा इनाम दिली असे. तरी तूं सदरहू जमीन 
चतुःसीमा करुन घेऊन आपले स्वाधीन करुन घेणे आणि इनाम जमीन 
तूं व तुजे (पुत्र पौत्रादि) वंशपरंपरेने अनभऊन सुखरुप राहणे. 
निदेश समक्ष. 


मोर्तब असे .. रुजु 


तेरीख २१ 
रबीलाखर' gu तीसा अर्बेन 


क्रमाक : २३४ दि. २७-५-१७४९ 


छत्रपती संभाजी दुसरे यानी सिदाप्पा हेल्या याचि मौजे मडलगे या गावचे 
शेट्येपणाचे वतन पूर्ववत चालूं ठेवले. 


१. २० रबिलाखर पाहिजे. 


तारावाईँकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३०७ 
सिका 


स्वस्ति श्री राज्याभीषेक शके ७६ qona संवत्सरे जेष्ठ 
बहुल सत्पमी मंदवासरे atta कुलावंतंस श्री राजा शंभू छ्त्रपती 
स्वामी थांणीं Ram बिन चेनपा Bear शेट्या कसबा खानापूर व 
मौजे मडलगे बु॥ ता मार यासी दिल्हे वतनपत्र थसीजे. तूजवीसी 
मुकादम मौजे सार (परगणा) यांणीं स्वामी संनीध करवीरचे मुकामी 
विनंती केली की शेट्या मजकूर पुरातन वतनदार परागंदा होऊन गेला 
आहे. तो आणलीयाने मोजे मजकुरचे पेटेची उस्तवारी होईल 
म्हणोन. त्यावरोन तूं पुरातन वतनदार तुजें चालवणें स्वामीस आगत्य 
यास्तव स्वामी तूजवरी कृपाळू होऊन मौजे मजकूरचें शेटेपणाचें वतन 
पूर्ववतप्रमाणे करार करुन दिल्हे आहे. या वतनास कानु कायदे याची 
मोईन करुन दिल्ही. . 


पाळक वाहतीचे बैलास जकायत इनाम जमीन मौजे 


१ घर माफ वेळेसर मजकुरी पडीची 

१ म्हैस & तीन प्रतीची बीधे ८३ 
१ दूकाने फसकी उकाला 

3 


जकायतीस थरूभरीत व पानमान तश्रीफ १ 
थलमोड दर गोणीस १ 


येकण पाळक घर येक व म्हैस येक दुकान येक बैल पांच व 
इनाम जमीन बिघे तीन व फसकी व जकातीस विश्वा व पानमान 
तश्रीफ या प्रमाणें करार करुन दिल्हे आहे. तरी तूं सदरहू मोजे 
भजकुरचें शेटेपणाचे वतन व कानु कायदे पुत्रपौत्रादी वंशपरंपरेने 
आनभऊन वतनाची सेवा करून सुखरूप राहणे व इनाम जमीन 
चतुःसीमा करुन आपले स्वाधीन करुन घेणें आणि इनाम तूं वंशपरंपरेने 
आनभऊन राहणें. जांगीजे निदेश समक्ष मोतेब आसे. शि 


३०८ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


तेरीख २१ संभू 7 
संत्री सरकार 
जमांदिलाकर gu खमसेन २. FNS 
SAH : २३५ l दि. १९-६-१७४९ 


कृष्णराव भगवंत आमात्य यानी छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्या आज्ञापत्रा- 
asa भिकभट फणसरकर या नावाच्या ब्राह्मणास तीन fat जमीन इनाम दिलो. 


` आज्ञापत्र समस्त राज्यकार्यं धुरंधर विश्वास-निधी. राजमान्य 
राजश्री कृष्णराउ भगवंत अमात्य याणे वेदमूर्ती राजश्री भिकंभट बिन 
नारायण भट उपनाम फणसरकर गोत्र अन्रिसूत्र आइवलायेन वास्तव्य 
का। देवले gu खमसँन मया अलफ. दिल्हे भूमी इनामपत्र यैसेजे. 
सालवणचे मुक्कामी येऊन आपला योगक्षेम चालणेविसयी विदित केले 
त्यास ब्राहमण वैदिक साक्षर कुटंबवत्सल याचा योगक्षेम चालावा 
लागतो. येविसी महाराज राजश्री छत्रपती स्वामीचे आज्ञापत्र सादर 
आहे त्यावरुन तुम्हास हे इनामपत्र करुन दिल्हे असे. तरी महालकरी 
व देसाई देशपांडे व गावकर याचे विद्यमाने चतुःसीमा करुन (तीन 
बिघे) जमीन आपले स्वाधीन करुन घेऊन लावणी करुन उपभोग करुन 
- स्नान संध्यादि दाटकर्मे करुन राज्यास कल्याण. इच्छन सुखरुप राहण 
इनाम तुम्हास व तुमचे पुत्र पौत्रादि वंशपरंपरेने अनभवीत जाणे 
जाणिजे. छ १५ माहे. रजब. . 


क्रमांक: २३६ दि. २९-८-१७४९्‌ 


बाब राव शंकर दिनकरराव चिटंणिवीस याना तीन बिघे जमीन इनाम 
दिली आहे. तरी ती चार्लवावी म्हणून छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे कृष्णराव 
पंडीत आमात्य याना पत्र = , 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३०९ 


श्री - तालिक 


स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शके ७६ शुक्लनाम संवत्सरे? भाद्रपद 
बहुल त्रयोदसी भोमवासरे क्षत्रिय कुलावतंस श्रीराजा शंभू छत्रपति 
स्वामी याणी समस्त राजकार्य॑धुरंधर विश्वासनिधी राजमान्य राजश्री 
कृष्णराव पंडित आमात्य यासी आज्ञा केली यसीजे. राजश्री बाबुराव 
शंकर दिनकरराव चिटणिवीस. याणी स्वामी सनीध करवीरचे मुकामी 
विनंती केली जे राजश्री दादाजी पांडुरंग feu चिटणिसी यासी 
सेवकाकडे मौजे गुडाळ व मौजे पणुत्र दोन गाव चालतात. या गावात 
इनाम करून द्यावे म्हणोन विनंती केली. यावरून दादाजी पांडुरंग 
याजवर स्वामी कृपाळू होऊन मोजे गुडाळ a तारळ या गावी 
विसापांडाच बिघे प्रो किर्दीची जमीन बिघे ५३ तीन दिल्ही आस. 
तर तुम्ही सदरहू जमीन यास व याचे पुत्र पौत्रादि वंशपरंपरेने इनाम 
चालवणे. प्रतिवर्षी नवीन पत्राचा हुजुर न करणे. या पत्राची प्रति 
लेहून घेऊन आसल पत्र भोगवटेस मा।रनिलेकडे देणे. जाणिजे. बहुत 
लिहिणे तरी सूज्ञ आसा. मोर्तब आसे. 


बार बार 


क्रमांक : २३७ दि, ३१-१०-१७४९ 
छत्रपती संभाजी दुसरे यानी नारायण भट व जिवाभट लडकते यांचे बारा 


fat जमिनीचे इनाम पूर्ववत चालू ठेवले, त्यांची सनदापत्रे जीर्ण झाल्याने नवीन 
पत्रे करून दिली पाहिजेत, अशी त्यानी विनंती केली होती, 


स्वस्ति श्री राजाभिषेक शके ७६ शुक्लनाम संवत्सरे कातिक शु॥ 
प्रतिपदा भोमवासरे क्षत्रीय कुलावतंस श्रीराजा शंभू छत्रपति स्वामी 
याणी मुकादमानी देहाये गावगन्ना ता तारळे यासी आज्ञा केली 
ऐसीजे. वेदमूर्ति नारायण भट बिन आणा भट व नरहरी भट बिन्‌ 


१. अधिक भाद्रपद, पाहिजे. 


३१० ताराबाईकालीन कानतपत्ने : खंड दुख 


जिवा भट उपचाम बडकते गोत्र अत्री सूच WT TSE स] 
तारळे याणी करवीरचे wy स्वाती संभीध तिनंती केळी का आवण 
आगंतुक wat मजकुरी बहुत दिवस आहो. आपणास राजेश 
श्रीकांताचार्ये पंडितराव यानी शान खमस सया sie छ ५ 
जमादिलावली भमि इनास करून दिली आहे. त्याप्रमाणे उपभोग करीत 

हो व माहाराजांचीही पत्रे इनामाचीच आहेत ती जीर्ण जहाली या 
करिता माहाराजानी नवीन पत्रे भोमवटयासी करून दिळी पाहिजित 
म्हणून विदित केळे व जीणे पत्रे निवेदन केली. त्यावरून स्वामीनी 
पेशजी प्रो यासी इनाम जमीन करार करून दिली असे. गावगञ्चे जमीन 
विवे ०१२ (इत्यादि) 


निदेश समक्ष 
तेरीख २९ 
जिल्काद सु॥ खमसेन मथा. 


काक : २३८ इ. स. १७४९-५० 


अनाजी साठम याच्या चार म्हशी व एक कालवड भालवडी' नेण्यात 
येणार आहेत. तरी त्यांच्यावर जकात आकारू नये म्हणून नाना साहेव पेशे 
यांचे कमाविसदार, चौकीदार, बाजेलोक व जकाती महालानिहास याना पत्न 


श्री 


श्री 
राजाशाहू नरप 
ती हर्षनिधान 
बाळाजी बाजीराव 
प्रधान 


१ श्री कराचार्य पाहिजे. 


तासंबाईकालीन कागदपत्रे : खेड दुसरा ३११ 


दस्तक सरकार राजश्री पंतप्रधान ताहा कामाविसदारान व 
चौकीदारान व बाजे लोकानी व जकाती महालानीहाय सुरु सन खमसेन 
अया च अलफ. राजश्री अनाजी साठम याच्या म्हसी ४ चार व पाडी 
एक भालवडी प्रगणे कल्याण येथें नेतील. त्यास कोणेविसी मुजाहिम 
नं होणे. जकातीचा तगादा 'न कर्णे. जाणिजे छ. २४ (लेखन सीमा ) 


gala: २३९ | दि. २९--२-१७४८ 


संस्थानचा थकलेला ऐवज अहिलोजी यादव व आप्पाजी जनादेन' यांच्याकडे 
द्यावा म्हणून महाराणी जिजाबाई यांचे सोधे संस्थानचे अधिपती सदाशिव नाईक 
यांस पत्र, 


श्री असल 
राजश्री सवाई इमडी सदाशिव नाईक सोधें यास 


श्रीमंत सकल सौभाग्यादि संपन्न मातुश्री जिजाबाई साहेब उपरी _ 
येथील क्षेम फाल्गुण शुध द्वादसी इंदुवासरे' पर्येंत विष्णुता जाणोन 
तुम्ही आपणाकडील निजानंद वैभव लेखनी प्रमोदवीत आसावे. यानंतर 
संस्थान मजकूर यानियेत द्रव्य प्रति वरशी झाडयानिसी पोहचावा तो 
सुरळित निका यैवज पोहचत नाही. आजीपयँत बाकी म्हणता 
संवस्थानाकडे बे मोबलग टका राहिला आहे ays संवस्थानासी 
कसालाही पडतो. सुरळीत निका येवज हुजूर पोहचलियाने संस्थानावरी 
कसाला पडणार नाही. साहेबास संस्थानची ममताहा लागेल ते बेत 
नाही तेव्हा चिती प्रकारांतर भासोन कोणाची ममता कोण्हासीही 
नाहीसे होऊन ar ward होत जाते हा अर्थ चिती धडतर समजोन 
आजीपर्येत राहिला यैवज.व साल मजकूरचा द्रव्ये अधिकोतर झाडया- 
निप्ती राजश्री रामाजी भास्कर हेजीब व भगवंत भणश यांच्या विदमान 
निकाल करून हुजुरून राजश्री आहिलोजी यादव व आपाजी जनादन 


१ वारा प्रमाणे तारीख काढली. आहे. 


३१२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


पाठविले आहेत याचे पदरी घाळून हुजूर रवाना करून देणे. येविसी 
तुम्ही दि॥ लोकावरी लोस्ती मानील तरी सहसा न मानणे. येविसियास 
विस्तर आर्थ Sadar muse व दोघे हेजिवास आज्ञा करणे ते 
केली आहे. आशेनरूप तुम्हासी सांगतील ते ध्थानासी आणोन 
संवस्थान मजकूरचे सवरक्षण ब साहेबाची कृपा लुम्हावरी जेणेकरून 
होत असेल ते तुम्ही करणे. . पत्री विशेषा आर्थ तुम्हासी मिरोपावे 
यैसे नाही. यावरी तुम्ही बुधिमंत आसा. निरंतर पत्रार्थी साहेबास 
संताशावह होत ते करणे. जाणिजे. छ १२१ रबिळावल. ( बहुत 
काय लिहिणे तरी सुज्ञ असा ).१ 


गोळ शिका (यातील अक्षरे लागत नाहीत). 


JET सन समान MÄT मया अलफ. 


क्रमांक : २४० 7 इ. स. १७४९ पूर्वीचे 


सोँधे संस्थानच्या खंडणीच्या व्यवहारासंबंधीचे संस्थानाधिपती सदाशिव 
नाईक यांचे छत्रपती संभाजी दुसरे याना पत्र. यांत पोर्चुगिजानी पंचमहालावर 
स्वारी करून मुलुखाची नासाडी केली, बंड करून जाळपोळ 'केली असा उल्लेख 


आहे. i 
__ माहाराज राजश्री शंभू छत्रपति 
गोसावी यासी- 
श्रीमत्सकल गुणालंकरण अखंडित लक्ष्मी अलंकृत परोपकारपुर + 


+ + 
स्ने॥ सवाई इमडी सदाशिव राजेस्वरू सोधा शरणार्थी, येथील 
कुशल जाणोन भाहाराज---स्वामी याणी स्व साम्राज्याद्खिल वैभव 


लेखन करून चिताल्हाद होयतो अर्थ करीत गेले पाहिजे. साप्रंत 


१ जंत्रीत ११ रबिलानल येतो. 
२ () अक्षर aon निराळे. 


ताराबाईकाळीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३१३ 


राजश्री रामाजी भास्करपंद व रो भगवंत गणेशपंत हे उभयता हेजिवी 
संस्थानातून यैलिकडे काही गैवज sgo होऊन अला नाही स्हणोन 
विनंतो करून घेतले. करिता अपूर्व वाटले. अश्यास अतां राजेश्री 
रायाजी गणेश ब नारोराम थाचे विद्यमाने आजी तागायेत नख्ती व 
चिठीया व छाले बजिनस अर्धा करून जो पावला age त्याचा हिसेब 
रास्ता लेहून पाठवणे. तेणेप्रमाणे gasp 4 + + खर्च पडेल. 
यास जो दिगर करून यैवज पावला असोन तफावतीने लेहिलेयास 
संस्थानास अप्रापाणिकता येऊन खरावीस कारण होईल व पावला 
ATH मजरा पडणार नाही म्हणोत तपसिले लेखन करून पाठविले. 
पत्र वरून अभिप्राये समजोन आपले हुजरे थाणी सांगितलेवरून 
अत्यादचर्य प्राप्त जाहाले. का जे पूर्वीपासोन थोरले कैलासवासी 
माहाराज--स्वामी याणी संस्थानचे सर्वार्थी संरक्षण करावे म्हणोन 
भाषा. + =+ पत्रे सादर केल्यापासून आजवर येकनिष्ठेने वर्तणूक 
करावेयास संस्थानातून अंतर न जाहाले. येखादे वस्ती: संस्थानावर 
कसाला पडिला तरी माहाराज स्वामी संस्थानचे सुखदुख निवेदन 
करऊन काहीतरी सोडमोफळ करून संस्थानचे ऊर्जित करावे 
म्हणोन सांगून घेतलेवर माहाराज स्वामीनीही हे संस्थान सवार्थी 
स्वकीये तेव्हा सांगोन धेतलेचे चिती धरून सोडमोकल करून देऊन 
संस्थानचे संरक्षण करून कीति संपादिलीच. परंत यैसे हिशेब विषई 
अंतर दिसोन हे प्रकारे पत्र सादर जाहाले म्हणावयाचे किमपि घडोन 
आले नाही. तेसेच अजच हे प्रसंगी घडोन न आले तरी हेही संस्थानचे 
स्वहितच का जे अजपावेतो भलता प्रसंग असिला तरी हेजिबचे 
विद्यमानेच अर्ज करऊन कारण करून घेत होतो. अशास बजिनस पत्र 
सादर जाहाले तेव्हा संस्थानची . नातवानी जी आहे ती खुद चितास 
अणून चालऊन द्यावे म्हणोनच. न हून दुसरा विचार नाही. तर 
संस्थानास कांही हेजेव मhरनिलेतिच माघाही कार्य शेखर करून 
दिल्ही व पुढेही तेच देणार म्हणावे याचा अर्थ नाही. कोण्ही विचारास 
माहाराज----स्वामीनीच पूर्वीही संस्थानची संरक्षणा केली होती. 
अताही ततोप्याधिक करणार हा निश्चये पूर्ण केलाच आहे. अशास 


३१४ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


` मारनिले हेजिबचे मु ला जे जे संस्थानातून पावला यैवज त फु + 
+ + करून लेहून पाठक म्हणावेयाचे नाहीच. ह्याकरिता 
उभयता म॥निळे हेजिब विद्यमाने फजीसाहा साळा पोटी पावला 
यैवज सदरहू लेहिलेप्रो सेणवी म॥रनि विद्यमाने लेहून पाठवाव 

तरी रो रामाजी ata आपले धंदे 


श्री सौंदा करिता आपले धण्या सनिधेस गेले आहेत. 
नगरे शस्य प यास्तव रो नारोराम यास बोलाऊन घेऊन 
t + + उभयता हेजीब गुजारतीने साहासाळा 
ब GAT जो येवज पावला आहे तो रुजू पाहून 


| प्रत्येक जाबिता लेहून पाठविला आहे 
तेणवरून अवगत होईल व आणिखी काही ġa पाठऊन द्यावा 
म्हणोन केले असता गोमांतकचे फिरंगीयाचा शाहा पंचमाहालावर 
पडोन मलक सर्वही लुटला. बंड करून जाळून फना केले. करिता 
` फार कौ बि ड नासाड जाहाला. तंनिमित्ये सद्यः यैवज पाठवावेयास 
अनुकूल घडोन आले नाही. यैसेच वर्षे त्रिवर्षी कसाला पडत जातो. 
तणेकरून पैकेचे उत्पन्न राहून संस्थान म्हणावेयाचे एक नावमात्र 
राहिले अहे. म्हणोन हजूरचा यैवज पावावेयास दा रण नाही. जाहाले 
करिता पेशजी संस्थानचे जासोद जोडी समागमे पत्र सादर केले. 
मध्येही काही सोडमोकळे करिता लेहावेयाचे लेहून संस्थानचा बचाव 
होय व हुजूरचा यैवज पावला म्हणावेयाचे करून संस्थानचे संरक्षणा 
` केली म्हणावेग्राचे यश पदरी घ्यावेच. म्हणोन लेहिले होते. तेणे 
चरून तो अवगत जाहालेच असेल. अताही लेहिले जाते जे संस्थान 
सकलार्थी नातवानीस पडले आहे. . तेव्हा गोसावी यानीच साभिमान 
धरून चालऊन घेतले तरीच ऊजित होऊन माहाराज---स्वामीस 
कीति येईल. न होन दुसरे विचारे संस्थानचा परिणाम किमपि 
लागणार नाही. हा घट भरोसा धरिला आहे. हे अभि: कित्तेक राजेश्री 
शिवैया मर्जवार्ती व वीरभद्रैया लेखन करिता सर्वही चितारूढ 'होईल. 


सर्वज्ञाप्रति विस्तर काय ल्याहावे---- * 
- श्र 
शंभ लिग सिका 
ते 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३१५ 
काँ : २४१ इ. स. १७४९ पूर्वीचे 


सोँधे संस्थानची खंडणी नानासाहेब पेशवे यांजकडे देत जाणे म्हणून 
छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे संस्थानाधिपती सदाशिव नाईक यांस पत्र, 


आसल 


राजश्री सवाई इबडि सदासिव 
नाईक सोधे गो। यासी-- 


॥द अखंडित लक्ष्मी आलंकुत राजमान्य प्रति राजश्री उपरी 
संस्थान मजकूरचा मामला हुजुरून राजश्री बाळाजी पंडित प्रधान 
याजकडे दिल्हा आहे. त्याप्रमाणे करार असे. तरी तुम्ही पंडित 
म॥रनुलेकडे WT होऊन संस्थान मजकरचे तोफियाचा येवज बाकिचा 
व साल मजक्रचा सुरळीतपणे देत जाणे. उजूर न करणे. संस्थानचा 

यैवज पंत प्रधान हुजूर पावता करितील. तुम्ही 

R RN . यैवज देत जाणे. जाणिजे 

a afe (बहुत काय लिहिणे) 
दिता शंभु छत्रप 


र्मुद्रा रामसुनों | मर्यादेयं 
त्रिराजते विराजते 
क्रमांक : २४२ इ. स. १७४९ नंतरचे 


संस्थानची खंडणी सावनरी होनास साडे तीन रुपये चवळ या मूल्पान 
घ्यावी अशी सोँधे संस्थानचे अधिपती agafen नाईक यानी छत्रपती भाजी 
दुसरे याना विनंती केली असता त्यानी.ती मान्य केळी. छत्रपतींची स्वारी या 
संस्थानात झाल्याचा निर्देश या पत्रात आहे. 


( ) निराळया वळणाची अक्षरें 


३१६ ताराबाईकालीच कागदपते : खंड दुरा 


शी 
गालील 
राजश्री सवाई बसवछिग नाई 
सोधे गोसावी यास--- 
अखंडित लक्ष्मी आकृत राजभान्य गति राजनी राजा झे 
छत्रपति. उपरी गतवर्षी स्वामीची स्वारी तुभव्या देखात जाहाकी ते 
प्रसंगी घास दाणियाचा यैचज इ॥ सन सलास ता सन खमस येवू चाळे 
तीन हा यैवज तहा प्रभाणे हुजूर यावा. त्यास रायजुरी होगास रुपये ३। :- 
सवातीन रुपये चबल प्रमाणे निखे करून येवज यावयाची आज्ञा केळी 
होती. येसीयास संस्थानावरी कसाळा पडिला, देशात उत्पन्न 
संस्थान रिक्‍त जाले आहे. याकरिता पूर्वी पासून होनास साडे तीच * 
चवळ प्रमाणे faa चालवावा हिशेव रुजू करवावा भहुणूत eet नहुता 
प्रकारे हुजूर लेहून पाठविले. राजश्री भानजी बळाळ तानाजी aa 
याणी तुमच्या आशयावरून विनंती पत्री SRS तो सर्वही अर्थ विदित 
जाहला. यैशसि पहिले होनास धारण साडेतीन रुपये चवळ होती. 
त्यावरून तो fad चालविला. प्रस्तुत सावनुरी होतास चिर्ख कस 
जाला आहे. या करिता सवातीन रुपये चवलप्रमाणे धास दाणियाचा 
यैवज व मागीर सा सालियाचरा हिशेव करावा. पुढे तीन झपयाप्रमाणें 
होनाचा fas चालवावा ऐसी आज्ञा केळी होती. परंतु तुम्ही आपले 
निष्टेचा व पुढे साल दरसाल निर्माहकतेचा अर्थ सांगोन पाठविला. 
संस्थानचा सर्व प्रकारे अभिमान धरून चालवावे म्हणून राजश्री 
गंगाधर पंडित सुमंत याणी विनंती केली त्यावरून साळावाद चालल्या 
प्रमाणे चालवावे येसी आज्ञा भानजी 


श्री बलाळ हेजिब च तानाजी बलाळ बास 
भात केळी. ते सालावाद प्रमाणे सावणुरी 
Fg SF होनास रुपय ३॥८ साडेतीन चवळप्रसाणे 
वंदिता शंभु छत्रप faa रुजु करून देतील. तुम्ही येकरू 
र्मुद्रा राम सूनो रोज न तीळ. तुम्ही यंकरूप 
विराजते निष्ठेने FATT तहाप्रमाणे सुरळीत द्रव्य 


साल दरसाल पाववीत असलियामधें 
काही कालोचित प्रसंग अगर कालहुरण करीत नसलिया सालाबाद 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३१७ 


तहाप्रमाणे सावणुरी होनास साडे तीन रुपये चवलाप्रमाणें चालविले 
जाईल. जाणिजे. (बहुत काय लिहिणे.)* 


मर्यादियं 
विराजते 
PRI : २४३ इ. स. १७४९ नंतरचे 


सोंध्याचा वकील (g?) सनखान याला जी आज्ञा करावयाची होती ती 
केली आहे, TT साँध संस्थानचे राजे सवाई बसवरिंग याना छत्रपती संभाजी 
दुसरे यांचे पत्र, ; ' 


श्री 


राजश्री सवाई बसवलिंग सवस्थान 

सोधा गोसावी यासी---- 

A अखंडित लक्ष्मी आलंकुत राजमान्य प्रति राजश्री उपरी 
आपणाकडून बहुत वासर अविक्रमिल्यानंतर पत्र आले. 


गोल सिका 


ते सुसमई माहाराजास प्रविष्ट होऊन चितास परम अनंदावाप्ती होऊन 
लेखनाभिप्राये निवेदन जाहला. याच रितीने वरचेवरी पत्री सा्थेत 
कुशलाभिप्रायें सविशंदे लेहून पाठऊन माहाराजास संतोषावाप्ती होय 
ते करीत जावे. कितेक मजकूर आपणाकडील जुबानी अजम सनखान 
याणी हुजूर निवेदन केला. त्यास जी आज्ञा होणे ती खान मजकूर 
यास जाहाली आहे. आपणास सांगतील त्यावरून कळो येईल. रवाना 
छ. ५ माहे शवाल, बहुत काय लिहिणे. मोतंब सिक्याचे, 


१ अक्षर वळण निराळे. 


३१८ ताराबाईकालीन कामवप : पंड i 


AES 


छाक : २४४ ४५ स. १७४३ dare, 
लष्कराचा उपसगे व अनावृष्टि यामुळे wag dies लाया यातन लंडचा 
भव्य सुट मिळावी स्हणून सोये संस्थानाधिपती पदात सी awit जननी 

घावा लिहिले असता त्यानी पुढील गच लिलि, प मु जाम, 
श्री 
राजश्री वादे awaken नाईक 

es गोसावी 

साथ गासावी याशि--- 


A अखंडित लक्ष्मी area राजमान्य प्रति राजश्री राजा अधु 
४८ छत्रपति उपरी चापले संस्थानावरी इत्यादिक sone 
उपसर्ग छागोन देशाची खरावी जाळी, पर्ज्यन्य अवरोधासूळे 
नापीक जाळे, कोणे गोष्टीचा उवार राहिला नाही. पैसियासी i 
संस्थान म्हणिजे स्वामीचे स्वराज्यांग यैसे चितात आणून संस्थानचा 
प्रति वाधक द्रव्य द्यावयाचा नियत चालत आहे त्यामधे सोड मोकळ 
करून दिल्‍्हीयांनी साल दर साल यैत्रज पाववावयासी आपणा पासून 
अंतर पडणार नाही म्हणून तुम्ही आपला अभिप्राय निपई राजश्री 
भानजी dar हेजीव यासी सांगितला. तो त्यानी हुजुर लेहून 
पाठविला व यतद्विषई तुम्हाकडील रो रामाजी सिबरास याणी 
निवेदन केला तो सविस्तर अर्थे विदित जाला. यँसियासी पहिलेच 
स्वामीनी संस्थानचा विचार चितात अणून प्रतिवर्षी क जि स त करून 
दिल्हा. यैसे असता क्षणक्षणा सोडीची बोली म्हणजे काय. परंतु 
राजश्री गंगाधर पंडित सुमंत याचे विनंती वरून gn सन सलास 
शुभकृत संवत्सर | 


+e see ०० ७० CERIN YS 


000090080490) LE RSS 3 कह का OOO: आए क कक कक का TERN 


११११०३०००१७००७००१०१९६३१०००००००५०५००००१०००००० AA ee ee ११००००१५५३ 


"शिण बहुत काथ लिहिणे )' 


श्री 
प्रतिषच्चंत्र रेखे 
च वर्धिष्णुविर ari 
दिता शंभु छप Sin मोर्तब 


adar रामसूनी 
विराजते 
सिका 


2३५८ १८-१० पणन 


aig : २४५ इ. स. १७५० (?) 


aie एका संस्थाना खंडणीवावत छपत 


करवीरक राच्या अधिपत्यास 
तेथील कारभारी गहादार यास पने करवी रकराना तीस 


घोरपडे याना पररा हजार उपरम सलिना देण्याचा करार 
पेशवे यानी था सैस्थायाकडून पसे घेऊन करवीरकरास 
fagar या पत्रात आह 
श्री 
राजेश्री शहाक्षरो गो! यांसी 


संभाजी दुसरे यांचे 
हजार व हिंदुराव 

होता नानासाहेब 
पोहोचते केल्याचा 


लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य प्रति राजश्री---- 
नरसिंत्रराऊ बारगी या समागमे कितेक 
ष्ट होऊन ह्या अन्वये व भशारनिलेच्या 
विनंतीवरून संस्थानचे कसालीयाचा संकल अर्थ विदित जहाला 

; बे हेच आवश्यक आहे प्रति afier तह au 


अखंडित 


वये पन्नास हजार ५०२०० नी॥। 
३०००० हुँजूर सालीना 


५००० राजश्री हिंदुराव घोरपडे यांजकडे 


१ 
५००० मोताद तुमचे यजमानास 
५०००९ 
एकूण TAT जार रुपये येणे. त्यापैकी हिंदुरावाबाबद 
a आज हजार रुपये TAT हाता बाकी रुपये तीस हजार 


Om 
ए अक्षर वळण निराळे; २ ठराविक किवा परिमित प्रमाण किंवा परिमाण, 


R ताराबाईकालीन META : खंड दुसरा 


३०००० तुमचे यजभानाकडून निर्वाह होऊन यावे. ई॥ दुंडूभी 
संवत्सर ते॥ प्रभव रांवत्सर अखेर एकूण साळे हु प्रभाणे येणे रपये 
१८०००० एक लक्ष ऐगी हजार. Tal संस्थानच्या कसग्त्यावरी दुष्ट 
देऊन नरसिंगराव वारगी यांचे विनंतीवरून ढुसाली सोड an सनद 
धालाहिदा रुपये साठ हजार ६००००. WHY झाला येणे रुपये 
१२०००० एक लक्ष वीस हजार. त्यांस राजश्री गंगाधर पंडित सुमंत 
यांव विद्यधाने हुजूर पावले रुपये वी! 

९०००० Si दुंदुभी संवत्सर TN WAG संवत्सर 
पेकी तिसाला ऐवज गु। राजश्री 
रघुनाथ maus हेजीब व राजश्री 
नरसिंगराव बारमी. 

३०००० क्षय संवत्सरी राजश्री बाळाजी 
बाजीराव प्रधान यांकडे पावले. त्यागी 
हुजूर प्रविष्ट कले. 


१२०००० 
एकूण एक लक्ष वीस हजार रुपये रास हुजूर पावले. हिशेबी 
मजरी असेत. सदरहू पावलियाचा जाब शुक्ल संवत्सरी नरसिंगराऊ 
बारगी हुजूर आले. असता दिल्हा असे. पुढे संवस्थान निरोपद्रव 
व्हावयाची कितेका अर्थे आज्ञा मा।रनिळलेस केली आहे. तदनुरुप तुम्हा- 
कडून होऊन आलीया संरक्षण होईळ. एतह्विंषयीचा हृग्दतार्थ म॥रनिळे 
सांगतील तो ata आणून समपक उत्तर 


प्रतिपइचंद्र रेखेव pa a “ह्यात शोध 
दळण 
alaso विइववंदिता कि ui 
शंस्‌ छत्रपती मद्रा . 
राम सुनो विराजते स्यादियं 
विराजते 


१ व्यवस्था 
२ याच आशयाचे राजश्री देवाप्पा यास लिहिलेले पत्र उपलब्ध असून दोन्ही 
पत्रांतीछ मजकूर जवळ जवळ एकच आहे 


ताराबाईकालोन कागंदपत्रे : खंड दुसरी ३३१ 
यार ; २४६ इ. स. १७५० र 


वेगवेगळया प्रसंगी काय काय दानधर्म करावा त्याची माहिती ऊरवी रुच्या 
जिजाबाई यानी या पत्रात गिरजोजी यादव याना विचारली आहे. 


श्री 


राजमान्य राजश्री गिरजोजी यादव यासी श्रीमंत सकल 
सौभाग्यादि संपन्न मातुश्री जिजाबाईसाहेब याणी आज्ञा केली 
यैसिजे, येथे सदक्याची? पधत पाहिली कसी हुजूर आहे हे साहे- 
बास विदीत व्हावी. याजकरिता तुम्हास दखल आहे. याज- 
करिता आज्ञापत्र सादर केले आहे. तर सिंहासनावर बसाया 
सदका जाहाला तर कोणाचा कोणी घ्याव्हा, तैसेच निजत्या 
माहाळात सदका जाहाला तर कोण कोणी sagr तसेच दर्ग 
सहालात दऊळात सदका जाहाला तो कोण कोणी घ्यावा AAT 
मुद्बाखात जाहाला तर पालखीत बसलिया जाहाला तर हत्ती” 
वरः बसलियावर व घोडियावर बसलियावर व आठरा कारखा 
नियात जाहाला सदका तर कोणी कोणी घ्यावा व दरुनी माहा” 
लाकडीळ कारखानियात संदका जाहाला तर कोण कोणी घ्याव्हा 
ते तंपसीळवार विनंतीपत्री Sala पाठवणे व सिहासनाधिविरहित 


बसले असलिया सदका जाहालिया कोणी घ्याव्हा हे सविस्तर 


विनंतीपत्री लिहोन पाठवणे व देवघरात सदका जाहाला तर 
कोणी arg हे लिहिणे व तुम्हास साहेवाकडील दरुनी माहा- 


लाचा सरहवाला घेता हे पधत सविस्तर वर्तणूक तुम्हास दखल . 


आहे. याकरिता तुम्हास आज्ञापत्र सादर केले आहे तर विनंती 
पत्री लिहोन पाठविणे व हुदेकरी याही सदका कोणी घ्याव्हा 


RRR ताराबाईकालीन BATT : खंड दुसरा 


हे :-लिहणे, . आम्हाकडील पधत सालाची व खणची वच वरकड 
विदित नाही. तुम्हास दखल आहे. तुमच्या ळेकास पुसावे तर 
'त्यासहिं दखल नाही. याजकरिता कोण कोण दिवसी घ॑ संणा- 
वारास कसी पधत आहे ते तपसीरलवार विनंतीपची साहेनास 
लिंहोग पाठविणे. य विसीची आज्ञा गोदी सिदा पा भूल यासी 
केली माहे. _ सविस्तर सांगला कळेल. आणिले. छ १७ रबि- 
‘estas दसरियास विडे सिंहासनावर aun कोणे कारखा- 
"नियावर ध्यावे हे तपसीळवार विनंतीपत्री fal पाठविणे. aga 
काय लिहणे. साहेबाकडीळ मामलेदार ब गु छा ही कोणत्या कार 
खानियाचे पाठीमागून ध्यावे हे लिहणे. विडे घ्यावे है पधत 
लिहणे. बहुत काय . लिहिणे- | 
ia मोब 
सुत्र 


ae 


RTH : २४७ इ. सं, १७५० ? 


भिकशेट या दुकानदारापासून गिरजोजी यादव यानी घेतलेल्या कापड 
खरेदीची यादी. यात पातळे, शेले, STS, पासोड्या' यांचा समावेश आहें. 


( सदरहु यादी फाटकी आहे ) 
सदारखना दि) wn कापड या गिरजोजी यादवसो 
gu समान कापड गु॥ भिकसेट-- 
१॥॥८८ छः ३ जिल्काद ख॥ जोट? १- 
देणे. बहिरजी बाग चवरेकी पै॥ 


त णी 


१ शेल्यासारखे वस्त्र. 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुपरा RARE 


५२॥॥८-॥ छ ४ RER 


२८॥।. कितापटी' 
cu जोट ३ 
a= प्रां १ 
3e zI प्री १ 
रा. mi? 


CP 5 


४॥।' सेले न. 


२ 
RIN प्रा 


goe गजनी? १॥ 
७ प्रा १ 
२. - ॥. 


१ os 


२॥-। लुगडी २ 
Qu. जोड सिगणापुरी 
२ 


नि 


२८॥॥. . 


xe 


३२४ ताराबाईकाळीन कागदपत्रे : खंड दुरा 

२४४०। कितापटी 
ter खुसडे १ 
छा सेप पदर १॥। 
१। छीट १ 
vice कि te २ 
RU साडी १ 
१ ताफ्ता' खण १ 
ule खडे ३ दर ॥॥४ 


= लाफ्ता वस्त्र 
देवारा 
गज << 
Eo 


५२M = 


१५।।- छ ७ जिल्काद —— l 
१॥ पासोडी १ यकूण 
३॥ पातळे ४ दर thle 


Ww 
oll सेले ५ यकूण 


२ प्र। १ 
४। प्रा। २ 
२।= TH १ 
२५ Tt १ 
gom- 
T 
१ ताफ्ता = एक प्रकारचे चमकणारे रेशमी वस्त, ` 


ताशबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३२५ 


८॥। छ ८ जिल्काद तिबटे २ देणे 
रघुनाथ जाधव THOTT 
पाटील 

यकूण किमत 

४॥ प्र॥ १ 

डी प्रा। १ 


ch. 


१। छ Yo जिल्काद सेला देणे 
राणोजी खराडा ATT १ 


यक, यकून 
= छ १४ जिल्काद Gl कापड 
an यकूण देणे x 


आकासदिव्या कारणे 


क्रमांक RYE दि. २३-३-१७५० 


गोव्याच्या व्हाइसरॉयने पोर्तुगालच्या राजाचा चिटणीस ary आंतॉनियु द 
आज्ञाबेद कौतिन्य याला लिहिलेल्या या पत्रांत छत्रपती शाहू यांचा आजार, सक- 
वारबाई यानी सातारचा किल्ला ताब्यात घेण्यासाठी केलेली धडपड, शाहूचा मृत्यु, 
नानासाहेब पेशवा व ताराबाई यानी रामराजास गादीवर आणण्यासाठी केलेले 
संगनमत व नानासाहेब पेशवे यांच्या तदर्नतरुच्या हालचाली यांची माहिती दिली 
Mee या पत्रांतीळ सुरुवातीचा आंस्यांसंबंधीचा परिच्छेद गाळप्यात आला आहे, 


३२६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


ELON SOON तिक NR वा डर 

संभाजी राजे यानी मा पत्र पाठवून आवणाकडे एकादा भदुष्य 
पाठविण्याची सूचना केली होती. त्याना ETA एका ममा? 
बर वाटाघाटी करावयाच्या होत्या. परंतु गी त्यांज्याकडे प्रभुष्य 
पाठविण्याचे टाळले. ज्यावेळी इकडच्या राजाना दुसऱ्यांची बाट? 
घाटी करायच्या असतात, तेव्हा ते आपणाकडे मनुष्य पाठविण्याची 
सूचना करतात. मी संभाजी राजे याना वळविले कीं, त्यांचे 
आणि आमचे संबंध चांगले असल्याचे त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्या- 
साठी मनुष्य पाठविण्याची आवश्यकता मळा भासत नाहीं. शात्र 
ain माझ्याशी वाटाघाटी करावयाच्या असल्यास त्यानी आपला 
मनुष्य पाठवावा. मी त्याचे बोलणे ऐकून घेईन 


शाहू राजे आजारी असल्याची बातमी मी आपणाला १५ 
अक्टोबरच्या पत्रातून कळविली होती. संभाजी राजे यांच्याप्रमाणे 
त्थांचे चुलतबंधु शाहू राजे यानाहि पुत्रसंतान नाही. त्यांतच 
संभाजी राजे हे निष्क्रिय असल्याकारणे शाहू राजे यांच्या मागे 
ते मराठ्यांचे राजे होण्याची आशा नव्हती. 


नाना? हा ब्राह्माण असल्याने त्यांच्या चळीरीतीप्रमाणे राजा 
होऊ शकत नाही. परंतु त्याच्या हाती सैन्य जाणि सत्ता असल्याने 
त्याने आपणाला अनुकूल राहू शकणारा राजा निवडण्यासाठी शाह 
राजे यांची weal ब संभाव्य राजाची आजी ताराबाई हिच्याशी - 
संधान साधले, त्यागे मित्री मर्जी संपादन करण्याचा प्रयत्न 
सुरू केला. त्य, भावों राजाशी संपर्क साधून त्याळा गादी- 
बर येण्यासा”। wa प्रकारची मदत देण्याचे वचन दिके आणि 
या योजनेच्या मार्गात कोणत्याहि प्रकारचा अडथळा येऊ चय म्हणून 
त्याने साताऱ्यांत अधिकाधीक घोडदळ आणण्याचा सपाटा सुरू केला, 


१ . नानासाहेब पेशवे | | १५० 


ताराबाईकालीनं कागदपत्रे : खंड दुसरा ३२७ 


ही संख्या अखेर ३० हजार झाली. शाहूच्या दंरबारात जे मंत्री 
नानाच्या योजनेच्या विरुद्ध होते, त्याना दहशत घालण्यास हे सैन्य 
पुरेसे होते. 


शाहूची पट्टराणी सकवारबाई ही जसी धाडसी तसीच कार- 
स्थानीहि होती. नानाचा हाडवैरी यमाजी शिवदेव हा दिचा मदत- 
नीस. या दोघानी नानाची योजना हाणून पाडण्यासाठी नाचा 
प्रकारचे उपाय केले. जादूटोण्याचा देखील त्यानी अवलंब केला: 
परंतु नानाची त्यांच्या हालचालीवर कडक नजर होती. 


एक दिवस सकवारबाईने आपल्या नवऱ्याची अलोट संपत्ती 
हस्तगत करण्याच्या हेतूने सातारचा किल्ला ताब्यात घेण्याचा डाव . 
रचला. तिने हूल उठविलो की आपल्या नवऱ्याच्या प्रकृतीस आराम 
पडावा म्हणून आपण किल्ल्यांतील मंदिरात यज्ञ करणार आहोत 
ती पांचशे निवडक सैनिक घेऊन किल्ल्याकडे निघाली. परंतु क्रिल्लेदारास 
तिच्या हालचालींचा संशय आल्याने त्याने तिच्याबरोबरच्या पांचशे 
सेनिकाना किल्ल्यात घेण्यास नकार दिला. ते पाहून राणी चिडली. 
तिने किल्ल्यास वेढा घालणेचे ठरविले. किल्लेदाराची गाळण 
उडाली. त्याने आणीबाणीची इशारत देऊन नानास सैन्य घाडण्याची 
सूचना केली. नाना सैन्य घेऊन. किल्लेदाराच्या मदतीस आला. 


शाहू त्यावेळी रुग्णावस्थेत बिछान्यावर पडन होता. उपर्यक्त 
घटनेमुळे राजधानीत मोठीच खळबळ माजलीं.. ती वार्ता जेव्हा 
शाहूच्या कानी गेली, तेव्हा त्याने सकवारबाईस आपणासमक्ष बोल- 
वून घेऊन तिला जाब विचारला. त्यावेळी त्याचे सर्वे मंत्री तेथे 
हजर होते. शाहू सकवारबाईस इतका रागे भरला की, त्या भरात 
तो दोनदा बिछान्यावरून उठण्याचा प्रयत्न करीत असता खालीं 
जमिनीवर कोलमडून पडला 

या घटनेमुळे शाहूने आपला वारसदार लवकर निवडण्याचा 
निर्णय घेतला. त्याने वारसदाराचा तपास करण्याचा. हुकूम सोडला 


३२८ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


तत्पुर्वी त्याने बाजीरावास?) बोलावणे पाठविले. कारण त्यानेच शाहूला 
त्याच्या संभाव्य बारसदाराबाबतची पहिली बातमी दिली होती 
परंतु बाजीरावास सकवारबाईची भीति वाटल्याने तो शाहूच्या भेटीस 
येण्यास तयार होईना. इकडे शाहूला आपल्या जगण्याची शाश्वति 
वाटत नसल्याने वारसदार नेमण्याची घाई झाली होती. त्याने आपला 
मंत्री घनःशाम यास बाजीरावाकडे पाठवून त्यास आश्वासन दिले 
की, तं जर माझ्या भेटीस आलास तर नानाचा तुझ्यावर मुळीच 
रोष होणार नाही 


अखेर बाजीराव शाहूच्या भेटीस आला. तो म्हणाला की 
संभाजीने आपणास कोल्हापुरचे राज्य अविरोध प्राप्त व्हावे म्हणून 
शिवाजीचे दोन मुलगे ठार केले, तसेच यालाहि (रामराजास) तो 


_ मारील या भीतीने त्याला ताराबाईने माझ्या हवाली केळे, मी त्यास 


त्याची चुलती! पांडव? देशाची निबाळकर हिच्याकडे नेऊन ठेविला. 
` शाहू राजा दि. २८ डिसेंबर १७४९ या दिवशी निधन पावला. 


* शाहूच्या निधनाचे पूर्वी सकवारबाईने सती जाण्यास नकार 
दिला होता. तिने युक्त्या . प्रयुक्त्या लढवून सती जाण्याचे टाळ- 
ण्याचा प्रयत्ने केला होता. कारण ती अतिशय महत्वाकांक्षी असून 
आपल्या जीवावर तिचे प्रेम होते. परंतु अखेरच्या. क्षमी सगळयानीच 
तिचा त्याग केल्याने तिची जगण्याची धडपड फुकट गेंली. अखेर ती 
तिच्या सर्वात मोठ्या शत्रूस (नानासाहेबास) देखील शरण गेली 


सकवारबाई शाहूबरोबर सती जावी व तिच्या देहाची राख 
व्हावी ही नानाची इच्छा होती. सकवारबाईचे आढेवेढे बाजस 
काढन त्याने तिला सती जाण्यास प्रवृत्त केले. तो म्हणाला की 
ती जर सती गेली नाहो तर तिची जगांत अप्रतिष्ठा होईल 


१ भगवतराव अमात्य l 
२ चुलती. नसून बहीण, दर्याबाई निबाळकर, शिवाजीची मुलगी 
३ पाँडबदेश म्हणजेच ' पाणगाव ' असावे 


तारावाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३२९ 


अशा रीतीने जीव बचावण्याचो शेवटची धडपड करून देखील सगर 
छयांनी त्याग केलेल्या सकवारबाईस शाहूच्या चितेत उडी घ्यावी 
झायलो. शाहूबरोबर सती जाण्याचा निर्वार आणखी दोन तरुणीनी 
ama दिवसापूर्वी केला होता. त्या आणि शाहूची आणखी एक 
आवडती रखेलीहि सती गेली. | l 

शाहूच्या मृत्यूनंतर रामराजाची आजी ताराबाई हिने नानाच्या - 
सल्ल्याने द्वाही फिरविली की, आपला नातू ( रामराजा ) राजा 
झाला आहे. तरी सगळ्यांनी त्याच्याशी एकनिष्ठ असावे. नानाने 
यत्किचितहि. विलंव न लावता महादबा ( पुरंदरे) ह्याला घोड- 
दळाची एक तुकडी देऊन रामराजास आणण्यासाठी पांडवदेश प्रांती 
रवाना केले 

रामराजाचे साताऱ्यास AMAT झाल्यावर त्याचा राज्यां 
भिषेक घडवून आणण्याचे ठरले. परंतु शिवरात्र झाल्यावर हा 
समारंभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

इकडे शाहू अत्यवस्थ असल्याचे कळताच कोल्हापूरचा संभाजी 
तातडोने साताऱ्यात निघाला होता. कारण शाहूची गादी आपणास 
मिळाल्याबांचून राहाणार नाही अशी त्याला आशा वाटत होती 
परंतु तो साताऱ्यास निघाल्याची वार्ता नानास कळताच त्याने सन्य 
पाठवून त्याचा रस्ता रोखन धरला. त्याने त्याला निरोप धाडला 
की, शाहू राजे निधन पावले आहेत, तरी तुम्ही माघारा . परतावे 
संभाजीची घोर निराशा झाली. तानाचे सैन्य -मोठे असल्याने 
तो त्याच्याशी दोन हात करू शकत नव्हता. त्यामुळ त्याला 


कोल्हापुरास माघारा परतावे लागले 

नानाने आपणास राज्यकारभार मनासारखा करता यावा म्हणून . 
आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांचा बंदोबस्त करण्याचे काम: हाती घेतले. त्य ने 
काही मंत्र्यास अर्धचंद्र दिला. त्यान दादोबा प्रतिनिधीस कैदेत. 


टाकले. व FAST 
त्यांच्या बॉयकामुलासह त्याला 


q शिवदेव ह्याच्या हातापायाना बेडया ठोकून 
कारावासात बंदोबस्तात ठेवले 


३३०... ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


अंशा रीतीने नवीन राजा गादीवर आणून व राज्यकार- 
भारांवर घट्ट पकड बसवून नाना इतर उद्योगास लागला. पोर्तु- 
गिजाकडेहि' त्याचे दुर्लक्ष झाले नाही. त्याने गोव्यास जासूद पाठ- 
at मला कळविले की, दक्षिणेकडे आरमार पाठविण्याचा आपलां 
विचार आहे. तरी पोर्तुगीज आरमाराने ह्या आरमाराची कुरान 
पत्त काढू नये व त्याचा अपमान .होण्यासारखे कृत्य घडू देऊ नये. 
अशां रीतीने आमच्या. हालचालींची बातमी काढून आम्ही आपल्या. 
उत्तरेकडील ठाण्यावर हल्ला केला तर आम्हास शह देता यावा 
ह्यां इराद्याने त्याने भोसल्यांच्या हाताखाली ५०० घोडदळ व ४०७५ 
पायदळ ata जय्यत ठेवले. गोव्यातून उत्तरेकडे आमचे सैन्य 
निघाल्यास वाडीस ठेवलेले सैन्य गोव्यात घुसविण्याचा त्याचा बेत 


होता... . . 


“साताऱ्यात. जी मोठी क्रांति झाली-तिच्या परिणामाचा अंदाज ' 
करता येतो. नवीन राजा जर नानाच्या आहारी गेला,- तर नाना 
पूर्वीपेक्षा.. अधिक मोठा हुकूमशहा बनण्याची भीति आहे, कारण 
तो .राजास सांगू शकेल की; मी तुम्हास ज्यावर आणले तेव्हां 
मी सांगेन -तसे तुम्ही वागले.पाहिजेः नानाचे प्रतिस्पधि बलहींन 
आहेत.: त्याला विरोध करण्यास समर्थं असा एकही संघटित पक्ष - 
नाही... तसेच हिंदूंच्या नैसगिक डळमळीत स्वभावानुसार व काही 
qa हितसंबंघानुसार आहे ते ठीक आहे ह्या प्रवृतीस अन- 
USA AAS कारांभार सुरुळीत चालेल , 
» ` „“सांप्रतचीः परिस्थिती ही अशी आहे. परंतु मी जागरूक. आहे 
मी ठाण्याच्या रक्षणासाठी ती बळकट करीत. आहे. माझया हाताशी 
जे “फार थोडे. सैन्य .आहे त्याच्यासह मी राज्याचे रक्षण करू 
ara. .-मायदेशी. जाणाऱ्या नौकाना . व-अन्नाची बेगमी आणणाऱ्या 
जहाजांना ; आरमार संरक्षण देईल 


देव :आपले . रक्षण : करो. 
बीं २५ जानेवारी १७५० -: ` 


तासबाईकालीन कांगदपत्रे.: खंड दुसरा -- EES 


AO 


A 


पुरवणी 


कमांक : २४९ दि. १५(अंदाजे)-१२-१७३९ 


बाजीरावाने गोव्यावर स्वारी करण्याचे ठरविले, तेव्हां गोव्याच्या व्हाइस- 
रायने करवीरचे छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्याकडे बाजी रावाविरूद्ध मदत मागितली 
होती. संभाजी दुसरे यांनी व्हाइसराँयच्या सेक्रेटरीस उत्तर धाडले की, करवीर. 
गोवा यांच्यामधील मैत्रीचे संबंध लक्षात घेऊन हिंदुराव घोरपडे याना कुमक देऊन 
पाठविण्यात येत आहे. * l 


ओ- बाजीरावानी गोव्यामध्ये चितेचे वातावरण , निर्माण , केलें 
आहे. त्यानी गोव्यामध्यें. सैन्य पाठविण्याचा निर्धार केला: असून 
आम्हाला AIST हा हेतु विदीत केला आहे f 


रंगो नारायण यांच्याकडन आम्हाला कळले की, आमची 
आणि ' गोव्याच्या व्हाइसरॉयची दोस्ती असून तींत फरक. व्हायचा 
नाही असे व्हाइसराॉयचे म्हणणे आहे. गोवा बाजीरावाच्या हल्ल्या- 
पासून अलिप्त राहावा ही. व्हाइसरॉयची इच्छा आहे. 


हे. जर आम्हाला अगोदर कळले असते; तर या बाबतीत 
- आवश्यक ती खबरदारी घेतली असती: आतां wr प्रकरणावर 
प्रकाश पडला. ज्याअर्थी गोव्याचे राज्य फार पुरातन आहे. व 
आमच्याशी तह , करण्याची ज्या अर्थी. व्हाइसरॉयची. इच्छा 
आहे, त्या अर्थी त्या राज्यास मदत करणे श्रेयस्कर आहे हे 
Sain घेऊन -आम्ही हिंदुराव घोरपडे ममलकतमदारः-“यानां कुमक 
देऊन गोव्याकडे पाठवित. आहोत. ते गोव्याकडे येथून लवकरच 


# हा छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्या मराठी पत्राच्या पोतुंगीज भाषांतराचा तर्जूम 
आहे 


३३२ तारावाईकाळीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


निघतील. रंगो नारायण व weds वावाजी यांच्याकडून था 
प्रश्‍ताचा तपशील कळेलच. या mammaa दिरंगाई होणार नाही 
याबद्दल निश्चित असावे. 


WAH: २५० दि, १३१-१७४० 


गोव्याचा व्हाइसरॉय पेट्र मास्कारेम्यास कीट द सांदोमील ह्याने धापल्या 
सस्लागारासमोर मांडिलेल्या या ठरावांत गोवा बेट घेण्यासाठी ताजीराव थे 
भोसछे यांच्यामध्ये झालेली वोलणी ब कंरवीरचे छत्रपती संभाजी दुसरे यांनी 
बाभीरावाचा विरोध पत्करून' फोंडधाचा प्रदेश सोंधेच्या राजास देण्यासाठी सुरू 
केलेली खटपट यांचा उहापोह केला गहे. संभाजी राजे यांच्या माणसांपासून सांब 
राहाण्याचा इशाराहि व्हाईसरॉयने या ठरावात दिला आहे. या प्रवीर्ध ठरावातीछ 
बाजीराव व संभाजी राजे यांच्या संबंधीचा मजकूर तेवढा या कागदात धेण्यात 
आला आहे 


दि. १३ जानेवारी १७४० या दिवशी व्हाइसरॉय पेब्रु मास्का- 
रेन्यास ale द सांदोमिळ यांच्या आज्ञेवरून राज्याच्या सल्ला. 
गारांची सभा भरली असता व्हाइसराॉयनी पुढील ठरावाचे वाचन 
करण्याची आज्ञा फर्मावलीः 


COC ee Der OPC weds ७ ०००७० ००००००००००००००१००००००००००००१५०५ Obs क आज oe 


यंदाच्या उन्हाळयात बाजीराव सैन्य घेऊन हिंदुस्थानाला निघणार 
होता व त्यानुसार मराठ्यांचे सैन्य इकडे येणार नाही अशी बातमी 
होती. त्याचप्रमाणे संभाजी राजे है सोंवेच्या राजाचा पक्ष घेऊन 
आमच्या राज्याला लागून असलेला व बाजीरावाने घेतलेला फोंड्याचा 
मुलूख घेणार असल्याचेहि TH होते. ---..-..-....,..-.....०३२०+ 


ताराबाईकालोन कागदपत्रे : खंड दुसरा RRR 


ही aa परिस्थिती लक्षात घेऊन wr प्रदेशाला उपसर्ग पोहोच 
नवे १५00०6 १ सतत केक वर्षापासून व्यापारास खंड पडल्याने 
त द म गोवा बेट घेणे कठीण नाही असे बोल- 
ल्याचे कानावर आले. असे कळते की चिमाजी अप्पा याच्यासमोर 
ही. योजना मांडण्यात आली. त्याने त्याना आश्‍वासन दिले की 
आम्हाला लष्कराची कुमक मिळाली तर ठराविक अटीवर ही योजना 
पार पाडू. अर्थात ह्या अटी भोसल्याना फायदेशीर असल्या तरच 
हे सांगण्याची काही आवश्यकता नाही. असे कळते की; चिमणाजीने 
ह्या मोहिमेसाठी सरदारांची नेमणूकहि केली होती. परंतु बाजी- 
रावाचे हिंदुस्थानचे प्रयाण तहकूब झाल्याने ती योजना मागे पडली 


पण बाजीराव आतां हिंदुस्थानला जात आहे. 


ह्या सर्व बातम्या सांतु शेणवी ह्याने पाठविल्या. त्याची 
मी झा कामासाठो खास नेमणूक केली होती. तो प्रथम साताऱ्याला 
ब तेथून पुण्याला गेला. बाजीरावाचे हिंदुस्थानला जाण्याचे निश्चित 


` झाल्याचे त्यानेच कळविले होते. पण नंतर ते प्रयाण तहकूब 
झाल्याची बातमी आली, 


मुंबईहून आलेल्या पत्रात बातमी आहे की, व्यंकटरावला गोव्यात. 


एठविण्याचे निश्चित झारे आहे. तिकडून आलेल्या माणसाकड़न 
कळते की, हरिपंत ह्याला सातशे घोडेस्वार देऊन ............ 
तो लवकरच फोंडयाला येऊन दाखल होणार आहे. त्यावरून बाजीः 
रावाचे संन्य या उन्हाळ्यात इकडे येणार नसल्याच्या ज्या बातम्या 
आल्या होत्या त्या खऱ्या मानता येत नाहींत...... मळा भीति 
वाटते की, चिमणाजीने पसंत केलेली भोसल्यांची योजना बाजी- 
राव मान्य करील. कारण त्याचे हिंदुस्थानचे प्रयाण तहकूब झाले 
आहे. आणि मी जरी शाहू राजे यांचे मुख्य प्रधान नारोराम मंत्री 
"यांच्यामाफंत भोसल्याशी तह घडवून आणप्यांचा प्रयत्न करींत असलो 

७७ ०००-०००-००००० फार थोडी शक्यता ......... es बाजीरावाचे 
सैत्य .........:,......' फोंडयाला जी लिबंदी आहे fer कुमक 


RAY  काराबाईकालोनः-कागदपत्रें: खंड दुसरा 


, आली तर है सैन्य त्याला जवळ 'असणाऱ्या हृहीवरून” गीवा' 'वेटात 
प्रवेश करू शकेल... ह्या हृहीवरोळ आमची ठाणी फारव कमकुवत 
आहेत. eral ठाण्यांत तर दोन अथवा तीन पोर्तुगीज सैनिक 
आहेत.. देशी. शिपायी हद्दीचे रक्षण करण्यास" निरुपयोगी आ 
हे. मागच्या. अनुभवावरून सिंद्ध -झाळेच आहे. रासई येथे ह्या 
“देशी सैन्याने iaar प्रतिकार करण्यास : असमर्थ ठरल्याने शरणागती 
पत्करण्याची जी तयारी दर्शविली, त्यावरून wat ह्या सैन्याची 
कुवतः' ओळखली तत्पूर्वी गोव्याची हद्द संरक्षणाचे दृष्टीने दुबळी 
असल्याची शत्रूला कल्पना नव्हती 


हीचे रक्षण आपण समर्थपणे करू शकत नाही ह्या जाणिवेचेच 
भिक्षुणी, बायकामुळे. व ` मौल्यवान - वस्तु मुरगावला हलविण्याचा 
ठराव. मला इया सल्लागारांसमोर मांडावा लागला होता. WAST 
हे सर्व माहित झाल्याने तो गोवा बेटावर हल्ला करण्यास प्रवृत्त 
होईल, ह्या बेटाची संरक्षक फळी बळकट नाही म्हणून पोर्तृगीज़ 
सैन्याला ह्या फळीवर ठेवल्म्राखेरोज......:.-........-....: 


फोंड्याचा किल्ला संभाजी राजे यांच्या हस्तक्षेपामुळे सोंध्याच्या 
stare: fade - ही: अपेक्षा . करण्याचे : कारण at, संभाजी राजे व 
MAT यो<दोघांमध्ये झालेल्या. .एका- जुन्वा.- करारानुसार? हा 
टापू . संभाजी us यांच्या अधिपत्याखाली मोडतो.” . संभाजी राजे 


त्याती 0000020000. फरंतु-बाजीराबाचे सामर्थ्ये .मोठे असल्याने 
- ५३-००००*००:००० त्यानी पत्रे पाठवून... . आश्वासत्‌ faen- 
प्रमाण ह्या FIAT. बळाबर : ........:-...:-..- आपले सैन्य 
/5००००६०»०--०--० आपल्या विभागणीमधील हे जिल्हे का 


“SES सदतोच्या बळावर बाजीरावापासुन बचाव करण्याची त्याची 
अपेक्षा आहे; त्याला. बाबुली- शेणवी, व्यंकटी, Sah कामत याना 


3 रणो तह? 


ताराबाईकालीनं कागदपत्रे : खंड दुसर aay 


qatae पाठविण्याचा इशारा ` मिळाला; ह्याच लोकांनी. साष्टीच्या 
तहात हस्तक्षेप केला होता. आणि ह्याच लोकांकडूत शत्रूला सामान 
मिळाले. होते. संभाजी ust यांच्या ह्या -उद्योगमुळे त्यांचे काही 


सरदार सोंघेच्या राजास मदत करण्याच्या. मिषाने.आपल्या माणसा- _ 


qg तुम्हाळा येऊन मिळाले आहेत. .. त्यानी गोव्यांतील" नद्यामधीरू 
उताराच्या वाटा कोणत्या त्यांची माहिती गोळा - केली आहे यांत 
शंका नाही. ` तुमच्या gA नकाशेहि त्यांच्यापाशी आहेतः अशा 
परिस्थितीत मला तुम्हास इशारा द्यावासा वाटतो की, आमचे मित्र 
महणून येणाऱ्या ह्या लोकांऐवजी उघड शत्रू परवडला: ह्याचा 
अनुभव आम्हाला. आमच्या माणसांच्या निष्काळजीपणामुळे आलेला 
आहे. . 


ह्या सर्वं परिस्थितीचा विचार करून मला तुम्हाला इषारा 
द्यायचा आहे की, गोवा बेटाच्या gA रक्षण करण्याचा केव्हा 
नाही तो प्रसंग आज आला आहे. आणि म्हणून मी सां alte, 
पासून सांतियागुपर्यंतच्या हद्दीवरील ठाणी वाढविली आहेत. कारण 
ह्या जिल्ह्याच्या हृदी उघड्या आहेत. त्यामुळे ह्या जिल्ह्याला 
पूर्वी धोका पोहोचला आहे 


३ ७०७३७ *+ ३ ७ + egenen ७० छे 2००० »%** 4+ GO 


००-०००००५००-० 
MRS Sok SRO FR 0४ 200600000 


ती योजना अशी की, खुष्कीच्या मार्गे आमच्या सैन्यावर हल्ले 
चढवून समुद्रमार्गे ह्या बेटाच्या किनाप्यावरहि सैन्य उतरायचे. परंतु 
मुरगावच्या किनाऱ्यावर ठेवलेल्या तोफांनी व तिथल्या नौकांनी ही 
योजना हाणून पाडली. त्याचा सूड आंग्रेने आम्हाला तांदूळ घेऊन 
येणाऱ्या ' व्हितोरिया ' ह्या फ्रिगेटवर उगविला. हा तांदूळ जर 
गेळा असता तर आमच्यावर मोठीच आपत्ती ओढवली असती. 
त्या संकटातून आमचे देवानेच रक्षण केले. ह्या feted शत्रूच्या 
सात पाछांशो व सात गळबतांशी सतत दीड दिवस लढाई दिलो. 


१ ही आरमारी लढाई संभाजी आंग्रे व पोर्तुगोज यांच्यामध्ये झाली 


३३६ ताराबाईकाठीन HET: खंड दुसरा 


9००१७९०५००००५ 
SHINING + sess eer ee ee eee ee 


चालू वर्षाच्या मे सहिस्यापर्यत अथवा सप्टेंतर महिन्यापर्यंत नाच्या 


> PS gn ; oT oe 
Als. कारण एकतर 
RiP ज्या TAT 


अस्तित्वाबाबतच्या संशयाचे निरसन होणार 
भोसले, बाजीराव व शाहू राजे यांच्याक्षी 
वाटाघाटी चालू आहेत, त्यातून काहोतरी 
नाजीरावाचा विरोध पत्करून संभाजी राजे यानी सोँचेच्या राजाला 
आपल्या साम्राज्यातील जे जिल्हे देण्यासाठी जी खटपट सुरू केली . 
आहे त्याची परिणती तहात किवा युद्धात तरी होईल. © आणि 
असे जर घडले तर आमच्या एका बलाढ्य आणि महत्वाकांक्षी 
शेजाऱ्यापासून आमची मुक्तता होईल न आमची काळयो तात्पुरती 


ta Dar ४७४९१०००३१०७ ++ ००७७ 


तरी मिटेल. 9००००००००३५००००००००००००,००००००००००% 


॥॒ 
सती 
ov 


( arad yesi आहेत ) 


ot 


BUF RM-YO8, २३९, ३०२ 


अच्छला -वारमेच्या तहांत उल्लेख १०० 


अंदाजी त्रिजछ-संगाजी दुसरेकडून तर्फ 
आरळेच्या सरदेश कुलकर्णाची सनद, 
राजारामाची जिंजीत सेवा केल्याचा 
gaa ३६; Bag शिवाजी 
दुसरेची सेवा केल्याचा उल्लेख ३६; 
१४०; सरदेशपांडे कसबा हेवेलो 
प्रांत कोल्हापुर म्हणून उल्लेख १४०; 
१९९; २०४ 

अर्जोजी यादव-करीणे लिहून 
३०१ 


अहिलोजी यादव-सोंभेच्या राजाकडे 
महाराणी जिजावाई यानी दूत स्हूणून 
पाठविके ३११ 


DS 
चतर 


भा 

आईसाहेफ-जियाबाई पहा 

आणाजी साळा-च्या अनाबरांवरीळ 
जकात नानासाहेब पेशवे यानी रह्‌ 
केली ३११ 


arani नाईक साठम- जयराम 
सावंत व रामचंद्र सावंत थांचे भेटीस 
Aaga प्न २७६; २८७ 


sanity काष्कु इ Ag- aes} 
गोव्याचा सेनापती ५३-५५ ; करवी- 
रच्या सैन्याच्या हालचालोबाबत 
ज्हाइसरॉयचे पत्र ६३; बाजीरावाच्या 
सैन्याच्या हालचालीबाबत व्हाइस- 
रॉयचे पत्र gy; मराठ्यांच्पा 
गोव्यावरील संभाव्य स्वारीबाबत 
व्हाइसरांयचा इशारा ६५; ६८ 

भानंद्राव शामजी- देशपांडे प्रांत 
कोल्हापूर २९८ 

आपाजी जनादल- महाराणी जिजा- 
वाईनी सोंबेच्या राजाकडे दूत म्हृणून 
पाठविले ३११ 

आपाजीराद-- रामचंद्र पंताच्या fag- 
कतीच्या विभागणीच्या संदर्भात 
उल्लेख २१; ३२; ३३ 


| आपाजी रोखा-धर्माधिकारी सोनार, 


कसबा कोल्हापूर, यास संभाजी 
दुसरेकडून ATATA १६९ 


आपाजी झुरो-३४ 
आपा सावगांचकर-कमळे आणि 
कमळाचे गड्ढे पाठवावे म्हणून 


दौळतराव हिंदुराव घोरपडे यांचे पत 
२४८-२४९ 

आपाजी सोमवशी-पंत . प्रतिनिधीशो 
दहा कलमी करार २५४ 


३३८ ताराबाईकालीन कागदपत्र : खंड दुसरा 


आबाजी  घाठगे-जहागिरदार व 
फौजदार म्हणून उल्लेख ९४; 
हिंदुराव घोरपडे यांचे पत्र २७३ 


आबाजी मोहिते-रामराव _ पाटणकर 
यांच्याकडून मोकाशास उपद्रव ५९; 
च्या देशमुखीचा वसूल सुरळीत द्यावा 
म्हणून फत्तेसिग भोसले, यांचें कोर- 
लेच्या मोकादमास पत्र २७८; २७९, 
२८० 

आढासाहेस~शाहू पहा 


ड 


इचलकरंणीं-१०५, १०६, १०९; 
संभाजी दुसरे यांचेकडून राणोजी 
घोरपडेस इनाम १९३-१९४, २२०, 
२२३, २२७, २७७ 


इंकिवाझिेंशन-धमं समीक्षण पहा 


इंगळी-च्या लढाईत रुद्राजी नाईकवडी 
sm? ` 


उ 


उचग्रांव-च्या मोकदमास येसाजी भोसले 
यांचे अभयपत्र ८३-८४; -च्या 
मोकदमास राणोजी घोरपडेचे अभयपत्र 
८६;-च्या मोकदमास विजापूरच्या 
सुभेंदाराचे AHATA २२८ 

उदाजी चव्हाण-रत्नागिरी येथील 
देवस्थानास इनाम देण्याची संभाजी 
दुसरे यांना विनंती ४६-४७; 
गोव्यावर स्वारी करण्यासाठी गेल्याचा 


उल्लेल ५१-५२; ८१;--कडील | 
ठाणी सोइवन घ्यावी म्हणून संभाजी | 


दुसरे यांचे श्रीनिवासराव प्रतिनिधीस 
पत्र १३७; १४८; २११; कसवे 
कुंभोज येथे लढाई केल्याचा उल्लेख 
२१३; शाहूकडून मोकासा प्राप्त 
२८२; शाहुकडून ममलकतमदार 
किताव प्राप्त २८९; ब्राह्मणः उपोष- 
णास बसला म्हणून छत्रपतीना पत्र 
२९० 

उमाजी नाईक साठम-माणसे त्वरित 
पाठवावी म्हणून तुळोजी . आंग्रेसे 
पत्र २७२ 


g 


i 
एकनाथ--पुक्तैश्वरांच्या संदर्भांत उल्लेख 
७५ f 


sit 


ओरंगजेब-पन्हाळचास वेढा घातल्याचा 
उल्लेख ५१ 


D - 
कटलदाम-२६५, 


कडवाइ-पर्यत शिवाजी महाराजांती 
ठाणी बसविली ४ 


करवीर-सिदोजी हिंदुराव घोरपडे यांनी 
महालक्ष्मीची पुनरस्थापना केली त्या 
संदर्भांत उल्लेख ३८; ४५; ५१; 
५३; छत्रपती संभाजी दुसरे यांच्या 
संदर्भात उल्लेख ५४; ५५; सिदोजी 
हिंदुराव घोरपडे यांच्या संदर्भात 
उल्लेख ६१; ६३; ६४; ८६; 
१३६; १४८, १५०; संभाजी दुसरे 


` ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


यानी एका ब्राह्माणास-क्षेत्री जमीन 
दान दिली १५२; १५६; २०३; 
२०८; २११; २२३; २५५; २५७; 
२६१; मोगलाई ठाणे होते असा 
उल्लेख २८५, २९४; संभाजी दुसरे 
व मुरारराव घोरपडे यांच्या भेटीच्या 
संदर्भात उल्लेख २९६; ३०१; 
३०३; ३०७; ३१० 


कराइ- कांगलच्या घाटगे घराण्याच्या 
करीण्यात उल्लेख २२९ 


कागल-९४; १६९; २१७; घाटगे 
घराण्याच्या करीण्यात उल्लेख २२९; 
२३२; परगणे-येथील बोरिवडे 
गांवच्या संरदेशमुखीचा ऐवज मानाजी 
बागूल यांस द्यावा म्हणून हिंदुराव 
घोरपडे यांचे आवाजी सर्जेराव घाटगे 
देसाई-यांस पत्र २७३-२७४; 
काशीबा काळे व सेनापती राणोजी 
घोरपडे यांच्यामधील भांडणात 
उल्लेख २७६ 


काडेशवर-जकातीचे. उत्पन्न मिळावे 
म्हणून दिवाण कोट कोल्हापूरचे 
आज्ञापत्र १११ 


कान्होजी आंग्रे-छत्रपती शाहू यांना 
दोन हजार रुपये पाठविले ५८ 


कान्होजी भेसले-सेवासाहेव रायाजी 
मानेकडन दरमहा शेकडा पाच टक्के 
व्याजाने कर्ज घेतल्याचा उल्लेख 
१८१; रायाजी मानेकडून चार घोडे 
तीन हजार रुपयांत घेतले १८३- 


३३९ 


१८४; विकत घेतलेल्या qaaa 
संभाजी दुसरेची मान्यता २१८-२१९ 


कापशी-इनामाच्या संदर्भात उल्लेख 
७७; १ ३० 


कासीबा काळे-सिरदवाड ठाणे राणोजी 
grease देवू नका म्हणून विसाजी 
नारायण याचे पत्र २७६ 


क्रिस्वोव्हांव द मेछु-ङ्रोव्याचा ary 
बिशप ब गोव्याचा हंगामी गव्हर्नर 
५५ | 


ककळळी -गोव्याच्या व्हाइसरॉयने 
संभाजी दुसरे यांच्या साष्टो (गोवा) 

- वरील संभाव्य स्वारीबाबत पोर्तु- 
गाळच्या राजास पत्र पाठविले त्यांत 
उल्लेख ५४;-च्या रक्षणाबाबत 
गोव्याच्या गव्हनंरकडून साष्टीच्या 
सेनापतीस सूचना ५७, ६६, ७६ 


कुडाळ-प्रांती तांम्रांची घामधूम ४; 
भोसल्यांच्या संदर्भात उल्लेख २७६; - 
२८७ 


कुभारकी वतन-संभाजी दुसरे यांनी 
मौजे बाविडे गांवच्या-वतनाचा हकक 
हारकोजी यादव यांस दिला, २४-२५, 
२६४, २६५ 

कुरुंदवाड-१०, शिरोळच्या ठाण्यास 
संभाजी दुसरे यांनी वेढा घातला, तेव्हा 
त्यांचा मुवकाम-रा होता २४४; 
पुराणाची सांगता-क्षेत्री झाली २८२ 


३४० तारांबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुरा 


कुसाजी भोसले- संभाजी दुसरेच्या 
मुलुखात उपद्रव येऊ नपे म्हणून 
शाहूची आज्ञा १०३ 


कुसो मल्हार- कागलकर घाटगे 
घराण्याच्या करोण्यात उत्केख २३४ 


pse अक्ष्वंकर- महाजन मोजे 
meag २; Ragiem सपाध्ये- 
THAIS भांडण ७; ९ 


कृष्णराव अमात्य-पन्हाळच्या देशपुखी- 
वावत संभाजी दुसरेची आज्ञा २६९; 
ब्राह्मणास जमीन इनाम ३०८ 
संभाथी दुसरे यांच पश्र ३०९ 


कुष्ण सावंत garg- सिंधुदुर्ग च्या संद- 
मति उल्लेख ३ 


BURA राणे-आंग्रे व अवात्य यांच्या 
भांडणांत अमात्याच्या उपयोगी पढले 
म्हणून गांव इनाम १८२-१८३ 


कृष्णा-धारंणेऽ्या तहात उल्लेख १००; . 


२२०; २२७ n RRE 


कष्णानी अनंत फडणीस-- निसबत 
कारखानिसी कोट कोल्हापुर १३९; 
२०४ 


कृष्णानी नरसिंह फडणीस- निसवत 
संवनिसी कोट, कोल्हापूर १३९; 
देशपांडे कसबे काळिढोण, वांगी व 
तळबीड १६१; २०४ 


कृष्णाजी परशराम प्रधिनिधी- 
कृष्णाजी भास्कर यांस प्रमाणपत्र 
१८१ रायगोँडा देसाईस कर्यात 


ee 


नूलची सरनाईकी दिली ४४; संभाजी 
दुरारेकडून मेमणूक ७९-८०); WE 
डोणोळीच्या पाटील कुखकर्णगासि 
जमीन इनाम ८९; २०९ 


कण्णाजी भारकर-कष्णाजी परादात 
पतिनिथीकडून प्रमाणपन १८ 


asoni नोहिते-शिवुदु्यचा युद्दाघारी 

५ 
णाजी शणे-भावार त्यवहरु 
geuh शणे-भावाच्या | WATS 
जमीन इनाम ७०, जमीग साऱ्यात 
A, 


सुट ७१, जकातीचे इमाम fame 
१९५-१९६ 


कृष्णाजी दिहल-मशिदीच्या मुखा- 

ण्याच्या नेमणुकीबाबत्त पत्र १९८; 
तळबीडकर देशमुखास उपद्रव देऊ नये 
म्हणून रामराव पाटणकराख्च पत्र 
२७९ 


Hou विश्वासराब-सरनाईक Wh 
राजापुर, संभाजी FAVA पथ ८५ 


कष्णाप्पा ब्राईकै-निजामाच्या आगण 
प्रसंगी स्वामीसेवेवर हजर झाला 
म्हणून इनाम १७१-१७२; ६७% 


केदारनी मोहिते-वसंतगडच्या किल्ले- 
दारास मोहित्याचा मसूर सुरळीत 
द्यावा म्हणून पत्र २८० 


केदारजी : . ादव-सरनोबल, कोट 
_ कोल्हापुर, २०३, २०४ 


- ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


कोंडाजी भोसले- सुभेदार, कोल्हापूर 
१३०, १४५, १४८, १५०; विरोजी 
माने यांच्या महाजनकीवावत 
निळकंठ frre प्रधान यांचे--यांया 
पत्र १५१ 


कोपळ--चा किल्ला संभाजी दुसरे यांस 
आवा म्हणून शाहूची आज्ञा १०२- 
१०३ 


कोल्हापर-१, १०, १९, ३३, ३४, 
३९, ४०, ४६, संभाजी दुसरे 
बानी मृक्तेशवराच्या समाधीस गांव 
इनाम दिला तत्संदर्भाल--चा उल्लेख 
८३; राणोजी घोरपडे यांच्या अभय- 
पत्रांत उल्लेख ८६; १०६, १०७; 
जकात भाफीवावत दिवाण कोट--चे 
TH १११, १३६, १३९, १४४, 
महेसरकीच्या बतनावाबल देशाधिकारी 
ब कारकून सुभा प्रांत - स पत्र १४८, 
१५०; बिरोजी माने याच्या--च्या 
वतनावाबत -नीळकंठ त्रिबक प्रधान 
यांचे पत्र १५७; संभाजी दुसरे यानी--- 
सुभाची चौथाई चितो महादेव यांस 
दिली; १६५, १६९, १७१, १८७, 
१९७, १९९, २००, २०३, २०४, 
११६, २२८, २३६, २३७, २३८, 
२५९, २८५, ३२९ 


ख़ 


खान अजम बहादूर खाल-सरहवाल* 
दार कोल्हापूर, १३९ 


खुन॒काठ-८८; ९१-९२ 


३४१ 


खेमसावत सरदेसाई-ताजांचा अवलंव 
धरिला ४; ६ ~. 


oF 


भगनग्र-७१; संभाजी दुसरे यास 
द्यावा म्हणून mg? भगवंतराव 
असात्य यांस पत्र १०१; १८२ 


गरळोंद्रगड-संभाजी gaga मुरारराव 
घोरपडेस इनाम २९२ 


Haat बाबाणी-देशाधिकारी व देश- 
मुख परगणा प्रमावळी,| खोतीचे वतन 
परत करण्याचा संभाजी दुसरेचा 
हुकुम २५१-२५३ 


गंगाधर पंडीत सुमंत-मंत्री सोचे 
संस्थान ४१; संभाजी दुसरे बानी 
सोंधेच्या राजास लिहलेल्या पत्रात 
उल्लेख ३१६, ३१८, ३२० 


गंगाबाई-एकनाथ ¦ स्वामीची कन्या 
म्हणून उल्लेख ७५ 


गगाबाई घोरपडे-देशमुख कसबे वाळवे 
९८ 


गिर्जोजी याद्व-कागलकर घाटगे . 


घराण्याच्या करीण्यात उल्लेख -२३४; 
वेगवेगळया fas कृत्याबाबत 
महाराणी जिजाबाई यांचें पत्र ३२१- 
३२२; कापड खरेदीच्या संदर्भात 
उल्लेख ३२२ | 


गुगोळ-२६५ 


३४२ ` ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


गुणानी विश्‍वासराव-सरनाईक-तफं 
राजापुर ८५ 


ग्रुणाबाई शिंदे-कडून कृष्णा-पा तिमी 
कसबे बनूर यास अवदागिरीचा मान 
१ $ २ ॥ || १ ७ 


गुडो व्वकाजी -सत्रनीस कोट कोल्हापूर 
१३९; २०३ 


गुलाबाणेरी-संभाजी दुसरेकडून मठ 
वांधण्यास जमीन “इनाम ७८ 


गापाल माणकेश्‍वर-हवालदार FUAT 
कोल्हापुर १४० 


mumga- १७२ 


गोपाळभट प्रुनिश्वर-महालक्ष्मीच्या 
पूजंबाबत उद्भविलेल्या तंट्याच्या 
निवाड्यात उल्लेख ११५, ११६, 
= ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, 
१२२, १२३, १२४, १२५, १५६ 


गोपाळ व्यंकाजी-देश कुलकर्णी कर्यात 
का.शो, राणोजी घोरपडेकडून- यास 
इनाम ७७-७८ 


राजाने संभाजी 
पत्रात-चा 


गोमंतक-सोंधेच्या 
gata पाउविलेल्या 
उल्लेख ३१४ 


गोद्ा-७'९, नानासाहेब पेशव्यानी जासूद 
पाठविले ३३०; वाजीराकच्या 
स्वारीच्या अयाने चिता ३३१; 
३३४; ३३५, 


गोविंद नागनाथ-कडून हिरवड 


गावावर हल्ला ८८ 


गोदिंद्राव-खंडो वल्ळाळचा तिसरा 
मुलग [२८८ 


गोविंदराव मोरे- किल्ले कोपल 
संभाजीला द्यावा म्हणून शाहूचे पत्र 
१०२-१०३ 


घ 


घनःश्यामगिरी बावा-च्या विनंतीवरून 
मौजे वेरडीवाडी मौनी बावाच्या 
मठास इनाम २३५. 


a 


चेजी-जिजी पहा 

चंद्रसेन जाधव-मौजे नांदणीबर' हल्ला 
५६; कागलकर घाटगे घराण्याच्या 
करीण्यात उल्लेख २३३; २३४ 


चांदोगी घाटगे- नामजाद जिजिरे 
सिधुदुग २ 


चिंतामण जोशीराव-संभाजी दुसरेकडून 
देवीच्या उत्सवासाठी. दिघा चालू 
२४६०९४७ 


चिंतोपंत-राणी जिजाबाईकडून विरोजी 
मानेच्या महाजनकीबादत पत्र १५०; 
निळकंठ freer प्रधान यांचे पत्र १५१ 


चितो महादेव-७९; मौजे कुरुंदवाडची 
चौथाई संभाजी दुसरे यानी राणोजी 


तारावाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


arcade दिलो १५९--१६०; संभाजी 
दुसरेनी व्यायाधिशाची जागा दिली 
१६४-१६५; चौगलकीचा निवाडा 
२२१-२२२३ 

चिनाजी आाप्पा-च्या समोर योवा बेट 
घेण्याची योजना मांडली ३३३ 

Hist व्यंकटाद्रि-समानगडच्पा वेढ्यात 
मंदत केली २५६ 

wtar वाडा-जिजाबाई पहा 


ण॒ 


जगजावन ग्रोविंद-बहादुरवाडीस 
जाऊन' स्थायिक व्हावे म्हणून रयतेस 
पत्र ६२ 


जयराम सावंत-मात्माराम साठम' यांस 
भेटीस येण्याबद्दल पत्र २७६; 
आत्माजी नाईक साठमास पत्र २८७ 


aaa जाधवराव-मौजे हानूर 
राणोजी घाटगेस दिला १८-१९ 


जान परदेसी - १५५ 


जानभट अक्ष्यकर-उपाध्ये मौजे माल- 
वण ३, ४, ७ 

जांबावली-साष्टीच्या सेनापतीच्या पत्रांत 
उल्लेख ६८, ७६ 


सिजाबाई-विरोजी मानेच्या. वतनाबद्दळ 


निळकंठ त्रिबकची विनंती १५०, * 
१५१; शशो कोंडदेव व-बाजी निकम |- 


यांस आज्ञापत्र १६०-१६१; चितो 


३४३ 


महादेवास मानसपुत्र मानले १६४; 
२७४; उदाजी चब्हाणाच्या हल्ल्यात 
ठार झालिल्या पाटलाच्या मुलास 
इनाम २१३; बाळ जोशी यास वतन 
देण्याची शिफारस २४४; २७३; 
सोंघेच्या राजास खंडणीप्राबत पत्र 
२११-२१२ 


जिंजी-येथें स्वामी सेवा केली म्हणून 
अंताजी त्रिमळ यास इनाम ३६, ८७ 
राजाराम महाराजांच्या-प्रेथील AA- 
बहुल रामचंद्र नाईक पुंडे यास इनाम 
९६; पिराजी घोरपडे याना येथें- 
राजाराम महाराजांकडून इनाम 
१०४; १०८; १७८; २१५ 


निवनराव शंकर-प्रांत इंदापूर, फत्तेसिह 
भोसले यांचे. पत्र १५८-१५९ 


जिवाजी खडेराव-च्या इनामाबाबत 
TBA संभाजी दुसरेस पत्र १३१ 

जिवाजी दळवी-नामजाद किल्ले 
भुदरगड १४० l ( 


ज्युभांव द मेहु-बार्देसचा सेनापती, 
- मराठ्यांच्या स्वारीबाबत व्हाइस- 
. रायचा इशारा ६७ 5; 


ज्युआंव साल्दाल्य द गामा -गोव्याचा 


व्हाइसरॉय, करवीरच्या सँन्याच्यां 
हालचालीबाबत साष्टीच्या सेनापतीस 


पत्र, ६३-६४; . . बाजीरावाच्या. 


“सैन्याच्या हालचालीबाबत साष्टीच्यां 
सेनापतीस पत्र ६५; मराठयांच्या 
संभाव्य . हल्ल्याबोबत्त साष्टीच्या 


>~ eee 


३४४ 


सेनापतीस इशारा ६६; 
७७ 


६८; ६९; 
त 


तंजावर शामजीनाईक qè यांच्या 
बतनाचा महजर--येथें घरी राहिला 
असा उल्लेख २१५ 


तारळे-वेढघांत मदत केल्याबइल--पेचें 
जमीन इनाम ५१, ३०६, 
३१० 


ताराबाई-एद्राजी हिरोजी पाटील यास 
जमीन इनाम ९२; तफ राजापूर 
आंग्न्याकडे दिल्याचा उल्लेख १८६; 
कागलकर घाटगे घराण्याच्या करी- 
ण्यात उल्लेख २३३, २३४; 
जमखिडीच्या मोकाशाबाबत. शाहूची 


देशमूख व Batis याना ताकीद 


. २७०, २७३; गोव्याच्या RIRA- 
रॉयच्या पत्रात उल्लेख २२६-२३० 


- Aani रघनाथ- संभाजी दुसरेकडून 
कोल्हापूरची सरदेशमुखी १९ 


तिमाजी सखो- कारखानीस कोट 
कोल्हापुर १३९, २०२ 


ब्रिचनाषल्ली- कर्नाटकांतील राजकीय 
घडामोडीच्या संदर्भात उल्लेख २९७ 


Basien पिराजी घोरपडे ९; 
सभाजी gata. पुराणे सांगितली 
म्हणून जमीन इनाम २१२, २१३३ 
ap | 


३०९, 


साराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


उयंबक सवद्याशिव-(पुरंदरे)-साताऱ्या" 
पुण्यास पाठविलेल्या पत्रांत शाहूची 
घाकटी राजी सगणाबाईच्या आजा- 
राचा उल्लेख २९७-२९८ 


लुंगभद्रा-१००, १०१, १०२, १०३ 

तुळजा राजा-स्नेह्‌ afana व्हावा 
म्हणून संभाजी दुसरे यांना पत्र 
१३४-१३५ 


तुळाजी आंग्रे सरखेल-माणसे पाठवा 
म्हणून उमाजी नाईक साठमास पत्र 
२७२ 


तुळाजी सुर्वे-संभाजी दुसरेकडून वाडी 
इनाम १२ 

तोरयल-राणी जिजाब्राई व मुरारराव 
घोरपडे यांची भेट झाल्याचा उल्लेख 
२९६ 


a 


थोरले महाराज-शिवाजी महाराज पहा 
थोरल्या आइसाहेब-ताराबाई पहा, 


' द्‌ 
दरुनीभहाल-२७९ 
दयाढाई निंबाळकर-रामराजावददळ 
शाहूस. पत्र. २७३ 
दादोबा प्राविनिधी-नानास'हेब पेशव्याने 
कैदेत टाकल्याचा व्हाइसराँयच्या पत्रात 
उल्लेख ३२९ 


ताँराबाईकालीनँकागदपत्रे : | खंड दुसरा ३४५ : 


दामाशाही-२५४ 
दारुनी बंक-१७३ 


दार्दभट-२; सिधुदुर्गचा उपाध्याय 
म्हणून उल्लेख ५; ७; सिंधुदुर्गचे 
उपाध्ये पण--चे असल्याचा हवाला ८ 


. व्वारकाबाई-मातोत्री म्हणून उल्लेख १० 


RRO यादव-संभाजी दुसरेनें बटीक 
दिली १७३-१७४; पाटीलकीचा 
हिस्सा विकत घेतला १९९-२०२; 
२०३; संभाजी दुसरेकडून जमीन 
इनाम २११; श्रृंगेरीच्या मठाची 
सेवा केली म्हणून जमीन इनाम 
२१५-२१६; संभाजी दुसरेकडून 
वतन प्राप्ति २२४-२२५; संभाजी 
दुसरेकडून नाईकीचे वतन इनाम 
२३५-२४४; वतन चाळवावे म्हणून 
धारराव यादव यांचे पत्र २५०- 
२५१; वतन' विकत घेतले २५७- 
२६४, २६६, २६७ 


दीपवाळीचा व्हन-२६५ 


देवजी सणे-खोत गौजे अर्ळे,-स 
रामचंद्रपंत अमात्याचे अभयपत्र ७१ 


देवजी विशवासराव- सरनाईक तर्फ 
राजापूर, संभाजी दुसरेनी वतन 
चालविले ८५ 


दौलतराव हिंदुराव घोरपडे-कमळे व 
कमळाचे गड्ढे पाठवावे म्हणून अप्पा- 


भट सावगांवकरास पत्र २४९ _ 


घ 


धर्मसमीक्षण- ब्राह्मणाच्या कैदेच्या 
संदर्भांत उल्लेख ७६ 


धाकंटीबाई -सगुणाबाई पहा 


धारराव यादव- हवालदार महा 


दरुनी, द्वारकोजी यादव यांचे यतन 
चालवावे म्हणून मोकादमास पष 
२४९-२५० 


Wd गोपाळ खांडेकर- खोतीच्या 
dean विरुद्ध निकाल २०९-२११ -.. 


न॒ 


नबाब अबवूल मजिदखान- मुलाच्या 
लग्नाचा उल्लेख २९६ 


नरसिंगराव बारगी- खंडणीच्या 
संदर्भात उल्लेख३१९-३२० 


नरसीभट मुनिश्‍वर- ११६, ११८, 
१२४ £ 


नरसिंहाचार्य पंडीतराव-बालंभट याच्या 
वतनाबाबत पत्र २२५--२ २६ 


 गरहरभठ साव गांवकर-महालक्ष्मीच्या 


“ पारपत्य।चे ” प्रघानत्व प्राप्त 
३७; ३८ 


, नरहरी कुष्ण झुताठिक-दिम्मस पंब- 


प्रतिनिधी ६ 


नाईकीचे दतन-घारराव यादष qi- 
वतन चाचवाचे म्हणूनै संभाजी दुसरे 
यांचो आज्ञा २४९-२५१ 


axe ताराबाईकालीन कागदपचे : खंड दुसरो 


नागकूर-येधे पिराजी घोरपडे ठार 
११०-१११ 


arrada भोसले-हिंदुराव धोरपडे- 
कड्न मोकासा १५३ 


नागोजी नाईक साठम-सेखोजी आंग्रे 
यांच्याकडून गुरांची वनजकात माफ 
- ८४ l 


` नागोजीराव पाठणकर-श्रीनिवासराव 
प्रतिनिधी यांची ताकीद १५५ 


नागोजी शिवाजी-युद्धात डार २६८ 
नाना-बाळाजी बाजीराव पहा 


नारायणराव घोरपडे- आजप्याच्या 
संदर्भात उल्लेख १७२ 


नासो खंडेराव-कुलमुखत्यारी , द्रिल्याचे 
राणोजी घोरपडेचे पत्र ७३-७४; 
१६७ 


नारो पंडीव सचिव-कोराणा मगदुम 


चंद्रसेन जाधवाच्या हल्ल्यात ठार 
झाला म्हणून त्याच्या मुलास जमीन 
इनाम ५६ 


नारोराम-संभाजी दुसरेचा हेजीव--च्या 


मार्फत भोसल्याशी, तह घडवून 
` आणण्याचा व्हाइसराँयचा प्रयत्न 
३१२-३१४ 


निजाम-उलू-श्ुल्क-कसवः बनूर येथे 


मुकाम झाल्याचा उल्लेख १७१ -१७२ ` 


thad 
TRER 


सिंबाजी  जाघव-नामजांद 
भुदरगड २५७ 


Gans यंबक ग्रधानटराणी 
जिजाबाई यांना विशेजी सानेच्या 
बतनावद्दछ विनंती १५०; कोंडाजी 
भोसले व नितोपंत याना पत्र १५१ 


4 


पटी पिछोडी व्हन--२६५ 

पंचसहाल-पर्यंत शिवाजी सहाराजानी 
ठाणी बसविली ४, १००, फिरंग्याचा 
उपद्रव पोहचल्याचा सोंधेच्या 
राजाच्या पत्रातील उल्लेख ३१४ 


पन्हाळा-छत्रपती शाहू यांनी-चा 
मोकासा पिराजी घोरपडे यांना दिला 
११, १४, १५; ३४, रत्नागिरी 
(जोतीबा) येथील देवस्थानास Nes 
गांव इनाम दिला म्हणून संभाजी 
दुसरे यांचे-चे देशाधिकारी व कारकून 
यांस पत्र ४६;-~स बादशहाचा वेढा 
पडला म्हणून उल्लेख ५१, ८०, ८२; 
छत्रपती शाहू यानी सुभा--पैकी दहा 
कर्याती राणोजी घोरपडे यांस दिल्या 
८९-९०, ९२;. संभाजी दुसरे यानी 
सुभा--ची सरदेशमुखी राणोजी 
घोरपडे यांस दिली १०३-०१०७, 
१२९; वारणेच्या तहामुळे--चे बंद 
पडलेले वतन जिवाजी खंडेराव 
यांस सुरळीत चालवावे म्हणून 
छत्रपती शाहु यांचे संभाजी दुसरे 
यांना पत्र १३१. १६३, १६५; --ची 
सरदेशमुखी राणोजी धोरपडेस 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे ४ खंड दुसरा "इक 


मिळाल्याचा उल्लेख १६७, १६९, 
१७६, १७८, १८८, २१८; 
कागलकर घाठगे घराण्याच्या 
करीण्यात संभाजी दुसरे यांनी~-हुन 
जाऊन मरगड घेतल्याचा उल्लेख 
२३४; --ची सरदेशमुखी राणोजी 
घोरपडे यांस दिली आहे म्हणून 
छत्रपती संभाजी दुसरे यांचे कृष्णराव 
अमात्य यांस पत्र २६९, ३०१ 


परशराम पंत-कृ्णाजी परशराम यांना 
दिळेल्या नेमणुकीच्या संदर्भात उल्लेख 
. ७९, ८५ 


प्रतापजी घोरपडे-१७, दरमहा पाँच 
रुपये व्याजाने सहा रूपये कज 
घेतल्याचा उल्लेख ७३ 


प्रतापजी नाईक काळेशुडे-तामजाद 
सिधुदुर्ग, सेखोजी आंग्रे यांच्या जकात 
माफी बहुल पत्र ८४ 


प्रतापजी राणि-भगवंतराव अमात्याकडून 
SATIF ५६; भगवंतराव अमात्या- 
कडून जामीन साऱ्यात सुट 


प्रासिद्धगड-३०२ 


पांडवदेश-गोव्याच्या  व्हाइमरॉयच्या 
पत्रात रामराजाच्प्रा संदर्भात उल्लेख 


३२८, RRA 
पाउनगड-८० 


पिराजी घाटगे- मौजे हानूर इनाम 
असल्याचा उल्लेख १९; १५ 


पिराजी घोरपडे-९; शाहुंकडून शिरढोण 
गांव इनाम ११; मौजे भडोलगे 
गांवावर स्वारी केल्याचा उल्लेख १२ 
१३; संभांजी दुसरेकडून प्रांत 
मिरजेच्या देशमुखीचे वतन इनाम 
१६; १७; १०४; १०९ मौजे 
नागनूर येथे ठार झाले ११०. 


प्रीतिराव चव्हाण-शिवाजी तिसरेकडन 
उमदेतुलू उमराव बहादूर किताब 
२८९ 


पुणे-३३३ 
फ 


फत्तेसिंग भोसळे-जीवनराबं शंकर 
सुभेदार प्रांत इंदापूर यास पत्र 
१५८-१५९; तफे वाळवेच्या 
देशमुखीचा निवाडा १८०; आबाजी 
wet याच्या देशमुखीबाबत 
कोरलेच्या मोकादमास पत्र २७८, २८० 


फोंडू सावेत- गोव्याच्या व्हाइसरॉयचे 
पत्र ५२ 


aa: 


फोंडे-पर्यंत शिवाजी महाराजानी ठाणी 
बसविली ४; -बाजीरावाने घेतल्याचा 
उल्लेख ३३२; ३३३; ३३४ 


ब 2०५ oh ae) 
बंकची नाईकी-२३५ 


बरमाजी पाटील- संभाजी. दृसरेकडूऩ् 
इनाम ८१-८२ 


३४८ . ताराबाईकालीन ,कागदपत्रे : खंड दुसरा 


बसलुर- शिवाजी भद्दाराजानी--वर ` 


मोहीम केली ३ 


बहाहुरवाडी-च्या मोकादमास येसाजी 
MAST अभयपत्र ९२-९३ 


बाजी निकम-- कमाविसदार मौजे 
मादोळे, जिजाबाईचे पत्र १६१ 


बाजीराव-मगवंतराव अमात्य पहा 


बाजीराव (ted )- गोव्याच्या 
व्हाइसराँयच्या पत्रात--च्या सेनेच्या 
डाळषालीचा उल्लेख ६४; गोव्यात 
सैन्य धाडल्याया व्हाइसराँयच्या 
पत्रातील उल्लेख २२१;--च्या 
स्वारीच्या भाने 
संभाजी gras मदतीची मागणी 
३३१, ३३२; ३३३; ३३४;. ३३५; 
३३६ ` 


बापूजी राणे-खोत मौजे अरुळे-भगवंत- ' 


राब अमात्याचे पत्र ७१ 
बाबासाहेब-शाहू पढ्दा 


बाबूराव शंकर दिनकरराव चिटणीस- 
३०९ 

बाबूराव सदाशिव-साठ हजार रुपये 
संभाजी gate यावे म्हणून शाहूची 
TINT २७४-२७५ 


Wwe स्टल-२९५ 


पोर्तूंगौजांची - 


बार्देस-वाजीरावाच्या हालचालीच्या 
संदर्भात व्हाइसराँयच्या पत्रातील 
उल्लेख ६५, ६७ 


बाळ जोशी-विजय मिळणार म्हणून 
भविष्य सांगितल्याबदृल संभाजी 
दुसरेकडून जोतिषपणाचे वतन 
२४४-२४५ 


बाळाजी बाजीराव-कडें खंडणी द्यावी 
म्हणून सोंघेच्या राजास संभाजी 
दुसरेचे पत्र ३१५; सोँधे संस्थानच्या 
खंडणीबाबत उल्लेख ३२०; 
न्हाइसराँयने पोर्तुगालच्या राजास 
पाठविलेल्या पत्रात उल्लेख ३२६“ 
` ३३०; रामराजास आणण्यासाठी 
महादबा पुरंदरेस पानगांवला 
पाठविले ३२९; कारभारावर पकड 
. बसविली ३३०; हुकूमंशाहा वनेल की 
काय म्हणून न्हाइसराँयची भीति ३३० 


बाळोजी amad- aaa कोट 
कोल्हार; संभाजी दुसरेकडून जमीन 
इनाम २८४ 


बाळोजी साळोखे- मिरज प्रांताच्या 
मोगलाई बाबींबद्दल छत्रपती age 
पत्र २२० . ` 


` बिदनूर-मोंगलाच्या .. भयाने कोक 


सिधुदुर्ग सोडून -- घ्रांते जाऊ छागले 
असा उल्लेख ५, ८० 


_ बिदरवक्ष-समानगडास वेढा घातला 


२५५ 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३४९ 


बिदरु- शिवाजी सहाराज-_च्या मोहि- भाननी प्रश्न देसाई-प्रांत कुडाळ ३ 
मेवर fam असता Magier | आानजी बल्लाळ-सोंचे येथील हेजीब 


आल्याचा उल्लेख ३ हक ` ४०; संभाजी दुसरेकडून सोँधे 
__ संस्थानच्या खंडणीबाबत पत्र ४९; | 
A ` उमापती या नांवाच्या ब्राह्मणास 
पैसे देण्याबद्दल : . संमाजी 
भगवंत गणेश-संभाजी दुसरेचा सोँधे दुसरेचे पत्र ६२-६३; ब्रतबंधास 
येथील वकील ३१३ १०० होन WA म्हणून संभाजी 
` ` दुसरेचे पत्र १३२; हरिहराचार्य 
gadaa AATA- रामचंद्रपंताच्या याना पन्नास होन- द्यावेत म्हणून 
मिळकतीच्या विभागणीच्या संदर्भात संभाजी दुसरेचे पत्र १३२-१३३; 
उल्लेख २१-३२; ४९; प्रतापजी aig संस्थानच्या संदर्भात उल्लेख 
राणेस अभयपत्र ५६; देवजी राणे, ` ३१६, ३६८ 


जेतोजी राणे व जिवाजी राणे यांता | 
अभयपत्र ५७; संभाजी राणे याच्या | BATTS- २३५, २५५, २५७ 
बायका-मुलांचे चालवावे & म्हणून म 
कमाविसदार मौजे मठ aia Ass is 
vo जमीन साऱ्यात सूट दिल्याची 
आज्ञा ७०-७१; रुद्राजी पाटील यांस 
जमीन इनाम ९१-९२; गगनगड 
संभाजी दुसरेस द्यावा म्हणून शाहूचे | 
पत्र १०१; रामचंद्र नाईक पुंडे यांच्या मनाबाई सादेत- हिंदुराव घोरपडे 
इनामाबद्दळ संभाजी दुसरेचे पत्र . यांच्या amaga रवळोजी देसाई 
१८०; १९६; जकातीचा वसूल- यास पत्र २७५ * 

- कुडे द्यावा म्हणून संभाजी दुसरेचे ती १ र 
आज्ञापत्र २१७; व्हाइसरॉयच्या पत्रांत भनोळी-१६५, १६६, १६८ 


मडगांव-संभाजी दुसरे यांच्या साष्टी 
(गोवा) वरील संभाव्य स्वारीच्या 
संदर्भात उल्लेख ५४, ६६ 


उल्लेख ३२८ i 
Vi. 2 73 मल्हारराव भोसले- हवालदार कोट 
अवानीबाई-पुत्र झाला तो वारला करवीर २०३; दरवाजा केसापुरच्या 
म्हणून पत्रांत उल्लेख २७३ | दारवानास जमीन इनाम दिल्याचे 


l संभाजी दुसरे यांचे पत्र २८४ 
भानजी घाटगे सर्जेराव-कागलच्या 
घाटगे घराण्याचा करीणा सादर | महमदखान-मुतालिक आबाजी मोहिते 


२२८-२३४ ५९; ७३, १५९, १७४; 


* ३५० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


मशिदीच्या मुलाण्याच्या संदर्भात 
उल्लेख १९८, २८० 


महादजी निंवाजी प्रश्नु-सेटयाजी 
देवकातेने-च्या मार्फत शाहूच्या दरवा- 
रात TT केला २८६ 


महादबा पुरंदरे-रामराजास आणण्या- 
साठी नानासाहेब पेशव्यानी 

, पाणगांवास पाठविले असा व्हाइस- 
राँयच्या पत्रांत उल्लेख ३२९ 


महालक्ष्मी-शंकराचायं विद्यानरपिह 
. भारती यांनी देवालयाचा जीर्णोद्धार 
केल्याचा उल्लेख ४५; पुजाऱ्याच्या 
तंट्याच्या संदर्भात उल्लेख ११५, 
१५६ 


मातुश्रीसाहेब-तारावाई पहा 
मातुश्री बयाबाई-२७३ 


मानाजी बागल-हिंदुराव घोरपडे यांचे 
आबाजी घाटगे यांना-च्या सरंजामा- 
बहुल पत्र २७४ 


मानाजी मोहिते-हवालदार किल्ले 
वसंतगड, आबाजी मोहिते व शंकराजी 


मोहिते यांच्या बसूलाबावत केदारजी. 


मोहिते यांचे पत्र २८० 
मालुएल HS द गामा-साष्टी (गोवा) 
चा सेनापती ७६ 


मालुएल रोआझ-एक पोर्तुगीज सेना- 
, घिकारी, गोव्यावरीळ कोल्हापूरच्या 


संभाव्य स्वारीच्या संदभात उल्लेख 
७६ 


मालजी चव्हाण-कडे डिग्रजचा वसूल 
द्यावा म्हणून शाहूने आज्ञापत्र 
२१७-२१८ 


मालवण- शिवाजी महाराजानी--ला 
भेट दिली २, ९ 
X 


मालोजी घोरपडे- श्रीनिवास परशराम 
प्रतिनिधीचे पत्र ५७-५८, ९९ 


मिरज-संभाजी दुसरेकडून--चे देशमुख 
देशपांडे यांस आज्ञापत्र १६; १७; 
८९-९०; १००, १०३, Yor, 
१०५, १०६, १०७, १०८, ११०, 
१६७, १६९, २२०, संभाजी दुसरे 
यांच्या मोंगलाईबाबीच्या संदर्भात 
उल्लेख २२६-२२८, RY, २५७, 

- २५८ ङ 


-पुक्तेशवर-एकनाथ' महाराजांच्या नातु 
म्हणून उल्लेख ७५- 


guria- --ला भिक्षुणी वायकामले 
व मौल्यवान वरतु हलविण्याचा 
व्हाइसरायचा प्रस्ताव ६३४, ३३५ 


मुरारजी मोहिते- सरनोबत कोट 
कोल्हापुर १३९ 


सरारराव घोरपडे-संभाजी दुसरे यानी 
सांगवड गांव इनाम दिला २९१ 
संभाजी दुसरेकडून . गर्जेद्रगड तालका 
इनाम २९१-२९२; . सदाशिव 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


जगजीवन गोसावीस पंधरा रुपयांचे 

वर्षासन दिले २९२-२९३; नारो 

सदाशिव पोतदार यांस वतन 

२९३-२९४; करवीरची राणी 

जिजाबाईची तोरगल येथे भेट २९६ 
मेटकुडो-२६४, २६५ 


मेलुंश-सिंधुदुर्ग पहा 
मोकासबाब-२५५ 
मोगलाई दिवाण-२५५, २८५ 


मोगलाईबाब-२२०, २२६, २२७, 
२२८ 


मोरेशवरराव~रामचंद्रपंताच्या मिळक- 
तीच्या विभाजनपत्रांत उल्लेख 
४९-५०; संभाजी दुसरेकडून गांव 
इनाम १९७ 


मोरो चिटको-न्राह्मण उपोषणास बसला 
म्हणून छत्रपतीना पत्र २९० 


जली बावा-२३५ 


य 


यमाजी Raka- सकवारबाईचा 
_मदतनीस व नानासाहेव पेशव्याचा 
प्रतिस्पर्धी म्हणून व्हाइसरॉयच्या 
पत्रांत उल्लेख ३२७; नानासाहेबाने 
बेडया घालून तुरुंगात टाकले ३२९ 


यशवंत खंडेराव दाभाडे- साक्षीदार 
म्हणून मंहजरांवर सही १४०; १९९, 
२०४ 


३५१ 


यशवंतराव गाय्रकवाड- संभाजी दुसरे- 
कडून इनाम २६९; बैलावर जकात 
घेऊ नये म्हणून संभाजी दुसरेचे पत्र 
२८१ सिक 


| येसाजी घाटगे- नामजाद किल्ले 


प्रसिद्धगड ३०२ 


येसाजी भोसळे-उचगांवच्या मोकदमास 
` अभयपत्र ८३-८४; बहादुरवाडीच्या 
मोकदमास अभयपत्र ९२-९३; 
संभाजी दुसरे यांच्या मुलास उपद्रव 
देऊ नये म्हणून शाहूची आज्ञा १०३ 


z 


| रखमाजी साळोखे- हवालदार व 

। सेनाधर कोट कोल्हापूर १९ 

` रघुनाथ भट-संभाजी दुसरेकडून जमीन 
इनाम २० 


रत्नाएगिरी-३४; उदाजी चव्हाण यांच्या 
विनंतीवरून — च्या देवस्थानास | 
संभाजी दुसरे यांनी गाव इनाम | 
दिला ४६ ः दु 


रंगो नारायण- संभाजी दुसरेने पोर्तु- 
गीजांकडे पाठबिलेला दूत ३३१, 
३३२ | 

रंगो यादव-सबनीस कोट कोल्हापूर १९ 


रवळोजी रामजी देखाई- लखम सावंत 
भोसले यांस उपद्रव देऊ नये म्हणून 


३५२ ताराबाईंकालीन कागदपत्रे : खंड दुसंरा 


५.” ताकीद २४६; हिंदुराव घोरपडे यांचे 
पत्र २७५ . 


राजक्रांवी-बंमाजी दुसरे यांनी दिलेल्या 
इनामपत्रांत उल्लेख ३०३ 


राजभाग-२५१, २५२, २५३ 


राजसबाई-हिरोजी माने यास आज्ञापत्र 
४४, विरोजी माने यांस warty 
४३, ४४; शिवाजी दुसरेचे उत्तर- 
कार्याबद्दल ब्राह्मणास इनाम ७४ 


राजापूर-८५, २१०, २२५, २२६ 


राजाराम छत्रपती-अंताजी त्रिमळने 
{जजीत सेवा केल्याचा उल्लेख ३६; 
शामजी नाईक पुंडे यानी जिजींत.सेवा 
केल्याचो उल्लेख ९५-९६; चंदी 
प्रांती असल्याचा उल्लेख ६; ८७ 


राणोजी घाटगे सर्जेराव-मौजे हानूर 
हा गांव इनाम मिळाल्याचा उल्लेख 


१८; १९ 


_ राणोजी घोरपडे-वारा महालाच्या 
मोकदमाना आज्ञापत्र ७३-७४; 
देशकुलकर्णी कापशी यास इनास 
७७-७८; ` उचगांवच्या मोकदमास 
अभय पत्र ८६; शाहू कडून देशमुखीचे 
बतन ८९-९०; संभाजी दुसरेकडून 
पन्हाळा व मिरजेची सरदेशमुखी 
१०३-१०४; १०८, १०९; 
संभाजी दुसरेकडून नऊ गांवची 

सरदेशमुखी १०९००००११०; संभाजी 


a 


दुसरेकडून मौजे नागगूर इनास ११०-- 
१११; मोकदम मौजे रुबी यास 
व्यंकटपुरवाडीच्या देवस्थानच्या 
इनामाबावत पत्र १२८-१२९; १६५; 
संभाजी दुसरेकडून इचलकरंजी इनाम 
१९३-१९४; सरंजाम पूर्ववत चालू 
१९५; कोनेरी देशपांडे याचे वतन 
चालू ठेवले २६७-२६८; नागोजी 
पाटलास आठ बिघे जमीन इनाम 
२६८ 


राणोजी मोहिते- ७३ 
राणोजी Bi- fee गांवाबरील 
हल्ल्यात ठार ८८ 


रामचेद्र नाईक पुंडे-संभाजी दुसरेकडून 
गांव इनाम ९५-९६; THT दुसरे- 
कडून मागण्या मान्य ९६-९७; 
सोँधे संस्थानच्या खंडणीबावत संभाजी 
दसरे यांची आज्ञा १३७; संभाजी 
दसरेकड्न वतनप्राप्ति १३८; सभाजी 
दुसरेकडून गांव इनाम १७७-१७८ 
१८०; वतनाचा भोगवटा चालू 
२१४-२२५ 


Wadd अमात्य-ताब्रास दहशत 


लावल्याचा उल्लेख ६; २१; 
मुलांमध्ये वतनाचे विभाजन ४१; 
कागलकर aay घराण्पाच्या 
करीण्यात उल्लेख २३३, २३४ 


` रामचंद्र सावंत-आत्माराम साठम यांस 


भेटीस येण्यावदुल पत्र २७६ i 
आत्माजी नाईक साठम यांस 
पत्र २८७ 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३५३ 


रामजी शिवराम-सोंधेचा करवीर 
दरबारातीळ वकील ४१, ३१८ 


रामराजा-न्हाइसराँयच्या पत्रांत उल्लेख 
३२९ . 


रामराव पाटणकर-प्रतिनिधीची ताकीद 
५९; तळबीडकर देशमुखास उपद्रव 
देऊ नये म्हणून कृष्णाजी विठ्ठल यांचे 
पत्र २७९ 


` रामजी ग्णेश-संभाजी दुसरे यांचा 
सोंधेकडील हेजीब ३१३ 


रामाजी भास्कर~ संभाजी दुसरे यांचा 
सोधे दरबारातील हेजीब ३११, 
३१३ 


रामोजी भाबकर- सरसुभेदार प्रांत 
कोल्हापूर १ 


रायगौडा देसाई- मोंगराशी लढून 
मर्दुमकी गाजविल्याबहुल जमीन इनाम 
१३; समानगड रढविण्याच्या कामी 
मदत केल्याचा उल्लेख ४४ 


रायाजी घाटगे-पिराजी घोरपड्याच्या 
हल्ल्यात ठार १२; संभाजी दुसरेकडून 
इनाम १३ 


रायाजी माने-- संभाजी दुसरे यांचे 

पत्र ४२, ८७; देशमुख तर्फ वाळवा 
१७९;-कडून कान्होजी भोसले 
amma यांनी कर्जे घेतल्याचा 


उल्लेख १८१, १८२, १८३, १८४ 


रुद्राजी आदीम-स्वामी कार्यावर पडला 
म्हणून मुलांस जमीन इनाम १५५ 


sani नाईकवडी-इंगळीच्या लढाईत 
ठार १ l 


रुद्राजी हिरोजी पाटील-चिचवडे 
गांवावरील छाप्यात मुलगा ठार 
९१-९२ 

रेखोजी जाधव-छत्रपती संभाजी दुसरे 
यांच्याकडून गांव इनाम, राजारामाची 
जिजीमध्ये सेवा केल्याचा उल्लेख 
८७; २८३ | 


5 


लखमगौडा देसाई-परगणे हुकेरी, 
संभाजी दुसरे कडून ताकीद ९, १० 


लखम सावंत भोसले-प उपद्रव देऊ 


नये म्हणून हिंदुराव घोरपडे यांची 


रवळोजी देसाईस ताकीद २४६ 


लिंगोजी जाधव-१८७, १८९, १९०; 
- १९३; संभाजी दुसरेकडून पाटीलकीचे 
_ इनाम चालू २१०-२११ 


व 


वडगांव-चे ठाणे पाडून टाकण्याची 
शाहूची आज्ञा १०३; १०५;. १६१; 
२१०; ३०१ 


वसंतगड-२८० 
व्यंकटाद्री चौँडो- देशकुछकर्णी व 


ताडगौडा कर्यात नूल, संभाजी दुसरे- 
कडून इनाम २५५, २५६ 


३५४ ताराबाईकालीने कागदपत्रे : खंड दुसरा 


व्यंकटराव घोरपडे-आजऱ्यावर स्वारी 
केल्याचा उल्लेख २२३-२२४; सैन्य 
वेऊन गोव्यात जाणार असल्याच्या 
वातमीचा पोर्तुगीज पत्रात उल्लेख 
३३३ 


व्यंकाजी BA देशपांडे- देशपांडे 
परगणा रायवाग २६७ 


वाडी रत्नागिरी-संभाजी दुसरे यांचा 
येथे यात्रेमध्ये मुक्काम होता असा 
उल्लेख २९८ 


वारणा- शाहू व संभाजी दुसरे यांच्या- 
मध्ये--चा तह झाला १००, १०१, 
१०२, १०३, २२०, २२७, २२८५२९९ 


दिजाधूर-महालक्ष्मीच्या संदर्भात उल्लेख 
३८, ७२; वारणेच्या तहात उल्लेख 
१००, १८८, २२८, कागरच्या घाटगे 
घराण्याच्या करीण्यात उल्लेख २२९, 
२८२ l 

ददेद्यार्शकर भारती-शंकराचार्य श्रृंगेरी, 
द्वारकोजी यादवास- कडून जमीन 
इनाम २१६ 


विराजी माने- संभाजी दुसरेकडून 
भेटीस येण्याबद्दळ पत्र ४३, ४४ 
संभाजी दुसरेकडून इनाम ४७-४९; 
महाजवकीबदलच्या तंट्यांच्या संद- 
भात उल्लेख १३९-१४०, १४४, 
१४५, १५०, १५१, १८८ 


गवशवनाथभट साठे-संभाजी दुसरेकडून 
गांव इनाम २०८ 


` शंकराजी 


वशाळगड-रागचंद्रपंत यभासयन्पडो 
होते असा उल्लेख ६, १८, १८५, 
१८६, २०९ 

विसाजी नारायण-१७३, राणोजी 
घोरपडेस सिरदवाड ठाणें देऊ तथे 
म्हणून काशीबा काळेस पच २७६ 


श 
शकरधट दुरडे-शिबाजी दुसरेमे 
उत्तरकार्यावहुल राजसवाईकेडूच 


जमीन इनाम ७४ 


शंकराचार्य-केसापुर येथील--ग्या मंठास 
संभाजी दुसरेकड्स इनाम ४५, ४६ 


शकराजी गोसादी-संभाजी ढुसरेकडून 
जमीन इनाम १५; १६ 


मोहिते-तळवीडच्था देश- 
मुखीच्या संदर्भात उल्लेख २८० 

शश्च छत्रपती-संभाजी दुसरे पहा 

शशो कोंडदेव-कमाविसदार _ मौजे 
भादोले १६०, १६१ 

शाबासखान-जांबावलीचा सुभेदार ६३ 


शामजी नरसिंह देशपांडे-चे कुलकर्ण 
सुरळीत चालव वे म्हणून संभाजी 
दुसरेची मोकदम मौजे उतरे यास 
आज्ञा १७१, २०७ 


शामजी नाईक- राजारामाची जिजींत 
सेवा केल्याचा उल्लेख ९५-९६, 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा ३५५ 


रामचंद्र नाईक पूंडे यांचा पुत्र ९६; 
संभाजी दुसरेकडून मंत्रीपदाचे 
आश्वासन ९६-९७; १७७, १७८; 
वतन त्रिकत घेतल्याचा उल्लेख २१४ 


शामजी पानसे--पन्हाळयाच्या वेढ्यात 
गडावर सामान पोहचविले म्हणून 
जमीत इनाम ५१ 


शामभट मुनेश्‍वर-महालक्ष्मीचे पुजारी, 
सिघोजो हिंदुराव धोरपडे यांचे पत्र 
६१; मौजे उचगांवळा अभयपत्र द्यावे 
म्हणून येसाजी Mada विनंती 
_ ८३--उचगांव दिल्याचा राणोजी 
घोरपडेच्या पत्रांतील उल्लेख ८६; 
महालक्ष्मींच्या पुजाअर्चेच्या हवका- 
बाबत कलह उपस्थित झाला त्या 
संदर्भात उल्लेख ११५, ११६, ११९, 
१२०, १२१, १२२, १२३, १२४, 
१५६, १५७ 


शाहू छत्रपती-पिराजी घोरपडे यांस 
शिरढोण गांव इनाम ११; कान्होजी 
आंग्रे यानी दोन हजार रुपये पाठविले 
५८; राणोजी घोरपडे यांस देशमुखीचे 
वतन दिले ८९-९०; संभाजी 


दुसरेशी तहनामा ९९-१००; अमात्य 
यास पत्र १०१; हिंदुराव घोरपडे 
यांस मुलूख संभाजो दुसरेच्या ताब्यांत 
द्यावा म्हणून पत्र १०१-१०२; 
कोपळचा किल्ला संभाजी दुसरे 
यांच्याकडे द्यावा म्हणून गोविदराव 
मोरे यास पत्र १०२-१०३; येसाजी 
@ कुसाजी भोसले यांस संभाजी 
दुसरेच्या मुलखास उपद्रव देऊ नये 


म्हणून आज्ञा १०३, १०४, १०९; 
जिवाजी खंडेराव. याच्या इनामाबाबत 
संभाजी दुसरेस पत्र -१३०; १३१; 
१३६; १३७; १९४; डिग्रजच्या 
मोकदमास आज्ञापत्र २१७-२१८; 
संभाजी दुसरे यांस पस्तीस गांवची 
मोगलाई बाब २२६-२२८; जम- 
खंडीच्या देशमुख देशपांड्यावा 
तारावाईच्या मोकाशाबावत ताकोद 
२७०; संभाजी gatar संदर्भात 
होनगंदेच्या देशमुख देशपांड्यास 
ताकीद २७१; उदाजीराव 
चव्हाणास संमत कोकदनूर 
गांवचा मोकासा इनाम २८२; 
उदाजी चव्हाण यांस ममलकतमदार 
किताब बहाल २८९; गोव्याच्या 
व्हाइसरॉयने dimom राजास 
पाठविलेल्या पत्रांत उल्लेख २२६० 
२३०; ३३३; वारणेच्या तहाच्या 
संदर्भात पोर्तृगिज पत्रांत उल्लेख 
३३४;--शी तहाच्या वाटाघाटी 
चालू असल्याचा Tifa पर्वात 
area ३३६ 


शिवानी छत्रपती दुसरे- अंताजी 


त्रिमलने सेवां केल्याचा उल्लेख ३६; 


' ७४; ८७ 


शिवाजी घोरपडे अमीर-उलु-उगराच- 
संभाजी देसाई यांस अभयपभ १६, 


१७२ 

शिवाजी तिसरे-कडून प्रीतिराव 
चन्हाणास उमदे-तुलू-उमराव बहा ३९ 
किताब बहाल २८९ ' 


३५६ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


शिवानी नाईक साठम- वेगमी करून 
दिली जाईल म्हणून अभयपत्र १८७ 


शिवाजी महाराज-वेदन्‌रच्या स्वारीवर 
असता मालवणला आले २, ८२; 
मिरजेची सरदेशमुखी अमानत 
केल्याचा उल्लेख १०८; राज्य काबीज 
केले म्हणून उल्लेख २०९, २४१; 
२४७, २५७ 


श्रीकराचार्य ' पंडीतराव-विद्वान व 
पंडीत म्हणून उल्लेख १७७; ब्राह्मणास 
जमीन' इनाम दिल्याचा उल्लेख ३१० 


श्रीकांताचार्य पंडीतराव-श्रीकराचार्य 
पंडीतराव पहा 


श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधी-कडून' 
सिदोजी थोरातास मौजे हरोलीचा 
मोकासा २; ९; मालोजी घोरपडेस 
भेंटीस येण्याबद्दल पत्र ५७-५८; 
आवाजी मोहिते यांच्या मोकाशाच्या 


वाटेस जाऊ नये म्हणून रामराव. 


पाटणकर यांस ताकोद ५९; मालोजी 
घोरपडे यांस पत्र ९९; सोंबे 
संस्थानच्या खंडणीबावत संभाजी 
दुसरे यांचे पत्र १३६-१३७; 
म्हावसीच्या मोकदसास ताकीद १५४; 
नागोजी पाटणकर यांस ताकीद १५५; 
संभाजी मोहिते. व संकराजी मोहिते 
देशमुख आणि कृष्णाजी नरष 
देशपांडे यांच्या हावकावहूल आज्ञापत्र 
१६१; रामचंद्र नाईक प्‌डे यांचे वतन 
चाळू करावे म्हणून संभाजी दुसरे 
यांची आज्ञा २१४-२१५ 


a 


सकवारबाई-सातारचा किल्ला घेण्याचा 
Te केळा म्हणून व्हाइसरॉयच्या 
पत्रांत उल्लेख ३२७, ३२८, ३२९ 


सखगौडा देसाई-कर माफ केल्याचे 
विजापूरच्या सुभेदाराने पत्र ७२ 


सखो देतजी नाइंक-च्या पूर्वजानी 
व्यंकटपुरवाडी वसविली १२९ 


सगुणाबाई निंबाळकर--राणोजी 
घोरपडे यांच्या देशमुखीबाबत हिंदुराव 
घोरपडे यांचे पत्र १०९-११०; 
saan सदाशिव पुरंदरे यांच्या पत्रांत 
आजारी - असल्याचा उल्लेख 
२९७-२९८ 


सदाश्चिवभट उपाघ्ये-यांच्या जिनसावर 
जकात आकारू नये म्हणून संभाजी 
ढुसरेची ताकीद १४७; घर बांधण्यास 
समाजो दुसरेकडून जागा दान १५२ 


संक्राजी मोहिते-देशमुख कसबे काळे 
ढोण, वांगी ब तळेबोड १६१ 
संताजी घोरपडे-मिरजेच्या 
संदर्भात उल्लेख १७, 
१०८ | 
संदानी पाटील-चिचजडे | 
छाप्यात ठार ९२ 
सप्तक्रषि-सातारा पहा 


देश मुखीच्या 
७७, १०४, 


गांवावरीळ 


संभाजी आंग्रे-संभाजी दुसरे यांचे 
आज्ञापत्र १८६ 


तारावाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


संभाजी छुसरे-च्या ताकीद पत्राची यादी . 


१०; तुळाजी सुर्वेस वाडी इनाम, 
बाजी aeia बापाच्या मृत्युबद्दल 
जमीन इनाम १२; रायाजी घाटगेस 
इनाम १२; रायगौडा देसाईस 
सर्दमकीबहुल जमीन इनास १३; 
रामभट आराध्येस जमीन इनास १४; 
शंकराजी गोसावीस जमीन इनाम 
१५; पिराजी चोरपडेस मिरजेच्या 
देशमुखीचे वतन इनाम १६; १७; 
तिमाजी रघुनाथ यांस कोट कोल्हा- 
वरची सबनिसी १९; SE" भट 
यास जमीन इनाम २०; अंताजी 
fma यांस तफे आरळीचे at 
देशकुछकर्ण दिले २६; महालक्ष्मीच्या 
पुनरस्थापनेबद्दळ उल्लेख ३७, ३८; 
भानजी बल्लाळ हेजीब यास सोंधेच्या 
थकलेल्या खंडणीवाबत पत्र ४०; 
४१; रायाजी माने यास भेटीस 
येण्याबद्दल पत्र ४२; विरोजी माने यास 
भेटोस येण्याबद्दल पत्र ४३; रायगौंडा 
देसाईस कर्यात नूलची सरनाईको 
इनाम ४४; केसापूर येथील शंकरा- 
चार्याच्या मठास इनाम ४५, ४६; 
रत्नागिरीच्या देवस्थानास गाव इनाम. 
४६; विरोजी मानेस इनाम ४७; 
पन्हाळ्याच्या वेढयात किल्यात 
सामान पोहचविले म्हणून शामजी 
qada जमीन इनाम ५ १; उदाजी 
चन्हाणाच्या गोव्यावरीळ स्वारीच्या 
सदर्भात उल्लेख ५१7९९ साष्टी 
(योवा) प्रांतावर स्तारी करण्याची 
तयारी केल्याचा साष्टीच्या सेना- 
पतीच्या पत्रांत उल्लेख ५३। उमापति . 


३५७ 


या ब्राह्मणास ६० रुपये द्यावे म्हणून 
भानजी बल्लाळला पत्र ६२-६३; 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयच्या पर्ांत-च्या 
सैत्याच्या हालचाली बाबत उल्लेख 
६३-६४; मुक्तेरवराच्या समाघीस 
गांव इनाम ७५; मठ बांधण्यात 


` जमीन दिली ७८; कृष्णाजी प्रतिनिधी 


यास नेंमणूक करुन दिली ७९-८०; 

हरजी आगछावेस इनाम ८०-८१; 

agui मातेस इनास ८१-८२; 

सोनजी घोरपडेस गांव इनाम ८२-८३; 

गुणाजी विश्‍वासराव, कृष्णाजी 
विश्वासराव व देवजी विश्‍वासराव 
यांना वतनपत्र ८५; सुभानजी 
जाधव यांच्याकडील गांव काढून 
Visi जाघवास इनाम दिला ८७; 

हरोजी राणोजी शिंदे यांस इनाम 
८८; रामचंद्र नाईक पुंडेस गांव 
इनाम ९५-९६; रामचंद्र नाईक 
पूंडेच्या मागण्या मान्य ९६-९७; 
mga तह ९९-१००; णास 
गगनगड किल्ला द्यावा म्हणून WEA 
भगवंतरावः अमात्यास पत्र १०१; 
मुलूख-च्या ताब्यात द्यावा म्ह्णून 
शाहूचे हिंदुराव घोरपडे यांना पत्र 
१०१-१०२; कोपळचा किल्ला-~स 
द्यावा म्हणून छत्रपती शाहूचे गोविद- 
राव मोरेस पत्र १०२-१०३; 

मुलखाप्त उपद्रव देऊ नये म्हणून 
येसाजी व कुसाजी भोसलेस शाहूची 
आज्ञा १०३; राणोजो घोरपडेस 
पन्हाळा व मिरजेची सरदेशमुखी 
दिली १०३, १०४, १०८; सिदोजी 
चोरपडेस त्यांच्या वडिलाचे वतन 


३५८ 

चालू केले ११२-.११४; सोचे 
` संस्थानच्या खंडणीवाबस भानजी 
बल्लाळ यांस पत्र ११४; महा- 
लक्ष्मीच्या पूजा अर्वेच्या हकका- 


वावतचा कज्जा पैठणच्या ब्रह्मसभेकडे 
पाठविला ११५, ११६; हरिहराचार्य 
“पंडीतराव यांच्या इनामावात्रत आज्ञा- 
- पत्र १२९, १३०; पांगिरे गांव 
` दुसऱ्या वाड्याकडे दिला म्हणून पत्र 
: १३०; जिवाजी खंडेराव याच्या 
इनामावावत WET पत्र १३५; 
ब्रतबंचास शंभर होन द्यावे म्हणून 
` भानजी AFSS पत्र १३३; 
हरिहराचाय॑ यास पन्नास होन द्यावे 
म्हणून भानजी वल्लाळला पत्र १३२-- 
` १३३; पैशाबाबत भानजी बल्लाळला 
` पत्र १३३; तुळजाराजा यांचे स्नेह- 
वृद्धि व्हावी म्हणून पत्र १३४-१३५; 
पिराजी व शहाजी वागुर यांस इनाम- 
- पत्र १३५-१३६; सोंधेच्या खंडणो-- 
बावत श्रीनिवासराव प्रतिनिधीस पत्र 
१३६-१३७; . रामचद्र नाईक Ts 
यांस ATT १३८, १३९; AATA 


'गायकवाडास वतन १४५; कर माफो- 


बहल आज्ञा १४७; मेहतरकीच्या 
वतताव्राबत आज्ञा १४१; सदाशिव 
भट उपाध्ये यास जागा दान १५२; 


- बाआभट बव गोपाळभड मविश्वर 
यांस महालक्ष्मीच्या वृत्तीबहुछ 
आज्ञा १५६-१५७; मौजे 
कुरंदवाडचो चौथाई राणोजी 


घोरपडेस दिली १५९-१६०; चितो 
महादेव mia न्यायाविशाचा ger 
: दिला: १६४-१६५; अ“जी रोखा 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


धर्माधिकारी सोनार यांस वतनपत्र 
१६९, १७१; द्वारकोजी यादवास 
बटीक दिली १७३-१७४; हृरिहरा- 
चार्यं पंडीतराव यांस इनाम १७७; 
भगवंतराव अमात्य यांस शामजी 


नाईक CS यांच्या वतनावद्दल पत्र 
' १८०, 
- आज्ञापत्र १८६; राणोजी घोरपडेस 


१८३, १८५; संभाजी आंग्रेस 


इचलकरंजी इनाम १९३-१९४; 
राणोजी घोरपडेचा सरंजाम पूर्ववत 
चाळू केला १९५; मोरेइवर रामचंद्र 
यांस गाव इनाम १९७; खोतीच्या 
तंट्यात निकाल २०८-२१०; 
द्वारकोजी जाधव यांस जमीन इनाम 
२११; रामचंद्र नाईक Ts याच्या 
वतनाचा भोगवटा पूर्ववत चालू केला 
२१४--२१५; भगवंतराव अमात्य 
यांच्याकडे जकातीचा वसूल द्यावा 
म्हणून आज्ञा २१७; कोंडाजी भोसले 
यांनी विकत घेतलेल्या वतनास 
मान्यता २१८-२११२; बाजीरावाच्या 
ear --चे लष्करी अधिकारी 
असल्याची न्हाइसरॉथची तक्रार २२१; 
नागश भट धोपेश्वरकर यांस गांव 


- इनाम २२३-२२४; द्वारकोजी यादव 


यांस इनाम २२४-२२५; छत्रपती 
शाहकडून पस्तीस गांवची मोगलाई 
वाब प्राप्त २२६-२२८; तोफा ळावन 
मुरगूड घतले म्हणन उल्लेख २३४ 

द्वारकोजी यादव यांस नाईकीचे वतन 
२३५-२४४; विजयी होणार म्हणूत्त 
भविष्य सांगितल्याबद्दल बाळ जोशी 
यास वतन २४४-२४५; २४७,२४८ 

खोतोचे . वतन परत करण्याचा हुकूम 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरी 


२५१-२५३; व्यंकटाद्री चौंडो यांस 
इनान २५५--२५६; मौजे मुडसिगीची 
पाटीलकी द्वारकोजी यादवाच्या 
नांवे केली २५७-२६४; पन्हाळ्याच्या 
सरदेशमुखीबावत अमात्यास आज्ञा 
२६९; म्हाळोजी गायकवाड यास 
इनाम २६९; यशवंतराव गायकः 
वाडाच्या बैलावर जकात घेऊ नये 

म्हणून पत्र २८१; पुराणिकास गांव 
इनाम २८२; सुभावराव जाधवास 
मोकासा २८३; कोट कोल्हापूरच्या 
एका दारवानास जमीन इनाम २८४; 

२८५; सांगवडे गांव मुरारराव घोरपडे 
यांस इनाम २९०-२९१; गर्जेद्रगड 
ताळुका मुरारराव घोरपडेस 
इनाम २९१-२९२; सिदापा हेल्याचे 
टेप पुर्ववत चाळू २९४-२९५; 
सनतापा ब कलापा कलंतरे या दोघा 
भावाना शेट्येपणाचे वतन २९८-- 
२९९; रायशेट QAT यास वतनपत्र 
३०१; ब्राह्मणास जमीन इनाम ३०३; 
गोव्याच्या व्हाइसरॉयचे पत्र ३०४, 
३०६, ३०७; ब्राम्हणास जमीन दिली 
म्हणून कृष्णराव अमात्यास पत्र ३०९, 


३१०; सोंघेच्या राजाचे खंडणीबाबत , 


पत्र ३१२-३१४; खंडणी पेशव्याकडे 
द्यावी म्हणून सोंधेच्या राजास पत्र 
३१५; सोंघेच्या राजास खंडणी बाबत 
पत्र ३१६-३१७; २१८; व्हाइसं- 
राँपच्या पत्रांत शाहूच्या मृत्यूच्या 
संदर्भात उल्लेख ३२६-३२९; 
फोंड्याचा मुलुख घेणार म्हणून 


ब्हाइसरॉयच्या निवेदनातील उल्लेख 
सोंघेच्या राजास मदत 


३३२; ३३४; सों 


३५९ 
करण्याच्या मिषाने “चे काही सरदार 
गोव्यात गेले ३३५; सोंधेच्या राजास 
मुलुख देऊ केल्याचा पोतुगीज पत्रात 
उल्लेख ३३६ 


संभाजी देसाई-स शिवाजी घोरपडे 
अमीर-उल-उमरावचे अभयपत्र १६ 


` संभाजी महाराज- तस्तारूढ झाल्याचा 


उल्लेख ४ ` 
संभाजी मोहिंते-देशमुख कसबे काले- 
ढोण, वांगी व तळबीड १६१ 


संभाजी राणे मॉडकर-स्वामी कार्यावर 
खर्च झाल्याचा उल्लेख ७० 


समानगड-च्या लढाईचा उल्लेख ४४; 


संभाजी दुसरे यांचे --प्रांती आगमन 
झाल्याचा उल्लेख १८३, २५६ 


Mage होन-सोंधेच्या राजास संभाजी 
दुसरेनी लिहिलेल्या पत्रांत उल्लेख 
३१६, ३१७ 


सवाई इमडी सदाशिव नाईक-सोंषे 
संस्थानचे अधिपती, महाराणी जिजा- 
बाई यांचे खंडणौबाबत पत्र -३११- 
३१२; संभाजी दुसरे यांना aeft- 
बाबत पत्र ३१२-२१४; सोंधेची 
खंडणी नानासाहेब : पेशवे यांच्याकडे 
द्यावी म्हणून-संभाजी दुसरे यांचे 
पत्र ३१५ 2. 

aag बसवलिंग नाईक-सोंघे 
संस्थानचे अधिपती, खंडणीबाबत 
संभाजी दुसरे यांचे पत्र ३१६-३१७, 
संभाजी दुसरे यांचे पत्र BL; Be 


३६० ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


सावारा-सोंधे --राजनेतिक संदर्भात 
उल्लेख '४०, १०४, १०९; संभाजी' 
दुसरे यांचा-स मुक्काम झाला १५०; 
१५१; कागठकर घाटगे घराण्याच्या 
करीण्यात उल्लेख २३४, २७३, 
नानासाहेव पेशव्यानी --स घोडदळ 
आणले ३२६; सकवारवाईने --चा 
किल्ला घेण्याचा प्रयत्न केला ३२७; 
_ रामराजाचे --स आगमन झाले 
३२९; गोव्याच्या व्हाइसरॉयच्या 
पत्रांत --त कांती झाली' असा उल्लेख 
३३०; गोव्याच्या व्हाइसरॉयचा ga 
-qg गेला ३३३ 


wg शेणवी-पोर्तृग्रिजांचा राजकीय 
बातम्या काढणारा दुत ३३३ 


सांदोमिल-पेद्रु मास्कारेन्यास कीट द, 
गोव्याचा व्हाइसरॉय, संभाजी दुसरे 


यांना पत्र २२१; सल्लागार मंडळांत 
बाजीरांवाच्पा स्वारीच्या भयाबाबत ' 


निवेदनं ३३२-३३६ 


साबाजी क्षीरसागर-नामजाद किल्ले 
समानगड २५५-२५६ 


साष्टी-संभाजी दुसरे यांचा--वर हल्ला 
करण्याचा निर्णय ५३; --च्या हृहीवर 
करवीरचे सैन्य ७५-७६; --प्रांतात 
बाजीरावाचे सँन्य.२२१, ३३५ 


-~~सिदोजी धोरात-श्रीनिवास परशराम 
प्रतिनिधीकडून मौजे हरोली मोकासा २ 


Ratai gua घोरपड-संभाजी दुसरे 
यांचा महालक्ष्मीच्या पुनंरस्थापनेबद्ल 


हुकुम ३७; ३८; शामभट मुनिइवर 
यांस महालक्ष्मीच्या इनामाबाबत पत्र 
६१; ८२; संभाजी दुसरे यांनी 
बापाचे वतन चालू केले ११२-११४ 


सिंधुदर्ग-२, किल्याचे नांव ठेवले ३; 


५, ८०; संभाजी दुसरे यांचे आगमन 
झाल्याचा पोर्तुगिज पत्रांतील उल्लेख 
३०४, ३० द्‌ 


सिरदवाइ- राणोजी घोरपडे सेनापती' 


व दिसाजी नारायण दिम्मत इचल- 
करंजी यांच्यामधील तंट्याच्या 
संदर्भात उल्लेख २७६-२७७ 


सिवराम~रामचंद्रपंताच्या मिळकतीच्या 
` विभाजणीच्या संदर्भात उल्लेख २१- 


३३ २, ३ % ५० 


सिवाजी राजे-शिवाजी महाराज पहा 


सिंवेश्वर- --पर्यंत शिवाजी महा- 


राजांनी ठाणी बसविली ४ 


सुबराव घोरपडे- नासरजंगाकडे अस- 
ल्याचा उल्लेख २९६ 


सुबराऊ Ria- निजामास विरोध 


PUAT सरकारी कामावर . हजर 
aes अबदागिरीचा मान 
१७१-१७२, १७५ Í 


सुभानजी जाधव-८७; संभाजी दुसरे- 


कडून मोकासा २८३ 


सुभानजी नलवडे- मुद्राधारी जिजीरे 


सिंधुदुर्ग ७ 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा 


yamna शिंदे- ९; mande 
१०, १६५, १६६ 


सेखोजी भांग्रे-वामजाद विजयदुर्ग यास 
वनजकात माफ करावी म्हणून पत्र 
८४ 


सेखोजी नाईक जग्रथाप-रामचंद्र 
पंतानी खेमसावंतावर पाठविले ६ 


सेठ्यानी देवकाते-ने शाहूच्या दर" 
बारात खर्च केल्याच्या पैशांचे टिपण 


२८६ 


सोनजीं घोरपडे-संभाजी दुसरेकडून गांव 
इनाम ८२-८३ 


सोंधे-खंडणी थकल्याचा उल्लेख Yo, 
४१, ५३-५४; ५५; ६२, ८०; 

` ११४; १३२, १३३, १३४; खंडणी 
बाबत संभाजी gata श्रीनिवासराव 
प्रतिनिधीस पत्र १३६-१३७; — च्या 
राजास संभाजी दुसरे बाजीरावाविरुद्ध 
सदत करणार म्हणून व्हाइसराँथच्या 
निवेदनात उल्लेख ३३२; -_च्या 
राजास मदत करण्याच्या मिषाने 
` संभाजी दुसरेच्या सरदारांचा गोव्यात 
प्रवेश ३३५; च्याः राजास संभाजी 
दुसरे बाजीरावाच्या इच्छेविरुद्ध कांही 


उल्लेख २३६ 


सोयराबाई- १० 


जिल्हे देणार म्हणून पोर्तुगीज पत्रांत . 


३६१ 
ह 


हरजी आगलावे-सुभाखासकीळ,संभाजी' 
दुसरेकडून मोकासा ८०-८१ 


हरिहराचार्य पंडीतराव- यांना age 
द्यावा म्हणून संभाजी दुसरेचे भोकदम 
मौजे मोधरडेस पत्र १२९-१३०; 
-- पन्नास होन “दयावे म्हणून संभाजी 
दुसरेने भानजी' बल्लाळ हेजीबला पत्र 
१३२-१३३; संभाजी दुसरेकडून 
इनाम १७७ 


हळदोणे-चा किल्ला पोर्तुगीजानी घेत- 
त्याचा उल्लेख ३०४ 


होनगुंदे-च्या देशमुख देशपांडे यांदा 
शाहूची ताकीद २७१ 


हाबसीपठी- १९६ 


o>. 
हिंदुस्थान- बाळाजी वाजीरावाच्या 
हाळचालीच्या संदर्भात उल्लेख २९७ 


हिंदुराव घोरपडे- ८२; मुलुख संभाजी 
gate ताब्यात द्यावा म्हणून ABA 
पत्र १०१-१०२; सगुणाबाई निबाळ- 
कर यांस राणोजी घोरपडेच्या सर?” 
देशमुखीबाबत पत्र १०९-११०; 
armada भोसलेस मोकासा १५३; 
करवीरच्या महाराजांकडे हत्ती पाठ- 
विला त्याबाबतचे पत्र १६२, १६३, 
१६६; कागलकर घाटगे घराण्याच्या 
करीण्यांत उल्लेख २३३, २३४; 
लखम सावंत भोसले यांस उपद्रव देऊ - 
नये म्हणून ताकीदपत्र २४६; आवाजी 


३६२ ताराबाईकालीन कागदपत्रे : खंड दुसरा, 


घाटगेस मानाजी वागुलच्या सरंजामा- | हिरोजी राणोजी शिंदे-- संभाजी दुसरे- 
बल पत्र २७४; रवळोजी देसाई कडून वापाच्या AARS इनाम ८८ 


यांस मनावाई सावंताच्या वतनाबावत 
\ पत्र २७५; — कडील गांव काढून | हेगोजी an देशमुख तर्फ वाळवा 
` _ संभाजी gata मुरारराव. घोरपडेस | . १७९ 
दिला २९१; ३१९; कुमक. देऊन 
. गोव्यास पाठविल्याचे संभाजी दुसरेचे होळीची पोळी-२६५ 
` व्हाइसरॉयला पत्र ३३१-३३२ | 


३६३ 


of Rua 
RUI 
पुष्ठ ओळ ` अशुद्धे शुद्ध 
2 ा6 Pirajl Piraji 
8 2 --725 I9-]-I725 
75 9 toi to 
l4 '8 reqest request 
१8 3 whetever whatever 
99 24 68-735 6-8-7392 
32 lt Villages Village 
38 26 througout throughout 
< & गंडगरी' गडकरी 
१४ २४ पूव पूर्वी 
४६ २३ जालिल्याने चालिल्याने 
४९ १६ amga शोभकृत 
५२ १५ ठवली ठेविली 
६० १९ संताष संतोष 
७२ ११ नापीफ ` नापीक 
७८ Q नाहो नाही 
७९ २३ गल्यास गेल्यास 
८४ १३ - सेखोज सेखोजी 
८८ १५ अर्थ अर्ज 
९६ ११ जामजन्नी जामदरती 
९७ ३ समस्स समस्त 
१०८ ८ अनामत अमाचत 
११७ ५ पद्मनामी पद्‌मनाभी 
१२३ २३ यर्थार्थ यथाथ ` 
१२४ २२ याचा याचा याचा 
१३१ ५ शाहू शाहू a 
१४५ १७ नागौडडकी नाडगौंडकी 
२ १४ म्हणेन म्हणोत | 
4 स्वास्त स्वस्ति 


१५२ 


न 
ANN “७9 PS 


A 


. “ve 
PAN ०९ 6 HM un an 0) E ७ 


~ 
a 


अशुद्ध 


परिधामी 
इमान 
सनापतीकडे 
२७--५--१७३५ 
रामजी 
खौतीचे' 


आपले आपले 
चौगली 
दयाल 
तहतीळ 
स्वामा 
रळोजी 
सिदरवाडचे 
अप्लीया 
२७-५-१७४१ 
a o 
लडकते . 
संताशावह 
क्रांति 


-n OEE 


शुद्ध 


= 


परिधावी 
इनाम 
सेनापतीकडे 
२७-५-१७३४ 
रामचंद्र 
खोतीचे 
ही 

आपले 
चौगलकी 
gas 
तहातील 
स्वामी 
रवळोजी 
सिरदवाडचे 
आलीया 
२७--५-१७४८ 
व 

बडकते 
संतोशावह्‌ 
कांती 


ताराबाईकालीन कागदपत्रे - खंड पहिला 

ताराबाईकालीन कागदपत्रे - खंड दुसरा 

Tarabai Papers - A Collection of Persion Letters 
ताराबाईकालीन कागदपत्रे - खंड तिसरा 

Rajarshi Shahu Chhatrapati Papers, Vol. I : 


884-894 A.D. 
जिजाबाईकालीन कागदपत्रे 


Studies in Maratha History, Vol. I 


Maratha History Seminar Papers 


